वेद बोलिला अनंत, 


<~ 
१ 
~ >) २०. 


( मूढ संहिता : विष्णुदेव पंडित ) ` 


गुणाछिनी देस 


महाराष्ट राज्य साहित्य संस्कृती मंड 


प्रकाशक : 
सचिव, 

महाराष्ट राज्य साहित्य आणि संस्छृती मंड 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 


मूल्य : चास रुपये 


स्वं हक्क प्रकाश्काधीन 


मुखपृष्ठ: 


मुद्रक : 
समै, कांता जयसिग नलावडे 


शिल्पा आ्टेस, 
सी / ४ दीप अपार्मेट 
छेडा नगर, मुवई-८९ 


अभिवादन 


चारं वेद हे भारतीय संसछृतीचे मूलाधार आहेत ही गोष्ट लहान- 
पणापासुन शिकव्रली गेली तरी वेद म्हणजे काही तरी फार अवघड, 
आपल्याला कधीही त्यातले काही कठढणार नाही असे काही तरी वाटत 
होते. त्यातच ‹ स्त्री शूद्र आणि चांडांना वेदाचा अधिकार नाही ' हे 
ही अधून मधून कानावर पडत होतेच. त्यामृठे कठत न क्ठत एक 
प्रकारची अरचीही मनात होती ! त्यामुष्रे काही वर्ापूर्वी के. श्री. मुरली 
ठाकूर हे गुजराती प्रकाशन व्यवसायातले लेखक माद्याकडं श्री. विष्णुदेव 
पंडितांच्या वेद परिचय मालेची काही लिखिते घेऊन अलेवमीदहे 
काम मराठीत करावे असे त्यांनी सुचवले तेव्हा मी त्यांना साफ नकार 
देऊन टाकला होता ! 

पण नतर ती छिखिते वाचता वाचता ऋग्वेदाविषथी एक अवं 
अञ्ची आत्मीयता वाट्‌ कागटी आणि श्रद्धेय विष्णुदेवजीच्या साह्याने 
मीहे काम हाती घेतले. हे काम करीत असताना वे फार आनंदात 
गेा. आयुष्यात येणान्य विविध अनुभरवांची त्यातून संगति लागत 
गेली. त्यामुढे विचारानाही एक वैशछीच चांगली दिला लाभली. गुजरात 
राज्य श्रथ निर्माण बोडचि अध्यक्ष ड. जे. वी. सेंडिल यानी है मराठी 
पुस्तक तयार करून छापण्यास संमति दिी. श्रद्धेय विष्णुदेवजीचे 
आशीर्वाद होतेच. त्याशिवाय ज्याना ज्याना मी या संहितेतून मला 
कायजे मिठलिते सांगितले, त्या सर्वच लोकान है पुस्तक रूपाने 


छवकर बाहेर आणावे असा आग्रह केका. लहान थोर, स्त्री पुरुष, विदधान 
कठावंत आणि कारागीर सर्वानाच आवडेल, हिताचे काही सापडेल, 
आणि जिवाभावाचा वडीरघारा आधार लाभेल असे काही ना काही 
या ऋष्वेदात आहे. 

हा ग्रथ मराठीत प्रकाशित. करण्यासाठी डं. बारलिगे यांनी 
आपक्ेपणाने तो स्वतः पाहुन तपासून महाराष्ट्र राज्य सस्कृति मंडठाच्या 
वतीने भ्रकारित केला. त्यांची ती गुणग्राहक आत्मीयता ही मी वेदो- 
नारायणाचीच कृपा समजते. 

मुद्रणालयातील कर्मचारी आणि व्यवस्थापक वं यानीही श्रम- 

पूर्वके सहकाय देऊन हे कायं सिद्धीस नेरे आहे. या यगात त्यांचाही 
वाटा महत्वाचा आहे, 


सवनिाच-मृणालिनीचे कृतज्ञ अभिवादन. 


-मृणालिनी देसाई 


अनन्तापूर्वीचें किञ्चित्‌ सान्त 


ज्या समाजाला इतिहास असतो त्या समाजाला संस्कृतीच्या 
नावाखाली काही तरी खोटी शेषटे पण लागत असतात. समाजाचे 
पुनहध्रान करताना या शेषटचांकडे दुछज्ञ करता येत नाही. एका रीतीने 
आपला समाज परंपरेत बृडाला असला तरी आपल्या सम।जाजवठ 
विच(रधन परण फार मोठे आहे. जगातील सर्वात प्राचीन म्य म्हगजे 
वेद या वैचारिक परंपरेचा अपल्याला वारसा मिद्ठालेला अहि. वेद- 
भ्राभरण्य म्दूणजे शञ्द-प्रामाण्य. केक वेद-प्रामाण्य मानून क्वा वेदांची 
पूज। कलन चाकणार नाही. पण वेदांची टिगल कषूनही अपणाला 
सामाजिक सुधारणा कवा कराती षडवून अणता येणार नाही. कारण 
वेदाचो भाषा जरी अपण विरलो अलो तरो वेदातील विचार 
कजिरपत भ्िरपत आपल्या मनात उतरे आहेत, आपल्या मनात घर 
कषन बले अहित. वेद ह मूात प्राचौन भारतातील एका विशिष्ट 
सभाजाचाग्र॑य असला तरी अतातो अपपल्या सामाजिक परंपरेवा 
भाग ज्ञाल। माहे. वेदाची परपरा ही एका रीतीने मानवी संस्कृतीची 
पण परंपरा आहि. वेदां चा इतिहास हा मानवी परंपरेचा इतिहास. 

प्राचीन आर्यानी अग्नीचा शोध लावला आणि त्यातुन यज्ञ 
संस्या निवालो, या संस्येच्या अनुषंगाने अनेक प्रकारे चितन सुह 
क्लि. "अमृक करावे तरते का करवे' अशाप्रकारवे प्रन लोकांच्या 
मनात उत्पन्न ज्ञाले. असे प्रन ज्याच्या मनात उत्पन्न क्षाठे आणि ज्यांना 
त्याचे उत्तर देण्याचा अधिकार आला ते मंत्रदरष्टे ऋषी षले. मधू- 
च्छदाची गोष्ट ही अशीच, (का! हा प्रन विचारणाव्याची. सधे 
साधे प्रश्न. पण त्यातून केवढे तत्त्वज्ञान निथघत असते, हे त्यावरून 
दिसावे. ' सकाढ्ी लवकर उठावे ', पण का उठावे ? 'फिरावे", “का 


फिरावे?' अपञे प्रश्न विव।रता त्रिचारता जौवनाचे स्वरूप, जीवन- 
चर्यतुन मधुच्छाना दिसू रागले. मधुच्छंदाचः पत्र सुंदर होता. मधृच्छंदा 
त्याकडे सारसे पहायला लागले. ' बरछठ सुरेव जहि ' पण तो का सुरेव 
ज्ञाला. त्याला प्राण नसता तरतो सुरेव जाला अस्ता का, असा 
प्रशन मधघुच्छदाच्या मनात डोकावतो, प्राण टा जीदनाचा गाभा अहे. 
त्यावर विचार क्नाला पाहिजे दही गोष्ट त्यानून निघते, प्राणम्हणजं 
वायू. प्राण म्हणजे जीवन, जीवन म्दणजें तेज. गेवटी ही सवं मी 
पणाची, भत्म्याची रूपे होत ही गोष्ट ऋषी मधरच्छंदा आणि त्यांची पत्नी 
यांना उमजते. मधृच्छदाच्या कथेतील पराणतत्तव, हेच पुढे अध्यात्माच्या 
रूपाने आमच्या तत्त्वज्ञानात विकसित ज्ञलि. यज्ञ ही केव्छ दुसस्थाला 
व्री देण्याची कल्पना नाही. आपले प्राणतत्त्व चराचरात विीन 
करणे म्हणजे सुद्धा यज्ञच होय. माणसाचा विचारस्व्रोत आचारातूनच 
कसा विकाम पावतो याचा मधूच्छंदा ऋपींची कथा हे उदाहरण. 
श्रीमत मृणालिनी देसाई यानी आचाय कृष्णदेव पंडित यानी 
एिहिलेल्या ऋर्बेदातीक कर्थांचा ‹वेद अनंत बोकिला' या नावाने 
केलेला हा अनुवाद श्री तुक्रारारमाच्या “ वेद बोला अनंत ' या पक्तीत 
थोडासा बदल कलन केञेला. वेदिक परपरा असे सांगते को, वेदांचा शेव 
टचा भागम्दणून ब्राह्मे, आरण्यके आणि उपनिषदे आली. आजचे भार- 
तीय तत्त्वज्ञान म्हणजे उपनिषदां चे तत्वज्ञ न. ते वेदातही, वेदकऋवांतही 
दिसते. अग्नी जाणि यज्ञ याना कंदरविदू कल्पन जी संस्कृती उत्पन्न ्चाली 
ती केवघ्ठ कमंकांडातच राहिली नाही. यज्ञ जञाणि अग्नी ही आमच्या 
विचाराची प्रतीके त्यांच्या आधारावर विचाराची इमारत उभी 
राहिली. अशा विचाराची थोडीशी ‹ ज्ञलक' विद्वामित्राच्या कथेत 
निरिचतच दिसते. ' अम्‌ ब्रह्मस्मि ' म्हणजे * मी ब्रह्म आहे ' किवहुना 
"मी नाही, आहेते ब्रह्म," ही जी विचारसरणी, तीया कथेत फारच 
सुंदर रीतीनेचितारलो आहे. अर्थातच ' विशवाला मी मित्राच्या डोढचानी 


पादिक, त्याच दृष्टीने जगाचौ ओढल करून घेतली, माञ्या जीवनात्‌ 
त्या योगाने नवे प्राण प्रगटले. मी, मी राहिलो नाही. विदवाच्या 
अणूरेणूत मिसद्यून मी विश्वरूप ज्ञालो. विश्वाच्या देवतांनी, आणि 
शरीरात प्रगटेल्या प्राणान माज्ञे जीवन घडवले. मौ विदवामित्र 
ज्ञालो.”. 

ऋग्वेदात मंडले दहा. या 'सवं मंडलातील महत्वाच्या कथा 
विष्णुदेव पंडितानी आपणास दित्या आपि मृणाछिनीबाई देसारईनी त्या 
मराठी जनतेला सादर करण्याचे ठरविके. साहित्य संस्कृती मंड्ाने 
केले ते एवढेच की य। कथा लोकांना मुद्रित स्वरूपात उपलब्ध करून 
दिल्या. या कथातून आमच्या संस्कृतौ चा प्रथम विकास कसाज्ञाला हे 
तर कटेलच, पण त्याचब्नरोबर आमच्या प्राचीन परंपराना आमच्या 
संस्टछरतीच्या परिक्रमेत केसे वसविके गेले हेही कटेल. ऋषवेदाची करवा 
वेदाची परंपरा जरी आमच्या देशात राहणान्या एका कहानशा 
जमाती. होती तरी या परपरेमागील विजीगिषु वृत्ीमुे तौ सवं 
समाजाची ्चाठी आणि सर्वं समाजाला तिचा उपयोग करून घेता आला. 

वैदिक परंपरेप्रमाणे इतरही बौद्ध, जेन आदी परंपरा आपल्या 
देशात आदित. या सवं परपरि ऋण आपण माने पाहिजे. त्यातील 
ग्राहय असेक ते घेतकते पाहिजे. ग्राहय नसे ते सोड्न दिके पाहिजे. 
पण या परपराचा अभ्यास केत्यावाचून ग्राहय कोणते आणि अग्राह्य 
कोणते हे कोणाला कसे समजणार ? परंपरेचा अभ्यास न करताना, 
परंपरा म्हणजेच धन असे आपण जेन्हा म्हणतो तेव्हा त्यातून शबव्द- 
प्रामाण्य वाढते. पण ॒नीरक्षीर विवेकाने परंपरेचे अध्ययन केले तर 
त्यातून बुद्धि-प्रामाण्य उत्पन्च होते, समाजाचे पुनरुत्यान होते. मधुच्छंदानी 
जो प्राण आपल्या मुकाच्या शरीरात पाहिला तोच सवं समाजात 
पाहणे म्हणजे विकासाच्या दिरोने जाणे होय. दुर्दैवाने हौ गोष्ट 
पाहण्याची आपली दृष्टी मंदावली. त्यामुखे भिन्न. भिन्न विचार प्रवाहाचा 


जन्म ज्ञाला. जेब्हा व॑दिक परंपरेची समाजाला एकत्र ठेवण्याची क्षमता 
नष्ट ज्ञाली तन्हा बौद्ध आणि श्रमण परेरा पणः या देशात उत्यत्त 
ञ्ञल्या आणि त्यांनी समाजाला एका सूत्रात गोवण्य।चा प्रयत्न केला. 
आजच्या आधुनिक जगात आणखौहौ र्रस्ती, इस्लाम इत्यादीं परंपरा 
उत्पन्न ज्ञाल्या आणि आपल्या मूठच्या त्रिवेणौ संगमाला मिढाल्या. या 
नवीन परंपरानीही आम्हाला पुष्कढ काही शिकविर. कवी रपथ, दीन- 
इ-इकाही, दारा शेको वं रसखान यांची सांस्कृतिक संपत्ती या 
सवं इस्लामची देण, तर ब्राह्मो समाज, सत्य-गोधक . समाज इत्यादी 
चकवठी म्हणजे र्रिस्ती परंपरेच्या संर्षातून ` आम्हाला ज्ञालेला 
सामाजिक पूनरुज्जीवनाचा साक्षात्कार. या सवं परपराच्या मंथनातुन 
जो सामाजिक विचार उत्पन्न ज्ञाखा व होर्ईल तो प्रतिष्ठित व सामाजिकं 
विकासाला पोषकच राहील. विचारांची, अशी भागिरथी प्रवाहित 
करण्यात ‹ वेद बोकिला अनंत › अशासारख्या ग्रंथांच्या प्रक दानाने 
थोडासा तरी हातभारं छोग।वा. 


सुरेन्द्र बार्रालिगे 


ऋण निदे 


खहानपणापासून सी, शूद्र व चांडाकर याना वेदांचा अधिकार नाहीहे वारंवार 
कानावर पडल्यामुनरे वेदाविषयी मनात तशी अख्चीच होती. परंतु वेदमूति 
स।तावटेकरजीच्या स्मरणां सवं भारतीय भाषांत वेदा सुगम संस्करण करावे असा 
संकल्प गृजरातचे एक महापुरुष श्री. मोटा यानी केला. पू श्री. विष्णुदेव पंडितानी 
अथांग श्रम व॒ तपदचर्यां करून त्या कामास स्वतःला वाहुनच घेतले. त्या महा- 
कार्यातला एक भाग -ऋग्वेदाच्या सुगम परिचयाचे मराठी संस्करण मी करावे 
असा अदिश पूज्य वडील मनोषौ श्री रामप्रसाद बक्षी यानी कं. मृरुलीभाई ठाकूर 
यांच्या दवारे दिला, त्यावर अवाक्षरहौ उच्चारणे शक्य न्ते. माक्षी अरुचि बाजूला 
ठेवून मी कामा सुरुवात केली. आणि जीवनधनाचे एक समृद्ध व मपार असे 
भांडारच हाती आले ! गेली काही वष त्यातच हरवून गे होते. 


मराठी संस्करण प्रकाशित करण्याचा प्रन आला तेब्हा व्यवहारी जगातील 
अडचणी समोर ठाकल्या ! पुस्तक अतोनात महाग होऊ नये असे वाटले तरी कोणाही 
प्रकाडकाला ही अट या दिवसात कदी मानवावौ ?2 परण योगायोगाने डं. सुरद 
बारल्िगे यांच्या त्यावावत बोले कञाले. ते स्वेतः या विषयातक़े जाणकार, त्यांनी 
पुस्तक वाचून महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडक्रातफ प्रकादित करावे म्हणून 
मंडक्राच्या विद्वान सदस्यांकड्न ते वाचून घेऊन मंडक्राने भ्रकाशन करावे असा निर्णय 
चेता. व त्यामुकेच प्रकाशनाचा योग आला. 


गुजरात राज्य युनिव्हसिटी प्रय निर्माण बोडचि अध्यक्ष डौ. जे. बी. सेडिलं 
व पूज्य विष्णुदेव पंडित यां ची अनुमती व सहकाय सुरुवातीपासून लाभले, पू. विष्णु- 


देवजीचे समयं मागं दशंनही होते. या सवचि ऋण इतके स्नेहपूणं आदे की त्याचा 
भारनवाटताते वैभवच वाटते, 


~ शणाछ्िनी देखाई 


आश्लीवेचन 


गुजरात राज्य युनिन्हरसिटी ग्व बोडति वेद परिचय सेवी सहा गुजराती 
पस्तके प्रकाशित केली. प्रथम पुस्तिकेचे प्रकाशन गुजरात विद्यापौठात्त भारतीय 
संस्कृतिचे पुरस्कते पूज्य श्री. काकासाहेव कालेलकर याच्या हस्ते ज्ञलेहोते या 
कृतीस साहित्य स्वामी श्री. उमाशंकर जोशी यांची प्रशस्तिक लोकसेवक पू रविशंकर 
मह।राज व स्वामिश्ची गंगे्वरानंदजी या शतायूषि योग पुरुषाचे शुभारिर्वाद पण 
लाभलेले आहत, श्री. मृणालिनी देसाई यानी ही कति मराठीत जाणावी ही आन- 
दाची गोष्ट जहि. त्या मराठी व गुजरात दोन्ही भाषा जाणणान्या नसून संत 
भाषेच्याही अभ्यासक आहेत. तेव्हा या कृतिचे हादं समजून वेण्याची क्षमता 
त्यांच्यात निर्चित आहे. 


पारचात्य तत्वशोधक विद्रानानी इतिहास, पुराणे, लोक्रभाषा व मृलोद्गत 
रूपानि सुरक्षित अशा संहितांच्या आधारे वेद समजून चेण्यासाटी लृप प्रयल केले 
आहेत. त्याचप्रमाणे भारतोय विद्वानापैकी महषि दयानंद सरस्वती, विज्ञानवेत्ता 
मधुसूदन ज्ञा, योगीवर, श्री. अरविद, वेदमूति, श्रीपाद दामोदर सातवकेकर वाच्या 
सारख्या महापुरुषानी वेद साहित्याचौ महाद्वार उडून दिली आहेत, त्याचा मागोवा 
धेत वेदपरिचय सर्वाना सुगम वाटावा म्हणून केलेल्या या प्रषल्नास् गुजरातमध्ये 
जनता जनारदनाने स्वीकारून आपी अनुमती दर्शवली तशीच मराठी संस्करणासही 
ती लाभावी असे ठेखिकेस सद्भावपुवंक आशो चन. 


~ आचायं विष्णुदेव पंडितः 


मानस चेतनेचा आविर्भाव 


वेदपरिचय पुस्तिका श्रेणी प्रकाशित ज्ञालो व गुजराथवच्या धर्मप्रेमौ गुणानुरागी 

जनतेला वेदाचि दर्शन ज्ञे, सनातन धमच्या स्व्रोताचे उगमस्थान वेद बाहेत असे 
स्वतःला हिद म्हणवणारी प्रत्येक व्यक्ति सद्भावयूरवेकं मोटचा शरद्धेने मानत असली 
तरी 

यद्‌ गृहीतम्‌ अविज्ञातं निगदेनैव शद्रयते । 

अनग्नाविव शु्केन्धो न तत्‌ ज्वलति किचित्‌ । (निरक्त १-६-१८) 

वेदपाठ ग्रहण केला पण त्याचा अथं क्वा भाव जागच्ा नाही. केवल निगद-बद्र 
उच्चारले तरते नरथक होत ज्याप्रमाणे अग्नि विज्लून गेल्यावर उरते ती राख 


त्यातून सुकलेले काष्ठ प्रज्वलित होत नाह, त्याप्रमाणे केवट शद्रपाठाने वेदवाणी 
भज्वक्ित होत नाही. 


या निस्कताच्या उक्तीप्र माणे केवकर मान्यता असून त्यापासून लाभ होत नाही. 
वैदांचा अथं समजल्याशिवाय, वेदाचे हादं हस्तगत केल्याशिवाय केव अहोभावाने 
वेदाना भजि वहाणारी व्यक्ति स्वतःची व समाजाचौ कोठल्याच प्रकारची सेवा 
करू शकत नाही. उलट स्वतः अंवश्द्ध विरूद मिढवून वेदांच्या व हिद धरमच्थिा 
अपमानास कारणीभृत होते. 


संस्कृत भषेचे विचार्थी म्हणुर आम्हाला इग्रज विद्वानांची मतेच अभ्यासा- 
साठी होती. सुश्रत व संन्नष्ठ म्हणता येतीक भसे पारचात्य॒विद्वोन देखील भार. 
ताच्या या अमूल्य भांडाराचौ परती पारख करू शकले नव्हते व त्यांनी, केलेली 
मूल्यांकनेच भारतीय विद्या््याच्या समोर ठेवली जात. 


सृष्टीच्या भौतिक वद्ठाने प्रभावित होऊन, भयं ब भाव प्रेरित आदिमांन- 
वाच्या तोंडून सारंजिक बाहेर ॒पडलेले शर हेच वेद आहत अशा प्रकारचे तात्पर्यं 
त्याच्या कथनातुन निषे. परंतु ' भारताच्या पुरातन श्रणाल्केनुसार वेद है सवं 
प्रकारच्या ज्ञानाचे उगमस्थान, हिमालय आहें है वास्तविक तथ्य प्रतिपादित करण्याचे 
श्रेय संत व महात्म्यांच्या वाटा जाते. आचायं श्री. विष्णुदेव पंडित यानी हे 
कायं सेवाभावाने सफ व सिद्ध कर्न संत महात्म्यांच्या माचिकेत स्वतःवे स्थान 
चिरंतन प्राप्त करून घेतले आहे. या म्हणण्यात कोठलीही अतिशयोतित नाही. 


साहित्याचे सजन करणारी व्यक्ति स्थूल, सूक्ष्म व कारण दारीराच्यावर अस- 
लेल्या मानसर चेतनेच्या स्थितीत जाऊन पोचकेली असते, आणि द्रष्टया ऋषीन 


-३- 


वेदांच्या गहन नैतिक आणि अध्यात्मिक सत्याचे सहज दशंन ज्ञे होते हैच ते 
अतिमानस चेतनेच्या कक्षेत जाञन पोचले होते हे दाखव्‌न देते. त्यांची कक्षा 
खरोख रीच आत्मिक व दैविक व ब्रह्मवेतत्यांची म्टणतः येईल. 


गृहस्थ जीवन सुंदर व मधुर करणारे ऋषि मधुंच्छंदा जीवनाला प्रयोगशाला 
करतात. हे कथानकं अत्यंत हृदयस्पीं वाटते. त्याकाठी जे यज्ञ याग होत त्यात 
परस्पराचे सहकायं साधके जाई. अनेक हातांचे सौदयं ही भावना मूतं होई हे चिव 
आजही किती उपकारक आहे ! विद्वामितराच्या प्रेरणेने भरतजन महायाग 
करतात तेव्हा यृपाला राष्टृध्वज म्हणून फडकोवण्यात अलि. त्याप्रसंगी सारा 
आर्यावतं एकत्र जमल्याचे वणेन भाव विभोर करून टाकते. त्याकाढी गुरं शिष्यान 
केवर शिक्षणच देत नसत पण आत्माः त्यांच्यात ओतीत.. ते सारे एकाच परिवारा- 
तील संतानासारखे रहात व त्या परंपरेचे जतन केले जाई. मग ते अत्रि असोत 
वसिष्ट असोत की भरद्वाज असोत! स्त्रीच्या विविध स्पचे सित्रण पण पंडितजीनौ 
वेदातून साकार केले आहे. मानवी जीवनात स्त्रीच्या प्रेरणेने व प्रतिभेने काय 
घडवून आणे. (सूर्या घोषा मुद्गलानी सरमा) वेढ आली तर नागरही ओढला 
आणि संकटसमयी 'राष्टराला आवाहनही केले. खरोखरीच नारी तू नारायणी आहेस 
थेट वेदकालापासून ! वेदात काव्यत्व आहे. निरगाचौ भव्य वर्णने आहेत. उत्तम 
सूक्ते आहेत. असे सांगितकत आहे पण वेदाचा प्रत्यक्ष जगल्या जाणान्या जीवनाशी 
किती संपकं होता. वारीक सारीक विधीमध्ये पण रदस्य कसे दब्लेले आहत्या 
काठचे केवट ऋषिमुनीच नाही पण सामान्य स्त्री पुरुष कोटल्या गृरणानौ युवत 
होते हे सारे पंडितजीनीच दृष्टांतासटहित व॒ सविस्तर प्रथमच सांगितक्ते आहे, वेद 
हे शेवटी साहित्य माहे. खरे साहित्य हे ` “ सहित " हितकारीच असावयास हवे. 
अशा साहित्यातून साहजिकच वोधनीति निष्पन्न होते. आचायं श्री विष्णुदेव पंडित- 
जीनी ऋग्वेदातून उष्धृत केलेल्या कथा या उध्वंहेतुस सहज रितीने सिद्ध करतात. 
साध्या सरढ़ तरीही मधुरतम वाक्याद्रारे नीतिवोध देण्याची शक्त कऋ्वेदात्र आहे 
तेवढी इतरत्र क्वचितच असेल. दैनंदिनीच्या पानापानावर सुवचनासारद्ली देता 
यतील अशी क्षमता आष वाणीच्या या सुक्तात आहे 


~ नारायणमाईं भट, 
मा. न्यायमूति-गुजरात 
हायकोट अहमदाबाद ९. 


४ 


अनुस्मृति 


उत त्वः ¶च्यन्‌ न ददं वाचम्‌ उत त्वः श्रृष्वन्‌ न श्रुणोति एनाम्‌ 1 
उतो त्वस्मे तन्वं विसंस्तर जायेव पत्य उशती सुवासाः 1 ऋ १-७१-४ 
ती वाणी एेकावयाचौ आहे, तिचे रूप पहावयाचे आहे तिच सोदयं, स्त्री 
सारखे आहे ते पाहुनही कित्येक पहात नाहीत कानावर पड्ले तरी ते एकत नाहीत. 
कारण तिचे ङ्प, आकार ज्ञाकठेले आहे, अंत्हित आहे ते पडद्यामागे अहि. ज्यांनी 
तो पडदा आवल्न घतला त्यांना वागणरीचे रूप सोदयं, आकार दिसला त्यांच्या 
समोर स्वतःला उघड करून तिने आपली काया पसरून टाकली. 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र॒ धीरा मनसा वाचमङ्ृत' 
भत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेवा लक्ष्मीनिहता अधि वाचि (-छग्वेद-१०-७१-२) 


वाणीचे क्षाकठेले रूप तेच . विचार. ते मनात येतात. येणार सर्वच विचार 
शद्वात बाहिर १३त नाहीत, त्यासाठी धीर धरून अंतंदृष्टीचे अनुसंधान करावयाचे 
आहे. धीर आणि विवेक हे मनाचे गृण आहेत. अंत.करणाचे ते करण आहे. साधन 
आहे. गाणी असो किंवा चाछणी असो तौ ज्याप्रमाणे वेगे करते, गाूत करिवा 
चान चांगले ते काढते ध्याप्रमाणे मनातुन गाून निषाल्य यु. कवौणीची रचना होते. 
मन धीर धरून वाणीचा व्यवहार करते, मनाने विचार करणारे व मतिने विवेक 
ठेवणारे धीराचे मित्र होत. त्यांचा स्वभाव व शील त्याच्या सारखेच होते. वाणो 
आणि विचार यांच्या विवेकपूणं व्यवहारततुन त्यांची मवी होते. याचे कारणकाय ? 
त्यांच्या त्या वाणोत भद्र लक्ष्मीचा वास असतो. तिची. लक्षणे कल्याणकारी आहेत. 
हितकारी आहेत. ते वाङ्मय आहे साहित्ये स्वस्य आहे. त्यात वाणीचे सौदयं 
वसत आहे. 
वेद वाणी हे असे दिष्य वाडमय आदह, साहित्य आहे. ज्यांनी त्था सौदयवि 
दशंन धेतले त्यांना कवि म्हटले आदे. ऋषि, मनिषी, धो रजन म्हटले आहे, त्याच्या 
मनात जे विचार अ तेटौ सारेच शद्रात उतरले नाहीत, त्यातील जे सहज, सरछ 
आणि निर्म भाव होते ते साररूपाने वाणीत उतरले. त्यात हितकर बोध आहे, 
भद्रा लक्ष्मी आहे. ती वाणी ज्यांनी एेकली, तिचे रूप सौद ज्यांनी पाते, जाणते 
ते बुध जन म्हटले जातात. त्यांनी वेदवाणीचे अध्ययन केले. अभ्यास करून तो 
बोधमय बाणी नु केली, म्हणून ते मित्र म्हटले जातात, तौ वाणी समजून घेऊ 
च्छिणास्याना त्यांनी मित्र॒ मानून ती देण्याची भावना ठेवली पण कोणाला ती 
एेकावीक्चीच वाटली नाही ती कल्याणकारी बाणी जाणून ॒वेण्याची इच्छाच नसली. 
तरते या बोध्ाणी देणाञ्या मित्राना सोडून जातात त्यांना या वाणीचा लाभ 


= 


मित नाही. व्या भाग्यापासून ते वंचित होतात. अशी सामान्य माणसे जे काही 
फेकतात तै सारे वाया जाते कारण वाणीच्या द्वारे दिसणारा सुक्ृताचा मागं त्यांना 
त्या श्रवणातून लाभत नाहौ. 

ऋवेदाच्या संहितेत दहा मंडे आदत, पंचांशो अनुवाक्‌ एक हजार अद्ावीस 
सूक्ते व दहा हजार पाचदो बावन मत्र आहेत. चगन्‌क्रमणौ, चरणव्यूह्‌ व क्रगविधा- 
नात वाचे सविस्तर वर्णन आटे. अंतरे शआरण्यकाच्यः दुसन्या आरण्यकातील दुसन्या 
अध्यायात ही दहा मंडले व यांच्या वऋषींचा जौ निर्देश आहे त्याला आगदेच महत्व 
आदे. कारण संहिताचे संकलनं ज्ञात्यानतर ब्राह्मण प्रंथात शत्राचे क्षि, देव छंद 
वगैरे वर्णन मिते त्या दृष्टीने सविस्तर माहिती पदहिल्यादा आरण्यकात मिढते. 

ऋवेदाच्या प्रथम मंडढात १९१ सुक्ते आहेत. त्यांचे द्रष्टे ऋषि पंधरा 
आहेत, त्यातील सात तषि शंभर ऋचाचे द्रष्टे आहेत व॒ चार ऋषि दोनशे वाचि 
म्हणून त्यांना शतचि म्हटले आहे. वाकीचे चार मध्यम शंभराच्या भत बाहेर 
त्यांच्या तऋृवा असून त्या दो दोनो च्छचांच्या अधेमधरे वातलेत्या आहेत हे निरूपण 
येथे प्राणरहस्य जागणान्या उपासनेच्या दृष्टोने रज्‌ केके श्राहे. 

' मंडलामध्ये तकपणारा सूर्यं या लोकांचे पजन अ्चंन करतौ. तौ पुरूष खूप 
आहे, सूयं रूपाने तकपणारा श्राणच शरीराला पजनास योग्य बनवतौ, अर्थात्‌ 
प्राणाशिवाय शरीर शव होते. येथे आदित्य आधिदैव व प्राण म्हणजे अध्यात्म म्हटले 
आष, प्राण मानवी शरीराला शंभर वषे पूजनीय वनवतो. म्हणून माणसाचे आनृष्य 
शंभर वषचि म्हटले जाने. ऋग्वेद संहितेष्या पदिल्या मंडलाने तवि ऋषि हे 
प्राणरूप आहेत. " 

दुसन्या मंडलाचे गृत्समद, तिस॒न्याचे विश्वामित्र, चौथ्याचे वामदेव, पाचव्याचे 
अत्रि, सहाव्याचे भरद्वाज, सातव्याचे वषिष्ठ हे सहा ष्टषि पण प्राणरूप आहित, 
त्याचे ध्यान धरण्याविषयौ म्हटले आदे. 

^ धे जो प्राण आहे तो गृत्स-गकरणारा व अपान आहि तौ मद म्हणजे शक्ती 
रस आहि. प्राण व अपान यांचा योग करणारे ऋषि गृत्समद हे दुसन्या मडलाचे 
दष्टे आदत. 

ह सारे विव प्राण देवाचे मित्र आहे. कारण विर्व भोग्य असून प्राण भोक्ता 
आहे. तिसन्या मंडलाचे ऋषि विदवाभित्र ते विश्वाचे मित्र आहेत कारण ते विश्वाचा 
प्राण ्ञलेले रेत. 

पुरुषाच्या देहात जी इद्रिये आदेत त्यांच्या जधिष्ठात्या देवता अग्नि वगेरे 
आहेत. त्या देवान सांगितले कौ देहात असक प्राण आमच्या ठिकाणी वाम-वर्णीय 
जहत म्हणजेच प्राण वायु आहे असे देवांनी सांगितले. ते प्राण "वाम देव" चौथ्या 
मंडलाचे ऋषि आहेत. 


= 


प्राण पापापासून स्वाचि 'व्राण' - रक्षण-करतात ` भ्रण अवरापत्‌' म्हणून ते 
अच्रित. पाचव्या मडलाचे द्रष्ट प्राणरूपाने सवचि रक्षण करतात. 

विक्वाची प्रजा ही वाज. तिचे भरण पोषण करणारे प्राण हे 'भरद्वाज' सहाव्या 
मंडलाचे ऋषि प्राणरूपाने सवच भरण पोषण करतात, 

या.शरीराच्या दद्वियांच्य। ठायो वसणाव्या दे्वानी सांगितले कौ आमच्धात 
भ्राणाने प्रवे केला तेव्हाच चैतन्य निर्माण ज्ञाले. म्हणून प्राण हा ' वसिष्ठ ' आहे. 
सातव्या मंडलाचं ऋषि वसिष्ठ प्राणरूपाने श्रेष्ठ होऊन शरीरान वास करतात 
म्हणून त्यांना वसिष्ठ म्हणतात, 

आउव्या मंडलात एके तीन सूक्ते आहेत. त्थाच्या द्रष्टात कण्व गोत्राच 
ऋषि मस्य आहेत. त्याचप्र भाणे प्रगाथ छदात हः सूक्ते विदोषे करून रचली आहे. 
गायत्री वगैरे छंदात एक एक च्चा रचदेी असते. परंतु भ्रगाथं दोन चाना 
जोडणारा छंद आह. एक ऋचा वृहति व दुसरी स्तोवृदति छंदात थसली तर त्या 
दोन्ही जोडून तीन ऋलांचे तृच सूक्त होते. याप्रमाणे यज्ञात प्रगाथ छदाचः 
उपयोग करतात. त्याविषयी माहिती सांगितलं आहे. 

हाचतोप्राण,जौ शरीरात प्रवेश क्न सवच, प्रगथन करतो, म्हणजेच 
सर्वानां प्राणवान करतो, म्हणून त्याला प्रगाथ म्हणतात. आठव्या मंडलाचे ऋषि 
प्रगाथ आहेत, कारण ते दोन चचा जोढून सुक्तांचे प्रमथन करतात 

लवव्या मंडदाची ११४ सूक्ते आहेत. त्यात पवमान सोमास ब्णन केले 
आहे. पवमान सोम हीच त्या सूक्तांचा देव आहे. वर्णन करणाग्या ऋचाना 
पावमानी ऋचा व द्रष्टा ऋषीना पावमानी ऋषि म्हटले आह. त्याविषयी म्हटले 
आहे, 

या विष्वात जै म्हणून क्षद्र॒ आहे, हल्के आहे. त्यात प्राण ओतून त्याक्ला 
पवमान म्हणजे शुद्ध केले. ज्याप्रमाणे सोमरस गाद्ण्यातुन पवमान गतिने शुद्ध 
पाश्रात पडतो त्याप्रमाणे प्राण सवं इद्रियांना पत जृढध करतो. म्हणून त्या प्राणाच्या 
मूर्तीना (ऋरचना) व द्रष्टा ऋषीना पण पावमानी म्हटले आहे 

पदिल्या मंडलप्रमाणेच दहव्या मडलाचीही १९१ सूक्ते आत. त्याचौ 
सुरुवात महासूवतांनी होति. व दोवट लहान लहान सूुक्तानौ होतो. त्याविषयौ पृदौल 
प्रमाणे माहिती दिली आहे. 

,' त्या प्राण देवाने सांगितले, ' या लोकात जे शूद्र म्हणजे लहान आदे वजे 
महत्‌-मोटे आहे त्या सर्वाच्या ठायी मी _ आद" यावरून ज्या सुव्तात दोन व्वा 
असतील ती क्र सूव्ते ब दहा, पंधरा ते पन्नासापर्ंत ऋचांचौ तो महासूवते, कषदर 
सुक्तांचे ऋषि ते ्ष्रसू्रत व महासुक्तांचे महसूक्त म्हणून प्रसिद्ध आटेत. 


-७- 


येथे मंडल हे सूर्यासिारखे असून दहा मंडलाच्या ऋटणीना जादित्य व प्राणरूप 
म्हटलेले आहे, त्या शिवाय सूक्त, ऋचा, अधच, पाद, पद अक्षर वगैरे प्रकार पण 
प्राणासारखे असल्याचे दाखवताना सांगितले आहे. 

“स्वतःचा महिमा गाणान्या मंतरदृष्टचा ऋषिस पाहून त्या प्राणदेवाने म्हटले 
कौ, या ऋषीनी सुक्त-शोभन वचन म्हटके हे आचर्य च आहे " ते सूव्त-उक्तसुवचन 
त्यावल्न त्याला सूक्त व द्रष्टा कवि तो सूक्त सुभाषी नावाने ओढरला जाऊ 
लागला, 

आता हा प्राणदेव, हाच ऋक्‌ आहे. कारण प्राण सर्वाच्या कल्याणासाठी 
देहाचे अचंन करतो. -अर्थात्‌ देहात प्रवेद करून त्याला पूज्य, चेतनवंत करतो या 
ऋचेचेद्रष्टे ऋक्‌ या नावाने ओढखले जातात 

आता प्राणदेव ऋुचेचा अर्धभाग म्हणजे अधेचं पण आहे येथे अधंहा शद 
स्थानवाचक आहे देव मनुष्य वगैरेचौ जी स्याने आहेत त्यासाछो प्राण अर्चन करतो 
यावरून प्राणांचा महिमा गाणारे मंत्रभाग हे अर्धंचं आहेत व त्याच्या द्रष्टचांना 
पण अधच म्हटले जाते. 

आता हे अधंचं म्हणजे ऋचेचा चौया चरण-पाद आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक 
चेत एक एक शद्र॒ आहे त्याला पद म्हणतात, ते पाद व पद ही दोन्ही प्राणाची 
खूप आहेत. तो प्राण आप्या प्रवेशाने सवं प्राण्यांना प्राप्त करून घेतो, म्हणून 
प्राणांचा महिमा गाणारे अधं्चाचा भाग, पाद व पद आहेत. त्यांच्या द्रष्ट्चाना पण 
पाद व पद म्हटले जाते. 

आता जे अक्षर, वणं तेच हा प्राण. कारण सवं प्राप्याच्या अनुष्ठानासाटी 
भ्राण हां ! क्षरति ' म्हणजे फलप्रदान करतो. पण इतर प्राणी त्याचे क्षरण करू शकत 
नाहीत म्हणून प्राण हा " अक्षर ' आहे व त्याचे दष्टे ऋषि परण ‹ अक्षर ' आहेत. 

याप्रमाणे " अग्निमीकठे' पासून प्रारंभ करून "यथावः'या शेदटापर्य॑त 
ऋगवेद संहितेच्या स्वं ऋचा, सवं वेद, सवं घोषयुक्त वणं एकाच व्याहतिची सुपे 
आहेत. या प्रमाणे प्राण हा जो शद्र आहे त्याचा उच्चार पण प्राणाद्वारे होतो. , 
म्हणून प्रत्येक ऋचेचे ध्यान प्राणरूप समजून करावे. 

वेद वाणीची ही विविध क्पे, अक्षर, पद पाद, अर्धं, ऋचा, सूक्त, मंडल 
तसेच द्रष्ट्रा ऋषींची लक्षणे व व्याख्या याप्रमाणे सज्‌ केल्या आहेत. अर्थात ही 
व्याख्या देण्याची ‹ व्यारुयान ' पद्धति प्राचीन आहे पण ती वाणीचे दिव्य रूप व्यक्त 
करणारी आहे. “ यत्‌ मनसा मनुते तद्‌ वाचा वदति ' (तंतरिय आर. व्यक) 

तसे पाहिले तर विचार हे वाणीचे पूर्वरूप आहे. जो मनाने विचार करतो 
तौ बाणीने बोलतो ही सामान्य गोष्ट आहे. येये वाणी व प्राण यांचे एेक्य साघलेले 


= 


आहे. प्राण हे चैतन्याचे रूप आहे वाणीत प्राणांचा संचार ज्ञाल्याने तिच्यात दिव्य 
चेतना पटावयास मिलते. 

ज्या प्रमाणे माणसाला श्वास वेण्यासाढी प्रयास करावे लागत नाहीत, सहज 
सर्पणे ते काम होत असते, त्याचप्रमाणे वेद हा नारायणाचा श्वास आहे (अस्य 
महतो भूतस्य निःउवसितमेतद्‌ यर्‌ ग्वेदो यजुरवेदः सामवेदो अर्वागिरसः । 
बृहदारण्यक २-४.१०) त्याप्रमाणे ऋषि हे प्राणर्प आहेत. ते सात ऋषि प्राणपाने , 
शरिरात वसतात (प्राणा वै यशो निहितं विदवस्प, प्रणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सप्त 
तीरे इति प्राणा वा ऋषयः (बृहदारण्यक २-३-२) याचे तात्पयं हेच आहे. बोलण्या- 
साठी माणसाला प्रयत्न करावा लागतो. असा पुरुषाचा प्रयत्न या मागे दिसत नाही. 
म्दणून वेद हे अपौरूपेय आहेत. ' वैदिक वाडमयकां इतिहास "मध्ये सुरूगातीस 
पं, भगवदुदत्त म्हणतात. 

“ आर्षं परंपरेत मानवसृष्टीच्या सुर्वातीपासून हे तथ्य सुरक्षित आहे की 
वेदवाणी ही दैवौ वाणो आहे. ही व।णौ क्षीण ज्ञालेली नाही. ती परमव्योम आका- 
शात स्थिर ्ाकेली होती, मानवी जोवनाच्या सुखुवातीस जेष्डा, ऋषीनी शरीरे 
धारण केरी तेब्दा ही दैवी वाणी ईदवरो परेरणेन त्याच्या टायी प्रवेशली. ती त्यांनी 
एेकली म्हणून ती श्रुति म्हटली गेत. (सप्त चछषयः प्रतिहिताः ्रीरे ) यजुर्वेद ३४५५ 

ही वाणी अहि. ती नुसती वाणी नसून वेदवाणी आहे. ते ज्ञान आह. ती 
मंत्रवाणौ आहे. मनातील अव्यक्त मननाचे मंत्रवाणीत व्यक्त क्लाज्ेले रूप आहे. ते 
मंत्ररुज्‌ करणारा तौ द्रष्टा. तो कवि आहे. गायक आहे. त्याच्या अंतर्यामी जो भाव 
जप्गृत क्षाला मनात जो स्फुरला त्याचे त्याला दन होते. 

यास्करर रचित निरुक्त (७-१-२) मध्ये मंत्रा विभाग तीन प्रकारांनी 
मांडले आहेत, परोक्ष प्रत्यक्ष व अध्यात्मिक, अग्नि इद्र वैरे देवांचे वणेन प्रथम 
पुष शैलीने कैठेले आहे ते परोक्ष वर्णन. समोर दिसणाव्या देवाला संवोधून केलेले 
मध्यम पुरुषी वर्णन, त प्रत्यक्ष वणन व स्वतः स्वतःलाच उदेशून केलेले ते स्वतःच 
उत्तम पुरुष असल्याभ्रमाणे केलछेक वर्णन ते अध्यात्मिक वर्णन आहे. 

“ वञजधारी इ्राने जे उत्तम पराक्रम के, ते इदराचे पराक्रम मी सांगतो, त्याने 
अदिला मारले व जल मक्त केले. त्याने पवंतांचे व मेधाचे खंड तोन टाकले 

पहिल्या मंडलाच्चा ७२ व्या सुक्तात हिरण्यस्तूप अंगिरस ऋपीनो दद्राच्या 
पराक्रमाचे वरील प्रमाणे वर्णन केले आहे ते परोक्ष रीत्तिचे वर्णेन. त्याच ऋषीनी 
अग्निका संबोधन कलन ३१ व्या सुक्तात त्याच्या गुणांचे वर्णन केले आहे. ते प्रत्यक्ष 
वर्णेन. 

“हे अग्नि, तुम्ही प्रथम अंगिरा ऋषि आहात. देवांचा देव व रिव सखा आहात, 
तुमचे व्रत व वंन असे आदे की ज्यातून करंतिकारी मरुत जन्म घेतात. जर मी 


-९- 


असत्यवादो असेन अथवा मी कोणाला संतापदायक ज्ञाो असेन वा कोणाचा 
जीव वेतला असेल तर मी आजच मृत्यू पविन. परंतु ज्याने मला खोटचा रितीने 
असत्यवादी ठरवले असेल तो पुरष आपल्या दाही पुत्रां सह मरण पावेल." 

वरील भावार्थाचि मंत्र (ऋग्वेद ७-१०४-१५) मध्ये आहेत. वसिष्ठ क्षि प्रकट 
शपथ घेऊन आपला निदोषीपणा सिद्ध करतात. ते अध्यात्मिक वर्णन आदे. याच 
प्रमाणे स्वगत उच्चारकेले मंत्र या विभागात मोडतात. 

यास्काने रुज्‌ केल्या या प्रकारात षीं चा भाग महत्वाचा भाहि, ते मंत द्रष्टं" 
अहित. वेदात मृ्यत्वे देवांचीच स्तुति व प्राथना आहे. म्हणून देव हा वेदांचा मुख्य 
विषय आहे. ` 

“यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः 1 

पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये । 

रुचं ब्राह्यं जनयन्तो देवा अग्ने तदत्रुवन्‌ 1 

यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्‌ तस्यः देवा असन्‌ वदो । 

यजुवंदाच्या या- (३१-२०-२१) दोन मंत्रात म्हटलेले आहे कौ देवांच्यासाठी 
जे तप करणारे, जे देवांचे पुरोहित आदे तसेच जे देवांच्या आधौ प्रगट ज्ञाके आहे 
त्या रुचिकर ब्रह्माला प्रणाम. रुचिकर ब्रह्याला भ्रगट करणारे देव होते त्यांनी 
सांगितले की रुचिकर ब्रह्मा विषय जाणणारे जे ब्राहःण ह रहस्य जाणतात त्यांना 
देव वश होतील.* 

वरील दोन्ही मंत्रात आलेला देव हा शद अथं भाव व विषय यांचा सुचक 
आहे तसेच ब्रह्म हा शद्र ' वेदमंव्र ' या अर्थी आहे. 

देवताध्याय ब्राह्मणात तर देवांची व्याख्या देताना म्हघ्ले अहे. ऋषी 
विषयज्ञो यः स शरीराद्‌ विमुच्यते । 

याप्रमाणे ऋषि व देव यांचा परस्पर सवंघ आहे त्याच वरोबर छृंदालाही 
जोडले आहे. अर्थाला अनुसषन चरणाची व्यवस्था आहे ती ऋचा.सा ऋक्‌ यत्रार्थ 
वदोन पादव्यवस्था (जैमिनी सूत्र) 

प्रत्येक मंत्राचा ऋषि देव व छंद जाणून घ्यावा ही प्रचीन परंपरा आहे जाणि 
म्हणूनच छापकेल्या कोणत्याही ऋग्वेद संहितेच्या प्रत्येक सृक्ताच्या शषकावर ऋषि 
देव आणि छंद यांचा निर्देश असतो. अर्थात मूढ सूक्त वाचून त्याविषयी स्पष्ट 
माहिती होत नाही छंदाच्या लक्षणावरुन तो ओढखठा येतो त्याचप्रमाणे वर्णनावरुल 

सामान्य परिचय मितो पण ऋषींचा परिचयं मिद्‌ शकत नाही. काही 

ठिकाणी ऋर्षीच्या नावाचा निदेश सापडतो. बहुधा तो गृणनिदशंकं असतो याप्रमाणे 
ऋषि देव आणि छंदाच्या माहितीसाठी सर्वानुक्रमणि सारख्या प्रमाणभूत ग्रंथाचः 


-१०- 


आधार ध्यावा लागतो. सूक्त व ऋच्छा या संकल्नात पण ऋषि देव आणि 
छंदाचा आधार घेतच्ा आहे. आर्षेय ब्राह्मणाच्या सुरुवातीस स्पष्टच म्हटकेले आहे. 

अथापि ब्राह्मणं भवत्ति-'यो ह वा अविदित आर्षेयछन्दो दैवत ब्राह्मणेन 
मंत्रेण याजयति वा अध्यापयति वा, स्थाणुं वा ऋच्छति गतं वा पद्यति प्र वा मीयते 
पापीयान्‌ भवति यातयामानि अस्य छन्दांसि भवन्ति । अथ यो मंत्रे मंत्रे वेद सवंमाय- 
रेति श्रेयान्‌ भवति आयात्यामानि अस्य छन्दांसि भवन्ति । तस्मादेतानि मंत्रे मंत्रे 
विद्यात्‌ |" 

येथे आपिय ब्राह्मणाने पण कोटठल्यातरी प्राचीन ब्राह्मण ग्रथांतील प्रमाण 
उधृत केलेले आहे. वेदाचा प्रत्येक मंत्र यज्ञाच्या प्रयोगात व स्वाद्यायात घेतला 
जातो तेव्हा ज्या मंत्राचे ऋषि, छंद देव आणि ब्राह्मण ब्रह्म मंत्राचा अथं व विवे- 
चन जु करणारा तो ब्राह्मण) याची माहिती न जाणता त्यांचा प्रयोग किवा पठण 
पाठन केरे तर करणारा जड होऊन जाईल, खड़ड्ात पडेल, मरन जार्ईल अथवा 
पापी होईल, छंद छंदोवद्ध ऋ ' यातयाम ' शिठचा (नीरस) होऊन जातील जे 
विद्वान मंत्रासंत्राचे ऋषि छंद देव भणि ब्राह्मण जाणतात ते दिर्घायु होतात त्याचे 
कल्याण होते त्यांनी पठन केलेले छंद ^ अयातयाम ' शिक होत नाहीत. ताजेतवाने 
रहातात, म्हणून प्रत्येक मंत्राचा ऋषि देव छंद आणि ब्राह्मण सांगावेत." 

. ये मंवद्रष्टचा ऋषिला प्रथम स्थान दिलेके अहे. इतकेच नाही, परंतु दुसन्या 
मंडलापासून ते सातव्या मंडलापयंत एकक मंडल एकेका ऋषींच्या सुक्तांचे संकलनच 
स्यामे त्या मंडलाला आर्षेय संहिता म्हणता येईल. नवव्या मंडलातील सर्च सूक्ते 
पवमान सोमाचे वर्णन करणारी आहेत, त्या मंडलाला दैवत संहिता म्हणता येईल. 
त्याचप्रमाणे मंडलांच्या रचनेत॒छंदांची अनृरूपताही संभाकलेली आहे. विदोषतः 
त्रिष्टुप, गायत्री व जगती छंदात बहुसंस्य ऋचा अहेत त्या छांदस संहिता म्हणता 
येतील. 

चवेदाच्या १०१७ सूक्तात १०४७२ ऋचा असून त्यापैकी ४२५१ त्रिष्टुप, 
२४४९ गायत्री. व १३४६ जगती छंदात आहित. अनुष्टुप ८५८ आहेत. बाकी इतर 
छंद वृहति ३७१, पक्तौ ४९८ उप्रणक ३९८, द्विपदा विराट १३९, अत्यष्टि ८२ 
दाकवरी १९, अतिजगती, १७, अतिश्ञकवरी १०, द्विपदा त्रिष्टुप १४, अष्टि विराट- 
रूप्‌, द्विपदा गायत्री ३, धृति २ व अतिधृति, द्विपदा जगति व एकपदा त्रिष्टुप या 
छंदात एकेक ऋचा अहे. येथे आठव्या मंडलाच्या ४९-ते ५९ या अकरा वालखिल्य 
सूत्रांच्या एशौ मंवाति प्रगाथ आहे त्याही यात मिव्वून वेतल्या पाहिजेत, 

गायत्री छंदात २४ अक्षरे असून नंतर चार चार अक्षरे वाढत जाऊन क्रमशः 
उष्णिक २८. अनुष्ट्प ३२, वृहती ३६, पक्ति ४०, व्रिष्टुप ४४. जगती ४८, अति 


-११- 


जगति ५२, ₹कवरी ५६, अति शकवरी ६०. अष्टि ६४, अत्यष्टि ६८, अतिधृति 
७२ अक्षराचा छंद आहे. त्याशिवाय द्विपदा जगतीत २४. द्विपदां व्रिष्टुपात २२, 
द्विपद। विर।टात २०, द्विपदा गायत्रीत १६, एकपदा त्रिष्टुपात ११. एक पच्च 
विराटात ११ अक्षरे आहेत. 

ऋग्बेदाच्या ऋचांवर व्याख्यान प्रवचन एेतरेय ब्राह्मणांत केले आहे. त्यात 
छंद हे दिव्य चैतन्यरूप मानून ऋषि व देव यांच्या वरोवर त्यांचौ प्रतिष्ठा केली 
आहे. शिवाय छंदाना साध्य देव मानून त्यांची संगतिं यज्ञागीही लावलेली आहे. क्‌ 
चचा ही सामान्यतः देवाची स्तुति किवा प्रार्थना करण्यासाठी असते. सर्वं ऋचा 
छंदोबद्ध आहेत, त्या त्या छंदात त्या गावयाच्या असतात, 

छंदाचा मूढ धातू छद्‌ आच्छादनेः देवांचे आच्छादन करते. ते अर्थात्‌ देव हा 
विषय व्यवस्थित करतात. दुसन्या प्रकारे सागायचे क्ञाले तर छंद हे देवाचे निवास 
आहेत. गायत्रीच्या आठ अक्षरात आठ वसु तरष्टुपाच्या अकरा अक्षरात शकरा श्र 
आणि जगतिच्या वारा अक्षरात वारा रुदर वसतात (जेमिनीयः ब्राह्मण १-२८०-२८८) 

एेतरेय ब्राह्मणात तसा मृख्य सात छदांचा उल्लेख आहे, त्यातही विशेषतः 
गायत्री ्रिष्टुप ठ जगती या तीन छंदचि रूप लक्षण तत्व व्ैरेवा विचार केठेला 
आहे. छंदाचा मूढ अथं जो अच्छादन तो विशद करून सांगितला तर असे म्हणता 
येल की छंद वेदवाणी ऋचांचे नियामक होतात, या प्रकारे प्रत्येक मंवरात्ा ऋषि 
हा द्रष्टा, देव हा विषय आणि छंद हा त्याचे नियमन करणारा आह. 

ऋरवेद मंत्राचा अथं समजण्वासाठी व्याकरण आणि निरक्त (विवेचन) ही 
वेदांचौ अंगेच समजली जातात. 

त्याप्रमाणे पाणिनीच्या व्याकरण शाल्लाला शब्दानुशासन म्ह्टलेले हे, 
ऋचेत येणारे पद ह शब्द आहेत. त्यात प्रकृति व प्रत्यय यांचा संयोग अहै. त्याची 
व्युत्पत्तौ सांगणारे निर्वत व त्यांचे नियमन शासन करणारे व्याकरण हे आद. त्याच 
प्रमाणे विगलाचार्यानी रचलेले छंददयास्न ऋवेच्या पाद व पदस्व रांचे नियमन करते 
म्हणून त्याला स्वरानुशासन मानतात. गायत्री वगैरे छंदात व्यंजनांवरोवर स्वराची 
गणना होते. फक्त व्यंजनांची गणना करीत नाहीत. म्हणून त्या अक्षरांचा, स्वरांचा 
मेक तो छद म्हूटला गेला. त्यात मत्रेप्रमाणे गणना होत नाही. मानौ शार्दूल 

*शिखरिणी वगैरे छंदात ती मात्रेवरून होते. 

ऋवेदातीक सर्वात जास्त ऋचा व्रिष्टृप छंदात आदत. तरीही गायत्री छंद 
प्रधान छंद समजला जातो. कारण यज्ञात अग्नि हा प्रधान आहे.व गायव्री हा 
अग्नीचा छंद आहे. आग्नेयं गायत्रं ' (जैत. १-३०) गायत्रीच्या प्रत्येक चरणात 
आठ अक्षरे आहेत, अष्टाक्षरा वं गायत्री" (जैत. १-३०) व तीन चरण आदत, 


-१२- 


अग्नि शिवाय सोम व सविता या देवांचा मर्य छंदही गायत्री आहे, त्रिष्टुप छंदात 
यण अग्नि व सोमाची प्रा्थेना आहे, तवापि व्रिष्टृप हा इंद्राचा छंद मृख्यतः आदे. 
“ओजो वा इन्द्यम्‌ वीयं व्रिष्टुप (अत. १-५) त्यात अकरा अक्षरांचे चार चरण 
असतात. त्यानंतरचा महत्वाचा छंद जो जगती तो वारा अक्षरांचा असुन त्याचे चार 
चरण आहेत, द्वादशाक्षरा वं जगती (अत. ब्राह्म. ३-१२) जगती हा छंद विशेषे करून 
अदिती, आदित्य व विश्वेदेवांचा समजला जतो. त्याचप्रमाणे पञुधनाच्या समृद्धी- 
साठी त्याचा उपयोग होतो. एकंदर आठ अक्षरांचा गायत्री, अकरा अक्षरांचा व्रिष्टूष 
व वारा अक्षराचा जगती गणात समावेल होतो. 
याप्रमाणे ऋग्वेद संहितेच्या वाङ्मयात छंदांना अतिज्ञय महत्व आहे. जर 
गायत्री वगैरे छंदातूसार छांदम्‌ संहितेचे संकलन कैठे तर है सहज समजष्यासारे 
सोपे होईल. या दृष्टीने नवव्या मंडलात ११४ सूक्ते आहेत त्यात १-६७ गायत्री 
६८-८६ जगती, ८७-९७ वरिष्टुप अया क्रमाने रचना केली आहे तसेच त्यानंतर 
अनृष्टुप, वृहती, उष्णिक, प्रगाथ व पंव्तिहा छंदाचा क्रम व्यवस्थित लावलेला 
दिसतो म्हणूनच नवव्या मंडलास छद्‌ संहितेवे एक रप म्हणता येण्वासारखे आहे. 
दुसन्या एका दृष्टीनेही या नवव्या मंडक़राला महत्व आदे. यच्या सवं सुक्तांत 
पवपान सोम या एकाच देवाची स्तुति प्रार्थना केलेलो आहे. अर्थात दुसन्या मंड 
लात पवमान सोमाची सूक्ते आहेत. परंतु पावमानौ ऋचा या नावाने नववे मंडल 
प्रसिद्ध आहे. या मंडलात एकच देव आहे म्हणून त्याला दैवत संहिता म्हणता येर्इल 
याचप्रमाणे इतर मंडलातुन दैवत संहितांचे संकलन केले तर त्यात मुख्यत्वे अग्नि व 
डदरहे देवच येतील. ऋण्वेदात अग्नीवर २०१३ मंत्र आहेत. इद्रावर २८६२ मत्र 
आहेत. सोमावर १७७५ आहेत. वाकौच्या चार हजार मंत्रात मरुत, विदवेदेव, 
: अदिती, अदित्या, सारखे गण, त्याचप्रमाणे सूर्यं सवित्याचौ विविध रूपे.भग, पूषा, 
मित्र, उरुण, अर्यमा या सर्वाची स्तुति प्रार्थना आहे. ऋग्वेदाच्या प्रत्येक मंडलाचौ 
सुरुवात अग्निसुक्ताने करून नंतर इंद्र सुक्ते व त्यानंतर इतर देधांचो सुक्ते भस। 
क्रम आदे. 
या मागच्या तात्विक रहस्याच्या दृष्टीने पाहिल्यास॒ अग्नि, इर वेर देवाच्या 
वर्णनात एक प्रकारच्या आदचि प्रतिष्ठा केले आहे. निसर्गाच्या सामान्य क्रमात 
दिव्यत्वाचे निरपण केलेले आहे. हे देव दाच वेदांचा विषय आटे हे देव मानवाचे चरित्‌ 
घडवणारे भदे. ज्याप्रमाणे अंधःकार असतो तो तेजाने, प्रकालाने, करवा ज्योतीने 
दूर होतो. त्याचप्रमाणे माणसाच्या मनातील अज्ञान दुर्‌ करणारी अग्नि हौ ज्योति 
आहे. इद्र ही ज्योति अहे. सूयं ही ज्योति आहे. वेदातील अग्नि हा सामान्य अग्नि 
नाही चुरीत पेटणारा अग्नि नाही, अग्नि हा पृरोहित आदे. कवि आहे गृहस्थ आट. 


-१३- 


युबा आहे. या अग्नीच्या विकाणी एक प्रकारचा उष्मा आहे तो हृदयाचे चैतन्ये 
प्रेरक वढ आहे. त्याचवरोवर तो दिव्य भावना देणाराही आहे. त्याला जठराग्नि 
पण म्हटले आहे. तो वैश्वानर अग्नि असन ज्ञानाग्निही आहे. अग्निचा स्प ला 
तर तो भाजतो. पण अग्नि हा मनाचा देव आहे. अंतःकरणाचा अंतयामी गहे. 
तो हृदयाचा स्वामी आहे. जेथे जेथे म्हणून ऊव आह. चैतन्य आहे, गति आहें तेथे 
सगढ्ीकडे अग्नीचा वास आहें हे अग्नौवे विज्ञान आहे, ते अधिभूत आहे. त्याचेच 
दिव्य विज्ञान ते आधिदैव आह व तेच अध्यात्म विज्ञान. 

वेदात अग्नीच्या विविध रूपांचे वणंन आहे. त्याच्याली स्वध जोडतात 
त्यांचा तो भित्र होतो, पिता होतो. पुरोहित होतो. परंतु मत्री भ साघ्णान्यांना तौ 
शत्रू वाटतो. जीवनास अवरोध करणारा वाटतो. परंतु वस्तुतः त्याच्या साह्याने 
प्रगतीचा माग विस्तृत होतो, अवरोध दूर होतो व शत्रू नाहीसे होतात. 

मानवी जीवनस प्रेरणा देणारा जसा अग्नि आहे तसा जीवनाचे रक्षण 
करणारा इन्द्र माहे. अग्नि सर्जकं आहे तर इन्द्र॒ हा पालक आहे. अग्नि है ज्ञानाचे 
प्रतिक आहे तर इन्र है वलाचे आहे. एक ब्रम्ह वल आदे जे मन मति हृदयातील 
अंतरीची प्रेरणा आदे. तो इद्र क्षात्रवल पण आहे. हातापायातील शक्ति व शारिरिक 
वल देणारा आदे. इन्र हा इन्द्रियां चा अधिष्ठाता आहे. त्याचे दिव्य वज इन्दि 
यांच्या विकासासाढी साह्य करते. वज्राला अनेक दाति आहेत. त्याची गति अविरत 
असून शक्ति अमोघ आह. त्याच्या रचनेत पाषाण व धातुचा उपयोग होत नाही, 
दधीचि एक ऋषि आहेत. तेच वेदाचे दधयक्‌ आधर्वंण आत. त्यांच्या अस्थीतुन 
वच निर्माण क्षाकेके आट त्या दधिचींना अग्निचा उष्मा ब्रह्माचे ओजस व तपाचे 
वर्चस्व प्राप्त क्लालेले आहे. 

इद वत्याचे वच्रटे एक प्रतीक आहे. त्यात ब्रह्मबल व क्षाव्रवलाचा समन्वय 
साधका आहे. समाज राष्ट व विरवाच्या कल्याणासाढठी हा समन्वय साधलेला आहे 
राष्टराची ही दोन्ही बले एकमेकास पूरक आहेत पण त्यांच्यात जेव्हा परस्पर संवषं 
निर्माण होतो तेन्दा त्यातून राष्टराचाः विनाश होतो. माणूश्च माणसाला साह्य करतो. 
परस्प रांशी सहकायं केले जाते त्यास प्रत्यक्ष शविति म्हटले आहे. ती शवित आपण 
प्रत्यक्ष पाह शकतो. तिचा अनुभव घेऊ शकतो. देव जे साह्य करतात ते प्रत्यक्ष दिसत 
नाही म्हणून त्यास दैवीसाह् म्हटले भाहे.ती परोक्ष शक्ति आहे तिचे रहस्य उकलण्या- 
साठी तप करावे लागते. ज्ञान मिठवावे लागते. विज्ञानाचा शोध लावावा लागतो. 


अग्नतिव दुद्र ह जसे देव आहेत तसाच प्वमप्न सोमही देव आहे. परंतु त्यांच्यात 
फार मोठा फरक आहे, अग्नि व इन्द्र मानवाचे सहायक आहेत, वल देणारे आहेत 
वसु देणारे आहेत. अन्न देणारे आहेत तर पवमान सोम स्वतःच दिव्य अन्न आहे. 


-१४- 


अमृत पेय आहे. जीवनाचे रसायन आहे. सोमवल्लीला कुटून वाषटरून तयार करून 
पावमानी गाठणीतुन सोमाचा एक एक व ठिवकतो गति करतो * पवते ' तो पवमान 
सोम इन्द्रासाठी तयार करण्यात अल्ला जहे. "दिवः पीयूषम्‌ उत्तमम्‌ 1” 

“सोमम्‌ इन्द्राय पातवे । सुनोता मधुमत्तमम्‌ । ' सोम म्हणजे काही मादक 
अथवा सामान्य पेय नाही. ज्या प्रमाणे अन्नि हे ज्ञानाचे व इन्द्र हे वलाचे प्रतीक आहे 
त्याचप्रमाणे सोम हे दिव्य अन्नाचे प्रतीक आह म्हणून तर उपनिषदात म्हटले आहे 
"देवा नाःवन्ति नाश्नन्ति, अमृतं दृष्टैव तप्ता भवन्ति 1” है देव खात नाहीत 
पीत नाहीत ते अमृताच्या वश नानेच तृप्त होतात, देवां साधलेला हा मनोयोग आह. 
सहज रितीने. निस्गेपिचाराच्या पद्धतीने तो सावावयाचा आहे तो सिद्ध होताच 
कायेचा कल्प होतो, जीवनात परिवतंन होते. सापाने कात टाकावी तसा माणूस 
आपद स्थूल, स्वा्ंपरायण जीवन टाक्न सेवापरायण होतो. परोपकाराचो कामे कर 
लागतो. यज्ञभावना विकसित करतो. तो सोमपान करून स्वतः इन्द्र होतो. इतराना 
भरणा देतो “ अहमिन््रौ न पराजिग्ये ' मी स्वतः इन्द्र असून अपराजित आहे. 

यो मत्येषु अमृतं ऋतावा देवो देवेषु अरतिर्निधाधि । होता यजिष्ठो महना 
शुचध्यै हव्यैरग्निर्‌ मनुष ईरयध्वे । (ऋग २-२-१) 

वामदेव ऋषि सांगतात कौ हाच तो अग्नि आहे जो मत्यं मानवात अमृत होतो 
व देवात देव होतो. जौ " ऋतावान्‌ ' निसर्गं नियमाला अनुसरणारा तसेच अरति 
म्हणजे दानशील होतो त्यानेच देवरूप व मानवरूप धारण केलेले आदे. हा ग्नि 
स्वतःच होता आहे व यजनशील अध्वर्युं पण आहे, त्या अग्निचे तेज धारण करणान्या 
उविण्याने आहृतीच्या द्वारे मानवा) वृद्धी केलौ अहे. 

येथे अग्निचे आवाहन करणारा व अग्नीस तेजस्वौ आहुती प्रदान करणारा 
यांचे एेक्य साधलेले आहे. ते एकरूप क्षालेके भित, देवाला भजणारा स्वतःच देव 
होतो, देव भाग्य वाढवणारा " भगवान ' म्हणून आम्हीही भगवान होतो. 

“ भग॑ एव भगवानस्तु देवाः । तेन वयं भगवन्तः स्याम । (ऋषे, ७-४१-५- 
यजु ३४-३८) 

अग्नि, इन्द्र, सुं, सोम वगैरे देवांची स्तुति प्राथेना करणारे मानव ऋषि 
होतात, मंब्रर्टे होतात. ते विषयास छंदोवंदर करतात, पद व पदार्थाचा सुग 
साधतात, त्या विषयी ब्रह्मवादी म्हणतात, 

" तदेतत्‌ कौकुरुडेवंचनम्‌-: वेदयन्ते त्रिभिः पर्यायः यः संपूर्णं प्यति ।' 
छन्दस्तो देव तातो निगमत इति स मंत्रदर्शी भवति । (संहितोपनिष्‌ ब्राह्मण ३-२१) 

यात मंत्रदशौ हा शव्द ऋषि या अर्थी आहे. दृश प्रेक्षणे - या धातुपासून 
ऋषि हा शब्द होतो त्याचा अथं आहे दृष्टा, घातुतील प्रथम्‌ व्यंजनदकाराचा लोप व 

प 7 { परिवत॑न वैदिक व्युत्पत्तौ सामान्य आहे. 


-१५- 


छर्ेदाचे देव व छंद यांच्या विषयी जाणून घेतल्यावर वऋषीचा परिचय 
करून घेणे आवदयक आहे कारण त्यांच्या दिव्य दष्टिस् जे दन ज्ञाठे त्या भावाला 
त्यांनी शब्दरूप दि त्यांच्या त्या वाणीस कविता म्हणा ऋचा म्हणा कौ मंत्र म्हणा 
त्यांची मननशील भावना या दिव्य वाणीतून प्रगट इगटी आहे, म्हणून त्या त्या 
ऋषीना स्वतःच्या तपोमय दिव्य जीवनात जौ आगी अनुभूती ज्ञाली तिचे प्रत्यक्ष 
ददन वेदवाणीद्रारा घडते. 
वेद दशंनाचायं स्वामीश्री गंगेदवरानंदजी महाराजानो ्गवेदाच्या दहा मंडलाच्या 
आधारे वेदोपदेश चंद्रिका नावाचा नीति ग्रथ छिहिका आहे. त्यात परिशिष्ट,३ 
मध्ये ऋषि विचार नावाचे प्रकरण आहे. त्यातील काही अवतरणे पुढे दी आदेत- 
“ज्या ऋषीनी अधिक तप केके त्यांना अधिक मंत्राचा, अधिक सूक्तांचा लाभ 
ज्ञाला. ऋ्वेदाच्या मंत्रद्रष्टचः ऋषींची संख्या ४०३ आहे. या ऋषीचे दोन वगं करता 
येतील. एकाकी व कुलपरंपरेस अनुसरणारे यांत कुलपरंपरेतील सात ऋषि मुख्य 
आहेत. गौतम भरद्वाज, विङ्वाभित्र, जमदग्नि, कश्यप, वसिष्ठ व अत्रि. गौतम कुर- 
परंपरेत ४ भरद्राज परंपरेत ११. विदवामित्र परंपरेत ११, जमदग्नि परपरेत २, 
कंड्यप परंपरेत १०. वसिष्ठ परंपरेत १३ व अत्रि परंरेत ३८ ऋषींची नवि आहेत. 
या सात परिवारात पण चार कुले मृ्य आहेत, ` अंगिरस, भागव, कादयप 
आणि आत्रेय, अंगिरस कुलात ५६ ऋषि आहेत. ते सर्वात अधिक भदेत गौतम व 
भारद्वाजांचा त्यात समावेडा आहे, भागंव कुलात वडवामिव व जामदल्यांचा 
समावेदा आहे. वसिष्ठ कुलात काद्यपही येतात. आत्रेय परिवार मात्र स्वतंत्र आहे. 
प्रजापतीने यज्द्रारा तीन पत्र निर्माण केले. मृग अंगिरा व अत्रि 
यदभूज्यत तस्माद्‌ भृगुः समभवत्‌ । तस्य संतप्तस्य सर्वेभ्यो अंगेभ्यो 
रसो अक्षरत्‌ सो अंगरसः अभवत्‌ । अंगरसं सन्तम्‌ अंगिरा इत्याचक्षते । 
(गोपथ ब्राह्मण १) 
भगुचे पुत्र कवि, च्यवन वैरे आहेत त्यांचा एक पूर ऋचिक त्याचा पुत्र 
डमदर्नि व त्याचा पुत्र परशुराम ऋचिकाने दिलेल्या प्रसादाचे भक्षण केल्याने 
गाथीची पत्नी विश्वा हिला विश्वामित्र हा पूत्र ज्ञाला. त्याचा पुत्र शुनः शेप या 
प्रमाणे विदवामित्र परिवार भृगुकुलात समाविष्ट ज्ञाकेका आहे. 
अंगिरा ऋषीचे 'ोन पुत्र उचथ्य व वृहस्पति. वृहस्पतीचे चार पुत्र भरद्वाज. 
अग्नि. तरमा व शयु, भरद्वाजाचा पुत्र पायु. उचथ्याचा पुत्र दौधंतमा त्याचा पुत्र 
कक्षीवान व्याला काक्षीवती व घोषा यादोन मृली शाबर व सुकीर्ती हे दोषे त्याचे 
पुत्र. याप्रमाणे भारदाज कुल अंगिरस परिवारातौल आहे. आटव्या मंडलाच्या काण्व 
परिवारातील ३३ ऋषीचा समावेश पण अंगिरसातच होतो कारण यांचा मू पुरुष 
हा घोर आंगिरसाचा पुत्र अदे. 


-१६- 


-5 ~~ य. आंगिरस-परिवाराशौ गौतमः परिवाराचाही संवंघ आहे: आंगिरांचा पुत्र 
रहूगण. त्याचा पत्र गौतम व त्याचा पुत्र वामदेव. वामदेवाचा भाऊ बोधा त त्याचा 
पत्र एकच आद. वसिष्ठ परिवाराचा समावेदा कश्यप परिवारात होतो. कारण 
मरिचिचा पुत्र क्यप, त्याचे दोन पुत्र मेत्रावरुण व वसिष्ठ. वसिष्ठाचे शक्ति व 
पराशर. अत्रि परिवार हा स्वतंत्र आहे. अत्रिचा पूत्र भौम. त्याचा -अचंनाना, त्याचा 
पुत्र दयावारव. दयावाइवाच्रा अंधिगु दयावाइ्वी आहे. 

याप्रमाणे पहाता - ऋण्वेदाच्या ऋषीच्यात ४३ कुल परिवार अहत..आणि 
८२ एकाकी ऋषि आहेत. त्यात आंगिरसांचे ५६, आत्रेय ३८, काण्व ३३, भार्गव 
१४ एन्द्र १४ वैदवामित्र १२, भारद्वाज ११ काङ्यप १० प्राजापत्य ९, व वाकीच्या 
प्ररिवारातील त्याहूनही थोडया ऋषीची नावे आहेत. त्यात आग्नेय आथर्वण, 
आप्त्य, कौत्स, गौतम, गौपायन, तापस, दैवोदासि. बाह्य. भारत, भौवन, मानव, 
आगतस्य, यामायन,  वातरदन. वार्णागिर, वरूप, वैवस्वत, सपे, . सौहोत्र वगैरे 
आहेत. 

संसारात एक मागं आहे स्वार्थाचा, जवढचा. माग, कहानसे लक्ष्य, व्यात 
जीवन संपून जाते. पण ज्या मानवाच्या कायेचा कल्प (लिला आहे त्याचा अध्वा 
माग विस्तृत आहे. व्या मागे कोणाचा ध्वंस नाही, पीडा नाही. हिसा नाही तो 
“अध्वा ' आहे. आणि त्या मागि रक्षण करणारे ते अध्वर. मेवा व प्रोपकाराची 
साधना करणारे, अध्वर म्हणजे यज्ञ. व तो मागं अनुसरणारे ते अध्वयु त्याने अध्वर 
यज्ञाची दिक्षा घेतली. म्हणून तो कहृत्विज म्हटला जातो. त्याने आपल्या यज्ञात अग्नि 
इन्दर बर मोम याना आवाहन केले. तो होता म्हटला गेला त्याने गीते म्हटली म्हणून 
तो उद्गाता व स्थिर राहून, मौन पाढन मंव्रह्मास त्याने यज्ञाच्या मानि जतन 
केले म्हणून तो ब्रह्मा समजला गेला. 

संसारात स्वां साधू पहाणान्याचे जीवन एकाकी होऊन जाते. पण सेवा 
आणि सहकायचि जीवन एकाकी जगता येत नाही. त्यात अनेकाच सहूकायं असते. 
मिढवावे लागते. या प्रकारच्या सह्‌कायवचि यज्ञ पहिल्यांदा देवांनी रचले होते. त्या 
यज्ञात अग्नि हा होता, इनदर उद्गाता, वृहस्पति अध्वर्युं, व प्रजापति ब्रह्मा होते. या | 
प्रकारची अनेकं कथानके व उपाख्यान एेतरेय वगैरे ब्राह्मण ग्रंथात पहावयास मिढतात 
त्यांत देवांच्या विषयी वेगवेगढ्चा व्याख्या केलेल्या आहेत त्याच बरोवर वेद मंत्रि 
दष्टे जे ऋषि महेत त्वांच्या विषयीचे निरूपण पण या ब्राह्मण ग्रंथात पहावयास' 
मिते म्हणून छंद व देव या विषयी विचारणा रुज्‌ करताना ऋर्षीच्या परिचयाचेही 
महत्व तितकेच अहे. 

सूक्तात देवांची नावे मिक्रतात तितक्या स्पष्टपणे ऋषींची नावे मित 
नाहीत. . बहुधा ऋषीचा उल्लेख गुणवाचक विशेषणाने पण केठेका दिसतो म्हणून 


-१७- 


मंत्रदृष्ट्ा ऋरषीचा परिचय भिव्वण्यासाटी ब्राह्मण ग्रथ वृहद्देवता व अनुक्रमणी 
सुतरग्र॑थ वगैरचा आधार घ्यावा लागतो वऋषीच्या चरित्र आलेखनात त्याच्या सुक्तानी 
महत्वाचा भाग वठवलेा आहे. जसे अग्नि अथवा इद्र यांच्या विषयी सामान्य माहिती 
सारखीच असली तरी ऋषि ऋपीच्या दशंनात प्रत्येकाचे वेगे वंशिष्ठय आदढून 
येते, एका ऋषिना इद्र हा मित्र-सखा वाटतो, तर दुसन्याला तो पालक पिता वाटतो 
वरूण व त्याचे पाश यांची कोणाला भिती वाटते तर शुनःशोपाला त्या पाशात अध्या- 
त्मिक रहस्य पहावयास मिते. तर वसिष्ठ वरूण पाशात साषडकले ते्हा वरूण-पि्थाची 
स्नेहभावना जागृत करण्यात त्यांना सफलता मारी. 

हा आदं जोवनाचा एक दृष्टीकोन आहे. सुक्तातौर मंतरद्रष्टाच्या विदोष 
दृष्टीने तो पारण्याजोगा आहे. मंद्रष्टया ऋषींची ही वाणी आहे. दिव्य भावनेने 
अंतरीच्या प्ररणेत खोलवर जाऊन केलेले पिदोष आलेखन या कवितैत आहि. 

वर सागितल्या प्रमाणे एका संदर्भात छांदस्‌ संहितेचा उपयोग होतो तसा 
दुसन्या संदर्भात दैवत संहितेची मदत होते. त्याच प्रमाणे कवा त्याहुमही विशेष 
सुक्तांचे संकलन द्रष्टा ऋषीच्या करमाने केले तर आषं संहितेची एक विदोषता 
त्यातून स्पष्ट होते. ऋग्वेद संहितेची दहा मंडे अदित. त्यातील दोन ते सात ही 
मध्यम मंडले एकेका ऋषीच्या सुक्ताचे संकलन आहे. व तेही सुक्तांच्या संसयेच्या 
चढत्या क्रमानि लावले आहे. आठवे मंडल पण त्या क्रमात येते, 


1311: ऋषि | सूक्त | मंत्र 


स्‌ ६ भरद्वाज | ७५ ] ७६५ 
५ ५८९ |७ वसिष्ठ , | १०४ | ८४१ 
8 4१६८ | ्करप| १०१३ | १६३६ 


पहिल्या मंडलाची १०४ सूवते ऋषीच्या क्रमानुसार छावलेली आहेत, परंतु 
दहाव्या मंडलाच्या १०४ सूक्तात विषर्याचर विविधता दिसून येतेः त्यात नासदीया- 
सारखे भाववृत्त जू करणारे सूक्त, पुरुष सूक्त किवा हिरण्यगभं सूक्त या सारखी 
सूक्ते एका बाजूस तर दुसरी कडे यम-यमी संवाद, उर्वी पुरुरवासंवाद अक्षौ संवाद 
सुक्ते आहेत. 

मानवी जीवन, चारित्य यच्या षडणीत साहित्यावे योगदान काही-ोडे 
थोडके नाही. लरे पातां जे स-हि-त-हितकारी तेच साहित्य म्हणायवे, हंसान जी 


=? 


नी र-क्षीर वेगठे कढण्याची विवेक शक्ति अहे तडी ती माणसात जागी व्हावी, 
बरे स्वीकारून वाईट ते टाकून द्यावे या प्रकारचा बोध साहित्यातून मिक्तो. या 
दृष्टीने रामायण, महाभारत, भागवत, पुराणे. व पंचतंत्र तसेच काव्यरूपाने रुज्‌ 
केलेली कथानके व आख्याने बौधप्रद आहेत. व॒ चारित्य निर्मितीच्या दृष्टीने मह 
त्वाची आहेत, पुराणातील आख्यानासारली ऋर्वेदाचौ कथानके व आख्याने प्रसिद्ध 
नाहीत. तथापि विचवापाहित्यात ऋ्गवेदाला प्रथम स्थान ` दिलेले आहे. परंतु एक 
काठ असा होता की त्याचे महत्व फक्त पठन पाठना पुरतेच मर्यादित राहृन त्याची 
अथं संगति लावणे दुंट होऊन गेले, असे क्ञाल्याम्‌षे माणसाला बोधघ्रद म्हणून त्याचा 
काही उपयोगच उरला नाही, साहित्य मग ते कोठल्या का कालात असेना समाज 
रचनेसाठी त्याचा उपयोग होत नसेल तर ते विस्मृतच होणार. नावापुरता अवशेष 
राहिला तरी त्यात काय ? 


आज एका परीने वेद या नावाबदहल अपार आदर दिसतो पण दुसरीकडे 
वेद म्हणजे खरोख रीच काय आहे याबहलचे अज्ञानच समाजात वहुधा दिसून येते. 
त्यातील बोधप्रद, चारित्य धडवणारी नीति तिचा परिचयच समाजाला नसेल तर 
तिचे मूल्य कितीही मो असले तरौ लोकांचा त्यापासून कोठलाच लाभ होणार 
नाही, 


साध्या सरक आणि आणि मधूर वाक्यात बोध रुज्‌ करण्याची रसप्रद शक्ति 
जेवढी ऋग्वेदाच्या बोधवाणीत आहे तेवढी शक्ति इतरत्र क्वचितच दिसेल, नेहमी 
वापरण्यात येणान्या दनंदिनीच्या पानापानावर सूक्ते देता येतील इतक क्षमत या 
वेदवाणीत आहे लिवाय चारित्य घडवतील असे अनेक प्रसंग पण त्यात वेगवेगठचा 
भ्रकारे आलेखलेले आहेत. 
तसे पाहता पुराणात वेदाच्था कथानक आख्यानांचा विस्तार लृप मोठ्या 
प्रमाणात आह, पण त्यात इतर घटनांची भरही घाती गेली आहे, सरछ वेदकथाना 
हात घालणारे ग्य म्हणजे बृहददेवता व त्यानंतर नीतिमजरी, हे करावे व ह करू 
नये या श्रकारे मानव जीवनात ज्या नीतिचे आचरण करावयाचे त्या नीतीचा बोध 
मूं ऋग्वेदाच्या ऋचा प्रमाण देऊन त्यात रन्‌ केठेला आहे * एव कतव्यम्‌ एव 
न कर्तव्यम्‌ इत्यात्मको यो धर्मः नीतिः" नीतिमंजिरीचे लेखक श्री. द्विवेदी 
( १५५० विक्रम संवत्‌) हे गुजराती नागर ब्राह्मण होते, ऋग्वेदाचाच सरक आधार 
घेऊन त्यांनी नीतिकथा लिहिल्या आहेत. वेदाती ऋषीच्या नीतिमा जीवनावे 
चित्रण करण्यात या ग्र॑वाने पूवं सिद्धी मिठवली आहे 
आजच्या बुद्धिमान विचारकाच्या पुढे एकं प्रन उभा आहे. मानव्री जीवन 
घडवण्यात, चारित्रयाचा आदर्शबोध देण्यात वेदांचा भाग किती ? असत्य फसवणूक 


-१९- 


कपटः तप, क्लेश लोभ लालसा वगैरे पासून दूर `राहुन माणूस एका सव्याच्या व 
नीतीच्या मागनि चालण्याचा प्रयत करीत असतो. तेव्हा त्याला वेदांचा उपदेश 
मिद्‌ शकेल काय? 

वेद दशनाचा्ं स्वामी श्री. गंगेदवरानंदजी महाराजांनी स्वतःच्या त्यागमय 
जीवनाद्रारे वेद भ्रचाराचे एक मात्र लक्ष्य साध्यं केले आहे आणि त्यानी वेदसाहि- 
त्याच्या प्रकाशनासाटी व प्रचारासाठी वेदांनुसंधानात ज्यांना रस आहे. अशा निदान 
व वेद प्रमी लोकांचे सहायं भिकवून वेदा अमृतवग्णी आदं व वोधरद रितीने 
रूज्‌ करावी असा विचार केला. त्याचे फलित म्हणून वेदोपदेश चंद्रिका गथ प्रका- 
शित क्षाला. त्याच्या पूवं भूमिके त्यांनी श्री, द्विवेदी यांच्या नीतिमंजरीची प्रतिष्टा 
स्पष्ट केली आहे. 

ज्याप्रमाणे रामायण, महाभारत, भागवत तसेच पुराणातील नीतिकथा 
लोकाना सरक, मधुर बोध ॒देणास्या आहेत त्याच प्रमाणे वैदातील बोधकथा पण 
माहिती -हाब्या अशा शुभ आडयाने स्वामीजीनी वेदोपदेडा चंद्रकेची .रचना केटी 
आहे, ऋग्बेदाच्या १०८ ऋच्यांचावर ९० कथा आधारित आहेत व त्याच्यारी 
संबंधित १०२ शोक आहेत, नीति विषयक दृष्टीचे हे एक उदाहरण आहे त्याप्रमाणे 
दुसन्या अने% कथा रचता येतील. 

ऋग्वेदाची प्रधान देवता अग्नि आदह. त्या विषयीच्या दोन कथा तेथे सांगि- 
तल्या आहेत. त्याबदृक म्हटले आहे कौ वेदोपदे चंद्रिकेची सुरूवातत अग्नि वंदे या 
श्छोकाने केरी आहे व॒ तिचा उपसंहारही अग्निनारायणाच्या प्रायंनेने करण्याचे 
ओौचचित्य दाखवलेले आहे, 

वधु मेधां यशो ब्रह्म वेदान्‌ रत्नं भगं व्रतम्‌ । 

आहाराग्ने धनानि अष्ट नत्वा त्वा प्रार्थयामा हे ; वेदोपदेश चं. १०१ 

ह अग्नि नारायण, आम्हाला आ प्रकारचे धन चावे म्हणून आम्ही तुम्हाला 
नमन पूर्वक परा्थना करतो, बंधू. संबंधीजन, मधा-बद्धि, यङा-कीति, ब्रह्मत्व, चारवेद 
रत्न, भगभाग्य, आणि ब्रत पालन है.ाठ प्रकारचे घन हीच मनुष्या्ौ खरी 
संपत्ति आहे, ती देणारा म्हणून अग्नीला ४ रल धातम्‌ ' म्हटले आहे, जीवनाची 
सात्विक संपत्ति समृद्ध करून जीवनाचा आदं निर्माण करणात्या वेदोनारायणाला 
प्रणाम, 


= आचायं विष्णुदेव पंडित 


-२०- ््‌ 


श्री. विष्णुदेव पंडितांच्या ग्रंथावरील काही अभिप्राय 


वेदात अपौरणेय ज्ञान व ते श्राप्त कर्न वेण्याच्या क्रिया सुसंवदध व मनोवे- 
ज्ञानिक रितीने दावण्यात आलेल्या आहेत, जगातील तो सर्वात प्राचीन प्रय अहे 
सर्वान, मूठ वेद वाचणे शक्य नाही. सरठ भाषेत ते उपरब्ध कर्न देष्याचा आनायं 
श्री विष्णुदेव पंडित यांच। प्रयत्न स्तुत्य आहे. शठा महागालांच्या विचयार््याना 
यातून दिव्य अनुपम सामग्री उपलब्ध होर, हौ मोच उणीव भरून कादण्याचा 
हा जबरदस्त प्रयत आदे. 


~ शांतीलाट ठक्कर एम्‌. ए. विद्याभास्कर 


वेद हे अनुभवाचे ज्ञान आहे, जीवनात प्रत्यक्ष उतरवण्याचे ज्ञान आहे. वेदाचि 
पाठ करतात. अही केले जातात. परंतु वेदातील भाव प्रतयक्षात उतरवणे ही मु्ाची 
गोष्ट आहि. वेदाप्रमाणे जीवन जगायला हवे. तरच वेदां चा उपयोग, गीतिने वेद- 
वादाची निदा केटी असली तरी वेदविद्‌च्या अनुभव ज्ञानाचौ प्रशंसाच केलेली 
आहे. वेद मंत्र म्हटले की स्वगेप्राप्ती होते ही समजूत अपूर्णं आदे. वेद या जगातील 
जीवंनास उतरवके पाहिजेत. 

वेद परिचय लेखक श्री. विष्ण्देव पंडित हे वेदांचे खरे जाणकार आहेत, 
वेद साहित्याचा त्यांनी फार चांगला अभ्यास रेलेला आहि. तत्वज्ञानी साधृषुरुष 
आणि वेदविद्‌ वैजञानिकाच्या अनुभवाच्या साररूपाने त्यांना जे लाधले ते या पृस्त 
कात उतरवण्याचा हा सफल प्रयत्न अहे. त्यांची भाषा सरढ व लोकभोग्य आहे 
त्था कलिवाय वेदवाणीचा भाव अचूक वपण्याचे आगढे चातुयं त्याच्या जवल अह. ` 


~ रविशंकर महाराज 


परम आदरणीय महामना श्री. विष्णुदेव पंडितांच्या तेजस्वी प्रतिभेचा परि- 
चय तो काय करून चायचा ? 'पंडित्नी संस्कृत. वाडमयाचे, त्यातूनही वैदिक 
वाङ्मयाचे चितनशील निद्रान आदत. या श्रेणीत त्यांनी ऋम्वेदासारख्या मूर्धन्य 
कोटीच्यां रथाचे आराधन करून त्यांतील मंवदरष्टया ऋषिच्था चितन धारेवे पान 
करव आहि. ऋगेदासारख्या महान ग्रंथावर लिदिणे,ट यातील नवनीत सरक शद्रात, 
सर्व॑भोग्य शौलीत सवंसाधारण रोकांसाढी सादर करणे दे मोठे विकट काम आदे, 
त्यासाटी तीतर तपदचर्या, कठीण परिश्रम, सतत स्वध्याय याशिवाय ते शाक्य होण्या- 
जोगे नाही. आनंदाची गोष्ट ही की श्री, विष्णुदेव पंडितांनी है अवघड कायं 
अत्यंत सरलतेने पार पाडले आहे. 


~र 


मूढ ऋग्वेद संहितेच्या आधारे रचलेल्या या ग्र॑यात श्री विष्णुदेवांच्या सर्जन 
प्रतिभेचा मौलिक स्प अनुभवगम्य वनतो. त्याच्या रीत सरलता प्रवाह आणि 
विविध उदाहरणाच्या योगाने येणारी प्रत्यायन क्षमता व प्रासादिकता आदे. काही 
छिकाणी पृनरक्तीचा दोष वरवर पहाता जाणवतो पण त्यामुषे अ्थबोध सरढ्ही 
होतो. म्हणून पुनरवित हे त्या दृष्टीने दूषण नाही पण भूषण आहे. त्यांच्याकढ्न असे 
अनेधः ग्रंथ मिढवण्याचा आपला अधिकार आहे. 
डं. भगवतीप्रसाद्‌ प्या 
गांधीजी स्वतः भारतीय संस्कृतीचे प्रतीकश्पच होत. पाइचात्य संस्कृतीचे 
भारतावर होत असलेले आक्रमण रोलून धरण्यासाठो ज्ञालेल्या प्रयत्नात त्यांचा 
फार मोठा वाटा जहे. म्हणून “ नई तालिम ' पद्धतीच्या शाछ्ांतून वेदपरिचय 
पुस्तिका हे चांगले पूस्तक मानले जाईल. परंतु दुःखद परिस्थितौ अदी आहे कौ 
आजकाल शिक्षण क्षेत्रात काम करणान्या शिक्षकांना व अधिकाव्यांना त्यात रस 
वाटत नाही. जसे आहारात लाड्‌ आवडत नाहौ एण भजी आवडतात तसेच सवंच 
क्षेत्रात आढब्रून येते नई तालीम ' पण समाजात आपला पाय रोवण्याच्या प्रयलना- 
तच आहे म्हटले तरौ चालेल. आमच्या सर्वोदय योजने खारी चालणान्या शाक्रा- 


तून या पुस्तकादा प्रचार करता वेल. 
~ शिवामाई पटेल 


प्रथम पुस्तकाला पू. स्वामी श्री गंगेशवरानंदजीचे आशीर्वाद लाभले, त्याचा 
प्रकाशन विधी पू. काक्रासाहेव कालेलकरांच्या हस्ते ्ाका. साहित्य स्वामी श्री 
उमाशंकर जोगी यांचौ प्रशस्ति ह्या पृस्तकाला लाभली- त्याच प्रमाणे सहाव्या 
पुस्तिकेच्या पुरोवचनात : का साहेवांनी म्हटले आहे, 
वेदांचा परिचय करून देणारांची भषणे मौ लहानपणापासून एकतो आहे. 
कित्येकदा मूढ वेदाहुन परिचयच दुर्बोध, जड असतो. ते पाहुन मौ म्हणे है लोक 
वेदांचा भार वहातात * पण आपले विष्णूदेव पंडित वेदज्ञान“पचव्‌ शकले आहेत. 
म्हणून त्यांनी करून दिले्ा वेदपरिचय वैद समजून षेण्याच्या दृष्टीने फार उप- 
योगी आहेच परंतु त्याहनही विशेष म्दणजे त्याच्या वाणीने वेदाविषयी उत्साह 
आणि प्रेम वादू लागते. 
श्रमातून श्री निर्माण करतात ते आश्रमास लायक आहेत. बाकी सारे 
श्रमांनी थकतात,. श्री विष्ण देवांनी वेदावर परिश्रम करून वैदिक ऋषीचे आशि- 
वादि प्राप्त करून चेतरे आहेत हे मला तरी स्पष्ट दिसून येते आहे. म्हणून त्याच्या 
छिखाणातुन भापल्पाला प्रसन्नतेची * श्री " मिक्त. ख रा वेदप्रचार अशा ! श्रीयत ' 
पंडितांच्या द्वारेच होऊ चकेल. 
। ~ काका काठेलकर 


-२२- 


वेद परिचय श्रेणीचा आरंभ आपल्या वतंमानकाी र समाज जीवनात वैदिक 
संस्कार परंपरेस नव्याने प्रवाहित करण्याच्या दृष्टीने खूपच मंगल आहे. गजरातची 
सांस्कृतिक समृद्धि वाढवणान्या श्री. मोटा यांचे प्रोत्साहन व परम श्रद्धेय वेद 
दशंनाचायं प्रज्ञाचक्ष श्री. गगेश्व रानंदजीचे आशिर्वाद या ध्रेणीला लाभे आहेत. 
तसेच युनिब्हसिटी प्रथ निर्माण बोडं गुजरात राज्याच्या अध्यक्षांच्या विशेष प्रयला- 
मु ही श्रेणी प्रकाशित होऊ शकली. या सवं सुमेद्ठात वेदशासर संपन्न आचायं श्री. 
विष्णुदेव पंडित यांची साधनाही त्यात भिसढरली आहे. सरक सुबोध भाषेत त्यांनी जे 
सार ठेखन केले आहे ते फारच सुरस व रुचिकर आहे. हातात पुस्तक घेतल्यावर 
वाचून संपवस्या शिवाय ते खाली ठेववत नाही. आजच्या व उदयाच्या पिदीचौ 
त्यांनी ही फार महत्वपूणं सेवा केलेली आहे. त्याचा लाभ घरोघरी परिवार संस्कार 

समृद्ध करण्यासाठी शक्य तेवढा ब्हावयास हवा. 
~ मदालसा नारायण 


--०-- 


प ती कोप तीथ 
४: राते 


स सः णाकः 

निष ऋणः) पत सेक 1) 
तल तनि क क कण्थं ज+ 

॥ 311 

॥. वैता >(£ > 1 १1 क 

स 3५ भी 1 


= " भृः 


। ५ 


1.4. 1 ॥. 


॥ ९1 


१ / जीवन एक प्रयोगज्ञाव्ठा 
(म्बे : प्रथम मंडल) 


त्या ऋषीचे नाव होते मधुच्छंदा, जसे नाव तसेच त्यांचे गण जीवनातला 
सारा ' मधु '-गोडवा-सौंदयं शलोधावे, त्याचा अ{स्वाद घ्यावा, हा त्यांचा स्वभावच | 
होता, त्यांचा तो छंदच होता. 

अर्थात्‌ हा गोडवा शोघण्याखाटी लूष लूप तपरवर्या करावी लागी, ऋषि 
जेव्हा विद्यार्थी होते तेब्हा गुरच्या घरी, गरुलांत रहात. तेथे सवं विार्थी- " 
वर्गाा गुरंची आज्ञा होती-° सकाढी लवकर उठे. नियमाभ्रमाणे सवं विद्यार्थी 

^ लवकर उठत, ¢ 

मधुच्छंदाने विचार केला. “ सकाी लवकर उठावे ' हे बरोबर. पण उदटून 
करायचे काय? त्यांनी गृरुदेवाना विचारले. गृह मितभाषी होति. त्यांनी उत्तर 
दिके " फिरावे." ५ 

^ ्िरावै-कोठे फिरावे-फशासाठी फिरावे." हे प्रन कसे विचारायचे ? 
< उठावे भणि फिरावे' हा मंत्र घेऊन जीवनघर्या सुरू क्षाली. 

स॒काढी लवकर उठ्ठे की सगलीकडे अंधार अते. पक्षीही उर्लेले नसत. 
कोँबडा भारवण्याच्या देखील आधी ऋषी उदून फि रायला नित. 

माश्रमापासून थोडघाच अंतरावर नदी वाहत होत. तिचा अविरत मधुर 
नाद त्या नीरव पहाटेच्या वेदी कानाला मोठा गोड वाटला. तो एेकून ऋषीची 
पावके तिकडे वठली. पण त्या मार्माविर षोर अंधार होता. मागं दिसेना. पाल 
उचलावे तरी कसे? 

तेथून दर, नदीकिनानयाजवक एक ज्ोपडी होती. त्या क्षोपडीसमोरच्या 
अंगणात अग्नीची वेदी होती. त्या वेदीव अग्नि प्रकट ज्ञाला की त्याचा प्रकार 
पड. गाढ अंधारात त्या प्रकाशाची रेखा पडली कौ पाऊलवाट दिस लागे. त्या 
तेजाच्या आध्षारे नदीच्या किनान्यावर जाणे सहज शक्य होई. 


१/ वेद वोकिला अनंत 


चालता चाठता विचयार्थी मधुच्छदाच्या मनात विचार आला, "बहो! 
रात्रीच्या निबिड अंधारात हा प्रकाशा कितौ संदर दिसतो आहे. दिवसाच्या उजे- 
डात त्याचे हे माधुयं, मृल्य काहीच कठत नाही } 

भावनाप्रान्‌ मन मग अग्निवबटूल विचार करू लागे. “हा अग्नि कोणी 
बरे प्रकट केला असेल ? त्या तेजाच्या शक्ाकेलो कोणी बरे समिद्ध करून प्रज्वलित 
ठेवले ? तेजाची प्रण करून अग्नि अंधार नाहीसा करतो. म्हणूनच अग्नि हा 
देव या देवाने कोणाचे नि कोणते हित साधले बरे? कोणी या देवाचे भावाहन 
केले ? कोणाच्या अंगणात याचे प्रथम पाऊल पडले असावे ?" 

असे अनेक प्रइन मनात येत होते. समोर डोठे मागं दाखवीत होते, पावले 
त्या मागून पडत होती. पण मन मात्र विचारात गृंगले होते. आचार आणि 
विचारांची संहिता आपोआपच त्या विद्यार््याला मित होती. 

“ रोज सकाठी लवकर उठावे भाण फिरावयास जावे" हा विद्यार्थ्याचा 
नित्य नियम क्लाता होता. वाहत्या नदीचा खलल आवाज कानावर यैताच कान 
टवकारले जात. दुर अग्निचा प्रकाश दिस, तौ पहाताच डो्ठे चमक्‌ रागत. 
यायात नवा जोम येई. आणि मनात नवनवीन विचारधारा सुरू होत ` 

जीवनाचा पहिलावहिला बोधपाठ त्या विच्यार्थ्याला त्याच्या जीवनवचर्थेतून 
मिक्त होता. अग्निमध्ये त्याला अलौकिकं दंवताचा वास असल्याचा साक्षात्कार 
क्षा. अग्निविषयी मनात आदर व सन्मान जागला आशि त्याः प्रकाशात मनात 
उद्‌ भवलेल्या प्रदनांची उत्तरे भआपोभापच सापड्‌ लागी. अभ्निच्या दक्ेनाने मनात 
अहोभाव निर्माण होऊ लागला त्याने मभ्निची स्तुति मायली. 

“ खरोखरीच मनःपूवंक मी अम्निदेवतेचे पूजन व स्तवन करतो अग्निदेवत 
पुरोहित आहे, यज्ञाचा अधिष्ठाता आहे, ऋत्विज भणि होताही तोच आहे. 
त्याने उत्तम रलने धारण केलेली आहत, 

भाजवर या देवतेचे स्तवन अनेकं ऋषि मृनीनी केलेले आदि त्याचप्रमाणे 
नवे नवे ऋषिवरही यर स्तुत्तिगान करीतच आहेत. कारण अग्नि देवरप धारण 
करून माक्ञा जीवन यज्ञ प्रज्वलित करोत गाहे. तोच दुस-या देवतानाही आपल्या 


बरोबर घेऊन येत अहै. 
हे अग्निदेव ! पिता ज्या प्रमाणे पुत्राला स्नेहनराने भेट देतो तशीच भेट 


आपण मला द्रावी. आमचे जीवन कल्याणकारी करण्यासाठी अगम्हांला, दै देव } 
आपण सिद्ध करावे. 

पहटेच्या प्रहरी हा विचयार्थी नदीच्या पात्रात स्नान कड्न पाष्याने यक्त 
वडा भरून षेई. वनातून कुश, दभ व समिधा गोगा कलन गृरकुलाकडे परत फिर. 
व्यावेद्टी पक्षयाचा मधुर कलरव सुरू क्षाेटा अचे. गाईंचे हंवरणे कानावर येऊ 


वेद बोखिला यनंतः। २ 


काग. वासरे बागडतांना दिसत. जग्नियाठेत अग्नि प्रज्वक्ति ज्ञालेला असे. एक 
एक विद्यार्थो वेदमंत्राचा उच्चार करून अग्निला समिधा. अपंण करी. तुपाची 
आहुती दे. या प्रमाणे चरंडातील अग्नि “समिद्ध “ होई. त्या अभ्नप्रकाशात 
गुखजवक वरून विदारीं पाठाला सुरुवात करोत. 

गरक लातत अनेक विद्यार्थी होति, मधृच्छंदा हा त्यांच्यात्तीरच एक विचारी 
गुदककुकात राहून त्याने अनेक ब्रते केरी. तपवचरया केली. वेदांच्या चावि भध्ययन 
केले. गुकृपेने त्यात भचार व विचार श्‌ड ले होते. 

गुरुदेव वत्सर पित्थाप्रमाभे सवं शिष्याचा साभाव करीत, स्वाना उपदेश 
करीत. एक गोष्ट ते वारंवार सांगत असत, “मूर्छन सी जे काही दिकवतो 
ते समजून षेकन आपल्या जौवनांत उतरवछेत तरच त्याच उपवोग होईल. तुमचे 
आचार जर जुदध नतील तर तुमचे विचारही दढ होऊ शकणार नाहीत. आचार 
आणि विचार य एकाच नाण्याच्या दोन बाज्‌ आदेत. मौ मंत्र देतो ते तुम्ही मनन 
करावे म्हणून देतो. जसे मनन कराल तसे तुमचे जीवन घडेल. जीवन शद्ध भस चा. 
संस्कारी असू चा, असे जीवन निर्माण करणे हे तुमचे पवित्र कतव्य हे भणि 
व्यासाढीच आईबडिलाबे घर सोडून तुम्ही गुसवुलात रदए्त आहत." ५ 

युरकुलात राहन मधुच्छंदाने खूप विदा भिच्छवली. विचेच्या प्रभावाने 
अज्ञानाचा अंधार इर होत होता. संस्काराच्या प्रकालाने जीवन उजक्त. होते. 
क्षरीर निम करण्यासाडी रोज स्नान करावे लागते त्याचप्रमाणे मनात, जीवनात 
साठणारा मढ दूर करण्यासाठी, त्यांची जडता, त्यांना व्यादून राहिकेला मंधार 
दुर करण्यासाठी ज्ञान माणि विदयेचौ आराधना करावी खायते. 

गुख्कुलातील विद्याध्यतरि जीवन उजकणारी विद्या त्याना मिढावी भक्ती 
काठजी गुरुजन षेतातच. विदया््यच्या आचारात आणि विचरत विद्या प्रभाद 
उतर क्रिवा नाही याचे प्रमाणपत्र पण गृखनीच चावयाचे. ज्याना भसे प्रमाणपत्र 
मिक तो विचया्ीं स्नातकविद्या मिढवून शुद्ध क्षलेखा म्हटला जाई. अशा योग्य 
स्नातकराना गृहस्थाश्रम स्वीका रण्याची आज्ञा गुर करीत- अश्वी मूका ची रीत असे. 

4 म > 

सर्वत्र “ मधु ' शोधण्याची जीवनदृष्टी लाभल्यामूढे त्याचे सारे जीवनच 
मधुर क्षा, सुंदर कञाले. ज्या भग्निदेवतेची त्याने स्तुतौ केली, त्या देवतेकडून 
त्याला आगढीच प्रेरणा मिकराली. स्वतःच्या घरात त्याने मग्निची स्थापना केली 
होती. त्याचे भूजन भवन, करून त्यापासून प्रणा मिक्वून तो पुढे पडे जात होता. 

गृहस्थ धमति पालन व अग्ने पूजन अर्चन करण्यासाठी त्याल। योग्य व 
अनुकर अशी सहघमं चारिणी पत्नीही लाभली ` होती. तिच्या सहकायनि त्याची 
पत्ती व समृद्धौ वाढत होती. त्याच्या पलीने एका सुंदर पुत्राला जन्म दि्ञा- 


३। वेद्‌ बोढिटा अनंतः 


घरात पाणा हू लागला. आई त्या बाछाचे प्रेमाने लालनपाटन करीत होती. 

, परंतु मधुच्छंदाला त्या बाढरूपातसुद्धा देवचिच दशन होत होते. आर्ईच्या मांडीवर 
खेकणान्या व्या लेकराकडे तो डोढे भरून एकटक पहात राही. पल्नीला मोठे 
नवल वाटे. ^“ इतकं काय एकसारखं पाहता ? "° तिने विचारले, 

स्वतःच्या त्या आवडत्या सहचारिणीला उत्तर देता देता त्याच्या अंगावर 
आनंदाने रोमांच उभे राहिले. त्यांच्या मनात घौलणारी कविता- त्याऋचा 
शद्धरूप घेऊन प्रकट ज्ञाल्या- 

“ पाहिलेस सुदशने ? बाढ कसे सुरेख आहे. गोड आहे ! पण ते इतके सुंदर 
कसे ज्ञाले ? माहित आहे ? जीवनाच्या पहिल्या क्षणी त्याने पिला इवास षेतला 
ञञाणि प्राणज्योती प्रकट लाली. तेव्‌ लागली. जर तो श्वास घेतला नसता तर 
प्राणच प्रकटला नसता. है सदयं निर्माणच क्षाले नसते. प्राणाशिवाय असलेले 
कटेवर कोणाला बरे आवडणे शक्य आहे ? तुला देखील ते आवडले नसते ! 

भोठी मगध ऋषिपत्नी खाली पहात लाज्‌न म्हणाखी, ° असं काय बरं 
बोलता ? बाढ कोणाला वरं आवडल्यालेरीज राहील ?' 

सहज विचारल्या गेलेल्या त्या प्रशनाचे पत्तर ऋषींनी दिके, ' निष्प्राण असले 
तर वाठ देखील कोणाला आावडणार नाही. बालजीवनाचा आरंभ प्राणानेच 
ज्ञाला पाहिजे, प्राण देणारा देव आहे वायु. वायुच्या ठायी जौ गति अहे, जे 
चैतन्य शादे तेच बाढ्राच्या कायेत ्रवेशते. वायु सुंदर आहे. त्याच्यामूढच हि 
बाढही सूंदर आहे. वायु हा या प्राणाचा देव आहे, त्याच्यामूढेच बाढ जन्माला 
भाला, त्याच्यामूटेच व्याला जीवन लाके. वायुचा संचार नसंला कौ जीवनं 
संपते, जीव मृत्यू पावतो ' 

पहा, पहा, सुदशने ! बाद्वाला शिक आली. अरे हा जां भई पण देतो भहे, 
आणि ढेकर देलील ! प्राणदेवामागून अपान देव पण जागृत ्ञाल्याच्या या खुणा 
आहेत. आता याच्या अंगांगांत स्फूरतीं मावेनाञ्ञी सारी जहे. त्याच्या निद्रेला 
तद्रा दुर करून चैतन्य आणि स्फूति देणान्या कपादेवतेचे नांव आहे दद 

जीवनाची सुखवात वायुदेवाच्या प्ररणेने होते आणि विकास दुदराच्या कृपेने 


होतो. 
हा तुक्षा पुत्र, सुरुवातीस डे मिटून क्षोपलेला असे. आता तो डो 


उधडतो. भजूबाजूस पहातो. तुस्याकडे पहाताना त्या इवल्या डोढातुन प्रम 
ओसंडते आणि मास्याकडे पाहताना पण तो स्नेह चमकतो. काण अंतःकरणं 
जागल्याची ही लक्षणे ! बाह्य करण म्हणजे व्यचि डोरे अंतःकरण म्हणजे त्याचे 
मन. विवेकाचे चक्षु है चक्षु मानव बाढाङ़ाच लाभतात. पलु पक्ष्याच्या बाढाना 
ते मिठत नाहीत." 


वेद्‌ बोखिखा अनंत । ४ 


मधृच्छंद ऋर्षीचौ ही वाणी सुदशेना मनःपवंक एेकून त्यावर विचार करी. 
ती समजून वेण्याचा प्रयत्न करी. बापत्या मृलाच्या प्रगतिकडे तीही मग त्या 
दृष्टीने पाहू लागली. -तिक्छा पतीचे सांगणे पट्‌ लोगरले. आरचर्यचकित होऊन ती 
विचारी, “ मुनिवर हे सारे तुम्हाला कसे कटठते बरे?” 

" मी गृस्कुलात होतो तेन्हा गुरुकृषेने जीवना रहस्ये की उकलावीत ते 
किक. बाढराला पाहुन तर मला वाटते की ही चारती बोलती जीवनाची प्रयोग 
खल्लाच तर नाही? जीक्नाच्या विकासाताठी स्वर्गातल्या देवता त्याला 
भ्रेरणा देत आहेत. चेतना देत आहेत, मास्यावर अग्निने कषा केटी भाणि 
त्या कृपेमृषेच मला मागे सापडत गेला. माक्या जोवनाच्या आगरंभापासून कोण- 
कोणत्या देवदेवतांनी माक्ष्यावर कृपेचा वर्षाव केला ते मला या. बाढाकडे 
पाहिल्यावर कढठते आहे. 

बाढाच्या डोकञ्ात मित्रदेवाचा वासर आहे. आणिः त्यामागच्या अआतच॑कष्‌ 
अंतःकरणाचा देव.वरुण आहे. 

माया एकरा श्रनाते उत्तर देशील सुदशना ? तुद्ाच ते देता येईल, बाढाला 
परहिल्यांदा एेकता येऊ लागले की पाहता येऊ लागले बरे ?. प्रथमः नयन की 
श्रवण?" 

^ मूनिवर ! तुमच्या या गूढ ज्ञान गोष्टीत मला हो काय ककतंय ? 

“मसे का. बरे म्हणतेस ? त्रु या वाची जाई. तु नऊ महिने याला धारण 
केलेस, जन्म दिला, नंतर त्याचे लालनपालन करीतः आहेस. त्याची पहिली गुरू 
तूच भाहेस.' 

"हे खरे माज्ञे जीवन बाठाच्या जीवाबरोवर गुफले गेले आहे आणि 
त्याचे लालनपालन करता करता मास्या जीवनाचौ घडण घडते आहे: पण आपल्या 
सार्ली ज्ञानदृष्टौ माश््या जवन कोठून असणार ?" । 

“काबरे? तुलाजे कते आहे तेदठी थोडे. नाही, बानारा आता एक्‌ 
येते यात शंका नाही. पहिल्यांदा तो नुसा पहात सही आता तो एकतो. दोन्ही 
कानानी एकतो कानत देव आहेत आदिदनीकुमार- देवाची ती जोढी मोटी 
सुंदर आहे तसेच दै बाकही किती सुंदर आहे ! त्याच्या प्रयतीचे एक एक, माप 
तोखणारी दू ~ म्हणून तर तु त्याची माता." 

सुदरशेनेला हे सारे समनू ` लागले, होते. तीही वाढाचौ -अरत्येक हाल्चाल 
त्या दृष्टीने टिपत. होती. वाक आता सहा महिन्याचा ज्ञाला. तो उ्वासोच्छवासं 
नाकावाटे करी. त्याची ` छाती फुले, भाता चठ्वक्ही खूप करी. स्फूति अंगात 
मावेनाशी क्ञाली होती. त्याला एक्‌ येई. समजून तो इकडे तिकडे पाहीः बाता , 
तर स्वतः विचारही करीत असर नाही ? † 


५ (चेद वोलिला नेतः 


एकदा असाच बा हात पाय हवन सारे अंम॒धृस्ीत होता. आर्ईला 
पाहून तो हात वर करी. उदन बसण्याचा प्रयत्नही तो करू कागला होता. 
सुदशनेन प्रेमभ्रराने त्यःछा उचलून धेतले. ती त्याच्याकडे ङोक्धे भख्न पहात होती 
तेवढचचात मुनिवर अले. त्याच्या हाती त्याला देत ती म्हणाली, 

“मुनिवर, आपण नेहमी सांगता ते मलाही थोड़े कब्‌ लागले आदेः बाठाला 
आ।ता एका जागी पडन रहाणे ` आवडनासे क्ले आहे ` त्याला पाटढण्यात क्लोपवके 
तरी डोके बाहेर काढायचा प्रयत्न करतो. कुशी बदलतो. आता त्याला पाठणा 
नको प्रा वाटतो. ही कोणत्य' देवाची प्रेरणा असावी बरे ?* 

हः योर प्रद्न एेक्‌न मुनिवराना आनंद क्षाला. 

“वा, वा सुदशने! माक्ञे म्हणणे काय ते तुला खरेच फार लवकर 
समजले. पण स्यांत आख्चयंही नाही म्हणा. कारण हे बा८च आपल्या दोघांना 
शिकवीत आहे. हाच आपला गूर आहे. बारक म्हणजे पित्याचा पिता ! 

आता पहा हं- सुरुवातीला बाढाच्या शरीरात प्राण चेतवला वायुने. स्फूति 
भणि चेतना निर्माण केली इदराने. बाठाच्या अंगांगतः चेतना, प्रेरणा, स्फूति 
निर्माणः करणारा तो महेंद्र, देवराज तोच शरीराचा राजा. त्याचे राज्य, म्हणून 
शर।राच्या अंगांना इद्विये म्हणायचे बाढाच्या प्रत्येक अवयवात इ्ाचा वास भाहि. 

वाणी ही मानव बाठांना देवांनी दिलेली एक अपूवं देणगी आहे. जगातील 
इतर सवं प्राण्यांना संचार. व हलन चलनाची शक्ती मिकाली आहे स्याना 
जन्मल्यावरोवर चाक्ता येते उडघा मारता येतात ॒खेक्ता येते. त्या मानने 
माणसाची प्रयति फारच मंदपणे होत. त्याला जन्मानंतर पायावर उभे राहून 
चारण्यासाठी चांगली वषं भर वाट पहावी लागते. तसेच बोखण्यासाटठी पण बरेच 
दिवस लागतात." 

° पाहिलंत का ?' सुदशंना मध्येच म्हणाली, "हा जोठ हल्वतोय्‌ भाणि 
अीकडे तो जावाजही काढतो. त्याच्या रडष्यात देखीरू बोरण्यासारखा ध्वनी 
मधू नच उमटततो. भसे वाटते, ही आता बोकायची तयारी." 

^ तुह म्हणणे बरोबर आहे बाणीची देवता आहे सरस्वती. तिचा वास 
अंतरातं असला, तर तौ बाहेर प्रकटते. जते विचार ती वणी. मनूष्वमात्राच्या 
अंतरात तिचा वास बाहे. वायूच्या गतीने जररातीक अग्नि प्रदिप्त होतो आणि 
व्या सिकाणी नाद निर्माण होतो- हा नाद छातीच्या वर कंठनीत प्रवेश करून 
तेथून मस्तकापयंत पोचतो. मस्तकातून लाली उतरून मुखात भ्रवेश करतो. त्यमु 
जीभ हल्‌ लागते आणि त्याबरोबर सरस्वती जागते. गोड इन्द निर्माण होतो. 
सुदशने, है सारे समजून षेण्यासारखे आदे. नाक, कान व डो ही जञानेद्विये, हात 
व पाय ही कपेदरिये. पण जीभ दही ज्ञनेद्रिय आहे बाणि कमेद्रियसुद्धा भाद. 


वेदः दोखिला अनंत / ६ 


एवेढयाञ्चा जीमेला दोन्ही कामे कर्न वर शिवाय कोड्ून रहावे ागते. हेच 
पहा ना-आंवट, खारट, तिखट, तुरट, कड्‌, गोड या सहा र्चा स्वाद षेणारी 
आणि तो ओढणारी जीभ हे ज्ञानेद्रिय आणि बोरण्याचे कामः करणारी जीभ 
हे कमेद्रिय 

वाणी आह म्हणून तर माणसःमाणसामध्ये व्यवहार चालतो. कारण आतक्त 
विचार, ज्ञान शब्दावाटे प्रकट होते. जे मनात असे ते तोडून बाहिर येते. 
जसे विचार तशी वाणी. म्हणून वाणीा बाह्यकरण कमेद्रिये म्हणतात, 
भणि मनालाअंतःकरण म्हणतात. वाणी जागृत क्षा्छी की वणंवणं उनदून 
निघतो. अक्षरा अक्षरातून जण्‌ दीप प्रगटतौ, शब्द ज्योत्तीनी जगातील उत्तमोत्तम 
साहित्य रचकेले आहे. साहित्याशिवाय जग हे अंघाराने गुड्धुप क्षालेत्यां गतेसारखेच 
होईल ! त 

५“ वाणीचा महिमां एवढा दिव्य आहे हे जाजच मला कठ्ले. खरोखरीच 
बा्राला जोवर बोलता येत नञ्ते तोवर तेही गोधन  गेल्याञ्चारखे असे. आता 
त्याला बोलता येते, त्याज्या मनातक्ञे सांगता येते. त्यामृखे आता तौ किती 
आनंदात भाहे. '' ९ 

याप्रमाणे ऋषिपत्नी सुद्धा समज्‌ लागली. बाक्राचे पालनपोषण करता 
करता तिच्याही व्यक्तिव्वाचा त्यातून विकास होऊ लागला. एका वर्षात त्या 
ऋषिपुत्राने केवठी तरो प्रगती केली होती. आई ब वडील समजपूर्वक त्याचे 
संगोपन करीत होते. 

भ भ ९,। 

मधुच्छंदा हे ऋषि होते. मंव्ष्टे ऋषि होत. मोठे विचारवंत होते. सर्वत्र 
सोंदयचि दशन तयान होई. सकाठी लवकर उटण्याच्या ब्रतापासूनच सुरुवात 
ज्ञाी. ते त्रत तर त्यांचा स्वभावच क्षात्यासारे होते. जौवनाति वेणारे कड 
अनूभवही संसारात आल्यालेरीज कसे राहणार ? पण त्यांचा स्वीकारही मधुः 
वृत्तीने करण्याचे महाव्रत है मुनिवर कसोशीने पाठीत होति. | 

दिवे छागणीचरी वेल होती, छवि अग्निच्या पूजेची तयारी करीत होते 
तौच सुदशना धापा टाकौत त्या जागी येऊन पोचली. धावत .पटठत्त आल्यामुके 
विला धाप लागली होती. ती खूप गोघलून गेरी दिसत होती... काहीतरी 
सांगाय होते. पण कषे सांगावे ते सुचत नच्हते. ऋषिबर धोडावेछर तिच्या 
कड़े पहात राहि व मग गोड शब्दांनी बोल्‌ लागले, 

° चारु सुदशने ! किती सूंदर दिसते आहस तू ! मनातले विचार व्यक्त कसे 
करावेत ते न कछत्यामूे उडकेला गोधन तच्चया रूपात किती भर टाकतो बाहे ! 


७। वेद्‌ त्रोिला अनंत 


मुनीन ते निस्चित, शात, श्रसन्न खच्द रेकून विचारी जास्तच योधन गेली. 
आता याना सांगरकेततरी काय नि कषे ! संसारात एक एक अडचणी कला येतात 
+ पण याच्या मनाला त्याचा विचार कातो शिक्त नाही. खारा वेक “मधु ' मधु" 
पण घरात मघाचा येव नाही त्याचे काय ? मधावे एक असो पण धान्यही संपले 
आहे. तु गूढ सारेच आभवयाप्दे आहे. हे ता यांना कूदी नि कम कढगार ? 
हि सारे. सांगायचे काम आता मलाच. करायल्ा हवे- पण या ज्ञानी, विचारक 
आणि. भल्या माणसाला संखारी दुःखाच जागीव करून देषेही त्या दिचारीच्या 
जिवावर येत होते. 
~ पत्नीला विचारात पडलेकी पाहुन मुनीनीच तिला , विचारले, “^ कसला 
एकडा विचार करते आहेस 2 काय सांगायचे आदे 2 बायि तू इतकी दमलीस 
कशानृे ? सांयना.' 

“काय सागर मुनिवर! मधुतत्त्वाच्या दिचारातून तुम्ही मोक्के व्टाल 
वेब्हा ना] सारावेढ “मधु ' “ धु" केल्याने घरातल्छा मधृघट धोढाच भरणार 
आहे ? वरात खागणारे दध त्प मी माणायचे कोदून ? छान्यही संपले बे, नवी 
पिके उतरेपयंन्त काय करू † मला कठेनासे ज्ञाते बाद“ 

ˆ ओहो, तू या काठजीत प्दली आहे तर ! अण, घान्यधुन्य ही सारी 
परप्यसिकः साधनं, त्याच्यासाठौ का इतके गोधटयून जायचे ? एक गाय बांघली की 
दुष्ट च दूध, नि जमीन नांयरली की ढीयभ्र धान्य. इतके साधे, सरक सणित आह 
हे, आणि मधमशी रत्रेदिवस खपुन मष्षत्वा संचय करते. आपल्याला हवा असेल 
तेव्हां तिच्या पौढचातून मघ घ्यायचा वाकी आपले जीवन म्हणश्चील तर व्रत आदे. 
प्रयोगक्ञाक्रा माहे." 

< महया देवराया! -बापएले हे साधे, सर गणित संखररात काही उपयोगाचे 
नाही. जमौन नांगरली, पेरणी केली कौ दीगर धान्य सिक्ते ही खरी गोष्ट, पण 
यंदा धान्ये पिकलीच नाहीत. पाऊष. पडला नाही. गाय दाराक्ची बसरी कौ 
दुमतेच दमत. पण आपल्या दारची गाय जाटली आहे अणि दुभती याय होती 
ती करणात्ून भाज परतलोच नही. तिछाच शोधायला येके होते. रानेवने तुडवरी' 
पण सावडलीच नाही. गुराश्षी सांगत हो, तिला वाघाने नेली ! गाईला नेली. 
म्ला नाही तेलीन्‌ म्हणून दै सारे सांगायला तुमच्यासमोर येऊन उभौ आहे ! ' 

इतक्या सान्या अडचणीना तोडि देतानाही सुदशना हणे सुचत होते. 
कारण ऋषींची जीवनदुष्टौ तिकादी भिक्ाखी होती. सद्वत्त्वाचे दशंन तिलाही 
होत होते. म्हणून तर घरातल्या अडचणीदे रडगाणे न याता तौ हसतच त्याबदृर 
सांगत होती. पणं मुनिवर, मात्र ते एेङून विचारात पडे. षंसारात या अदा 
अङ्कणी जर वारंवार येऊ लागल्या, तर प्रगतिच्याः मायाति मोठाच अडथन्मा 


वेद बोलिका अनेतः। < 


निर्माण ज्ञाल्याकेरीज रहाणार नाही. धन, साधन या सामान्य जररीच्या वस्तु 
ाणसांना सहज मिढाल्या पाहिजेत पण वस्तुस्थिती वेगी अहिः त्या मिठवण्या- 
तच जीवन सून जाते. माणसा-माणसात त्यामूकेच उच्च-नीच, गरीव-श्नीमंत . 
असते भेदभाव निर्माण होतात. हे सारे नाहीसे करायला दवे. 

मुनिवर विचा रमग्न क्षालेे पाहुन सुदशने ताडले की भाता या मधृतत्त्वाच्या 
प्रयोगशाकरेत नवा विचार आणि त्याच्या प्रक्रिया हे चक्र फिरू छागणार. पण 
नुसत्या विचारानी बडचणी दुर होत नाहीत. विचार्रच्या जोडीला आचाराची 
आवद्यकता आहे. आता आपले अन्‌भवाचे चार शन्द सांगून ही विचारतं्री दर 
करायलाच हवी. 

ती शंत मृदु स्वराने म्हणाली, 

देव ! आपण परत विचारात पडला. पण नसती काठजी करवा विचार 
करून त्याचा काय वरे उपयोग १ विचार क्न का घरात मध नि धान्य येऊन 
पड़णार आहे ? त्यासाठी उद्यम करायला हवा. जीवनाचा खरा योग-उद्योग. त्या 
योगानेच जीवन सफल होते." 

“तुके म्हणषे बरे आहे. पण मी काय करू? मला सुचत नाही, तू सांगली 
तो उद्ोग करायला मी तयार आहे." 

मुनिवर ! भापण ऋषींमध्ये श्रेष्ठ माहात. येवून जवग्च सरस्वती नदी 
आहे. त्या नदीच्या तीरावर एका महायज्ञाची तयारी चांलली आह. आपण तेष 
जाऊन त्या यज्ञाचे ऋरिवजपदे च्या. दक्षिणां म्हगूनं मिवे ते घन घ्यावे, म्हणजे 
संखारातत्या भादा इर होती." 

स्वतःच्या प्रिय पत्नीच्या सूचनेप्रमाणे ऋषि रसवती नदीच्या तीरावर 
वज्ञमंडपात जाऊन पोबक्े. त्थांना सवं च जण बोढलत होति. मोठा मानाने सवं 
लोक त्यांना सामोरे जाऊन यज्ञस्थानी पेऊन गेले आणि भाषसात म्हणू्‌ लागले, 
“ ओहोहो अहो ! हेच ते ऋविश्रेष्ठ मधृच्छंदा. जीवनभर प्रयोग करून यानी 
जीवनातला मध्‌ गोढ्ा केला आहे. एका मधृततत्वाचाच याना छंद आहि 
स्यामूयेच त्यांना मधृच्छंदा म्हणतात." 

यज्ञाच्या यजमानाने त्यांचा. भावपूवंक सत्तार केला व यज्ञाच्या मृच्य हौ- 
स्याच्या जागी त्यांची स्थापना केरी. अग्निला बाहुत करून, बोलावून, जो देवांना 
आहुती वेण्यााढी भमंलण देतो व देवाना विधिपूवंक हवि अपण करतो त्याला 
< होता " असे म्हणत. 

मधुच्छंदा होत्याच्या जाणौ बसले. तो महायज्ञ त्यानी संपूणेपणे पार पाडला. 
यज्ञाची पूर्णाहुति क्ञाली तेन्हा यजमानाने सवं ऋत्विजांना यथायोग्य दान दक्षिणा 


९।वेद्‌ बोकिला अनंवः 


देऊन संतुष्ट केले. मधुच्छंदा कषीना आपल्या पुरोहित पदावर स्थापले व त्यांनाही 
सूप धनधान्य देऊन त्यांची मनोकामना पूरं केली- 

ऋषि सारे धन व साधनं घेऊन घरी परतले. भि्ालेले सर्वं पलीच्या 
स्वाधीन करूत स्वतः निर््चितपणे आपल्या ज्ञानसाधनेत्त रमून गेले. 

४; ५; न 

गृहस्य जीवन सर्र व सुंदर ग्तीने चालवण्याचा उत्तम भागं मधुच्छंद 
ऋषींना आता सापडला होता. त्याना मोठमोठ्या यज्ञांसाठी भामंत्रणे येऊ 
छागी, त्यांनी अग्निची सूक्ते रचली होती. अग्नि म्हणजे देवांचा पुरोहित ऋषौनी 
त्याच्यः त्या रूपाचीच स्तुती केली होती. आणि ऋषिवर स्वतः यज्ञाचे पुरोहितपद 
संभाढ्ठीत होते. यज्ञाचौ देवता म्हणून ते अग्निचे दशन करीत होते. व त्याना 
बोकावणारे यजमान त्यांनाचं प्रत्यक्ष यज्ञदेवता मानीत होते. देवांच्या यज्ञकर्मात 
अग्नि ऋत्विज आणि होत्याचे पद संमाद्टौ. पृथ्वौवर ती जागा ऋ्षीच्याकडे होती. 
अग्निदेव सुंदर रल्नालंकार अंगावर धालीत. ऋषि भापल्याला भिल्ली रत्ने व 
सुवणं सुददनेच्या स्वाधीन करीत. 

षिवरांच्या सहवासात सुदशेनायुद्धा सुखी आणि समाधानी होती 
मधुच्छंदांना साधनेवरोवरच फिरण्याचाही छंद होता, दूर दूर जावे आणि जगाला 
व्यापून राहिलेले मधृततत्व शोधून त्याचा आनंद लटावा हेच त्यांचे जीवन होते 
गृहस्थ जीवनाचे महाव्रत पण त्यांनी उत्तम्‌ रितीने पार पाडले 

ऋषीनी लप यात्रा केल्या. नांच्या काठाकाठाने परिक्रमा केरी, नदी व 
सागर यांचा संगम पाहून त्याना आनंदाचे भरते येई.गगनचूबी पवंतिखरे चदताना 
त्माच्था उत्साहाला उाण येद. परण एका शिखरावरून दुसन्या शिखरावर जाण्य- 
साठी खाली उतरावे ामेते मात्र त्यांना आवडत नसे. एकां रिख रावरून सर 
दुसन्यावर जान पोचावे असे वाटे. मनात असा विचार घोढत असतानाच एक 
पक्षी उडाला आणि परं पसरून समोरच्या शिल्लरावर जाऊन उतरला. (मी पक्षी 
असतो, मलाही भसे पंख असते तर !' ऋषीना वाटले. त्या विचाराला भातून 
आणि बाहैर्या दशदिशचांतुन प्रतिसाद मिदाला, ' अरे ऋषिवर ! त्यासाठी पक्षी 
होण्याची काय बावश्यकता ? तुम्ही कवि आहात. कल्पनेचे पंख पसरून मनाच्या 
गतिने कोठेही विहार करण्याचे वरदान दुम्हाला राललेके आहे. आता ही पायपीरी 
क्गिती दिवस करणार ? 

* खरे आहे ! ' ऋर्षीना पटले, किती दिवस असे फिरत राहायचे ? आता 
एका जागी राहावे. जीवनाला कोणी सागराची उपमा देतात, तर कोणी पवंताची. 
पण मला तरी ही एक मोठी प्रयोगशाढाच वाटते. जीवन हेच माज्ञे यज्ञकमं 
यज्ञाची देवता अग्नि आणि यजमान आदे इन्र. 


चेद वोलिला अनंत / १० ५ 


या प्रमाणे कल्यनेवे पंल पशषररे. मधच्छंदानी इद्राची स्तुती गायली. मंतरातून 
इद्रभूर्ती साक्षात्‌ उभी केली, दं म्हणजे देवाचाही राजा- श्रचंड, मोढचा पर्वताहुनही 
विशा. आकालात फिरणारा मेष राजाच तो. त्याच्या वच्ाचा एक घाव पडला 
की दगांचे फुटून तुकडे होत आणि मग पाठम पडू लागे. सारीकडे हिरवेगार 
होऊन जाई. वृक्ष वेकीवर नवी पालवी फुटे- असा हा देवांमध्ये घरष्ठ महद्र ! 

ऋषि त्याची मूर्ती साक्षात पहात असल्यास्चारखी त्याची स्तुतौ करीत 
होते, तो ख रोखरीच वीज चमकली आणि साक्षात्‌ देवेन्ध तेथे प्रकट साले. 

°ऋषिराज ! आप्र मला का बरे बोलावले ?' तो देवाधिदेव विचार 
लागला. तुमचा यज्ञ कोठे आदे ? समिधा कोठे आहेत ? सोमराचे पात्रही 
को दिसत नाही ! यज्ञाच्या सुरुवातीपूर्वीच तुम्ही मला बोल।वञे ?' 

«यावं यावं देवराज ! माक््या जीवनयन्ञाच सुरुवात कष्टाच होऊन चुकली 
आदे. आता पूरणाहुतीची घटका जवछ येत चार्ली. म्दणून आज आपत स्मरण 
केके, ्ञानाचा अ्ति प्रज्वलित्त ठेवण्यासाठी मी कल्पनेच्या समिधा त्याला अपण 
करतो अदे भाणि सोमरस माक्या ऋचांतून काठोकाठ भरलेला भदे. माज्ञी वाणी 
वऋहांचि रूप वेऊन चरणांचरणांना गृंफून आपले मधुर स्तुतिभान करीत आहे. , 
एकेका श्षिल रावरून दुसन्या शिख रावर क्प ष्यावी तल्ली ही भिरा एकेका चरणातूनं 
एकैक उत्तुग शिखरच ओलांडीत भाहै. गीति गाणारे तुमचाच महिमा गातात 
ऋचा म्हणणारे तुमचेच अर्चन करतात. ब्रह्ममतराचे योजक तुम्हालाच अघ्यं देत 
असतात. तुमचे च पूजन य! सवं कर्मातून होत महे." 

कऋषीचे भावसुंदर भराषण ठ्न इद्र प्रसन्न सून म्हणाला, “ ऋषिवर ! 
तुम्ही भावनाशील हात, म्हणूनच ज्या देवाचे चितन तुम्ही करता त्याचे दलेन 
तुम्हाला होते इतकेच नाही तर त्या देवतेक्षो तुम्ही एकरूप होऊन जाता ! 
अग्िची उपासना करता करता तुम्ही स्वतः तेजरूप पुरोहित ` होऊन गेलात. 
यज्ञदेव, ऋत्विज आणि होता क्षालातः हा तुमचा अग्निदेव तुमच्था लुष्क समिधा 
ग्रहण कर्न प्रसन्न होईल. पण मला या समिधि काय होय? मी सोमरसाचा 
चाहक, तुम्हाला रानावनातून फिरताना पाहिले नि मला वाटले तुष्टी मा्या- 
साठी सोमवल्छी सोधून काली की काय! सोमरस्राचौ पात्रे भरून ममच मला 
निमंत्रण देण्याची रीत आहे. कोठे आहे सोमरस १" 

“देवराज ! अञ्ञी घाई करू नये. सोमरस भरलेला आहे. देव | केव 
सोमवल्लीतच सोमरस असतो असे थोडे बाहे! मला तर तुमच्या हनारो 
नेत्रातून सोमरस भरल्ेला दिसतो अहे. आणि तुमच्यामूे मक्षे सारे जीवन 
सोमरसातच निथक्ते आहे. मधु म्हणजे सोमच. माल्या जीठनाच्या क्षणाक्षणात 
आपक्लाच बास नाहीका? 


२१। चेद्‌ वोलिला मनेत 


तुम्ही वर्षा आणणारे देव. पावसाच्या ेवातून अमृत क्रते. त्याच्या स्पा 
सुकल्या समि्धाना पालवी कुटते.. त्या समिधाही सोमरसाने भरून जातात, 
रसरशीत होतात हे स्तोत्र, ही शिरा, या ऋचा सफल होवोत. देवराज आपण 
प्रसन्न व्हा!" 

“ धन्य ऋषिवर ! आपले जीवनव्रत हा ख रोख री च यज्ञ अहे. आणि त्याच्या 
सुरुवातीपासून मी तुमच्या्तच जहे. जीवनाच्या मध्यकाढ्टौ वायुबरोबर माज्ञी 
स्थापना केली होती भणि आता जीवनाच्या संघ्याकाढी मला मावाहन करून सोम- 
रसासारल्या मधुर वाणीचे अघ्यं मला दिलेत. खरंच ही यज्ञाच्या पूर्गाहुतिची मंगल 
घटिका आहि. 

जीवनयज्ञाची पूर्णाहुति करून. देवराजांनी निरोप घेतला. त्यांच्या वरोवरच 
वायु, मित्र, वरुण, भच्विनीकरुमार आणि स्रस्वत्तीहौ जाण्याची तयारी करू लागली. 
अग्निदेवानेही निरोप मागितला, यज्ञाचो समाप्ति होताच निरोप मागणाव्यात्या 
देवताच्याकडे ऋषि विस्मयाने पाहू लागके. वाणी विराम पावली. इंद्रिये शिथिल 
ज्ञाली, शरीराच्या शक्ति क्षीण ज्ञाल्या. पण जीवनात परमसिद्धि मिल्वल्याचा 
परमसंतोष मनात काठोकाठ भरटेला होता 

एक विद्चाथीं म्हणून त्यांनी जीवनाला आरंभ केला. आदश गृहस्य म्हणून 
मध्यकाढ धाल्वला. जीवनाला त्यानी यज्ञ मानले होते. एक प्रयोगशाठा मानले 
होते जीवनाच्या सतत अभ्यासातून त्यांना * मधु ° भिक्राला होता. मकषुतत्त्वाचे 
दशंन ज्ञाले होते. त्याच्या आयं दृष्टीने“ मधूुविन्ञान " शोधून काढले होते. जीवनाच्या 
ज्ञेवटच्या संध्याकाठरीही ते मधुच रहस्यच उकलीत हाते. 

“खरोखर ही भूमि म्हणजे सवं भूत पदार्थातील मधुच आहे. या भूमि, 
सादीच्र तर भूत पदाथं मु धारण करीव आहेत. त्याचप्रमाणे ज, अनिन, वाय्‌- 
सूर्य, दिशा, चंद्र, वीज, ढग, आकाश, धमं, सत्य, मानवता हे सारे त्या मधृतत््वा- 
चेच आविष्कार. जी ज्योति आत्मा होऊन माल्या जीवनाचा दीप चेतविते तिचा 
अंतरतम रस तोच “मधु ^ गोड आणि सुंदर” 

म॒धृच्छंदा ऋषि मधुच्छंदाचे गान शाता गाताच विराम पावले, ज्या रितौने 
स्यांनी जीवनाकडे पाहिले, जौ वनाचा अनुभव आणि उपभोग घेतला त्याच रितीने 
ते पूणं करून त्यांनी परम खंतीं मिक्वली. 


छी 5 


वेद्‌ बोिला यनतः / १२ 


२/ जन्मभूमीची आठवण 
(ऋग्वेद : प्रथम मंडल) 


त्था गुरुके कुलपति होते गुर विष्वामित्र. ते मतर दष्टे ऋषि हेते. ज्या 
संत्राचे स्वतःला दशन होई त्या मंत्रे दान करण्याचौं त्यांची भावना होती 
म्हणूनच त्यांनी गरुकरलाची रचन। स्वतःच्या व्यवस्येरा बनुरूप अक्षी केली होती, 
ते स्वतःच मंत्रद्ष्टे, मंवाचे गायक आणि मंत्रदातेही होते. 

गृरकरुलात राहणारे विद्यार्थी विदयेवे भ्यासक तर असतच पण मंत्रदान 
करणान्मा विश्वामिव्राना ते सवंजग आपल्या जन्मदात्या वडिलाप्रमाणे मानीत, 
भसे शंभर विदार्थी पुत्र त्या गुरुकुलात होते त्या सर्वाना संव मिकराले होते. 

मंव्सिद्धी मिकरवलेल्या व गुरुकुलात राहृणान्या त्यां सवं विच्ारथ्यान्या मनांत 
ममता होती कौ, हे गुरुकुल “ आमचे" आहे. विश्वामित्र हे ˆ आमचे ” वडील 
आहेत, आणि त्यामूदेस्वाभाविकच त्यांच्यात कटुव भावना निर्माण क्ञाली हाती. 

विदवासिवर है नावाप्रमाणे विश्वाचे मित्र होते परंतु पूर्वायुष्यात त्यांनी 
लूप यातना सोसल्या होत्या. सहन केके होते. भणि खडतर तपश्चर्या करून 
मंतरदशेनाचौ सिद्धी मिढवली होती. ‡ 

त्यांच्या शिरष्यामध्ये एकाच्या मनांत खरीखुरौ जिज्ञासा जागृत क्चाली होती, 
व्थाच्या मनति ऋषीच्या जीवनाविषयी जाणून वेण्याच्री इच्छ] होती, एकदा हात 
जोडून त्याने नम्तेने विचारले. 

“भगवन्‌ | आपण एकदा राजे होता ?' 

“होय. मी राजा होतो. राज्य करीत हलो. त्या सत्तेमुके मान्े भान 
हरपल होति. मी रागीट ज्ञारो आणि त्या रागाच्या भरातच एकं दिवस राज्य 
सोडून तपर करायला सुरुवात केरी. खडतर तपदचया करून प्रथम मीमान्ना 
क्रोध जिकला. माच्या तपर्चयेने इंद्राचे आसनही उकमदू लागले." 


१३/ वेद बोला अनंत 


“आणि मग गुरुदेव - आपल्या तपात विघ्न जाके. मुनि विद्वामित्राला 
तपापासून चक्ति करण्यासाठी मेनका नावाची अप्सरा आली होतीतेत्या 
विद्यार्थ्याला एकन माहीत होते, 

“होय, वत्वा ! माज्ञे तप भंगले. साव्यांना ते माहीत आहे. मी परत 
पहिल्यापासून तदपचयंला सुरवात केली. आधीच्या तपाने क्रोध विरघल्ला. नंतर 
काम गेला. कामाला जिकण्यासाठी फारच कठोर, घोर तप करावे लागले." 

“त्याच्या योगानेच आपण राजविचे ब्रह्मवि इ्ञारा. आणि भातातर 
मृतरद्रष्टेपद सुद्धा प्राप्त ्ञाले." 

“खरे भद वत्स देवराता ! जीवनाचे हे वेगवेगछ्े मागं आहेत. काही वर 
वर जातात तर काही खाली खोल जातात. आणि पुनः वर चढतात.' 


‹ गुरुदेव, ज्या मंत्रांचे आपल्याला दन घडले त्यांचे रदस्यही भापत्याला 
उकलके भसेलच ना ?' 

“अर्थाच विश्वाला मो मित्राच्या डोढघांनी पाले, त्याच दृष्टीने जगाची 
ओढल क्न पेतली. माया जीवनात त्या योगाने नवे प्राणान प्रकटले, त्या 
विद्वाला प्रेरणा दिली. मी “ मी“ राहिलो नाही. विदवाच्या अणूरेणूत भिसलून 
मी विश्वरूप कालो. विडवाच्या देवतानी आणि शरीरात प्रकटलेल्या प्रानी 
माक्षे जोवन षडवले.. मी विश्वाति क्ञालो.' 

गुर्देवांच्या मनोभावना जाणून धेणारा देवरात गूरकुलात नवीनच आलेला 
होता. पण गुरुच्या हृदयालाच त्याने हात घातका होता. त्याच्या जीवनाचे रहस्य 
जाणून घेऊन खरेवुरे शान भिढवण्यास्ाढी तौ क्षटत होता. व्याम तौ त्यांचा 
श्रिय शिष्य- प्रिय पृत्र लाका होता. 

गुख्ुल।तीर आपल्या शंभर कशिष्याना बोलावून मुनिवर ` विख्वामित्रानी 
आदेश दिला, 

° माक्ष्या लाडक्या मूलांनो, तुम्ही ज्ञे जूने शिष्य बहोत रिद्विसिद्धिचौ 
सारी सधने या गुरुकुलात तुम्हाला मिढ्राल्ली अहित. देवरात तुमच्या मागून येय 
आला. पण माका जीवनाचे रहस्य त्याने जाणून घेते आहे म्हणून आश्रमातला 
श्रेष्ठ विद्यार्थी म्हणून त्यालाच नमवे असा माक्षा विचार आहे. तुम्ही सवंजण 
त्याला भापल्या बडी भावासारखे माना ना ? तुमच्या रिद्धिसिद्धीचा त्याला 
मोह नाही. तो स्वतःच मंवद्रष्टा जहे, ऋषी आटे. जीवनाची खरी समृद्धि त्याला 
मिलून चुकी आहे 

गुरुकुलातीर प्स शिष्यान गुरा अभिप्राय मान्य केला , गृषदेवाना 
प्रणाम करून ते म्हणाले, “ पिताजी ! बपला अदद आम्हाला लिरोधःयं आहे. 


चेद्‌ बोलिदा जनंतः/ १७ 


आपली अज्ञा सदैव मधुर, योग्य आणि सुंदर आहे ही मान्यता हाच आमचा 
छंद आहे." 

“वावा! * गुरु आनंदाने म्हणा, ' म्हणजे तुम्ही वंच मधृच्छदा ज्ञालात 
तर! देवर।ताल्ला जपला वडोर बंधू मानून तुम्ही -गृख्कुलाची प्रतिष्ठा वाढवली 
आहे. 

वाकीच्या पत्नास शिष्यांना आपल्या जुनेपणाचा अधिकार सोडण्याच इच्छा 
नज्हती. आम्ही मोठे. आमचे मोठेषण हिरावून बेतल्यावर बाकी काथ राहिले? 
या भावनेने व्यान गुुवी आज्ञा न मानता स्वच्छंदाचा मागं पत्करला, 

हि पाहुन ऋषिवर वि्वामित्र उदा क्षले. ज्यांना पोटच्या मृलासारखे 
मानून पालनपोषण केके, मंत्रदिक्ष। दिली त्यांना आपल्या उत्तराधिकाराचौ हाव 
अहि- अपी संपत्ति हवी आहे, पण आदेश पाढण्याचे वंघन नको आहे-हे पाहुन 
त्यांचा पृण्यतरकोष जागा क्ञाला. आणि ते बोलून गेले. ८ 

^ मा्ञे म्हणणे ज्यांना ` एकावयाचे नसेल व स्वच्छंदपणे वागावयाचे भेल 
त्यानी गुर्फुलात राहू नये हेच योग्य. आज्ञा पाढरणारे शिष्य मधुच्छदा आहेत. 
वाकीच्या भनाधिकारी, स्वच्छंदी मुलांना षेञन मी काय करू? तुम्ही येथून 
निघून जा." 

गुरुदेव ते रागाचे उग्र भ।षण एेकून त्या पल्ञास शिरष्यानी गुरुकुल सोडले. 
तेधून ते ज्या ज्या गुरकुकात् गेले तेषेही त्यांना थारा न देता सरवानीच निरोप 
दिला, तेव्हा गुसकु्लाच्धा वसतीतून बाहेर पदन, पुण्यपवित्र आयंभूमी सोढून ते 
पढे निघाक्ञ, हिमालय ओलांड्‌न वै रस्थान- (वर्च स्तान) देशात ते जाऊन पौचले 
तेथू नही पे उत्तरेकडे आम्य (इराण ) राज्यात ते रे. 

त्या राज्यात व्याच्याहौ माधी काही भयंकरे भायंभूमी सोडून येऊन 
राहिली होती. व्यानी त्या ऋषिमुनीचे मोऽघा आनंदाने स्वागत केले. 

“आपण सवं इकडे आलांत हे फारच छान ज्ञे. येये रहाण्या जेवणाची 
क्रिवा निर्वाहाची काहीच काजी करावी लागणार नाही. कारण आमच्याजवल 
सुखस्मृद्धीची साधने भरपूर आहेत ज्या पृण्यक्ाली आय भूमीतून आपण आलात 
तिकडचे उत्तम संस्कार भामच्या मुलावाक्राच्यावर जापल्या सहवासाने होतील 
आणि आमच्या सर्वाच्या जन्माचे सार्थक होईल." असे म्हणून त्या लोकानी वं 
ऋषीमु नीची रहाण्याची सोय केली. इच्छाभोजने घातली. ऋषीनी तेथील मुखना 
शिकवण्यास सुरुवात केली. कारण दुसरे कोणतेच काम त्याच्यापुढे न्ते. पण 
आभू मीच संस्कार देण्याएेवजी त्या देशातील सुखासीन रहाणीकरणीच त्वा 
तपर्व्यांच्या अंगवणी पड्‌ लागली. आणि ते स्वतःच त्या देशातील शरकृत्‌ 


१५ / वेद्‌ बोटिखा अनंतः 


छोकरांच्या सारदे साहू ल्रागले. त्यांच्या सारदेच खाण्यापिण्यात आणि सुखात मग्न 
होऊन गेले. संस्कार विसरत चालले. 

या ऋषिमूनीच्या बरोबर एक. लहानसा विचार्थी पण॒ अआयंभूमीतुन आका 
होता. तो ऋषिवर मधुच्छंदाचा मूल्या. तो दिन्वामित्र मूनीच्या गृरकुलात 
विद्याभ्यासासराठी गेला होता. गुरुजींची आज्ञा त्यालाही पटली नब्हती म्हणून तो 
आश्म सोडून इतरांच्या बरोबर परदेशी येऊन पोचला होता. आयेभूमीपासून 
दुरदुर या अनोक प्रदेलात त्याला करमेनासे चाके होते. पशुश्रमाणेच केवछ 
आहार विरात रंगृन गेलेल्या माणर्ाच्याकडे पाहून तो गोधन गेका होता, त्या 
माणरसाच्या मृलांना विद्या आणि संस्कार देणारे त्याचे काका आणि ते दिष्य पाहुन 
त्थाला वाट्‌ लागले अधिकाराकिवाय संस्कार देणे आणि घेणे जमवि कसे ? माणि 
तसेच घड्‌ लागले.गुरुपदी बसलेले ते काका स्वतःच मन मानेल तसे वाग्‌ लागे 
सुखे हाताशी होती. सुखासोनांची संगत होती. तेच जीवन त्यांच्या अंगव्णी 
पड्‌ लागले. पण या मृलाला मात्र तेधे चैन पड़ना. त्याला वाटे “हका जगणे 
आहे ? सकता कोणी लवकर उठत नाही. मग मंत्र कोठ्लेनि घोष कोठा! 
येथे कोठे बग्निशाढा नाही अग्नि समिद्ध तरी कोठे नि कसा होणार ? समिधांचेही 
कामच नाही मण! येये अ्थरुणातून उठल्यापासून खाणे नि पिणे मग रिकाम- 
टेकडे हिडणे स्वाध्याय नाही कौ पाठ नाही. येताजाता खवे प्यावे आणि 
उरल्या वेढा त्याबह्‌लच वोत रहावे पञ, पक्षी आणि माणसे यांच्यात फरकच 
कसातो नाही. भाणि त्याचे काकाही या पलुजीवनात रमे होते. त्याच्या 
मागोमाग आहत्या या बटुला माव आपली जन्रमूमौी वारंवार भआढ्वत होती. 
तेथके वातावरण कसे पवित्र. पक्षी जागत त्यापूर्वीचि ब्राम्हण उटून आपली 
नित्यकमे आटोपून गोड आवाजात देवांची स्तोत्रे मण्‌ कागत. 

थोडे दिवस तो बट्‌ काकांच्या बरोबर त्या परदेलात कसादसा राहिरा- 
त्या भोगभूमीमध्ये दुषकाक् पडला. मज्नपाणी कमी पड्‌ लागले, मोठे प्राणी ल्हानाना 
गिबयून टाकू लागले. पञच्यः सारलीच गत नरपल्‌ चीही होऊन गेली. सगकीकड 
“खा' “ला दुरे काहीच उरले नाही. 

लहानगा ब्रह्मचारी ही दुदंशा पाहुन कठ्वकला. त्याला गृ विदवामित्रानी 
दिलेा मव भठवला. : “ सर्वाच्या ठायी भित्रभाव दसू चा. सर्वाच्या दुःखात सह- 
भागी व्हा. सर्वर हित होईल असे करीत रहा. 

गुरुमंव्राची , आठवण होताच त्या जहानस्या शरीरात भाणतत्त्व जण्‌ जागे 
क्ष. अंगागातून चेतना स्फुरू लागली, त्याला वेगटेच बक आले. इद्वियांचा नियता 
साक्षात इद्र समोर दिस लागा. देवराजाच्या कृपेनेच पाऊस पडतो. दुष्कार प्लत, 
त्याने इद्र देवाची मनोमन स्तुती केटी. 


वेदः बोखिखा अनंत / ९६ 


° ५ देवराजा, इद्रदैवो 1: इरे देशी मी तुजे स्मरण करीतः हेः येषे धाक 
च्या. नवनवीन भावनांना जोडणारे चिरयौवनं तुभरच्या ठायी अहे. ' तुम्ही < ककि 
आहात. पुरांचा नाश करणान्या पूरंदरा,. गुफा. आणि. विढांची, दारे उघड्न 
टाकणार्याः देवा, सिधूच्या ैलततीरी या. सदा ,विजयी> अपराजित देवराजा या 
भूभीवर दया करा. येथे पाऊस पड चया ५ 

त्या षटची श्राथंना त्याच्या तोंडून बहर पडी. माणि, आकाश दगानी 
भरून गेले. विजा चमक्‌ लागल्या. दग्रा गडगडार सरू च्चा खाणि मूसढध्ार्‌ 
षाऊस पडू लागलाः ` 3 4 

स्या देदातीर लोकांना या लहान मृ्ाच्याः सामथ्यचि आइचयं व॒ कौतुक 
वाट्‌ कागक्े ते म्हण्‌ लागक्ते,= “ याःबट्च्प्रा प्रणेने आणि स्तुतीनेच हा. चमृत्कार्‌ 
करून दाखवल्ा. आणि पाऊस पडला.” 

त्याच्याहून मोठे असलेले स्याचे काका मंव्रसिद्धौ गमावून बस्ते होति. ते 
आता त्याला आदरपूवेक मान देऊ लागक्ञे 

परण हा चमत्कार फार दिवस कोठला टिकावला ? दृष्काठाचौ भीती दूर 
ज्ञाली. सुकाठ क्ञाला आणि परत सवं रोक भोगविासाच्या माये पहित्या- 
सारखे छागले. एक तो बद्‌ मात्र एकटा त्या मोहात फसला नाही. त्याला ती 
भोगभूमी नकोशी वाटत होती. मातुभूमीची भढ छागी होती. भोगांच्या 
पाशातून सुटण्यासाढी तो घडपडत होता. तज्रमढत होता. त्याचे काका माणि इतर 
लोक त्याला पकडून ठेवण्यासाठी प्रलोभने दाखवीत होते. त्याच्या चारी बाजूला 
भोग आणि. लालसेचे मायाजाछ पसरलेले होते पण व्या पवित्र ब्रम्हान्याच्या 
मनात देवेद्राचा वास होता. आणि देवांच्या राजाचौ दिव्य शवती मोहमायेखा 
भेदन त्याला मागं दाखवीत होती . 

आणि एक दिवस इद्रदेवाच्या चेतनेच्या बठ्ावर त्याने तो देश सोडला 
जन्मभूमींच्या दिशेने तो चालू लागला. कोठली तरी दिव्य शवती त्याला रस्ता 
दाखवीत होती. श्रम करीत कष्ट सहन करून, . अनेक अडचणीना तोंड देडन, 
हिमाल्याची शिरे ओलांङ्ून भखेरीस तो रिध नदीच्या ती रावर येऊन पोचा. 

जन्मभूमीचे दशन होताच मन शांत ज्ञले. थकवा उतखून गेला. तहान 
भूक सारे शमले. तृप्तीने मन भरून गेले. अलेरीस तो विङवामित्राच्या गृरकुटात 
परत जाञन पोचला. ४ 

पत्रालला परत अचला पाहून ऋषिवर मधुच्छंदाना अत्यंत आनंद क्ञाला. 
वडीलाचही वडील भसे गुरु विदवामित्र. नञ्रतेने तौ त्याच्या पाया पडला. स्वतःची 
चूक कनल कल्न क्षमा मागितली. आता त्याला खरेखरे जौवनधन गवसले 


९७।चेद्‌ वोदा अनेत 


होते. भरम साधन भिनाले होते, अंतरा तृप्त शांतता भरन राहिली होती. 
हरषे श्रेय फिल्न हाती आले होते. 

क्षमाशील गृरनी त्याला मनापासून आशीर्वाद दिला आणि म्हणाले, 
“ वत्सा तु खरोखरीच धन्य भास. भोगभृमीत राहुन देखील मायामोहात तू 
फसल नाहीस. भोग-विलासाना जिकून विजयौ जेता होन तू मायभूमील। 
परतला आहेस, साक्षात्‌ देवराज इंद्राने तुरा दशंन दिके. देवेन्द्रासारखा जीवीचा 
जिवलग तुला छश्रला. देवराज स्वतः अपराजित जेता आहे. पुत्रा, ज्या देवाची 
आराधना केलीस त्याचे गुण तुला प्राप्त ज्ञे आहेत. भोगविलासाना जिकून तु 
अजेय जेता म्हणून परत आला माहेस. तके आयुष्य भसेच अपराजित राहो. 
आजपासून सवं जण तुला ज्ञेता या नावाने ओगल्तील." 


सवं ऋषीनी त्या वट्‌ स्वागत करून त्पाच्या नव्या नावाला मान्यता दिली. 


, वैद बौटिख! अनंत / ६८ 


३॥ मोटो विद्या कोणतो ? 
(ग्वेद : पथम मंडले) 


त्या ऋषीचे नांव होते मेातिथी. ज्याने सवं शास्त्राचे सार जाणून चेतक्त 
त्याची मेधा-बृध्दि जागी क्षाली असे म्हणतात. बृष्दि जागी व्हावी म्हणून अभ्यास 
करावा लागतो. भभ्यासरानेच शास्त्रे कछतात. आणि सारासार विवेकी शंणी येतो. 


मेध तिषी विद्याभ्यास करण्यासाठी एका गुककुलात गेला. त्या शुलकुलाजे 
आचायं होते वाचस्पति. वाणी ही कलेची एक शाखा आणि त्या शाखेचे प्रति- 
पालक) ते कलागरं वाणी ही साक्षात्‌ सरस्वती. विद्ानांच्या भृलमंड्छवी ती 
शोभा. सादित्याचा भूर्य विषय कला समजला जातो. काव्यविचारणा आणि 
काव्यशास्त्रं केवढ करमणृक्तीसाठी रचलेले नसून भावना भणि संवेदना हा 
कवितेव प्राण असतो. 


गुरु वाचस्पतींच्या गृख्कुखांत मोठमोठे कवौ येतत. कविता गात्त. चाचा 
अभ्यास चाज, नृत्याची रचना होई. नाटक चा. बाद, संवाद रंगा येतत. वातार. 
णातत उत्साह भरून राहिलेका असे. 


भेधातिथ विचार्या होता. वि भिठ्वण्यासाटी तो त्या ठिकाणी आला 
होता, मेधा जामी होईल भौ विद्या त्याला हवी होती. गुरकुलातील कलान! विद्या 
म्हणायचे का ? त्याच्या मनात शंका निर्माण क्षाली. कवीक्षी त्याने या प्रश्न।कर्‌ 
चर्चा केली, इरुपतीनवल्र बसून काव्यशास्त्रे सिष्दांत त्याने जाणून पेते. 
कविते गुणदोष पण शिकून घेतले. पण त्यामृे मेघा काही जागेना चो गृरुच्याकडे 
बेला व त्यांना सारे सांगून मासंदशंन करण्यासाठी विनंती केरी. 


षः ह 
“रिष्या, कला शाखेची विद्याः तुला मिढवत्ता येलसे वाटत नाही, त 
इुसम्या विचेचा अभ्यास करावास देच षोग्य." गृरुनी त्याला सांगितले. कलार 


९९ / चेद्‌ बोलिला अनंत 


वाचस्पतीच्या मागं दंनाचा नखर भावाने स्वीकार करून त्याने रणाम्‌ करून 
गुरुंचा निरोप पतला, तेथून बरेच दुरवर एका जनपदात ब्रह्मणस्पतीचे गृस्कृल होते. 
ब्रम्हन्‌ म्हणजे ज्ञान-विज्ञान. व्याच गुरुकुल म्हणजे विज्ञान क्षाखेची प्रयोगजञाठा 
होती, आणि ब्रम्हणस्पती हे तेथोल कुलपती होते तेथे मोठमोठे विद्वान शास्वज्ञ 
जमून वेगवेगढ्या षदार्थाबद्ल चर्चा करीत. रहान-मोठे प्रयोग सतत चाललेले 
असत. स्या प्रयोगाच्या साघकवाधक परिणामांची विचारणा चाले. प्रयोग सफल 
होवो वा निष्फल, संशोधनाचा उत्साह सतत वाढतच राही. 
या प्रयोगशार्े्त मेधातिशीचे-मृन सेमल}, शास्वज्ञाच्ा चर्चासभात बसून 
तो व्या चर्चां मनापासून एके. गरंच्या जवल बसून त्यांच्या गूढ गंभीर वितनातून 
भ्रकटल्ेे वित्नार एकः गुरु प्रत्येक विदयार्थ्याला एखादा पदाथ पाठ देउन त्यावर 
प्रयोग करावयास सांगत, प्रयोग करण्याची रीत, पद्धत सुचवीत ' 
~  मेधातिथीच्या मनात एकः विचार आला, “हे ज्ञान आणि, विज्ञान प्रयोगा- 
फरतेच मर्यादित असेल, ;प्रयोगातही अनु करणव असेल तर याला. विद्या म्हणता 
मई का? ५ 
~  विज्ञानाच्या त्या महाशाकेतही या विद्यार्थ्याला विद्या सापड़ेना. ब्रम्हण- 
स्पतीना प्रणाम करून त्याने व्यांचाहो निरोप वेतला- ¢ ¶ 
तेथून दुरदुरच्या एका वनात . बृहस्पती गुरुकुल होते, तेथे तो जाऊन 
पोचला वृहत्‌ म्हणजे विलाल जीदन. त्या जौवनाचा सांगोपांगं .विचार करणारा 
मायु्वेद त्या वेदकालेचे अधिपती भीषग्‌-वैयराज. आयूरवेदात: ज्ञान्‌ आणि 
विज्ञानाब्ररोवर जीवविद्या, योगविदा, त्याचप्रम्रणे मानसशास्त्र माणि प्राण- 
शास्त. सर्वच शास्त्रे आणि विद्याच अभ्यास होत होता 
, अरण्यमध्ये, ओौषधी वनस्पती आजुवाजूलाच पुललेत्या हत्यां तेष्हा 
त्याचा प्रत्यक्ष परिचय आणि प्रयोग सहजचं होई. त्या वनस्पतीन बरेचसे 
शिकवीतही. 4: 
मेधातिथीला या आयर्ेदोच्या वृहत्‌ विद्या शाखांच्या- अभ्यासातं स्वारस्य 
वाट्‌ लागले. कुलगृर बृहस्परतीच्या बदलही आदर वाटः गोजवर मात्र कला, ज्ञाने 
माणि विज्ञानाची एकागी उपासना पाहुन त्याचे मन विव्ले होते. पण या गुरु 
कुखात वृहत्‌-विद्यो संपादनं करण्यासाठी जीवेनाच्या सर्वंचे बाजवा ` अभ्यास 
हीतदहोता. ` ` णि र) ४ 
काही वरे मेघातियौ त्या गुरकुलात राहि. जध्ययनं करतौ करता तेथेही 
त्याला एक उणीव भास छागल. वियेची ही ` शाखा विशाल होती; कुलगुरुचे 
को््षेवही लृप मोठ होतेः' पणः येये. ्रयोग -करणपरे कोणीही विचार 


वेदः बोलिले सनत [२० 


मताने एका निणेयावर येत नव्हते. एकाच्या शंकेचे निरसन दुसन्याला कर्ता येत 
नव्हते. संशयाचा निरास त्यमु होतच नव्हता, त्यामूच्े सवं च बावतौत संशय 
तसाच रहात हीता. 

कूलगुरु बहस्पत्ति सवं दृष्टीने प्रष्ठ जाणि समथं होते. पण ते स्वतः योषी 
होति. तपस्वी होते. आत्मानंदात मग्न होते. त्याच्यापर्यंत पोचण।न्याच्या मनात 
संशय उरत नसे. पण तेववर पोचायचे म्हणजे फार धीर धरावा लागे, समाधी 
आणि योगसाधने दिवसचे दिवस षसार होत. पण त्यांना त्याचौ खंत नसे. 
योगसमाघीत मग्न राहणान्या त्या कुलगुदंच्या गुरुकुला त्यामृक्े कित्तीतरी कामे 
सादटून रहात, कितीतरी निणंय च्वायचे राहून जात. 

मेधातिथौचे मन त्या गुरुकुलात्त रमले होते, पण विद्या भिवल्यावर त्या 
जागी राहाणे त्याला जमत नसे. कारण त्याला मिकवटेल्या विघेच्या पढची, 
त्याहन मोढी विचा मिदढवण्याचा नाद लागला होता. ज्या विदेने मेधा ' जागी 
होईल, सारासार विचार आणि विवेक करता येई अक्ली विद्या त्याला मिछवायची 
होती. तिश्या शोधासाठी तर त्याने पले जीवन बाहून टाकले होते दर दूर 
जाण्याचा कंटाठा केला नव्हता. तो थक्तही नव्हता, वेगवेगद्टचा विद्याच अध्ययन 
करता करता तौ अनुभव घेत होता, 

स्वतःचे आवहते गुरुकुल सोडून तो निघाला. बरेच दूर गेल्यावर एका जागी 
रस्त्यान्ने तीन दिशांना जाणारे तीन भाग कलले होते. त्या छिकाणी सदस्पततीचे 
गुरकरुल होते सदस्‌ म्हणजे सभा आणि तेथीकू सदस्य ते सभासद, ते लूपच मोठे 
विद्याधाम होते. गुर-रिष्यांबे संवाद आणि चर्चा, सभा संसदेतून चालत हत्या, 
राजे आणि प्रजाजनांना जोडणान्या परिषदा भरत होत्या, त्याचप्रमाणे मोठमोठे 
आचाय भागि सिद्पुहषाच्या रहस्यमय युप्त चर्बाही “ उपनिषदां ' तून होत. 

या गुरुकरलात मेधातिथीच्या मनाते पूणं समाधान व्हावे असे सवं काही 
होते. आचाधे सदस्पतींच्या विषयी त्याच्या मनात आदरभाव निर्माण क्षारा. 
विनयपुवंक हात जोडून त्याने गुरुस्तुत्ती करणान्या क्च म्हटल्या. 

«मी भाज अद्भुत विद्यागुर सदस्पर्तीच्या चरणाशी येऊन पोचरो भाहै,. 
चायं, देवराज इदराला श्रिय भाहेत. सवं कोक पूज्य भावान त्यांची आराधना व 
स्तुती करतात. खरेखरे जौवनधन मिक्वण्यासाठी भाणि मेघा जागृत करण्यासाठी 
पी त्याना शरण आलो आदे. विदधान अग्णि वृद्धिलाली ज्ञान्यांची देलील मेधा 
सदस्पतींच्या कषेशिवाय जागृत होऊ शकत नाही, म्हणून हे गुरुदेव अआपल्या 
कृपेचा सुयोग व्हावा अक्ञी मी प्राथेना करतो. 

माचायं सदस्पतीच्या छृपेचा सुयोग साधण्यासाठो अनेक बुद्धिमान माणसे 
त्याच्या चरणा्ची येत होती. त्यांच्या गुर्कुलांत मोठमोठे प्रिभादाली कवि येत 


२९८ चेद्‌ वोटिद्धा अनंत 


आणि मापल्या उत्तमोत्तम कविता तेथे रन्‌ करीत ज्ञानी आणि विज्ञानी 
आचार्थाश्ी विचारविनिमय करून त्यांचा अभिप्राय घेत. वेद्य आणि जीवशास्त्री, 
मानसशास्त्री आणि नीतिज्ञ गुरुजींशौ चर्चा करून आपके संशय फेड्न वेत, 


आचारयशरेष्ठ सदस्पतींच्या ठायो एक अद्भूत शक्ती होती. विशाल गूर 
कूलात अनेक विभाग संयोजन करावे लागे. अनेक संमेलने योजावी लागत 
देशोदेशीचे राजे भणि प्रजाजन त्यात सहभागी होत. त्या सर्वाचा सहकार घेऊन, 
ती संमेखने पार पाड्न त्यातून सर्वांचा कायंभाग साधून देण्याचे अद्भूत कौशल्य 
शुखुदेवाच्या ठायी होते. ते स्वतः सतत सावधान आणि जागृत असत. 


विद्यार्थी मेधातिथीची मेधा या व्काणी पूणं विकसित क्ञाली. आजवर 
वेगवेगढचा गृर्कुलात राहुन मधुकराप्रमाणे वेगवेगक्या विद्या त्याने ग्रहण केल्या 
होत्या. अनुभवाची एक अनुपम खाणच त्याला त्यातून लाभी होती. अनेकविध' 
लोकांशी परिचय पण ज्ञाला होता. 

कवि ज्या अग्नीचे स्तुतीगान करीत त्या अग्निदेवाचे दर्शन त्याला घडले 
होत. ज्ञानी लोकचि दैवत वरण, विज्ञानी ऋषीची प्रेरणामूर्ती - सूर्यदेव, वैद्यांची 
देवता इद्र, समाजधारणा करणारे देव- विश्वदेव आणि मरुद्गण या सवं 
कल्याणकारी देवदेकतांचा परि चय त्याने करून घेतला होता. ज्या देवाचे दर्दान 
हो त्याच्याच भजनी लागावेसे वाटे. सरवंच देवतांच्या दिव्य शक्तीचा साक्षात्कार 
त्याला घडला होता हा खरोखरच मोठा बपुवं लाभ होता. 

या सवं अनुभवांतून त्याने एक सार काठके होति. शक्तिखेरीज देवही 
काही करू शकत नाहीत. आपण जशी देवाची स्तुती करतो तसे देव शवतीची 
आराधना करतात. मग या सवं देवतांना आपल्या जीवनयज्ञात आवाहन करून 
वोलावताना त्यांना एकेकटयानाच काय म्हणून बोलवायचे ? मनातली ही भावना 
स्थाने स्तुतिस्त्रोत्रात गुंफून काढली. 


“हे अग्निदेव, सवं देवतांना घेऊन माया यज्ञासाठी आपण यावे. देवपत्नी 
नाही बरोबर आणावे. आणि त्याशशिवायही ज्या समथ माणि स्वतंत्र देवता 
असतील त्यांनाही आपण वेऊन यावे. देवी भारती, वाणी, इडा, मही या देवता 
दैवी पं असरेल्या पन्या आहेत. त्यांचे पंख शच्छेद्य आहेत. 

या यज्ञप्रसंगी इदरासह्‌ इंद्राणी, वरणाबरोबर वरुणानी आणि मग्निसमवेत अग्ना- 

ईने येऊन सोमाचा स्वीकार करावा आणि जामे कल्याण करावे अशी प्राथ॑ना आहे. 
विशाल, अनंत आकाशदेव आणि पृथ्वीदेवी उभयतानी येऊन भपला रस 
आणि कस एकवटून भरणपोषणाची साधने भाम्हाला चयाकीत आणि आम्हाला 


वेद वोिका अनंत / २२ 


सतत ताजेतवाने ठेवावे अशी त्याना विनंती अदे. अंतरिक्षातौल इतर देवताही 
त्यांना सहकार देवोत." 

मेघात्तियौ ऋषषीना अग्नी, इद्र वगेरे देवांच्या बरोवरच त्याच्या देवां गनांचेही 
दशंन क्ञाले होते. व्याचवरोवर एका फार व्यापक आणि विश्चाल देवाचे दशंन पण 
त्यांना घडले होते. उच उंच शिलरावर चदून खोल खोल दयात उतरताना 
कऋषींना जेग्हा थकवा येई तेब्हा ते आसन घालून एका जागी बसत. त्यावेढी 
त्यांना समोर एक वामनमूर्ती दिसू लागे. पण ती लहानशी मूर्ती पाऊल उचली 
तेष्ठा समग्र जगताला, तिन्ही भवनाना व्यापून टाकी. पाहता पाहता विराट रष 
धारण करी. तो चमत्कार पाहून चकित ल्के ऋषि भग हात जोडून म्हण्‌ 
कछागत- 


“ सवं देवता मिलून आमचे रक्षण करोत. कारण सर्व॑व्यापी देव धिष्णु 
भगवान्‌ आता पाङ उचलीत आहेत. साती भूवने त्याच्या पावलाबाली' 
सामावली जाताना दिसत आहेत, 


सवब्यापी भगवान्‌ विष्णुंनी आपल्या तीन पावलांत त्रिभूवन सामावून 
धेऊन त्रिविक्रम स्वरूप धारण केठे आहे. त्याच्या पायाच्या धूत सारे जग 
माबलेले आहे. 


या त्रिविक्रम परमदेवाला दुखविण्याचरी कोणाची प्राज्ञा नाही. तोचया 
विद्वा रक्षण करतो, त्याच्याच प्र भावामूछे निसर्गाचा क्रम चाललेला आहे. 


या स्ेव्यापी देवाची विविध कमं आणि पराक्रम तरी पहा! गृहस्थ 
आपले यजमान व्रत आणि धमं पातात ते याच देवामूढे. लरोखरीच हे दैवत 
इद्राला अनूसरणारे, अनुकूल आणि सवचि परमभित्रत्व पावणारे आद ५ 

रोज सकाद्धी आकाशात सूयंविब उदयाला येते. ते म्हणजे जण्‌ याचाच स्थिर 
चक्ष्‌ आकाशात उधडलेला असावा. ज्ञानी जनाना त्या द्वारे विष्ण परम दन 
घड्त असते, कुशल योगीजनांना हा दशंनाचा महाछाभ अनृभवता येतो " 

याप्रमाणे ऋषि मेक्ातिथीनी ज्या देवाची स्तुतिस्तो्ने रचली त त्रिविक्रम, 
सर्वव्यापी विष्णू असोत, बटू वामन बसो क्वा जाका्ात रोज उगवणारा सयं 
अक्षो, गगनचुंबो शिखरे आणि साती भवने व्यापून उरणाव्या या देवतेचे दन 
अद्भूत आहे यात शंका नाही. 


जीवनाचा अनेकविध अनुभव धेतत्याने मेधातिथी ऋषीना विशेष ज्ञान 
भिन्ाक्े होते. दिवसचे दिवस त्यांनी रानावनातून रस्ता शोधण्यात घालवले होते 
त्यामूके निसर्गाचा परिचय त्यांना चांगल्या प्रकारे ज्ञाला होता. वऋह्तुमानाभ्रमाणे 


२३ / चेद्‌ बोटिटा अनत 


वदलणान्या निसर्गाचौ स्पे त्यांनी जवलन पादी होती. त्यांच्या मनातते सारे 
का टिपले जात होते होणारा प्रत्येक वदल त्यांच्या ध्यानात येत होता. हवाला 
आला कौ वान्यात गारवा येई उन्हाठचात तोच वारा ऊन ऊन असे. पावसाठ्चात 
तो पावसाच्या सररीना वेऊन येई. निसर्माच्या या लीलेत प्रकृतिमातिचे 
साक्षात्‌ दक्षन वडत असे. ही माता जण्‌ प्रत्येक तुत आगढ्ा शुंगार 
सजत होती. भ्रकृतीच्या अंगणात जण्‌ एकक देव येऊन खेलून वागडून जात 
होता. आपल्या सेनेचे व्यूह रचून मोडीत होता. हसत खेत एकान निरोष घ्यावा 
तोच त्याच्या मामून दुसरा येत होना, ऋतु बदलत होता आणि नवनवौन देव्ता 
येत होत्या, जात होत्या, ऋतुच्या वरोवर वातावरणही बदलत होते. हे फेरफार 
माणसांना नवजीवन आणि स्फूति देत होते. कित्येकदा दोन ऋतुंच्या मिश्चणाने 
हवा दूषित होऊन रोगरार्ही फेलावत होती. प्रकृतिमाता जीवनशक्ती देत 
होती. परण हवामानाच्या विष मतेपुढे तिचेही काही चालत नव्हते. शरा वेढी 
रोगि निवारण करण्यासाठी मानवान प्रयत्नांची शिकस्त करून उपाय शोधून 
काढले पाहिजेत. उपचार केले पाहिजेत. 

ऋतुच्या चक्रात होणारे फेरबदल मेधातिथींना चांगले उमगले होते. लोकही 
व्यान! ऋतुमानाचे जाणकार म्हणून मान्‌ लागते होते. कोणत्या वेढी कोणत्या 
रोगाचा उद्‌भव होतो व त्याची चिकित्सा करून कोणती उपाययोजना करावयास 
हवी, कोणत्या देवतेची उपासना करावी, स्तुती प्रजा करून शांतौ करावी ते 
ऋषीना कटत होते व त्याप्रमाणे उपाययोजना कर्न यज्ञाद्रारे ते महामारीसारले 
रोग दुर करीत. ते सांगत, 

“यज्ञ सुरू करा सवि सहकायं तुम्हाला मिल. सर्वाची बुद्धि, बल आणि 
शक्ती याचा योग्य समन्वय व उपयोग होवो. यज्ञ परोपकारासाठी करावयाचा 
असतो. म्हणून सर्वानी मिदून यज्ञाचा प्रयोग करावा." 

हिवाढा संपत आला की हे ऋत्विज मिन वसंतयागाच सिद्धता करीत. 
त्यावेी मरुतांचा वेग शांत क्ञाेला अंसे. देवराज इद्र क्ञाडा-पफुर्लचा शुंगार 
भ्रक्रतिच्या अंगावर चदव लागे. त्याचप्रमाणे उन्हाठचाच्या अखेरीस वर्षायागाची 
तथारी होई. त्यावेढी गरम वारे गार होऊ लागत. अग्निदेव श्रसन्न होऊन प्रकृतिका 
नवी स्पूर्ती देई. पावसात्ा संपत आला कौ शरदयागाची सिद्धता हाई पावसाचा 
ओलां गारवा जान नवजीवनाची चाहूल घेञन येणारे थंड वारे वाहू लागत. 
प्रत्येक वहतूच्या देवतेला अध्यं देऊन ऋत्विज तिची स्तुती करीत, 

‹ हिवाढचाचा असह्य गारठा दूर करून प्रसन्न वसंत यावा म्हणून देवराज 
इंद्राला आम्हौ विधीपूर्वक आवाहन करीत आहो. इद्राबरोबर त्वष्टा माणि 
विङ्वकमां योनीही यावे आणि अध्यं स्वौकारन प्रकृतीला नवजीवन द्यावे” 


वेद्‌ बोिला अनंत । २४ 


` उन्हाचा ताप दर करून नवजौवन देण्यासाठी अग्निदेवाने यावे." 


“ श्रदाच्या रोगराईपासून वाचवण्यासाठी इद्र, वरुण व मित्र यान) येछन 
वातावरण निरामय करावे. 


वऋतुयज्ञासाठी जे देव येत त्यांच्यावरोकर द्रविणोदा नावाचा एक देव पण 
ये. तो सर्वाना वेगवेगले “ कव्य ' देऊन सवं उपद्रव दूर करी. "द्रविणोदा? हे 
ईद्राचे वा अग्निचेहौ रुप असे. प्रत्येक ऋतुच्या सधिकाढ्ी या. देवते आवाहन 
करीत. त्याच्यावरोबर वरुण आणि भित्र या देवता असत. आद्वनीकुमारंची 
जोडी असे. जे जे गृहपति यजमान बसत, त्णच्या घरी वास करणारा मग्न, 
माहेपत्य, गृहपत्तीला प्रेरणा देई. ओ कोणी सहकार करून यज्ञयाग करण्यासाठी येत 
त्यांची सवं कायं गाहंपत्य अम्नीच्या कृपेने सफ़ल संपूणं होत. कारण तोच अग्नि 
सवं देवदेवतांना घरी धेऊन येणारा असतो. अग्निव दद्र ऋतूचे अधिष्ठाते देव. 
ते प्रसन्न क्षाले कौ प्रकृति पण प्रसन्न राहुन ऋतुमानही अनुकूल होते. आपले जीवन 
व्यामूछठे सदाचारी होऊन समाजाचे व राष्टराचे कल्याण करण्याचे सामथ्यं प्राप्त 
होते व समग्र जीवन यज्ञमय होऊन जाते. 


अशा प्रकारे वेगवेगक्चा ऋतुचे यज्ञ करून या ऋषीनी . समाजाची व 
राष्टराची उत्तम प्रकारे सेवा केली. शिवाय विष्णुयाग करून विष्णृच्या व्यापक 
विराट रूपाची स्तुती त्यांनी केी होती. त्या स्तोत्रांच्यामूे ऋषीचे दशंन उदात्त 
क्षा होते. समाजाच्या सेवेसाठी ते पृडे येत तेब्हा त्यांची पावले त्रिविक्रमासारर्ख च 
पराक्रमी, सवंव्यापौ होऊन जात. त्याची कीर्तीही त्यांच्या आराध्य दैवताच्या 
कीतीप्रमाणे विश्वभर पसरली होती. त्या उदात्तचरित्‌ तपर्वी ऋषीचे दशन 
करन इतर ऋषिमूनी कृताथंता अन्‌ भवीत. त्याचश्र माणे सवं देवदेवता, ऋत्विज 
आणि विज्ञानी मेधातिथीला माप्रला प्रियजन, मित्र मानीत. वसु, खर, भादित्य 
वैरे गण रचून कायं करणान्या देवतांच्या दञंनाने ऋषीना संघ-सहकाराचरी 
प्रेरणा लाभरली होती, त्यांचौ उदार ्रमदृष्टी पृथ्वी, भाकाक्च भणि भंतरिक्षापर्यंत 
पोचत होती. 

या ऋषिवर्याना ऋभु देवांचाही परिचय लाभका- होता, ते तीन ऋषु मूखचे 
मानवच. त्या तीन राजकुमारांनी कला-कौशल्यात अपूवं कुशलता भिवली 
म्हणून त्यांना देवपद मिढाले. ऋतुच्या विविध सौदयचि कारागीर तेच. तै मोठे 
परोपकारी देव होते. त्यांची मनापासून स्तुती करून कोणीही त्यांना बोलावले 
की ते जात. कित्येकदा अगदी सामान्य कामासाठी ते धावून जात, तेष्हा इतर 
देव याना जडवीत. त्याचे देवपद कादून घेत. पण खरी गोष्ट अजौ होती की, 
या ऋशरना देवपद मिढ्राल्याचा हषं नव्हता तसे ते गेल्याचा खेदही नन्ता. ते 


२५/ वेद्‌ बोलिका अनंत 


म्हणत, “ परोपकार हेच आमचे कायं आहे. आमी सवंच कमे परोपकाराची. 
मग ती देवांची असोत वा माणसांची. आमच्या मते सारीच सारी. 

मेधाति्थीना हे सहजसाध्य देव फार आवडले. ते स्वतः ऋभूना बोलावीत. 
त्यांची स्तुती करीत. 

“ही मा्ञी प्रायेना-स्तोत्रे मोठमोठ्या कवींच्या मूखातून बाहेर पडलेली 
आहेत. हे ऋभू देव पूर्वी मानव होते. पण उदार, परोपकारी आणि कलाविद्‌ असे 
हे तिषे देवपदी विराजमान कञाले. त्याचे हे स्तुतिगान केल्याने प्रसन्न होऊन ते तुमचे 
काम षिद्धीस नेतील. 

या ऋभूनी देवराज इद्रासाठी दोन अलौकिक अस्व निर्माण केले होते. त्या 
अड्वांना चाबूक न मारता केव तोडने आज्ञाकेली की ते उड्‌ लागत. आदिवनी- 
कुमारांसाठी त्यांनी सुदसोयी असलेला दिव्य रथ धडवला. ऋषिमूनींना त्यांनी 
कामधेनू दिल्या. त्याच्या या अद्भूत कार्यमूके त्यांना देवपद मिलि. परंतु ते 
साधेपणाने सगकीकड़े जातात. 

हि ऋभुदेव मामच्या यज्ञासाठो आपण या भाणि येताना देवराज इद्र भाणि 
आदित्यांनाही घेऊन या. त्यांच्यावरोबर आम्ही तुम्हाला बोख्वीत आहो. तुमव्या- 
साठी आम्ही आसने ठेवकी नाहीत. या देवांच्या बरोबर त्यांच्याच असनावर आपण 
बसावे. तुमच्यासाठी आम्ही वेगढ्छी पत्रेही आणलेकी नाहीत कारण तुम्ही कुशल 
कारागीर आहात ते काय भाम्ही जाणत नाही ? 

पूवीं जेव्हा देव यज्ञ करीत तेव्हा तुमचे युर त्वष्टा प्रजापति त्यांनी आहती- 
साठी एकच चम्‌ घडवला ठोता त्या देवगज्ञात तुम्ही तिषे जाऊन पोदला आणि 
त्या एका चमसे तुम्ही चार चमस करून टाकले. तुमच्या अद्‌ भृत कलेवटृल काय 
सांगावे ? एका रलाचौ तुम्ही तीन रत्ने करता भणि तीनाची सात! एका 
क्षणाचाही विलंब तुम्हाला खागत नाही. आमच्या यज्ञात आपण या. भामची 
साधने तीन पट, सात पट होवो. तुमची ही कुशल्ता पाहून तर देवांनी तुम्हाला 
यज्ञाचा भाग दिला आहे. सवं देवतंसखहवतंमान भापण यज्ञास या. 

“पूर्वी शंगिरा प्रजापति होऊन गेले. त्यांच्या पृत्राचे नाव सुधन्वा, राजा 
सुघन्व्वाचे तीन पत्र ऋभू. विम्‌ आणि वाज. त्या तिवानाही “भु ' च म्हणत. 
इतकेच काय, पण त्या तिांचे देह वेगे असले तरी गुण, कमं आणि स्वभाव 
एकच होता म्हणूनच त्या तिधांना देवपद मिका होते. 

अशाया ऋभच्यावर ऋचे फार प्रेम होते. माणि या उदारचरित्‌ 
ऋषीच्यावर छऋभूही स्ेहमाव ठेवून त्याच्या कामासाटी सदा तत्पर राहत." 

४: > म 


चेद्‌ बोछिला अनंत / २६ 


ऋषीवरथानी वेगवेगठे अनुभव षेऊन त्याचे सार काढून जौ मेधा भ्राप्त करून 
चेती होती तिव बीज याच्या वडीलानी लहानपणापासून रावलेले होते 
ल्यांच्या पित्याचे नाव कण्व प्रजापति. ते मोठे ऋषि होते. त्याचे वडील घोर 
तत्त्वज्ञानी होते. घरात वास करतो-रहातो-तो घोर. आपले रीर है जिवाचे 
रहाण्यात्े घर आहे, है ज्यांना कढून चकते त्यांना “ घोर~घर " ज्ञान होति. घोर 
तपस्वी पित्याच्या पुत्राला ज्ञानाचे बालकड्च भाले होते. 


अद्या त्या कण्व प्रजापतीने आपल्या ‹ घोर-घर ' निवासात बन्निदेवाचे 
दर्शन व उपासना केली होती. त्यामूे त्याचे शरीरच त्यांना यज्ञवेदीसारले वाटत 
असे. यज्ञकायति ज्याप्रमाणे सवं लोकांचा आणि देवांचा सहकार मिढतो. त्याच 
भ्रमाणे शरीराचे व्यवहारहौ अग्नि, इद्र, वायू वगर देवांच्या सहकायानिच होतात, 
आणि ज्या ठिकाणी देवाचा वास असतो ते देऊ. वेदांमध्े शरीराला ' नगरी" 
म्हटलेले आदे आणि त्या नगरी त~ परां त जो रहातो तौ पुरुष. शरीरात पिला 
प्रवेश करणारा पुरुष अग्नि. अग्नमूढेच जीव येतो. चेतना येते. अग्नि विश्च 
की शरीर गतश्राण होते. थंडगार होते. सद्‌ लागते. 


शरीरात अग्नि असतो अणि पाणीही असते. तस्ते पाहता माग आणि पाणी 
ही परस्परविरोधी तत्त्वे, परण या शरीरपुरात ती दोघेही एके ठिकाणी मिदधून 
भिसदरून रहातात. शरीरात रहाणारे देव ते पुरुष. त्यांच्यात जर विरोध होऊ 
खागक। तर शरीर विघडते. रोग होऊ लागतात. पीडा होऊ लागते. म्हणून हे 
पुरुष गण्यागोविदाने शरी रात नांदत असतात. 


या पुरीत जर यदु-यादव भाणि तुसु राह लागले तर भातमध्ये भांडणे 
मान्‌ लागतात भाणि त्यातून मग द्रुहधर-परस्पर द्रोह करणारे-उत्पन्न होतात, 

वेगवेगक्रचा स्वभावाची प्रजा एकत्र आली तर पुरीमध्ये तक्रारी होऊ 
लागतात. परंतु हे ' पुर" शरीर" मनु 'चे-मानवाचे आहे. मानव सवच भले 
करतो. दानव दरसन्यचि नुकसान करतो आणि देव ' पुरा चे रक्षण करतात. मनुचे 
पुत्र मानव वेगवेग्धा स्वभावाचे, वेगवेगछ्चा चिकारांना वल्ल होणारे होतात, 
तिष्ठा त्याच्यात पुरु यादव, तुल्ु, तुवंसु, दय्‌ वगैरे प्रकार निर्माणक्षाल्ले 
दिसतात. बाकी सरे पाहता एक मनू महाराजांची ही भानवभ्रजा एकमताने, 
सहकायनि काम करणारी असते. 

मनुच्या हितासाठीच अग्निदेवाने पुरामध्ये वास केला आहे. त्यानेच कण्व- 
म्हणजे तेजस्वी पुरुषाचे भाग्य उजकले आहे. अग्नि हा नित्य नवीन असून तो 
संवत कल्याण करतो. त्याच्या तेजस्वी ज्वाला शरंचा नाकच करतात. 


२७। वेद्‌ बोलिला सनंत 


कण्व ऋर्षीनी चरीरात वाम करणान्या अग्निदेवा दर्शन घेतले होतेव 
व्याचौ स्तुति-सूक्ते रचली होती. तसेच निशर्गाच्या अवङ्वेने होणाव्या लं्षावातांना 
शत, करणारी सुक्तेही त्यांनी रचली. तसेच आदित्य, ब्रह्मणस्पति, पूष! आणि 
मरू या देवांचा महिमा वणंन करणारी स्तोत्रे रचको. अशा जन्मदात्याकड्न 
मेधातिथी ऋषीना ज्ञानाचा पदिला बोधपाठ मिढःला होला. 

घोर तपभ्वौ कण्व मृनींनी शरीरात वसणाच्या जग्निचे ददन पेते होते. 
त्याच बग्निला आहूतौ देऊन समिद्ध करून यज्ञशाटेत त्याची प्रतिष्ठापना करा- 
वयास हवी. त्यासाठी अग्निला प्रिय आणि अग्रिय अश प्रवृत्ती ऋषीनी पाहुन 
घंतल्या. अशा दहा-वारा प्रव्तींतून “ अग्रिय ' अग्निददंन षेडले त्याचे सुद्र वर्णन 
त्नी अग्रिय सृक्तात केठे माहे 


“रात्र च्याप संपलेली नाही. पहाटेला अजून वेव्ठ आदे. अश्च वेढ्ी माषे 
द्रष्टचांच्या हृदयाची दोन दिभ्य दारे उषढतात. जण्‌ अग्निलाकछठेवी महाद्ररेच 
म्हणा ना, भ्राणि भातल्या ाभाव्यात दोन दिव्य होते मधुर स्तुती करीत उभे 
असलेले दिसू लागतात. 

येथे यजमान मग्निला समिद्ध करीत बाहे अग्नी शरीर टिकवतो.माणसाची 
भ्रशेखा होते ती बभ्निह्ृपेनेच होते. भग्नी इतर देवतांना बोकावन भागतो व 
यज्ञाच्था जागी ठेवलेत्या दभसिनावर बसवतो. अग्निचा दिव्य रथ त्वष्टधाने 
घडवदेला असून यज्ञाच्या समिधा वक्ष वनस्परतीनी दिलेल्या आादेत. 

यज्ञासाठी बलेल्या देवांच्या बरोररच इा-मातृभूमी, वाणौ-सरस्वती 
आणि भारती -षंकृत्ति प आषछेत्या आहत. स्वाहाकृती सुंदर हविमूर्ती पण 
व्यांच्यावरोवर भलेली आहे. त्या सवि हार्दिक स्वागत असो." 

अप्रिय अग्नीचे दशन अनेक ऋषौ १1 ज्ञालेले आहे. त्यांच्या सूवतत त्यांनी 
अग्निका वेगवेगढ्वचा नावांनी संबोधलेके आहे. १) सुखमिद्ध अभ्नि. २) तनूनपात, 
३) नराशंस, ४) इछ-पृज्याग्नि, ५) बहि-दं, ६) दिव्य व्दिदरार, 
७) नकतोषका-रात्रदिवस, ८} दोन दिव्य होते. ९) इला, सरस्वति, मही, 

रत्री १०) तष्टा, ११) वनस्पति, १२) स्वाहाकृति. 
४; ८ >€ 

पित्याने कठेत्या मग्विदशंनांतून पृत्राना पण अश्रिय अम्नीचे ददन बडे 
होते, मेधातिर्थीचे वंधू भ्रस्कण्व पण आपं द्रष्टे ऋषि होते. त्यांनी पित्याच्या 
आश्चमात राहून दिव्य विद्या मिढविली होती. 

पिता सकाठ संध्याकाढ अग्निशा्टेत अम्नीचे ध्यान पूजन करीत असता 
कित्येकदा संध्याकाढी समिष्द केलेला अग्नी रात्रधर प्रज्वलित ठेवावा लागे, या 


वेद्‌ बोलला अनंत । २८ 


प्रकारच्या यागास अतिरात्र याग म्हणतात. रात्रभर्‌ जागत रोहन. अग्नि भ्रञ्व. 

छत ठेवण्याचे काम प्रस्कण्वाकडे असे. अग्निसाक्ञ जाग्रण्‌ करीत असता त्याला 

वं उत्साह वाट त्या भग्नीवरोबर तो इतर अग्नितत्वांनाही, आवाहन करी, 

भ्निस्तुती करताना तो म्हणतो, ४ 

हे अग्निदेव, दाव्रच्या पहिल्या श्रहरी तुम्ही बाठ वसूना,दुसन्या प्रहरी 

शकरा आदित्याना व त्िसन्याः प्रहरी बारा रुद्राना घेऊन यावे." ^ 

कऋषींच्या मनात आपल्या आराध्य अग्निविषरयौ इतके प्रेम होते की मंत्रीच्या 
ऋतचातून गुणाना अनुरुप नावांच्या मागे स्वतःचे नावही ते जोडीत. 


हे अग्निदेव, प्रियमेध, अत्रि, विलप माणि महिन्रतांनी बोलावल्यावरून 
तुम्ही श्याच्या ज्ञासाठी गेला होता. त्याचप्रमाणे मीही तुम्हाला यज्ञासाठी आमं- 
तरण देत, आहे. ्रस्कण्वाचें निमंत्रण स्वीकारून आपण यावे. या यज्ञाची पूजा 
सामग्री हातात घेऊन प्रजापती कण्व मूनीचे पुत्र मधुर वाणीने भापल्याला बोला- 
वीत आत. प्रभात होण्यापूर्वी च सवं च देवदेवतांना घेऊन सत्वर यावि. ` 

अशी प्रिय, मधुर आणि निर्दोष स्तुती एकन अग्नी राव्रभ्र प्रवित्‌ राही 
प्स्कण्वही रात्रभर जागाच असे त्याला अग्निच्या विविध नवनव्या रपि दशंन 
होई. त्याच वेष्ी भाकाशाचेही दरशन घडे. आकाश्चातून पृथ्वीवर उतरणाम्या अनेक 
देवदेवता दशंन होई. आणि रात्र संपली की पहाटेच्या पहिल्या प्रहरी पूर्वेकद्न 
उतरणार्या उषाराणीचे दशंन होताच आनंद विभोर होऊन उष) देवीची स्तोत्रे तो 
गाऊ लागे 

\ । "अहये प्रकाशपूरणं उषादेवौ, तु जका जाणि चु, लोकौ ची दुहिता आसू 

तुक्ष्या पावछावर पाऊल टाकीत अश्व, गाई अणि धनसंपत्तीच्या राशीच्या राकी 
मेताना दिसत आहेत. तु आष्टीस नि , आमचे घर भरून गेले. घरी स्त्री भारी की 
घर शोभिवंत दिमू लागते. त्याप्रमाणे तुजे पाज पडताच आमची अग्निशाढा 
दैदिष्यमान होत आहे." 

तू येताच अंधःकार दूर होतो आणि उजेड पडतो, तु स्वाना जीवन देणारी 
चैतनाच आहेस." 

° हे उषादेवी ! आकाशाच्या कल्याणमार्गावरून तु्ञी पावले आमच्या घरांत 
उमट देत. तु्यामागृन देव सारथी अरुण येतो. तुला घेऊन येणारा रथ सुखसोयींनौ 
भरपुर भरलेला असतो. आम्ही सवं कण्व तुजे स्तवन करीत्त आहोत. 


उषादेवीन्या मागून अरुण येतो. त्याच्या दैवी रथाचे घोडे सूर्याला विदव- 
दकंनासाठी षेऊन येतात.” 


२९।य टा जनत 


सूर्योदयाचे भव्य ञ्य पाहता पादा आनंदित होऊन शर्कण्द ऋषी म्हणतात, 
° सूर्याच्या मागमनावरोबर रात्रीत्वी नक्षत्रे ल्पून बखतप्त. अधारात दावरणारे 
चोर उजेड होताच पठ्तात त्याची आख्वण त्या नक्षत्रना पाहून होते. राच्या 
अं्षारामुे ्ाणि थंडीनुे वाख, मष्ट ऋणि रेख खरीरःत प्रदे करतात. तेह 
उगवत्या दिगस दशन होताच पू चागता. मानदौ जीदनएत नव्या स्पूर्तीचा, 
चेठन्याचा संचार होवो. अशा सूर्याचा उदय होत उ्यतानः प्रस्कण्व ऋषौ 
स्तुतिपूरवंक पुजन करून त्याचे स्तोक रचीद आहेद “ 
“अहो ! आदित्य सुय आद्ाखात चद्‌ विस्वा दल अणि पफराक्रमाने 
भरून टाकीत बहे. . ` 
ˆ हे देव! आपण आलात ते फार चापले ख ले. याता आमचे शत्रुत्व करणारे 
रोम, आस, प्रमद, पाप यः सर्वच निश्चित नत्र होई. पष्य येभ्यापूर्वी त्यांनी 
शरीरावर गक्रमण केके होते माणि अधारागध्ये म्ह दार शारटून केका होतो. ' 
कण्वपुत्र प्रस्कण्व ऋषी श्षापल्या अराय इष्ट देवतेवी यश्रमाणे सुदर 
भावपुणं स्तुती रचीत आहे . ही स्तुती म्हणजे उपनिषद्‌ रहस्य आहे 
* उत्तम मित्राप्रमाणे जामचे कूल्थाण करणार्या सूयं देवा ! आक श्चषतत 
तुभचा उदय होताच जगाचा कोनाकोपरा ्रराशाने उजब्ून निधतो. माया 
शरीरातज्ञे हृदय रोगए्ने पिङ्के आहे. पङ्ञं शरीर छ्िक्कट काठ आटे, त्या रोयाचा 
नाश करा. वनात दुर दुर, जेथे पोपट-मना राहतत्त तेष त्था रोषालर पिटालून 
लावा. माद्या पिवढ्रटपणएलाः ज्ञाडांच्या हिरवट रंषाल बोतूुन टाका. सू्ंनारायश 
वीयं आणि सामध्थं बेऊन येत आदत. ह सूयेदेद, मा अधारात रिचवीत ठेवणान्या 
रोगांचा, माल्या शत्र चा नाच्च करून मला सोडवा 
घोर तपस्वी कण्व ऋषौ अणि त्यांदे पक्र मेघात्तिथौ आणि प्रस्कण्व या 
भ्रमाणे जीवन जगता जयता विदिश्र बन्‌ षद मिठदीत होते. 


चेद्‌ बोडिला संनत / ३० 


४ | जीवनसिद्धी (1 
(चछन्द : भ्रथम मंडल) 


यु ऋषीचे नाव आहे जूनःशेप. ते वंधनात जखडले गेले होते त्यवेछी त्यांनी ` 
वरुणाची स्तुतीः केरी. ज्या राजा वरुणाने त्यांची सुटका केरी तो ञाम्हा 
स्वाना मुक्त करो. 

सृनःशोप वेगवेगल्टथा तीन बंधनांत फले. गरफटले. फरफरटके गेले. त्यातून 
त्यांना सोडवणान्या वरुण्दवेवानी आम्हाङाही सोडवावे. 


हजार हजार यूपस्तं भांशी जखडल्या गेलेल्या सुनःशेपानो फार फार कष्ट 
सहन केले. त्यांची त्यांतून सुटका करणान्या देवा आामचौीही सुटका करा. 


अजिमर्ताचि पुत्र शुनःशेप राजा वरुणाच्या पाशात सापडला होता, त्यविढी 
भ्रा्यना करताना त्याना वरुण सूक्ताचे दशन घडे. त्या सूवताच्या ऋचा त्यांच्या 
तोंडून बहिर पडत गेल्या आणि त्याचे एक एक बंधन गठत गेले. त्या ऋचा 
म्ह॒टल्याने वरुणपाशच दूर होतात. 1 


खरोलरीच जीवन मरणाच्या चक्रात फएसलेल्या जीवाचौ सुटका होणे 
कठीण. एक एक जीव संसाराच्या यृपाशी जखडला जातौ आणि त्या बंघनातून 
सुटण्यासाठी धडपडत रहातो. 


राजा वरुण संसाराचे नियमन करणारा देव माहे. जल स्थलावर त्याची 
सत्ता आहे. त्याच्या नियमाप्रमाणे तेथील सवं व्यवहार चालतात. रात्र आणि 
दिवस, महिने आणि वषे. ऋतुं चे चक्र बडवणारा राजा वरुण महे. त्याचे भाज्ञ- 
प्रमाणे निसं चारतो निसर्गाचि नियम मानणा््याना - उपद्रव होत नाही. त्यांना 
बंधने पडत नाहीत. वरूण त्यांना पकंडीत नाही. यूपा. जखड्न ठेवीत नाही 
त्यांचे जीवन विनासायास सरक चाललेले बसते. 


३९ । वेद वोखिखा अनंत 


असेच म्हणा ना की निसर्गोचि नियम जाणून ऊन त्याचे पालन करता येणे 
ही जीवनाची सफलता अष्टे. मोढो सिद्धी आहे. पण ही सिद्धी भिक्वण्यासाठी 
जन्मोजन्म साघना करावी लागते. मरणाने जीवाला मोक्ष मिक्त नाही. पुनःजेन्म 
चेऊन पुनः त्या चक्रात फसून जीव गरगरत रहातो. हे चक्र अविरत फिरत 
राहते. जीवनसिद्धी कोणा एाच्चालाच मिढते. 

असाच एक विरला जीव खूप लुप वषर्वी-होऊन गेला. त्याचे नाव शुनेष 
त्याच्या पित्याचे नाव अनजिगतं; विड्दयामित्र ऋषीनी. , व्याला मंत्र दिला होता, त्या 
मंत्रादवारे त्याने नवजीवन मिदवकेः षी वि्वामिन्ने त्याचे मंत्रदाते वडील होत, 
नवजीवन मिद्धाल्यावर त्याचे नावही बदलून गेले. वरुण देवाने त्याचे रक्षण केके 
सहश्‌ त्याला देवरा (रात=रक्षण) भसे म्हण्‌ लागले भाणि विश्वाभित्रानी 
त्याला पुनजगम दिला म्हणून त्यांना त्याच्या पित्याचे पद मिले. त्याच्या जुन्या व 
नन्धा दोन्ही नावानी तौ प्रयात न्नालौ 

शुनःशेप ऋषींना जन्ममरणाच्या पफेन्यात आपण गुंतून . पडलो आहोत ही 
जाणीव क्षाली व या भववंधनातुन सुटण्यास्ाठी इष्ट देवतेची प्राथंना करून अजर 
कप्नरपद ग्राप्त कन घेण्याची इच्छा त्यानौं ज्ञाछी. ते विचर करू लागले 

" सारेच देव अजर आणि अमर. मला अदिती भायेच्या अमर मूवतीच्या 
साड़ीवर-नेऊन्‌, वसवील असे दैवत कोण्रते -बरे 2: ज्या देवनामाचा  जपःकेत्याने 
मला माह्या.मृात{-पित्यंचे- दशंन होर तो इष्ट !देव कोणता?! ;, 1) 

सूयं म्हणजे माक्ष _ भाग्यदेवता आटे. माक््या धनसाधनाष्वे रक्षण करून 
म्या पर्पाचा नाश याच देवाने केलेला. आदे. 


राजा बरुणाचे नाव.किती गोड. आणि.मधूर आह. आकाशात : उडणारे 
पक्षीहीं व्याच पराक्रम पुरता जाण्‌ श्चक्त नाहीत, पाण्याचर प्रवाहः त्याचा धाय 
काद्‌ शकत नाहीत. .वाय्‌ त्याच्या वेगाच्या  पांगाला पुरत नाही. त्याला कोणी 
भडवू शकत नाही. 

या वर्ण देवानेच सूर्याला मागं मोका करन्‌ दिका. जाकाशात त्याने 
मोठा तेजाचा स्तंभ उभा केला. जेथे पाय ठेवण्यास जागा नव्हती तेथे 
रहाण्यासारखी स्थरे निर्माण केटी, 

ह राजा वरुण, तुमच्या धरांडारात शेकडो बौषधो मदत्‌, तुमची सु-मति 
खृप लोल, विशोल आहे आमच्या अवगतिपासून तौ आमचे रक्षणं करो. आमच्या 
पार्पाच्या राशीपासून ती आम्हाला मुक्त करो. 

ह देव, बुम्ही ज्या नक्षत्राना उच मौकाशात जायच्या जागौ लावून वतै 
आहे. ती सवं रात्र ज्ञाली की चमकतात दिवस उयवताच तौ कोठे बरे दिसेनाशी 


वेदं बोला अनंत / ३२ 


होतात ? निरिचतच वरण देवाचे नियम अनुल्छंव नीयः, अतूट आहेत. त्यांच्याच 
भ्रभावामूे चांदप्याचा वर्बावि करणारा चंद्र रात्री आका्चात शोभतो. 

ह देव] मंत्रानूसार मी तुम्हाला शरण खो आहे. तुमचे यजन पूजन 
करणारा यजेमान होऊन आलो आहे. मी करीत असलेल्या स्तुतीचा स्वीकार करून 
मला दीर्घायूष्य द्यवे 

हे वरुणराज, कित्येक-~कहाण्या माणसांनी आम्हाला हे रहस्य सांगून ठेवले 
आहे. ती शाणी माणसे रात्री आदी कौ दिवसा ते माता बठवत्त नाही. पण 
त्यांनी दिकेला बोधपाठ आमच्या मनात कोरला गेलेका महे. त्यानी आम्हाला 
सांगितले होते, ‹ वर्णाची स्तुत्ति व पूजा करणारा तेजस्वी शुनःशेप जेव्हा 
वरणपाशात जखडला गेका होता तेव्हा त्याला तीन-त्तीन पाश्चानी आवन्ले होते. 
तरीही आदित्य वरणाची प्राना करून तो त्या वंधनातून मूवत ज्ञाला.“ 

हे वरुणदेव, तुमच्या वेगाला आणि करोधाला आम्ही दूर उभे राहुन नमन 
करतो. आम्ही केलेली पुजा आणि प्रसाद आपण ग्रहण करा. आमच्या राहाण्याच्या 
जागी आपण वास करावा आणि सवं प्रकारच्या पाप, ताप, संतापाला दूर करावे, 

हे देव. पुण्य-यञ्च वगैरे जी उच्च प्रकारची बंधने आदत तीही संल 
करावी. मध्यम व नीच वंघनांतून आमची मुक्तता करावी. मू ्रितमातिच्या मांडीवर 
माम्हांला वसून आनंद दावा. पापापासून मुक्त होऊन तुम्ही षडवलेल्या 
नियमांचे निरंतर पालन आमच्याकडून व्हावे. 

खरोखरीच ज्याची स्तुति-पजा केत्याने जीवनाची सिद्धी मिते, पापा- 
पासून मूवती भिन्ते तोच आमचा इष्ट देव. तोच ईडवर. तोच भक्तांचा भगवान. 
स्य ईदवराचे नाम सुंदर, मंगलं आणि त्याचे चितनही सुंदर, मंगलमय आणि 
मृक््तिदायी | ' 

त्या ईसवराची नावे अनेक पण रुप एकच आहे. व्याला अग्नि म्हणा, वरुण, 
सविता, इन्द्र, आदित्य, मित्र काहीही म्हटले, तरी अंती ते एकच सत्यरुप आहे हे 
जाणून शहाणी माणसे त्याचौ वहुविघ रुपे समजावृून सांगतात, 

आपण.अन्निला आगीची देवता मानतो. परंतु ते देवाचे स्थ सुप आहे. 
पंचमहाभूतांपैकी तेज तत्त्वाचे पदाथंरुप म्हणजे भौतिक अग्नि. परंतु त्याच्या भात 
तैवणारे जे चेतन आहे, जो दिव्य पदाथं आहे तो त्यात वसणारा देव. अंतर्यामी. तो 
त्या जकणान्या भागीत राहून तिचे नियंत्रण करीत असतो. भाग विज्ली तरी 
त्याचा नाश होत नाही कारण ते तत्तत मजर भे. अमर आहे. ईइवर आहे. 
आपल्या मतिमध्ये त्याच अभ्निदेवाचे वास्तव्य असते. त्याच्याचमूष्ठे अज्ञान दूर 
होते आपी ती भात्मज्योती आहे. 


३३ / वेदं बोिखा अनतं 


॥ 


तसेच पाहिरे तर वरुण ही जलदेवता आहे. पण व रणावे स्वरूप पाण्यापुरते 
मर्यादित नाही. सवं सूक्ष्म आणि तरल पदार्थात वरुणाचे वास्तव्य महे. त्याने 
अनेक नियम केठेके असून त्या नियमानुसार निसगचि व्यवहार चालतात. नीति, 
धमे, सदाचार अज्ञा सदम नियम्नाचा देव वरुणच आहे. मापल्या शरीरात त्याचा 
वास असल्यास जीवन्मुक्त अवस्था प्रप्त होऊ शकते. 

अग्नि, सूं, वरुण ही वेगवेगन्टौ नावे आहेत. परंतु अंती त्यांचे स्वरूप एक 
आदे, ल्पे भिन्न आहेत. गणही भिन्न आहेत. 

ज्ञानी पुराना त्या तिन्ही रपांचे आकलन करता येते. भूत-महामू्ताच्या 
ठायी वसणारे ते भौतिक. देवांच्या ठायी असणारे दैविक भाणि देहात अखणारे 
ते दैहिक. याप्रमाणे आधिभौतिक, आधिदैविक व॒ अध्यात्मिक अशा नामरूपाने ` 
ते द्या व्यवहाराना जाणून घेतात. 

साघारणपणे प्रत्येक जीवाा तीन प्रकारची वने असतात माता, पिता व 
कुटुंबी जनांशी तो संसारवंधनाने बांधला जातो. मातापित्याचे ऋण त्याच्या 
माथ्यावर असते, त्याचप्रमाणे विद्या व शिक्षण देणान्या गृरुंचे ऋण भागि ज्या 
समाजत जोव जगतो त्या समाजदेवतेचे छऋणही त्याच्यावर अशते. 

< भातापित्याची सेवा करावी. गुरुची आज्ञा पाढावी आणि समाजासादी 
उपयोगी परोप्रकाराची कामे करावी, याप्रमाणे ही ऋणे जीवनात फेडावी. याषेको 
एलादे ऋण न फेडल्यास वरुणपाश, यूप अथवा संसाराच्या वंधनांतून सुटका होत 
नाही. ईश्वराचे मूढ स्वरुप ओढबणान्यास वरुणपाञ्चाचे बंधन पडत नाहं." 

देवरात शुनःशेप हे अद्‌ भूत मं्रदरष्टे ऋषि आहेत. स्वतः जन्म पेण्याञाक्षीच 
जीवनाचे रहस्य त्यांना अवगत क्ले होते. ईव राची स्तुति-पूजा कर्न त्यानी 
ईदवराचे दशंन घेतक्ते होते. साक्षात्‌ वरुणदेवाने प्रत्यक्ष येऊन वरुणपाशातून 
त्यांची सुटका केली. जीवन्मूक्त होऊन त्यांनी जीवनाचा आनंद लृटला. 

त्या ऋषीनी जीवनाचे अनेक पैलू पाहिले. पाश्च जाणून बेतले. जलचर, 
स्थलचर, पशू भाणि पक्षी आदी मूढयोनीत जीवाची कशी अधम दला होते व 
मानवयोनी मृढ नली त्री मोहवशष होणारी आहे. त्यामूठे देवांच्या सारखी 
उत्तम दशा नाहीच. आणि देवांच्या सारी उत्तम दश्षा भिढ्वी तरी त्यातून 
मुक्ती थोडीच मिढते ? मानवाच्या मध्यम दरोतून मुद्तीचा मागं शोधून काढणे 
हीच खरी जीवनसिद्धी. 


वेद बोखिला अनंत / ३४ 


५॥/ संध्या-सकाढठी - सायंकाढठठी 
(चेद : मयम मंडल) 


“अहो! हा तर जणू्‌ अग्निगोच. तापकेल्या सौन्यासारला त्याचा 
रंग. येभे अगिन प्रज्वलित श्चाला बे. त्याच्या ज्वाला प्रकाशत आहेत. आकाशात 
सुं उगवला माहे. त्याची लाल सोनेरी किरणे पसरली आहेत. 


ऋषि यज्ञवेदीसमोर आसन घालून बसले आहेत. अग्नीला तुपाची आहुती 
देत भाहेत. भणि स्तुत्िमंत्र म्हणत आहेत. त्याम्‌ अग्नक्रंडातुन ज्वाला निघतत 
आदत, त्याच्या प्रकाशात आकाशातील सूयंकिरणांचा प्रकाश भिसलून त्या दोन्ही- 
मध्ये ऋषिवर्याची काया अग्निसारखी लाल होऊन सूर्याच्या सोनेरी प्रकाशात 
चमकत आदे. भग्नीची लाली आणि सुयचि सोनेरी तेज त्यांच्या ठायी एकवट्ले 
आहे. 

अग्निची ज्वाला, सूयचि किरण व ऋषींची काया मिदटून रकाशाचा केवल पूंजच 

असा एक सोन्याचा स्तंभच रचला जातो आहि. म्हणूनच या ऋर्षीना हिरण्यस्तूप 
अंगिरस म्हणतात. 

सरस्वती नदीच्या किनारी अंगिरस ऋषींचा आश्रम होता. हिरण्यस्तूप 
अगिरस त्या ्रुल्पती होते. गृरकुलात अनेक विद्यार्थी होते. त्यात अर्चन नावाचा 
एक तेजस्वी विद्यार्थी श्रेष्ठ होता. हिरण्यस्तूप ऋषी ज्या ऋचा, कविता म्हणत 
त्या तो मनूवक एकून लक्षात ठेवी व त्याचप्रमाणे स्वतःही देवांचो स्तुती करून 
पूजा करी. 

त्या गुरकषिष्यांचा परस्परसंवंध पितापुत्राभ्रमाणे होता. पित्याच्या प्रत्येक 
क्रियेत पृत्राला स्वारस्य वाटे. आणि तोहीत्या क्रिया करू रागे. 

संध्याकाछी ऋषिवर संध्या-पुजा करीत. अग्नीला समिद्ध करून तुपाची 
आहृत देत. भेन पण तसेच करी. 


३५ । वेद्‌ वोकिला अनंत 


निव्यकममे भाटोपुन गूर ध्यानाला वसत. अच॑नाला ध्यान करता येत नब्हते. 
तौ समोर वसून गृरुच्या ध्यानस्थ मूर्तीकडे पहात राही. मावढत्या सूर्याच्या लाल 
लाल प्रकाशात खग्निच्या तेजात ऋषींची मूर्ती तपत असे. 

ऋषौ डोके उडून पाहत. समोर बसून आपल्याकडे पाहत असलेल्या 
शिष्याला विचारीत, * एवढे काय पादतो आदे अचना ? वा शरीरात तुला 
पाहण्याजोगे काय आढलके ?“ 

“दुसरे काय दिसणार पिताजी ! तुम्ही अग्निदेवाची स्तुती करता. आणि 
तुमवे प सज्ञात अग्निषारष्ेच तपते. आकाशातीकर सूयच तुम्ही स्तवन-पुजन 
करता आणि तुम्ही स्वतःच सूर्याषारले दिसू लागत. खरो रीच आपणच माज्ञे 
“अंगिरा मणि आपणच साक्षात्‌ सूर्यदेव माहात.* 

"तके म्हणणे खरे आदे पुत्रा ! अग्नीची स्तुती करणारे अग्नीते ¶ृण प्राप्त 
करतात. अम्तीची प्राना तुद्य लक्षात आहे ? " 

° होप गुरुजी, आपण अग्निदेवाल। बोलावून जणू देव प्रत्यक्ष उपस्थितच 
आहे अशा भावनेने त्याच्याशी बलत रहता, ते एकता एकता मलाही साक्षात 
अग्निदेव समोर दिसु लागतात. तुम्ही म्हणत असता- १ 

हे अग्नि महाराज, आपण पूर्वी अनिरा ऋषि होता. भता देवाचेही 
देवपद मापल्याला प्राप्त ज्ञाले आहे. परंतु आमचे मात्र तुम्ही परम-िव-मित्रच 
आह्‌।त. तुमची कामे करण्यासाठी मदद्गण वान्याच्या वेगाने धावषठ करत 
महेत. 

हे देव ! तुमच्या छृषेने मनु दीरघाय्‌ क्षाला. आणि माद्या पित्यालः पृत्रपराप्ती 
क्ञाली. तोच मौ अंगिरस आपले स्तवन करीत आहे. 

हि देव ! आम्हाला तुम्हीच मती देता. आणि वस्तुतः तुम्ही भामच्या पित्‌- 
स्थानी आहात. म्हणून मापली उपासना करणारे स्वंजण परस्परांची भावंडेच 
आदेत. या जगात तुमच्या तोलाचे दुसरे दैवत नाही. तुमच्या कृषेनेच आम्हांला 
हजारो सुखसाधने भिक्त आरैत. 

खंरोरीच संध्यासमयौ अग्नि समिद्ध करून प्रज्वलित केला पाहिने. 
प्रभातीचा संधिकाढ आणि मावढतीचा संधिकाठ दोन्ही वेढा अग्निनारायणाला 
समिद्ध करून तुपाची आहुती यावी. सका -संच्याकाक अग्नीचे स्तवन-पूजन 
करावे. समिद्ध अग्नि अहोरात्र आपके संरक्षण करून भापली सवं कामे सफ़ल 
करतो अशी भावना ठेवावी. 

“ रात्रीचा समय विश्नांतीसाठी आदे आणि त्यावेद्ी अग्नि पले रक्षण 
करतो, भसे गुद्देव आपण मला सांगितले जाह. पण स्या अग्नीला समिद्ध करण्या- 
साढी प्रयत्न कराया नको काय ?' 


चेद बोखिलां अनंत / दद 


° होय. प्रयत्न करायक्ता हवाच. प्रयत्न एक्टचाच्याने होत नाही. आश्वम्‌ 
स्थापन केला तेष्हा मौ एकटाच येथे होतो. अग्नि समिद्ध करण्यासाठी मदत आणि 
सहकार करणारे कोणी तरी हवे म्हणून यथाविधी जग्निचे आधान स्थापन करण्या- 
साठी मी पत्ीचा स्वीकार केला. तुमची माता या आश्रमात बाली जाणि 
आश्रमा शोभा भारी. दुसन्याच दिवक्षी पौणिमा होती भरणीची वाठटेलो 
दोन छाकडे आम्ही दोघांनी तथार केली अभ्नि प्रकट करण्याचे मव मला येत 
होते. आणि तुमच्या अंवेरा दोहनाचे-वृसदण्याचे काम चांगले अवगत होते. मी 
मंत्र म्हटले. आणि तिने स्या काष्टाना चाग घृसछके त्यातून अग्नी प्रकटला. 
स्या अंग्नीला एका ताटात घालून यज्ञकूंडात त्याची स्थापना केली. बग्नीवरोवर 
इतर देवदरेवताचेही आवाहन करून आम्ही अग्नीची स्थापना गार्हस्पत्य कुडा 
केली. व आहूती देण्यासाठी आहवनीय कुंडाची रचना केली 


काष्ठमंथनातून अग्नि निर्माण होतो. वाठलेटी लाकडे, इधन आणि 
समिधा यांच्या योगाने तो समिद्ध-नेतता रहातो. आव्य म्हणजे तुपाची आहुती, 
त्याला प्रकाशित करते. अरणीच्या लाकडांत अग्नि सुप्त रूपात होता, ती दोन 
कड़े एकमेकांवर घासली गेल्याने जन्मचेल्या अग्नीला दोन माता भरेत. 

आात््याविषयीचे ज्ञान शग्नीसारखेच आहे. ते दिष्याच्या हृदयात सुप्तरूपाने 
पडकेके असते. यर आणि शिष्य यांचे मीलन अरणीच्या दोन काण्ठांच्या मीलना- 
प्रमाणे होति व ज्ञानाचा उदय होतो. 

गृहस्थांकडे रोज अग्नीवर अन्न शिजविक्ते जाते भणि अतिथीला दिले जाति. 
हे काम रोज व्हावयास हवे. ज्यांच्या घरी अग्नि समिद्ध होत नाही, अतिथी जेवत्त 
नाहीत, आणि अग्निला आहुती दिली जात नाही ते घर घरच नद्दे. गृहिणी ही 
घंराची शोभा आहे. तिका मदत करून तिच्या कामात तिरा सहकार व सोबत 
करतो तो मृहस्थ. अग्नीची सेवा-पुजा हा गृहस्थधमं बाहे." 


“ पिताजौ, सकी च संध्याकाढी अन्निभूजन करताना आहत्ती एकाच 
प्रकारची चावयाची ना?" 


“हो. जेथे एकच अग्नि प्रज्वलति अस्तो तेथे स्तुती आणि आहुती 
सकाल-संध्याकाढठ तीच दचावयाची असते. पण अग्नि हा एकच आहे अलौ प्रथम 
मान्ली समज होती. पण पुढे चितन करता करता त्याच्या ठायी मला इतर 
वेगवेगढ्री रूपे दिसू लागी. प्रथम दकेन ज्ञा सूर्यंनारायणाचे. त्यामुे माह्या 
जंत.करणात ज्ञानाचा प्रकारा फाकला. मौ ध्यानस्थ अस्तो त्यावेी माज्ञे डोढे 
अधं भिटलेके असत्तात. परिचमेकडे मावलछणान्या सूर्यावरं ध्यान कद्रीत ्ञाके 
असता तो एलाद्या लाक अग्निगोलासारला दिसतो. मावदढतौच्या टोकावर 


३७ / वेद्‌ वोटिखा अनंत 


टेकला दूर दर जाणारा तो गोल ध्यानपूवंक पाहता पाहता जवढ येऊ लागतो. 
मज्जी दृष्टी त्याच्यावर स्थिर होऊ लागते. भाणि मग मला दिसू लागतो हा सूयं 
म्हणजे काही लाल अग्निगोल नाही. तो आहे चक्मकणारा सोन्याचा रथ. त्या 
रथात सवितानारायण विराजमान ज्ञलेके आहेत. आकाश्चमार्गे ते पृथ्वीवर उत्तरत 
आहेत त्यांचा मागं सोन्याच्या कणांनी चमकतो आहे. आकाशातील अमरलोक 
व पृश्वीवरचा मत्यं छोक दोन्ही लोकात सवितानारायणांनी प्रवेश केला असून 
सवं जीर्वावर कृपादृष्टी टाकीत ते संचार करीत आहेत. याभ्रमाणे सू्ंनारायणाचा 
सोन्याचा रथ, त्याचे तेजाने तदपणारे अदव, सुवणंकणांनी चमचमणारा त्यांचा 
राजमागं, त्याच्या जज्‌वाजूस स्वर्ग, पृथ्वी व सवं भवने त्या मार्गावरून पार 
क्न सवितानारायण जवढ जवटढ येताना दिसु लागले आणि माश्या डोठा- 
देखत कुंडातील समिद्ध अग्नीत सामावून गेले, ते पाहून मी रोमांचित ज्ञालो ! 

आता अग्नीचे दशंन करताना त्यातच मला सू्यंनारायणाचे पण दशन घड्‌ 
लागकते मी दिलेली अहत वेण्या साठी सवितानारायण माङ्या यक्ञकुंडात प्रवेशके 
होति. त्याचे चमकणारे डो, तव्पणारे हस्त महा दिसत होते. त्यांची वारंवार 
स्तुती करून मी त्यांना आहुती देत होतो." 

“ तात, तसे पाहता अग्निहोत्रामध्ये दोन आहूतीचे विधान अहि. आणि ते 
योग्यच आहे. अग्निबरोबरच इतरही देवदेवतांना इष्टियागासाठी आवाहन करणारे 
मंत्र मी आपल्याकडून एकले आहेत.” भाषण म्हणता, 

*ओआम्हा सर्वाच्या कल्याणासाढी मी अग्नीला बोलावीत बहि.त्यानतर भामचे 
रक्षण करण्यासाठी मित्र व वरुणाला निमंत्रण देत आहे. जिच्या छत्रछायेखारी 
भ्राणीमाच्र विध्ांती वेतात त्या राव्रिदेवतेला मी बोलावतो. भाणि भामच्या 
पालनकर्त्या सूर्ंदेवाला पण आवाहन करतो 

* हिरण्मय रथात बसन येत असलेत्या सुयंनारायणाला पाहून माल्या तोंडून 
अ।पोभापच स्तुत्तिगान बाहेर पड्‌ लागते." 

“ हे सवितादेव । दोन घोडे जोडलेा आपला रथ उंच सखल मागविरून 
आमच्या दिशेने येताना दिसत आदे. खृप दूर अंतरणवरून अंधाराला दर सारीत 
आपण येऊन पोचला घाहात.“ (£ 

“ तात!" अचंनाने विचारले, ‹ सूर्यनारायण अग्नीबरोबर किती वेल 
राहतो ?" 

° मावज्त्या संध्याकाढ्टी सूर्ंदैव अग्निकंडात प्रवेश करून प्रभातीच्या 
संध्यच्यावेढी तो निरोप घेऊन जातो. रात्रभर अग्नि व सूयं क्रंडामध्ये एकतर 


वेद वौिला अनंत / ३८ 


अमतात. म्हणून रात्रीच्या आहुती दोना दिल्या जातात. सांजग्रहरी आणि 
सकाठच्या सं्याब्रहरी.“ 

“गुरुदेव ! भाता मला समजले. सं्या-पूजा करून आपण जेन, ध्यानस्थ 
होता तेष्हा आपण अग्नि व सूर्याजी एकरूप होता. ज्याध्रमाणे या थज्ञकुंडात अग्नि 
व सूं वास करतात त्याचश्रमाणे आपल्या कायेतही ते दोन्ही देव वास करतात." 


{वत्सा}! या देहात देवाने प्रवेश करावा हीच खरी संध्या आणिखरी 
पुजा. मी जेब्हा ध्यान धरतो त्यविढी शरीरावर नवीच कांती चदल्यासारखी 
वाटते. नवीच स्फीं संचारते. ` 

ऋषि हिरण्यस्तूपाचा महिमा सूयंनारायणाप्रमाणेच दशदिशांत पस्रत होता. 
राजा मनने जेष्हा महायज्ञ केला तेन्हा ऋषि त्या यज्ञाचे पुरोहित क्षल. त्यांनीच 
संकल्प बढनि राजा पुखरव्याला गंधवं केले होते. मोठमोठधा यज्ञांत अग्नीला 
आवाहन केले जाते, त्याचश्रमाणे ऋषिवर्याना पण आमंत्रण येई. अग्नि हविष्य पाक 
तयार करतो. सूयं प्रकाशतो. नदी वहाते. वृक्षवनस्पती फठे, ओषधी देतात, 
याप्रमाणे सवं देवता परोपकार बृद्धीने सेवा करतात, त्यांची सेवा नियमित, भवि- 
रत चालू असते. त्यात खंड नाही. विंब नाही. व्नडचण, विटंवना, प्रमाद, आस 
काहीच नाही. त्याचप्रमाणे हि रण्यस्तूप ऋषि सर्वाच्या कल्याणासाठी सेवाकमं सतत 
करीत. जेथे म्हणून सहाय्याची आवश्यकता भासे तेथे ऋषीवर जाऊन उभे रहात 
भ्राणीमात्राना पीडा देणारी पापे, संकटे, विघ्ने दूर करण्यासाठी ते देवाना स्तृति- 
पूवक विनवून, यज्ञ विवीने प्रसन्न करून त्याचे सहाय्य धेत. याश्रमणे स्वाना 
सहकार मिढवृून ते सर्वाचे कल्याण साधीत. 


¢ 9 ४, ४ 
* रेणु नावाच्या एका राजाने ऋषीना निमंत्रण देण्यासाठी राजपुरुषाना त्थांच्या 
कड़े पाठवले होते त्याच्या राज्यातून अग्नी रुष्ट होऊन निघून गेला होता, त्यामूढे 
भरजेचे जीवनच लुटले होते. विविध ऋतूंची पिके पिकेना्ी क्ञाली आणि सर्दीच्या 
रोगाने लोक त्रस्त होऊन गेले. 
खरोलरीच अग्नि मानवाचे भायुष्यच होय. ते जिवं्तजागते जीवन तत्वच 
होय. अग्नीला प्रसन्न करून घेण्यासाठी राजाा यज्ञ करावयाचा होता. त्यासाठी 
पुरोहितपद स्वीकारावे अशी विनंती त्याने ऋषीना केकी. परोपकारी वृत्तीचे 
ऋषी हिरण्यस्तूप राजपुरुषांच्या बरोबर जाण्यास निघाले. 


आश्रमाची देनंदिन कामे व सेवाकापें नीट चाकलावी म्हणून त्यांनी रिष्या- 
मध्ये रेष्ठ अञ्ञा अचंनाकडे ती व्यवस्था करण्याचे काम सोपदले. सकाढठ-सध्या- 


३९। वेद बोढिला अनंत 


क्राल-संध्यादि वूजा नियमा प्रमाणे कर्न सूरयेनारायग व अग्निनारावगाला यथाविदी 
आहुती द्यावी. त्याचप्रमाणे आश्रमात येणान्या अति्थीचा खानपानादी देऊन योग्य 
आदरसत्कार करावा ही कामे करण्यास अचंन सवंतोपरी योग्यच होता. 


सरस्वती नदीच्या ती रावरचा प्रदेश ओलांड्न ऋषी मगध देशात जाञन 
पोचले. वर्षा ऋतूची सुरवात होऊन गेली होती पण त्या प्रदेशात पावसाचा थेबही 
अद्याप पडला नन्हता. त्यामु्े दोतकरी व इतर प्रजाजन भोठ्याच काठजीत 
होतिः व्याना कोणताच उपाय सुचत नव्हता. 

हिरण्यस्तूप चछषीचे आगमन होताच त्या,सर्वानी पाया पडून हात जोड 
त्यांची प्राना केली- 


“ महाराज या संकशाचे निवारण करून आम्हाला वाचवा. पण देवराज 
इृद्राची आराधना करून त्याला प्रसन्न केहन येथे पाऊस पडेल असे करा." 

ऋषी आश्रम सोदून परोपकार करण्यासाठीच बहिर पडले होते. राजा 
काय क्वा प्रजा क्ाय कोणाहीसाढठी तन मनाने सेवा करता आली तर लगेच ती 
करावी असा त्याचा भाव होता. त्यासाठी मृदत क्िवा वायदे ह्या गोष्टी 
संभवतच नब्हत्या. 

शेतकर््याच्या त्या जनपदांत ऋषौ राहिले. सर्वाना वोलावून त्यांच्या 
मनात साष्ठेल्या दुःखाला. वाचा फोडली. व्या सवि ऋषिवरांना 
सांगितले, ` भगवन्‌, आम्ही दौन्हीकड्न नाडलेले आहोत. : शोत्तीवर भामचा निर्वाह 
चालो. गाव वक यांच्या जिवावर आम्ही हेती करतो. शेजारच्या रानावनांतून 

ङ अक्ले, स्यांनी आमचे गोधन प्रवले. आत्ता आम्हाला कोण मदत करू 

शकणार आदे ? आम्ही दीन ददि्रीक्षालो) “ 


दुसया वाजूने मेव राजानेही भभा केली. मोठमोठे ढग आकाशात दिस- 
त्ातत. वारा कोंडतो. मभ दाटते. पण पाण्याचा एक थेव पडेल तर शपथ ! विजा 
चमकत नाहीत ढग गडगडत नाहीत नि पाऊसही पडत नाही. हवा वंद क्षाल्या- 
प्रमाणे या कुंद वातावरणात आम्ही गुदमरत आहोत. यो पावसाला कोणी अडवले 
काटी कठत नाही. ढ्ग खूप आहेत. आकाशात ए कावर एक रचलेत्या ढगाचे 
पवंतचे पर्व॑त जणू निर्माण क्षाले अदेत. परंतु त्यांचा असा खच पडल्याने पाऊस, 
मात्र पडत नाहीसा लाला आहे. 

कोठी शूर॒ पराक्रमी देवता या अडविकेल्या जलराशीना मुक्त कर रकेल 
बरे? ठगचि दि पंत फोड्न पाण्याच्या धारा पृथ्वीवर कोणी आणील का?" 


वेद बोटिखा अनंत / ४० 


भरजाजनांची ली कैविलवाणी विनंती एकन ऋषि म्हणाटे, ‹ वंधूनो तुम्दाला 
तारण्याची क्ती देवराज इद्राच्या ठिकाणी आहे. यापूवीं त्या देव्षेष्ठाने अनेक 
पराक्रम केले आहेत. त्याचा महिमा मी "तुम्हा सांगतो-- १ 


देवांचा राजा इद्र हातात व्र नावाचे शस्त्र धारण करतो. त्या वज्राच्याच 
साह्यान त्याने अहि राक्षसाचा वध केला ` त्याने असेच पाणी अडवून ठेवले होते 
म्हणून इद्राने त्याचा नाश केला. त्याचा वध होताक्षणी पृथ्वीवर मूषठधार 
पाऊस पडला होता 

अधातरो तरंगणान्या या दगाच्या परतांचे पंख इदराने कापून टाक्ठे होति, 
देवांचा कुशल कारागीर त्वष्टा प्रजापतीने इंद्रराजाचे वचर घडढवले. त्या वच्राच्या 
साह्याने त्याने परवंताच्या गुहेतून राहणान्या अहिसर्पाचा नाश केछा व पावसाचे 
पाणी त्याच्या पाशातून सोडवले. संध्याकाढठ होताच गाई मापत्य। वासराकडे 
धाव घेतात तशो पर्जन्याच्या धारा आकाशातून पृथ्वीकडे ज्ेपावत्या, नचा 
वर्वावामृढे दुधडी भरभरून समृद्राच्या दिशेने ख्ख वाहु लागल्या, बज्चा . 
अपूव वेगाने व उत्साहाने पाण्याच्या धारा वरस लागल्या. 


पाण्याला बडवणारा अहि हा एकटा नाही. अंतरिक्षात भणि पृथ्वीवर 
असे अनेक अहिराक्षस आहेत. त्या सर्वाचा अग्रेसर वृत्र. त्याने सारे जाकाश्च भारून 
टाकले होते त्यावेढी त्याचे व देवराज इंद्राचे भयंकर युद्ध क्ञले होते. त्या, तुमृल 
युद्धात इद्वाने वृत्राचे हात, पाय व इतर अंगे वच्राने तोडी. पण त्यावेढी मायेचे 
जाढे प्र लागले. वृत्राची आई दन्‌. हिने बाप, काया, विस्तारून वृत्राला 
आपल्या छयेलाी घेतले. 


दनू आणि वृत्र एकवटल्यावर इतेके भक्कम क्षा की त्यांच्यामधून पाणीच 
काय पण वाराही जाणे अशक्य होऊन गेले सूयं ज्ञाकला गेला भाणि उषाही 
ग्रासली गेी. तिन्ही लोकांत माढ अंधार व हाहा.कार पसरला. वृत्र स्वतःच गाढ 
अंधारासारखा होता, त्याला शोधून काढणेही अशक्य होते. ज्ञानी. जन नेहमी 
अंत राध्म्याचा प्रकाश शोधीत असतात, त्या भरका्चाचा मागोवा घेणान्या ज्ञात्यांनाच 
वृताची माया कटून चुकी. या ज्ञानी जनात श्रेष्ठ होता देवराज इद्र. देवेद्राला 
उमग्ले की ज्याप्रमाणे हा वृत्र बाहेर अंघ।र पाडीत आहे त्याचप्रमाणे माणसाची 
सने प्रण काजलून टाकीत महे. त्याच्या मायेगूषे सवंत अज्ञान पसरत ` भदि. 
आतत कौ बाहेर, बरे-वाईट काही कठेनासेच ज्ञाठे आहे. 


अन्ञानाच्या मायेतुनच वृत्र स्वतः निर्माण ज्ञाञेका होता. आणि स्वतःच्या 
उत्पत्तीनंतर त्याने सग्ठीकडे मायाजाकच पसर. त्याच्या त्या मायांचा इद्राने 


४१।वेद्‌ बोचिला अनंत 


नाश केला. लहानमोठ्या भाया नाशन पावतात त्यावे्टी मूकमाया खमोर येडन 
ठाकते. सवं प्रकारच्या अज्ञानाने ती वे रलेली असते. देवेद्राने वृत्रावरोबर त्याची 
माता दन्‌ हिचा पण नाश केला. बज्ञानाचा अंधार दूर होताच सर्वत्र प्रकाश 
पसरल( असा चमत्कार क्षाला. 


वंधूनो, ृटारू तुमच्या गाई चोरून धेडन गेले आदत. भणि त्याना 
गृहेमध्ये कोंडन ठेवले आहे हा अहिवा स्वभावध मं असून त्याचा नायक अरुतो 
वृत्रासुर. पावसाला त्यानेच अडवून ठेवलेले मादे. 


तरी आता तुम्ही त्या खृटारूच्या गृहा शोधून काढा. त्यांची दारे उघड! 
तुमची गाई मरे धावतच तुमच्या गोढच्ात परत येतील. इद्रदेदानी वृत्राला मारून 
आकाशाची दारे उघदून टाकली आहेत. पाणी आता वाहू लागेल. अंध।र भोसर- 
ताच उषेची प्रभा एकल. सूर्योदय होन सारे जगव प्रकाशत न्हाऊन निषेल. 

देवराज इद्र महापराक्रमी आहे. लृटारूदा नाश्च करून तो मईना मृक्त 
करतो. तो सोमरस आणून देतो भाणि सप्तसिधू भाणि नद्या दूयडी भरून वाहू 
लागतात, ° 

देवराज ईद जड, वेतनाचा स्वामौ असून तो सवेच प्रजाजनाच्या अंतरात 


वास करतो. चक्राच्या आसाभ्रमाणे सवं जड चेतन भदाथं इद्रःच्या आआजूवाजूस 
वेढलेले आहेत. 


-कऋषीनी केलेली ही स्तुति एेकून इद्र प्रसत्त क्षाला आकाश्चात विजा चमक्‌ 
लागल्या. ढगांचा गडगडाट होऊन मूषढ्धार पाऊस पद्‌ लागला शेतकरी आनं- 
दाने व उत्साहाने आपल्या सेतीच्या कागाष॒ लागले श्ेतातून नवी. पिके डो 
लागी. देवराज इद्राची स्तुती करणाव्या त्या लेतकन्यांच्या हातात इंद्राचे बढ 
जले. त्यांच्यात नव्याच शक्तीचा संचार ्षाला, 


स्या दोतकव्यांनी मग आपले संघ रच्छे. परस्पर सहकायति एकत्र येऊन 
दटारूवर भाक्रमण करून त्यांचा पराभव केला माणि त्यांच्या गृहाची दारे उवद्न 
कोंडलेली गाई गुरे सोडवून बापमापल्या घरी परत आणली. 

भ र > 

शेतकत्यांना याप्रमाणे सु्ली करून हिरण्यस्तूप ऋषि रेणुराजाच्या 
राजधानी गक. त्याच्या राजवाड्यात ते राहिले आणि त्यांना दिसून आके कौ 
राज्याची स्थिती फारच वाईट क्षालो होती. अग्निश्ाकातून अग्नकुंडे विक्षून , 
गेलेली होत्ती. राज परिवारातीर माणसेदेबीकल अर्थे कच्चे अन्न खात होती. 
त्यामुढे सर्वाची पोटे बिधड्न अजीणनि व इतर रोगाने सवं जण पौडरु गेल होति. 
या अवदद्ेचे कारण. षीना छगेच उमरे. 


चेद बोकिका अनंत { ४२ 


रेणुराजाची पत्नी मरण पावो होती. युवराज पुरूचा अ्याप विवाह ज्ञ'लाः 
नव्हता, त्यामृषे राज्याची व राजभवनाची व्यवस्था पाष्णारी राजमाता तेथे 
नव्हती, त्यामूङे खाण्यापिण्याची काठजीही कोणी घेत नब्हते. कोणीही केब्हाही 
यवे, काहीदौ खावे आणि अग्नि विज्ञवावा. पुन्हा दुसरे कोणी आल्यास तो परत 
चेतवावा. तिसन्याने येऊन तिसरेच काही करावे अशी अनावस्था चालली होती. 


राजाच्या राज्य सभेत पण हीच अवस्था होती. राजा स्वतःच नियमित येत 
नसे, त्यामृे इतर राजपुरुषही अनियमित वागत; कोणी कोणाचे एकत नसे. सेवक 
भनःपुत वागत असत. आपसात कलहं माज होते आणि सारे राजतत्रच पार 
विघ्न गेले होते. अर्थातच प्रजाजनांची स्थितीही अश्ञीच क्षाछी होती. कोणी 
कोणाचा विचार करीत नब्हते. सांभाढठ करीत नव्हते. त्यांच्या कुटुबजीवनात 
देखील रागद्वेष प्ररे होते. 


हे सारे पाहुन ऋषी विचार करू लागले. “ अरे; येथे तर तिन्ही प्रकारचा 
भग्नि विश्भून गेलेला आहे. राजभवनातला मग्नि माल्वला माणि रोगराई पसरली. 
राजसभेतला अग्नि शमा आणि ज्ञानाचा प्रकाश जाऊन अज्ञानाचा अंधार तेथे 
माजला. प्रजेच्या घराघरातुन स्नेहभावाची ऊब नाहीशी क्षाली आणि ईषा 
वाढीला लागी, 


आता यावर उपाय म्हणजे परहित्यांदा जठराग्नी प्रज्वलित करून रोगांचा 
नाश करावयास हवा. ज्ञानाग्नीचे साधन करून अज्ञानाचा अंधार दूर केला पाहिजे. 
सहकाराचा अनी चेतवून इर्षेला घालवून दिके पाहिजे. 


ही कामे व्हावोत म्हणून प्रथम युवराज पुरूचे रग्न करून त्याच्या प्त्नीला 
प्राणी, सम्राज्ीचे पद दिले. भाग्याची गोष्ट बक्षी की युवराजाला सुयोग्य राज~ 
कन्या पत्नी म्हणून लाभी. अरणीची काष्ठे आणून अग्नीचे आवाहन करून 
तषीनी यज्ञकुंड राणीच्या स्वाधीन केले. 
आता राजमवनात संध्याकाठ होताच अग्नि नियमित समिद्ध होऊ लागला 
दिवे लामू. लागे, अग्निरा आहुती देऊन संध्याप्रूजा होऊ लागली. राजमंदिरात 
देवांची आरती होऊ लागली. राव्रभर अग्निका चेतता ठेवण्यासाटी समिषा इधन 
घालून प्रभात होताच विशेष समिद्ध करून त्याला आहुती दिली जाई. त्या अग्नि- 
ज्वाेवरोबरच राजभवनात नवी चेतना, नवी स्पूर्ती येऊ रागी. बनि म्हणजे 
भरत्यक्न चिरयौवनच. 


अग्निशाठेची कामे नियमित रितीने होऊ लागली. त्याचवरोवर पाकशाढराही 
व्यवस्थित चालू लागली. रूचकर भोजन तेथे होऊ छागले. रोज वेढेवर ताजे बन्न 


४३। वेद बोला खनेत 


भिढाल्याने राजपुरूषांचे आरोग्य सु्षाङ लागले. ज्याचे शरीर निरोगी, त्यांचे 
मनही निरोगौ होऊ लागले. 


राजभरवनतील नियमिततेने राजा पुरूकाही नवजीवन प्राप्त क्षाठे होते 
शरीर धष्टपुष्ट जञाठे होते. त्याने राज्यसभा नियमितपणे बोलावून स्वतः वेकेवर 
उपस्थित रहाण्वाकच सुखवात केली. त्यामूके इतर राजथुखष व सेवक वं सावधान 
होऊन राजतत सुघारू लाके, त्थामूे आपोभापच ब्धान व धाक दरूर होऊन 
भरजातंत्र पण नीट चालू लागले. सवं बण मिदयून मिसढरून एकोप्याने कामे करू 
छागले. राजा आणि राजं याच्यावहल त्यांच्या मनांत आदरभाव नाद लागला- 


ईषां अणि मत्सर साहसे होऊन प्रेम आणि दया श्रावाची ऊव जीवनांत येऊ 
लागली. 


राज्यातील तिन्दरी विज्ून गेले अग्नि याप्रमाणे प्रकटले. ऋषीन त्यांना 
समिद्ध केले. त्वामु राजा व प्रजा सुख व समृद्ध क्ञाके. भौतिक पंपत्तीबरोवर 
दैवी संपत्तौ पण वाढावयास हवी है ऋषी बरोबर जाणत होते, त्यांनी राजा भाणि 
राणी याच्याकरवी अनेक यज्ञ केले. इद, अभ्नि, सोम, वरूण आदि देवतांचे 
भावाहन करून त्यांना प्रसन्न केले 


एक वषपर ऋषि त्या राज्यात राहिले. तेवडचा कात त्यांनी राजाका ब 
भरजेल। नवजोवन दिके. त्यांच्या जीवनात नव्या अरनीची चेतना, स्फूतीं व संपत्ती 
आली. त्यानंतर आपके कायं प्रभं करून ऋषीन राजाजवछ निरोप मागितला. 
राजा व प्रजने प्रमपुवंक त्यांचा आदरसत्मान करून त्यांना निरोप दिला. 


३ म म 


एक वर्षानंतर ऋषी आपल्या आध्रमात परते. वस्तुतः एका वर्षाहुन 
अधिक कार लोटला होता. तथापि ब्रह्मचारी अचंनाने रु दपल्नीच्या सहकारथानि 
माध्रमाचो कायं सुरीत चालवली होती. 

अचंन अश्रमाच्या गृहृपती पदावर अषला तरी तो बराबुरा जिज्ञास 
विदार्य होवा. कूहीही नवीन पाहिले को ते जाणून षेण्याची त्याला इच्छा होई 
आणि याप्रमाणे ज्ञान मिवा की त्याला परम संतोष होई. ऋषिवर हिरण्यस्तूप 
पितृस्थानौ असे तरी त्याचे गुस्यान तो प्रवम्‌ मानीत होवा. त्यांच्याकडून 
त्याची जिज्ञासा तृप्त होई. गुर आल्यावर त्याने विनयसूवंक त्यांना विचारले, 


^ गुरुदेव, ज्या राज्यात अग्नि पूणं विशन गे! होता तेषे बाण जाऊन 
आलात. तेथे अग्नि समिद्ध करण्याषाठी गापण कोका उपाय योगला ४ कोणत्या 


देवाची स्तुती केली बरे ? ' 
वेद बोलिका अंत । ७४ 


‹अ्च॑ना, मी गेको होतो त्या राज्यात राजा होता. युवराज होता. पण 
कोणी सम्राज्ञी मात्र नव्हती. मग राज्यलक्ष्मी तेथे कशी वरे रादीर? त्या 
राष्टरात तिन्ही अग्नि विक्षून गेलेले होते. तेष्डा तीन तीन साधने ज्याच्याजवल 
असतील अशाच देवांना आवाहन करावयास हवे होते. म्हणून मौ प्रथम माल्य 
शरीरात वास करणाव्या प्राणदेवतेचे ध्थान धरटे व त्या देवतेलाच उत्तर देण्यास 
विनवे, माहया अंत राटम्याने मला आदिविनीकु मारांची स्तुती करण्यास सुचवले. 


त्याप्रमाणे मी आद्विनीकुमाराची स्तुतौ केली. त्यांच्या कृपेने राजा व प्रजा- 
जनाना नवजीवन प्राप्त ज्ञा. श्राणतत्त्व जाये होताच विक्षटेला अग्नि पुन 
भ्रज्वकित होऊन समिद्ध ज्ञाला. राजाच्या आणि प्रजेच्या जौवनात अम्नीची नव- 
नवी पे प्रकट होऊ लागली. नव्याच चैतन्याचा संचार क्ञाला. दै कायं पुरे 
होताच मी तेथून निघालो. कारण एक तर मी पुरोहिता काम करीत होतो 
आणि दुसरे मी तेथे अतिथी म्हण्‌न गेलो होतो. तेच्ा काम क्ल्यावर जास्त वेक 
तेथे राहणे उचित नन्दते.“ 


° खरे आहे तात. राजभवनात आपत्यासारख्यांनी फार दिवस रहाणेही 
उचित नाही. आपल्यासारख्या सेवात्रती ऋषीचे भाधम हेच तपोधन होय, तेथे 
रहाण्यानेच तप वाढते. प्रभो, आपण आश्िवनीकुमाराची स्तुती केली, ती मला 
एेकायला मिका?" 


“ एक वत्सा. भादिवनीकुमार हे दोषे सतत एकभेर्काबरोबर राहणारे देव 
आहेत. त्यांची स्तुती पहाटे लवकर उदून करावयाची असते. पक्षाचा कलरव सुद 
होण्याओधी केठेत्या स्तुतीने हे देव प्रसन्न होतात. त्यांना “ नवेदा ' असेही एक नाव 
आदे, त्याचा अथं विपरीत ज्ञानापासून दूर राहृन सतत नवनवे ज्ञान देणार, त्यांनाच 
नासत्य " असेही म्हणतात. असत्य त्याच्या वान्यासही उभे रहात नाही छाया- 
संज्ञा भागि सवितानारायणाचे ते पतर. देवि ते वं आहेत. ते दोषेहो सदैव 
रथात बसले असून जेथे जेथे काम भसेक तेथे लगेच धाव घेतात त्याच्या रथाच 
घोडे विदोष प्रकारच्या रस-वेगाने चमकणारे असून त्यांना “ रासम ' भसे म्हणतात्त. 
वान्याच्या वेगाने संचरणारे हे देव म्हणजे माज्ञो आराध्य दैवतेच आहेत. राजा, 
युवराज, राणी माणि प्रजाजनांच्या समवेतमी या देवयुगृलाची स्तुती केली. ती 
सूक्ते मशी :- 

थह नवेदा आदिवनीकुमारंनो, बाज आपण आमच्याकडे त्रिवार्‌ यावे 
अकी भामवी प्राना माहे. तुमचा मागं विक्षाल असून तुह फार मोठे दान 
देणारे आहात. रात्र आणि दिवस च्याप्रमाणे जोडले आहेत त्याप्रमाणे तुम्हीही 
एकमेकांशी जोडलेले आहात. तुमच्या दवी रथाला तीन चाके असून तो रथ 


-४५। वेद्‌ वोलिला अनंत 


आमच्यासष्ठी अन्नधान्यादी सामग्री घेऊन येतो. ज्यवेढी "वेना" व सोमराज 
याचा विवाह ज्ञाला त्यावेठी त्या वूवरांना तुम्ही आपल्या रथात. बसवले होते 
त्याचघ्रमाणे आमच्या राजाला व राणीला आापल्या रथात स्थान देऊन आम्हाला 
त्रिविध प्रकारचे अश्दान करावे. 

तुम्ही त्रिवार आमचे पापापासून रक्षण करता. तुमच्या पूजेचे ब्रत घेणान्यांच्या 
सवन-हवनासाढी अपण त्रिवार येता. तुम्ही व्रिवार शिक्षण देता आणि फठ्ही 
त्रिवार दता. 

आमचे रोग दूर करण्यासाठी तुम्ही तीन प्रकारच्या पधी घेऊन येता, 
आकाशांत सूर्याचा प्रकाश आहे. अंतरिक्षात वायूचा संचार अहे. भागि पृथ्वीवर 
वृक्ष -वनसपती उगवलेल्या आहेत. त्यातून ओौषधी आणि उपचाराचौ सामग्री 
घेऊन आपण यावे. आणि आम्हाला त्रिविध शांती मिवृन चवी. 

आल्मा ज्याप्रमाणे तीन प्रकारच्या शरिरांत वास करतो त्याप्रमाणे तुम्ही 
आमच्यापासून दूर असूनदेखील जन्हा पृथ्वौवर याल तेन्हा आमृचे रक्षण करण्या- 
साठी तीत प्रकारची धातु-्रव्ये वेऊन यावे. आमच्या हवनाच्या प्रसंगी आपण या, 
भापल्यासाढी मधुर रस सिद्ध केलेला आहे. सूर्योदयापूर्वी-उपेचाही उदय हौण्या- 
आधीच तुपाचा घट भरलेछा आहे आणि आम्ही तुमने स्तवन करीत आहोत." 

है आदिवनीकुमारांनो, वुम्ही याल त्यावेन्टी तीन्ही देवगर्णाना वरोबर घेऊन 
या पथ्वीच्या अकरा देवता, अंतरिक्षाच्या अकरा आणि स्वर्गाच्या अकरा 
देवतांना आमच्या यज्ञात मधुर रसपान करण्यासाठी घेऊन यावे.” 

अंगिरा कुलात जन्मलेले हिरण्यस्तूप ऋषि सवं लोकात फार प्रसिद्ध॒ होते. 
ज्याप्रमाणे सवं देवांत अग्नीची प्रथम पूजा केली जाते आणि सवं छंदात वृहति छंद 
शष्ठ मानला जातो, त्याचश्रमाणे सवं ऋषीत हिरण्यस्तूप शऋषीचे स्थान प्रथम 
गणले जति. 

याच अंगिरा कुलात दुसन्याही दोन ऋषींनी देवांचे अरांदिष्य दर्शन घेऊन 
विविध सूक्तांची रचना केलौ आहे. त्यापैकौ एका ऋषीचे नांव सव्य असून 
दुसभ्या ऋषौचे कुत्स असे आहे. त्याचे वडील अंगिरा ऋषि देवराज दद्रा पूजन 
अचंन करीत. आणि देवराजास इष्ट देव मानीत. ते आपल्या शिष्यांना सांगत- 

“माज्ञा भाग्यविधाता देव इद्र असून मला शक्ती व सामथ्यं देणाराही 
देवराज इद्रच आहे. 

ऋषींची अनन्य भक्ती पाहुन प्रसन्न ज्ञातया इंद्राने त्यांना वर मागण्यास 
सांगितले असता त्यानी देवराजाकड्न त्याच्याचसारखे वीर पराक्रमी पत्र 
मागृन घेरे. 


वैद बोखिला यनंत / धद 


त्यांची मावना पणं करील अशा वीराना शोधण्यासाढी देवराजाने चौदा 
भूवने पार्थी घातरी. पण त्याला स्वतःच्या तोडीचा कोणीच वीर अथवा देव 
जाढठला नाही, शेवटी इंद्राने स्वतःच ऋषींच्या पोटी जन्म घेतला. देवराजाच्या 
उनव्या अंगाचा तो रेष्ठ अंश. म्हणून ऋषीनी त्याचे नाव ' सव्य ' असे ठवल. 
स्याने पित्याचेच गुरुपद स्वीकारून उत्तम विद्या मिढवली. 


इद्राचा महिमा वर्णन करणारी सात सूक्ते त्यांनी रचली आहेत. इद्राच्या 
अद्भूत पराक्रमचि गृणगान करताना नदी जशी अथांग अविरत वहात जाते तशी 
ऋषींची वाणी अस्वलित काव्यधारा वहात राहते. 


“है देवराज इद्र, तुमच्या पराक्रमांना अंत नाही, त्यांतके किती नी कोणते 
वर्णन तरी करावे ? बाम्ही तुज्ञेच आहोत. तू आमचा देव नि बाम्ही तुश्षे भवत. 
आमची मनोकामना तूच पुरवतोस. विशाल आकाशाच्या देवांनी तुमचे पराक्रम 
पाहृन तुमचे प्रे्ठस्व मान्य केले आहे. भाणि पृथ्वी तर तुमच्यापूटे विन्न 
ज्लालेकी आहे. 

अंगिरा ऋषीच्या दुसन्या मुलाचे नाव कुत्स, त्याच्या तिचे नाव अर्जुनी, या 
पुत्रान पित्यापासून बीररसाचा वारसा घेतला होता. भाणि आरईकड्न कोमल- 
करुणामय स्वभाव घेतला होता. त्याने मातेला गुरुस्थानी मानून मतिला ' मातृदेव " 
आणि पित्याला ^ पितृदेव " मानून त्यांची उपासना केली होती. करुणामयी माता 
व वीररसाची प्रतिमाच असा पिता हीच त्यांची दैवते होती. 


मातापितरांचे पूजन करणान्या कुत्स ऋषीना सवं देव भित्र वा भाऊच 
असावेत तसे वाटत. सवं शक्ती त्याला भगिनींच्याप्रमाणे वाटत. भन्निदेवाची 
स्तुती करताना ते वारंवार म्हणतात, 

“जातवेदा- सवं जाणणान्या अग्निदेवा ! माक्ष हे स्तोत्र रथासारखे रम- 
णीय असे डवून मी तुला अपण करतो. हे देव तुश्च्या संगतीत आमची वृद्धी सतेज 
होते. है अग्निदेव, भापण तर एकमेकाचे भित्र-सखे. आमच्यावर ष्ट होऊन कंसे 
बरे चेल ? कारण आपण आप्त आहो- माणि आम्ही तुज्ञे भक्तही आहोत." 


कुत्स ऋषीनी अग्नीशी सत्री केली. भणि त्याच देवाला त्यांनी द्रविणोदा 
सर्द्रव्य-साधन देणारा सहाय्यकदी करून षेतलि. त्यांनी पाहिले की, विरवात जे 
जं नरश्रेष्ठ असतील, परोपकारी असती त्यांना एकत्र आणून त्यांचा ° विद्वनर्‌ ' 
संघ केला पाहिने. अशा नरशरेष्ठांचा अग्रणी तो ‹ वंडवानर " आणि या पदाला 
योगय असा अधिकारी देव अग्नीच आहे, अशा भावनेने वैस्वानर अम्तीची 
भ्राथेना केटी माहे :- ६ 
४७/ वेद्‌ बोकिला मेत 


" विश्वातील जात~-जन्मरल्या प्राणीमार्रांचा ज्ञाता जो अग्नितो स्वतः 
“ जात-वेदा ' -स्वयंमू आहे. मरीचौचा पुत्र कर्यप याने या स्वरुपात त्याचे दर्शन 
घेतके होते. कट्यपाने केलेल्या स्तुतीमध्ये कुत्साने आपली स्तोत्रे घालून त्यात 
सित्रत्वाची भावना व्यापक केली भहे. इतकेच नाही तर वृषागिर राजाच्या 
पाच राजक्रुमारांनी देवराज इंद्राचे गुणवणंन करून त्याची प्रार्थना केटी- त्या 
राजकुमारांची नावे ऋणारव, अंबरीष, सहदेव, भयमान व सुराधस अशी होत. 
त्याच्या सूक्ता चा समावेश पण कुत्सांच्या स्तोत्रात केरला अदे. 

माताव पित्याच्या करुण-कोमल व वीर वृत्तीनी षडलेत्या व्या ऋषीना 
पित्तरांचा इष्ट देव इंद्र स्वतःच्या भावासारखा वाटे. म्हणून त्यांनी दद्रा मरुतांच्या 
सेनेसह भित्राला वोकवावे त्याप्रमाणे बोलावलेले आहे. इद्राची मंत्री टिकविण्या- 
साठी त्याच्याचसारखा पराक्रमही करावयास हवा. म्हणून ऋषीनी निदचयाने 
वलोपासना केली. माणि देवन््रप्रमाणेच अद्भूत पराक्रम केले, युद्धात त्याच्या 
मदतीस इद्रही येत असे. रणांगणावर ते दोघे सारखेच शोयं दाल्वीत असत. 

ज्याप्रमाणे पांडवांच्याेकी एक अर्जुन स्वर्गति इंदराच्या भेटीसाठी गेला असता 
दाने आपल्याच आसनावर बसवृन त्याचा सत्कार केका होता, त्याचप्रमाणे कुत्स 
ऋषीना पण आमंत्रण देऊन आपल्या आसनावर माद रपूवंक वसवृून व्याच आतिथ्य 
केक होते. त्या दोघांच्या रुप आकार व वेषभूषा यांतीस साम्य पाहुन यांतील इंद्र 
कोणता व कुत्स कोणता अक्षा प्रन इदराणीला पडला होता, खरोखर भक्त 
आणि भगवान याच्यात इतके साम्य हीच स।रुप्य भक्ती होय. 


कुत्स ऋषी मात्र इद्रे व अग्नीचेच परुजक नव्हते. त्यांनी इतरही अनेक 
देव-देवतांची आराधना केलेली आहे. मित्र, वरण, आदित्य, वसु, पित्‌ आणि 
इतर देवता, आदिति, बृहस्पती, सिधु, पृथ्वी भाणि द्यौ सर्वाचेच स्तवन करून 
मानवी कत्याणासाठी त्यांनी व्यांना आवाहन केलेले आहे.' 

° माह्या मते जो इंद्र आहे तोच वरुणही आहे. अग्नि हाच अयंमा आणि 
सविता आदे. वादिति, सि्ु पृथ्वी आणि चौ या देवता मला अनुमोदन देत 
अहित. 

या ऋषीनी इंद्र व अग्नि दोधांना एकाच समयी आवाहन करून त्या दोधांचा 
सारलाच सत्कार केलेला आह पूरवीं कुशल कलाकार मानव असून आपल्या गुणां- 
मुर ज्याना देवपद प्रप्त कञाले त्या ऋमंना आणि देवांच्या व्राज आरिवनी- 
कुमाराना पण ऋषि भावपूरवंक यज्ञासाठी बोलावून त्यांची प्रशंसा करतात. 


कुतस स्वभावतः तरल संवेदनशील कवि आदत. निसर्गाच्या पलीकडे वसणारे 
तत्त्व व्याना दिसते, जाणवते उषेचे दशन वेताना ते म्हणतात, 


वेद बोछिका अनंत / ४८ ड 


* अहो ! पहा पहा. रात्र जात बहि. आपली जागा ती उषेला देत आहे. 
ही उषा पण जाईल अणि मग सं उगवेल. सूयं हौ सवं ज्योतींमध्य शरेष्ठ ज्योत 
आदे. तिचा प्रकाश आकाशगंगेप्रमाणे आणि अंतरिक्नातील ध्वजापताकाच्याप्रमाणे 
आदच्यकारक रितीने सर्वं पसरतो. 

आजची उषा क्लोपलेल्याला उठ्वणारी आणि जागे असलेत्यांना पुढे नेणारी 
असून अशा कित्येक उषा उदयाला आत्या आणि पुषे येतील. हा क्रम अव्याहत 
चालूच रहाणार अहि. सूर्योदयाचे दशन धेऊन ऋषी म्हणतात, 

“अहो ! कोण आरचयंकारक चित्र ! हा सूर्य म्हणजे भिव, वरुण व अग्नि, 
या देवांचा स्थिर चक्षुच होय. सूयं नारायणाने उगवताच व्ैलोक्याला व्यापून 
टाकले आदे. प्रभु सूयेदेव हा जड व चेतनाचा मात्मा आहे." 

कुत्स कऋपीनी कषं्षावात, समुदराती बादल, सेर भेर बाहणारे वारे चरे 
भयानक दुर्ये पण आनंदविभोर मनाने पाहुन, एका परमआत्म्याच्या त्या लीला 
आहेत. या भावनेने निभेयपणे त्यचनि वर्णन केले आहे, महाकाल जटाधारी 
महादेवाच्या रौद्र रुपाची पण यानी स्तुती केली जह. 

याप्रमाणे अंगिरा ऋषि, त्याचे पत्र हिरण्यस्तूप, सत्य व कृत्स प्रभातीच्या व 
सायंकाठच्या संध्या समयी स्तुति स्तवने करून अग्नि, इंद्र, अदिति, उषा, सूर्यं 
सद्र, या देवता व वसु, श्र, आदित्य, पितर, क्म्‌, विद्वदेव, भादि देवगणांची 
प्राथेना करून सवं शक्तींचे आवाहन करीत. 4 


8. 


४९।बेद्‌ बोठिा अनेते 


६ / सव्चि कल्याण असो 
(ऋग्वेद प्रथम मेडल) 


^ सर्वा कल्याण असो. है परम दयाद प्रभो, सवाचि कल्याण करा, ही एक 
अत्यंत सुंदर प्राधंना आहे. दयामय देवाने सवचि कल्याण करावे या भावनेने 
प्रतयेकाने इतरांचे कल्याण करण्याचा संकल्प त्यात आहे. आपले प्रत्येक काम, 
आपी प्रत्येक भावना, आपञे प्रत्येक साधन स्वाचि कल्याण साधणारेच असावे, 
^ आप्रण सर्वौनी जमून कल्याणकारी गोष्टी एकाव्या, जे जे पाहून आपके 
भले होईल अशी सुंदर दृदये पहावी. त्याचप्रमाणे देवाची प्रा्थनाही स्व॑तोभद्र- 
सवंकल्याणाच्या साठी करावी. “ स्वौचे भले होवो. सवच हित साधो ' हेच 
आपले मागणे असावे. 
ही मंगल प्राना करणाव्या ऋषिवयचिं नाव आहे गौतम. गौतमाच्या 
पित्याचे नाव रहूगण. ऋषीन इर, अग्नि, मरुद्गण, विशवदेव, उषा आदि देव- 
ताची स्तुती क्न कल्याणकारी प्राथना केरी आहे ते म्हणतात : 
“अग्निही ज्ञानाची देवता आहे. तो आपल्याला हितकारी बुद्धी व विद्या देतो. 
` देवांचा राजा इद॒ आपल्याला घर, पूत्र, परिवार, गुरेढोरे, आदी सुखपताधने देतो. 
सातांच्या समृहात रहाणारे मर्त रूप गृण वेश आदी सर्वच एकारखे धारण 
करतात. त्यांच्या वशाला गणवेश म्हणतात. एकेका गणात सात असे सात गण 
आणि एकूण एक्रोणपन्नास मरत्‌ देव लोकांच्या कल्याणासाढी क्ञटत असतात. दृष्ट 
तत्त्वांशी संग्राम करून प्राणिमात्राला ते सुलसाघने मिच्वून देतात. 
विदवदेवांमध्ये सवं मोठा देवदेवतांचा समावेज्न होतो. ते सर्वं देव सर्वच 
भके करतात. त्या खेरीज वरुण, मित्र आणि अयंमा-~ सूयं हे सर्वाना नीतिमागनि 
नेणारे महेत. आपल्या घनसाघनांचे ते स्वामी आहेत. विशेष ज्ञानो असून ते 
स्वतःही व्रत नियमादीचे पालन करून स्वौचे हित साघतात.. 


वेद्‌ बोलिला अनंत / ५० 


हे पूषादेव, दे महापराक्रमी देव विष्णू, ठै मरुद्गणानो आम्हाला कल्याण- 
कारी मार्गं दाखवा. ज्यांचे आचरण सर आहे; त्याच्यासाठी वायु अनुकूल रीतीने 
वहात भसतो. ते ऋत-सरक मागनि जाणारे लोक, त्याच्यासाठी नद्या उत्तम 
प्रकारे वाहृतात. आकादा त्यांच्यावर पित्य प्रमाणे छाया घरीत मसते. हे देवानो 
वनस्पती व सूर्यं अम्हाला अनुकूल होवोत. आमच्या गायी आमचे कल्याण 
करोत. 

“ हे देवतांनो, भित्र, वरूण आणि अयमा, देवांमध्ये श्रेष्ठ इ भणि दैवगृरू 
वृहस्पति आमचे दित करा. त्रिलोकांत उत्तम पराक्रम करणान्या विष्णु देवा ! 
जामचे कल्याण करा-' 

गौतम ऋषीनी रचली ही प्राथंना व स्तुतिस्तोत्रे भक्तजन नेहमी गातात, 
यज्ञाच्या प्रारंभी ऋत्विज ‹ सवचि स्वस्तिकल्याण असो, असे पुण्याह वाचनाचे 
मंत्र म्हणतात. आत्मज्ञानी वेदांती, पंडित पण उपनिषदाचे मंत्र म्हणताना याच 
मंत्राचा शांतिपाठ करतात. 

याप्रमाणे शांतिपाठाचा एकच सुर आहे. परंतु जेव्हा मानव दुसव्याचं भले 
करणारी कामे थांबवतात आणि एकमेकांच्या अहिताचे चितन करू लागतात तेब्हा 
मानवी जीवनातून सुख आणि शांती नाहीशी होतात. 

खरोखरीच ज्या राष्टरात सर्वच हित करण्याची वृत्तौ असते त्याच राषट्रातील 
समाज सुखौ होतो. 

या कत्याणभावनेच्या प्रेरक ऋषिचे नाव “ राहिगण गौतम ' त्याच्या पित्याचे 
नाव रहूगण 

राहूगण गौतमाचा पुत्र नोधा. हे पण मोठ ऋषि होते. त्यांना अग्निमध्ये 
विश्वरूप, वैदवानरं प्रभूचे व इद्राच्या ठायी प्रजापारक परमेदवर पितृरूपाचे दशेन 
क्षा होते. त्यांनीं केलेली स्तुती गोड व सिद्धिदायक महै. त्यामढे वेगवेगढे यज्ञ 
करणारे ऋत्विज त्यांच्याकडून स्तुतिपाठ शिकून षेण्यासाटी येत. आणि यज्ञ 
प्रसंगी ते पाठ म्हणताना गौ रवपूर्ंक म्हणत : 

“है देव, ही स्तुती गौतम नोधा ऋर्षीनी रचकेली जहे. ज्या प्रमाणे देवांचा 
कारागीर त्वष्टा प्रजापती देवांचे रथ घडवतो व त्या रथात बसून देव यज्ञासाटी 
येतात त्याचप्रमाणे नोधा ऋषीनी रचलेी स्तोत्रे गाऊन त्या रथासारख्या रमणीय 
स्तोत्रावर आरूढ होऊन देवांनी यावे म्हणून आम्ही तौ गात आहोत." 

भका प्रकारे त्या स्तोत्रांदा दिव्यरथाची उपमा देऊन ऋत्विज त्यांचा 
अद्भूत महिमा गातात, + म्हटली जाणारी स्तोत्रे व शस्त्र-दंसन 


५६ /बेद्‌ बोक्टा अनंत 


ही म॑तराची बाणी आहे. वेदांच्या प्रत्येक ऋवेमध्ये आगा दिव्य भाव आहे, सातं 
स्वरात गुंफलेल्या स्तोत्रांची गीती होते. त्या गीतीतुन जागरे सामगान कानावर 
पडताच देव यज्ञाकडे जाण्यास आकर्षित होतात. 

वैश्वानर अग्नीची स्तुती गाताना ऋषौ म्हणतात, ‹ हे देव, प्षयाना पंख 
असतात त्याप्रमाणें वेगवेगकचा स्वरूपाचे पल मापण धारण केलेले आहेत. तुम्ही 
महावृक्ष असून विविध ज्वाला या तुमच्या ्ा्ठा आहेत. आणि म्हणूनच है देव, 
तुम्हाला वैद्वानर म्हटले जाते. विश्वाच्या प्रजेचे तुम्ही नाभिस्थानच आहात 
घराला जसा मधल्या एका खांबाचा आधार असतो त्याप्रमाणे मानवी जीवन 
तुमच्या आधारावर निर्भर आहे. 

वैदवानर अग्नी हे दयुलोकराचे मस्तक भसन पृथ्वौचे नाभिस्यान आहे, भग्नी 
दोन आकाशांना जोडणारा आहे. ठे विदवपालक तुम्ही सव लोकांचे कल्याण करता 
हे जाणून इतर देवांनी तुम्हाला प्रकट केले. तुम्हौ सर्वाना कल्याणाचा मागं 
दाखवा आहे. 

विदवानर म्हणजे विड्वाच्या षिकाराचे रूप आहे. विदवाचा तो महान 
प्रजाजन आहे. त्याच्या ठायी असलेल्या कल्याणकारी भावनेमुकरे त्याला ते स्थान 
प्राप्त क्षालेले आहे. 

भक्ताच्या हृदयात सतत जागृत रहाणान्या अग्नीला आमच। कर्ती लाभो. 
आम्ही यज्ञाचे ऋत्विज प्रगतिशील व दीर्घायुषी मानवी आहोत. भमच्या यज्ञात 
वैदवानर प्रकट होवो, वैश्वानर अनिनप्रमाणेच ऋषीनी इद्राचीही स्तुती केली 
आहे. 

“ शीघ्र गति धारण करणाच्य।, महिमावान आणि गुणी अशा देवराज इद्राजा 
ही स्तुतिस्तोत्रे पेण असोत. मननीय अशा या स्तोत्रामूठे अन्नाने देहाला भिठते 
तक्ची पूष्टी देवश्रेष्ठ इंद्राला मिढ्रो, ही स्तोत्रे सामगानाच्या सप्तसुरांत मायी 
असता कानाला फार गोड लागतात. 

हे बलशाली इद्रदेव।, हरि-अद्वांच्या रथात तुम्ही वसता त्याचप्रमाणे 
गौतमाचा पत्र नोधा याने आपल्या साठीच केवछ रचलेल्या या नव्या स्तोत्रावर 
आरढ होऊन आपण यज्ञासाठी या. " 

या स्तोतराप्रमाणेच मरतांचीटी स्तुती रचावी अशी विनंती ऋत्विजांनी नोधा 
ऋषीना केली. † 

“ हे नोधा ऋषी, विपुल बर मिन्रावे, उत्तम यज्ञ करवि, खरे ज्ञान न्हावे. 
भिद्ून भिसलून कामे व्हावी यासाठी तुम्ही आम्हाला सुवचनानी युक्त शी 


वेद्‌ बोलिला अनंत / ५२ 


सुक्तमय प्राथेना रचून चा. तिच्या योगाने मर्द्गण आमच्यावर प्रसन्न होतील. 
ऋत्विजांचौ विनंती मान्य करून ऋषीन मरुतांची प्राना केली. 

“हे ऋत्वि जहो, पावसाच्या सरी जा एका धारेत पडतात, तश ही स्तोत्र 
वाणी एका धारेत वाहत राहील. कलाकार ज्या कुशर्तेने आपली कलाक्ृती 
घडवतो त्या कोशतल्याने मी ही रचना केली माहे. देवाच्या सभेत जेव्हा तुम्ही या 
स्तोत्राचे गान कराल तेन्हा त्याचा प्रत्यक्ष प्रभाव वुम्हाला कढन वेल, कारण मी 
फर्‌ काठजीपर्वक वीराने ही रचना केली आहे. 

या प्रमाणे ऋत्विज नोधा ऋरषीकडून ऋ चांचे पाठ घेऊन गेले व यज्ञ 
प्रसंगी त्यांनी सुंदर, गोड स्वरात त्या स्तोत्रांचे गायन केले. ते एेकून सर्वं देव 
प्रसन्न होऊन यज्ञाला आले. 

“प्रभु प्रभावशाी असून परम दयाढ्‌ माहे. माज्ञा दयामय देव अग्नि- 
नारायण असून सवं विडवाच्या कल्याणासाढी तो अहोरात्र जागा राहातो. त्याचे 
अस्तित्व सवत्र असून आपल्या शरीरातदी ' त्याचा निवास अदे. त्याच्यामुढेच 
आप्ल्यामध्ये चेतना आणि स्फूतीं माहे. अग्नि हाच समाजाचा अग्रेसर असून 
त्याच्या नेतृत्वाल।लीच समाजाला योग्य मागं दकञंन मिते. अगिन प्रत्येक लोकीच्या 
नरप्रतिनिधीच्या संघाची रचना करतो. त्याला “ विदव नर" असे म्हणतात 
विक्वनरांचा प्रम जो अग्नी त्याला वश्वानर असे म्हणतात. 

या विश्वव्यापक वेदवानर प्रभूचे दशन करणान्या ऋषींचे नाव पराशर 
त्यांच्या पित्याचे नाव शक्ति महाराज. ऋषींच्या जन्मामाधोच पिता स्वगंवासी 
ज्ञाल।. परंतु व्यानी आपली दिव्यशक्ति कल्याण भावना आपल्या पृत्रासाठी मागे 
ठेवली होती. पराशर मुनींनी नऊ सूक्ते रचली आहेत. त्या सवं सूक्तात त्यानी 
परम कृपाद्‌ अग्नीची स्तुती केलेली आहे. 

“है परम दया प्रभो, तुम्ही माया हृदयाच्या गुहेत दडून बसला आहात, 
परण तुम्हाला शोधण्यासाठी तुमचे भक्तजन इतस्ततः फिरत अहित. लृटारू 
ऋषीच्या गाई चोरून घेऊन गेले मसता इद्राच्या कुशल दूतांनी पावलांच्या 
खुणांवरून चोराचे निवासस्यान शोधून काढले, त्याप्रमाणे मला माञ्ष्याच 
हृदयांत री दडलेत्या देवाला शोधावयाचे आहे. 


हे हदयनाय, तुम्हाला मौ हात जोडून नमन करतो आणि प्राथेना करतो. 
भिदधून मिसून भक्तौ करणाग्या धीर पृरुषानी तुमच्या पाव्लाच्या खुणा शोधून 
काढल्या असून ते सवं यज्ञसभेत बसून तुमची स्तुतिस्तोप्रे गात आदेत. 


५३ / वेद्‌ बोकिला गनंत 


“ज्ञानी देवांनी तुमचा खूप शोध केला. तुमच्या कल्याणकारक परोपकारी 
कृत्यामुके तुमची योग्यता त्यांना कटून चुकी आहे. त्यांना पटले आहि कौ परम- 
दया प्रभुेरीज प्राणिमात्राचे भरण पोषण कोण वरे करील? भरणपोषण 
कषाल्यामुके प्राणी पुष्ट व सुंदर दिखतात, भूमीचा विस्तार करून तिछा राहष्यास 
योम्य व सुखकर कोणी बरे केली ? वनारी, उगवणान्या वनस्पती, पाने, फुर 
फे कोणी दिली ? नद्या अका वाहात राहित्या नसत्या तर प्राणिमात्र तहानेने 
व्याकूढ होऊन मरण पावके असते. त्या सर्वाना परोपकाराचे, जनकल्याणाचे 
ज्ञान कोणी कर्न दिले? धावत्या घोडचांना " दिवत्त मावक्रायच्या आत 
स्वामीला घरी घेऊन जा, असे कोणी बरे समाजावले असावे ? यासागराला 
त्याच्या खाच्या पाण्यावरोबरच रतनेही सांभादून ठेवायचा पाठ कोणी बरे दिला ? 

व्ही सारी त्या परम दयाल प्रभूचीच प्रेरणा” असा नि्णेय करणारे 
आत्मज्ञानी ऋषी होते शक्ति महा राजाच पुत्र पराशर. 


8) 


बोकिङा अनत / ५७ 


| 
४ 


७ / जन्मांतरीचे सहकारी 
(ज्छग्वेद्‌ रथम मंडल) 


ते सुद्धा एक मो अद्‌भूत ऋषी होते. त्यांचे नाव होते परुच्छेप ते इतके तेजस्वी 

की प्रकाशाचा क्षगमगता हलोतच जण्‌ ! त्यांचे वडील दिवोदास हे मोठे चक्रवर्ती 
सम्राट होते. राजा दिवोदार्तांच्या दानशूरपणाची कीर्तीं थेट स्वर्गापरय॑त पोचलेली 
होती. देवांचा राजा इ्रदेखील त्यांचा मोढा प्रशंसक होता. 

गंगा-यमूनेच्या तीरावर त्या राजाने अनेक यज्ञ केले होते. एका बाजृला 
होते शस्त्र वंन म्हणत. दुसन्या बाजूस उग्दाते सामगीते गात तर अध्वर्यु सोम~ 
रसाचे कुंभ भरण्यात मग्न असत. मोठमोठे ऋषी ृत्विजपद संभाढीत असत. 
सोमयागाचौी पूर्णाहुती होते न होते, तोच अनेक दिवस चारुणा्या अहीन धागाची 
सिद्धता क्षालेलीच असे आणि त्यानंतर प्रत्येक ऋतृची सत्रे तर चालू असतच. 

परुच्छेप चक्रवर्तीं राजाचा पुत्र होता. सतत ऋषीच्या संगतीत राहून त्याला 
मंत्रदर्शन क्षाले होते. त्याचा कंठ मोठा गोड होता. गायत्री. उष्णिग, अनुष्टुभ वगैरे 
लहान छंद गाणे त्याला जमत नसे. सात छंदांच्याही पुढे जाऊन अतिचंद, अत्यष्टि, 
अतिशचकवरी वरे मोठमोठे छंद तो गात असे. प्या एकेका छंदात सात सात पदे 
व चरण असत, ते तो सहज सूंदर रतने गात भसे. 

लहानसहान यज्ञात त्याला सूक्ते गाण्याची संधी लाभत नसे. कारण लहान 
यागात संकल्प सोडून त्रत, उपवास करून विधीपुरवंक पूर्णाहिती होत मसे. परंतु 
अतिरात्र, दशरात्र, संवत्सर अशी सोमयागाची सत्रे असत त्याविषी ऋत्विज 
परुच्छेपाला छंद गाण्यासाढी भग्रह करीत. त्याच्या मनात असे त्यावे्ठी प्रहरचे 
श्रहर तो गात राही. मनात नसे तर गातच नसे. तो फार स्वाभिमानी मुनी 
होता, 

कोणत्या प्रसंगी कोणत्या देवाची स्तुती गावी हे त्याला सांगावे लागत नसे. 


५५/ वेद्‌ बोखिला अनंत 


प्रसंगान्‌रूपच तो प्रार्थना करी, अग्नि, इद्र, वायु, मित्र, वरुण, पूषा, भाणि विश्व 
देवाला प्रसन्न करणारी, अनेकविव सूक्ते त्याला येत. एक एक सूक्त गाताना तो 
बल्लीन होऊन जाई. 

मोठी सूक्ते तो गाऊ काग तेब्हा ती एकण्यासाठी स्वतः देवही येऊन पोचत, 
आणि ते गोड स्वर एेकून सोमरसाचा आस्वाद घेतल्या्रमाणे तृप्त, प्रसन्न, होत. 

ऋषीचे बोलणे फार कमी. वततंनही मूनीसारखे साधे, सरछर. त्यामृढे ते 
राजपुत्र आहेत हे कोणाला कठतही नसे. ऋषीसारखेही ते दिसत नसत. यज्ञात 
बारीक सारीक कामे करीत. ऋत्विजांची सेवा करीत. लोक त्यांना कोणी सेवकच 
समजत. सेवकासारखेच जीवन त्यांनी स्वीकारले होते. सेवा हेच त्यांचे जीवनव्रत 
होते. 

दिवोदास राजाच्या एका मोठा सत्रासाठी वरेच ऋत्विज आलेले होते. 
त्यापैकीः एक ऋषी त्रिकालज्ञानी होते. बोटावर ते युगांचे गणित मांडीत आणि 
काल, महाकालमला चुटकीसरसे बाजूला सारीत. आगमनिगमाच्या गोष्टी एेकण्या- 
साठी त्यांच्या सभोवार लोकांची गदीं जमे. ते पाहून परच्छेपाच्या मनात विचार 
आला, ' हे ऋषी फारच बोलतात. वाणीचा फकट व्यय करतात. जे येईल त्याला 
उपदेश करीत सुटतात. त्यांना खरे ते कोणी बरे सांगावे ? सर्वाच्या देवत 
याविषयी बोलणे योग्य नाही. 

एक दिवस त्या ऋषीना एकटचानाच भेटण्याची संधी परुच्छेप मुनीना 
भिढाली. पहाटेच्या पहिल्या प्रहरी ताज्या सोमरसाचा कुंभ इंद्राला अपंण कष्न 
एक लहान पेला भ्न मुनींनी तरिकालन्ञानी ऋषीना नेऊन दिला. ऋषी त्याम्‌ 
फारच प्रसन्न दोऊन म्हणा, 

“हे सेवका तुला धन्यवाद. आज सोमरस पिऊन माज्ञे जीवन धन्य ले." 

“ आपण यापूर्वी सोमरस घेतला नव्हता ? सेवकाने नघ्रतापूर्वक विधारे. 

ज्ञानी ऋषीना उमगले. कपटाशिवाय तोंडून शब्द ॒निषटले होते. त्यांनी 
लगेच सावरून घेत म्हटले, 

^ सेवका, म्या म्हणण्याचा अर्थं तुला -ककछला नाही. सोमरसाचे मला 
नवर कसक्ते ? कोठल्याही यज्ञ प्रसंगी पहिला सत्कार माञ्ञाच ठोतो. आणि ताजा 
सोमरस मलाच अपंण केला जातो. परण तुला पाहून मला एका जुन्या गोष्टीची 
आठ्वण ज्ञाछी. फार फार वर्षापूर्वीची गोष्ट आहि. एक. त्यावेद्री अश्षीच पहाटेची 
वे होती. अतिरात्र याग चालला होता. रात्रीचे जागरण क्ारेले होते. त्यवेली 
देवराज इद्राचा पुत्र जयंत सोमरसाचे पात्र षेऊन आज जसा तु आलस तसाच 


=, 


, वेद्‌ बोिला अनंत / पद 


माह्याकडे जाला. मी प्रसन्न होऊन त्याला "तू इद्र होशील ' असा आशीर्वाद दिला. 

“ऋषिराज ! मग माज्ञाही आज भाग्योदयच क्षाला म्हणायचा. मला पण 
आपण आज्ञीवोद दयाल ना? आपण त्रिकाल ज्ञानी, काल महाकालाची गणना 
करणारे. तर प्रलय काल केव्हा येईल त्याची गणना आपण केलीच असेल 

“अथौत्‌ ! सर्जन आणि विसर्जन, आरंभ आणि अंत एकदमच सुर होत 
असतात. युगांच्या चार चौकडचां आहत. प्रत्येक युगात सात ऋषि व चार मनु 
असतात." 

ही क्ञाी युगांची गोष्ट. प्रलयाचौ घडो कोणती ते सांगावे ऋषिराज ' 
यरुच्छेपाने मध्येच प्रन करून मूढ विषयाला पूनः हात घातला. 

“प्रलय होय ? हो हो. तो सुद्धा येरईलच. कारू महाकाल जेये पाहता पाहता 
येतात नि जातात तेथे प्रलय देखील होणारच आहे. अजून दहा हजार वर्षे तरी 
ागतील.' ऋषौ गणना करीत म्हणा 

५अपण फार दूरची गोष्टकेली ऋषिवर ! पण माया रमनुतीप्रमाणे 
प्रलय आजच होणार भाहे. हा दिवस संपून रात्र काली की प्रलय] 

“काय म्हणतोस ? असा काय रोज रोज प्रलय होतो ?' ऋषि आशइ्चयनि 
म्हणाले. 

"होय ऋषिराज, रोज नवे सजन अणि प्रक्य होतच असतात. आपणच 
पहाना, रात्री भाषण क्लोपला की डोठे, कान, दात, पाय वगैरे इद्रियांचे व्यवहार 
बद पडतील. तुमचे चंचल मन पण वुद्धीवरोवर ज्लोपून जाई आणि जीवात्मा पण 
क्षोपेल याचेच नाव प्रलय. सदं व्यवहार बंद क्ञाके की त्याला प्रलय म्हणतात. 
सका्री उरल्यावर नवे सर्जन सुरू होते, याप्रमाणे रोजच सजंन.आणि प्रलय 
होतच भसत." 

ज्ञानाचा हा चमत्कार पाहून त्रिकालज्ञान चकित होऊन परुच्छेपाल्ला 
कंडकड्न मिठी मारून म्हणाले, 

“अरेतु तर मोठा ऋषि आहेस ! तु मला ज्ञानाचा प्रकाश दाखवलास !' 
त्यानंतर हे ऋषिही मूनीप्रमाणेच वाग्‌ लागले. 

या प्रकारानंतर इतर ऋषिनाही जिज्ञासा वाद्‌ लागी. अशा अद्भत 
ज्ञानी ऋरषीरोवर चर्चा करावीशी वाट्‌ लागी. चचेच्या वे्ठी पण परुच्छेपांची 
भाषा साधी, सरठ, प्ररनाला अनु रुप असे उत्तर ते देत. स्वतः प्रशन विचारून परिचय 
करून पेण्याची वृत्ती असे. प्ररनाचे उत्तर देढन संशयाचे निराकरण करण्याची 
कुशलता हा त्यांचा सहज स्व भावच होता. 


७ / वेद्‌ बोलिला मनत 


एकदा एक ऋषी ज्ञान मिढवण्याच्या इच्छेने परुच्छर्पांकड अलि. पण 
त्यांच्याकड्न काय जाणून घ्यावे टे काही त्यांना क्ठेना. ते गोधद्ून रोले. ते पाहुन 
मुनीनीच त्यांना विचारले न्नै 

+ ऋषिवर, भापके नाव काय वरे ? आपले कुल, गोत्र कोणते ?' या साध्या 
सर प्रदनाला ऋषीनी उत्तर दिले. 

“ हे राजपुत्र, मक्षे नाव भ्रियमेध असून कुल व गोत्र अंगिरस आहे ' 

“ ओहो ! किती सुंदर नाव मेधा-म्हणजे लास्त्राचे सार ते ज्याला प्रिय- 
तो प्रियमेध. तुमच्या पित्याने तुमच्या गुणाना अनुरुप असेच नाव ठेवलेले दिसते. 
पूरवीही याच नावाचे एक चदृषीं होऊन गेले, ते पण अंगिरा काचे होति. अंगिरा 
म्हणजे अभ्निचे अंगार. ज्ञानाचा अग्नी प्रकटला की अज्ञानाचा नार ब्हायचाच 
आपण ऋषी आहात आणि ज्ञानीही आहात = 

^ राजकुमार, यपूर्वीं प्रिथमेध या नावाचे दुसरे एक पौ होऊन गेले 
तुम्दालां कसे बरे क्छठे ?' ऋर्षीनो विचारले 

“आपण फार चांगला प्रदन विचारा, आज आपण भेटत आहो ही काही 
आपकी पहिलीच भेट नाही. यापूर्वी माने आणि तुमचेही अनेक जन्म होऊन गेले 
आहेत आणि भापण दोधे जन्मातरीचे साथी आहोत. माल्या पूवंजन्माची साक्ष 
म्हणजेच पूरं होऊन गेले प्रियमेध ऋषी. अशाच एका यज्ञप्रसंगी आम्ही भेटलो 
होतो. त्यविरी माज्ञे नाव आणि रप आजच्याहुन वेगछैच होते. ते प्रियमेध ऋषि 
स्हणजे तुम्दीच असून या जन्मीही तेच नाव व तेच “कायं करीत असलात तरी. 
तुम्हाला ते कढण्याची शक्यता नाही, पण ूर्वजन्माची मी सांगत असलेली हकीकत 
पू्णंपणे खरी आहे 

राजकुमाराच्या तोंडून आपल्या पूर्वजन्माविषयी एेकून प्रियमेव ऋषि 
आनंदित श्ल, त्यांचे मम॑ज्ञानाच्या प्रकालाने उजकून गेले. पूवीं होकन गेलेले 
प्रियमेध म्हणजे आपणच अशी व्या खात्री कराली. ही गोष्ट कटठल्यामुके पूवं 
कर्माचे पुण्यही मिल व त्या जः्मी अर्घवट राहिलेली कायें पूणं करता येतील, 
तसेच राजकुमाराचे सहकायं लाभेल म्हणून त्यांना आनंद क्षाला. 

त्याचप्रमाणे अथर्वा कुढातीट दुसरे एक ऋषी राजकुमाराला भरदण्यासाढी 
आ, त्याच्या करढात दधिची नावाचे एक ऋषौ होऊन गेले होते. त्या चपीचे 
नाव एेकताच राजकुमाराने उत्साहपूवंक सांगितकते, “ अहो ऋषिवर, आपण फार 
भाग्यशाली आहात, दचिची ऋषीन मौ पुरातन कालापासून ओढतो. त्याच 


ज 


वेद बोलिला अनंत / ५८ 


तीन-चार जन्म त्यानंतर टोऊन गरेः पहिल्या जन्मी ` त्यांनी प्राणां अनुष्ठान 
करून देह्‌ सुकवला. भदिवनीकुमारांनी उपचार क्न त्यांना नवजीवन दिले. व्या 
जन्मी त्यांनीं दंद्रियांचे वेग शमवून, इद्रापासून मधुविद्या मिव्वली. हा. त्याचा 
दुसरा जन्म. त्यानंतर अद्विनीकुमारानी त्यांच्या. घडावर घोडचाचे डोके ठेवले. 
चोडचाच्या मृलाने त्यांनी . अदिवनीकुमाराना मधुविद्या रिक्वली. हा त्यांचा 
तिसरा जन्म. 

इदान येऊन घोडयाचे मस्तक काद्‌ परत म।नवी मस्तक त्यां घडावर 
बसवले. आत्मविवेचा हा प्रत्यक्ष महिमाच होय. डोकं उतरूनं ठेवावे तैब्हाच विद्या 
प्राप्त होते. 

देवराज इदराला वृत्राला मारण्यासाठी जेष्हा बच््राची आवदयकता भासू 
लागी तेव्हा दधिची ऋषींनी देह सुकवून आपल्या भस्थि त्वष्टयाला वज्र घड- 
वण्यासाठी दिल्या. तसे पाहता जन्म घेऊन मरग पावणारे दधिचीहि एक ऋषी 
नसून रोक कल्याणासाठी काया क्ञिजवणारे, बलिदान करणारे सवंच जण दधिची 
आहेत. ऋषीवर आपणहौ दधिची व्हा. तुमच्या कायेचा पण कल्प होवो. तुमचे 
जीवन सफल होवो. 

दधिचीची ही दिव्य कथा देकून त्या अथर्व कुलातील ऋषीना मोठा आनंद 
क्षाला. 

“ राजकुमार, तुमची दृष्टी मोढी अद्भूत आहे. तुम्हौ सवं काकांच्यामध्ये 
पाह्‌ शकता. 1 
‹ होय. दधिचौ ऋषीच त्याचे साक्षौ आहेत. ' अशा या परुच्छेप मूनींच्या 
सहवासाचा ज्यांना ज्यांना लाभ ज्ञाला त्या सर्वानाच जीवन कृतकृत्य क्ञात्यासारखा 
आनंद ्ञाला. पूवं जन्म, जन्म आणि पुन्जनमाचे रहस्य ते सहज उरगडून दाखवीत. 

कोठल्या मोठा सत्राच्या प्रसंगी ते गेले तर आपल्या गोड भआवाजात इद्र 
अग्नि आदी देवतांची स्तृती गात. त्या स्तुतिगानात आपल्या जन्मांतरीच्या 
अनुभवांच्या कथा पण गृफील ते म्हणत, “ है देवराज इंद्र, ओणि अग्निमहाराज , 
स्तुतिस्तोत्रे रचून मी तुम्हाला मदत करतो. तुमच्या स्तुतिस्तोघ्रामागे कित्येक 
पूर्वीच्या ऋषीचा महिमा आहे ते मी चांगल्या प्रकारे जाणतो. 

अथर्वा करलात जन्मलेले दध्यंग-अथवा दधिची, किवा त्याहुनहौ पुरातन अ 
अंगिरा मृनि, त्याच्याच कुलांतील प्रियमेध ऋषि त्याचप्रमाणे मेधावी कण्व प्रजापति 
धरित्रीचे पुत्र, त्रिगुणाततीत अत्रि ऋषि हे कित्येक जन्म वारणं करूनही जन्म 
मरणाच्या पर रहातात. 


५२ | वेद्‌-घोकिाःअनंतं 


पृथ्वी वरच्या सवं मानवांना जन्म देणारे मनू ज्यांना आादिराज म्हणतात त 
तर या ऋषिवर्रच्याही आधी होजन गेले. 

है सवं ऋषौ माज्ञे जन्मांत रचे सहकारी आहेत. माषे अनेक ॒जन्मांचे रहस्य 
ते जाणतात. कारण सवं दिग्य ऋषिवर जन्मोजन्मीचें सहकारीच आहेत. ते 
ज्न्मोजन्मीचे सहच पा्टून नव्या दिव्य आत्म्यांचा सहकार मिठवीत राहत)त. 

दिव्य वाणीच्या योगाने या परस्परसंवंघाचे सूत्र जोडले जाते. सहोदरा- 
सारखे आमचे पुरातन संबंव या स्तृतीच्या योगाने दृढ होऊन देवांशीही आमचा 
संबंध जोडला जातो. 

+ 


वेद शोलेखा मनत / ६० 


८ / अंतरातला प्रकाज्ञ 


(ऋग्बेद्‌ प्रथम मंडल) 
पूर्वी होऊन गेलेल्या अंगिरा ऋषीना दोन पुत्र होते. मोघा पूत्राचे नाव 
वृहस्पति, त्यांचा जन्म आकाशात श्ञाहा म्हणून त्यांना सदसस्पति असेही म्हणतात, 
ते देवाचे गुरू होते म्हणून “ गणपती ' या नावाने प्रसिद्ध आहेत. 
दुसन्या पुत्राच नाव उचथ्य. उचथ्य म्हणजे वेद-वाणी. वेदांचे गायन 
करणारे ते उचथ्य ऋषी मोठे वेदपाठ होते, त्यांचा जन्म॒ धरणीवर काला होता, 
आणि पृथ्वीची कन्या मनता ही त्यांची सहचारिणी होती. बृहस्पर्वीचा विवाह 
आकाशाची कन्या तारा हिच्याशी श्षाला होता. 
उचध्यांचौ पत्नी ममता हिच्या पोटी पुव जन्माला येण्याची लक्षणे दिसू 
लागी, बृहस्पतीना जन्माला येणाव्या त्या पूतराचे भविष्य दिसून आके की मुलगा 
भरतापरी आणि बुद्धिवान होईल. त्याचा पिता वेदपाठी असला तरी भावाथोपयत 
तो पौचत नाही. मात्र वेदवाणोचा उच्चार करतो. परु त्याचा पत्र वाणीवरोबरच 
अर्थंही जाणणारा सा होणार आहे. हा मौटाच सुयोग होय. असा विघार करून 
ते ममतेकडे गेले. मोठ्या दिरांबा याप्रमाणे अवचित आलेले पाहुन ती बावरी 
परंतु बृहस्पतीनी तिला आपल्या येण्याचे कारण सांगून धीर दिला. 
अन्चाप जन्मालाही न आलेल्या ममतेच्या तेजस्वी पुत्राने आप्या काकाना 
विरोध करून म्हटले, 
“आपण आकाशात विहार करणारे देवाचे गुर भसा भणि भावात 
रमत असाल. पण तुमच्या त्या भावायोशौ मला कतव्य नाही. तुमचे ज्ञान विज्ञान 
‹ तुमचे तुम्ालाच .रबलाभ होवोः मी ऋषी उचथ्य आणि ममतेचा पत्र, धरणीला 
जाणणारा जहि. -त्या घरणीच्या पोटात दडकी भांडारे मला जाणून ष्यावयाचौ 
माहेत." 


६९। वेद बोछिखां अनत 


अद्याप जन्मालादी न आलेल्या त्या वाल्काची ती वाणी एेकून बृहस्पतीना 
मादचयं वाटले आणि ‹ हा मूं मूलगा माल्या ज्ञानाचौ याला पर्वा नाहौ ' म्हणून 
रागही आला, त्या रागाच्या भरात ते म्हणा, " अरे आंधट्चा पोरा ! देवानाही 
दर्भ अका माह्ष्या ्ञानाचा तू तिरस्कार करतोस ? जा-अज्ञानाच्या घोर 
"ङ्ंधारातच तू गटांगच्या खात रहा 1" 
योग्य समयी ममतेच्या पोटी पुत्र जन्माला आला. तो प्रतापौ व बुद्धिमान 
होता. पण त्याची दृष्टौ हरपलेली होतो. ठोठे उघडे पण दृष्टीवर पाढरे पापुद्र 
आके. काठ वुवुरेवं त्या डोढचात नन्ही ! ` म्हणून त्याचे नाव दीघंतमा 
ठेवले. दुष्ट नखरी तरी त्याची काया काचनासारखी शुद्ध आणि तेजस्वी होती. 
देवानाही जिून वई भसे सूंदर प्रतापी रप होते. 
दीरधंतमाला सकाढ, संध्याकाढ चारी प्रहर सारखेच होते. हातात एक 
काटी वैन तो एकटाच फि रत राही. त्याला डोठे नसले, तरी त्याचे कान फार 
तिखट होते. जरासा आवाज क्षाला तरी त्याचे कान तो प्कडीत. कोठलाही वासं 
त्याला कोच येई. नदीवरून येणारे वारे व्याला दिशा सांगत आणि सूरयौची 
किरणे त्याला स्प करून सकाठ आहे कौ सायंकाछ ते सांगत. 
डोठे नन्हते त्याम्‌ अथातच पादण्याचौ कृतीटी नव्हती. तो ध्यानासाटी 
बसे त्यावेकरी त्याला अंतरात दडलेर काहीतरौ जाणवृ लागे. काठचा काठ्चा 
सावत्याम आत आहेत असे प्रथम वाटले. पण हू हनू त्या सावल्या आकार 
धवारण कड लागल्या. ते आकार मोड सुरेव होते. त्यातून देवमूतीं साकार क्षाल्या. 
त्याच वर्णन करणारी वाणी त्याला स्शरू लागली. त्याचे अंतर उडत होते 
अंतरात प्रकटणान्या दैवाच वर्णन मन करीत होते. मनातले तोदून बाहेर 
पडत होते आणि दीर्घतमा मंत्रा ऋपौ होत होता ! प्रजञाचक्षू उघदल्यामुठे 
वेदवाणी त्याच्या अंतरात उगम पावत होती आणि त्याच्या गोड आावाजात बाहिर 
पडत होती, त्या दिव्य साम गायनाने प्रकृती प्रसन्न दोत होती. आर्च मन 
आनंदाने भरून येत होते. आपल्या पुत्राला तौ मांडीवर वसवून प्रेमाने कुरवाढी 
तेद पे ऋषी तिला प्रेमभ राने म्हणत, ' तु माज्ली माता, ममता आणिमी तुक्ञा पत्र 
दीर्घतमा, पण आंवकरा नादी हं. मौ प्राच 1 ' 
आश्रमातील ऋषी अरणीची सुकी लाकडे आणून ती एकमेकांवर घासून 
अग्नी प्रकट करीत. लाकडावर क्षाक्ठेल्या वस्वाद्रर छिणग्या उडकरेल्या दिसल्या 
की आनंदाने ते गाऊ लागत, “ ज्योति प्रकटी. देव जे. 


चेद शोलिला अनैव / देर 


ते एेकून वा्छषी आनंदमुः्व होऊनं टाक्चा वाजवी. नाच लागे. अग्नच्या 
ज्योतीचे स्वागत करून तिची स्तुती गाऊ लागे. 

हि देव ! द अग्निमहाराज ! तुम्हाला यज्ञाच्या वेदीवर वसवलेले आहे, वेदी 
हेच तुमचे घर. तुमचे जन्मस्थान. पाणी आणि दभं यांच्या साह्याने, ते घर निम॑ल, 
पिव केलेले आहे आणि स्वच्छ वस्त्राने ते भाक्लेले आटे. मूल्यवान वस्तु वस्वा- 
खाली क्लाकूनच ठेवतात. ज्याप्रमाणे वेदीवर तुम्ही प्रकट होता त्याचप्रमाणे हृदया- 
ती ज्योत तेव्‌ लागते. माया हृदयात ती ज्योत प्रकट्‌ द्या. चेतना आणि प्रकाश 
पस्रूया, 

हे अग्न, अरणी तुमच्या माता. आमचे तन, मन आणि घन हे तुमचे अन्न. 
वर्षावपनि तुम्हरो मोठे होता तसे आमचे जीवन पण वाढत जाति. आहुती ग्रहण 
करुन ज्वाला जशा वरवर चढतात तसेच आमचे जीवन तुमच्या पेन वाढत राहते, 
उध्वंगामी होते. 

अग्निदेव हा आमचा आवडता स्नेही आटे आणि त्याची सवं कार्ये आम्हाला 
प्रिय अशी जहित. त्या अग्नी प्रसन्नै करण्यालाठो वाणीचे अनन्य प्रकार आम्ही 
रचत, अग्निदेव जन्मताच आकादा व्यापून टाकतो. . त्या अग्नीचा निवास आमच्या 
हृदयात भाहे-त्याच्यामुेच आम्हाला चेतना आणि स्फूतीं मिठते. 

दिष्य दुष्टीच्या योगाने ऋषीना आत्मन्ञ'ने प्राप्त क्षाले होते. त्याचे मन 
आतुन अत्यंत दृढ होते. पण अंध असल्यामु् त्यांना परस्वाधीन , व्हावे लगे. ज्ञान 
क्रितीही भगाव असले, तरी डोढघाखेरीज साराच काठोख ! उक्र माणसाल। 
स्वतंत्र मागीने नेऊ शकतात स्वतःच्या इ्छेप्रमाणे डोकस माणूस कोठेही जाऊ 
येऊ शकतो. आपली पराधीनता दूर करण्यासाठी ऋषीनी स्तुती केटी आहे- 

“हे अग्निदेव ! माक्ष अवस्था तरी पहा. तुमच्या तेजस्वी प्रकाश किरणाना 
तुम्ही सांगा, /हा दीरषंतमा ममतेचा पुत्र आदह. त्याला डोढर्चानी दिसत नाही 
तुम्ही त्याचे रक्षण करा." तुमची फिरणे दुठन येऊन आमचे रक्षण करोत. त्यांचे 
संरक्षण लाभले कौ कोणी जामचे वाकडे करू शकणार नाही, 

मला जादून टाकण्यासाठी दहा दहा वेरा अग्नि पेटवण्यात आला. मला 
चारी बाजूंनी बांधून सोल खडयात टाकून दिले. नदीत बुडवण्याचाही प्रयत्न 
दासानी करून पाहिला. पण हे देव तुमच्या कृपेने माह्यावर आईसारखी पाखर 
घालून त्या आरिष्टातुन मला वाचवले. माया सेवकांनौ माज्ञी गण्डौ बांधून उंच 
पर्वतावरन खाली फेकून दिली होती. व्रैतन नावाच्या दास्ाने तलवारीने माक्ली 
छाती फ़ाडून डोकरेही उडवले होते. पण तुमच्या कृपेने मी वाचलो आणि त्या 
दुष्टाचाच नाश्च ञ्लाला. 

४ 
६३ / वेद बोलिला अनंत 


याप्रमाणे दीर्घतमा ऋषीच्यावर दानी छ्येचा सततत वर्षावच केला. सविता 
नारायणाने त्यांच्या अंतरात प्रकाश ओता अदिवनी कमानो त्याचे शरीर 
निसोमी राले. ते अत्यय बुद्धिमान भणि मंतदरष्ट होते. त्यमू त्यांना नवेनवे 
विचार स्फुरत व त्यांच्या तोंडून नग्या ऋचा बान्दरूप घेऊन बाहेर पडत, 
दीर्घतमा ऋषीना अनेक आपन्तीना तोंड चावे लागले. त्यामुढे ते नेहमी 
सावध राहातः तरीही अक्स, प्रमाद कधौमघी घडे व त्यांची दशा होई. 
एक दिवस असेच घडे. रात्रीच्या वेढी ते गाढ श्लोपले असता सेवकांनी 
व्याना एका पेटीत वंद कंरून ती पेटी वहात्या नदीत फेकून दिली, 
सकाठ ्ाल्यावर नजीकच्या राज्याचा राजा अंगराज आपल्या रा्याच्या 
बरोबर गंगेवर स्नानासाठो गेला असता त्याच्या दृष्टीस ती पेटी नदीच्या ्रवाहा- 
वर तरंगताना पडली. त्याने ती खेचून आपल्या नावेत घेतली व उघडली तो भात 
कऋषिराज कोंडलेले ! 
राजा ऋषीना आपल्या राजवाडधात, धेऊन गेला व स्वतः व्यांचौ सेवा 
करू लागला. राजा निपृत्रिक होता. ऋषीषयी कृपा ्ञाल्यास आपल्याला पूत्र होईल 
या भावनेने त्याने आपल्या राणीस ऋषींची सेव। करण्यास सांगितले. पण राणीने 
कामचुकारपणा कलन स्वतः न जाता उदिफ नावाच्या आपल्या दासीकला पाठवून 
दिके. ऋषी अंध असले, तरी प्रज्ञाचकषू होते. याना हा प्रकार कछला होता. त्यांनी 
दासीवर कृपा करून तिच्या विवाह केला. आणि मंत्रप्रभावाने तिच्या पोटी पुत्र 
जन्मा. तो जन्मतःच मंत्रद्रष्टा होता. अंगराजाने त्याराच आपले युवराजपद 
दिले. व्याचे नाव कल्लिवान मातिच्या नावावसून त्याला जौहिक माणि पित्याच्या 
नावावशून दैषंतमस्‌ असेही म्हणत. 
कक्षिवानाला युव राजपद देण्यापूरवीं अंगराजाने व्याला अध्ययनासाठी गु 
कुलात पाठवले. गंची परमक्ृपा प्राप्त करून योडच्याच काढा त्यानि उत्तम विया 
ग्रहण केकी. गुरुच्या घरून विद्याधन षेञन तो परतला. वाटेत रात्र पडली असता 
एक्ता बगीच्यात तो क्षोपला. स्या ्रदेशाचा राजा स्वनय याच्या तो दृष्टीस पडला. 
ऋषौकुमाराला उख्वून तौ आपल्या बरोबर घेऊन गेला. त्याचे रप, गण, विद्या, 
वय वगैरे पाहून प्रसन्न होऊन त्याने भपषटी गुणी कन्या त्याला दिली, सुंदर पत्नी 
व तेजस्वी विद्या व अपार धन घेवूनः आलेल्या पृत्राल्ा पाहून पिता दीर्घतमा व. 
अंगराज प्रसन्न क्षाले, 
 स्वनय राजाने दिकेल्या दानाच वर्णेन करताना कक्षीवान्‌ सामू लागले, 
सकाक होताच राजा स्वनय माज्याकडे अले व माक्ला आदर सत्कार करून 


चिद वोकिढा अनेत / ६७ 


क 

त्यांनी मला कत्यादान व संपत्तिदान दिर. राजाच्या जवक् अनेक गायी, घोडे व 
सुवणत रथ होते मी त्यांच्याकडे मात्र एक अतिथी म्हणून गेलो होतो. माषे रूप 
गृण पाहून त्वांनौ मला दान दिले त्यविकी हे तात, मला तुमचे स्मरण ज्ञले. ही 
सारी समृद्धौ तुमच्या चरणी धरण्याची तीव्र इच्छा कारी. ती आज पूणं ज्ञाली. 
दान देणन्या दात्याचे घन, सावन, मायुष्य अणि कीर्ती सदव वाठतच राहत. 

कक्षीवान पितृभक्त होता. पालक पिता अंगराजाने त्याला आपले राज्य 
दिले. तो राजा पाला. परंतु अपत्या अंब पित्याची सेवा करण्यात त्याला फार 
आनंद वाटे. राज्य कारभारामध्ये त्याचा बराच वेठ जाई. स्यामुढे संपादन केलेली 
दिव्य विद्यातो विसरू लागा. विद्ेवावतची त्याची उपेक्षा पाहून मंत्रदरष्टा 
पित्याने आपल्या प्रेम वाणीने त्याची कान उवाडणी केलौ. ते म्हणाले, ' पत्रा, 
ही धन, संपत्ती काहीच कामाची नाही. विद्या हेच आपले खरे खुरे धन. ते धन 
सावधान राहून सांभाढायला हवे." पित्याची ही शिकवण त्याला मनोमन पटली, 
तो नस्ता पूवक म्हणाला, 

“ तात, राज्य सांभाढ्रताना विद्या विसरलो है योग्य तर नाहीच. पणमी 
आता काय करू? अपण मा्ञे वडील आणि गुख्ही भाहात. मला यातून मागं 
सुचवा ?" 

रज्ञाचकषू पित्याने त्यादा अदिवनी कुमाराची प्राना करण्यास सांगितले. 
कक्षीवान राजा ऋषीही होताच. त्यात आस सोडून विविध छंदाची रचना करून 
अदिवनी कुमारी स्तुतिस्तोत्रे रचली. सूक्तांतील ऋचा म्हणता म्हणता ऋषीना 
अनेक प्रसंग आठवू लागले. अदिवनी कुमारांनी प्रश्न होऊन छोकाना नानापरीनी 
साह्य केले होते विसरली गेलेरी विचा व्याला फिून प्राप्त होऊ रागली होती. 
त्या चाही उल्लेख त्याने आपल्या ऋ चात केलेला अहे. 

त्या पितृभक्त ऋषीना स्वतःच्या पित्याचे विस्मरण कसे बरे होईल ? त्यांनी 
माक्ष्या पित्याला दृष्टौ चावौ अली स्पष्ट मागणी न करता एका अंध राजकुमाराला 
त्यांनी पूर्वी केरेल्या चकषुदानाचे स्मरण आपल्या प्राथ॑नेत करून दिले भदै. 

मंत्रदरष्टचा पित्याने पुत्राच भावना जाणून त्याला जव, वसवून सांगितके, 
^“ वत्सा, माक््या डोढरघांतील तेज माल्या जन्माञआधौच निमाले आहे. पण अंतरीचे 
दिष्य दशेन करणारे प्रज्ञाचक्ष्‌ देवांच्या छपेने मला लाभले आहेत. माता मला 
चर्मचक्षुची भआक्डयकता नाही. देव माश्यावर प्रसन्न आहेत. त्यांनी अनेकांची 
हरपल दृष्टी परत दिली तशी मी मागितद्टी असती तर माक्ीही दुष्टौ मला 
सहज लाभी मती, परंतु माल्या दीर्घं आयुष्यात मी शिकलो की बारे डो 


६५ / वेद्‌ घोलिला अनंत 


बद आहेत म्हणून मला आत्मज्ञान देणारे आतले डोढे उघड. म्हणून मी प्रसत्त 
आहे. ज्याला अंतरातला प्रकाश उमगत नाही तो डोठे असूनही आंषढाच असतो. 

पुत्रा, अंतरीच्या प्रकादात मला चौदा रोक जाणि सात भुवने दिसत आहेत 
उंच आकाशात उगवणारा सूर्ंदेव सवं प्रजांचा पालक असून आरोग्य प्राप्तीसाठी 
सवं मानव त्याला भजतात व ऋत्विज यज्ञात त्याचे आवाहन करतात. 

अकाशाखारच्या अंतरिश्लात सूर्याचा मधला भाऊ जो वायू त्याचा वास 
आहि. तो सर्वाचा प्राणदाता आहे. सूर्याचा तिसरा भाऊ अग्नी असून त्याचा 
वास पृथ्वीतलावर आहि. यज्ञाच्या वेदीमध्ये तुपाच्या आहुतीने तो प्रदीप्त होतो, 
आदि प्रजापती या सवं देवांचा पिता आहै. सूची सात किरणे हे त्याचे सात पुत्र 
आहेत. ' 

‹ प्रजापति आदिपिता आहे ह सवं ऋषी जाणतात. पण त्याच्या जन्माआधी 
कोणत्या देवाचे अस्तित्व होति ? ' तुम्ही स्थूल आहा की सूक्ष्म, कायं हाक 
कारण ?* मशी पृच्छा करणारा कोणता मानव त्यांच्याकडे गेला होता १" 

“खरे पाहता संसार हा सनातन वृक्षासारखा आहे. त्याचा आदि जन्म 
आणि मूढ कारण कोणी पाहिलेले नाही, त्या वृक्षावर दोन पक्षी रहातात. त्या 
दो्षाचो गती आणि योग एकसारखे आदेत, त्यामृढे ते दोधे सखे- मित्र आहेत. 
त्यांतील एक पक्षी संसाराचे परिपक्व फठढ चातो आणि सुख-दुःखांचा अनुभव 
घेतो, दुसरा पक्षी ते फ चाखीत नाही व कै अनुभवदी वेत नाही. है दोन पक्षी 
कोणते बरे ? एक जीवात्मा- जो संसारात गंतला आहे आणि दुसरा परमात्मा. 
जो निलेप माणि निराकार आहे. ' 

मापत्या हदयातूुन ऋचा स्फरतात म्हणून आपल्याला लोक ऋषौ असे 
म्हणतात, आपल्या हृदयाच्या परम आकाशात परमेरवर वास करतो. म॑त्राचे 
रहस्य जाणून न धेता केवठ बाहे रची दुर्ये पाहून जे कवितेसारस्या ऋचा रचतात 
त्यांचे कल्याण त्या ऋर्वाच्यामूढे कसेबरे होईल ? ऋहचांचे मूस्थान प्रणवनाद 
उकार असून त्याच्या ठायी सवं देवतांचा वास आहे. हे ज्यांना कठते त्यानाच 
ऋ चाच ममं उमगते. 

आपल्या हृदयाच्या गुंफेत चार प्रकारच्या वाणीचा वास आहे. नाभीच्या| 
खाली वाणीचे मूढ कारण- धकारनाद-वसतो. त्या परावाणी म्हणतात 
नाभि आणि हृदय यांच्या मघल्या भागात वाणीचे सूक्ष्म बीज आहें त्याला 
पर्यंत म्हणतात. हदयापासून कंठापयंतच्या भागात विचारांच्या सूक्ष्म रुपाचे 
वाणीरप आहे त्याला मध्यमा म्हणतात. वाणीची ही तीन स्पे शहाणे, आत्मज्ञानी 


॥ 


वेद शोलिला अनंत / ६६ 


खोक जाणतात. सरवंसामान्य छोक चौथी वैखरी वाणी बोलतात. वैखरीची स्थूल 
रुपे माणसांच्या कानाप्ंतत जाऊन पोचतात. 


आकाशात आदित्य सयनारायण तपतो. तो एकच देव असा आहे कौ ज्या 
रुपाचौ कल्पना करावौ त्या रुपात तो दितो. इद्र, भित्र, वरुण अथवा अगनी ही 
देवांची वेगवेगढी नवे आहेत सोनेरी पंख असलेला आकाडात उडणारा गरुडही 


(1 
त्याच देवाचे एक रप आहे. शहाणी माणसे देवाच्या या विविध ॒रुपांचे दर्शन 
घेऊन त्याचे वणन करतात. 


सवं देवांनी संसार यज्ञाचा आरंभ केलेला आहे. देव स्वतःच अग्नी आहे व 
हवीहौ भे. भावाहन करणारा मंत्रही तो स्वतःच आहे. पूवेकाली देव हे मानवच 
होते. त्यांनी या यज्ञाहून वेगा दुसरा यज्ञ सुरू केला. त्याच्या योगाने हे साध्य 


देव सिद्ध श्षाले. उत्तम ज्ञाले. आपणही त्याचप्रमाणे यज्ञातील ऋचांचे पठण कर्न 
सिद्ध होऊन नीवनाचे कल्याण साधावयाचे आहे, 


हे पुत्रा, तु ऋषी आहेस, ऋषिराज आहेस, परंतु जोप्यंत अंतरातल्या 


आत्मारामाला ओकरवले नाही तोवर जीवन निरथंक आहे. माक्या हृदयात 
जागलेले हे आत्मज्ञान मी तुला दान करीत आहे. भाज्ञे जौवन स्याच्या योगाने 
सिद्ध, सफढ ज्ञले आहे. मी स्वतः घन्य ज्ञालो आणि आता यासंसारात्रा मी 
निरोप वेतो. हरिः ॐ ! हारे ॐ ! 

दीधंतमा ऋषी अत्यंत वृद्ध क्ष।ले होते. दृसन्या कोणाचे साह्य घेतल्याखेरीन 
त्यांना उभेही राहाता येत नव्हते. पण आत्मवढ्राच्या योगाने ते आपले आपण 
उदून उभे राहिले व काढी टेकीत, खडावांचा आवाज करीत निघून गेले, 

त्यांची दिव्य वाणी आणि अद्‌भूत्‌ व्यवहार पाहून कक्षीवान अआइचर्य॑चक्ित 
होऊन पहात राहिले होते. पित्याका जाताना पाहून है पिता, हे तात "म्हणत 
ते त्यांच्या मागून धाव्‌ लागक्त. पण दुर दूर जाणारे ते ऋषिवये अदृश्य क्षाले, 

मंत्रमुग्ध कक्षीवान राजा परत फिरला. त्याच्या राण्या, दास -दासी,मुले.बाठे 
सारे त्याची वाट पहात होते. संसाराच्या त्या माया-ममतेत तो पुन्हा गुरफट्न गेला. 
परमश्रेष्ठ ऋषीवर पित्याचा उपदेश त्याने आपल्या. हृशष्यातः साढवला होता, 
त्यांच्या जीवनातील एक एक घटना आढ्वताना राजाच्या डोकघात आनंदाश्रू 
भरून येत. जन्मभर व्यांनी भोगकेल्या कष्टाचे स्मरण होवून अंगावर काटा येई. 
पण लगेच त्याचे शद्र आठवत. 


^ पत्रा, विपत्ती हा माञ्ा गुर अहे, संकटाच्या कृषेनेच माजी आतली दृष्टी 
उवडलो भाणि मज्ञे वकेण सफल ज्ञाले. 


राजर्षी कक्षीवानाने जौवनाच्या अंतिम क्षणापर्यत अदिवनीकुमाराची स्तुती 
भ्रार्थना केली. अंती अदिवनकु मार त्याला जप्या दिव्य रथात बसवृून दिव्योकी 


षेतून गेले. ऋ 
६७। वेद बोढिला मेत 


९/ सांधिदूताचे साहस 
(ऋग्वेद प्रथम मडल) 


" अगस्त्य मुनीच्या विषयी सरवानी जाणून ध्यावे असे आहे." 

‹ अर्थातच. आपल्या त्या गृरूदेवाची काय शिकवण होती १” 

ते सांगत, बावारे, घे ती कृदकर आणि शेतात जाऊन काम कर, काम 
करणाराच्या मुीत लक्ष्मी रदाते. एकीकडे शेती होते आणि प्रजा व गुराढोराचे 
हितही साधले जते." 

" व्यचि है अनुभवसिद्ध बोल आहेत हे खरे. पण शेतीवर कष्ट करायला 
गेको की विद्याभ्यास रादीर बाजूला, त्याचे काय?" 

‹ गुरुदेवानी या शंकेचेही निरसन केलेले आहे. आपल्या मनचा कृदढीप्रमाणे 
उपयोग क्न अंतःकरण खोदून त्यातून विषे पीक काढावे. लक्ष्मी आणि विद्या 
दो्हीहौ माणसाने मिक्वल्या पाहिजेत, सका उदून स्वाध्याय करावा दुपारी 
शोती करावी. कामातुन रिकामा वेढ मिद्ेल तन्हा अध्ययन करावे. याप्रमाणे 
अभ्यास भणि श्रम दोन्हीही एकाच वेढी करता येतात. 

; ५पण. छोक तर असे समजतात की श्रौ व विद्या यांचे पटतच नाही. 
जीवनात या दोन्दीचा संयोग साघणे शक्य नाही." 

" पण आपल्या गु रदेरवानी स्पष्ट सांगितले हे कौ आशी लोक्या अशा 
गोष्टी एक्‌ नयेत. माज्ञे स्वतःचे उदाहरण पहा. मी दोन्ही कामे उत्तम रितीने 
केलेली आहेत. लक््मीपासून “ ल ' कार घेतला की पृथ्वौ वह होते भाणि चिद्येचा 
५ ' कार मिढ्वला की अंतरीच्या आकाशात प्रकाश पसरतो, अशां प्रकारे पृथ्वी 
व वायू याचा संयोग साधावा 

माणि हीच गुरुदेवांच्या जीवनाची परमसिद्धि आहे. त्यांच्या नित्यनियमांत 


वेदं बोशेखा सनत / ६८ 


हा संयोग प्रत्यक्ष दिसून येतो. सकाठच्या प्रहरी ध्यानस्थ बसून ज्यावेढी ते 
मंत्रोच्चार करतात तेन्हा त्याच्या ठिकाणी सात्विक मंत्रदरष्टचा ऋषीं दशन होते. 
ऊन वर चद्ले की हाती कुंद घेऊन ते कामाका लागतात त्यावेढीते उग्र, 
शोतकन्यासारखेच दिसतात. 

अपत्या एका सहाघ्यायाने गुर्देवांच्या या अनुपम सिद्धीचे वणंन एका 
ऋचेमध्ये केले गहे. ` 

“ आपले गुष्देव अगस्त्य मुनी कुदक् षेऊन जमीन तोद लागतात त्यवेढटी 
त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांच्या सान्या कामनाच फकाला येतात. प्रजाजनच काय 
पशूदेलील त्यांना मदत करू लागतात, आणि शेतीमध्ये त्यांना परमसिद्धी मिक्ते, 

ऋषिवर्यानी केठेल्या स्तुतिभ्राथेनेने प्रसन्न होऊन देव त्यांना शुभ आशीर्वाद 
देतात आणि त्यामुके त्यांच्या हूदयातून विचेचे नवे नवे उन्मेष बाहर पडतात. 
याप्रमाणे जीवनाची ही दोन्ही अंगे त्यांनी साध्य करून घेतली आहेत. भापकते 
मंत्रदृष्टे गुरुदेव कणखर शेतकरीही आहेत. 

सहयाद्रि- विध्याद्रीच्या उत्तरेला अगस्त्य मूनीचे गूसकुल होते, तेथे अनेक 
शिष्य जीवन सिद्धौ देणारी विद्या मिकरवण्यासाठी येत. ऋषींच्या अद्भूत जीवन 
व्यवह(राविषयी चर्चा, विचार करीत. आणि त्यामूके आनंदित होत. उग्र नावाच्या 
एका शिष्याने गुरुच्या दिनचरे चे निरुपण एका ऋचेत केक होते, त्यांच्या दिनचरे 
प्रमाणे त्यांची जन्मकथाहौ मोठी विलक्षण महे. त्याविषयीही जाणून षेताना 
विद्या्थ्याना ती कथा रसप्रद वाटत असे. माणि त्यांच्या तोंडून ती एेकल्यावर 
अआपोआपच उद्गार निघत. “ गुरूदेवाचे सारेच अद्भुत ! ' 

त्यांची जन्मकथा मोटी चमत्कारपूणं माहे. 

मित्र आणि वरुण दोषेही मोठे प्रसिद्ध देव. त्यांची रूपे व नावे वेगढी. पण 
रहात नेहमी बरोबर. रात्री तेवणाव्या सौम्य अग्नीच्यां ङपाला वरूण असे नाव 
असून दिवसा प्रज्वलित क्षाखेल्यां अग्निला मित्र म्हणतात. रात्रीचौ देवता वरुण 
आणि दिवसाचा देव मित्र. दिवस आणि रात्र जसे भिन्न असूनही अभिन्न तसेच.हे 
दोन्ही देव. वेगे असून एकच. 

रात्र सरत आली होती. उषेच। उदय अजून ब्हावयाचा होता. काही ऋषी 
जागे होऊन प्रभात स्तोत्रे म्हण्‌ लागरे होते, त्याप्रसंगी सामगानही होई, रात्री 
पवित्र जलने भरलेले कुंभ अग्तिशञाठेत आणून उेवङेठे होते. 

त्या उत्तर रा्रौच्या शोवटच्या प्रहरी भित्र व वख्ण या दोन्ही देवता 
अग्निशाठेत एकत्र आल्या. त्याचवेढी अचानक आकादातुन तेजस्वी, स्पती 


६९ / वेद्‌ बोकिला अनंत 


उवंशी खाली उतरली आणि क्षणमत्र चमक्ून परत अद्रय ज्ञाली. तिचे अपूर्वं 
रूप पाहूं दोन्ही देव आकपित ज्ञाले. उवंशी नाहीली ज्ञा व त्या देवाच्या 
आकषंणाचे तेज त्यांनी तेथील कुं भात ओतले, त्या कुंभामधून दोन अत्यंत सुंदर व 
तेजस्वी ऋषी प्रकट ज्ञाले. एकं आपले गुरु अगस्त्य व दुक्तरे मुनिवर वसिष्ठ. 

उत्तर रात्रीच्या सहा घटका म्हणजे ब्राहामृहृतं. संसारी माणसे त्यवेी 
ज्ञोपकेटी असतात. परंतु ब्रह्मज्ञानी ऋछषीच्या ध्यानवारणेचौ ती अमूल्य वे असते. 
संसारात गुंतवून ठेवणारी पापे “अग * म्हणजे न सुटणारी असतात. त्यांना 
आपल्या ज्ञानवलाने विरल करून उडवून देणारे ते ' अगस्त्य." आणि इद्रियाना 
वश राखणारे ते व्षिष्ठ. 

जाणिही गोष्ट खरीच आहे. कारण अगस्त्य मनी रोज सका्ठी लवकर 
उदट्न ज्ञानक्षावना करीत आणि दिवसभर शती करीत. अभ्यास आणि व्यवहार 
दोन्ही बाजूंनी ते निपुण होते. ध्यांच्या शिष्यांचे भाग्यच की त्यांच्यासारस्या गुरुंची 
सेवा करण्याची व त्यांच्याकडून शिकण्याचौ संधी त्यांना मिढाली होती. 

* गुरुदेव अगस्त्याच्या जीवनातील सर्वच घटना मोठचा अद्‌भूत आहेत. 
देवराज इद्र व मरतांचा जौ संवादश्ञाला तो प्रसंग गुरुदेवानीच एका सृक्तात 
वणन केला आदह. 

देवराज इद्र हा सेनापती व मरत्‌ है त्याचे संनिक. त्यांच्यामघील 
संवादाची ही कथा गुरुदेवांनी रवणिली आदे. त्या संवादाची पूर्वं भूमिका 
मांडताना गुरूदेवांनी म्हटले आहे. ' सेना ब सेनापती यांच्यात एकमेकाशौ मिद्ून 
मिसनून रहाण्याची भावना असणे राष्टराच्या रक्षणासाठी आवश्यक आटे. 
त्या दोघात जर कुरवृूर ज्ञाली, वाकड़े आले तर त्यांचा राष्टराचाव नाश होतो. 
इद्र देवांचा राजा आणि सेनापती. परंतु त्याचे सनिक जे मरूत्‌ त्याच्याशी त्याचा 
प्रत्यक्ष परिचय नन्ता. त्याचप्रमाणे मर्तांच्यापेकीही कोणी इद्राला भोढखत 
न्ते. युद्धभूमीवरच त्यांचा संबंध येई. युद्ध संपले की, ते आपल्या वटेने निघून 
जात. 

पण एकदा रस्त्यात त्याची भेट ज्ञी. अलकापुरीहुन देवराज इंद्र आपल्या 
दिव्य रथात बसून एका यज्ञासाठी निघा होते. सात-सात जगाच्या टोकघांत 
विभागकेले, गणवेशातले मरुतही बाहेर निघाले होते. श्या सर्वच रूप, गुण आणिं 
आकार पाहून इदराला ते आवडके. त्यांना थाववृन देव राजाने विचारले, 

“ अहो, तुम्ही सर्वच एकसारखे वचिष्ठ संन्यासारखे दिसणारे कोण आहा ? 
कोटून आचात ? कोठे निवालात ? तुम्हौ साक्षात मरतांच्यासारसेचं दिसत 


वेद्‌ बोालिला मनत / ७० 


आहत, कोण्या भाग्यवान चऋृषींनी आपल्या यज्ञासाटी तुम्हाला बोलावले भाहे 
बरे? 

दिव्य रथामध्ये बसलेल्या इंद्राचे ते बोलणे एेकून मरुत थाबले. त्यांनी 
इद्राला ओढ्लले नाही. त्यांना वाटले इदराच्या बोलावण्यावरून देवसभेत आलेले 
कोणी ऋषी इद्राच्या रथात बसून परत भूरोकावर चालले असतावेत, व ते भापली 
स्तुती करीत आहेत. म्हणृन त्यांनी संकोचाने विनयपूवंक विचारक, 

“हे दिव्य मूर्ती ! देव राजाच्या रथात बसर आपण प्रत्यक्ष देवराज तर 
नाही ना ? आपल्या बोलण्यावरून आपण कोणी ऋषिदेव हात से वाटते. 
कारण देवराज याप्रमाणे एकटे कसे बरे बाहेर पडतील ? त्यांच्या आजृबाजूका 
इतर कितीतरी देव व संनिक त्यांच्या रक्षणासाठी असायला हवे. आणि आपत्या- 

, बरोबर तर कोणीच दिसत नाही. 

याप्रमाणे मगदीच एकटे आपंण कोणीकडे जात आहा ? आपण जर देवराज 
असाल तर आम्ही आपल्याला प्रणाम करतो. आम्ही आपले संनिक मरत आहोत 
आपण आज्ञा केत्यास आपल्या रक्षणासाठी आम्ही आपल्या्रोवर येतो. है घोडे 
आणि हा दिव्य रय दृद्राचाच आहे हे आम्ही जाणतो. मापली इच्छा असेल 
याप्रमाणे करायी आमची तयारी आहे 

मत्तांचे है भाषण एेकून इंद्र कंकोचून गेला. एकदा त्याला वाटे मरुत 
रस्त्यात भटके आहेत तर ॒त्याना घेऊन जावे हेच योग्य. पण लगेच मनात 
अभिमान जागा क्षाला. ऋर्षींच्या यज्ञात याना काय म्हणून घेऊन जाऊ ? ऋर्षीनी 
स्तुती गाऊन मला भावाहन करून बोलावके माहे. हवि, भेट पूजा वैरे यज्ञात 
ते देतील. तेथे या सँनिकांचे काय काम? 

असा विचार करून इंद्र म्हणाला, 

“भसे पहा, युद्धाच्या वे मी सेनापती असतो. त्यावे्ठी माञ्या सेना मागे 
पुढे असतात. पण आता मी चारो आहे ऋषौच्याकडे यज्ञाला. यज्ञात ते माक्नीच 
स्तुती करतात, माया गुणांचा महिभा गातात व मला भेटयपूजाही अपंण करतात, 
म्हणून यज्ञाला जाण्यासाठी मी एकटाच निघालो आहे. तुमच्या धारणेप्रमाणे 
कोणी शत्रू मागत आल्यास सैनिक भले बरे. पण ॒माज्ञे वज शवरूना पुरे 
पडण्यासारखे बाहे माणि माज्ञे घोडेही मध्ये कोठे न थांबता वान्याच्या वेगाने 
जाणारे भाहेत. म्हणून मला सनिकांची आवश्यकता वाटत नाही. मौ सरछ यज्ञ 
मंडपात जाजन पोचेन. ( 

हे. गविष्ठ, अहंकाराने भरलेले भाषण एेकून मर्तांना वाटले, हा देवराज 


७९१ / वेद्‌ घोिटा गनं 


ईद असणे शक्यच नाही. हा कोणी गर्वाचा पुतठा दिसतो आहे. एकटा जात असेल 
तर जावो. अपा विचार करून ते म्हणा, हे देव तुम्हाला जर एकटे असहाय वाटत 
नसेल व सनिकांची आवद्यकता भासत नसेल तर जशी. आपली इच्छा. आमचे 
घोडे तर तयारच आहेत. ज्यांना मदत हवी असे त्यांना ती करायला आम्ही 
सिद्धच आहोत. ऋषीनी बोलावल्यावरून आपण यज्ञासाठी जात आहात तर 
अगम्हालाही घेऊन गेखात तर भेट -पूजेचा लाभ आम्हाका पण मिठेल. अमच्याही 
मनात तशी भागा असते. 

आता तुम्ही म्हणता की कोणाच्या साह्याची तुम्हाला जरूर नाही पण खरे 
पाहता आमच्या बढ़ावरच तुम्टौ स्वर्गात राहता. परोपकार हे आपे काम आहे. 
आम्ही तुमचे काम करतो. तुम्ही आमचे करावे." 

मरुतांचे हे भाषण कठोर व तेजस्वी होते. सर्वोच्च अधिकार असलेल्या 
सेनापतीने ते कसे सहन करावे ? त्याला सर यज्ञमंडपात मानापानाने जावयाचे 
होते. मरतांना वरोवर नेल्यास भेटपूजेत त्यांनाही भाग द्यावा लागला असता 
इद्रा्ा ते नको होते. त्याने उदामपणे उत्तर दिले, 

" मर्तान, मी एकटाच आहे. सवंव्यापी आहे. माञ्च ओज व॒ बछर सर्वंगामी 
आहे. माहा मनातीर सवं धारणा तात्काढर पुत्या होतात. माञ्या भावना उग्र 
असून माक््या यातनाही तीव्र, तेजस्वी आहेत. ज्या ज्या धनसाघनाची इच्छा 
होल ते ते तत््षणौ मला मिते. मौ सर्व श्रेष्ठ इद्र असून मीच ईइवर आहे. 
मनात मेल ते पार पाडण्यास मी समं अहे. 


मर्तांना स्वतःच्या सेनापती ददराविषयी पूणं आदर होता, संनिकांच्या 
मनात सेनापतीविषयी मानच असतो, त्याचप्रमाणे आपल्या सैनिकांचा मान ठेवणे 
हे सेनापतीचे कतव्य आहे. सवं मानपान तो एकटाच भोगू पाहतो त्यावर भनिष्ट 
परिणाम ज्ञाल्याखेरीज कसा राहील ? आणि या प्रसंगी तर संनिकांनी सेनापतीस 
ओढखलेच नदते. तरीही इंदराच्या रथात बसलेला जर तो इद्रच असेल तर त्याची 
आदरपूर्वक सेवा करण्याचौ तयारी त्यांनी दाखवलीच होती व त्याचौ सर्वोपरिताही 
त्यांना मान्य होती. म्हणून त्यांनी म्हटले, "आपण स्वतः खरेच देवराज इद्र 
असा तर तुमच्या सामर्थ्या विषयी अथवा प्रभावाविषयी बोलणेच नाही, आपल्या 
सारखा पराक्रमी आणि प्रतापी देव क्ञाला नाही, होणारही नाही. आपण जन्मतःच 
दिग्ध असून अनेक पराक्रम व दिष्य केलेली आहेत. त्यांची वुलनाच हणे शक्य 
नाही. 

याप्रमाणे मर्ताना इद्राबदल अहोभाव, वाटत होता. इद्राच्या मनातही 


वेद बोला अनैत / ७२ 


मरुतां विषयी आदर होता. परंतु त्वे इद्र छषीच्या यज्ञासाठी जात होताः व 
सेनिकांना बरोवर नेण्याची त्याला इच्छा नव्हती. 

अज्ञा विपरीत प्रसंगी सेनापती व सैनिक समोरासमोर भेले होति, व ; 
वरीलग्रमाणे शब्दांची बोलाचाली होऊन मने दूषित क्षाी व ते आपापल्या 
वाटेने निघून गेले. त्यानंतर देवराज इंद्र आपल्या अनेकविध कामामध्ये हा सारा 
प्रकार विसरून गेले. 

परंतु मापल्या घरी परतलेल्या मस्ताना आपल्या सेनापतीने केलेला अपमान 
वारंवार आढठवत राहिला. व वेल आल्यास इंद्राला साह्य न करण्याचा निर्धार 
त्यांनी करून टाकला. असुर अथवा अज्ञाच शवूशी युद्धाचा प्रसंग आल्यावरच 
सेनापतीला सेन्याची जरुर पडते पण स्वर्गात असा काही प्रसंगच उदभवला नाही 
व स्रारे काही सुरढीत चालले होते. जगातत्या व्यवहारातदही हैच दिसून येते. 
सुखर्शातीच्या वे सेना व सेनापती यांची जरूर नसते त्यामुषे समाजाला ते भार 
रुपच वाटत असतात, # 

मरुत यामु आतत्या आत अस्वस्थ ले. स्वर्ग वा पृथ्वी कोटेच त्यांत 
जरूर कोणाला भासत नन्ही. त्यांचा संताप वाढतच चालला. अंतरिक्षात काही 
कामकाज नसताना इकडे तिकडे टिडता फिरताना आपसातच कुरवुरी होऊ 
लागल्या. एकमेकांशीच ते भाड्‌ लागे, त्यामृदे त्याच्या अनियमित्त हालचालीनी 
वादके होऊ लागी. क्ं्षावातामु्े समुद्र लव्रून गेला. व सारे व्र॑रोक्य भयभीत 
क्षाले. 

काय घडत होते व त्यासाठी कोणता उपाय योजावा है कोणाला सुेनासे 
क्षालि. लोकांना भयमुषत करण्यासाठी ऋरषीनी देवराज इंदराची स्तुती फरून त्यांना 
विनवके. इदान आपल्या सँन्याला म्हणजेच मस्ताना युद्धासाठी सज्ज होण्याचा 
आदेश्च दिला. पण हा आदेश एेकणार कोण ! निरोप घेऊन जाणारा देवदूत 
सांगत आला, “ महाराज स्वतः मख्तच आपल्या विरुद्ध ठाकरे भाहेत.' 

हे एेकून इद्ाला मोठे आश्चयं वाटले. माज्लीच सेना विग्रह करीत आहे ? 
त्यांना कोणी चढवले ? कोणी फितवले ! हे प्रन मनात आते नाहीत तोच वीज 
चमकली तसा तो जुना प्रसंग ्रराजाला आढवला. त्याने तत्काल निणेय षेतला 
व देवदूताला सांगितले. 

“ मर्तांचे साह्य मला च्यायचे नाही, मी एकटाच युद्ध करीन, मक्षे हे व 
दिव्यः रथ व तेजस्वी बोडे एवढेच पुरे आहेत. ' 

मसा निरचय करून देव राज स्वरगातून अतरिक्न लोकांत उतरला, सेनापतीला 


७३॥/ वेद बोलिला अनंत 


१: 


६ ~ 


रणांगणात येताना पाहून मर्तांना आनंद ्षाला. त्वाना युद्धाची लूमलुमी होती. 
पण शतूच नन्हता ! म्हणून आपसात भांडणे कर्न सेनापतीला त्रास देण्यास 
यानी सवात केली होती. याप्रमाणे सेना व सेनापती यांच्यातच यद्ध जुपले. 
मग लोकानां सुखशांती कशी लाभावी ? सेना व सेनापतौ दोधेही बलवान. 
दोषेही ह्राला पेदून जिवावर उदार होऊन ल्दू लागले. त्रं लोक्यात यृदधाचे तांडव 
सुरू क्षाले. वनात रहाणान्या रानटी हत्तीच्या भांड्णांत वृक्षवेलींचा नाश व्हावा 
तशशातली गत क्षाली. लढता रढता इद अंतरि्षातून पृथ्वीवर उतरला व पृथ्वी- 
वरही यृद्ध जुपले. युद्धात दोन्ही पक्ष सारलेच होते. दोधेही जिकत होते आणि 
हारतही होते. पण त्यांना सोडवायचे कोणी हा मोठा प्रश्न होता. 

युद्ध सुरू क्षारे कौ रोक शांततेची इच्छा करू लागतात व अंती काहीही 
उपाय योजून शती प्रस्थापित करतात. युद्ध म्हटले क त्याला विराम हा असतोच 

जय म्हणा वा पराजय म्हणा-पण इद्र स्वर्गात निघून गेला व मत्‌ पण 
आपरभापल्या जागी गे. युद्धाचे दुष्परिणाम भोगल्यावर देखील मरु्ताना शाततां 
सचत नव्हती भाणि देव राजही त्यांच्याश्ञी संधी करण्यास तयार नव्हता. त्यामृे 
त्यांच्यात वारंवार लहान मोटी युद्धे होत. वरैलोक्यातीछठ सवं रोक त्यामृढे त्रासून 
गे. ऋषीमुनीनी युद्ध न करण्याविषयी मल्तांना विनवून त्याची स्तुतप्ा्थेना 
केटी. ते, प्रसन्न क्षार. परंतु इद्र त्यांना त्रास देत होता. त्याला वारण्यासाठी 
ऋषी त्याचीदी प्राथेना केली, इदराने त्यांना अभय दिले नि मस्तानी परत 
उचल लाल्ली,. 

याप्रमाणे दोन्ही पक्ष एकमेकाची कुरापत कादूनः रढत होते. स्वर्गातील 
देवी युद्धाला कंटालून गे. त्यांची सुल शती तर नाहीशी क्षालीच, पण 
स्वर्गावर कोणी आक्रमण केके तर साह्य कोण करील, दी काजीही त्यांना वादू 
खागली. व. शांतीसमाघान करण्यासाठी त्यांनी एक सभा बोलावली . सवं लोकि 
प्रतिनिधी स्या सभेत आले होते. ऋषिमूनि पण होते. त्यांत आपले गुष्देव अगस्त्य 
पण होते. 

त्या देव सभेत सर्वानी विचार केला की देवराज इंद्र व देवसेनेचे मरुत 
दोघांनी आपञआपकते पक्ष रचकते आहेत. ते पूरवीप्रमाणे एक कञाले तरच युद्ध यावे. 
व शांतता प्रस्थापित होईल. पण हे सत्य त्यांना समजावृून कोणी सांगायचे? हे 
साहस कोण करील ? देवांपेकी कोणाला धयं होत न्दते कारण दोाच्याही 
उग्र स्वभावाची त्यांना चांगलीच माहिती होती. ऋषौमुनी दोर्षाचीही प्राथंना 


वेद्‌ बोला अनंत / ७8 


करून दोधानाही प्रसन्न ठेवीत होते. परंतु त्यांच्या स्पधेचा अंत का आणावा ते 
त्यानाहौ कढेना, युद्ध करणे सोपे. पण संधी घडवून आणणे कठीण ! 

आपल्या गुर्देवांवर देवराज पण प्रसन्न होते आणि मसतांरीही त्यांच्यावर 
पूर्णं कृपा होती इतर ऋषीना ते माहीत होते, त्यानी आगर हुपवेक गुर्देवांना आपले 
प्रतिनिधी म्हणून पुढे केले ब दोन्ही पक्षात शांतता स्थापन करण्याविषयी त्याना 
विनवले. 

आपले गृष्देव प्रेमाला परहज वश होणारे आहेत. ऋषीच्या .जाम्रहारा मान 
दैऊन त्यांनी संधीदूताचे काम स्वीकारलेव ते सरक अमरावततीला इदराच्या 
भवनात जाऊन पोचले. 

त्या सज्जन महर्षीना येताना पाहून इने प्रसन्नतेने त्यांचे स्वागत केले, 
“यावे मुनिवर ! भाज या बाजूला कसे काय येणे क्षाले ?" 

ऋषिराज सर स्वभावाचे. त्या नी इकडवें तिकडचे काही न वोलता लगेच 
देव ब ऋषौ यांचे मनोगत इंद्राला स्पष्ट सांगून मरुतांशी संधी करण्याबहल 
त्याला सांगितले, 

ते एकून हद्राला राग आका, त्याने स्पष्टच सांगून टाकले. ‹ है पहा अगस्त्य, 
तुम्ही ऋषी भाहात. मंद्रष्टे आहात, है मान्य, तुम्ही स्तुती प्राना करून आवाहन 
केले असता तुमच्या गज्ञासाढठी येणे हे माज्ञे कतव्य आहे. परंतु भमच्या आंतरिक 
गोष्टीत तुम्ही मध्ये पड्‌ नये हे योग्य. व्हायचे तेव्हा योग्य ते होईल. 

इद्राचे हे कडक भाषण एकून गृरुदेवाना राग आला. पण विचारपुवंकःतो 
गिदधून ते तेथून निषाले व मशतांच्याकडे गेले. देवांनी त्यांच्यावर संधिदूताचे काम 
सौपवले होते. ते करावयास हवेच ! 

गुरुदेवाना भापत्या दारी येताना पाहून मरेताना मोठा हषं क्षाला, त्यांनी 
आनंदभराने व्याना उचलून घेत, वान्याच्या लाटांवर श्लोके दिले, हेसत हसत 
गुरुदेव म्हणाले, 

“ है मरत देवांनो, तुमच्या हिदोढ्चावर मी क्षोके का घेत बसू? माज्ञी 
किती तरी कामि अर्धवट पडून रादिी आहेत. माहीत आहे ? 

गुरुदेवाचे भाषण एेकताच मरुतानौ ज्ोका धांबवला व त्यांची क्षमा मागितली,. 

“ आम्हाला आपल्या कामांचे विस्मरण क्षारे यावदल क्षमस्व. पण भाम्हाला 
स्मरण व्हावे तरी कसे ? कारण आम्हाला कामच काय ? क्ढावे नि लढाई नसेल 
तेब्हा ज्लोके घेत बसव ! आमच्याजोगे काही काम आहे काय ?" 

मरुतांचे हे नम्र भाषण एेकून गुरदेवांनी त्यांना इद्राब रोवर सर्य करण्या- 


७५/ चेद बिला मनत 


विषयी सांगितले. ते एेकताच त्यांचे रप पार बदलत गेरे आणि वान्याच्या एकाच 
फटक्यात यानी ऋषीना त्यांच्या आश्रमात नेऊन टाकले. 

मरुत तरी काय करणार ? त्यांना युद्धाक्िवाय काही कढतच नब्ते. 
गुरुदेव विचारांत पडले. देवांच्या आणि ऋर्षीच्या आग्रहाला वश होऊन त्यांनी 
संधिदूताचे कामतर स्वीकारे पण येथे दोघांपैकी एकाही पक्षाला शांती स्थाप- 
ण्याची इच्छा नन्हती. एक अक्षर एेकण्याची तयारी नव्हती. लढ नाहीतर ल्दणारा 
आण अशीच दोन्ही बाजूंची मनोदश्षा होती तेव कोठला सघी नौ कोठे समाधान ! 

खूप विचार कंन दोवटी गुरुदेवानी एक साहस करण्याचा निणंय घेतला. 
काम फार कठीण होते. पण स्वीकारलेले कम करायलाच हवे ना ? 


गुरुदेवांनी एक मोढा सामयाग करण्याचा संकल्प केला. त्यासाठी सवं ऋषीना 
व देवाना आधीच बोलावून घेतले. ऋषि परोपकारी वृत्तीचे असल्याने त्यांना पूर्णं 
सहकार लाभला. यज्ञासाठी गायत्री देवी एक विशेष प्रकारची सोमलता घेऊन 
आली. ती षोटून त्यातून सोमरस काढला भणि त्याचे कुंभ भरले, इंद्राला 
सोमरस फारच प्रिय. आणि मुख्यतः त्याल च प्रसन्न करावयाचे होते. 

आकाशात संचार करीत असलेत्या मरूतांना सोमरसाचा वास येताच ते 
खारी उतरे. मरुतांना या प्रमाणे अवचित आके पाहून देव आणि ऋषी 
विचारात पडले. पणं गुरुदेवांना आनंद ज्ञा. त्यांनी मरुतांचे उत्तम रितीने पूजन 
कके. आणि, आसनांवर बसू सोमरस पाजला. मखत सोमरसाचे सेवन करून 
प्रसन्न पाले. 

स्वर्गामध्ये दद्राला ह कढताच तो दिव्य रथात वसून हातात वज्र घेऊन 
यज्ञ मंडपात जाऊन पोचका. स्वतःच्या वाटचाचा सोमरस मुनीनी मस्तांना दिला 
म्हणून तो रागावला होता. पण याप्रसंगी स्वतः काय करावे ते मात्र त्याला सुचत 
नन्त. त 

गुख्देव चतुर आणि निभेय असल्याने त्यांनी पृ होऊन इद्राचे हात जोडून 
स्वागत केत. आणि विनंतीपूरवंक हाताला धरून सिहासनावर बसवके. इतर 
ऋषीही इद्राची स्तुति स्तोत्रे गाऊ लागे. भाणि ऋषिनी देवराजाला सोमपानाचे 
मामंत्रण दिके, 

ऋषिव्या स्वागतामर्े देवराजाचा क्रो बराच शांत काला होता, पण 
मर्ताना सोम पाज हे त्याला आवडके न्तरे. व्याने विचारले, "मक्षा सोमरस 
कोठे अदि ? माद्या आधी हे मस्त येऊन तो पिन गेले. त्यांना कोणी बोलावकत?” 


वेद्‌ बोकिला मत्तंत / ७दे 


सारेच फिसकटते की काय अशी परिस्थिती निर्माण क्षाली. पण अगस्त्य 
विचार पूवक बोलले, 

“शांत ब्हावे देवराज. सोमरस नवौन काढायला कितीसा वेठ लागणार ? 
माणि मरुत काही परके थोडेच आहेत ? तुम्ही त्यांचे सेनापती आणि ते तुमचे 
सैनिक. त्याच्यामुे तर तुम्हाला मरुत्वान इंद्र ' म्हणून ओक्रलतात. बाणि 
तुमची सेवा करण्यास ते सदंव तत्पर महेत, होय ना मश्द्गणांनो ?' ऋषिनौ 
सरक मरुतांनाच श्रश्न केला. सोमपानाने शत क्षालेल्या मरुतांची सद्वद्धी जागृत 
क्षाी होती, इदराविषयी मनात असलेली आदराचौ भावनाही जागौ क्षारी होती. ` 
त्यांनी हात जोडून दद्राला वंदन केले व ऋरषीच्या म्हणण्याला आपली संमती 
दशेवली. पण इरा त्यामुे समाधान श्ञाले नाही. मरुतां विषयीची नावड त्याच्या 
मनात खोलवर रंजली होती. ` समोर उभ्या असत्या मरुतांच्याकडे पाहुन तो 
गरजला, 

“खलोटचा नाट्या गप्पा काय मारता ऋषीवरः! मक्षा सोमभाग तुम्ही 
संपवून टाकला आहे. उद्याच्या गोष्टी उद्या. आज जेक्षालेते होऊन गेले ! 
माक्यासाठी तुम्ही सोमयज्ञाचा संकल्प केला. पण है मरुत्‌ माश्षया आधीच येथे 
आके भाणि है अगस्त्या | माश्ष्या बंधूसारला, भित्रासारखा तू-तू ही वैन्याची 
करणी केलीस ! केवढे हि घाडस तुजे ! 

इद्र रागारागाने बोलत होता. पण त्या रागाच्या भरातदेखील ऋषीवरां- 
विषयीचा प्रेमादर होता. तो जाणून गुुदेवानी न्रतेने त्याला विनवके, “ मापण 
म्हणता ते खरेच दे. मी तुमचा वधू आहे, सला आहे आणि मी वैचयाचे नाही 
पण मिव्राचेच काम केले आह. है मरत्‌ तुमचे वरी नसूनं मित्रच आदैत. तुमचे 
सनिक आहेत. सनिकांची केले भेट-पुजा सेनापतौच्याच चरणी रज्‌ होते. है 
मरत तुमचेच आदेत, तुम्ही त्यांचा स्वीकार करा. 

गुरुदेवाच्या य। बोलण्याचा योग्य तोच परिणाम क्षा. हंदाचा रोष पूणंपण 
नाहीसा क्षाला. गुर्देवानी प्रसन्नतापूरैक ऋत्विजंना सांगितले, ' यज्ञवेदीला लवकर 
सजवून सिद्ध करा. अग्नी प्रज्वलित करा. सोमरसाचे कुंभ भरा. देवराज इद्राला 
प्रसन्न करा. मरुतांना त्यां च्याजवव् वसवा." 

देव भणि ऋषी आनंदीत क्षाले. गुख्देवानी इद्र व भरुतांना एकत्र आणून 
एके जागी बसून सोमपान करविले. सेना ब सेनापतीचे सख्य होऊन व्रैरोक्यात 


सुखशांती नांद लागी, 
र श 


७७ / वेद्‌ बोला अनंत 


१ / भक्त व भगवान 
(ग्वेद्‌ द्वितीय मेडल ) 


कंलासासारल्या उत्तुंग पवेतांचा तो प्रदेश होता. त्य। पव॑त शिखरावर 
देवांची वस्ती होती आणि खारी खोल पाताठ लोकात दानव राहात. तसे पाहता 
दानव व मानवं दोषे प्रजापतीचे पत्र. पण वेगवेगछचा मातांच्य। पोटी ते जन्मले. 
दतूचे पुत्र ते दानव व मनूचे मानव. आापञपल्या आईच्या स्वभावाप्रमाणे त्याच्या 
स्वभावात वैशिष्ट्े उतरी होती, दानव स्वतःच्याच सुखासाढठी ज्ञटत, त्यासाठी 
ते दुसन्याना पीडा देत. मानव स्वतः जगत वे दुसन्यानादी जगवण्यासाढठी 
धडपडत, 

मानवाचा वैन्य नावाचा राजा त्यावेढी राज्य करीत होता. त्याला इन्द्रयाग 
करण्याची इच्छा क्षाली. त्याने आपल्या प्रजाजनांना बोलावले व सर्वाना यज्ञासाटी 
मदत करण्यास सांगितकत. दानवांच्या कानी हे वृत्त जाताच त्यानी मागणी केली. 
“ राजा, तुस्या यज्ञाचा हविर्भाग देवाना नाही, पण आम्हाला मिठाला पादिज, 
जर देवाना बोलावले तर आम्ही हा यज्ञ होऊ देणार नाही." 

वैन्य राजाने ऋषीना बोलावून व्याच मार्गदर्शन मागितले. ऋषीनी सांगितले, 
‹ राजनः दानव ` आपके भाऊच,; पण ते निर्दय आणि स्वार्थी आहेत. ते मात्र 
स्वतःच्या देहावे पोषण करणारे आहेत, यज्ञ हा सर्वांच्या कल्याणासादी करावयाचा 
असतो. श्र वरे देव , परोपकारी आहेत. यज्ञात त्यांचेच पुजन करावे. भदा 
प्रसंगी दानर्वाना हविर्भाग देणे योग्य नाही. 

राजन्‌, मापण ` यज्ञाला. आरंभ करा. देवराज इंद्राला - आवाहन करा. 
दानवांनी विध्न आणले तर त्यावर आम्ही उपाय शोधून काद्‌! 

राजानि ऋषींची प्रार्थना करो.“ काही करा. पण माक्षा यज्ञ अपुरा राहू 
देऊ नका. 


वेद्‌ बोलला सनंत / ७८ 


त्या ठिकाणी जमङेल्या ऋषीमध्ये गृत्समद ऋषीही होते. त्यांनी यज्ञाचे 
होतेपण स्वीकारे, विधिपूरवंक यज्ञाचा आरंभ करून ऋचा गाउन त्यांनी 
इद्राची स्तुती केली व देवराजाला यज्ञस्थद्धी येष्याचे आवाहन केले. त्याप्रमाणे 
देवेन्द्र यज्ञ।च्या मंडपात उपस्थित क्षाला. 

यज्ञाच्या जागी इद्र अेला आहे है दानवाना कठताच व्यचि दोन नेते 
घूनि व चुमुरी मोठमोठ्चाने गर्जना करीत मंडपात घुसू छागे. कारण दानव 
मानवांना भापके भाऊ मानीत, पण देवांशी त्याचे वैर होते. 

‹ कोठे आहे तो इद्र ? आणा त्याला इकडे, तो आमचा वैरी अदे, त्याला 
यज्ञाच्या जागी राहू देणार नाही. काढा त्याला बाहेर. * असा त्या दानर्वाचा 
आरडा ओरडा चाललेला एेकून वैन्य राजा घाबरून गेला. भाता हायज्ञ परणं 
कसा होईल ? देव राजाखेरीज यज्ञ॒ करायचा कसा ? सर्वानी गृत्समदाकडे धांव 
घेतली. 

शृत्समदाने त्यावर उपाय सुचविका. “ देवराज येथेच रहातील. मी हदराचे 
रूप घेऊन बाहेर जातो. म्हणजे दानव माक्या मागे लागतो. तोवर बाकीचे 
ऋषी यज्ञ पूर्णं करतील. ' 

ऋषी स्वतः मत्र दष्टे होते. मंत्रसामध्यनि त्यांनी इन्द्राच रुप ध।रण केले व 
ते दानव होते त्या बाजूस गे. त्यांना येताना पाहुन ते दानव आनंदाने ओर्‌ 
छागले. 

“आदा, आला, इन्द्र आला ! मारा त्याला. ' दानवांच्या भीतीने पठाल्या- 
सारला हा वेषधारी हृदर पद्‌ लागला. त्याच्या मागून, ते दानवही त्याला प्रकडण्या- 
साठी निघाले. 

हा पकडला.' म्हणत ते जव आके की, ऋषी त्यांना हलकावणी देऊन 
दुर पठत. असे करता करता ते बरेच दूर निघून गेले. 

इकडे यज्ञ मंडपात  इद्राच्या उपस्वितीत यज्ञ चाद ज्ञाला. पण त्या ठिकाणी 
दुसरीच अडचण उपस्थित क्षाली. यज्ञाचे होतापद ऋषी  गृत्समदांच्याकंडे होते. 
त्यांच्या निमंत्रणामुद्रे इद्र राज तेथे आले होते. आणि भाता ते ऋषी स्वतः इदराचे 
रूप घेऊन मांडवातून निघून गेले ! आता होत्या रीज यज्ञ कसा करावयाचा ? 

त्यातून तोड़ काढण्यासाटी इदराने सुचवले, “ है ऋषीनो पूर्वी देवयाग होत 
त्यावेकी देवाच्या होत्याचे काम मी करीत असे, या यज्ञात तुम्ही माक्षी होत्याच्या 
जागी स्यापना करा. म्हणजे मौ यज्ञ पुढे चालू करतो. 

इद्राचे हे बोलणे एकून सर्वजण प्रसन्न क्के. गृत्समदांची होत्याच्या जागी 


बद्‌ बोलिला मनत / ७९ 


स्थापना ्ञारेली होती. तेव्हा दुरे कोणी त्या जागी बसर शकत नन्दते. पण इद्र 
जर गृत्समदांचे रूप घेऊन त्या जागी वसला व ऋषींनी रचलेलौ सूक्ते म्हणून 
त्याने जर यज्ञ केला तर काहीच हरकत नन्ही. असा विचार कर्न त्यांनी 
इद्राला विनंती केटी, 

* देवराज, आपण आपल्या इच्छेप्रमाणे कोणतेही रूप धारण करू रक्ता 
तरी या वे्ी मापण होत्याचे पद घेतक्ते तर इद्रासन मोकछे राहील. तरी आमची 
भ्ा्थना आहे की आपण गृत्समद ऋषोच्या खूपाने त्यांच्या जामी बसावे म्हणजे 
कोणतीच अडचण येणार नाही." 

ऋषींची ही विनंती मान्य करून इद्राने गृत्समद ऋषींचे रुप धारण करून 
अग्निचे आवाहन करण्यासाठी षींनी रचलेत्या ऋचा गाण्यास सुर्वात केली. 

ह अग्नि] हे नृपति ! या यज्ञात भाग घेणान्या माणाचौ प्राना आहे 
की या यज्ञाचे भापण रक्षण करा. ह देव, आपली रूपे विविघ असून जन्पही अनेक 
अहित. अरणीची लाकडे एकमेकांवर घाषली अघता तेजाच्या ठिणग्या निघून 
त्यातून आपण प्रकट होता व ज्वालोनी प्रदिप्त होता. दे आपले पृथ्वीवरचे रूप, 
आकाशात ढग भ्न आके असता त्या पवंतासारख्या घनराजीमध्ये घर्षण होवून 
वीज चमकू्‌ लागते. जलदेवतेने निर्माण केले है आपलेच रूप. आकाशात उगव- 
णारा सूय हे आपलेच स्वरुप आदे. या प्रमाणे वनात दावानल, सागरात वडवानल, 
शरीरात जठरानल यांच्या खुपाने आपणच प्रकट होता. 

हे अग्निदेव ! यज्ञाच्या प्रसंगी होता तुमची स्तुतौ करून तुम्हाला भेदपूजा 
अपण करतो. यज्ञास्ाठी येणे आपत्यालाही फार आवडते. ऋत्‌च्पा क्रमानुसार 
आपले वेगवेगठे यज्ञ केले जातात. यज्ञाचे यजमान आणि ब्रह्माही मापण हात. 
आपण साक्षात यज्ञरूप आहा. 

चऋषीरुप घारण करून या ऋचा म्हणत असता इदराच्या दिव्य दृष्टी त्या 
ऋचा रदस्य स्पष्ट होऊ लागके-पृथ्वी, अंतरिक्ष व आकाश है तीन खोक. 
स्वर्गाचा सूर्यं, अंतरिक्षाचा इंद्र-वायु व पृथ्वीचा अग्नी हा देव मानला जातो. पण 
ही तीन नावेव द्पे वेगव्ठौ भासली तरी त्यातील मूढ तत्व एकच आह अग्नीचे 
जन्म व विविव सपे दावरी पण वस्तुतः अग्नी सवत्र आटे, सवव्यापी भाद. मग 
तो सर्वत्र का प्रकट होत नादी ? कारण प्रकट होण्यासाठी साधन लागते, इंवन। 
लागते. आधार हवा अक्षतो. अरणीव इंषन मिढताच तो प्रज्वलित होतो, ठगांच्या 
गडगडाटने वीज निर्माण होते. 


वेद्‌ बोलिरा अनंत / ८० 


आकाशात अदिती माता सू्याला जन्म देते. याप्रमाणे कारण मिढताच 
अग्नी प्रकट होवो, पण एरवी तो सवंब्यापरी, अजन्मा निराकार भसतो ! 

ह्र मंत्रा विवेचन करू लागला. ते एकण्यासाढी ऋषिगण त्याच्या आनु- 
बाजूस जमले. इदरही आनंदाने एकामागून एक मंत्र म्हणत त्यावर भाष्य करण्यात 
रंगून गेला तेब्दा यज्ञाच्या ब्रहभ्याने पृडे होऊन विनंती केली. 

हे होता! अग्नीचे आवाहन करण्यासरादी आपण चत्वा म्दणा.' तेव्हा 
कोठे इद्राला आपण होता असल्याचे स्मरण क्ले. व त्याने ऋचा म्हणण्यास 
सुख्वात केली, ' है अग्नी सत्तावन पदाति श्रेष्ठ जो इंद्र तो आपणच असून 
ज्याच्या पराक्रमाची वर्णने गायली जातात तौ विष्णृही आपणच आहात. धन~- 
साधन दैणारे ब्रह्मदेव आपणच असून आपणच विधात्याची शक्ती आहात वरण, 
मित्र, भर्थ॑मा, सूयं ही आपली अंशं रूपे असून त्या सर्वसह आपण यज्ञाच्या स्थली 
यवे." 


ऋचा म्हणताना इंद्राचे मन आनंदाने भरून अषि. मंत्राचें रहस्य पुढील 
मंतरातून ऋपीनी स्पष्ट केलेले होते. म्हणून तर ज्ञानी रोक म्हणतात कौ ऋचा 
ऋ चेच्याच साहचाने कठते. भंतराचे रहस्य मंत्रातुनच उलगडे जाते, तेव्हा मंतरावर 
वेगके भाष्य करष्याची भावकश्यकता उरलीच नाही होता अस्खलित ऋचा म्हण्‌ 
लागला, “ है अग्नी ! यजमान तुम्हाला पित्याच्या विकाणी मानून वेगवेगढघा यज्ञ 
प्रसंगी आमंत्रण देतात, तुम्ही येता आणि तुमचा प्रवेश होताच चेतनास्पुश 
लागते, म्हणून तर शूरः पुरुष तुम्हाला वधर मानतात. तुमची सेवा, पूजा. 
करणान्या लोकांची त्याच्या पुत्ाप्रमाणेच तु्डीहौ सेवा करता. समराजाची सह- 
कार्यानि करण्याची कामे करताना तुम्हाला लोक "सखा" म्हणून पाचारण करतात, 


याच्छ्वा गाता गाता इंद्राला एकं वेगठेचं ज्ञान ज्ञा. देव एकच, पण 
वेगवेगढ्चा रुपात छोकं त्याला ओकतात, पूजतात, असे का ? तर जसा ज्याचा 
भाव तक्षी त्याची पिद्धी. ज्या भावनेने देवाची पूजा करावी त्याप्रमाणे देवाचे 
दशेन घडते. म्हणून देवाची विविध रुपे-बोलता ब्रोकता मनन करण्यासाठी चित 
काठ धांवून इन्द्राने पुदील ऋचा म्हणावयास सुख्वात केली. " हे दिव्य अन्नि ! 
देवमाता अदिती म्हणजे तुम्दीच. तुम्दीच यज्ञात्री भेट यजमानाला देता. देवताच 
मावाहन करण्यासाठी ऋतराचे गायन करणारी देवी भारती हे बापठेच हप अदे, 
वरह्तुकरमातूप्रार स्प व्रदलणारी इला-पृथ्वी, आणि: वृत्राचा ` नाद करण्यासादी 
इद्राजा मदत करणारौ नदी सरस्वती हीं देखील तृक्चीच सूपे आदत. 


८९ | वेद्‌ बोलिटा मनत 


गृत्समदाने रचकेली ही सूक्ते गाता गाता इद्र स्वतःला विसख्न मेला. तो 
स्वतः लरोलरीच मृत्वमद त्रपोच जणू होता. अशा तन्मयतेने तो गात होताः 
“दहे देव मग्न ! ऋत्विज तुमची स्तृति स्तोत्रे गात आदेत. शाणे व ज्ञान यजमान 
त्मा ऋत्विजाना गायी, घोडे व इतर दान दक्षिणा देत आहेत. दानाची ही प्रेरणा 
देणारे देव तुम्दीच असून ऋत्विजाच्या ठायी तुमचाच वास आहे. त्यामूे दान 
चेणारे व देणारे तुमचेच अंश असून तुमच्या कूपा्रसादाने उत्तम ज्ञान प्राप्त करून 
सभेत तुमच्या उदारवेची स्तुतिस्तोतरे गात महेत." 

अग्नी सूक्त पूणे काल. इद्र त्यावर मनन करू लागला. त्याचे रहस्य त्याला 
उमगले. गायी, घोडे वरे साधने उद्यमाच्या योगाने कोणाही माणसाला मिनू 
शकतात. त्यासाठी दवी कृपा कशाला हवी ? तर दिव्य गाय ही वाणी असून 
दिव्य अवं हा प्राणाचे प्रतीक माहे. देवाच्या कूपेने भिल्ली दैवी संपत्ती 
आत्मदशशनाचा भानंद देते. आत्मज्ञानी जेब्दां भेटतात ` तेव्हा भौतिक संपत्तीचा 
महिमा रहात नाही. त्याजागी दैवी संपत्तीचीच प्रतिष्ठा असते. 


सूक्त पूणं होताच रत्विज उटून उपे राले. दुपार क्ञाली होती. सकाढठ 
पासून यज्ञ कर्मात गुतलेले ऋषौ अल्पाहार वेण्यास बसले. त्यांनी .“ होत्या ' सही 
बोलावले. 

‹ ऋषिवर चला ! विचार वायूने पोट थोडेच भरते ? सुक्तांनौ तहान भूक 
भागत नाही. चला, आमच्या पंक्तीस वसून भोजन च्या" 

दर ऋषि वेषात होता, ऋविकमे पण करावयास ही. एरवी देव अमृताच्या 
दलंनाचेच तृप्त होतात. पण चऋर्पीना जीवननिर्वाहासाठी अल्पाहार | घ्यावा 
लागतो. 

ऋषीच्या पंक्तीस हे “ ऋषिवर ' १ण सले. भोजनात विविध फे व मूके 
होती. जेवणाच्या शेवटी ताक वादष्यास्ाढी आणले. इदराला ते फार आवडले. तो 
विचारू छागला, “ हे काय आदे ? याचा स्वाद काटी वेगढ्ाच आहे, भणि हे 
पचायला पण हलके आहे. सोमरस व तुपाच्या माहुती पच॑नाला जड. तुम्ही हा 
पदां मला कधीच दिला नव्हता." 


‹ खरे आदे, ऋषीनी ` उत्तर दिले. “ ताक हें आमचे भूलोकीचे भमत 1४ 
इद्राला ताक कोण देणार बरे ? म्हणून तर म्हणतात, ‹ तक्रं शक्रस्य दुकंभम्‌ ।' 

“पण हे ताक-तक्र नसून तारक आहे ! उष्णताशामक असून अन्न पाचन 
करणारे अहि. 


वेद बलिका अनंतं /८२ 


अदा सुखसंवादात दुपार गेली. माध्यंदिन सवन व संध्याकाछच्याः तिसन्या 
सवनाचती सूवते मृत्ससद ऋषीन रचली होती ती इदानि होत्याच्या स्थानी वसून 
गायली व इदाला आवाहन करून परत शइदराचे स्थानही पेते व यजमान भाणि 
अध्वर्ुने अपण केलेला हविर्भागही स्वीकारल. 
तथापि राजा वैन्य व इतर ऋषीना यज्ञमंडपातून इंद्राचे रप घेऊन गेकेत्या 
गृत्समद ऋषीच्याविषयी चिता वाटतच होती. 
. 9 # ५ 
धुनि व चुमुरी दोषे दानव इदाच्या मागे लागले होते, इदराचे रपर पेतठेके 
ऋषौ त्याच्या हातून सुटण्यासाठो वावत होते. पहिल्यांदा ते पाताराच्या दिशेने 
शरावले. पण तो तर दानवाचाच देश, तेथे त्याचे रक्षण कोण करणार ? तेथून ते 
वरील प्रदेशाकडे जाऊ लागले, पण त्यांना कोणीच थारा देना, त्यामुढे ऋषी 
खरोखरीच भयभीत क्षाले. त्यांनी स्प इच घेत होते, पण आत ते मानवच 
रादिले होते. खरे पहाता इद्र हा अजर-अमर. त्याला कोण काय करू शक्रणार 
होते ? त्याच्या शत्रुत्व करण्याचा प्रयत्न करणाराचा नाश निरिचतच होता. पण 
हा आत्मविद्वास अंतरात जागृत क्षाला तरतो इद्र. तो देव. एरवी इद्राचै रप 
अथवां स्थान मिद्धाले तरी ते निररथकच, ऋषीनी इंद्राचे दप धारण केले. 
पण इद्राचा भाव त्यांच्या मनात जागला नाही. "मी इद्र आहे. अजेय आहे. अदा 
आश्मविङवासाच्या अभावी ऋषीना भीती वाट्‌ छागी. ‹ मीं मत्यं मानव, हे 
दानव मला मान टाकतीकल.' हे गृहीत वरल्यामुकेच ते पठत सुटले होते. शैवटीं 
पठता पठता ते थकून गेकते आणि निरपाय होऊन एका जागी बसले, 
` ते दोषे दानव त्यांच्या जव येऊन पौचताच ऋषी म्हणाले, “ मला पकड 
नका. मारू नका. मी इद्र नाही} ' र 
“काय म्हणतोष? मग तु, आहस तरी कोण?" त्या दानवांनी रागानि 
विचारले. 
“मी ऋषी आहे. गृत्समद ऋषी. तुम्ही इद्राला ओढ्रखत. नाही ! तो प्रम 
तेजस्वी आहे ! ऋषी समू छागे. इंद्राचे नाव कूलः दानव गोद्ल्यासारे 
` क्षाले, ते पाहुन व दद्ाच्या नावाचा उच्चार ज्ञाल्यामुरे ऋषीना योडा धीर भला. 
दानवांनी सांगितके, “ आम्ही बद्याप इंद्राला पाहिलेले नाही. त्याच्या 
विषयी आम्हांला काही माहिती नाही. तो देव महे की दानव, कौ मानव आहे 
कोटीच आम्ही जाणत नाही. 


<३ / वेद्‌ षोलिला अनंत 


“इद्र कोण आहे, तो किती पराक्रमी आहे हे जाणून षेण्याची तुम्हाला 
इच्छा आहे ? ऋषीनी विचारले, आता त्यांना भय कसे ते वाटत नव्हते. 

इद्रा्ती माहिती असच्ली बरी ' भसा कपटी दानवान विचार केला. 
त्यांच्या तावडीत सापडलेरे ऋषी आता सुटण्यासारखे नव्हते. तेब्हा दद्राविषयी 
जाणून परेण्याची मूक संमती स्यानी द्ञवली. व ऋषीनी इंद्राचे पराक्रम वर्णन 
करणान्या ऋचा गाण्यास सुरुवात केली. 

"हे वंधूनो, जन्मतःच इंद्राने देवांच्या प्रथम स्थान भिक्रवले त्या मनस्वीने 
मोठ मोठे पराक्रम करून देवांचं नाव शोभवकते होते. त्याच्या एकटघाच्या ठायी 
अनेक सेनाचे वक्र साठवलेरे आहे. पृथ्वौ व आकाशलोकात त्याच्या नावाचा मोठा 
घाक आहु. 

फार पूर्वीही पृथ्वी अस्थिर होती, उगमगत होती. ती इदानि आपल्या 
बाहुबलनि स्थिर केली. भूपृष्ठावर अस्ताव्यस्त पसरणान्या परव॑तांवर नियंत्रण 
घातके. अंतरिक्षाच्या कक्षा विस्तारत्या व भाकाशाला अघांतरी टिकवून धरले. है 


सारे त्या इंद्राचे पराक्रम. 
सप्तसागरांचे तुबलेले पाणी त्यानेच मक्के केले. दोन पाषाणांच्या मघ्ये 


सुप्त असलेला अग्नी त्यानेच प्रथम प्रकट केका. तीन्द्र लोक जे नश्वर होते त्याना 
इद्राने कालमर्यादा घालून दिी, चांगली कामे करणान्यांना उत्तम षद देऊन 
अधम कामे करणात्यांना त्यानेच खाली ओदले. 

इदराचे पराक्रम ज्यांना माहीत नाहीत तेच त्याचा देष करतात, परंतु मी 
तुम्हाला त्याचे गुण व पराक्रम प्रत्यक्ष दाखवून त्याचे प्रतापी अस्तित्व सिद्ध करून 
दालवले. बंधूनो, तुम्ही त्याची ओढल करून च्या. इंद्राला न जाणणारे वीर 
रणात विजयी होत नाहीत, म्हणून पराक्रमी योद्धे इंद्राचे साह्य मागतात, इंद्रा 
तुल्यबलं असा योद्धा आजवर क्ञार्ला नाही. भले भें शूर वीर त्यालाशरण 
आलेले आहेत. 

त्याच्या अद्भूत पराक्रमाची एक कथा मी सांगतो. शंवर नावाचा एक 
योद्धा इदवाशी युद्ध करीत होता, तो लपन छपुन हल्ले करी. इंद्र समोर आला कीतो 
पवताच्या गूफेत ल्पून राही. काही केत्था तो सापडत नसे. त्याच्या या मायाजाला- 
लुन त्याला कोणी जिक्‌ शकत नव्हते. असे चाकीस शरद गेले, पण शेवटी इद्राने 
त्याचा नाश करून जगाला भयमुक्त केले. 

हे बंधुनो, जे कोणी इद्राची स्तुती कर्न त्याला यज्ञ प्रसंगी बोलावून 
सोमरस अर्पण करतात, भेट-पूजा करतात व त्याच्या साक्षीने परोपकाराची कमि 
करतात त्या सर्वाना इद्र दीर्घाय्‌. करून त्यांचे रक्षण करतो." 


वेद्‌ बोलिला अनंत / ८8 


ऋषौ मोठ्या भानंदाने इद्र स्तुती करीत होते. स्तुतिगान करता करता 
त्यांच्या मनातील भीती समू नाहीशी क्षाली. त्यांना अजूनही कितीतरी परा- 
क्रमांचे वर्णन करावयाचे होते. पण एकाएक ते दानव शस्त्र उगाख्न ओरड्‌ 
लागले, ( 

"अरे कपटी ब्राह्मणा, तु इद्र नाहीस हे आता आम्हाला निरिच कठले 
आहे. तुद्या बोलण्यावरून आता खरा इद कसा आहे ते आम्ही सहन लोधून 
कादू पण त्यापूरवीं तज्ञ नाक्ञ करायला हवा." 

दानवाच्या हातुन सटेणे। आता शक्यच नन्दते. पण इदराचा महिमा गातांना 
कपी निय स्ञाले होते. त्यांनी इद्राची मनोमन प्रार्थना केली, "हे हरा, माज्गी 
दाक एेकून धाव घे. माञ्यावर येऊ पहाणारे संकट भयंकर आहे. माक्यावर 
दया कर. हे पराक्रमी देवश्रेष्ठा, आमच्या सारख्या ऋषीनी केलेल्या स्तुतिमूेन तज्ञ 
माहात्म्य वाढते, अर्थात तुक््या रहस्यमय पराक्रमाचा भांग भद्याप॒ कोणा 
लागलेला नाही. हे पूज्य देवा ! तुम्ही यापूर्वी अनेक पराक्रम केलेले असन पृढेही 
कराल, तुमचे यशोगान ऋषीनी आपल्या स्तोवात गायि आहे. तुमच्या वज्राच्या 
साहयाने मज्ञे रक्षण करा. तुमचे दिव्य अद्व या दिका वछठवा, 


<५ / चेद्‌ बोलिला अनंतं 


२/८ कमं हाच धमं 
(जदग्वेद्‌ द्वितीय मेडल ) 


“भगवन्‌ ! भ्रभूने या विदवाची रचना केली या विधानाला प्रमाण आहे 
काय? 

“आहे तर | विदव आहे आणि विद्वा प्रभू आहे हेच मोठे प्रमाण आहे 
सजंन व सर्जक दोषे एकच आहेत. अविभाज्य आहेत. प्रकूतीमध्येच प्रजापती पण 
सामावलेला आहे. 

“भगवन्‌ ! ही विघाने ज्ञाते समजू शकतील. पण आम्हाला समजेल अशी 
उदाहरणे द्याल काय ?' 


“वत्सा ! मला हे रहस्य कले ते जे वांघणाच्या कोछचाकडे पहाता 
पहाता कठढले, कोठी जाके बांवण्यासाठी धागे कोटून आणतो. आपत्याच कायेतुन 
तोते धागे निर्माण करतो. त्यांचे उभे आडवे तणावे रचतो आणि आपक्ते जाढे 
विणून काठतो. भाषण स्वतः विणलेत्या जाढ्ात तो तेच पांघरून सुवाने क्षोपतो. 
खरेना?'. 

“होय. कोयाची ही करणी आम्हाला सहज समजण्यासारखी आहे. 

“तुम्हाला वाटेल कोठी हा एक किडा-जंतरू. पण कोठी मा्ञा गुरू आहे 
असे मी मानतो. तो प्रजापती आहे. स्वतः रचलेल्या विदवात स्वतः प्रवेश कल्न 
तो रहातो. सूयं पहाता ना? तोदी प्रजापती आहे. स्वतःच्याच किरणाच्या 
जाकचात तो. स्वतः प्रवेशतो.' 

“कोठी भाणि सूयं दोधांचीही उदाहरणे कढण्यासारखी आहेत. पण विश्वाचे 
वस्त्र पांषड्न प्रभू क्षोपला आहे असे म्हणता येईल काय ?" 


वेद घोलेला अनंत / ८६ 


“ उदाहरण समजून चेण्यापुरते ध्यावयाचे. वरवरं पाहिले त्र काहीच' 
समजणार नाही, पण जरा खोलवर विचार करून आत डोकावून पाके तर 
रहस्य समजेल.' 

“भगवन्‌ ! आपण डो मिटून ध्यान धरता. आपल्या आत पण एखादे 
विइव आहे काय ?" 

डो मिटले की दिसेनासे होते. सृष्वातीस समोर केवत अंधारच असतो. 
त्या अंधारात दिवा लावला की प्रकाश पडतो. 

“ अंतरात प्रकाश पाडणारा दिवा कषा टावायचा, भगवन्‌ ?" 

“डोढे मिटले की मन स्थिर होते. स्थिर क्षाखेे मन एकाग्र होऊन मनन 
करू लागते. त्यामूके अंतरीचे गूढ समज्‌ लागते, त्यालाच ज्ञान म्हणतात, वारंवार 
अभ्यास व मनन केल्याने ज्ञानाचा दिवा चेततो व अंतरातील विश्वाचे दशंन 
घडते.' 

‹ भगवन्‌ | आपण अनुभवलेला असा एवादा प्रसंग वणेन करून सांगाल 
काय?! : 

“अवदय, लहान मोठे अनेक अनुभव मी पेते आहेत, त्यातील एक प्रसंग 
मी तुम्हाला सांगतो- 

माञ्ञे डोक्रे मिटकेले होते. मिटल्या डोढचांनी मी माल््याच शरी राकडे पहात 
होतो. सरोवरात अपके प्रतिविव आपल्याला दिसावे तसेच माह्ञे शरीर मला 
दिसत होते. पण ती काया वेगढ्चाच प्रकारची होती. आकार शरीराचाच. परण 
त्याला डोरे, नाक, कान काही नव्ठते. हे शरीर कोणते वरे ? मी मनन करू 
छागलो, खोरवर विचार करता करता आपलेच जे अंगावर घेऊन बसलेला 
कोरी आठ्वला. किरणांच्या जाठचात प्रकाशणारा सूयं आव्वला. हे शरीरही 
सूक्ष्म जाचासारलेच माह तर- आणि त्या जाठचात हा कोण बरे ्षोपलेला 
आहे ? दिसले ! समजले ! तो होता म्ला प्रभू, माञ्चा अंतर्यामी, माज्ा 
जीवात्मा ! 

‹ म्हणजे भगवन्‌ 1 आपण जीवात्म्याचे दशन घेतले तर ?' 

" वत्स । जसा ज्याचा भाव तसे व्याला दर्शनं धडते. हा सारा जादूचा खेतर 
आहे. माक्ला प्रभु विश्व रचतो. आणि त्याच्याशी खेढत वसतो. ताच जीवात्मा. 
तोच दी काया घडवतो म!णि स्वतः त्यातच रतो. कशी कधी भक्ते घडते. आणि 
कधी नाही." 

"हे सृष्ष्म शरीर कशाचे असते बरे ?" 


८७ / वेद्‌ बोलिला अनंत 


“मला वटिते आप्या स्यू शरीरात जे ज्ञान तं्तृचे जेः पसरले आहे 
स्या तं्तुचेच हे सरीर विणेखे असावे आपला प्रभ. प्राणवायु त्या शरीराचे 
संचालन करतो. म्हणून त्याला सूत्रात्मा असेही म्हणतात. ' 

"प्रभू आपला सूत्रधार आहे. त्याच्या इच्छेप्रमाणे तो आपल्याला नाचवतो. 
आपली जीवनदोरौ त्याच्या हाती आहे असेच ना ?" एकाने विचारले. 

दु्तरा एक शिष्य ॒संतोषपूरवक म्हणाला, * गुरुदेव, आपण जे सांगितले ते 
आम्हाला पटले. आपल्या स्थूर शरीराच्या मात सूक्ष्म शरीर असून ते ज्ञानतंतूच्या 
ताण्यावाण्याने विणकेले आहे हे रहस्य आज आम्हाला कलकले" 


दुस्य एका रिष्याने विचारले, " आश्रमात रहाणारे ऋषौ व त्याचे शिष्य 
ज्ञाडाची सा कादून त्यांची वल्कले शरीरावर धारण करतात. क्र्येकजण 
लोकरीची वस्त्रे घाठतात, आपल्या आश्रमात आपण कापसाचे सूत काटून कपडे 
विणतो. हा कापूस कशापासून होतो ?' 

‹ क्ञाडावर फुलणाव्या फलातन कोपूस निधतो. पण हे फूल धतर एुलांहन 

^ वेगढे आहे. दइतरांच्या सारखा सुगंघ नसला तरी या फुलात बरेच गृण भात. 
याः फुलाला पिज को त्यातून कापूस निधतो. त्याला कातले की त्यातून तंतू 
निधतात, तंतू मागावर घालून विणे की त्यांचे वस्त्र तयार होते." 

‹ पिजण, कातण ही सारी साधी, सर कामे आहेत. नाही ? 

“ तसे पहाता कोणतेच काम सोपेही नाही आणि अवघडही नादी. कामात 
मन रमक पादज. जेव्हा मक्षे मन वस्र विणण्यात एकाग्र होते, तेव्हातेकाम 
सोपे, सरढ होते. पण मन लागत नसले की सूत वारंवार तुट्‌ लागते, कातण, 
परिजिण करता करता मला एक कविता सुची आहे." 

" आम्हाला ती कविता एकायला मिटे ?' 

“का. कवितेचा भावार्थं असा आहे-रात्र जाते आणि उषा पेते.या 
दोघी , मोठ्या कुंशक विणकर आहेत. एकच्या जवठ काढा धागा असून दुसरी 
जवक्र शश्र तंतु आहे. त्यांचे. विणकाम अव्याहत चालू जहे. त्याच्या घाग्यात 
एकटी कच्चा धागा नाही, त्यांनी विणकेले सुंदर वस्त्र पवित्र यज्ञ कार्याति वापरले 
जाते. १ 

“भगवन्‌, कातण पिजणा सारी कामे स्त्रीयांना चांगी जमतात नाही ? 

“पुरुष शती करतात. स्वरौ धरात राहून कातते, विणते, सायकाढ सुं 
आपला किरणांचा पसारा जावरून घेतो. आणि आपले. विणकाम दुसन्या दिवसौ 


बद्‌ बोखिङा अतेत । ८८ 


८ 


परत सुरू करतो. रिकाम्या वेदात पुरुष मागावर वसतो आणि स्तिया सुत 
गुंडाठण्याची वगेरे कामे करतात 
सूत वारंवार तुट्‌ लागते कौ मापण काय करता ?" 

“मक्षे काम स्तुती करण्याचे आहे. मी देवांना म्हणतो, माज्ञे धागे कच्चे 
रादि, तुट्‌ लागे तर ते योग्य होणार नाही. माज्ञे सूत तुट्‌ देऊ नका. 

“मग देव तुम्ाला मदत करतात ?' 

“अर्थात, जो कोणी उद्योग करतो व्याला देव निरिचत साहच करतात, 
आशी, निरुचोगौ माणरसाना देव तरी कशी नी काय मदत करणार वरे ?' 

“सूत कातण्यात त्रुटी राहून ते कच्चे राहित्याने तुटते. हो ना ?' 

"खरे आहे, पण सूत मागावर षेण्या आधीच पारलून घ्यायला हवे 
कातण्यात चूक असली तर विणणान्याचा उपाय कसा वरे चाकल ? म्हणून 
विणणात्याने स्वतःच कातले पाहिजे. कातणे व विणणे दोन्ही कामे एका हाती 
उहायला हवीत. 

^ परण भगवन्‌ ! अशा कामात वे नेल्याने आपल्या ध्यान धारणेत, उपासनेत 
विघ्न येणार नाही का?" 

^ बत्सा ! ही कामे माल्या मते ध्यान धारणेहुन वेगब्छी नाहीत. माक्ञे काम 
हीच माक्ष भक्ती, दीच माक्ष उपासना, देवाजवठ माज्ञे हैव मागणे आहे. 

ह प्रभो, माक्ष वृत्ती तुश्यात रीन होवो, तुश्या डायीच ती सतत राहो, 
माक्ष ध्यान भंग न पावोः मी तुजे स्तुतिगान रीत आहे, त्यातील प्रत्येक प्राची 
सचना निर्दोष होवो. छंदाचा भंग न होवो, अङ्गी काजी देवा तुच पे." 


2; 


६९ / वेद्‌ बलिर अनंत 


३ / ऋतुक्रमानुसार 
(ऋरवेद्‌ द्वितीय मेडल) 


गृत्समद ऋषी ध्यानयोगी होते आभि त्याचवरोबर उद्यमीही होते, ते 
आपल्या शिष्याना सांगत, ‹ स्वतः परिश्रम करा. मी आछक्लासारला वसून खार्ईन 
व दुसन्याने माया भाकरीसाठी कष्ट करावे असा विचार पण मनात येऊ देक 
नका, संसारात सुल कधी शोधून मिक्त नाही जो हाताने काम करतो त्याला 
सुख लाभते. 

ही टकी मला माश्या रुच्या स्थानी आदे. ती घेऊन मी कातायला 
बसो की मन एकाग्र होऊन ध्यान लागते. त्यातरुनः वेल मिढ्राला तर मी 
मागावर बसतो. सुंताचे धागे मोजून भआक्डे लावून वीण तयार ` करतो. त्या 
क्रामामृर्े अंकशास्त्र व गणिताचे ज्ञान होते, ' 

ऋरषीचा बाहेरच्या ज्ञान विज्ञानाशी फारसा संवंच येत नसे कारण त्यांची 
वृत्तीच ॑तर्मुच होती. कापड विणताना धागा कच्चा लागला करौ ते त्याला ' जतु ' 
म्हणत आणि पक्वया सुताला तंतु, हीच नावे ते आपल्या देवस्तुतीतही धालीत 
भह प्रभो, माज्ञात॑त्‌ ज्याप्रमाणे तृत नीह, त्याप्रमाणे माया अंतरी वृत्तीही 
तुक्ष्या ठायीच एकसूत्र राहोत असा माश्या मनाचा योग तुमच्या कृपेने साधो." 

याप्रमाणे वस्त्राच्या उभ्या आडव्या धाम्यांचा मेढ घालता धारता ऋषीनी 
मनाचाही मेढ घातखा होता. मागावर बसून ते सुताचें घागे मोजून छावीत. एक 
ते नऊ, दहा, वीस. मग दशकांचा गृणाकार करीत. तुटछ्ठे धागे सावता सांधता 
त्यांना गणाकाराचो रीत सांपडली. या प्रमाणे काम करता करता सहज ज्ञान क्षाले. 

तथापी ऋषी कोणी मोठे गणित शस्व क्ञ ले नाहीत. कारण त्यांना अतर्मुख 
होऊन रहाणेच आवडत होते. पण ज्ञान काही क्चाकून थोडेच राते ? इद्राची 


वेद्‌ षोएेला अनंत / ९० 


स्तुती करता करता त्यात त्यांनी अकाचा उल्टेव सहज केला. € द्र देवा, मम्ही 
यज्ञाला सुरुवात केलेली आहे. हा यज्ञ म्हणजे एक रय आद्र असे आम्ही मानतो. 
सका पासून कितीतरौ वेगवेगछ्चा वस्तु त्यासाठी जमा होत आहित. नवी 
स्तृतिगाने रचली जात आहेत. रथाची जण्‌ चार चक्रैच असे ऋत्विज येथे बसलेले 


आहेत. रथालां जोडलेल्या घोडचांच्या लगामासारखी त्रिविध वाणी येथे उच्चारली 
जात आहे. सकाठी खालच्या स्वरात, दुपारी मध्यम च सायंकाल्ौ उच्च स्वरात 


तिचा घोष होतो. रथाच्या सात घोडधांच्यासारखे सात छंद आहेत. दहा लिठघां- 
सारखी दश प्रहाची पात्रे आहेत. यां रथात रथी यजमान असून सारथी ब्रह्मा 
आहे. असा हा रथ अगम्ही तुमच्यासाढौ सिद्ध केला आहे. 

या ऋचांमध्ये यज्ञाला रथाची उपमा देऊन त्यात एक, तीन, चार, सात- 
व दहा या अंकाना गृंफून त्यानंतरच्या ऋचांत एक, दोन, तीन या प्रमाणे संख्या 
आलेली माहे 

यज्ञाला रथाची उपम देऊन एकम्‌ची गणना केली. नंतर इद्राला रथांत 
बसून यज्ञभूमौवर येण्यासाठी निमंत्रण देण्यासाढी म्हटलेल्या चेत, 

हे देव प्रेष्ठ इदा, आम्ही तुला आमच्या यज्ञपत भाग षेण्यासाढी 
बोलावीत आहो. या यज्ञप्रसंगी तुमच्यासाठी सोमरस तयार केलेला दहे. तुम्ही 
आल्याने मामच्या धनसाघनात भर पडणार आहे. तरी तुम्ही त्वरित यावे. 
त्यासाठी जापल्या रथाला दोन दोन, चार चार, सहा सहा, आठ गाठ, दहा दहा, 
अरव जोडून यज्ञभूमीवर यावे. 

“है देवराज, तुमचे सोमपात्र येथे सिद्ध आहे. सोम आपल्याला फार प्रिय 
अहि. तरी आता त्वरेने यावे. रथाची गती वाढावी म्हणून शक्य तितके अश्व 
भापण रथाला जोडा. एकम्‌ची संख्या परती वाटत नसेल तर दशकाच्या संख्येन 
अश्वांची संख्या वाढवा,. दहा, वीस, तीस, चाीस, पन्नास, साठ, सत्तर, एरी, 
नव्वद, दांभर-शंभर घोड़े रथाला जोदून अतिवेगाने आपण येण्याचे करा." 

ऋषी याप्रमाणे सहज सर संख्यां ची गणती करीत होते. त्याच सदजतेने 
ते निसर्गातील पदाथचि निरीक्षण करीत. दोषे अद्विनीकुमार सदैव एकमेकां- 
बरोबरच रहातात. त्याच्या या यगु भावाचे सकौतृक ददान करता करता 
संसारातली इतर युगेही व्याना दिसू लागली, त्याच्या युगल गीत नावाच्या स्तुति- 
सूक्तातीक आठापकों शेवटच्या ऋचेत ते म्हणतात- 


है अदिवनीकुमारानो, या यज्ञप्रसंगी क्छ्वागान करून धुंद षले ऋषी 


वं वीर पुरष तुमचे गुणगान करणान्या मंाची स्तोत्रे रचून तुम्हाला बोलावीत 
आहेत. ती एकून मापण उभयत प्रसन्न होऊन यज्ञास यावे.“ 


९६१ / वेद वोिला यनंत 


शेवटच्या ऋ चेती स्तृतीचा संवध जोडून ऋषी पदिल्या ऋवेपासून उपमांची 
मालिका रचतात. 

“हे अद्िनींकुमारांनो, सोमरस कादण्यासाठी खल व वत्ता दोांची गती 
कामी. लागते. त्याप्रमाणे आपण -दोषेही शीघ्र यज्ञस्यानौ या. फठांच्या 
भारानेः वाकटेल्याः वृक्षाच्याः उहाढीवर ग्डांची जोडी क्ेपावते त्या प्रमाणे 
आमच्या समृद्ध यज्ञात आपण सहभागी द्हा. यज्ञात ज्याप्रमाणे गाणारा उद्गाता 
व स्तुती करणारा होता, एकमेकांसह स्तोत्र, व शास्त्र उच्वारतात, ज्या प्रमाणे 
दोन राजांचे संधिदूत जनपदात एकमेकांसह वावरतात त्या प्रमाणे आपण उभयतां 
एकमेकां बरोबर यज्ञाला यावे. = 

“दिवस उगवण्या पूर्वीच दूर रणसंग्रामाला जाणारे शूर वीर तयार होऊन 
बरोबर बाहेर पडतात, पुष्ट क्षालेके मेढे एकमेकादी कषुज घेत खेढतात, दोन सुंदर 
सख्या सारखाच शंगार करतात, दंपतो प्रेमाने आपली कामे एकमेकांच्या 
साहचरयानि करतात त्या प्रमाणे तुम्टी दोघांनी मिढरून यज्ञाला यवि. 

 एलाद्या सुंदर पशूची दोन्ही शिगे रंगवून सजवतात, किवा घोडयाच्या 
दोन्ही खरी एकदम गढतात भयवा रात्रीच्या विरहानंतर चक्रवाक-चक्रवाकी ज्या 
भातुरतेने भेटतात, दोन पराक्रमी योद्धे जसे वेगाने रणाकडे धाव धेतात त्याच 
आतुरतेने तुम्ही यज्ञस्थानी वाव व्यावी." 

“वेगाने वहाणा्या नदीत दोन नावा एकमेकीजवढ् येऊन नदी पार करतात, 
रथाची दोन चाके एका गतीने धावतात, चक्राचा आस आणि व्यास ज्या प्रमाणे 
जोडले जातात, शिकारी कुरे एक सारख्या गतीने शरंवर तुदटून पडतात, भणि 
ज्या प्रमाणे दोन, कवचे जोडी गेली की शरीराचे रक्षण करतात व्या प्रमाणे 
तुम्ही भामचे पालन करा. 

८ हे अरिवनी कुमारांनो, वाव्याच्या वेगवान प्रवाहासारखी अथवा वेगनि 
वहाणान्या नर््ाच्या प्रमाणे आपली गती वेगवती आहे. डोठे दोन पण दृष्टी एक 
असावी त्याप्रमाणे आपण दोषे असून एकच आहात. दोन हात व॒ दोन पाय -ज्या 
प्रमाणे शरीराला मदतरूप आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही उभयतांनी भम्हाला साह्यभूत 

, होऊन उत्तम धन घेऊन यावे." 

“मोठ दोन अस्ते तरी. त्यांची हाल्चाल होऊन त्यातून मधुर वाणी 
प्रकटपे, मतिचे स्तच. दोन असून ते बाला पुष्टी देतात, दोन नाकपुडघांबी सर 
नासिका माची लोभा वाढवते, दोन कान एक स्वर ग्रहण करतात, त्या प्रमाणे 
आपण दोघांनी मिदयून आम्हास सुल चाद." 


वेद्‌ बोकिला अनतं /९२ 


| 


“दोन हात एकत्र जार की शक्तौ निर्माण होते, दोन मेष एकत्र आले को 
त्यांतील जलवायु आणि वारी भिसढले जाऊन पृथ्वीवर पाऊस पडतो. शस्त्राला 


चाकावर्‌ चढवले की धार येते त्याच प्रमाणे हे देवांनो मी तुमचे स्तुतिगान रचे 
आहे. त्यात स्तोत्र व शास्त्र दोन्हींचा समन्वय क्षात्याने वाणौला तेज चदले आहे." 


मरत्येक ऋतु मध्ये होणारे परिवतंन पाहुन या ऋषीना काही वेगढाच भानंद 
होई. ऋत्‌मध्ये पहिला करम कोणाचा ? कोणता छतु उत्तम ? असे श्रदन त्याच्या 
मनात उठतच नसत, त्यांच्या दृष्टीने प्रत्येक ऋतू स्वतःची नवी हवा ेऊन येतो 
प्रत्येक ऋतुचौ देवता वेगी असते प्रत्येक देव भपञापल्या स्वभाव धर्मानुसार 
आपल्याला सुख देत असतो, 

सामान्यतः हिवाढ्रा, उन्हव्ठा व पावसाद्रा असे तीन ऋतु मानले जातात 
प्रत्यक तुचे चार महिने. त्याप्रमाणे चातुर्मासांची गणना करतात. वषि वारा 
महिने नक्षत्रानुसार नक्की केठेले असून त्यावरून राशिचक्राची गणन। करता 


यते. गृत्समद ऋषी गणितात कुशल होते. खगोलशास्त्राची भ्रमेये सोडवतानां ` 
त्यांना फार आनंद होई 


भरत्येक वृतुमध्ये होणान्था परिवतंनास अनुकूल असा आहार विहार भसला 
तर.माणसाला त्यापासून सुख लाभे, त्यादृष्टीने ऋषींनी प्रत्येक ऋतुची देवता 
निरिचत केलेली दिसते. इद्र हा देवांच्यात प्रथम, वसंतं ऋतुची देवता इद्र, मधु- 
वसंताबरोवर माधव त्यश्रमाणे इद्रावरौवर मरुत्‌. देवांचा ` कारागीर त्वष्टा, 
त्माच्याव रोव र शुक ग्रीष्म असतो. ग्रीष्माचा ताप शुचौ वाढवणारा-त्या ` उष्णतेचा 
देव अग्नी. त्यानंतर नभ व नभस्य यांचा इद्राशी संध जोडन अरुण व मित्र या 
देवाचे भधिष्ठान वर्षा छऋतुत, त्याचप्रमाणे हिवाढघाचे हेमंत व शिशिर, उन्हागधाचे 
वसंत व ्रीष्म. पावसाठ्घाचे वर्षा, शरद अशी हवामानाभ्रमाणे गणना करेली 
आदे. केवक्र हवामानाची परिवतंने पाहुन नगे तर मानव हिताचा विचार करून 
यानी ऋतुचे वर्गीकरण केले आ1हे, शिशिर व वंसंताला जोडणारा माधव, 
मरुतांच्या वावरी षासून आपले रक्षण करतो, ग्रीष्म वर्षा याना जोडणारा शुक्र, 
वर्षा-शरदाचा संयोग सावणारी शुचौ, नवरचना करणारा त्वष्टा व स्फूरती व 
चैतन्य देणार देव भग्नी ही मानवी जीवनातील हितकारी तत्वे आहेत. शरद-हेमंत 
व िशिराचा मेक असला की वर्षा ऋतुमूढ होणारे अनिष्ट परिणाम दर होतात. 

तूच हवामान लक्षात घेऊन साधे सरठ जीवन जगणान्यांना सर्वच त्तु. 
सुखदायी असतात. हवेतीर परिवतंनामृे तन-मनाची हानी ज्ञाटी तर रक्षण 


करण्यास देवता तत्परच असयात. त्या देवाची स्तुती व प्रशंसा मानवाला मागं- 
दशंक ठरण्यासारखी आहे. ही उपदेशवाणी, ही बोधनचने मानवाला सावधान 
करणान्या दीपस्तंभासारखी आहेत. > 


वेद गोकिला अनेतं / ९३ 


४ / चंद्र व चकोर 
(ऋर्षेद द्वितीय मेडल) 


ते एकर मोठे तत्वचितक ऋषी होते. आपल्या आश्र मांतौल कामाचौ त्यांनी 
व्यवस्थित वाटणी केलेली होती. स्वतःचे काम ते अतिशय नियमितपणे करीत. व 
इतरांच्या कामावर लक्ष ठेवीत. 

गे काही दिवस ऋषी कल्या तरी विचारात पडले होते, शिष्यांशी 
बोलणेही कमी क्ञाले होते. त्यांची कोप्या उरण्याचौ वेढही बदली होती, 
त्यांच्या नियमित नित्यक्रमात खंड पडला होता, इतका की रोज तिथी बदलावी 
तसा त्यांचा दिनक्रम बदलत होता, त्याच्या जवछचे दोन चार शिष्य ह परिवर्तन 
लक्षपूवंक पहात होते. पण गुरुना त्याबदृक विचारावे कोणी व कस १ दोन चार 
महिने असेच गेले. ५ 

एका संघ्याकाक्री ऋषी बाहेरच्या ओट्यावर बसले होते. त्यांच्या मुखावर 
आनंद स्पष्ट दिसत होता. त्यांना जे जाणून च्यायचे होते ते कढल्ासारला 
संतोष क्षेला दिसत होता. त्याचे शिष्य ही संधी साधून त्यांच्या जवढ गेले व 
प्रणाम कलन हात जोडून उभे रादि. 

ध्या. यरा सौम्य श्िष्यांनो, तुम्ही जापण होऊनआकात है बरेच कषा, 
नाहीत्तर मीच तुम्हाला वोलवावे असा विचार करीत होतो. गुर प्रसन्नतेने 
म्हणाले. 

“आज्ञा करावी भगवन्‌. आमचे काय बरे काम होते ?' एका शिष्यान 
विनयाने विचारले. 

“ बरेच दिवस एक रहस्य जाणून वेष्याचा प्रयत्न. मी करीत अहै. व्या 
विषयी वदे काही मला क्ले आह. अर्थात त्याविषयी संपूणं ज्ञान केवट होई 
कोण जणे! 


वेद्‌ बोलिढा अनत / ९४. 


^ भगवन्‌, आपण आम्हाला नेहमीप्रमाणे पृत्र, वत्स, शिष्य, बंधो याप्रमाण 
न बोलावता आज “ सौम्य ' का म्हटले वरे ? हे संबोघन नवीन आहे." 

“ होय. माक्ष्या जेखीही ते नवेच आहे. तुमचा संबंध सोम-म्हणजे चंद्र 
याच्याशी निकटचा आहे. चंदर आणि सूयं याच्या परस्पर संब॑धाविषयी मी गेले 
कित्येक दिवस विच।र. करतो आहे. 

“आपल्या गणनेप्रमाणे सूं रोज सकरी उगवततो व सायंकाढी मावढठतोः 
परण चंदराचा उदयास्त सूथोक्षारखा नियमित नाही. आज पौणिमा आहे. भाकाशात 
पूणे चंद्र उगवला आहे. त्याचे दन सहजरितीने होत आहे. ही पौिमा-राका 
हिची मी स्तुती करतो. कारण तिच्यामूटे आपल्याला कितीतरी साघने उपलन्ध 
क्षाली आदत. तुम्ही पराकमी वीर पुरुष आहात. राका दीधं आयुष्य देणारी 
आह. 

"हे भाग्यशाली राका ! विविध स्पे व सदर मतीसह आपण यावे. आमच्या 
तन-मन धनाचे पोषण करावे. 

*आज पौणिमा आहे. सोढाही कला एकवटून पौणिमा विकसित श्षाली 
आहे. उद्यापासुन त्यातील एकेक कला कमी होत जार्ईल, त्याचवरोवर , उदयाक्ञा 
उशीर होत जार्दल, हा वद्य पक्षातील क्रम. शुद्ध पक्षात कला रोज वाढत जाईल 
व उदयाची वेरही। लवकर येईल. पौणिमेनंतरवा पश्च तोः वर्य. पक्ष, भमावास्या 
हा त्या पक्नात्रील शेवटचा दिवस. त्या दिवशी चंदराची एकच कला असते. पण ती 
दिसत नाही, प्रतिपदेसही त्याचे दर्शने होत नाही, अमावास्येनंतरचा पक्ष तो शु 
पक्ष. किर्येकदा . पंधराच्या एेवजी चौदाव्याच दिवशी अमावास्या येते. व्यावेरौ 
रात्रीच्या शेवटच्या प्रहरी चंद्रे दर्नि होते. 

“ पूणं विकसित चंद्र बिवाने शोभणारी राका व चंदर दर्नाला जोडलेली 
“ सिनीवाली ' अमावास्या यांचा यज्ञ प्रसंगी संयोग होतो. त्या दोन्दी तिथीन।. 
कहु " असे म्हणतात. आपल्या जीवन यज्ञातही चढत्या पडत्या स्थितीचा असाच 
संगम होतो. कलांचा हा कम अव्याहत चालूव आहे." 

“ भगवन्‌ चंद्राच्या कला कमी होण्याचे काय वरे कारण ?' 

“कारण चंद्राला स्वतःच प्रकाश नाही. चंद्र सूर्याचा प्रकाश घेऊन त्याच्या 
किरणांचे परावतंन करतो. सुयं व चंदर या दोन ग्रहाच्या मध्ये आपली पृथ्वी अह. 
किरणांच्या परावर्तनामुे आपला खूप लाभ क्ाठेला माहे. आपण सवं धरित्रीची 
संताने आहोत. उंच माकालात प्रकाशषणाव्या सूरयापासून आपल्याला पोषण मिठते 


९५ / वेद्‌ बोलि्टा अनंत 


म्हणून आपणं त्याला पूषन्‌. म्णतो. चंद्र सूर्याच्या प्रवर किरणान। सौम्य, तर 
करतो म्हणून आपण त्याला सोम म्हणत्तो" 

भगवन्‌ आपल्या यज्ञात आपण सोम व पूषा या देवतांचे पूजन करतो. या 
दोन्ही देवता एकदमच येतात असे आपण त्यचचि वर्णन केके आरै. ते देव म्हणजेच 
चंद्र व सूं काय?' 

‹ निसर्गतः विरोधी दिसणारी तत्वे असतील त्यांचा समन्वय साधून त्यांतून 
आपला लाभ करून घेणे हेच मानवी जौवन, म्हणून तर आपण जौवनाला ‹ यज्ञ ” 
म्हणतो. यज्ञात पौणिमेचौी राका व अमावास्येचौ सिनीवाली एक होऊन कुह 
खूपाने येतात त्याच प्रमाणे रात्र व दिवस यांचा समन्वय, ऋत्‌ ऋतंचा संगम 
होत असतो. जीवनयज्ञात पूषा व सोम, सूं व चंद्र यांनी एक होऊन यावे अशी 
आपण प्रा्थेना करतो." 

" भगवन्‌, चंद्राला आपण सोम म्हटले. सोमरसाशी त्याचा काही संबंध 
आहे काय?" 

होय. तेच मला सांगायचे आहे. चदर,व सोम एकच आहेत हेच रहस्य मला 
कठले आहे. तिथीनुसार कमी जास्त होणाव्या कलां चा संबंवही समजून पेण्या 
सारा आदह 

भगवन्‌, आम्ही असे एके आहि की एक सोमवल्लौ असते तिला 
सौणिभमेच्या दिवदी पंधरा पाने असतात; वद्य पक्षातीलः प्रध्येक दिवशी तिचे एक 
एक पान शक्ते व शुद्ध प्रतिपदेपासून तिका रोज एक नवे पान णुदते माणि 
पौणिमेला परत पंधरा पाने होतात. है खरे आदे काय ?' 

‹ एका दृष्टीने ही गोष्ट सत्य आदे. चद्र हाच सोम म्हटल्पावर चंदराची 
कला म्हणजे सोमाचीही कला. हे रहस्य उमगे तर ही गोष्टी कदटढण्यासारखी 
आदे. 

५ भगवन्‌, तर मग सोमाचे रहस्य आम्हाला समजावृून दयाल काय (& 

“असे पहा, चंद्राचा संबंध आपल्या मनागी आहे. चंद्र शीतक आहे तर मन, 
सौम्य भि. अभ्यास कैला तर हे कठून पेल. सूर्याची किरणे किती तीक्ष्ण 
आणि उष्ण असतात. चंद्र ती किरणे अंगावर घेऊन त्यांचे परावतंन करतौ. 
सूर्याची किरणे सर आकती तर वृक्ष-वनस्पती त्याच्या उप्णतेने जून जातील 
पणं चंदराने परिवर्तित केलेल्या सौम्य तेजाने वनस्यतीना जीवन भिकते. चंदराचे 
सौम्य चांदणे सर्वाना सुखद वाटते. " 

“ भगवान्‌, चकोर नावाच्या पक्ञाविषयौ भाम्ही एेकले आहे. त्याचौ भूक व 
तान चंद्राच्या चांदण्याशिवाय भागतच नाही है खरे अहे का 2?" 


वेद्‌ बोला अनेत / ९६ 


“ सोमवल्ीचे रहस्य आहे तसेच या चकोरचेही. आपल्या जीवनाचाच 
विचार करा म्हणजे ते कटठेल. मातेच्या गर्भाति रहाणाव्या जीवुचे पोषण कोण 
करते? माता लारट, आंबट, तिखट, तुरट, वगैरे रसांचा आहार षते. त्या 
स्वाचि सार घेऊन गमं पोषला जतो. ते सार म्हणजे सोमरस. सूर्याची प्रवर 
किरणे अंगावर धेऊन चंद्र, वृक्ष-वनस्पतीवे पोषण करतो. तो चंद्र मातेसारखा 
असून गभतिील जीव चकोरासारखा असतो, म्हणून गभकि सौम्य सोमरसावर 
ज्याचे पौषण होते असा~ म्हटके आहे. 

“भगवन्‌ अपण सांगितले ते सहज समजण्याजोगे आहे. चंद्र आणि चकोर 
सोम आणि सोमवल्ली, ही उदाहरणे जीवनात उपयोगी ठरण्याजोगी भादेत 
त्याचप्रमाणे पौणिमा, अमावास्या, शुद्ध व वद्य पक्ष, सूं व चंद्र यांचा परस्पर 
संबंघ जाणून घेतत्याने मोठाच लाभ होण्यासारखा आहे. या सर्वाविरून एक गोष्ट 
कूल येते-सू्ं हा पूषन्‌-आपक्ते पालन करणारा पिता असून, चंद्र हा सोम~ 
अमृतपान करविणारी माता गाहे. 

“चंद्रवसोम याना ऋषी देव मानतात. सोमाच्या ठायी मातेची कर्णा 
आहे. तोही पालन करणारा पिताच अह, पण त्याच्या दिकाणी असलेत्या करुणे 
मुके भक्त त्याला माता म्हणतात. हा भावाथं यातन निधतो, 

“ आपण या दोन्ही देवांची स्तुती करू या. 

„ “दहै सोम भणि पूषन्‌-आपण उभयता आमच्या धन साधनाचे जनक व 
जनेता आहात, त्याचप्रमाणे आकाश व पृथ्वीचेही भापणच जन्मदाते बाहा. आपण 
भ्रकट होताच सक्छ लोकांचे रक्षण करता. देवानी अमृतरस देण्यासाठी आपके 
निमित्त योजलेले आहे. र 

“हे सोम व पूषन्‌-आापण सोमरस देणारे आहा. भपल्या कृपेने वषि 
चक्र फिरत रहति. त्यात बारा महिन्यांच्या बरोबर एक अधिक मासही माहे. 
विषुववृत्ताच्या दोन्ही बाजूने मयनाच्या गतीनुषार पके रथ चालतात. आमच्या 
मनाला विजयी करून आपे रथ म्हणजे आमचे मनोरथ होय. 

“है सोम भाणि पूषन्‌ { आपण दिव्य देव आहात पूषा सूयं आकाशात राहून 
सवं भुवने दर्शन करण्यासाठी रथावर आरूढ होऊन फिरत असतो. सोमक 
हा पृथ्वीवरील सवं पदार्थाचा निर्माता शदे. पूषा-सयं आमच्या वृद्धीटा पोषण 
देतो तर चंद्र-सोम हा जीवनाचा पोषक आहे. 


“ वस्तुतः सोमरसाचा प्रेरक चंदर असून बुदधितत्वाचा पोषक सूं आट. म्हणून 


९७ / वेद्‌ बोिला अनंत 


तर सवं देवांची माता अदिती म्हटलौ जाते, विद्वांतीर सवं प्राणिमार््राना अनुकूल 
राहून ती मतिप्रमाणे त्याचे पालन करते." 

“या स्तुतिसुक्तांत ऋषीनी अदिती मातिचे स्मरण क्न खरोखरीच 
मातिच्या करूणेला नमन केले आदे. मातृभावानेच चंद्रमा अमृताची वर्षां करतो. 
विदवातील ओषधौ वनस्पती चंदराकडून सोमरस घेऊन पुष्ट होत।त, । चंद्रौदय 
ज्ञाला की चोचीने चांदण्याचा घोट घेऊन मी अमृताचा स्वाद चाखोन' मशा 
भावनेने चंद्ाच्या वाटेकडे डोरे लावून बसलेल्या चकोराचौ तहान चंद्राखेरीज 
कोण वरे भागव्‌ शकेल ; चंदराच्या जवढ जाण्याचौ शक्ती त्या पालरांजवछ नाही, 
पण भक्ताच्या अंतरीची हाक एकन देव प्याच्याकडे धाव घेतो, त्याप्रमाणे चंद्रच 
चकोराकडे येतो व त्याची तहान भागवतो, 

“ चंद्र किरणांचा ञास्वाद घेतल्यावर चकोर संतोषाने जो आनंदोद्गार काढतो , 
तो एेकणारा कोणी कवी असतोच ना ? ऋषींची वाणी सोमरसासारखीच गोड आहे. 
त्याच्या ऋचा अमृतासारख्या गोड शब्दाथनि काठोकाठ भरलेल्या आहेत. यज्ञाला 
सुरुवात क्षाल्यावर आपल्या मधुर छंदातील ऋचा ते म्हणू लागले कौ दृद्रादी देव 
आपल्या आसनावर त्या एेकण्यासाढी येऊन वसत, त्याच प्रमाणे यज्ञाचौ पूर्णाहुती 
क्षाल्यावर ऋत्विज स्तुतिवचनानौ देवांचा सत्कार कर्न त्यांना निरोप देत. 

पूर्णाहुतौ क्षाल्यावर आनंदात मग्न क्षालेले ऋषी नेहमीच्या अभ्यासाने ऋचा 
म्हणत रहात. गत्समद ऋषौ असेच एकदा ऋचा म्हणत असता इंद्राला त्या एेक- 
ण्याची इच्छा क्षाी. पण पूर्णाहृती होऊन निरोप घेतल्यावर परत कसे ज।यचे ? 
महणून त्याने चातकाचे रूपं धारण केके व ऋषींची वाणी तो लक्षपरवैक एक्‌ 
लागला, 

चातकं रुपाने आलेल्या इद्राची ऋषीना ओढख पटताच त्यांना अतिशय 
आनंद क्ञाला, शेजारी बसङेल्या यजमानाला ते सांग लागले, ' हे पुण्य शारीन्‌ ! 
हा शकुनि पक्षी या प्रमाणे येथे येऊन बसला आहे हा फार चांगला शकन आहि. 
त्यातून हा दिव्य कपिजल पक्षौ आदे भापला इष्ट देव इंद्रच आहे म्हणाना ! ' 

“ ऋषीनी त्या पक्षाला आदराने संबोधून म्हटले, “ आनंद विभोर होऊन 
वारंवार मधुर शब्द करोत असत्या शकुनवंत चकोरा ! आमच्या भंगणात तु 
आत्याने आमचे निर्दिचित मंगल होईल. तुद है हितकारी कायं सामान्थाना समजत 
नाही. शकुनी शुभं शकरुन करून स्वतःचे व इतरचेही कल्याण करतो. कर्णाघार 
ज्याप्रमाणे प्रवाहातील खडकांपासून वाचवून नावेछा सुरक्षितपणे पुढे नेतो. 
त्याप्रमाणे तुक्षो शन्द आम्हाला उत्तम मागं दाखवीत आहे. 


वेद्‌ बोटिरा अनंत /९< 


“है चकोरा, गोड शब्द बोरत भाजु बाजूला वरा टी, इकडे तिकडे फिरत 
रहा. पण उडताना मात्र साववान रहा, कोणौ श्येन अथवा गरड षडप घालून 
तुक्षा घात करणार नाही ना, कोणी पारी बाण तर मारणार नाही ना ह्याची 
काटठजी घे, या दक्षिणेकडे बसून तू मधुर शब्द बोल." 

“बधो, शकुमि ! आमच्या गृहशाकेच्था उजव्या बाजूने येऊन गोड गोड 
बोल. तृज्ञा शकुन मंगलकारी भाहे.' 

ऋचः ही स्तुतिवचने एेकून चकोर बानंदित होऊन आपण इद्र आहोत, 
हे विसरून गोड मावाजात मंगल गौत गाज लागला. ते एेकून ऋषी स्तुती करू 
लागले. 

“ ठेका त्विजानो { आपण स्तुती गातो त्याचप्रमाणे हा चातक पक्षीही 
गीती गात आहे, होता स्तृति करतो व उद्गाता गीती गातो पण ह! पक्षी 
दोन्हीही प्रकारे गातो आहे ! " 

“है चकोरा ! उद्गात्याभ्रमाणे सामगान करीत, होत्यासारखे स्तुतीबे शंसन 
पण तू करीत आहेस ! लरोखरीच उत्साहीत होऊन घोडे ज्याप्रमाणे फुरफुरतात” 
व्याभ्रमाणे तुङ्ञा शब्द एकून आमचा उत्साह मनात मावेनाखा क्षाला आहे. बाम्ही 
सवं मूक होऊन तुक्षाच शब्द एेकण्यासाठी आतुर क्षाो आहो. आमच्या माज्‌- 
बाजूला उडत रहा. मधुर गीत गात रहा. सारंगीची तार खेचल्यावर जसा 
मधर सूर निघतो त्या प्रमाणे गोढ स्वरात मंगल शब्द करीत रहा" 


81 


९९ / चेद्‌ बोलला जनत 


५ | जीवन एक यज्ञ 
(ऋग्वेद ठति ५डल) 


महषीं विरवामित्र मंवद्रष्टे ऋषौ होते त्यांनी विविध अनुभवाच्या दवारे 
ज्ञान संपत्तीची भांडारे मिकरविी होतौ. अनुभवांती त्यांनी एक निय धेतल। 
होता. ऋषीने एका जागी स्थायी निवास करू नये. स्वतःचे स्थान, स्वतःच आश्रम 
म्हटला की माया, मोह आलाच. आणि त्या मागून त्या शिवाय इत राच्या बदहूल 
वैरभाव पण आलाच. † 

पूर्वाश्रमी ते मोठे चक्रवर्ती सम्राट होति. राज्यपदाचा अनुभव घेऊन त्यांना 
कलन चुकले होते की राज्य मिक्रात्याने गवं होतो. राज्य सोडूनःते ग॑गेच्या काटी 
तप कर लागले, त्याच्या कठोर तपस्येने इंद्राचे आपन डकछमढू लागे व त्याचा 
तपोभंग करण्यासाठी इदराचौ माया मेनका तेथे जाऊन पोचली. ऋषपौनी तिचा 
स्वीकार केका. जीवनाचा एक वेगद्धाच अनुभव घेतला पण तपोबल त्यात नाहीसे 
जलाल. ऋषीनी ' काम ' जिकून परत सात्विक तपाला सुरुवात केली चराचराबदल 
शत्रुभाव सोदून मित्रभाव मनात निर्माण दावा अश त्यांची सात्विक साधना 
होती. 

गंगा किनारी त्याचा आश्रम होता. प्राणिमात्राच्या ठायी असक्ला भित्रभाव 
जागवून, वन्य पशुपक्षी, वृक्षवेलौंशौ देषील त्यांनी मंत्री साधली व त्याचा निरोप 
घेऊन ते तेथून निघाले, 

ऋषी एकटे, एकाकी भारताची यात्रा करीत होते. फिरत फिरत ते रमणीय 
सिधुप्रदेशात अञि. तो देश त्यांना आवडला. एका निर्जन पणंकुटीत ते राहू लागले. 

त्याचि नाव सर्वाना माहीत .होते. ज्ञान विज्ञान व अनुभवांची भांडारे 
त्याच्या जवढ भरपुर भरकेली होती. या विद्याधनाचौ विशेषता असी कौते 
खर्चून टाक्रले तर वाढते, त्याचा संचय केला तर नाश पावते. असे दै अद्भूत 


वेद बोला मनेत / १०० 


घन ! ऋर्षीनी वास केला व्या जागी पहाता पहाता मोठे विद्याधाम निर्माण क्ञाले, 
दुरदरुरच्या प्रदेशांतुन जिज्ञासु माणसे तेथे येऊ लागली ऋर्षीच्या पावलांनी पीत 
ज्ञलेत्या त्या सुंदर भूमीवर “ मंगल भवने ' बांघली जाऊ लागली. त्या प्रदात 
अन्नधान्य आणि पाणी यांची सुबत्ता होतीच. आता वसतीही वाद्‌ लागली, पर्णं- 
कुटीचा आश्रम आणि आश्रमाच्या परिसरात मोड विदव विद्यापीठ निर्माण क्षाले, 

तो आश्रम म्हणा, विद्याघाम म्हणा कौ विद्यापीठ त्याचे कुलपतती होते महर्षी 
विश्वामित्र. कोणाही मानव पुत्राला तेथे प्रेद हवा असे तर त्याची प्राथमिक 
कसोटी घेतली जाई, त्या कसोटीतून पार क्षाल्यावरच त्याला प्रवेश मिक, 
एरवी कोणीही थोडे दिवस तेथे येऊन रहात. विहार करीत, त्याना कसकेही बंधन 
नसे. पण प्रवेश मिालेल्या शिष्यांना मात्र विद्याघामात राहून नियमांचे पालन 
करून तेथील कामात सहभागी ब्हावे लागे. 

पण असे कृपापात्र ऋषी फार थोडे होते. वर्षाकाठी एवाद्या ऋषीला 
निवासात प्रवेश मिटे. पण अशा स्निष्ठ सुचरित ऋषींची संस्याही हद्‌ हन्‌ 
वाद्‌ लागी, आश्रमाचे संचालनही तेच करू लागले. महर्षी दरद्‌ रच्या प्रदेशात 
धमंकायौसाठी जात, बरेच दिवस रहात. पण आश्रमाची कामे व प्रणालिका 
निविध्न चालत, महर्षीची प्रेरणा भागंद्शंक होती. 

त्या विद्याधामात वास करणारे ऋषी चतुर व विविध कला-शास्तरात निपुण 
होते. कोणाला वस्तु शिल्पादि शास्त्रे अवगत होती तर कोणी. ज्ञान-विज्ञानाच्या 
शाखांत पारंगत होते, तर कोणी संगीतवियेचे उपासक तर किश्येक नीतिश्ास्वात 
प्रवीण होते. महषीं स्वतः तर अनुभवांच्या बढाने अनेकविध विद्यात पारंगत होते. 
आश्र्मातील सवं ऋषींवर त्याच प्रेम होते. त्याच्याशी मिदून मिसलून विनोद 
गोष्टी करताना त्यांना संकोच वाटत नसे. त्यांची शिकवण होती- 

“भित्रानो, हे विश्व फार मोठे आदह, विशाल आहे पण त्याचा विस्तार 
मोठा असला तरी भाव मात्र एखाद्या पक्षाच्या घरटचासारख। आहे. त्या 
एवडचाज्ञा नीडात पक्षी, माता, पित्ता व पिल्ले रहात असतात. सूर्योदय होताच 
सारी उडन जातात, घरटे रिकामे होते. रात्र होताच परत सर्वंजण त्या घरटघात 
निवान्यासाठी येतात, 

“ माणूस माणसासारखा क्षा तर सारे विवेच त्याचे मित्र होऊन जार्श्ल. 
वैराची, शवरर्वाची भावना नाहीली होऊन प्रेमभाव निर्माण होईल. आपला आश्म 
ही विष्वाचीच प्रतिङृती आहे व सगरे आश्रमवासी हे 'विदवामित्रचः आहेत. 

महर्षीची ही भावना भधिक स्पष्ट ब्हावी म्हणून एका शिष्याने त्यांना 


१०१ / वेद बोलला अनंत 


विचारले, * भगवन्‌ ! विङ्वामित्र हे तर आपके विइवविख्यात नाव } त्या 
नावाचा जधिकारं आम्हाला कसा वरे प्राप्त होईल ? 

“बंधो !" विदवामित्र म्हणाले, ' मान्ञे नाव आहे कौशिक गाधिन., पण 
जीवनाति वेगवेगठे अनुभव घेऊन मी एक रहस्य समजून घेतले ते है की, विश्वातील 
चराचर हे मित्रत्वाच्या भावनेने भरलेले अहे. प्रत्येकाच्या ठिकाणी असलेला गुण 
ओढलून त्याची स्तुति-पूजा करावी. दोषभाव असेल तो दुर करावा. तुम्ही सवं 
वेगवेगद्छचा विद्या व कलामध्ये कुरार आहात. व त्यात प्राविण्य भिकरवौत माहा, 
ते योग्यच आह, पण ज्या विद्ये मनात रागद्वेष निर्माण होतो, वादतो ती विद्या 
काय कामाच ?' ॥ 

“ भगवन्‌ रागद्ेष कशामूे निर्माण होतो ? 

“ मानवाचौ ती दुव॑लता आह. मानवामध्ये अग्नीचा वास आहे. त्यामूढरे तर 
उष्मा, चेतना, साहस, प्रेरणा व सामथ्यं हे त्याला भिकते. त्यासाठी त्यां अग्नीला 
सतत समिद्ध ' प्रज्वलित ठेवणे आवदयक आहे. काही कारणाने अग्नी जर मंद 
क्ञाला, जीणे अथवा शिथिल ज्ञाला तर माणूस दुबल होतो, अशक्त होतो. भास, 
प्रमाद वगैरे दोष त्यांच्यात येतात व त्यातूनच राग-द्रेष निर्माण होतात. 

" भगवन्‌ ! अंतरातील अग्नी मंद पडू नये यासाठी काय करावे बरे?” 

' प्रत्येकाने काहौ ना काही कामात व्यस्त रहावे. मनात येणास्या विचारराना 
आचारात उतरवण्यासाठी तत्परतेने हातपाय हलवावे. केवठ विचारात मग्न 
असलेली माणसे प्रमादी होतात. आणि केवत आचार करणारी विचार शन्य 
माणसे शिथिल होतात. ॥: 

खरे म्हणाल तर जीवन हा एक यज्ञ आहे. त्या यज्ञात सवंच देवता सहभागी 
होत असतात. त्यात सवंप्रथम अग्नीचे स्थान आह. प्रत्येक जण आपआपल्या परीने 
अग्नीचे भजन पूजन करीत असतो व त्यायोगे नित्य नवी स्फूतति व चेतना मिते, 

^ भगवन्‌, अग्नीचे आवाहन करण्यासाठी कोणती स्तोत्रे म्हणावौत ?* 

"कोणा यजमानाला मोठा सोमयाग करावयाचा असतो तेन्हा तो प्रथम ऋत्वि- 
जाना त्यासाठी आमंत्रण पाठवितो. ज्या दूताकरवौ निमंत्रण पाठवले जाते त्याला 'सोम 
भ्रवाक्‌ ' असे म्हणतात. दूत ऋत्विजाच्याकडे जाऊन व्याना विनंती करतो. “हे 
भगवन्‌ सोमशमा नावाचे यजमान सोमयाग करू इच्छितात, त्याप्रसंगी अपण 
ऋत्विज म्हणून यावे." 

सोमयागे आमंत्रण ऋत्विजाला मोठे आनंददायी ` बाद्ते, ते या शुभ 
आमंत्रक सोमप्रवाकाचा आदरसत्कार करतात. 


वेद बोलिछा अनेत | १०२ 


याप्रमाणे ऋत्विजांना यज्ञाचे आमंत्रण दिल्यानंतर मग्निदेवाला आमंत्रण 
य(वयाचे, सोमप्रवाकावरोबर हे मामत्र पाठवताच अग्नीचौ स्तुति केटी जति. 
^ हे अग्निदेव ! या जीवनयज्ञात यजन करण्यासाठी ताजा सोमरस काढावयास 
हेवा. माक्ष भावना हाच सोमरस असून त्या भावनेचे प्रेरक आपणच आहात, 
तुमच्या कृपेने मौ सौम-वाहक क्षारो. त्यात प्रमाद वा आर्त होढ नये जशी 
शक्ती मला द्या. या यज्ञात जे देव येतीक त्याचे यजन-पूजन योग्यरितीने करू 
शकेन अदी सूतं मला या. सोम वाटण्यासाठी ज्याप्रमाणे दोन पाषाण लागतात, 
त्याप्रमाणे हा सोमयाग पार पाडण्यासाठी मला वठ द्या. 

“हे अग्निदेव ! हा काही माक्षा पहिलाच यज्ञ नाही. आम्ही आजवर अनेक 
यज्ञ केलेले भदहित. आमची वाणी वृद्धी पावो. ऋत्विजानो, समिधा व आहृती देऊन 
तुम्ही अभ्नीला प्रदीप्त ठेवा, जीवनयज्ञ असंड चालू ठेवावा व विविध प्रकारे 
स्तुती, वाणीव्यवहार चालावे म्हणून तर देवांनी ऋषींच्यावर कृपा करून त्यांना 
दिव्यदशंन दिले. त्याच्याच प्ररणेमूे कविता-ऋचा रघल्या गेल्या. त्याच ऋचि 
मान करून देवांची स्तुती करावी अशी ऋत्विजाची इच्छा आहे. 

“हे अग्निदेव, आमच्या यज्ञकमासाढठी ज्याप्रमाणे देवांची प्ररणा लाभली 
त्याचप्रमाणे आमच्या जीवनयज्ञाचाही प्रारंभ होत आहे. विचक्षण ज्ञानीजनानी 
त्याचे दशेन केलेले आहे. त्या विद्वानानी आपली स्तृती करताना म्हटले 
अहि, “ अग्नीने जन्मतःच पृथ्वी व अ।काश या सुख साधके माहे, त्याने देवाना 
चेतना व मानवांना स्पूरतीं दिली आहे. अंतरिक्षातील जलमरातृरकाच्या पोटी तुमचा 
जन्म क्षाला. तुमचे ते दशनीय बालरूप देवांनी व ज्ञानीजनांनी प्रत्यक्ष पाहिले 
आहे. तुम्ही देव ब मानव या उभयतांचे सरक मनाचे उदार बंधू-मि्र आहात,” 

“ आपला जन्म होताक्षणी अंतरिक्नातील सप्त॒ जल्देवतांनी आपल्याला 
ओटीत षेतले. अपले सूदर तेजस्वी स्प त्यांच्या अंकावर शोभू लागले. ज्याप्रमाणे 
शिगरू जन्मताच अश्विनी त्याचा सांभाठ करू कागते त्याप्रमाणे जलदेवता 
अ।पल्या जन्मानंतर लगेच मापे लालनपालन करू लागल्या. आपत्या त्या 
नवजात रपाचे दषंन ज्ञानीजनांना घडके होते, 

जन्मतःच अग्नीच्या स्वच्छ व शुद्ध तेजाने अंतरिक्ष उजद्ून गेले. अग्नी 
्षाकलेला रहात नाही. पण जल्देवतांनी आपल्या पदराखाली त्याला क्षाङून 
घेतले आहे. भाश्च हे की जलाच्या संयोगाने अग्नौ विक्चला नाही कौ अग्नीमूे 
जलाची वाफहौ ज्ञाली नाही. या -सात चीरतरुण जलदेवता अंतरिक्षात्त एकव 
रहातात. या सातीजणी एकाच उदरात अग्नीला घारण करतात, 


१०३ / वेद्‌ बोलिला नेत 


पाण्यातुन प्रकटणान्या अग्नी चौ किरणे विविध रूपात चमकतात. अग्नीमूढ 
पुष्ट क्षारेत्या जल्देवता कामधेनूप्रमाणे सर्वाना प्रेमामृत देत असतात. पृथ्वी व 
द्यौ या अग्नौच्या माता आहेत. 

“ हे अग्नी तुमचा जन्मदाता पिता बलवान असून मूतिमंत प्रेरणा व चेतनेचे 
प्रत्यक्ष स्वरूषच आहि. व्यामुके तुमच्या किरणांतून आम्हाला स्फूर्तीं भिकठते, 
जीवनाला गती मिते. तुम्ही प्रसन्न ज्ञाला को मेघात्रून पर्जन्य धारा वषं लागतात. 
अंतरिक्षातील वायू हे तुमचे सहचारी असून जलदेवता आपल्या जव रहातात.' 

अंतरिक्षातीर विशाल परदेशात सात जल्देवतांनी मिलू अम्निदेवाचे लालन 
पालन केलेले आहे. त्या सात जलमातुकांच्या ठायौ अग्नीचा सुप्त वास आहे. 

“ है अग्निदेव तुम्हौ जगताचे जनक पण तुम्हाला धारण करणास्या माता 
या जलदेवता भेत. तुम्ही मानवांचे रक्षणहार आहात. रणसंग्रामात जेष्ठा 
वीराच्या साह्याला तुम्ही धावून जाता तेब्दा तुमच्यावर आक्रमण करण्यास कोणी 
वजत नाही. | 
“ अहो तुमचा जन्म जलदेवीपासून क्षाला त्याचप्रमाणे तुमचा अवतार ओौपधौ 
वनस्पतीपासूनही क्षाला. अरणीच्या काष्ठात तुमचा वास अह, ऋत्विज अरणीचे 
मंथन कर्न अग्नी प्रकट करतात. जन्मतःच तुम्ही वेगाने वाद्‌ लागता. तुमच्या 
नित्य समिद्ध स्वरूपाची प्रेरणा मिढ्ावी म्हणून देव व ज्ञानी जन तुमची स्तुती व 
भ्रायेना करतात." 

अपार व अगाघ अशा या सागराच्या ठायी वडवानल होऊन अग्नी वसत 
आहे. हा अग्नीचा तिसरा अवतार. सूर्याची किरणे, विजेचे चमकणे, अग्नीच्या 
ज्वालाही सारी त्याचीच विविध रूपे होत. अंतरिक्षातील जलात, अरणीच्या 
लाकडात, समूदराच्या लाटात व हृदयाच्या गफेत सुप्त असलेला अग्नी हा मानव 
मात्राचा मोठाच आघार आहं. 

“हे अग्निदेव, फडकत रहाणान्या विजयध्वजाप्र माणे आमच्या यज्ञस्थठी 
येऊन आम्हांला प्रेरणा द्या. यामुढे इतर देवांना पण या ठिकाणी येण्याची प्रेरणा 
होरश्ल. ऋषिगण तुमची स्तुति स्तोत्रे रचून गात आहेत. त्या मागे असहेल्या भावने- . 
नुसार तुम्ही त्याच्या कामना पूणं करा. तुमच्या बरोबर येणार इतर देवही 
आमच्या इच्छा पूणे करोत. 

“हे अग्नि नारायणा, माणसच्या अंगणात आपण रोज येता, मानव तुमच्या 
नानाविध स्पचे स्मरणः करून तुमची स्तुती करतात. ऋत्विज तुपाची -माहृती 
देऊन तुमच्या स्वसुपाला विशेष समिद्ध करतात. -खरे पहाता मानवाना विविष 
प्रकारची स्फूतीं व प्रेरणा भाषल्या कडूनच मिढते. तुमचा प्रवेश होताच आस, 


वेद बोला अनंत / १०४ 


प्रमाद, राग, द्वेष आदी अवगुण दूर होतात. आमची गती, स्फूतीं व प्रेरणा 
वाढवणारे तुम्हीच भसून तुम्हौच भामचे जीवन धन व मनोबलं आहात." 

“ह अग्निनारायण, , तुम्ही पुरातन पुरुष आहात. तुमचे अनेक अवतार 
ज्ञाले असून तुम्ही जे अनेकानेक पराक्रम केलेकते आहत ते केव अगणित आहेत. 
आम्ही ऋषौ तुमचा महिमा व तुमच्या दिव्यर्पांचे वर्णेन गात असतो. तुमचे 
पराक्रम विख्यात असून तुमच्यासारखी लोकटिताची कामे दुसन्या कोणौष केलेली 
नाहीत, म्हणून ती कामे अपूवं आहित." 

जन्मोजन्मी तुम्ही ‹ जात्त वेदा " आहा. अर्थात्‌ विदवमानवाच्या हिताची 
प्रेरणा आपल्याद्रारे आपोमाप मित रहति. तुम्हीच आमची चेतना भाहात. तरी 
या सोमयागाच्यो प्रसंगी येऊन आम्हाला प्रेरणा द्यावी, 

“ विश्ञाल विदवाच्या विद्याधामात एकव जमकर आम्ही सवं ऋषी विदवाभित्र 
आहोत. हे देव, तुम्ही प्रत्येकाच्या हृदयात चेतना जागवून सर्वाना प्रेरणा द्यावी. 
तुमच्या सुमतीच्या आधारावर या जीवनयज्ञाला आरंभ केला महे. दीषेकाल 
चालणान्या या सोमयागात तुमचे साह्य आम्हाला मिलो. तुमच्या कृपेने शिथिरूता, 
प्रमाद, आढस दूर होवोत." 

“हे नारायणा, जीवनयज्ञाची ज्वाक्रा सदा प्रदीप्त राहो. त्या यज्ञात आपण 
प्रघ्यक्ष प्रकट होऊन आपला प्रेरक शब्द आम्हाला एक्‌ चावा. तुमच्या कृपाप्रसादाने 
भूमीचा विस्तार होऊन आमच्या वाणीस सामथ्यं श्राप्त होई व आम्ही विजयौ 
होऊ. ' 

याप्रमाणे ऋषी कौशिक गाघीन्‌ विदवाचे भित ्लाले आहेत व सर्वाना ही 
मेत्रीची प्रेरणा देत आहेत. जीवनातील एक महान सत्य ते सांगतात, 

मित्राच्या दृष्टीने विरवाकडे पहा. सारे विश्व आपल्या हितासाठीच खपत 
आहे. विश्वाः वसणान्या अग्नीच्या प्रेरणेनूसार कायं करीत रहा. तुमच्या 
अंतरातील अग्नीला सदा जागृत ठेवा, तो पुरातन पुरुष  जौवनात नित्य नवीन 
कायं करीत आदे. ' 


8: 


बेद बोखिला भतत /१०५ 


६ | दहा हातांचें बन 
(ऋग्वेद ठतीय मेडल) 


पुष्धषलीला गंगा-पमूनाच्या तीरावरचा तो प्रदेश. अरण्यात ऋषिमूनींचे 
आश्र होते जीवत।च्या निवेाह्‌ासाठी अन्न वस्त्र व निवारा ते स्वतःच निमौण 
करीत, स्वाघ्रपातून जे मिठेर त्यात आनंद मानून घेत. 

ऋचया कटुव परिवारावरो्ररच गुरुकुलातील किष्पही माश्चमात रहात, 
ते गुरूरिवारतीकव होऊ रहति. गुरू व गुरुपत्नी अग्नीचौ पूजा करीत. 
विदया्ींव इर दुटुबोष त्थान। साह्य करीत. त्याची सेवा करीत, दर पंधरा 
दिवसांनी यज्ञ होत. दर महिन्याला मोठा यज्ञ उत्सव होई. 

ऋषी विद्वामित्रांचा एक आश्रम त्या परिसरात होता. तप ब्रतव ध्यान 
घारणेषाठी त्याना एकत अनुक्‌क वाटे. ऋषी अवव। विद्यार्थी आल्यास ते थोडा वेढ 
त्यांना भेटत. दुर प्रदेशातून कोणी आल्यास षडीभर सत्संग करीत व प्रेमपूवेक 
सर्वाना निरोप देत. 

अरण्यातील तपस्व्यांना महार्षीविषयी मोठा आदर वटे. है ऋषी लहान 
मौ यज्ञ वारंवार करीत. त्या प्रसंगी देवांना भेट ~पूजा अपण करीत. सहकार्यानि 
सेवेची कामे पार पाडीत. त्या प्रसंगी कहान मोठ्या चर्चा सभा होत. मत मतांतरा- 
मू एक निणेय षेणे बहुधा जमत नते. ते सवं आप आपल्या मताप्रमाणे चालत. 
वेगवेगढ्धां देव-दैवतांची पूजा करीत. पण हे देव वेगवेगठेच अहित की एका 
द्वैवाचौ ती भिन्न ह्ये अहित या विषयी त्याच्यांत एकमत होत नब्दते. निश्चित 
निणेय त्यांना घेता येत नव्हता. 

देवाविषथीचे रहस्य जाणून घेण्यासाठी काही ऋषी विद्वामित्राच्याकडे 
गोदे. महार्षीनी त्यांना सरठं भावाने सांगितले. 

"तुम्ही सवंजण आलात हे बरे केकठेत. कारण दहांच्या हाती जे बक असते 


वेद्‌ बोकिखा अनेत | १०द्‌ 


व्या योगाने यज्ञ यागासारखी मोठी कामे पार पडतात. एकटा दुकटधाच्याने 
अशी कामे होत नाहीत, परस्परांची आणि देवांषीही मदत त्यासाठी आपल्याला 
भित भसते. अग्नी, इंद्र, मित्र, वरूण, पुषा, अर्यामा, अदिती ही सारी एकच 
देवाची विविध रूपे आहेत. 

भगवन्‌ } यज्ञ।च्या वेद्ध आपण अग्नीला प्रथम बोलावतो. अग्नी हा एक 
देव की दृष्या एवाचा देवाची विभूतौ ?' 

“ जो नर स्वतःच्या स्वार्था व्यतिरिक्त इतरांची कामे करतो त्याला समाजात 
मान मिलतो. प्रतिष्ठा भिदते असे अनेक नर एकत्र क्षाले की ते समाजाचे नेतृत्व 
करतात. त्याना ‹ वैश्वानर ' असे म्हणतात, अग्नी प्रकट होताच आप्या तेजाने 
ैरोक्य उजलून टाकतो. हितकारी कारये करणान्या अग्नीला स्वं देव साह्य 
करतात, अग्नी हा “ वैश्वानर ' आहे." 

ह ऋषिवरांनो जापण जं मोठमोठे यज्ञयाग करतो त्यांचा द्रष्टा वनेता 
अग्नी आह. वैश्वानर अग्नी हा देवांचा पुरोहित आहे. यज्ञात दिलेत्या भेदी तो 
देवांना पौचवतो,. म्हणूनच कवी त्याला जातवेदा असे म्हणतात. 

ज्ञानी जन वदवानर अग्नीची तीन सपे जाणतात. मानवाना नवी प्रेरणा 
देणारा अग्नी यज्ञरंडात समिद्ध होतो ते त्याचे एक स्वरुप, त्या टिकाणी प्रकट 
होऊन तो सर्वाचे हित करतो. अंतरिक्षातत चमकणारी वीज व भाकाशात उगवणारा 
सूयं ही व्याचीच दुसरी दोन रपे होत. 

“यज्ञाचा अग्नी अत्यंत बलवान आदे. पूर्वं तो स्वगत वास करीत होता. 
व्ैललोख्यात, संचार करणान्या वायुदेवाने त्याला. पृथ्वीवर आणले व मानवाच्या 
जीवनयज्ञात स्याची प्रतिष्ठापना केली. त्या वायुनेच अंतरिक्षात वीजे रूप 
प्रकट केके, 

आकाशात प्रकाशणारा सूयं सवं पदा्थचि ज्ञान करून देतो. सूयीच्या ठायी 
असणारा अग्नी पृथ्वीवर उतरुन माणसाना जागे करतो. नवी नवी कामे करण्याची 
प्रेरणा देतो. 

ज्ञानी व कविजन अग्नौचे वास्तविक स्वरुप चांगल्यारितौने ओोठखतात, 
जीवनयज्ञाचा प्रेरक असा वैश्वानर अग्नी हा प्रकाशक आहे. केतु आदे. यज्ञशालेचे 
मुख्य साधन असून ती दिव्य ज्योती आहे. आपरण करतो त्या यज्ञयागाचा, तो 
पालक पिता आहे, स्तुतिस्तोत्रे रचणान्या कर्वीचा प्राण-प्रेरक असुर आहे. यजन 
करणान्या ऋत्विजांची कामना परणं करणारे ते इष्ट साधन अहे. 

अग्नी स्वतः ज्ञानी व कवी आहे. मानवी हित साधणाव्या कविजनांना तो 


वेद बोरा नेत / १०७ 


प्रेरणा देतो. त्याचे यजन-पूजन करणान्या यजमनांचे तो पालनपोषण करतो. 
पिता-पुतराचे पालन करतो, त्याप्रमाणे अग्नी सर्वाचे पालन करतो. 

* भगवन्‌ ! भआपण आम्हांला अग्नीच्या विविध स्पांवे रहस्य समजावूनं 
सांगितले. पण अग्नी हा एक मुख्य देव व इतर देव त्या तत्वाच्या विभूती भादेत 
किवा कसे तें रहस्य आम्हांला सांगावे. 

“हे वऋषौनो आपल्या कायोची प्रेरक देवता अग्नौ अहे, हा भाव आपल्या 
मनात निर्माण लाला की त्याच्या प्रत्येक प्रवृततीविपथी बापल्याला प्रेम वाट्‌ 
लागेल. आमीयता वा लागेल. रात्र संपतते आणि उषेचा उदय होतो अग्नी प्रकट 
होतो. यज्ञश दारे उवद्ून जगू दोन दिव्य होमे अग्नीला आवाहन करून 
समिद्ध करतात. मग्नी शरीराला ता गेतवाने कलन स्फूति व चेतना देतो. अग्नी 
रथापध्ये बभरन स्वगं लोकातून वेत अंषता व्याच्याषह्‌ इतर देव॒ पण वेतात. यज्ञ 
प्रसंगी त्या सर्वा दर्शन घडते. इला, सरस्वतो व मही अग्नीसह्‌ येतात, देवांचा 
कलाकार तष्टा येतो. या सर्वाषिह्‌ येणारा अग्नी विजेष श्रिय वाटतो. अनेक 
बहषीनी त्याची सूक्ते रची आहेत. 

अग्नी हा एकटा रहाणारा देव नाही. त्याच्या वरोवर समिध, वहि, शल्ेची 
दारे, रात्र व उषा, दोन दिव्य होते, भारती, इला, सरस्वती, देवत्वष्टा, वनस्पती 
या सवं देवता येतात. 

कोणा कवीच्या मनात प्रश्न निभीण ज्ञाला, ' रात्रीचा अंबार दर करणाव्या 
उषेला जागे कोणी केले ? ' घ्या प्रदनाचे निराकरण करतांना ऋषी म्हणाले, 

“ सका लवकर उठण्याची प्रेरणा देणारा अग्नीच होय. तो सर्वाचाच प्रेरक 
अहि. ज्ञान ज्योती प्रकट करून कर्वीना तो नानाविध गोष्टी दा्वतो अज्ञानाच्या 
आवरणानि बद क्षक्तेली हदयाची कवाडे तो प्रदीप्त होताच उघबून टाकतो. 

“हे व्षीनो व कवि जनानो अग्नि समिद्ध न्ञाला की तो आपल्या सर्वाच्या- 
सहवास करतो. अपत्या जौवन यज्ञात व्थाच्धरामुे चैतन्य येते. तो इतर मनेक 
देवर्ताना आपल्या वरोवर बेऊन येतो. परंतु अपत्या जीवनयज्ञाचा तो मुच्य 
प्रेरक देव रात्रीही जागा अतो. रात्रीच्या त्थाच्या रुपाला “ वरुण ' म्हणतात, 
दिव्या प्रकशात्त समिद्ध होगान्या बगनीला "मित्र ' म्हणतात. रात्रंदिवस 
अ(पल्पा शरीरत राग, चैत्य जागव्रगारा मंद वथु हा अग्नीच अहे. सू्ंहा 
अपत्या जौवतपरज्ञावा होता अपुर वरूण जातवेद, मित्र अध्वरं व अग्नी पुरोहित 
अहै. गुरूस्वह अग्नी हा एकच अन्रुन कयंसंबरवास अनुरुप अशी त्याची धेणवेगछी 
नावे, रुपे व गण माहैत. 


वेद बोलिखा अनैत / १०८ 


आपण ज्या भावनेने त्याची आरावना करतो त्यास अनृरप असेखूपतो 
धारण करतो. कवी ज्या स्वरूपाचे स्तुतिगान गातात त्या रुपाने तौ यज्ञाच्या 
स्थी येतो. आपल्या जीवनाचा तो पावक व शोघक देव आहे. ५ 

* अग्नीची अनेक स्पे व अनेक अवतार आहेत. आकाश हा त्याचा पिता 
असून घरिव्री त्याची माता अहि. ज्ञानी जन त्याला मातरिदवा म्हणतात. कारण 
अरणीच्या.मंनातून तो प्रकट ह तो तेब्हा भरणीत तो असूत. काष्ठात राहून तो 
श्वास घेत असतो. अंतरिक्ष त तो वायुरुपाने वसतो. तेष्हः अतरश्क्षि ही त्याची 
माता मसते. भाकाशात उदय पावणाव्या सूरयाची चौ ही माता अहि. याप्रमाणे 
मातरिदवा त्रिविध रुपात दर्शेन देतो सूयं वायू व अग्नी." 

^ अग्नी ही महान्‌ देवता असून आपल्या तेजाच्या व्रावर अग्नौ ने आका- 
शाला अधांतरी तोलून धरले आहे. आकाशात प्रकाश्षणान्या नक्षत्रात सूर्य॑हा 
श्रेष्ठ असून अंतरिक्षत वायू हा श्रेष्ठ अशे तर पृथ्वीवर यज्ञशेतील मग्नो 
श्रेष्ठ आहे. 4 

"हे अग्निनारायणा ! आम्टी सवं ऋषौ यज्ञभूमीवर एकत्र जमून पर 
स्प राच्या साह्याने तुमचे यजन-पूजन करीत माह. आपके स्तुतिगान गाऊन 
आपल्याला उपायन, भेट-परूजा, अर्पण करीत आटो. अआ मच्यावर कपा करून 
आमची वाणी तेजस्वी करावी. मामची धरती समृद्ध करावी. आमच्या प्रजेला 
दीरघाय्‌, द्यावे. आमच्या यज्ञात आपं सुमती भाम्हाला प्राप्त व्हावी. तिच्या 
योगाने राग द्वेष सोन परस्पर सहकार्यानि समाजकल्याणाचौ कामे आम्ही 
करीत राह. 


१. 


१०९ / वेद बोलिला अनंत 


७ | अखिल विहवाच्या कल्याण यज्ञामध्ये 


(ऋग्बेद्‌ ठतीय मंडल) 


हिमाल्याच्या पायथ्यारी उत्तरापथ प्रदेशात ऋषी विदवामित्रांचा एक 

आश्रम होता. राज्य सोड्न त्यांनी. एकांतवास स्वीकारला होता. शुद्ध साधनानि 
` घडवलेठे जीवन उत्तम होय. पण साधन शोघण्यात वा ते शोधल्यावर शुद्ध करण्या- 

तच कित्येकाचे जीवन संपून जाते. फार थोडा माणसाना योग्य साधन सांपडते 
अश्च] लोकांच्या सूचने प्रमाणे चालणान्या इतरावेही कल्याण होते. कल्याण मागनि 
जाण्याची इच्छा मपणाराना मागं दशेन करावे हे जञानीजनाचें क्तंव्य आहे. त्यामूे 
एकांतवासाषाढी येऊन राहिलेल्या ऋरषीच्या भोवती नेहमी आश्रम निर्माण होई. 
व साधनेच्या मार्गाने जाणारे इतर चछषी तेवे राहू लागत. 

जीवनात कोठलीच साघना कधौ निष्फठ होत नाही. विर्वामित्राने राज 
पदावर असतान। प्रजेचे कल्याण केके, ऋषी ्चाल्यावरही इतरां चे भले करण्याची 
वृत्ती त्यांच्या ठायी होतीच. आणि म्हणूनच त्यांचे आश्रम विद्याधाम होऊन जात 
असत. 

आश्रमातील कित्येक ऋषीनी महर्षीना गाधीकुलातील राजाच्या रूपात 
पाहिले होते. हे ऋषी पण कुशिक वंशातीलच होते. साम्राज्याच्या वृद्धीसाठी 
राजाची आज्ञा मानून त्यांनी यृद्धेदी केलेली होती. राजाने राज्य सोढकेवतो 
उत्तरापथात भाश्रमात जाऊन रादिला तेग्हा त्याच्य। मागून कुशिक गोत्राचे इतर 
राजेही जनपद सोडून आश्र मात येऊन रादि होते. 

साधनेसाठी एकांतवास स्वीकारलेल्या त्या महारषीचि ददन करून त्यः निवृत्त 
राजाना संतोष होई. दुर दुरच्य। प्रदेशातून इतर ऋषीदी या आश्रमात निवासा- 
साठी येऊ लागले. पण कौशिक ऋषौ सहज भावाने आघी पासूनच तेथे रहात होते. 


वेद बोङेखा अनंत / ६१० 


पहिल्यांदा जो राजा होता तोच आता साधनेचा मागं ` दाखवणारा गृूरूही होता. 
कौरिकांनी आश्रमाच्या व्यवस्थेचे काम संभाले होते दर देशांहुन दुसरे साधक 
आश्रमात येऊ लागले तस तजौ आश्रमाच्या प्रवृत्तीदी बाद्‌ लागल्या. चार्‌ दोन 
ऋषी असले तर कष्ट करुन साधना कर शकतात. परंतु अनेक साधक जमले की 
एक कऋषिसमाज होतो. व त्या समाजाच्या निर्वाह्‌।साठी घन-साधनांची व्यवस्था 
करावी लागते. कौशिक ऋषींनी त्या सवं व्यवस्थेचा भार आपल्यावर घेतला 
होता. व विदवामिव्रांच्या प्रभावाने विकसित होणारा आश्रम सुरढीत चालला 
होता, 

ऋषीच्या मनात एकदा विचार आला, आपले गुरुदेव निवृत्तिपरायण असले 
तरी आश्रमाच्या प्रवृत्ति दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. महर्षीच्या नावाची कीर्तीं 
दूरवर पमरत आहे व त्यमू साघक सगकीकडून येत आहेत. तरी गुष्देवां्या 
नावाची प्रतिष्ठा वाढेल असा एखादा उत्सव मापण करावा. राजपद सोदन त्यांनी 
जीवनाची परम सिद्धी ज्या दिवशी मिढवली तो दिवस सवं आश्रमवासियांच्या 
दृष्टीने परम मंगल अहे. त्या दिवशी उत्सव करावा अशी सुचना घेऊन ते 
महर्षीच्याकडे संमती मागण्यास गेले. तेव्हा महर्षीनी त्यांना पददिला प्रन विचारला. 

“ कौशिक ऋषिनो, अ।पण सवं राज्य सोडून वनात येऊन राहिलो. भडचणी- 
तुन मागं कादून आपण आपले जीवन निर्म, शुद्ध करावयाचे महि. होना? 
उत्सव करायचा म्हटला की त्यासाठी अनेक साधन मिक्रवावी लागतील. त्यासाठी 
येणान्या प्रवासी, अतिथींची सोय करावी लागेल. त्यांना उपहार द्यावा लागेल. 
आश्रमात त्यासाठी कोणतीच संपक्ती वा समृद्धौ नाही. ती तुम्ही कोठून भाणाल ?" 

“भगवन्‌! तुमच्या पुण्य प्रभावाने आम्हांला काही कमी पडणार नाही. आपले 
नाव आले की संपत्ती सहज मिठेल. आपण संमती मात्र या. वाकी सवं आम्ही 
संभालून वे. 

“ बधूनो ! माक्ने पहिले नाव होते कौशिक. गाधि राजाचा मी पूत्र होतो. 
राज्य आणि नाव दोन्ही सोडून दिल्यावर “ विदवामित्र ' हे नाव मला देवाच्या 
भ्रसादाप्रमाणे लाभे आहे. देवांचा देव जो वैस्वानर अग्नी जो कोणी सत्यमागं 
आचरतो त्याला सदेव साह्य करतो. जीवनाच्या त्या प्रेरक देवाला आवाहन करुन 
स्तुती करून, प्रसन्न करून आपणास प्राप्त करन च्यावयाचा आहे. 

वैश्वानर हा मक्षा प्रेरक देव आहे तो प्रदीप्त होऊन समाजाला प्रेरणा 
देतो. मातरिदवा रपाने तो अंतरिक्षावरीर मेषांना प्रेरणा देतो. वृहस्पतीरुपाने 
स्वर्गातील देवाना तो प्रकाश देतो. मापण केलेली स्तूती तो एेकत असतो म्हणून 


१११ / वेद बोकिला अनेत 


त्याका “श्रोता * असेही म्हणतात. प्रेरणा दणारा म्हणून `“ विप्र ' म्हणतात आणि 
विंब केल्यावाचून तो येतो म्हणून त्याला अभ्यागत असेही नाव भाहे. अशा त्या 
वैदवानराचा महिमा आपण गावयास हवा. 

“ भगवन्‌ ! वैस्वानर, मातरिदवा-आमचे सारे काही तुम्हीच आहा. 
विदवाचे कल्याण करण्याची ब्रेरणा आम्हाला तुमच्याकड्नच लाभली, म्हणूनच 
तुमचें “ विदवामित्र ' हे नाव आम्हाला शषिरसामान्य आहे. त्या नावाच्या प्रतिष्ठे- 
चाच मंगल दिन आम्हाला साजरा करायचा आहे. 

“हें कौशिक ऋषीनो, तुमच्या लोककल्याणाच्या भावनेचा मी स्वीकार 
करतो. सर्वाठायी एकच आत्मा आहे. या दृष्टीने पाहिले असता व्रैलोक्यात प्रकाश 
णारा अग्नी हे मान्ञेच स्प आहे आत्मदर्शनाचौ जागृत दुष्टौ लाभल्यावर कोठलाच 
भेदभाव उरत नाही. 

“ एकदा वजाजनांनी मना राज्यपद दिले होते. आज तुम्ही मला गुरुषद 
देत आहा. आणि साधनेच्या मागन आपल्या आश्रमाचा विकास होतो 
आहे. पण तुम्हाला एका गोष्टीचे स्मरण कषून देणे आवश्यक आहे. वैश्वानर 
रुपात वसणा्या अग्नौचे दर्शन मला लाभे ते राज्याचे उपाध्याय भृग्‌ ऋषी यांच्या 
अनुप्रहने. तेही येवेच रहात आहेत. तरौ या यागाच्या प्रघंगी त्यांना मुख्य क्न 
त्यांच्या प्रेरणेप्रमाणे आपण यज्ञयाय कर. " 

गुरदेवाच्या बज्ञश्रमाणे मंगल दिन साजरा स्षाला. त्या उत्सवावरोबरच 
इतरही अनेक यज्ञाग त्या ऋषीं नी केले. आचायंपदी भृगु ऋषी-गृरूवेही गुरू 
विराजमान क्षा होते. 

आश्वमात ज्ञालेत्या या मंगल उत्सवाची कीत देशोदेशी जाऊन पौचली, 
ज्ञान आणि विज्ञानाची सिद्धी प्राप्त करून वेण्यासाटी अनेक साधक आश्रमात 
येऊन राहिले होते. त्यांना कोटल्याही प्रकारे काही कमी पड्‌ नये म्हणून कौशिक 
ऋषौ उत्तम व्यवस्था ठेवीत होते. 

` ऋषी विद्वामित्र उदारचरित होते. त्यांच्या आश्रमात जसे साधक येत 
त्याचश्रमाणे सामान्य माणसेही येत. लहान, मोठा, सिद्ध वा साधक स्वौचेच तेथे 
अगत्यपूवंक अतिथ्य केले जाई. सवं आश्रमवासौ सारखेच होते. त्याच्यात कोठलाही 
भेदभाव नसे. 
९ य ० 

ऋ्षीच्या त्यां आश्रमात एक दिवस एक मोठे अतिथी येऊन उतरे. मद्र 

देशाच्या पिजवन राजाचा युवराज सुदास आपल्या पित्याच्या संकति्पित सोम 


वेद्‌ बोलिला अनेत | ११२ 


यागासाठी कुल पुरोहिताच्या शोधासाठी फिरत अस्ता विदवामित्राच्या आश्रमात 
येऊन पोचला. ऋषीचे दर्शन घेतल्यावर त्याला जनंदः काला, या महर्षीनी 
आपले आमंत्रण स्वीकारून पुरोदितपदाचा स्वीकार केला तर सोमयाग 
सवा्ाने सफल होईल.” अशी श्रद्धा त्याला वाद्‌ लागली. कौशिक ऋषीच्या 
जवक्छ त्याने आपले मनोगत बोलून दावल. 


पण ज्याने राजपद सोडून दिले त्याला पुरोहित पद वेण्याविषयी कसे 
सांगावयाचे ? ही शंका दूरं करून वेण्यासाठी ते सवं जण त्याचे ' पुरोहित जे भृगु 
ऋषी त्यांच्याकडे गे त्यांनी त्या प्रशनाचे लगेच निराकरण केके व सांगितले. 

“ज्या मु लोकहित साधत असेल असेच काम महर्षी स्वीकारतील. आपण 
त्यांनाच विचार." 

भृगृच्यासह कौशिक ऋषी विरवामित्राकडे गे. युवराज सुदासाचे मनोगत 
त्यांनी ऋषीना सांगितकते. ते ेकून विश्वामित्र हसून म्हणाले, ^ जर प्रवृत्तीच 
करायची तर राज्य कशाला सोडले असते वरे ? पुरोहितपदी गुरुदेव भसे हेच 
योग्य आहे. भापण आपल्या यागाच्या प्रसंगी त्यांच्यावरच ते कावं सोपवके होते 

भृगूनी त्यावर विनयपूवंक म्हटले, “ ऋषिवर, मापल्य! आश्चमाची व्यवस्था 
हे कौशिक पातात. आश्चमाचा विस्तार वाढत्तो आहे. त्याकरिता नि्वाहाची धन 
घान्यादी साधने जमा करायला हवो. त्यासाठी जर कोणी साह्य करणारा भेटला 
तर ते साह्य स्वीकारायला हवे. आपण राजपद सोडले है खरे. परण रोककल्याणाचा 
मार्गे काही सोडला नाही. एकांतवास स्वीकारस्यावरही आपण दैवी संपत्तीचे 
साधन केलेच ना ? शिवाय आपण केलेली स्तुतौ देवांन। श्रिय आहे. तरी आपण 
मुवराज सुदासाचे आमंत्रण स्वीकारावे हे योग्य आहे." 

गुरुंच्या आग्रहास मान देऊन ऋषीनी युवराज सुदासाचे आमंत्रण स्वीकारल. 
कौशिक ऋषीही त्यांच्या बरोबर जाण्यास सिद्ध जाण्यास सिद्ध क्षाले. 

युवराज सुदासरावरोवर सामानसुमानाने लादलेल्या गाडया, रथ, हत्ती, 
घोडे, व असंख्य सेनिकटही होते. वाटे द्रोन नचांचा संगम क्लारेला होत्ता त्या 
जागी ते सवं जाऊन पोचले. सवं साधन सामुग्री षेऊन त्या नद्या पार करणे नवल 
जवल अशक्यच होते, लहान सहान होडा त्या प्रवाहाच्या वेगात टिकण्यासारसख्या 
नेच्हत्या. व मोठ्या नावा मिकरण्यासारख्य। नव्हत्या. 

युवराज सुदास निरूपाय आणि निराश होऊन किनान्यावर वसून राहिला. 
महर्षीनी त्याला मादवासन देऊन म्हटले. 


११३ / वेद बोखिला अनत 


"हे बंधो, जेथे सवं लौकिक उपाय थकतात तेथे देवी उपाय शोघावा 
लागतो. नदी ही छोकमाता आहे. आपण तिची प्राधंना करून तिला प्रसन्न करून 
घेऊ या." ~ 
आणि विश्वामित्रांनी त्या नद्यांची स्तुती करून त्यांना उदेशून म्हटले, "है 
सरितांनो, तुमच्या मधील एकीचे नाव विपाट्‌ असून दु्रीचे शुतुद्री है. विपाट्‌ 
दोन्ही बाजूच्या तीरे विपाटन करणारी (घृवून नेणारी) असून शुतुद्री आपल्या 
खल्लछात उंच चढणान्या तुद्र (तरंग-लाटा) समूहासह बह्णारी आहे. आम्टा 
मानवांच्या उन्नतीसाठी तुम्ही मामच्या माता क्ञटत असता. 

^ तुम्ही दोषीही गिरिकंदरांत जन्म घेऊन. जन्मताच सागराला भेटण्याची 
तीव्र इच्छा क्षाल्यामृर्रे वेगाने त्याच्या दिशेने धावत आहात. रणसंग्रामासाठी 
धावणान्या भर्विनीसारखा तुमचा वेग आहे. रणमदाने फुरफुरणान्या अदवांसारवा 
तुमच्या प्रवाहाचा ध्वनी आहे. 

" चरण्यासाठी गेकेण्या शुश् गाई संध्याकाढर होताच गोदाेकडे धाव षेतात 
व आपल्या भुकरत्या वासरांना प्रेमाने चाट्‌ लागतात त्या प्रमाणेच तुम्ही आपल्या 
तीरावरील वृक्ष वनस्पतीना, वन-उप वनाना व प्रजाजनांना जरपान करवीत आहा. 

हँ लोकमातानो, तुम्ही प्रकृतीच्या नियमांच्या माघीन आहात है मी जाणून 
आदि. देवराज इराची आज्ञा प्रमाण मानून तुम्ही सागराच्या दिशेने धावत आहात, 
मी ऋषी विदवामित्र, तुमच्या तीरावर आलो आहे. तुम्ही दोधीही सारस्याच 
वेगाने समुद्र संगमासाठी जात आहात. पण है मातानो, गाय आपल्या वत्साला 
प्रेमाने चाटण्यासाठो उभी रहाते त्याप्रमाणे क्षणभर थांबून तीरावरील आपत्या 
प्रजेला प्रेमाने जवछ करा." 

ऋषीनी केलेली स्तुती एेकून त्या दोन्ही नधा जणू चैतन्यमय देवताच 
असाव्यात तशा ्ावून प्रसन्नरूपाने महर्षीवरोबर बोलू लागल्या, त्या म्हणात्या, 

“ हे ऋषिवर ! देवराज इद्राच्या आज्ञेनु्ार आम्ही संचार करीत आहौ व 
सागरापर्यत जाऊन पोचण्याचा आम्हाला आदेश आहे. तीरावरील भूमीला पाणी 
पालून तप्त करणे हे आमचे. काम आहे. निसर्गाने आमच्यावर सोपवलेत्या 
कामाच भवगणना कर्न, प्रवाह थांववणे आम्हाला शक्य नाही. है बुद्धिशाली - 
ऋषिवर, माम्हाला आपण का बरे धाववून घरले आहे?" 

“ हे विरवामिवर, देवराज इंद्राने वज्राच्या साह्यानेः प्रथम वृत्राचा नाश 
केला व तेतर नधांच्या प्रवाहासाठी पाट कादून त्याना त्यांचा मागं आखून 
दिला. याप्रमणि दवेन्ाने आम्हाला सागरापय॑त : नेऊन पोचवले. आम्ही स॒वं 


[3 


वेदं बोला अनैत / ११४ 


नद्या देवग्ेष्ठाच्या आज्ञेत आहय. तरी हे ऋषिवर आम्दी नियम मोडून थाबणे 
योग्य आहे काय ?' £ 

सरितांनी केलेली ईद्राची स्तुती ऋषिवरांनी पुढे चाल्वून म्हटले, लरो- 
खरीच सवं प्रवाहांचा नियंता. अहिसारख्या शत्रूचा नाश करणान्या देवेद्राचा पराक्रम 
अतुल्य माहे. त्याच्या अदभूत सामरण्याची माम्ही मानव मन पूवंक स्तुती करतो. 
समाजाच्या विकासाच्या आड येणा्या विष्नांचा आणि अवरोधांचा नाश तो 
देवशरेष्ठ आपल्या वच्राने करतो. त्या परमत्ेष्ठाच्या इच्छेनुसारच तुम्ही नदा 
वहात आहा हे मला माहीत बाहे. ' 

ऋषीचे हे बोलणे एकून त्या नद्या म्हणाल्या, 

“ हे विदवामिव्र, मापणच आम्हाला थांवायला सांगितले ना ? आता भापली 
प्रार्थना विभ्ररू नका, तुम्ही यज्ञप्रसंगी देवांची स्तुती करून त्यांना आवाहन करून 
त्याच्याशी संवाद कराल त्यावेक्री भापल्या या संवादाचे स्मरण बसु चा. नाहीतर 
या न्या एखाद्या प्रमत्त पुरुषासारस्या आमचे न एकतां चालत्या क्षाल्या ' असे 
म्हणू नका. तुमच्या शब्दास्ाढी माम्ही थांबलो आहोत." 

परुष प्रमत्त असतो पण स्व्री-हदय स्वभावतःच कोमल असते हे जाणवल्याने 
ऋषी म्हणाले, 

“ हे सरितानो, तुमचा आणि आमचाही पालनकर्ता पिता देवेन्द्र आहे. 
व्याम तुम्ही आमच्या भगिनीच आहात, हे प्रवासी फार दूरवरून आलेले असून 
त्यांच्यावरोबर हे अनेक रथ, गाडया वगैरे आहेत. यज्ञासाठी आम्हा सर्वाना 
पैरुतीरावर जावयाचे आहे तरी थोडा वेढ प्रवाह थोडा खालून वर संथ वाह्‌ 
द्या म्हणजे आम्हाला पकलिकडे जाता येईल. ' 

अतिशय वेगाने खलल वहाणारी शुतुद्रु व॒ किनारा तोढून इतस्ततः 
वहाणारी विपाट्‌ नदी संयपणे वाहू लागली आणि ऋषौ विश्वामित्र व युवराज 
सुदास यज्ञाची साम्‌प्री घेऊन त्या नद्या मोलांडून सुखरूप परतीरावर गेले. ऋषीनी 
त्या सरितांना धन्यवाद देऊन म्हटले, 

“प्रमढ भगिनींनो, भामच्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही आम्हालाजी 
अनुकूकता करून दिली त्यामुद्े मायाबरोबर आरे भरतजन आपल्या सावन 
साम्‌ग्रीसह त्न गेके. जेव्हा जेब्हा भारतवासी देवराजाच्या प्रेरणेने तुमच्या 
तीरावर येतील तेन्हा त्यांनाही तु्दी अशाच अनुकूल होत रहा. ४ 

“है नदयांनो मा्यावरोवर अके हे भरतजन आपल्या मागनि पुढे जात 
आहेत. मास्या मतीप्रमाणे मी तुमची स्तुती केटी. आता तुम्हौ सुखाने वहात रहा. 


११५ | वेद्‌ बोटिला अनेत 


व तीरावरचया श्रदैशात जखन कर्न त्याखा अन्नवान्याने समृद्ध करा. तुमच्या 
मागनि वहात तुम्ही सागराका जाऊन मिढा.' 
9 † 9 1 
ऋषि विश्वामित्र व युवराज सुदास यज्ञयागाच्या सावनासह येऊन पौचलेले 
पाहुन ¦ राजा पिजवन व त्याचे प्रजानन्‌ आनंदित ज्ञाले. सर्व प्रजा सुखी व समृद 
` व्हावी, राष्टरात सव्र शभ वृष्टी व्हावी अशा उत्तम संकल्पाने महायागाला आरभ 
करण्यात आला. यज्ञाचा यजमान म्हणून यूवराजाची स्थापना केली. पर्वा र्वा- 
प्रमाणे मेघमालांचे हार रचणारे पवंत व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारा देवराज 
इद्र या उभयरताची स्तुती करून त्यांना आवाहन करण्यात जाले. ऋषी विदवामिरत्रानी 
व्या्री स्तुतौ केली. “ है देवराज इंद्र व हे पवत तुम्ही उभयता जापजापल्या विक्ाल 
स्थावर आरूढ होऊन या यज्ञ स्थन्ौ येष्याचे करा. वीरत्व धारण करणान्या 
बच्िष्ठ पुत्र व पौत्राना व.साधन. संपत्तीलाही आपल्यासह घेऊन यवे, आमची 
स्तुती व भेटपूजा स्वीकाख्न आम्दा स्वाना आनंद चावा. 


“हे इद देव आमच्या यज्ञासाठी येऊन तुम्ही घटकाभर विश्राती ष्या. 
आम्हाला माहौत आह की आपण गृहस्थाश्रमी असून स्वगो आपल्या, गृहिणी- 
बरोबर आपण रहाता. त्यामृे जास्त रहाण्याविषयी आम्ही आपल्याला आग्रह 
करीत नाही. हा सोमरस आपल्यासाटी काढून ठेवलेला आहे, ऋरिवज गोड शद्रात 
तुमची स्तुती करीत आहेत. ` आमच्या दारी आपल्या रथाचे घोडे आपण सोडाव्रेत 
त्याच्यासाठी ठेवलेली दाणावंरण त्यांना खाऊ चावी. 

हे अध्वर्यु, आपच्या या सूचनेचा आपण स्वीकार करावा व यजमानास 
आसनावर बसण्यास अनज्ञा यावी. या महायागासाठी भोज. कुलातील क्षत्रीय 
राजं, अंगिरा कुलातीर मेधातिथी वगैरे ऋषी ब प्ररत -कुलातील, लोक भेले 
आहेत. त्या सर्वाच्था प्रोत्साहनाने प्रेरित होऊन मी `विद्वामित्र हा योग करीत 
आहे." 

अघ्वर्यूने आज्ञा देताच ऋत्विज स्तुतिदचने गाऊ लागले ऋषौ वि्वामित्राच्या 
उदारतेमुके व्यांच्यावदर सर्वाच्या मनात आदराची भावना होती. त्यामृठे स्तुतीच्या 
मंगकाचरणातच ते म्हणाले, * या महायागाचे पुरोहित ऋषी मिदवामित्र हे कठीण 
तपश्चर्या कन महषीं ्ञालेके आहेत. युवराज सुदासावरोबर येत(ना विपुल 
यनज्ञसामुग्रीसहं विपाट आणि शुतुद्री या न्या पार करण्याचे अवघड: क्राम ऋषीनी 
त्या नद्याना प्रसन्न करून त्यांचा वेग थोपवून धरून पार पाडले आहे. 


बेद घोचिला अनंत / २१६ 


नंतर ऋत्विजांनी इंद्राचा महिमा गाणारी स्तोत्र म्टली. ती एेकून देवाचा 
राजा इद्र प्रसन्न होऊन यज्ञाच्या जागी आला व म्हणाला, ' हे ऋत्विजानो हंसांचा 
समुदाय ज्याप्रमाणे मधुर कंठाने गात बसतो त्याचप्रमाणे सोमरस भरीत असता 
उद्गाति स्तुतिगान करीत आहेत. होता इलोकाचे पाठ करीत अहि. सुदास राजाच्या 
सोमयागाचा जदव दिग्विजय करण्याप्ताठी मोक्ढा सोडष्यात आलेला आहे. यज्ञ 
कमात विघ्न माणणाव्या वृत्र वगैरेचा मी निःपात केलेला जहे. तेब्हा भारताच्या 
या उत्तम भूमीवर यज्ञ नि विष्नपणे पार पडेल. 

यज्ञाच्या पवित्र कामासाठी ज्यांनी साह्य केरे ` नहते त्ांच्याही धन 
साघनाची शुदधी ब्हावी म्हगून मनात विशेष प्रयोग योजून ऋषौंनौ देवराजाचो 
स्तुती कर्न म्हटले; " हे देव धेष्ठा, जी माणसे लोभी भाहेत 
व्यचि धन व साधन लोकहितासाठी उपयोगास येत नाही. नास्तिक माणसे खा प्या 
व आनंद करा. या वृत्तीने मदोन्मत्त होजनं रहातात. त्यांच्या गाईने दूष, तुप 
यज्ञासाठी देत नाहीत. अश्चा कृपणाचे धन तुम्ही हरण करा. कुपात्राच्या जवल 
असलेली साधन सामुप्री सुपात्रांच्या हाती सोपवा, म्हणजे तिचा विनियोग लोकांच्या 
कल्याणासाटी होर.“ 

कऋषीच्या या प्रयोगाने नास्तिक व कृपणाची मतीही शुद्ध ज्ञाली व त्यांनी 
आपले घन -साधन प्रेमपू्वंक यज्ञास अर्पण केले. 

महायागाच्या पूर्णाहुतीच्या प्रसंगौ युवराज सुदासास अवभृथ स्नानासाठी 
जलाशयावर नेण्यात अले. त्या प्रसंगी ज्या रथामध्ये त्याला बसवले त्या रथाच्या 
प्रत्येक भागात चैतन्य निर्माण व्हावे म्हणून ऋतिवर्जानी रर्थना केटी. 

“ रथाला जोडल्या अश्वांनो तुम्ही स्थिर गतीने आमच्या यजमानाला 
घेऊन जा. चाकाना नियंत्रित करणारी धरी दृढ राहो. हे ईषा-दंड-तु अभंग रहा 
व अदवाना पौडा देऊ नको. धरी अथवा दंडातीकल सवं खिके नीट खेवून देवांचा 
राजो ददर यां रथाचे रक्षण करो. सत्ततं गतिमान असणारी चक्रे सुरक्षित ठेवण्या 
सांडी हे रथा तु सचेत रहा. 

ऋत्विजांच्या या स्तुत्तिवचनांच्या घोषात तो रथ चाद लागला. जलाशयावर 
जाऊन युवराज सुदासाने स्थोतुन उतरून ज्ञाची उरकेली सर्वं सामुग्री व संपत्ती 
प्रजाजनांना वाटून टाकली व स्वतः भकिचन ज्ञाला. 

यां प्रमाणे राजाचा यज्ञ सफल करून -दक्षिणारपाने मिकराठेटी साधन संपत्ती 
घेऊन कौदिकजन व षी विरवामित्र जापरल्या जश्च मात ` परतले, विपुल साधने 
भि्ाल्याने आश्रमाचा विकास व प्रगती सर्पणे होऊ लागरी. ॐ 


१९७ / बेद्‌.बोलिला मनत 


८ | समाज-जोवनाचा मानदंड 
(जग्वेद्‌ तृतीय मंडल) 


“है भरतजन हो, आपले सहकारी आदित्यजन हा देश सोढून स्वगत 
गेल्याचे आपल्याला क्ठले काय ?" 

“खरे को काय ? आदित्यजन पुण्यशाली होते. किती ब्रते, केवढे तपाचरण 
केले होते त्यांनी } 

“व्रत आणि तप केल्याने स्वगं थोडाच मिढतो ? या अरण्यात असे पुण्यशाली 
ऋषिमुनी काही थोडे का आहेत ? आदित्यांना कोणत्या उपायाने स्वर्ग लाभला ते 
माहीत आहे ?' 

“छे छे ते सवं स्वगोच्या मागीने गेले. आम्हीही त्याच्या मागून जाण्याचा 
प्रयत्न केला. परंतु मागौवर त्याच कोठलीच खूण दिसेना. त्याना अनुसरणाव्या 
इतरांनी स्वर्गात पोचू नये या हेतुने मार्गावरील सवं चिन्हे त्यांनी नाहीशी केली 
असे आम्ही एेकले.' 

“तर मग आता काय करावे? स्वगं ्राप्तीसाटी उपाय तर शोधलाच 
पाहिजे. एरवौ येथे षडून राहिल्याने आपला उद्धार योडाच होणार गाहे ? तहान 
भूक येथे रोज सतवते. चिता आणि संताप तन मनाची स्फीं नाहीशी करतात 
जीवनात स्वारस्यच उरत नाही." 

“अगदौ खरे ! आणि आपल्याला उपाय सापडत नसे -तर मागंदक्न 
करण्यास समथं अशा गुरूचा शोध आपण करायला हवा. 


“ हे तुम्ही ठीक सुचवले. जवक्च्याच अरण्यात एक ऋषी ' आते आहेत. तसे 
ते एकटेच आहेत. बहृतेक वेढ मौन पाठतात. कोणी भेटण्यासाढी किवा मार्गदर्ना- 
साठी गे तरी थोडक्यातच काय ते सांगतात. माज्ञा एक मित्र त्यांच्या दशंनासाढी 


वेदं बोलिका अनंत / ११८ 


जाऊन आला. परिचर्याती त्याला कढले की महरषीचे मू नाव कौशिक गाधिज. 
पूवीश्रमी ते उत्तरापंथाचे चक्रवती राजे होते. पण विद्वाची मंत्री साधण्यासादी 
सवं संग त्याग केलेल्या त्या ऋषीना विदवामित्र असे म्हणतात." 

“पण जप तपात मगन राहून मौन पाढ्रणारे हे महपि आपल्याला काय 
मागं दालवणार ?" 

“ते एकांत प्रिय असले तरी मानवावदूल त्यांच्या मनात प्रेमभाव आहे. 
सर्वाच्या मैतरीची इच्छा मनात असणारे ते ऋषी आपल्याला निरिचत मागंदन 
"करतील." 

दक्षिणापथातील एका बाश्रमात काही भरतजन जमक्ते होते. आदित्यजन 
त्यांच्याच शेजारी रहात. त्यांनी अनेक पुण्यकमें करून स्वगं प्राप्त करून घेतली 
होती. स्वर्गात रहाणारे देव अजर व अमर असतात. व त्या लोकौ जाणार पुण्यात्मे 
सवं प्रकारे सुखी होतात. असे अलौकिक सुल मिकवण्याची इच्छा कोणाला वरे 


होणार नाही ? । 
ते सवं भरतजन ऋषींच्याकडं गेले व विनञ्र होऊन आपली स्वगं मिठव- 


ण्याची कामना त्यांनी व्यक्त केरी. ते एकून ऋषीनी त्यांना उत्तर दिले. 

“ हे भरत जन हो, आदित्य स्वरगात गेले हे उत्तमच क्षारे म्हणायचे, पुण्य 
शाली आत्मे स्वाभाविकच स्वगत जातात. परतु मला मात्र स्वगं मिढावा अशी 
इच्छा नाही. मषा य भारतातच स्वगं निमाण करण्याची इच्छा आहे जे रोक 
स्वर्गाति गेके ते आपल्या मागव रील खाणालुणा पृसून गे आहेत, तेब्हा मापत्माला 
नवा मागे शोषणे प्राप्त्न आहे. आपण असा याग करू या की जो आपल्या अघ्वाचे 
(मागि) रक्षण करील. या अध्वर यज्ञासारी सर्वांचा सहकार आपल्याला लाभेल 
वं मानव जातीचा गौरव वाढेल." 

* ऋषिवर, आपल्या भू मीवरच जर स्वगं निर्माण क्षाला तर त्याहुन धिक 
उत्तम ते काय असणार ?. आपल्या आज्ञेप्रमाणे आम्ही ` सवं च ` सहकायं करू. 
आपण देगोदेशीच्या प्रतिनिधींना आमंत्रण पाठ्‌, वा बघ्वर ` यज्ञाच्या रचनेसाठी 
ञाम्ही काय कायकरविःते सांगा. या यज्ञास्ाठौ उदार व समृद्ध यजमानही हवा. 
त्यासाठी आपण कोणाचे नाव सुचवता ?' 

“ आपल्या या यागात एक यजमान नये पण येणारे -सर्वच प्रतिनिधी 
भिदधून हा यज्ञ करतील. जे ऋत्विज होत्याचे काम करतील तेच. गृहपती भसतील 
व ते सवं यजमानहौ असतील. 

या.महायज्ञात. एका सानदंडाची-यूपाची रचना करावयाची अहे. तो 
मानदंड हा आपला रा्टृ्वज समजला जाईल. चार दिशाचे चार कोपरे हे त्याचें 


९९९ / वेद्‌ बोिला अनेत 


आश्चय स्थान असेल. गाएण तो यूप उचलून रोवायचा व त्यावर ध्वजा चढवायचौ. 
आपल्या सहकायचि प्रतिक असा तो यूप हा अध्वराचा मानदंड असतो. समाजाचे 
जीवन जितके उन्नत होईल तितका लवकर स्वगं निर्माण होईल. रा्टृष्वज हे 
उन्नत जीवनाचे प्रतीक आहे. 

यज्ञाचे यजमान, गृहपती अथवा समाजाचे नेते म्णा, सवं मिढून या युपाचे 
पूजन करतील. आपण सवं त्याला वंदन करू. रष्टाच्या शक्तीचे गौरव चिन्ह, 
समाजाच्या समृद्ीचे प्रतीक असा हा यूप असेल. 

हा बनस्पति यूप आमचा अध्वर हा जीवनयज्ञ आहे. उत्तम प्रकारे जीवन 
जगून आम्हाला देव व्हावयाचे आहे. परोषकार हे आमच्या जीवनाचे साधन आहे. 
आम्ही सवं मिलून उत्तम प्रकारे जम्‌ हाच आमचा साघन-मघु, ठेच आमचे आज्य 
(तेज) आहे. परोपकाराचा टेप आम्ही या यूपावर चढवीत आहो. आपण आमच्या 

` जीवन।त कोमलता निर्माण करा. यावेी आपण या भूमीच्या अंकावर विश्राती 

वेत आहात. अध्वर-यागाला सुखवात होताच आपली घ्वजा उंच आकाशात डोलू 
लागल. 

हे यूप-तुम्ही घरणीवर अस। वा उंच स्वर्गाला टेकण्याइतके उन्नत मसा 
आमच्या जीवनाचे मानदंड होऊन बम्हाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून द्या. आमच्या 
अध्वर प्रसंगी अग्रणी त्याला प्रथम समिद्ध करावयाचे आहे. हवन कुंडातील 


अग्नीहौ त्याचे प्रतीक आहे. अग्नीच्य) समोरच्या पू्वेच्या बाजूस यूपाची स्थापना 
करू. 


हे यूप, आमच्या जीवनाला प्रदीप्त करतील, आमच्या ठिकाणी शोर्याची 
वृद्धी होर्ष्ल अशी साधने आम्हाला चावी. आमचे पुत्र, पौत्र पशुधन व इतर 
साधनसंपत्तीं आपल्या बरोबरच समृद्ध करावी, प्राणिमात्राला तहानभूक, असह्य 
ज्ञां की ते पापाचरण करण्यास तयार होतात, लोभ आणि लालसेमृके त्याची मूतीं 
भ्रष्ट होते. तरी तहान भुकेची पीडा भाम्हाला प्रासणार नाही व आमचे जीवन 
मफल होई भसा भाशीवदि, आम्ही तुमचे पूजन करून तुमच्याजवक मागतो, 
मानवी जौवन विदोष समृद्ध ब्हावे म्हणून आम्ही हा यूप उभारीत आहो. है युप, 
तुम्हौ सदेव वाढत रहा व आमचे भाग्यही वाढते करीत रहा. " 

ऋषि विद्वामित्राच्या अदेशा्रमाणे भरतजनांनी महायागाला आरंभ करून 
यूपाची यथासाग रचना केली. आता ऋत्विजांची योजना करावयाची. त्यासाठी 
स्वाना एकत्र कते भाणावे ? भरतांनी मृनिवरांना विचारछे, " येथील आश्रमात 
देशोदेलीचे ऋषी तपस्वी आहेत. तेच सवं ऋत्विज होती. ' 


वेद बोला अनंत / १२० 


८असे गहे. तर मला त्या ऋरषीचा परिचय कर्न दा.” विश्वामित्र 
परेमपूर्वंक म्हणाले. 

“ मुनिवर, हि देवश्रवा आणि हे देववात. हे य।च प्रदेशातले भरजन असून 
अग्निनारायणाचे उपासक आहेत. हे ऋषिवर प्रजापति, प्रत्यक्ष वाणी, ही त्यांची 
जन्मदात्री असल्याने त्यांना वाच्य प्रजापती म्हणून स्वं अं टखतःत, ` विदवेदेवाची 
उपासना क्न त्यांनी सर्वं देवांना भ्रसन्न कर्न वेते आहे. ' 

विहवामित्रांना प्रजापति हें नाव परिचित व}टत्याने त्यांनी त्याच्याकडे पुन 
पुनः पाहिले, तेव्हा ते ऋषी त्यांना प्रणाम करन म्हणाले,“ भगवन आपण जेन्हा 
उत्त रावंडात उपासना करीत होता तेन्दा आपली सेवा करप्याचे सद्भाग्य मला 
लाभे होते. आपण मला विद्वादिषयौ उदार भाव ठेवष्याची, हिक्वेण दी. 
व्यामूे मा्गी दृष्टी विशाल कछ ली. मी आपल्याला गृरूपदी मानतो. व स्वतःला 
वैश्वामित्र प्रजापति म्हणवतो. माद्या मातेमृखे मला वाच्य प्रजापति भसेही 
म्हणतात. उत्तराखंड सोडून मी दक्षिणापंथात येन रादिलो आहे 

“ बंधो, प्रजापति, तुदा येथे पाहुन मला आनंद होत महे. स्ववि हित 
साधण्याचे कौशल्य तुश््या ठायी अहि. ' 

“आणि ऋषिवर या वृद्ध तपोधन महर्षीचाही परिचयही आपल्याला 
असेलच. याचे नाव ' गाधी कौदिक ' यानी अनेक यात्रा केत्या असून वर्षानुवर्षे 
तप व ब्रताचरण केले आहे. आता त्यानी याच आश्रमात निवास केलेला आहे, 

“गाधी कौशिक” हि नाव अकताच ऋषिवर विस्मया्नं म्हणाले, “है तर 
गाधिराज ! माक्ञे पितृदेव ] महाराज भापण इकडे कसे ?" 

“वत्सा }' तो वृद्ध तपस्वी म्हणाला, हा सारा तुलाच प्रताप, राजपद 
सोडून तु ऋषिषद मिढवलेस. तुदवाच विशेष तपश्चयेमूदे मकाही ऋषिपद 
भिक्राले. नारानण अग्निच्या मृ तत्वाचे मला दर्ोन घडके आहे. 

“ तात! ऋषिरूपात तुमचे दर्शन षेऊनं मी धन्य क्षालो. भरतजनांनी 
समाजाच्या कल्याणासाटी या महायागाचा संकल्प कला आहि तो आपल्या 
शुभभावनेने सफल क्षात्याखेरीज रहाणार नाही. ' 

“ मूनिवर, है दोन तपस्वी काश्मीर देशाहून आलेके आहेत. हे दोघेही 
एकाच कुलातील आहेत. परंतु त्यांची विद्यापरंपरा भिन्न माहे. ' 

“या केत ऋषीना मी ओढखतो ! ' 

^ भगवन्‌ मी तर आपलाच आह. आपण राजपद सोदून पूरवंपरदेशात 
क करीत होता त्यावेढी आपल्या वाणीच्या आकषंणाने मी आपलां शिष्य 
ज्ञालो. 


१२१ / वेद बोिला अनंत 


दुसन्या ऋषीनी स्वतःच आपला परिचय करून दिला- 

“भगवन्‌, मीही कादमीर सोडून पुव्र देशात येऊन राहिलो माहे. भापल्या 
समागमाचे भाग्य मला अचाप लाभे नाही. परंतु मी आपल्या गुणांचा चहाता 
आहि, पूजक आहे माने नाव कात्य उत्कील. वरुण दैवाचे उपासनाब्रत मी माद्या 
वंधूकदून, कत ऋषीच्याकडून घेतले महे. 

“माणि हे ऋषभ ऋषी हेही आपल्याला गरू मानतात. 

“अरे ! माल्या ऋषि जीवन च्या प्रारंभकाठी, राजपद सोडून ऋषि 
होण्याचा मी प्रयत्न करीत होतो त्या वेदी यांची प्रथम भेट कलाली. भणिते 
मौक्ष्या जवक राषिले म्हणण्य पेक्षा मी त्यांच्याजवढ राहिलो असे म्हणणेच अधिक 
उचित होल ! खरे ना?" 

4 गुरुदेव, हा आपला विनय आहे ! जीवनाचे विशा दशन षेण्यासाठी 
लागणारी उदार दृष्टौ मला भापल्या कृपेने लाभली . त्या दिव्य दृष्टीच्या योगानेच 
मौ अग्निनारायणाचे दर्शन घेतले आहे." ५: 

“अहो ! सात ऋत्विज तर भापल्याला येयेच भिछाले आहेत. ते विविध 
देशांचे प्रतिनिधी असून या यज्ञाचे ते गृहुपक्ती यजमान असतील. त्यांना या यागाचे 
योगाने जौ रिद्वी-षिदधौ प्राप्त होईल ती सवं राष्टराची असेल." 

अघ्वराच्या सवं लहान मोठा कामांचे संकलन करण्यासाठी अग्रणी 
नेत्याची निवड करावयाची होती. यजमान ऋत्विजांच्या यज्ञ कर्माति कोणतेही विध्न 
आड येऊ नये व त्यांना निरदिचतपणे .अनुष्ठान करता यावे यासाठी योग्य अशा 
अग्रेसर नेत्या वर्णन करताना विश्वामित्र म्हणके, ' पुरोहित अग्नी ज्या प्रमाणे 
देवक समिद्ध करतो त्याप्रमाणे आपला नेता प्रजाजनाना समिद्ध करणारा हवा, 
त्याचप्रमाणे तो तेजस्वी, सवं लोकांत संचार क्न सर्वच सहकार्यं मिक्वणारा 
व स्वतःसारख्याच उदार परोपकारी व्यक्तीना शओोधून काढणारा व दुषन्या 
तेजस्वी पुरषाच्या कर्याला उत्तेजन देणारा हवा. यज्ञासारख्या परमााच्या कामी 
तो प्रणेता असावा, मध्वरासारख्या यागात तो अग्रेसर असावा. सवं प्रकारच्या 
छोकांत मिसकणारा असला तरी स्वतः श्रेष्ठ महारथौ व विदोष पराक्रमी असावा. 
व्याची प्रतिभा तेजस्वी असावी. तो स्वतः देवासारखा परोपकारी असून दुसन्या 
देवचरित सुजनांना बोलावून जाणणारा असावा. मग्न व वायू जातवेदा होऊन 
स्वे कायं पार पाडतात त्या प्रमाणे तो कतुत्ववान अरावा, सवं प्रकारच्या लोकांचे 
मन जाणून त्याचे मनोरथ पूणं करणारा. असावा, 

या सवं गरणानी पूर्णं अशा मगघ देशाच्या राजा पुर्वसूची निवड अग्रणी 


वेद्‌ बोलला अनंत / १२२ 


नेता म्हणून केली. त्याने भा पटी सवं संपत्ती अध्वरासाठी देऊन टाकली. व स्क्तः 
यज्ञ सेवक होऊन काम करावयास सुरुवात केली. 

प्रथम ज्या यूपावर संस्कार करून तो सिद्ध करण्यात आला होता त्याला 
उचलून यज्ञाच्या मध्यभागी स्थापन करावयाचा होता. 

राजा पुरूवसूने सर्वाची संमती घेऊन प्या यूपास टेका दिला. ऋषी 
विश्वामित्र व सात ऋत्विजांनी त्या पाची स्तुती केरौ. 

“हे प्रतिष्ठित यूप, ज्या घरणीवर आपली रचना क्षाली त्या घरणीपासून 
उंच, उन्नत फडकत रहा. समाजजीवनाला उन्नत करण्यासाठी आम्ही या महा- 
यागाचा आरंभ केलेला आहे. त्याचा संदेश तुम्ही दुर दुरपर्य॑त पोचवा. आम्हाला 
उदार बुद्धी देऊन आमच्यात परोपकाराचौ वृत्तौ जागृत होईल अशी कृपा करा. 
जीवनाला विकसित व उन्नत करणारी साधन संपत्ती आम्हाला या. 

हि यूप, आष्ही दिशांनी आम्ही आपल्याला सजविले आहे व रगवेरंगी 
वस्त्रानी भूषविले आदे, ` ओका साधारण वृक्षापासून आपला, जन्म क्षाला. पण 
जन्मतःच लोककल्याणाच्या संकल्पाने आपण उंचच उंच होत गेला आहात. 

आपण आमच्या जीवन यज्ञाचे प्रेरक व्हावे या भावनेने येथे जमलेले घीर, 
वीर, कविजन, ऋत्विज व प्रजाजन सर्वजण मिदून तुम्हाला उंच चडढवीत अहित, 

हे ऋत्विजानो या यूपाचा जन्म घ रणीच्या पोटी क्ञाला. परण नित्य वाढत 
जाणारा हा दंड आकाशा जाऊन भिडला पाहिजे. त्यासाठी भापण सावधान 
राहून सतत कायं करावयास हवे. 

आपल्या या महायज्ञात सहकायं करण्यासाढी वेगवेगठचा सम।जाचे प्रतिनिधी 
येथे आले भेत. आपले पञुघन व॒ साधनसंपत्ती वाढवण्यास उपयुक्त अशी 
श्रदशंने येथे भरवेली आहेत. या महायागाचा अग्रणी नेता यूपास उंच चढवीत 
आहे. 

यूपाचा महिमा वर्णेन करताना अग्रेसर राजा पूरुवसु म्हणाला, "हे यूप ! 
आपण आमच्या राष्टराचे प्रतीक आहात. आपली प्रतिष्ठा वाढेल अशी कर्ये 
करण्याच्या इच्छेने सवं समाजाचे प्रतिनिधी या दिकाणी जमले आहेत. त्यांची 
अशी भावना आहे की स्वगं या भूमीवरच निर्माण ज्ञाला पाहिजे. पृथ्वीवर राहुन 
दैवी जीवन जगावि मशौ त्यांची इच्छा आहे. अरा या समाजाच्या प्रत्येक पुरुषाच्या 
जीवनाच्या मानदंडाचे स्थान आपण आहा. त्यांच्या सुद्ध जीवनाच्या प्रलर धारने 
अपी वडण क्ली भाहे. या महायागाच्या प्रसंगौ या यूपासह दुसरेही यूष 
उभारन समाजाच्या व राषटराच्या विविध प्रवृततीच प्रेरणा प्राप्त कडन ध्यावयाचौ 
आहे. 


१२३ । वेद बोलिला अनेत 


नांगरलेत्या ओेतात दाणे पेरले कौ विपुर धान्य पिकते. त्याप्रमाणे येथे 
रोवकेल्या यूपाच्या योगाने दिव्य परोपकारी कायीचौ प्रेरणा आम्हाला मित 
राहील. 

या मुख्य यृपाच्या ठायी स्वं देवता वास करीत आत. वारा आदित्य, 
अकरा रद्र, ठ वसू, त्रै ोक्यातील देव, बृहस्पती इद्र!दौ देवदेवता यूपात समाविष्ट 
असून होति व उदगाते त्याची स्तुतिगीते रचून गात बे व त्याना आवाहन 
करीत आहेत. 

या मृख्य यूपासह इतर अनेक युप या जागौ उभे केले आटेत. देशोदेशींच्या 
विविध साधन संपत्तीची व पशु पक्षांची प्रदंनेही येथे भरलेी आदे. वेग 
वेगद्चा स्थानी असलेले यूप चित्र विचित्र वस्त्र, पत्ताका व पुष्प पतान सजवलेले 
आहेत भंतरिक्नात हंसाची माक्िकिा शोभावी वा स्वर्गतिं देवाची उडती विमाने 
दिसावीत त्या प्रमाणे उंच आकाशात फडकणारे हे घ्वज स्वगेचा मार्गं स्पष्ट 
करीत मादेत. 

है महायूप, शत शत यूपांच्या सह अपण उंच उच जा. प्रजाधन व परशुधन 
मिदढवून भाम्हीही हनारो मा्गनी उन्नतौ प्राप्त करून घेऊ अदौ प्रेरणा आम्हांला 
द्यावी. 

तुमची घडण्‌ तीक्ष्ण धारेच्या कन्हाडीने क्ञारी आदे त्या प्रमाणे कठीण तप 
व व्रताने आमचे जीवन धडत जावो, आमच्या सदृभाग्याचा उदय होवो. त्या 
योगाने साक्षात स्वर्ग पृथ्वीवर अवतरो. या भावनेने आम्ही तुमची प्रतिष्ठा करीत 


आहो. 

ष या प्रमाणे यूपाचौ प्रतिष्ठा केल्यावर ऋषौ विदवामिर्वानी सात होते व 
इतर ऋत्विज सर्वाना देवांचौ स्तुति करण्यास सांगितले. वषभ, कात्य, कत्‌, 
कौशिक, देवश्रवा, देववात व वाच्य प्रजापति या सात. होत्यांनी देवांचे आवाहन 
कंन स्तुति केली. 

‹हे दरं व अग्नि, आपण आमच्या या महाम्रागासाठी: स्वगौतून पृथ्वीवर 
यवि. आम्ही उत्तम प्रकारचा सोमरस शुद्ध कङ्न आपल्यासाढी पात्रातत भरला 
आदे, तो आपण ग्रहण करावा. तुम्ही उभयता आमचे मित्र.आहात. अमच्या 
जीविन यज्ञाचे सहायक जदात. तुमच्या प्रेरणेनेच या यागाचे कार्यं चाललेले आहे. 
संमाजच्या जीवनात अडथके माणणारे, समाजाची प्रगति अवरोधणारे कुटिल व 
स्वा्थीं असतील चयांचाः नादा करून सज्जनांच्या का्यौला गति चा. 

सात होति देवाची स्तुति कर लागले. त्या स्तुतिचौ पहिली ऋचा प्राणाला, 


वेदे बो अनैत / १२४ 


दुखरी नेत्राना, पिसरी अपानाला, चौयी वाणीङा, पाचवी मनाला, सहावी 
श्रोत्राना ब सातवी पूत्राना ब पञचुना बल प्राप्त क्न देणारी आहे.या छवा 
म्हणून ्त्यावर होत्यांनी सात जागी अग्निची स्थापना केली. या च्छवाच्या 
उच्चाराने भूलोकी वसणारा अग्नि, अंतरिक्षातील इद, व स्वर्गातील सूयंसमाज 
जीवनात ज्योतिप्रमाणे प्रकट होऊन प्रेरणा देतात. 

अध्वर यागाच्या निमित्ताने देशोदेशीचे तत्वज्ञानी, कवि व विचारक एकत्र 
जमले होते. त्याच्या चचासभा, संसद व समिती आयोजित केल्या होत्या, त्यांतील 
एका सभेत चच होत होती. 

“ आप्त्या होत्यापैकी देवांच्या रहस्यमय सुप्त मार्गना शोधून काढी असा 
तत्वज्ञानी कवि कोण असावा ? स्वर्गातील देव अघांतरी. ल्ोंवकठणान्या नक्षत्रा 
सारखे असावेत काय ? देवाच्या परोपकारी कार्याचौ माहिती कोणाला आहे ?' 

“आकाश आणि पृथ्विच्या रहस्यांना जाणणारी कविजनांची दिव्य दृष्टि 
स्ररथास्ारली स्पष्ट आहे. पूवीं द्यावा व पृथ्वि दोन्ही लोक एकच होते. पण कालांत- 
राने परक्षाचौ नीडे वेगी होतात त्याप्रमाणे हे दोन लोक वेगक्े क्ले, तथापी 
त्याच्या मध्ये स्नेदाचा एक तंतु त्यांना बांघणारा आहे. हें दोन्हौ लोक आपल्या 
कर्तव्य कर्माङा सदैव जागणारे आहेत. कारण ते जाणून आहेत की दोन माता 
मिद्टून संतानाचे पालन पोषण करतात. त्याप्रमाणे यावा व पृथ्वी या दोघी 
प्राणिमात्राच्या जन्मदाव्या आहेत, द्युलोक, इंद्रादि देवाना व पृथ्वी लोक सरिता, 
सागर वरेना वारण करणारा आहे { 

“हे जञानीजन हो, सविता नारायणाने पूर्वी देवाच्या हितासाठी केलेल्या दिव्य 
यज्ञात भाग घेतला होता. त्या प्रसंगी अमुरांच्यावरोवर श्लाङेल्या युद्धांत त्याचा 
एक हात गमावलां होता. इंद्रादि देवांनी विश्वकर्मा त्वष्टचाला बोलावून सोन्याचा 
हात कर्न त्या जागी बसवला होता. आपल्या महायागातही आत्मा्प॑ण करणारांना 
देव नवौन अंगे देतात. देवांचा कला गुरू त्वष्टा आपल्याला कायाकल्पाच्या योगाने 
नवजीवन देतो." 

“ इद्र, वरुण, अग्नि वगैरे देव अनेक आहेत. परंतु त्यांचे प्रवान प्राणतत्व 
(असुरत्व) सारखेच श्रेष्ठ आहे. ते सवंच देव समाजाचे ठेक्य साधून प्रजाजीवनाची 
उन्नति करणारे आहेत." 

विङेषेकर्न स्वगत रहाणारे बारा आदित्य वर्षाच्या वारा महिन्याचि 
अधिष्ठाते असून प्रत्येक ऋतुमानाप्र माणे ते छोककल्याण करीत असतात. सूयोच्या 
बारा राशीतुन फिरणारी नक्षत्रे प्रजाजीवनाला सृल्ी करणारी आहेत. ' 


१२५ / वेद्‌ बोडिला सनत 


, सात होत्यांनी स्तुति गान केत्यानंतर ऋषीनी गायत्री छंदात रचलेके उत्तम 
मंत्र उच्चारून म्हटले, “ आम्ही सवं मानव सविता नारायणाच्या वरेण्य (श्रेष्ठ) 
भर्गा आमच्या हृदयच्या पात्रात घारण करीत आहोत. सविता नारायण 
आम्हाला विविव धार्ाची प्रेरणा देऊन नवचैतन्य देतो." 

विश्वामित्र ऋषीना ज्या गायत्री मंत्राचे दर्शन ज्ञाल होते त्या गायत्री 
मंत्रास वेदमाता समजतात व त्या मंत्राने भजवर लालो करोडो मानवाना नवौ 
प्रेरणा दिलेली आदे. 

या प्रमाणे विद्वामित्र ऋर्षपीनी सवं मानवांना प्रेरणा देणान्या महायागाचा 
आरंभ करून या पृथ्वीवर स्वगं निर्माण केला. इतर सर्वं यागांची पूर्णाहुति 
होत. परंतु या महान जीवनयज्ञाला पूर्णाहुति नाही. तो अखंड चाल्च आहे व 
त्या यागाचे प्रतीक असा राष्टरध्वज अनंत काल फडकत राहून सर्वाना नवी प्रेरणा 


देत आहे. 
8, 


२२६ वेदं बौखिखा अनत 


९ भविष्याचा वचितक 
( ऋग्वेद चतुथं मंडल ) 


८ दे देवानो, पितरांनो, ऋषिनो, माश्ष्या कत्याणासाटठी मी भेक महायाग 
करीत आहे, आपण सर्वीनी या प्रसंगी यावे असे मौ. स्तुतिपूर्वेक आवाहन करीत 
आहे. 

“ चषिवर ! या स्वाना बोलावून त्याना देण्यासाठी आपल्या जवछ काय 
आहे बरे ? येथे हविही नाही आणि आती देष्यापुरते तुषही नाही, भेट पूजेचे 
कोठलेही साघन नाही. अशा या दद्र घरी बोलावून कोणी येत असते का ?" 

“तु म्हणतेस ते सवं अगदी खरे आहे. पण देवी, आज मंक्ष्याजवठ काहीच 
नसक्ते म्हणून काय क्षा ? उद्यांचा दिवस मास्यासाठो विपुल धघनसाघन षेडन 
उगवणार आहे ! " 

“ देव, तुम्ही केव तुमच्या मनातल्या तरंगातच गुंग आहा. नियमितं अन्न 
व पाणीही तुम्हाला मित नाही. शरीर पार वाढून गेलेले आहे. ही वस्तुस्थिती 
असताना तुम्हौ गोष्टी मात्र जीवन विकासाच्या आणि प्रगतीच्या करता! हे 
दर्भक््य आता किती दिवस चालणार बाहे ? 

^ देवी { तुला माज्या सुकलेल्या कायेचौ काठजी वाटते आह. पण मला 
तुक्याविषयी चिता वाटते आहे. तुञ्ली तर नसती हाडेच राहिली आहेत. इतकौ 
तु वान गेली आहेस. मला माक्या साधनेच्या नादात या दारिदरधाची सवय 
होऊन गेली आहे. पण तुला मात्र ही गरिवी खाया उठी आहे. यावर आतां 
काही उपाय केलाच पाने." 

तुम्हाला उपाय कसचा सापडतो भगवन ! तुम्ही आपल्या स्वप्नातच 
दंग आहाते ! मी बाहेर जते तेव्हा इतर ऋषिपल्या मला घालून पाड्न बोल 
लागतात, मला विचारू लागलात, "अग तुज्ञा हा पत्ति असे करतो तरी कायः? 


१२७ / बेद बोकिला जनेत 


शिषे पाके शिजवल्यासारखी बाण सारी सुटत असते. देवांना आणि पितराना 
तो म्हणे तकषजाच हवी अर्घग करीत अतो ! त्या वाणीने सान्या आश्रमाची हवा 
दूषित होते. तद्या व्या पतिदेबाला जरा समजादृून साग बाई 1 
वो ! माद्या जव जे आहे ते मी देवांना आश्ण पितरांना अपण करतो. 

त्यावर अनिष्ट असे काय आहे ? ऋषिने पुण्याचे साधन केले असले, त्याची भेट 
पूजा शुद्ध अली तर तिचा सुगंध पसरेख. मौ मा्ञे जीवन शुद्ध व्हावे म्हणून यज्ञ 
करीत आहे. मज्ञी पपे या यज्ञात जून भस्म करीत आहे. लोभ, लालसा, भूकः 
तहान हेव सारे मौ अग्नीका अण करीत अहं आज माल्या ठायी भसटेत्या 
सवं वासरनाची आहूत देऊन त्यातुन मला उचा प्रकाश निर्माण करावयाचा आहे 
ऋषि व ऋषिप्याना ही उद्यांचौ गोष्ट कशी बरे पटे ? मक्षे हे म्हणणे त्यांना 
न पटणारे म्हणन तर त्यांना चाण येते ! पण देवी, ज्यांचा भविष्यकाल सुधारला 
त्याचे जीवन सफर होते. आज माल्या जव साधन सामुम्रीची कमतरता भाहे 
हीच माज्ली वासना नाही का ? या वासनेचा हवि अर्पण करून मला शुद्ध व्हावयाचे 
आहे. माक्ञा हवि देव निदिचत स्वीकारतील 

‹ अगवन्‌ मानने जीवन आपरल्माच जीवनाशौ निगडित क्षालेले आदह. मापण 
भविष्याची साधना करीत आहांत त्यात मीही सहभागी अहि. षण त॒मची स्तृति- 
वचने एेकून देव तुमचा हवि वेण्याप्ाठी येथे येतौल असे मला वाटत नाही. धन 
वा्ानी समद अशा भटी स्वोकारण्याक्ाठो जाण्याचे सोडून ते येथे कसे येतीठ १ 

‹ देव धनवान्याचे नाही पण भावाचे भुकेले अदेत. त्यांना आपल्या सारली 
भूक तहत धोडीच लागत ? तऋषिमूनो जे अनेक यज्ञ करतात त्या विकिणी घडीभर 
जाऊन देव लगेच परतः जातात, पण माज्ञा हा महायज्ञ जन्मभर चाल्णारा आहं 
जोवर माद्या सवं वासना नाही होत नाहीत, माजी सावने शृ होत नाहीत 
तोवर देव कसे येतील ?' 

‹आपली भावना ख रोख रीच फार उच्च आह. आपल्या जीवन्‌ साधनेची 
सहचारिणी म्हणून मी काय काय करावि तेसागा 

“देवी, तु्ञे सहकायं मला मिकत जहे म्हणूनच माक्नो सावना चाल्लेली 
आहे. उलट . माह्यामूे जगात तून्ली अवहेकना होते आहे ठे मलाही कढत का 
नाही ? व्यवहारी लोक तृज्ञा अपमान करतत तो गिष्कून तू सारे सहन करतेस हे 
कमी का महे ?" 

ऋषि रहू गणाचा पुत्र गौतम अष द्रष्टा होता, त्याचा पुत्र वामदेव 
याही कु्परपरेने आर्षं दर्शनाचा लाम ज्ञाला होता. परंतु, स्याची जीवनसृष्टीच 


वेद बोलिला अनत । १२८ 


वेगढ्ी होती. यज्ञयागात देवाना देण्याच्या भटी वेगकछया आणि स्वतःच्या जीवनात्‌ 
वापरण्याची साधन संपत्ती वेमठी असावी हा भेदभाव त्याना मान्य नव्हता. 
जीवन जगण्याची रीतच्‌ त्याना बदलून टाकायचौ होती. 

त्याना वाटे, यज्ञ करण्याची ईच्छा असेल तर साधने गोदा करावी लागतात 
याचाच अर्थं यज्ञ ही जीवनाहुन ओक वेगठी प्रवृत्ती आहे. मी अशा यज्ञाला मानीत 
नाही. माज्ञे जीवन हाच माज्ञा यज्ञ. जन्मक्ञाला त्याक्षणीहा यज्ञ सुरूक्षाला 
असून ओकेका दिवसाची आहुती त्याल। दिली आहे. जौ वनच भेटपूना म्हणून भर्पण 
कले असून मौ देवांची स्तुती करून त्याना आवाहन करीत आटे. 

आणि कवठ मास्याच जन्मापासून या यज्ञाचा आगरम ज्ञाला भसे नसून 
सृष्टि निर्माणक्षाली हाही यज्ञच माहे. अग्नि, इंद्र वगैरे देव यज्ञच करीत आहेत. 
अभिरा वगैरे पितर यज्ञ कमंच करीत असून सोम, सूयं, अकाश, पृथ्वी सवच 
महायज्ञ करण्यात मग्न नाहीत काय? 

खरोखर आत्मसमर्पण करण्यासाठी आरंभलेला यज्ञ जीवन ब्रत घेऊन केलेला 
यज्ञ, आत्म बलिदान देण्यासाठी केलेला यज्ञ हाच ख रा यज्ञ. त्या यज्ञात साध्य हैच 
साधन होऊन जाते. त्यालाच आत्मयज्ञ म्हणतात. तोच श्रेष्ठ यज्ञ होय." 

अशा प्रकारच्या जीवन यज्ञात भाग ेण्यासाठी चषि अग्निला आवाहन 
करीत होते व अंगिरा नामक पितरांचे स्मरण करीत होते. “ हे अग्निदेव, इंद्रादि 
देवाच्या स्पर्धेत आपण नित्य पुढे जसता त्याप्रमाणे या माह्या जीवन यज्ञात आपण 
प्रथम यावे व येतानां इद्रादि देवाना बरोबर घेऊन यावे अश्ली मी प्राथंना करतो. 
मत्य मानवांच्याकडे येणारे तुम्ही देव बजर, अमर, आहात. या पृथ्वीलोकावर 
पूर्वी अंगिरा नामक पितर वास करीत होते. स्वतःचा जीवन-यज्ञ याप्रमाणेच 
करून ते अग्निशी एकरूप होऊन गेले होति, स्तुतिरूप वाचेचे मूर स्वरुप हरवले 
होते ते त्यांनी शोधून काढले. कामधेन्‌ सारख्या वाणौे मूर स्वस्प त्यांना उमगले 
होति. त्यांनी साता साताच्या संख्येत गायत्री छंद, अति जगती सारे विशेष छंद 
आणि कृतिं सारे दीघं छंद रचले. ध्या दिव्य वाणीसह त्या पिततरना मी 
यज्ञासाढी आवाहन करतो. 

हे अग्निदेव, रात्री वा दिवसा तुमचौ स्तुति करणाया यजमानाकड त्याच्या 
यज्ञासाटी तुम्ही धाव घेता. सारथी जसा घोड्ाच्या वन्या वाईट संवयी जाणतो 
त्या प्रमाणे तुम्हीं मानवांचे पुण्य, प्राप, ज्ञान, अज्ञान वगैरे बरे वाईट गृण जाणून 
आहा. आम्ही सावे, सर जीबन जगणारीं माणसे आहोत. आमच्या जीवनांतील 
त्रुटि दुर्‌ करून आमच्या यज्ञासाठी आपण येऊन पोहचावे. 


१२९ / वेद बोलिला अनंत 


अग्निव अंगिरा याना आवाहन कर्न मग ऋषि देवराज इंद्राला आमंत्रण 
देऊन म्हणाके, "है, देवराज इंद्र, मी, वामदेव तुमची स्तुति करीत आहे. मास्या 
प्रेरक वृद्धिचे तुम्ही संरक्षण करा. माल्या जीवन संग्रामात मला साह्य करा. 
तुम्हीच माक्ष रक्षण कराल अशा श्रद्ेने मी आपल्याकडे पहात आहे. तुमच्यासाठी 
सर्वत्र मधुर सोमरस भरा जातो. तुम्ही सवं साधन सपत्तीचे स्वामी आहातः 
सर्वं प्रजाजनाचे पालन पोषण तुम्हीच करता. तुमच्या कृपेने प्राप्त क्ञालेल्या 
धनातुनच यजमान हवि व भेट पूजा अपण करतात. पण माह््याजवक कोणतेच 
बाह्य साघन नाही हे देवेन्द्र, अड्वरप प्राणाना षेऊन आपण माञ्या यज्ञासाठी 
यावे, म्हणून मौ नव नवी स्तोत्रे रचून आपी स्तुति करीत आहे. ज्ञानी, भक्त 
व॒ सामान्य जन सर्वचजण एकाच. प्रकारे तुमचे पूजन करतात. स्वतःच्या 
जीवनाचाच होम करणारा माल्यासारखा कोणी क्वचितच असेल. तरी माल्या 
या लोकविलक्षण यज्ञासाटी सोमासह आपण येऊन पोहोचावे. 

हे सोमराज तुमचे सेवन करून इद्राने जलप्रवाह मुक्त केले आदत. तुमच्या 
सहकायनि देवनद्राने असुरांचा नाश केला व सप्तरसधू वे प्रवाह मुक्त केले. 

हे वायुदेव, देवांच्यात गतिविषयी स्पर्धा क्ञाली त्यावेद्ठी आपला क्रम प्रथम 
होता, तेब्हा त्याच द्रूत गतीने माका यज्ञासाठी सर्वात आधी आपण येऊन 
पो चवे. इन्द्राच सारथ्य तुम्हीच करता. तेव्हा इन्द्रासह आपण यावे. 

हे बृहस्पति महाराज, तुमचा निवास स्वर्गात खृप दुर आहि. परंतु तुमचे 
गतिशील. अश्व तुम्हाला येये त्वरित घेऊन येवोत. मंत्रब्रह्माच्या अधिष्ठात्या 
बृहस्पतींचा जन्म महाज्योतीवरील ॐ ओंकार घामाच्या वरील व्योम प्रदेशात 
क्षालेला असून ते सात सात छंदांच्य) योगाने, सात ज्योतींच्या यज्ञपरकाशात अज्ञान 
दुर करतात. 

हे इद्र व बृहस्पती माज्ञे जीवन तुमच्या योगाने समृद्ध होवो. 

हा सविता नारायण स्वतः सवं यापक आहे. परंतु त्याचे नांव, रुप, लोक 
स्थान वरे तीन प्रकारांनी प्रसिद्ध महेत. सत्यलोक, इन्द्रकोक व प्रजापति लोक 
अशा स्वर्गातील तीन लोकात त्याना वास आहे. वायु वियत्‌ व वर्णही 
अंतरिक्षातील त्याची तीन ष्पे आहेत. भूर्लोक, भूवर्लोक व स्वर्छोक ही तीन 
त्याची उदयस्थाने असून त्या सविता देवाची तीन व्रते आदेत. तो उष्णता देतो. 
तेभ्हा उन्हाक्ा, पाऊस पाडतो तेव्हा पात्रसाढा व धंडी पडते तेव्हा हिवाछ्रा बशा 
त्रिविध ऋतूत मानवी हिताची कामे करणारा सविता देव माका जीवन यज्ञात 
मला दिव्य प्रेरणा देवो अश्ली माञ्च प्राथंना जहे 


वेद बोखिला नेत / १३० 


यज्ञाला येणारे देव अनेक ` आहेत. पण माक्ली प्राथेना एेकून लगेच धाव 
घेणारा देव कोण बरे ? माक्षी भावना ओढलून याभ्रमाणे येणारे देव महेत. 
आदिवनीकुमार, है देवानो, जापण सदव एकमेकावरोवर असता तसेच. उभयतां 
बरोबरच यज्ञाला यावे व मला प्रणा यावी, हे भदिवनीकुमा रानो, ्रकाश किरणे 
पसरत हा सूयं आकाशांत वर वर चदू लागला आहे. त्याच्या प्रकाश मंडलाव्रर 
चदून तुमचा रथ माक्ष्या अंगणात येवो. नीरस श्लेके माज्ञे जौवन तुमच्या 
आगमनाने मधुर होवो." 

तपस्वी वामदेवाने याप्रमाणे गोड स्तुति कर्न अनेक देवांना आपल्या 
जीवन यक्चासाठी बोकावके. सहन केरेत्या कष्टाच, दुःलांचेच साधन कर्न त्यानी 
तो यज्ञ चाल्वला होता. 

त्रषिपल्नी देवी उशतीने आपल्या पतीला पूणं सहकायं देऊन त्याचे ब्रत 
उत्साहाने चालवले, भदटरीत ज्याप्रमाणे सोने तावून सुलाखून निघते त्याप्रमाणे 
ती दोषे तपाच्या बागीत स्वतःचे जीवन शुद्ध करीत होते, लहान मोठे अनेक यज्ञ 
सुरू करून पूरे करण्याची सामान्य प्रक्रीया वामदेवांनी सोडून दिली होती. जीवन- 
भर अव्याहत चालणान्था जीवन यज्ञाचा व्यांनी संकल्प केका होता. त्याच्या यज्ञात 
दीर्घकाढ येण्याची देवाची तयारी नव्हती. म्हणून ऋषींनी बाह्य देव्ताच्या जागी 
अंतरांत वसणान्या दाना जागवावयाचे ठरवके. स्वगत वसणान्या इंद्राचे तत्व 
कायेतही वसत असते, त्याचप्रमाणे अग्नि, चंद्र, सुये, आकाल आणि पृथ्वी सरवेच 
तत्वाचा अंश कायेत सामावलेला आहे. तप व व्रताचरणाने जीवन शुध करण्याचा 
अवघड व धोराचा मागं स्वीकारन ऋषि त्या कसोटीतून पार पडले होते, त्यामूढे 
त्याच्या अंतरातील दैवी तत्वे जागृत क्षारी, त्या तत्वानी स्वर्गातौल देवानाही 
आवाहन के. तेव्हा इद्र सुंदर दयेन पक्षाच्या रुपाने ऋरषीच्य) आध्रमाच्या 
अंगणातील एका क्षाडाच्या फांदीवर वसुन मधर स्वराने गाऊ लागला. 

तपदचेच्या प्रभावाने वामदेवाना दिव्य दृष्टि प्राप्त श्चाली होती व्यानी 
श्येन सुपातीरु देवराजास तत्का ओढखक्े व त्याची स्तृति करून त्यांस आंत 
येण्यास विनवके. 

इद्रदेव प्रसन्न दोऊन प्रगट क्षा व ते त्या आश्रमात गेल. याच्या मागून 
देव पुरोहित अग्निन प्रवे केला व त्या दोाना त्या जागी गेलेले पाहून स्वर्गातील 
इतर विदवदेव पण त्यांच्या मागून गेले. 

सुककेल्या क्षाडावर सोमर्नाची भमृतवृष्टौ होऊन त्याना नवी पालवी 
पुटावी त्याप्रमाणे ऋषौच्या कष्टमय दद्द जौवनात देवतानी प्रवेश करताच 


१३१ / वेद वरोलिके अनैत 


मि [त ष 
1 क 31 


५ 


(आ, 


१1 1 1.1; 


५५ 


ए ४ 
१० / नवल वतंले 

ऋषि वामदेवांचे जीवन अद्‌भुत होते, त्यांचा जन्म पण विलक्षण रितीने 
क्षालेला होता, मातेच्या गर्भाति असतांना त्यांना तीन जन्माचे ज्ञान प्राप्त क्षाले 
होते. त्याचप्रमाणे अम्ति, इंद्र वगैरे देवाच्या अनेक जन्मांविषयी पण माहिती 
त्यांना मारी होती. पूवं जन्मीचे ते एक योगश्रष्ट ऋषि होते. राहून गेलेल्या 
एखाद्या वासनेमूे त्यांना परत जन्म घ्यावा लागला होता. म्हणून त्यांनी 
अ{पल्या जीवनाचा यज्ञ॒ करून त्यांत वासनांचा हवि देण्याच त्रत पेतले होते व 
या प्रकारे ते जीवन्मुक्त क्षारे होते. 

अविल चराचरात एकच आत्मा असून तो रीटेपुरती भनेक शरीरे धारण 
करतो -देच अंतिम सत्य आहे. हे ज्ञान ज्याला चले तो आत्मरूप परावतो व 
विदवातील मुनी, देव, मानव व ऋषि सर्वाच्या ठायी त्याला आत्मम्पाचे दर्ञ॑न 
होऊ लागते. 

समान ज्ञान व समान स्वेभाव असला की मत्री होते. या न्यायन पृर्कुत्सान्ा 
पत्र त्रसदस्युं मोठा तत्वज्ञान होता. त्याचा व वामदेवाचा परिचय होता. पिता 
पुरुकुत्साला त्याच्या शनूनी पराजित करून कारावासात ठेवले होते, त्याची राणी 
सप्तर्षीना शरण गेली. त्या राणीच्या पोटी पराक्रमौ राजकरुमाराचा जन्म ज्ञाला 
होता. त्याला सप्तषिनौ चिद्या दिली होती. त्याने शतरशी युद्ध कर्न आप्त्या 
पित्याला बंधमुक्त केले. त्याचे नाव एेकताच चोरांचा थरकाप होई म्हणून त्याला 
त्रसदस्युः से म्हणत. तो स्वतः एक उत्तम राज्यकर्ता होता. राष्ट्रात एेक्याची 
भकना निर्माण कन प्रजाजनांना त्याने प्रेमवश क्न घेतले होते. 

राजा त्रसदस्यु व ऋषि वामदेव यांचा परिचय दृढ होकन त्यांची गाढ मत्री 
क्षाली होती. 

सर्वेसामान्यपणे माणसाचा . जरम होतो त्याहून अगदी विलक्षण रितीने श्येन 
पक्षाच्या रपाने मातेच्या मांडीपासून स्वतःचा जन्म ्ञाला. असल्याची ` रहस्यमय 


१३३ वेद बोरा सनत 


गोष्ट ऋरषीनी भापल्या मित्राला सांगितली. तेव्हा राजाला ते जन्मरहस्य जाणून 
चेण्यावदूल कुतुहृल निमीण ज्ञाले. 

ऋषीन त्याचौ जिज्ञासा पूणं करून सांगितले, * हे राजा, मी जेव्हां मातिच्या 
गर्भात होतो तेष्हा मला जन्म जन्मांतरीचे ज्ञान ज्ञाले. जन्मोजन्मी मी किती अद्भूत 
पराक्रम केठे होते. पण या कायेची माया अली प्रवठ् की दुस्य भले करण्या 
एवजी स्वतःचे भले करून घेण्याची वृत्ति जाईना. खरे म्हणजे कायेला चंदनासारखौ 
क्लिजवायला हवी. अगरसारखी जादून काढायला हवी. तरच तिचा सुवास परेल 
पण या कायेवर आपरी एवढी माया ममता का ? मतिच्या उदरांत असतांना मी 
याचेच चितन करीत होतो. विचार करता करता मला कटटून चुकले कौ मातेच्या 
उदरातुन निर्माण ्लालेत्या शरीराला माया व ममता जखडून टाकतात. त्या मार्गाने 
संसारात प्रवेश कंलेत्था जिवाला माया बांधून ठेवते, परमार्थापासून परावृत्त करते. 

हि रहस्य मला उल्गडताच मी निङ्चय केला की या सामान्य मागनि मला 
जगात प्रवेश करायचाच नाही. मग जन्म घ्यायचा कसा या विचारातमी 
पडलो. 

माह्या निरचयाने पीडित ज्ञाठेली माक्षी माता देवमाता अदितो व देवराज 
इद्राला शरण गेली, त्या दोघांनी मला माल्या निश्चयापासुन परावृत्त करण्याचा 
प्रयत्न केला, 

देवराजाने व्या गभवासांतील ऋषिची समजूत घालून म्हटले, “है ऋषि ! 
मातिच्या उदरातून बाहेर येण्याचा मागं सुगम व सरक आहे. व्या परंपरागत 
मार्गान कोणी उल्लंघन करीत नाही, मोठमोठे विश्वदेव त्याच मार्गाने जगांत 
आले. मग मानवांनी त्याप्रमाणे जन्म घेतला तर त्यात अनिष्टतेकाय? ज्या 
मातेच्या उदरात तुन्ञे पालनपोषण क्ञाले तिला तुया विलक्षण निर्णयामुढे पीडा 
होऊन ती मरण पावेल. तरीतुहा घोर अपराध करू नकोस.” 

त्यावर ऋषि म्हणा, “ हे ` देवराज, या ` सवंसामान्य मागनि मी जन्म 
वेणार नाही; हा मार्गं संसाराच्या ` दुःखाना वंधनानी जखडून टाकणारा आहे, मी 
जन्म षेण्यासाठी दुसरा मागे -शोधून काढला आहे. जाता यावर तुमचेःम्हणणे 
असेल की सर्वजण अनृक्षरतातःतोच मागं योग्य आहे तर तुमची मान्यता तुम्हालाच 
खलाभ होवो. पूर्वंजन्मी मी अनेक विशेष काये केरौ आहेत आणि या जन्मीही 
करावयाची भाहेत. रूढ परंपरेशी मला क्षगडायचे आदे. है युद्ध मला एकाकी 
राहन ल्ढावयाचे हेः माच्या ` मातेला क्छेश होणार नाहीत अशारीतीने मी 
तिच्या मांडीतून बाहेर पडेन. मातेच्या पीडेचा त्रिचार हे देवेन्द्रा तुम्ही तरी केला 


वेद बोलिला अनंत / १३४ 


होता काय ? देवमातेलाच विचारून पहा. वर्षानुवरषे तिच्या उदरात राहून तुम्ही 
स्वतःच तिला किती कष्ट सहन करायला लावले वरे ? थोडचाच महिन्यात मौ 
माह्या मातेला मक्त करीन." 

देवराज इन्द्र॒ यावर काहीच उत्तर देऊ शकला नाही. देवमाता आदितौ 
त्याला म्हणाली, ' हं ऋषि, इन्द्र॒॒काही स्वतःच्या इच्छेने गर्भात राहिला नव्हता. 
त्याला स्वतःला मुक्त होण्याचौच इच्छा होती. पण गभार फारच कठीण होते. 
त्यामृके त्याचा निदाय ज्ञा होता. स्नेहवश्च होऊन मी ते द्वार मोकठे केले व 
इन्द्राचा जन्म शाला. जन्मतःच त्याने इतके अद्भूत पराक्रम केले की त्याची 
तृलनाच होऊ शकत नाही. 


अंतरिक्षात पाण्याचे प्रवाह ` अडवले गेले होते त्यांचे अवरोघ दूर कर्न 
इन्द्राने ते प्रवाह मुक्त केठे. मोठमोठचा नचा व जल प्रपात इन्द्राच निरंतर स्तृति 
गात आहेत, 

इनद्रांनेही परंपरेच्या विरुद्ध जाऊन कित्येक मोठी मोटी कामे केलेली महेत, 
असेही तु म्हणशील. पण त्याचेही उत्तर ऋरषीनी पूवं कालीच देऊन ठेवलेले आह. 
इन्द्राने पराक्रम केके ते परोपकारासाठी केले. त्यामूे कित्येकदा त्याला सहनही 
करावे लागे. त्याच्या शरीरावर सोमरस पुटून निघाला होता. त्याच्या हातून 
ब्रह्महत्या चडली होती व ॒गुख्चा अपमानही क्चाला होता. परंतु त्याला त्या 
पापात्रुन मुक्त करण्यासाठी वहात्या नद्यांनी तो दोषः स्वतःवरः घेमन 
देवराज इद्राची निर्दोषता सिद्ध केलेलौ आहे. तरी हे ऋषि तु इन्द्राला दोष देऊ 
नको. 

` अदितीची ही प्रेमपूर्णं वात्सल्यवाणी एेकून ऋषिनी  प्िची स्तुति करून 

म्हटले, है इनदर या देवमातेने मूषित ज्ञाल्यामूेच तुमच्रा त्याग केला पण कुषवा 
राक्षसीने तर तुम्दाला फेकूनच दिले होति. जल देवीनी ` तुम्हाला; सुखः दिले वः 
राक्षसीवर तुम्ही विजय मिकवला हे सत्य अहै. व्यस नामक राक्चसावर तुम्ही 
प्रहार केला त्या बाघी त्याने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न कला होता नंतर तुम्ही 
त्याचे प्राण हरण केले. या आपल्या पराक्रमाच्या कथा प्रसिद्ध आहेत." 

है राजा, या प्रमाणे मौ इन्दराची स्तुति कंली तरीही देवराज प्रसन्न शाले 
नाहीत कारण मी त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे जन्म वेण्या तयार नन्हतो. माज्ञा निक्चय 
बदलण्याची शक्यता दिसत नाही अत्ते पाहून देवमाता व॒ देवराज तेथून , निघून 


मल. 


१३५ / वेद्‌ बोलिला अनंत 


* ऋषिवर ! मातेच्या उदरात आपण किती काक पर्यत राहिलात? व 
नंतर का प्रकारे जन्म घेतला ?" 

“ राजन्‌ मी मातेच्या उदरात होतो तरी तिला त्यामुके बास होत नब्ता 
व मला आत्मज्ञानाच्या योगाने बाहेर आङो काय क्रिवा गर्भ॑वासात राहिलो काय 
सारसेच होते." 

“ भगवन्‌, आपल्या आात्म्याविषयीच्या प्रत्यक्ष अनुभवाविषयी मला सांगाल 
काय ?' 

“ज्या प्रमाणे सुं प्रकाशताच त्या दिशेच्या कोना कोप्या उजढून टाकतो 
त्याप्रमाणे आत्मज्ञान होताच जन्मजन्मांतरीच्या गोष्टी मला स्पष्ट कू लागल्या 
दिशा व देशाच्या मयादा संपत गेल्या व मला सारे दृश्य स्वच्छ दिसु लागले. 

सृष्टि निर्माण कलाली तेव्हा प्रजापतिने आपल्या देहापासून मनृभगवान 
निमौाण केला. मानवाचा तो मूच पुरुष. त्या मनुच्या ठायी माज्ञा आत्मा वास 
करीत होता, दुसन्या युगाच्या प्रारंभी तो विवस्वान सूयं होता. त्याच्यापासून सूर्य 
वंशाची उत्पत्ती क्षाली. तो सूर्यं हे माक्ञेच भात्मस्वरप. अंगिरा, वृहस्पति, भृगु, 
अत्रि वगैरे तपोधन ऋषींच्या काठी दीघंतमस्‌ नावाचे एक महषि होऊन गेके. 
त्यांचा पुत्र कक्षिवान ऋषि मोठा बुद्धिशाली व सिद्ध परुष होता. ते माज्ञेच एक 
स्वरूप होते. इद्रासारवाच पराक्रमी, इद्राच्या बरोवरच ज्याचे स्थान होते तो 
अर्जुनी मातेचा पुत्र कुत्स, भृगु वंशातील कवि उशनस्‌ ही ही माक्षीच रूपे असून 
त्या त्या अवतारांत मी अनेक मंत्रांचे दर्शन केले. अशा प्रकारे तटस्थ वृत्तीने राहून 
गभेवासात असतांना मी माञ्या आत्म्याची विविध रूपे पहाण्याचा अभ्यास करीत 
होतो. 

स्वर्गात घटलेरी एक घटना मी पादिकी होती. तिचे स्मरण मला अद्याप 
आहे. मनला सोमयाग करावयाचा होता. पण सोमवेर स्वर्गातच उगवत असे. ` 
सोमपाल नांवाचे देव त्या दिव्य वल्लीचे रक्षण करीत असत. व्यावे्टी अत्यंत 
गत्तिशौल व सुंदर अज्ञा द्येन पक्षाचे रप धारण करून अत्यंत वेगाने मी स्वगं- 
खोकात जाऊन पोचलो. मला पाहून सोमपाल चकित व भयभीत ्ञाले. त्याचा 
लाभ घेऊन मी सोमरस हस्तगतं करून पृथ्वीवर आणला व मनूला त्या दिष्य 
रसा दान केले. त्या सोमरसाच्या योगाने हजारो सोमयाग या पृथ्वीवर होऊ 
शकले. 

मातिच्या उदरात असतांना मी मान्या अनेक जन्मांविषयथी जाणून षेतले. 
ज्याप्रमाणे मनु व इतर ऋषिचे वंश परंपरेने चालत आले आहेत त्याचप्रमाणे अग्नि 


3 


वेद बोकिला अनंत /१३६ 


इद्र वगेरेचेही वंश चालत आहेत. व्याविषयौ पण मला माहिती अहे. कारण 
माया आत्मरुषाने व्या सवं वंशात जन्म घेतलेला आहे. 

गभ॑द्ेत असूनही मला कोणतेच वंघन नडत नव्हते. ज्याप्रमाणे दुरगाच्या 
लोखंडी कडा दुगंपालाचं रक्षण करीत असतात, त्याप्रमाणे लोकडो देहांच्यात हा 
आत्मा वास करून चुकला होता. त्या सर्वाहुन वेगढया अशा आत्मस्वदपाचे या 
अनेक देहानी रक्षण कं होते. तेव्हा गेवासात राहन ।विश्वाच्या विराट सूपाचा 
साक्षात्कार मी सुखाने करीत होतो. ज्यावेढी मला वाटले की माज्ञा गर्भवास 
आता संपलेला आहे तेष्हा भी ' एका सुंदर दयेन पक्षाचे रूप वेते व मृक्षा मातिका 
थोडी देखील पीडा होणार नाही अदा रीतीने मी तिच्या उजव्या कुशीत एक 
छिद्र पाडून स्यातन बाहेर पडो. मातेची माया ममता मी तिच्या गर्भाच ठेवली 
होती. त्यामृष्े या जिवाल्ला कोणतेही आवरण कधी नडके नाही. म्हणूनच सामान्य 
माणसे जे करू शकत नाही ते मी सहज करतो. मौ या जन्मी दारि्चे पूजन 
करून वासना, लोभ व॒ लालसा पचवृून टाक्लौ आहे. माया ` इष्छेनुसार मी 
जगतो व आत्मदशेनाचा आनंद उपभोगतो." 

‹ भगवन्‌, तुम्ही स्वतः “ वामदेव ' हा, तेब्दा जे रुष वरणीय ' वाटेल ते 
तुम्ही धारण कर शकता. या जगांत आर्मंदाने राहू शकता. भ्रकृतिची माया तुम्ही 
जिकली आहे भणि तरीही तुम्ही वारंवार जन्म घेता. त्या जन्मजन्मांतराचे ज्ञान 
तुम्हाला असून तुम्ही जुन्या रुढी मोडल्या आहेत. इदो दि देवांच्या इच्छेच पर्वा, न 
करता नवे मागं तुम्ही स्वीकारे. शोधले. व ृदध स्वस्पाला जाणून धेन आपले 
जीवन परोपकाराचे साधन मानून आपण जगत आहा. जीवनातौल वलेश, कल्‌, 
तदान भूक, लोभ लालसा, यामुढे माणसे दुःखो. ठोतात. पराजित होतात, तुम्ही 
ल्या सवं वासनांचाच हवि अर्पण करुन त्यांना शुद्ध रुप दिके आहे. ' 

आत्मज्ञानी ऋषी .वामदेवाच्या तोंडून जन्भजन्मांतरीच्या रहस्यांची कथा एेकून 
त्रसदस्युचे मन प्रसन्न क्ञाले. ऋषीचा निरोप घेऊन राजा आपल्या राजधानीस 
परतला. पिता पूरकरत्साने आपक्ते राज्य युवराजावर सोपवून तो स्वतः आपल्या 
राणीसह वनात जाऊन राहिला. राजा त्रसदस्युं पण ॒वामदेवाप्रमाणेच ततवज्ञानी 
होता. त्याने उत्तम प्रकारे राज्य कारभार करून प्रजाजनाचि प्रेम प्राप्त करून 
घेतले होते. परोपकाराची अनेक कामे करन देवांना प्रसन्न करन कल्याणकारी 
त्यांनी पितरानाही संतुष्ट के होते. 

राजा बसदस्यु आदं मंतर्रष्टाही होता. त्याने स्वतःच्या भावने प्राणे 
राषटराची स्थापना कैल. स्वगे हे देवांचे राष्ट मानले जाई. व भारत हे मानवांचे 


१३७ / वेद्‌ बोला अनत 


राष्ट समजत. राजाने या भारता स्वरगा्रमाणेच परिपूणं भू्ीची समृदधी प्राप्त 
करून दिली. रषष्टरौय भावना व आत्म्याचौ एकरूपता यांचे स्वतःला धघडलेले दर्शन 
सुक्तात गुन त्याने आपल्या प्र जाजनांना उपदेश केलेका आहे. 

“मी एक क्षत्रिय राजा आहे. परण समस्त विडवाच्या जीवनाशी माक्षे जीवन 
एकरप क्षारके माहे. सामान्यतः दोन राष्ट या विङ्वात आहेत असे समजले जाते. 
देवांचा स्वगं व मानवाचा भारत, ज्या प्रमाणे माज्ञे प्रजाजन माल्याशी समरस 
आहेत त्याच प्रमाणे स्वर्गातील देवहौ माषे निकटचे संबंधी आहेत. त्यामुढे देव व 
प्रजाजन हे एकाच राष्टरंतील आहेत अशी माज्गी भावना आदे, देवाचे शसन 
वरुणाच्या हाती आहे तर माह्या प्रजाजनांचा शास्ता शेतकरी आहे. त्या दोधांच्या 
सत्तेला मानणारे देव व प्रजाजन माक्ष्या या राष्ट जोवनाच्या यज्ञात मला सहकायं 
देत आहेत. 

मी स्वतः राजा वरुणच भह. कारण देव ज्या प्रमाणे वरुणाचे शासन 
मानतात, प्रजाजन शेतकन्याची सत्ता मानतात. त्याच प्रमाणे वरुण व दोतकरी 
कशोषेही माले प्रतिनिधित्व मान्य करतात, 

मी देवराज इंद्ाचेच स्वरुप आहे. वरुण हेही माज्ञेच रूप आहे. विशाल 
गंभीर आकाञ्च व पृथ्वी एकाच राष्टररूपाने मी धारण करतो. देवराज इद्राच्या 
रुपाने मी जलप्रवाह मुक्त करून सगढीकडे पाणौ पुरवतो. सूयं रुपनि मी भकार 
व्यापून टाकतो. प्रवाहाना व्यवस्थित रूप देताना मी ऋताचा पूजक देव होतो, 
तोच आदितीचा पुत्र आदित्य. परमेश्वर रुपाने मी सवेंव्यापरी आकाज्ञाचे तीन भाग 
पाडतो. माश्या आत्मरुपानेच विश्वातील व्रैलोक्याची रचना केलेली आहे. कोठ- 
ल्याही देवाज्ी माज्गी तुलनाच होऊ शकणार नाही. मल्यासाठौ यजमान सोमरस 
गारीत आहेत मला प्रसन्न करून घेण्यासाठी ऋत्विज मंत्रांचे शंसन करीत आहेत. 
व मोक्षी स्तुती गात आहेत आणि मीही इद्र व वर्ण यांची स्तृती करीत आहे ! 


मज्ञा पिता, राजा पुख्कुत्स शत्रूच्या कारावासात असताना माक्षी माता 
सप्तर्षीना क्षरण गेली होती. ते सात महर्षी माज्ञे पालक पिते आहेत, दद्राने ज्या 
प्रमाणे वृत्राचा नाश केला त्या प्रमाणे शत्रूचा नाश करणात्या कुमार व्रसदस्यूला- 
म्हणजे मला-राणीने जन्म दिला. 

सप्तर्षीनी दिकेल्या प्रेरणेनुसार राणीने इद्र व वरुण यांना. प्रसन्न करून 
वेतङे होते. मतिने त्या देवांना हवि अपण करून नमन केले होते व त्या देवांनी 


वेद बोला अनंत / ९३८ 


भ्रसन्न होऊन दिल्या. पुत्र बसदस्युचा पराक्रम इद्ास्ारखा व कांति वरुणासारखी 
होती. + 
हे हव वरुण, तुम्हाला धन साघन अपंण करुन आम्ही संपन्न करीत 
आहो. आमचे भेट पूजन स्वीकारन देव आनंदात र'होत. आम्ही दिलेले अन्न 
स्वीकारून आमच्या गाई पुष्ट व तुष्ट होवोत, तुम्ही उभयता देव, दक्र नाश 
कर्न आम्हाला जिचा कधी नाश होत नाही अश्ली सवं धन साधन देणारी, सुंदर 
कामधेनू यावी, अशी आमची प्राना आहे. 

राजा त्रसदस्युने या प्रमाणे राषटराची भावनां व्यक्त करुन आपले तव्व्ञान 
सफल केले. प्रत्यक्षात उतरवले. प्रजाजनाना सुखी करून त्यांनाही आत्मरुपाचा 
परिचय करवून शात सुखशांती भिद्धवून दिली. 

ऋषि वामदेव तत्वज्ञानी होते, तसेच व्यवहार चतुरह होते. शेती दे जीवन 
निर्वाहित उत्तम साधन आहे ह ते जाणून हंति. केव हा शब्द शरीर व शेत ह 
दोन्ही अथं धारण करणारा आहे ह त्याना माहीत होते. जमीन आणि शरीर 
दोन्हीही संस्कार क्षे की परोपक्रारी कामे. करण्यासाठी उपयोगी १डतात. 
दोतकरी जसा शेताचा धनी भसतो तसा आत्मा शरीराचा घनी असतो. शरीराला 
सुखी करणारा देव इनदर आहे. शुन व सीर हे जरी दोन वेगवेगठे देव असक तरौ 
इारीराचे पोषण करणारा सुखदायी आत्मा हा एकच ' शुनाशीर ' आहे. 

जो आत्म्याला ओकखतो त्याची सर्वच कामे सफल होतात. गेत करणान्याचे 
मुख्य साधन नांगर सून बैक ` त्याचे खरे सहकारी असतात. मेष हा त्याचा इष्ट 
देव व नांगरटेली जमीन-सीता-ही त्याची माता असते, शेती हे स्वाथं व परमाथ 
दोन्ही साधून देणारे साधन आहे. ऋषि वामदेवानी क्षेत्र व क्ेत्रपतिचा महिमा 
गाताना म्हटले आहे- 

“आमच्या शरीराचा क्षेत्रपति ईदवर आहे. मग तो रद्र भो, इन्र भसो 
वा सूर्यं असो, भामच्या सवं सुखसौोयी, धन-साधन, संस्कार व धडण सारे 
ईदवराच्याच हातात आहे. क्षेत्रपतिच्या साह्यानेच आम्ही हिताची कार्ये करू 
शकतो व परमायोच्या मागावर प्रगती साधू शक्तो. ज्याप्रमाणे शोतीसाठी गाय 
व घोडा आवस्यक साघने आहेत, त्याप्रमाणे चरीराला वाणी व प्राण आवदयक 
आहेत, त्याच्या पोषणामूरे शरीराची मशागत उत्तम होते. 

हे क्षेत्रपति देव, कामधेनू ज्याप्रमाणे मधुर दुधाने घन साधनाची वृद्धि करते 
स्याचश्रमाणे शरीर क्षेत्रात कामधेनूप्रमाणे वसणारी आमची वाणी आमच्या 


१२९८ बेद बोलिढा अनत 
॥ 


मनोकामना पूणं करो व आमच्या जीवन यज्ञाला संस्कार देणारे इंद्र, वागु, सूर्ये 
वरे देव अमे जरोर-क्षेतर समृद्ध करोत. 

वनस्पति आम्हाला सुखदायी होवोत. जलप्रवाह व॒ अंतरिक्ष आमच्यासाठी 
मधुमान असो. क्षेत्रपतिची आमच्यावर कृपादृष्टि अशो. सवं देव आमच्या 
जीवनाला दिेपामरून दूर ठेवोत व ॒क्ेत्रपतिच्या निरदेशाप्रमाणे माचरे जीवन 
सुखने व्यतीत होवो. 

नागर फिरवणास्या बेलाप्र माणे आमच्या जीवनाला देव उन्नतीच्या मार्गानि 
नेत राहो. आमचा नागर जभरोन योग्य रितीने नागरो व आमचे सहकारी उत्तम 
सहकाय करणारे असोत. नांगराचे फाठ व वेलांचे कासरे बल्कट असोत. 

ह शुन-(सुलकारी) सौर- (स्नि्व) तुम्ही इद असा, वायु अघा, अग्नि 
असावा सूयं असा, आमचा अत्मदेव एक शुनासीर, ईङ्वरच आहे. तो मामचे 
शरीर उत्तम रालून आमच्परा शोतावर अनुङू वृष्टि करतो. ठे ईश्वर आमच्या 
जीवनातही आपण स्नेसिचन करीत रहा. 

अत्यंत सौमाग्य व सुबमृद्ोते वृद्धि पावणारी आमवी माता सीता, 
(नागरञेत्री जभोत) तुव अभवे सवेष्व मदेम. आम्दी सवं कषत्रषाल तुला वंदन 
करतो तुब अमवो भाग्य विवार असून, फरदायो माता आहेष. 

हे देवराज इद्र, अमच्ा सौपा मतिवरर अपली निरंतर कृषा असो.हे 
सूपं देव जमवौ भूपो अपिल्या हूपेने फरद्रूत होवो. अ(मचौ भूमी [कामघेनूप्रमाणे 
आम्हाला उत्तम घन देण(री व आमची प्रगती करणारी असो. 


शोतीची साने दोताचे हित साधे अशा प्रकारे काम करतात. आमचे 
सहकारी रोज नागर जोडून फिरवतात. है मेवराज आपण आमच्या शेतावर 
अनुकूल वृष्टि करावी. शुनासोर देव. हो, भामच्या कषेतरात्े उत्तम पालन पोषण 
करा, त्था योगाने उत्तम शेती होईल. उत्तम जीवन घडेल. 
~ हृदयांत उचंबछगान्था महाप्ागराचे दशंनही छिना साले आदे. त्याचे 
वर्णन करताना ते म्हणतात, “या अथांग सागरावर लाटा मागून लाटा उतत 
येताना मला दिषतः अषहेत. तरंगाची ही माला मानवाचे परम हित साधणारी 
आहे. मातेने जर मनात आणे तर या सागराच्या दिव्य तरंगा तरंगातन प्रेरणा 
ऊन ती आपले जीवन ऋत सभर कर रकेल. हा सागर गूढ, रहस्यमय असून 
त्याला धृत-दिव्य -ज्योति जते नाव आदे. देवांची जिन्दा आणि अमृताची नाभि 
या सागराच्या ठायी आहे.” 


वेद चोला अनत / १४० 
र 


कवि हदयाच्या या ऋषीनी यज्ञ म्हणजे समाज जौवनाचे प्रतिकं मानलेले 
साहे. भिन्न स्वभावाचे यजमान आपला स्वां विर्सन सवं कल्याणाच्या भावनेने 
या यज्ञासाठी एकत्र आलेले त्यांना दिसतात. 

“या विशाल यज्ञ महोत्सवात आम्ही सवं यजमान धृत नांवाच्या दिव्य 
पदार्थाची स्तुति करीत आहो. ती दिव्य ज्योति आमचा मागं उप्वल करो. 
आम्ही तिला दिव्य आहति व स्तुति अपंण करीत आहो. या यज्ञाला विशाल 
मार्गदर्शन करणारे ब्रह्मदेव आमची ही मधुर वचने एेकून आपली चार चार उन्नत 
मस्तके धारण कर्न आमचे समाज जीवन समृद्ध करो. 


यज्ञकुंडात - समिद्ध क्षालेला अग्नि हा महाश्रेष्ठ वृषभ आहे. मानवी 
शरीरात तो शब्द रुपाने प्रवेशतो आणि जेन्हा तो वाणी स्पाने प्रगतो तेष्हा 
त्याला चार मूख, तीन पाय व दोन मस्तके असून सात हात आहेत व तीन जागी 
त्याला बाधलेले आहे असे त्याचे रुप दिसते. " वृषभ अग्नि ' यज्ञ करंडात मधुर ` 
शब्द करीत मानवाच्या नाभिरथानात शब्दब्रह्म पाने प्रवेशं करतो." 

ऋषिनी अग्निच्या विविध स्पांचे वर्णन करताना म्हटले आहे, 

“हे आराध्य देव } तुमच्या विशाल, उदार, व तेजस्वी धामात सवं विश्व, 
कोक व भुवने सामावून गेटेली आहेत. अंतरिक्ष त विकेच्या स्पाने अग्नि दक्षन 
देतो व स॒मृदरात तो वडवानल असतो. रानावनात तो दावानल बाहे तर मानवी 
शरीरात तो जठराग्निस्या रुपाने वास करतो, ज्ञानी जनाच्या अंतःकरणात सदेव 
वृद्धि पावणारा ज्ञानाग्निही तोच आहे. समस्त अग्निदेवाला प्रदिप्त ठेवणारी ती 
गुप्त घृत धारा हृदयात भावनेच्या उम प्रमाणे व्यापक व गतिमान हे. 


ग > 


२४१ / वेद्‌ बोलिला अनंत 


१ / परिसाचा स्प 
(कग्बेद पैचम मंडल) 
या नवलाईच्या सृष्टीची .जडण वडण होत होती. एकाच प्रजापतीच्या पोटी 
भिन्न स्वभावाचे असुर आणि देव जन्माला आले होते. एकाच पित्याचे पत्र असूनही 
स्वभाव, कर्मात असेः अंतर का पडावे याचा विचार ज्ञानी माणसे नेहमी करीत 
` असतात, आस्तिकानी प्रष्येक युगाचा भेद स्वीकारला आहे. आगि पूर्वी होती 
तशीच सुष्टी प्रजापतीने फिख्न घडवलौ. या वेदवाक्याला त्यांनी संतोषपूर्वक 
प्रमाण मानले आहे. 
प्रजापतिला ऋषौ निर्माण करण्याची इच्छा क्षाली. त्यासाठी तीन व्पपर्यत 
चालणारा एक महायाग त्याने आरंभ्रला. त्यांचा तो यज्ञ सफल व्हावा म्हणून 
साध्य देव व विश्वेदेव येऊन पोचले. प्रजापति यज्ञदिक्षा घेत असताच वाणौशक्ती 
देवतेच्या रुपाने तेथे प्रकट्ली व महायागास प्रारंभ क्षाला. 
प्रजापति स्वतःच यज्ञ करीत होते. वरुण देव, व कला सौद्यचौ साक्षात्‌ 
मूर्तीच अदी वागीदवरी देवी यांच्या परस्पर आकर्षणातून निर्माण च्लेल्या 
तेजाची वायुदेवाने यज्ञात आहूति दिली. 
अग्निमधून ज्या “अचि ' ज्वाला नित्‌ होत्या त्या ज्वालातून तेजःपंज 
अशी एक ऋषिमूरती प्रकट क्षालौ. ज्वालांनी लपेदलेले त्यांचे शरीर व त्था कायेत 
एकजीव क्ञाकेे तेज-भगं यामु त्या ऋषिवर्यास सवंजण भृगू म्हण्‌ लागले, 
तेजज्वाला शांत क्ञाल्यावर अग्निकुंडात रस्तरत्तणारा अंगार राहिला त्यातून | 
निर्माण क्षलेत्या ऋषिना अंगिरा असे नांव मिले. 
वागीश्वरी-भारतीला तिसन्या पूत्राची इच्छा कलाली व तिने प्रजापतीला 
व्याप्रमाणे सांगितले. त्यावर प्रजापतीने म्हटले, “ हा पहा, हा तुक्च तिसरा पुत्र 


वेद बोलिला अनंत / ९४२ 


^ अत्र-तृत्ियः । ' -जाणि खरोखरीच त्या यज्ञभूमौवर सूयं व अग्नि यांचे तेन 
ज्याच्या विकाणी एकवटक्ते होते असा वागीरवरीचा पुत्र प्रगटला. तेच अत्रि ऋषि. 

याप्रमाणे यज्ञाच्या जग्नि-अचितुन भृगु, अंगारातून अंगिरा व यज्ञकुडाखालील 
यज्ञमूमीतून अत्रि ऋषि निमौाण ज्ञाले, 

अत्रि ऋर्षीचा जन्म भूमी पासन क्ञाला म्हणून स्याना भौम व प्रजापतीच्या 
म्हणण्यावषून अव्र मधील ं व तृक्तिय मधील त्रि याप्रमाणे अत्रि हनाव प्राप्त 
क्षाले. प्या गुण, कमं व तेज भगु च अंगिरा यांच्या प्रमाणेच अतुलनीय होते. 

तपोनिधि अत्रि ऋ्षीचौ विवाहु कर्दम प्रजापतिची कन्या अनसूया हिच्याज्ञी 
ज्ञाला. 

चषि सृष्टीच्या निर्माण काठ्रातील प्राचीनतम ऋषीपैकी अत्रि हिएक 
आहेत. हिमाल्यात सुदुधा गोमतीच्या पवित्र॒ तिरावर असलेल्या विशाल 
गुरुकुलाचे ते कुलपती होते. 

अत्रि ऋषीचा जन्म यज्ञभूमीवर काला तसा अग्निचाही जन्म त्याच 
छिकाणी ज्ञाकेला आहे. ऋषिना स्वतःच्या ठिकाणी मग्निचा साक्षात्कार क्ञाला 
होता. त्यमू ते अग्निश एकरूप क्षाल्यासारखे होते. अग्निच्या स्यातिवरोवरच 
त्याचीही कीति वाढत होती. 

अत्रि ऋषीच्या ठिकाणी एक अद्‌भूत दिव्य शक्ति होती. त्यांना दिव्य 
स्वरूपांत मंत्रांचे दरंन होई. मंत्र मृतिमंत होऊन त्यांच्या जवठ वास करीत. 
इतर वऋषिच्या ठायी त्या मंत्राचे आरोपण महर्षि अत्रि करू ककत. त्याच्या या 
प्रकारच्या दिव्य प्रभावामुढे आक्ित होऊन अनेक ऋषि तपस्वी, विद्यार्थी, 
अभ्यासी, ज्ञानी, विज्ञानी, त्यांच्या गुच्कुलात निवास करीत. ` 

परिसाचा स्पर्शं होताच लोखंडाचे सोने होते त्याप्रमाणे अत्रिः ऋषीचा 
सहवास घडताच त्यांच्या संगतीने इतर ऋषीही बत्रिच होऊन जात. भिन्न भिन्न 
नाम रुप, गुण घेऊन भाले ऋषी मुनी आप॒ आपले नाम, रप संभालून रहात, 
तथापि त्याच्या ठिकाणी दिव्य मंत्राचा संचार होताच ते बत्रि होऊन जात. 

गुरुकुलात रहाणारे अत्रि व आत्रेय अत्रि मुनीना पित्याच्या जागी मानीत. 
अत्रि हे त्यांचे मंवरदति गुरुही होते. गुरुचे मंत्रदर्शन हौ त्या समग्र गुरकुलाची 
सामायिक संपत्तीच होती. ५ 

ऋरषीना अग्निच्या ठायी स्वस्वरूप दिसे, अग्निष्ी स्तुती करताना ते आनंद- 
चिभोर होऊन जात. देवराज इदराचे शौयं माणि पराक्रम वर्णन करताना तर ते 


१७३ / वेद्‌ बोकिला अनेत 


भान हरपून जात. शोजारी मसलेल्या एलाद्या शिष्याचा हात ध्न त्याच्या ठायी 
इंद्राचे मारोपण करून इदरस्तृति गाऊ लागत. इंद्राला सोम अतिशय प्रिय म्हणून 
ते स्वतः पव॑त शिलरे धृंडाद्ून सोमलता शोधून आणीत व ज्ञापल्या रिष्यांना 

` सोमरस काढण्याची प्रक्रिया हिकवीतत. सोमरस सिद्ध होताच दद्र तेथे उपस्थित 
होई व सवं अरिकुल त्याला आग्रहपूरवंक सोमरस अर्पण करी, 


“यावे यवि. देवराज इद्र) हा सोमरस आपण स्वीकारावा. आद्रिच्या 
पाषाणावर वाटून वाटून हा चमकता रस आम्ही विविपूरवेक क।ढलला आहे. आपण 
सोमाचे स्वामी, सोमपति, या सोमरसाचे आपण पान करावे. आपल्या छरपेने सर्वं 
फढराच्यात रस निर्माण होतो. सरवे प्रकारच्या वृत्र-शत्रचा आपण नाश करता. 
आमच्या जौवनाला क्ञाकटून टाकणान्या तत्वानाही आपण दूर करावे. आपण 
सवं रसांचा वर्षाव करणारे आहा. अपत्या सहकारी मरतांच्यासह या सोमरसाचा 
स्वौकार करावा." 

याप्रमाणे दिलेले आमंत्रण स्वीकारून पहिल्यः प्रातः सवनाच्या वेठी भलेल्या 
देवराजाचे स्वागत करून अत्रि म्हणतात- 

" देवश्रष्ठ ! पटा तर खरे. या प्रावा-पाषाणातूनही सोमरस कसा पाक्षरतो 
आदे. सोमलता रसरशीत आदे. ती वाटौत असताना तिचा मादक सुवास सगठी- 
कड़े पसरतो आदे. पात्रात भरकेला हा सोमरस स्वतःच जण व्पंणशील क्षाला 
अहि. वृत्र-शतरंचा संहार करणात्या देवराजा तुम्हीही वृषन्‌ -वपंणशील भमून 
तुमचे सहकारी मरूत ही वर्षा करणारे आहत, त्यांच्यासह्‌ या सोमरसाचा स्वीकार 
करून सोमपान करावे. 

हे वजरघारी इन्द्र, आपल्याला सोमरसाचे पान करण्यासाठी आम्ही भाव 
पूवक आमंत्रण देत आहो. कारण आम्टीही मापल्याप्रमाणेच वर्षणौल आहो. 
आमच्यावर कोसढणान्या अनेकविध संकटांपासून आमचे संरक्षण करा. तेवढघा- 

, साठी भाम्ही अनेक-विध प्रकारे ' आपली स्तुति करीत आहो. आमची ही स्तृति 
वचने वषंणशील सोमरसाच्या चमकत्या विदुसारखी आहेत, त्यांचा आस्वाद 
वेण्यासाठी है वृत्रसंहारक इद्र देव, आपण मरताना घेऊन सत्वर येऊन पोचवे.' 


याप्रमाणे प्रातः सवनाढी इद्राला आवाहन करीत. त्यानंतर दुपारी माध्यंदिन 
सवनासाठीही फिङन स्त्ृतिपूवेक आमंत्रण देत, सकान्ठी सोमरस भरपूर भसे. 
:दुपारीही तो चांगला ताजा असे. पण संध्याकाच्या तृतिय सवनाच्या वेढी सोम 
रिठा क्षारा असे. रस॒ काठताना सोमवल्लीच्या चोध्यात ‹ ऋजीषात ' 


(न 


वेद्‌ बोकिला अनत / १५४ 


पाणीही घालवे लागे. तेव्हा सोमपानासाढी कदाचित देव येणारदी नाहीत अशी 
शंका मनात आल्याने माघ्यंदिनसवनाच्या आमंत्रणावरोवरच संध्याकाचे आमंत्रणही 
देत व देवराजास विनंती करीत. ५ 

“अहो ! आपल्या सोमयागात आलेला देवामध्ये श्रेष्ठ असा देवांचा राजा 
इद्र आपल्या ऋनौष-सोमरसाचाही स्वीकार करणार आटे. त्याने वज्र धारण 
केलेले असून त्याचे ते प्रतापी शस्त्र सोमरसाप्रमाणे पराक्रमाचा वर्षाव फरणारे 
आहे. अत्यंत वेगाने चालून येणा्या शत्रुना ते रोलून धरते. देवराज अत्यंत वक्िष्ठ 
असून वृत्रघ्न अहे. सोमरसाचा स्वीकार करण्यासाठी महानुभाव इंद्र या चिकराणी 
आ असून माध्यंदिन सवनाची सोमपात्र त्याच्यासाठी भरलेली आहेत. आपल्या 
वेगवान रथात वसून इद्र येत आहे. 

या प्रमाणे मध्यान्हीच्या वेवी अत्रि इदराला सोम अपण करीत असता अचानक 
विजा चमक लागल्या. अकाली कडाडणाव्या विजा पाहुन अत्रि सावध क्षाले व 
पाह लागल तो स्वतःच्या तेजाने विजेसारले चमकणःरे कित्येक देव स्वर्गातरन 
आश्रम भूमीवर उतरत होते. 

आमंत्रण आवाहनाशिवायच उपस्थित क्ञालेला तो दिव्य समुदाय पाहून भव्रि 
महर्षिना मोठे भादचर्थ वाटले. ते देव भल्यंत भयभीत क्षारे दिसत होते. विनय~ 
पूवक हात जोडून ते महिना म्हणाले, 

“ ऋषीवर, आपल्याला मंत्राचा साज्ञात्कार क्षालेला आहे. म्हणून भाम्ही 
आपके साह्यं मागण्यासाढी आज येथे आलो आहो." 

विजेप्रमाणे चमकणात्या त्या देदीप्यमान देवाचे तेज ओसरू लागे. शोकाची 
काढी छाया त्यांच्यावर पसरली होती. महपि अत्रीनी त्यांना नमन करून विनय- 
पूवक विचारले. 

"ह स्वगस्य देवानो, आपल्याला कोणाचे बरे इतके भय वाटत आहे ? असे 
कोणते संकट भात्यावर कोसले आहे ? माल्या मंत्र शकव्तिच्या योगाने मौ 
आपल्यासाठी काय करू बरे ? 

ऋषींचे हे अभय वचन एेकून दे्वानी उत्तर दिले, “ महाराज, स्वर्भान्‌ 
नावाचा एक राक्षस आहे. त्याने स्रत स्वर्गावर आक्रमण केक आहे. असुर वेो- 
वरी आक्रमण करतात. पण स्वर्भानु हा अत्यंत प्रचंड व धिदा आहे, त्याने 
सूये मंडढरासच वेरा घातला जहे. त्णाने सूर्याचा ग्रास घेतला तर व्रैलोकयावर 
संकट कोसल. म्हणून त्या संकटाचे निवारण करावे अशी विनंती करण्यासाटी 
आम्ही तुमच्याकडे बालो आहो. 


१४५ / बेद्‌ षोलिला अनेत 


देवं है सांगत असतांच सूर्यास ग्रहणाचे वेध लागले. महि अव्रिना या 
प्रसंगी परव कल्पना होती. त्यांनी देवांना धीर देऊन इंदरासह आसनावर वसण्यास 
सांगितले. 

“आकाशात सूर्यस पहाता पहाता खग्रास ग्रहण लागले. सगढीकडे अंधार 
पडला. भकाशाचे भूषण, देवांचा दिव्य चक्षु असा सूर्यं नारायण, ओषधी वन 
स्पतींचा पिता, प्राणिमात्रांची प्रेरणा शक्तीच असा तो सविता नारायण-त्याचाच 
लोप क्षाला तर सर्वत्र रोगराई व संकटेच कोसढायची ! 

सूयं ग्रहण हा एक निसगंक्रमात घड्न येणारा अपात आहे अत्रिनी गणि- 
ताच्या साह्याने त्याची पूर्वस्‌ चनाही दिलेलो होती. त्याचप्रमाणे त्याच्या 
निवारणाचाही विचार केलेला होता. 

त्यांनी एक वषं पयत ॒चालणान्या संवत्सर यागाचा संकल्प केला होता. 
चैत्र महिन्यात या यागाची सुरुवात कालौ. भाद्रपदात त्याचा मध्य व फाल्गुन 
मासात पूर्णाहुति होणार होती. ववि दोन भाग, अयन, उत्तरायण व दक्षिणायन, 
व दोन संपात वसंत संपात व शरद संपात. वसंत, ग्रीष्म, वषौ, शरद, हैम॑त व 
दिशिर असे सहा ऋतु. वारा मार्षाचं बारा शुक् व बारा कृष्ण असे चोवीस 
पक्ष. या गणनेगप्रमाणे संवत्सर याग होत होता. त्या यागाच्या वरोवर मधल्या 
दिवसास विपपुवान असे नांव असून त्याच दिवशी सूं ग्रहण होते. अत्रि 
महषिनी तीन सवननाच्या वरोबर सूं ग्रहण सुटावे म्हणून चौथ्या सवनमंत्राचा 
उपयोग करण्याचे ठरवके. आणि त्याच वेढी स्वर्गातील देव भयभीत होऊन 
त्यांच्याकडे भले. 

महर्पीनौ आपल्या मंत्रशक्तीच्या प्रभावाने स्वर्भान्‌-राहूची मलीन माया 
दुर केली. सूयं मुक्त होताच वरैरोक्यातील प्राणिमात्र. मोहमायेतुन मवत शालेः 
अत्रि महपिच्या दिव्य प्रभावाचा अनुभव घेऊन देव स्वर्गा परतले. 

ते देव निरोप वेऊन गेल्यावर बाकी राहिलेल्या ` तृतिय सवनासाठी अत्रि- 
गणांनी इंद्राला परत बौमंत्रण दिले. या आमंत्रणचे वेटी महपि अव्रीनी स्वर्भानूची 
मायां दुर क्न सूर्याला दृष्टि प्राप्त करून दिली मसा निदंश या ऋचात आहे 
दुसन्या सवनाच्या वेठी जे इद्रस्तवन केले होते त्या चार. ऋवचांच्यानंतर पृदौल 
पाच ऋचा आहेत. 

हे सूंनारायणा, असुर जातोच्या स्वर्भानु नावाच्या राक्षसाने जेव्हा 
आपी माया पसरून तुम्हाला अंधकारात बुडवून टाकठे तेव्हा व्रिभूवनात अंधार 


वेद्‌ बोिला अतेत (१४६ 
/ 


परसरल्ा होता व भनोली प्रदेशात येऊन पडलेला यात्रिक ज्याप्रमाणे गोधन्रन 
सेरावेरा हिड्‌ लागतो त्याप्रमाणे सर्व भुवनातील लोक मूढ होऊन गेले होते, 

या सूर्यग्रहण प्रसंगी देवराज इद्र अत्रिमहाराजांच्या यज्ञमंडपात उपस्थित 
होते, म्हणून त्यप्रसंगी स्वर्भानूची माया दूर करण्याविषयी महूर्षीनी देवराजा 
नीच स्तुति करून त्यास, विनवले, " हे देवराज इन्दर, आकाश पाता व तीनही 
भूवनाना स्वर्भानूची माया व्यापून रादिली आहे ती दूर करणान्या देवेन, घोर 
अंधारात सापडलेल्या सूथा ऋषिशरेष्ठ अव्रीनी चौध्या मंत्राचा दिव्य प्रयोग 
करून मयेतुन मुक्त केले. 

स्वर्भानूच्या पाशातुन मुक्त होताच सू्ेनारायण आकाशात प्रगट क्षाले 
त्यावे्ठी मध्यान्हकाक पुरा क्षाला. होता व सूयं मावठण्याची वे क्षाली होती. 
मावक्रतीच्या कडेवर सूरय॑विव लाल लाल दिसत होते. इकडे अत्रि महाराजाच्या 
यज्ञभूमीवर तृतिय सवनाच। अग्निही तसाच लाल लाल प्रकाशत होता. जण्‌ सूं 
व अग्नि एकमेकात मिसदूनच गेले होते. अग्निशौ एकरूप क्षाटेल्या सूयं नारायणान 
स्वतः मुक्त करणान्या ऋषिवर अत्रच स्तुति करून म्हटले, 

“हे अत्रि महाराज, तुम्ही माक्ष रक्षण केलेत. त्यामुे मौ आता तुमचा 
आप्त संबंधी अथवा मित्र क्षालो अहे, स्वर्भानु राक्षसाचे व माज्ञे काही वैर नन्दते, 
परंतु विशाल आकाशात श्रमण करून त्याला असह्य भूक छागल्यामूये मला भन्न 
समजून तो गढ पहातो, तरी तुम्ही त्याच्या पासून मा रक्षण करावे, तुम्ही 
दिवसाचे राजे “ मित्र "व रात्रीची देवता ' वरुण ' दोन्दंचे स्वरूप भादात, सत्याचे 
रक्षण करण्याचा संधियोग आपण केलेला अहि. तरी या उभय शक्तीच्या योगाने 
माक्षे रक्षण करा.' 

सूयं ग्रहृण सुटल्यानंतर तिसन्या सवनाची तयारी ्ञा्ी. नव्या शुद्ध केलेत्या 
खलब्थांत सोमवल्कीच्या ऋजीष पाणी धालून वाटून, पिद्कून काढलेल्या सोभ- 
रसाची पात्रे भरी व इद्राची स्तुति करताना छषिजन सुयं मुक्तीच्या प्रषंगावेहौ 
वर्णन करू लागले. 

“अहो ! पहा पहा. भपल्था महषि अत्रीनौ ब्रम्हथाचे पद घेऊन प्रायदिवत्ताचे 
सवन कमं केले. आता फिरून सोम वाटण्यासर सुखात छ्ाी. आपण सवं देवांची 
स्तुति स्तोत्रे गात पूजा कर्न हवि, आहुति अपंण करून नमस्कार करु या, स्तति 
वे स्तोत्राच्या साधनांनीच महेषि अत्रि मूनींनी सूर्यं नारायणाच्या चक्ष मंडला 
आकोशौति त्यांच्या स्थानी स्थापित केरे. त्यांच्या मंत्र प्रभावामुढे देवराज इद्राने 
स्वर्भान्‌ राक्षसाचे मायाजाल दूर कर्न आकाशात सूयं मंडक्राची यथावत स्थापना 
केली." 


१४७ । वेद बोलिछा अनेत 


॥ 


| 


या ठिकाणी देवराज इंद्र स्वतः उपस्थित होते. अत्रिमहाराजांच्या मंत्राचा 
प्रभाव व्यानी प्रतयक्षच पाहिला होता. आणि तरीही उदार मनाने.अत्रि सारेश्रेय 
इद्राला देत होते व त्याचीच स्तृति करीत होते. ते पाहुन इंद्र म्हणाले, 

“खरोखरीच असुरांचा प्रतिनिधी स्वर्भानु अंधाराने सूर्याला क्‌ 
पहात होता. परंतु तुम्ही सरवानी सोम यागाचे अनुष्ठान करून इराला पूर्याचा 
लाभ करून दिला आहे. अत्रिच्या मंत्र प्रभावानेच कवक हे साध्य होञ शकले. 
इतर कोणीही मनी हे कायं करू शकले नसते 

सू्ंग्रहणाच्या प्रसंगामुन्े ऋषि व देव यांच्यात परस्पर सहानुभूतीची भावना 
ग्यव्त क्ञाली आहे. देवराज इद्राने तृतौय सवनाचा सोम ग्रहण केला त्यावेढी 
संध्याकाठर क्ञाली होती. अत्रि अग्निहोत्राची आहृती देण्याची सिद्धता करू लागले. 
रात्री होणव्या अतिरात्र यागाची तयारीही न्षाी होती. अग्निहोत्राचा इष्टदेवही 
इद्रच, देवराजाने त्या वेकरी उपस्थित रहावे अशी स्तुतिपूर्वक विनंतीही करावयाची 
होती, त्या्माणे स्वतःची आगढी भावना व्यक्त करून अव्रिगणानी अग्निची स्तुति 
केकी. सूर्याची मूक्तता करावी अशी प्रार्थन! कर्न त्याप्रसंगी सहकार्यं देष्यावदल 
इंद्राला विनवले. 

अग्निचे स्तवन करणारे वृध व गविष्ठर, वसुश्रुत, ईष, गय, सूत॑भर, घरण 
पुर, द्वित, वत्री, परयस्वान, सस, विद्वसामा, विश्वचषंणि, गौपायन, बंधु, वसूयव 
व कल्या विदववारा हे सर्व ऋषि अत्रिच्या सामयागाचे ऋत्विज होते. अत्रिच्या 
सहवासाने ते सवं अत्रि होऊन अग्नीची स्तुति करू रागे. 

एका अत्रिने अग्निचे वर्णेन “ नवजात बालकासारला सुंदर ' भसे करन तो 
लपून बसला आहे असे म्हटले. तर एका ऋषिला तो रपुन बसल्ल्या राजकुमारा 
सारखा वाटला आहे. त्यांच्या मते अग्नि व सुं एकच आहेत. स्वभानुच्या 
मायापटलाने त्याला लपवकते आहे. 

४ य अत्रिगणाच्या मनात एक शंका निर्माण ्ञाली, ती दूर करून वैण्यासाठी 
ते सर्वं महपि अत्रिच्याकडे जाऊन, त्यांना विनयपूवेक नमस्कार करन विचार 
लागले, 

“महाराज हे वडले तरी कसे ? ,तेजाने तन्पणारा भानू आणि अंवार 
माया पसरणारा स्वर्भानु हा विरोध कशासाढी ?' बाल सुलभ असे भ्रदन 
त्या शिष्य गणाच्या मनात उठत. तसेच है सर्वं अत्रि संवेदनशील कविमनाचे 
आहेत, त्यांच्या मनात कोमल भावना तरंग उठत. निसगोतील सौन्दयं व माधूर्याचा 


` वेद बोकिटा अनंत / १४८ 


आस्वाद घेण्यात ते गुंग होत. त्यांची दृष्टी स्नेहृपूर्णं असे. अशा त्या भावनाश्नील 
शिष्याना निसरेप्रेम समजावून देताना महषि अत्रि सांग्‌ लागले, 
हे अत्रिनो निसगौमध्ये हें परस्पर विरोधी भाव आहेतच. मधुर वृक्षाला 

विषारी वेल विला घालून बसी आपण प्हातोच ना ? अग्निचा स्वभाव उग्र 
पण परिणामी तो मधुर आहे. जेथे सुमति तेथेच दवद्धिही भाढढत नाही काय ? 
त्याच प्रमाणे आकाशात भानु आहे तेये स्वभन अपरिहायं आहे, प्रकाशाचा तौ 
विरोधी आहे. भानूला ग्रासून टाकणारा आहे. 

सू्ग्रहण हा निसगोर्ती एक अपघात आहे. ही क्रमानुसार नियमित 
बडणारौ बटना नाही. तुम्टौ सरवंजण ऋषौ आहात. मंवरदरष्टे आहात. परंतु चित्त 
सावव ठेवले नाही तर अंधार तुम्हालाही प्रासल्या वाचून रहाणार नाही, 
संसाराच्या ब॑घनात तुम्हीही सापड्न फसाल. 

अज्ञानी असली माणज्ञे या भ्रमाणे फसली तर त्यांच्यावर दया करावी हे 
योग्य. पण ज्ञानी पृरुषांच्या बाबतीत त्यांना प्रसून टाकणान्या घटना अपघात 
असतात. पृथ्विलोकावर अंधाराच्याच गतत पडले अनेक देश आहेत. पण त्यांचा 
विचार क्वचितच कोणाच्या मनात येत असेल. परत आकाज्ञात तछपणान्या सूर्या- 
वर अंचाराचे अतिक्रमण होताच, आपण मंत्र प्रभावाच्या योगाने स्वभोनुचे 
मायाजाल दर केले त्याच प्रमाणे आपल्या अंतयामी जौ ज्ञात रुप भात्मा बाहे 
त्याला जर कोणौ स्वभानु ग्रास लागला तर त्याला तात्काढ दुर केले पाहिजे. 
त्यासाठी आपल्या जीवन यज्ञाचे अग्निकरुंड सतत प्रदिप्त ठेवले पाहिजे, त्यासाठी 
देवराज इद्राला सोमरस अपण करायला हषा आहे. विद्वेदेष व॒ मरुतांची 
उपासना करावयास हवी. भित्र आणि वरुण, अदिवनी कुमार, वरुण 
पजैन्य, सविता, उषा आदि देवतांची स्तुति करून त्यांना आपल्या या संवत्सर 
महायागासाढौ आवाहन केले पाहिजे व आपके जीवन त्यायोगे समृद्ध केले पाहिने.' 

याप्रमाणे ज्ञानाग्नि चेतवून महि अत्रीनी सवं ऋषिता सतेज केले. त्याच्या 
मनातून जाणे भंवार दुर होऊन नवे तेज प्रगट होत असल्याचा त्यांना अनुभव 
श्चाला. सूर्यग्रहण क्वचित होते परंतु आपल्या अंतयामी तेजाला ग्रासणास्था 
अज्ञानापासून दर रहाण्यासाठी मेहमीच सावध रहावयास. हवे हा महिनी 
दिकेला दिव्य मंत्र व्यांच्या मनात काही नव्याच उमि निर्माण करीत होता. त्या 
अक्रिगणांच्यापकी पहिया, दोन ऋषिनी- वृध व॒ गविष्ठर यांनी- भग्निचौ 
स्तुति क्न म्हटले, 

५ अहो ! चऋषिनौ अपण केेत्या समि्घाच्या योगाने भग्न प्रज्वलित 


१४९ / वेद्‌ बोटिला अनंत 


क्लाला आहे. घराकडे धावत येणान्या गाई्रमाणे अग्निचे दन करण्यासाठी उषा 
धावत आली आहे. आकाशात सूर्याचा उदय होताच अग्नि विशेष तेजस्वी 
ज्ञाला आहे. खरे पहाता अग्नि हा स्वतःच भानुमान आहे. यजन करणान्याच्या 
भावनेनु्प तो समिद्ध होतो. माञ्चे सहकारी गविष्ठर ऋषि स्तोत्र सचौत आहेत. 
आम्ही सर्वं अत्रि अग्निला वंदन करून त्याचे स्वागत करीत आहो. 

वृषाजान नांवाच्या ऋषधिना अभ्निहा कोणी राजकुमार असून राणीने 
व्याला रपवून ठेव आहें अशी कल्पना मनात येऊन ते म्हणाले, 

“हे चालणार नाही. ह युवती अग्निकरुमारासतु का वरे लपवृून ठेवीत 
आहेस ? माता आबू अरणि त्याला गरभामध्ये धारण करून त्याचे रक्षण करते. 
पणतु मात्र त्याला कोंडून ठेवीत अदिस. तु त्याला मुक्त कर. ' 

दिष्य मंव्रबल असकेल्या वुषजान ऋषींची वाणी एकून अग्नि प्रगट काला 
व पिशाचिनी राणी त्याला पकडण्यास सरसावतांच ती जून भस्मज्ञाली. ते 
पाहून सर्वंजण वृषजान ऋपीचा महिमा गाऊ लागले. 

सवं लोकवि रक्षण पोषण करणाया अग्निला विरोधी वद्धानी रोधूनं 
ठेवण्याचा प्रयास केला. परंतु अत्रिरूप वृषाजानांच्या मंत्रवलाने अग्नि मुक्त ज्ञाला. 
निदा करणारे निदक सुखेनैव निदा करोत, त्यानी केलेली निदा त्यानाच तासून 
टाकील. अग्निकुमाराचे रक्षण करणे हे आमचे करतंव्य आहे." 

अग्नि अपहरणाचौ कथा या डिकाणी दिलेली हे. 

त्रयकण हा इक्ष्वाकु वंशातीक राना होता. वृषाजान हा त्याचा पृरोहित होता 
व मित्री होता. एकदा भित्रत्वाच्याभावाने वृषाजान राजाच्या रथाचे सारथ्य 
करीत असता त्या रथाखाली चेंगरून एक ब्राह्मणाचा कुमार मरण पावला, 
वृषाजानाला अत्रिच्याद्वारे दिव्य मंत्राची सवती मिढाकेली होती, स्या शवितच्या 
योगाने व्याने त्या कुमारा सजीवन केलं. परंतु अपधाताचा दोष वृपाजानावरच 
येत होता, म्हणून व्याने पुरोदितपद सोडून दिव तो अरण्यात जाऊन राहिला. 

पुरोहित जाताच त्याच्या मागून राज्यातील अग्निही निघून गेला. कोणाच्या 
घरात चृ पेठेना. अन्न शिजेना. प्रजाजनानी राजाला विनवक. राजाने पुरोहिताला 
चिनंती करून राजपुरोदिताच्या जागेवर परत आणले. 

राजपुरोहितानौ अग्निच्या रोषाचे कारण शोवून काढले. राजाची एक 
राणीच पिङाच्चिनी होती व तिने अग्निरा कुमारर्प करून लपवृून ठेव होते" 
अश्रिच्या मंत्रपरभावाने ती राणी जून भस्म ्ाङी व अग्नि तिच्या वंघनातून 
मक्त ज्लाला. 


= 


वेद्‌ बोकिला अनंत / १५० 


अत्रिवृषाजानानी अग्निला समिद्ध करून प्रजाजनांना उपदेश. कैट. “जे 
नास्तिक इंद्राला मानीत नाहीत, त्याची स्तृति पूजा करीत नाहीत, त्याच्यासाठी 
अग्नि कसा बरे समिद्ध होईल ? मी स्तृतीस्तोर्वाच्या योगानेच हा अग्नि 
चेतविकेला आहे. 

तुम्हाला माहीतच आहे की पिडाच्चिनी जढटून. भस्म क्लाली त्यावेली 
अग्नि ज्वाला तिला जादून शांत क्ञाल्या होत्या. ही पिक्ाच्चिनी म्हणजे 
दुसरी त्िसरी कोणी नसून आपल्या डाय असलेली नास्तिक वुद्धीच होय. 
अग्निची स्फूति व चेतना यानी धूं भौ शरदा तिच्या कामास येत नाही." 

या ठिकाणी आराघनेसाठी इद्र व अग्निला एकरूप. मानले आहे. इद्रावर 
ज्यांची श्रद्धा नाही त्यांना अश्निची प्राप्ति होत नाही. लोकानी श्रद्धेने मग्तिची 
पूजा करावी असे सांगताना ईष नांवाचे आत्रेय म्हणतात, 

हे भित्र गण, है ऋत्विजांनो अग्निसाठी हविची सद्धिता करा. त्याला प्रसक्न 
करून पेण्याक्षाठी त्याची स्तुति करा. अग्नि कोठे आटे, असा निरथंक प्रश्न करू 
नका. या वेदी तो माता अरणौच्या ठायी आहि प्रतु अच्निनी आपत्या दिव्य मंत्र 
शवितने व्याला शोधून काढले अहि. 

हि अग्निदेव, आम्ही सवं प्रजानन तुक्ी स्तुति करीत आहो. सवं ऋत्विज 
एकत्र जमून होम-हवन करीत आहेत. आपण स्वतः या स्थली प्रगट होऊन त्या 
सर्वाना रल्नाची समृद्धि देत आहात. होय तुम्ही आमच्या हृदयाच्या गृंफतच लपन 
रहाता. परंतु जेथे जेथे साधा का होरईना पण यन्न होतो, अटति दिली जाते तेथे 
आपण दिव्य रूपाने प्रगट होता. 

गय आत्रेय स्तृतिच्या शेवटी "आपल्या स्वतःच्या नांवाचा उल्टेख करतात. 
तर सुतंथर आत्रेय समिद्ध अग्निची स्तुति करून त्याला आपल्या यज्ञास येण्याचे 
आवाहन करतात. 

“ आमच्या सवं कार्याति सिद्धि मिक्वून देणा्या अग्निदेवा, आपण आमच्या 
यज्ञ कंडात प्रगटवे. निःस्वाथि माणसे धरोधरी ' अग्निच्या उपासनेचा प्रचार 
करतात. यजमानाने दिकेला हवि अग्नि सवं देवांना पोचवतो.. अग्नि हा देवांचा 
दूत होऊन प्रगटतो यज्ञाचे संकल्पवर वाढवणान्या अग्निची पुजा व भजन भक्त 
मोठचा प्रेमाने करतात. ' 

भानु-प्रकाश-जागृत करून स्वभीनु- प्रकाशाला ज्ञाकून टाकणारा अंधःकार 
दुर करण्यासाठी अत्रि प्राथेचा करून अग्निला प्रसन्न करून वेत आहेत. वमु, 
सुतंभर व धरुण हे तर यागाचे ऋत्विज आहेत. त्याच्या बरोबर अग्निची स्तुति 


९५९ / वेद्‌ बोिला अनेत 


करताना पुरु आत्रेय म्हणतात. * या यज्ञात भान्‌-प्रकाश उपस्थित होवो. या दैतूने 
अग्निदेवाला आम्ही हवि अपंण करीत आहोत. है अग्नि आपणही या सूर्याला तैज- 
प्रकाश यावा. आम्ही मानव अग्निला मित्र मानून स्तृतिवचनांची भेट त्याला 
अपंण करीत माहोत.' 
द्वित ऋषीचा पुत्र मृक्तवाह आत्रेय स्तुत्िवचनात आपले नाव गुफून म्हणतो 
“हे अग्नि महाराज, मी आत्रेय द्िताचा पत्र, आपल्याला मुक्त-शुद्ध व सिद्ध 
केलेला हवि अर्पण करण्यासाठी आलो आदह. म्दणून ऋत्विज मला मृक्तवाह म्हणत 
आहेत. है अग्नि आपला प्रकाशा नित्य प्रज्वलित राहो त्यासाठी सोमरसाची 
आणि स्तुतिवचरनाची संतत चार मी धरीत आहे." 
त्याचप्रमाणे आत्रेय व्री स्वतःची अवदशा दूर करण्यासाठी अग्निता 
विनवीत आदह. प्रयस्वान नावाचे आत्रेय वधू, सस, विश्वसामा, विश्वचषंभौ आणि 
वसुयु हे सवं आत्रेय ग्निची स्तुति करून प्रकाश, स्फूर्ती व चेतना प्राप्त करन 
घेत आहेत, 
“आम्ही सवं अत्रि स्तृत्ति स्तोत्रांच्या योगाने प्रकाशाची वृद्धि करने मधुर 
वाणीने अग्निला आलकृत करीत आहोत. 
या सर्वं भत्रेयाच्या वरोबरच अत्रि कुलाची कन्या विङ्ववारा सवं पापनाशक 
वाणीच्या साहधान अग्निची स्तृति करताना म्हणते, “ अग्नि जेव्हा समिद होतो 
तेव्हा अंतरिक्षात तक्पणान्या सुयाचि तेज वाढते व उषा विस्तीणं होते. नमनपूर्वक 
स्तुतिवचनांनी भरलेली वाणी आणि धृताने भरकेली आहुती विदववारा होऊन 
अग्निच्या समीप जात जहे. 
हे अग्नि देव, आमच्या कुलाचे भाग्य सतत वाढत राहो. या कुलांतील पति 
पत्तीचे संव॑ध स्नेहमय रहावेत अशी प्रेमाची ऊव आपल्या कृपेने आम्हांला लाभो. 
या सवं ऋषिवरांच्या सहकायनि सुरु केठेत्या महायागाच्या नेत्या प्रमाणे 
भौम अचरि काम करीत आहेत. अनेक राजे व प्रजाजनही त्यासाठी क्ञटत आदित 
पुरु, अनु, द्रुह, तुवंसु व यदु या हिमाल्याच्या पायथ्याशी वसणान्या पंच जाती. 
त्या सर्वा सावभौम प्रतिनिधौ मति “ पाच जन्य ' या नावाने ओढ्लखठे जात, सवं 
' राजे व प्रजा त्यांना साराच मान देत. 
महि अत्निच्या या व्यापक प्रभावामे प्रभावित ज्ञाठेल्या देवराज इद्राने 
त्याच्याशी सस्य केले. अग्नि व अत्रि याच्यात जशी एकरूपता होती तशीच इं व 
अत्रि याच्यात राजा व महाराजा यांच्यासारली समानता होती. इद्र हा देवांचा 
राजा होता तर अत्रि ऋषिराज होते. * महाराज "` होते. 


वेद बोछिखा अनंत / १५२ 


उ्यरुण, तसदस्य्‌, भारत, अश्वमेध, ऋणंचय, रौशम, रथविति, तरन्त, 
पुरुमीढ, राणी शजौयस्ी, या सर्वानी महषि अत्रिना उत्तम प्रकारचे दान दिकेले 
आहे. दान व स्तुति स्वीकारताना महषि आभारवश ज्ञां आदत त्याच्या ठायी 
दिव्य अशी मंत्रशक्ति असली तरी सामान्य व्यवहारासाठी उपयोगी पडणारी साधने 
अन्न वस्त्र व धन लोकांच्या कडूनच महषिना मिक्त असे. उट लोकांना सुख 
समृद्धि व स्वराज्य सिद्धी मिद्ावी म्हणून महि इंद्र व भित्रावरुण यांच्या 
सहकार्यासाढी त्याची प्राना करीत. 

संवत्सर महायागाच्या प्रसंगौ इंद्रा स्तुतौ करताना देव राजावरोवरच 
विख्वेदेव, मर्त, मित्रावरुण, अदिविनीकुमार वगर देवांचीही स्तृति केलेली बाहे. 
भौम, अत्रि सहित इतर अत्रिगणां ची स्तृतिरचना सरढछ व भावधूणं अशौ आहे. 

शक्तिगोत्राच्या गौरिवीति नामक ऋषिनी इन्द्राचा महिमा वणंन करताना 
महटके आहे, "हे देवश्रष्ठ, मानवांनी केलेल्या या महायागात मरतानौ तीन 
तेजस्वी तत्वे धारण केटी आहेत. पृथ्वीवर अग्नि, अंतरिक्षात वायु व आकाशात 
सूर्य, या तीन देवताच्या योगाने त्रैलोक्य प्रकाशत आहे. देवराज दद्र मरुतांचे है 
कार्यं पहात आटे. महि अत्रि महाराज हहौ आमचे कार्यं देवराजाप्रमागेच पहात 
आहेत." 

वशर, अवस्यु व गातुया तिर्घानी महायागासाढौ आलेल्या इन्द्रराजाच्या 
बहुविध पराकरमाचे वंन केले. प्राजापत्य, संवरण व॒ ओआंगिरस प्रभुवसु हही 
या न \ ऋत्विज. असून हा याग सर्वाच्या कत्याणासाठी असल्याचे त्यांनौ 
आपल्या स्तोत्रांत सांगितले अदे. -्रभुवसु म्हणतात, “ हे देवराज ! चारी वर्णं व 
पंचजन सर्वाचे आपण रक्षणकतं आहांत. आपण आमचे होऊन या महायागासाठी 
या. आमची मधुर स्तोत्रे तुमच्या दिव्य स्वरूपास अनुसरून असोत. ' 

दिवस उगवत्यावर अग्नि विशेष तेजाने तछ्‌ लागतो. उषेचे सौम्य तेज व 
सुयचि तेजस्वौः क्रिरण यांचा सुयोग , साधून महायागाच्या सवन कार्याचा आरंभ 
होतो. तो दिवस. मोठा मंगल असतो. यागात्री सुरुवात, “ आम्ही देव राज इ्रासादी 
सोमरस तयार करीत आहो ' अशा मंगल वचरनानी होते. 

: देवराज इद्राच्या उपस्थितीत भौम अत्रि महायागाची प्रक्रिया समजावून सवं 
ऋत्विजांच्या सहकार्याची प्रशंसा. करीत आहेत. स्वगीय रथातुन दद्र व ददराणौ 
इयाना उत रतानां पाहुन अत्यंत हषित होऊन अत्रिगण म्हणतात 

^ अहो, पहा पहा ! इन्द्रराजाच्या पावलाकर पाउल टाकीत इन्द्राणी परण 
आपल्या यज्ञ मंडपात येत आहे. देवराज हात वरून तिला रथातुन उतरवीत भै. 


१५३ / वेद्‌ बोलिला मनंत 


आता आपल्या यागात कसलीच उणौव राहिखी नाही. अपल्या सवं इच्छा परिपूर्ण 
होऊन विपुल अन्नधान्य व वन-संपत्तौने आपली भांडारे भरून जातील. 

ज्या यजमानांच्या यज्ञमंडपात प्रवेश करून इन्द्र दही व सोमरसाचा स्वतः 
स्वीकार करतो त्या भाग्यवान यजमानाचे सवं दुःख दुर होते. अशा राजाच्या 
प्रजाजनांचा योगक्षेम सरक व उत्तम रितीने चालो. 

खरोखरीच ज्याला सूर्याचा स्नेह प्राप्त करून घ्यावयाचा असेल, अग्निची 
कृपा मिकवण्याची इच्छा असेल त्याने प्रथम इन््राला सोमरस अपण करावयास 
हवा. कारण देवामध्ये श्रेष्ठ अशा इन्द्राने सूर्याला संकटातुन सोडवक्ते आहे व 
अग्निस प्रज्वलित ठेवणाराही तोच आहे. फार काय सूयं व अग्नि ही त्याचीच 
रूपे आहेत, 

हे चित्रविचित्र रप धारण करणान्या देवराजा, आम्हाला जे काही देण्याची 
इच्छा होल ते संकोच न ठेवता आपण द्या, आम्ही आपके आत्मीय जन आहोत. 
आपल्या हातानी भरभरून धन, साधन, संप्रति मापण ञाम्हाला दाबी. 

सूय ग्रहण सुले व अग्निही तेजाने त्रप लागला. सवं देव भयमुक्त क्षल. 
स्वतःचे काम ज्ञाल्यावर त्या विश्वेदेवांनौ निरोप मागितला. अच्रिनी त्या सर्वाचा 
विशेष आदरसत्कार कड्न स्तुतिपूवेक सोमरस अर्पण केला. त्या योगाने सर्वच 
देव प्रसन्न क्षाले. 

भौम अत्रीनी सहकार्याच्या भावनेने विरवेदेवांचौ स्तुति कोली आदे, ऋत्विज 
कादयप अवत्सारानी पण ॒देवस्तुति केली. त्या स्तुति सुक्तात अवततार, 
विश्ववार सदापूण सुतंभर या ऋषींच्या नावाचा निदेश करून भित्रव्वाची भावना 
व्यक्त केली आहे. या ऋषौ मंडक्रीनी साध्या, सर, शब्दात म्हटले भदै, "दै 
विद्वेदे्वानो आम्हांला जे प्रत्यक्ष दिसते तेच आम्ही शब्दात व्यक्त करून तुमचौ 
स्तुति करीत आहो. दुसन्या कोणी म्हटलें वा सांगितकेले परत म्हणून आम्हांला 
कोणाचे अनुकरण करावयाचे नाही. सवं देव भामच्या इच्छा सफल करतात, " 

“हे देवानो, खरी गोष्ट अशी आहे की जे देव आमच्यासाठी जागृत असतात 
वयाची स्तुति आमच्या ऋतन केलेली आहे. जागृत देवतांनाच आमची सामगान 
पोचतात. सोमरसाने भरलेल्या या पात्रा साक्षात सोम देवताच वास करीत भदै. 
त्या सोमाचेही म्हणणे भामच्याच प्र माणे आहे. जागत्या देवांच्यासाठीच सोमरसाचा 
उपयोग केला जातो. 

“ अग्नि हा सं देवांच्या मध्ये सतत जागृत देव अदे. रात्रंदिवस जागत्या 


वेद्‌ बोखिला अनंल / १५४ 


अग्निची स्तुति आमच्या क्हचातुन केली आहे. आमची सामगीतेही भग्न एेकतो व 
आमच्या सोमरसाची पात्रेही त्याच्यासाठी सदेव भरलेखो देत.” 

प्रतिक्षत्र, प्रतिभानु व प्रतिप्रभ असे समानशील, सारख्या स्वभाव धमचि 
अत्रि ब आत्रेय स्वस्ति विदवेदेवांची या प्रमाणे स्तुति क्न सर्वाच्या कल्याणासाठी 
प्राथेना करीत आहेत. 

“ आम्हां सर्वा स्वस्ति कल्याण करावे. पुषा व द्यावा पृथ्वि, शोभायमान 
ज्ञान।च्या योगाने आमचे कल्याण करोत. वायु व सोम या देवांची आम्ही स्वस्ति 
कल्याणासाठी प्रार्थना करीत आहो. सोम हा सवं लोकांचा जोवनरस आरै. देवाचा 
गणपति जो वृहस्पति त्याला आम्ही स्वस्ति कल्याणासाठी विनवीत आहो. तो 
देवगुरू आमच्या दिव्य मंत्राचे रक्षण करो. माता अदितीचे अरुणादि वारा पुत्र 
आमचे कल्याण करोत. १ 


१५५। बेद्‌ बोटिला मनेत 


२/ मंत्र दशंनः जीवनाची परमसिद्धी 


( ऋम्बेद पांचवे मंडल ) 


अत्रि महाराज परम तपस्वी होते. मुनि होते. मंत्र द्रष्टे होते, त्यांनी 
मंत्राना साक्षात मूतं रूपाने साध्य कलन घेतले होते त्यांचे जीवन च मत्रमय होऊन 
गे होते. त्यांनी आपल्या गुरुपदी मंत्राचीच प्रतिष्ठापना केलौ होती. त्यांच्या 
मनात मंत्रंविषयी अहोभाव होता. 

‹ गुरी सेवा, पूजा करून त्यांच्या कढून ज्ञान प्राप्त करून ध्यावे. गुरुकरवी 
साघारण कामे करून ेऊ नयेत. मंत्र मूतं रूपाने दशंन देत असले तरी सामान्य 
कामासाठी त्याचा उपयोग करू नये. मंत्र विश्वकल्याणासाठी आहेत. सर्वाच्या 
हितासाठी, परपीडा दुर करण्यासाठी मंत्राचा उपयोग करावा." अदी क्रषीनी 
उदार मति व्यांच्या मंत्राची दिव्यता वाढवीत होती. 

मंत्राच्या आकपंणामुक्े देशोदेशीचे ऋषि, तपस्वी व विदधान शिष्य अत्रीच्या 
गुुकुलांत येऊन रहात. ४ 

योग, व्रत, तप व साधना करणा््यांना मंत्रांचा अधिकार प्राप्त होतो. अगा 
तपस्व्याना महर्षि अत्रि मंत्रदान करीत. ज्याप्रमाणे महिना मंत्रदशंन होई त्याच 
प्रमाणे अशा तपस्व्यानाही होई. तेही मंवरद्र्टे होत. अत्रि होत. गुर्करुलात असे 
अनेक अत्रि मं्द्ेनाचा काभ घेऊन आपे जीवन साथेकी लावीत. 

अ्च॑नानस हा अत्रि महा राजां चा पत्र होता. तोही पित्या सारखाच तपस्वी 
व मंत्दरष्टा होता. त्याचा पुत्र श्यावाद्व हा देखील आपल्या पित्यासारखा व 
पितामहा शोभणाराच होता. गृरुकुलाच्या शौतल छयेत राहून त्याने भगम 
निगमाचे ज्ञान प्राप्त कड्न घेते होते. त्यावरन त्याच्या उज्वल भवितव्याची 


प्रतीतौ होण्यासारली होती. 
बेद बोखिा अनैत । १५६ 


एका सायंकाढी राजा रथवीति आश्रमात येडन पोचला. कुलपति अत्रि 
महाराजांनौ त्याचा यथोचित सत्कार केला व त्याच्या आगमनाचे कारण विचारले. 
राजा नग्नतापूर्वेक प्रणाम कर्न साग लागला- 

^ भगवन्‌, हिमालयाच्या अंकावर खेढणान्या गोमती नदौच्या काटी राजा 
दाचि राज्य आहे. मी राजा दर्भाचा पुत्र असून माच्यावर राज्याचा भार सोपवून 
महाराज दभं वनात, निघून गेले. मी धमं समजून प्रजेचे पालन करतो व पित्याने 
ठेवलेली संपत्ति हा प्रजेचा निधी आदह असे मानून तिचे रक्षण करतो. ही संपत्ती 
सध्या वरीच वाढली असून तिचा विनियोग धरमंकार्यासाढठी करावा मह्ञी माक््या 
प्रजेची भावना आहे." 

" राजन्‌, हौ भावना खरोखरीच मोठी पवित्र आहे. यज्ञयाग केल्याने सवं 
कोकांचे कल्याण होऊन देवी संपत्ति त्यामृषे प्राप्त होते, तुकष्या या संकल्पाला 
माक्षा आशीर्वाद अहि. 

| महषीं अव्रीनी केलेली ही प्रशंसा एेकून राजाने हात जोडून प्रार्थना केली" 
“आपण स्वतः आमच्या यज्ञासाठी यावे व स्वाना आशीर्वाद चावे." 

महर्षि अव्रीनी आपला पुत्र अर्चनानस्‌ याला कोलावृून राजाबरोबर जाण्यास 
सांगितक्े. राजान अचनानस्‌ ऋषीनां प्रणाम केला. महूर्षीच्या सारखेच तेही अत्यंत 
तेजस्वी होति. ते आपला पूत्र इयावाकश्व याला षेञन राजासह गोमती नदीच्या 
किनारी यज्ञभूमीवर गेले. 

कुश व दर्भाच्या योगाने तो प्रदेश पवित्र ्ालेला होता, वड, पिप, उंबर, 
पठस इ, वृक्षांची शीतल छाया सर्वत्र होतौ. प्रजेतील प्रमृख पंचजन पृदेक्षले व 
त्यांनी सर्वांच्या मदतौने यज्ञ मंडप उभारला, पंचसंस्कारांनी ती भूमि पवित्र 
करून घेतली, यज्ञाची वेदि यथासांग रचून मंत्रोच्चार करून अरणीच्या मंथनातून 
अग्नि प्रकट करण्यात आला. राजा व राणी उभयतानौ थाछीमध्ये ठेवून त्याला 
करुमाराभ्रमाणे पाच संस्कार करून नंतर महावैदीवर समिद्ध अग्नीची प्रतिष्ठा 
केली. तुपाची आहति देऊन त्यास विशेष प्रज्वलित केले. अग्निच्या साक्षीने 
सोमवेली खरलांत घालून सोमरस काढण्याचा विधी क्न सोमपात्रे भरून देवराज 
इंद्राला अग्निसह आवाहन करण्याचे स्तुतिमेत्र म्हणावयास सुरुवात केली. 

राजा व राणी उभयतांनी यज्ञाची दिक्षा घेतली होती. ऋृत्विजांच्यासह ते 
दोघे यज्ञकार्यात गतले. राजकन्या यशस्वती सेवा करीत होती. राज सेवकांच्या 
प्रमाणेच ती सवं ऋत्विजांच्या सेवेसाठी तत्पर होती. तिच्या पवित्र भावनेने सवं 


ऋत्विज अत्यंत प्रसन्न होत. 


१५७ / वेद्‌ घोलिला अनव 


यज्ञाचा पूणोहृतिच्या प्रसंगी राज्यांतील पंचजन एकत्र जमले होते. राजा 
व राणीने आचायं अर्चनानस्‌ व इतर सवं ऋत्विजांना विपुल दान देऊन संतुष्ट 
केठे व त्याचे आशोौर्वाद भिकवले. सवं प्रजाजनांच्या सहकार्याने महायाग सफल 
संपूणं बाला. 

यज्ञाचा समारंभ नदीच्या काढी करण्यात आला होता. मुख्य राजघानी 
तेयपासून थोडा अंतरावर होती. राजाने यज्ञानंतर आदरपूवक ऋषींना राज 
भवनात वेण्याचे आमंत्रण दिके. अणि पिता-पूत्राने राजाच आतिथ्य स्वीकारले, 
राजकुमारी यशस्वती त्यांची सेवा करीत होती. ऋषीना या सेवाभावी सृशील 
कन्येविषयी भादर वाट्‌ लागला होता व ऋषिकुमाराच्या मनात आकषण निर्माण 
जञा होति. परंतु यजञाच्या पवित्र वातावरणात इतर विचार अनुचित वाटल्याने 
सर्वानी त्या बाबत मून स्वीकारल होते 

राजभवनांत त्या दोच्ही तण मनांत यौवनयुलभ भावना निर्माण होण्यास 

अनुक्ता होती, राजा र्थवीति राञ्य कारभाराचे काम आटोपून अतिथीच्या 
दकंनासाठी आला व्यवे ऋषि अचंनानस्‌ व कुमार श्यावादव उपवनात नित्यकमं 
करण्यासाठी गेले होते. चप ऋषिकुमार पूजापाठ आटोपून परत फिरला तन्हा 
महाद्वारा त्याची व राजाची भेट ज्ञाली. यज्ञाच्या वेक्री त्यांचा चांगला परिचय 
क्षालेका होता व परस्पर मेत्रौची भावना होती. त्यमू त्याच्या वोलण्या चार्प्यात 
स्वाभाविकच मोकटेपणा होता. तेव्हा ऋषिकरमाराला रगबगीने परतर्ताना पाहुन 
राजाने त्याला विचारे, ‹ हे काय ? वडिकांना उपवनातच सोडून इतक्या घाईने 
परतला ?* 
“ राजन्‌ ! हे आहे राजभेवन. ये नेहमी सावध रहावे कागते. पिताजीना 
उपवनच बरे वाटते. पण मला राजभवनाचे आकषेण वाटणे साहजिकच नाहौ 
कां? 
“ऋषि द्रुमार ! राजवाडचातदी समृद्धि ही अगदी सामान्य आहे. आपल्या 
मंत्र साधनेढे तर ती काहीच नाही. पण कुमार, येथे जापल्याला काहीः असुख 
नाही ना ?' राजाने सौजन्थाने विचारले. 

‹ येथे ? येथे असुख... बापली आज्ञा असेल तर माज्ञी एक कामना जी 
या डिकाणी रादित्यामुे निर्माण ज्ञाली आहे ती सांगतानाही मला संकोच वाटत 
आहे." 

राजा रथवीति चतुर होता. सारे ओषलूनच त्याने पिता पुना राजधानीतः 
मानाने आणले होते. पण दिव्य मंत्राच्या वातावरणात जन्माषासूनच वावरणात्या 


वेद बोला अनंत । १५८ 


कुमाराखा संसार व्यवहारापासून अलिप्त राहण्याची इच्छा असली तर आपली 
मागणी वाया जाई मी भीति त्याच्या मनात होती. ऋषिकुमाराचा मनोभाव 
त्याला छगेच उमगला. तो विनयाने म्हणाला, कुमार ! तुम्ही तर आमचे 
स्वजनच आहांत. आपली इच्छा असे ती मोकढच्ा मनाने सगा. 

“ राजन, आपत्य कन्येने मा्ञे चित्त हरण केले आहे ! आपल्याला .उचित 
वाटत अक्षे तर आपली कन्या आपण मला चावी.' 

राजा यावर कांहौ उत्तर देणार तोच ऋषि अचंनानस्‌ येजन पोचले. 
आपला पुत्र व राजा दोघेच एका बाजूला वोलत असले पाहुन त्यांनी प्रस्नतेन 
विचारले, “ओहो ! दोधेजण कोटली रहस्यमय मंत्रणा करण्यात गंग आला 
आहांत ?" 

“ भगवन्‌ ' राजाने प्रणाम करून म्हटले, ' कुमाराला या राजभवनाचौ ओढ 
लागी आहे. व्यानो माञ्याकडे एक मागणी केली आहे. काय ती सांग्‌ काय ?' 

“ राजा, त्याची मागणी काय तौ मला माहीत आहे ! त्या योगाने आपला 
परस्पर संबंध दृढ होई अशी भावना माल्याही मनांत आली आहे. अपल्याला 
ही कशी काय वाटते ?" 

“ भगवन्‌, आपली भावना उचीतच आहे. यात शंका नाही. पण मला या 
बाबतीत राणीलाही विचारावयास हवे." 

राजाने त्या पिता पुत्रांचा निरोप धेतला. ब ते उभयता ऋषि रात्रीच्या 
शीतल छायेत क्चोपून गेले. > ९ 

राजा रथवीति कुशल होता. तर त्याचौ राणी त्याच्याहूनही चतुर होती. 
महायागाची पूर्णाहुती ्ाल्यावर वऋत्विज निरोप धेउन आपभापल्याला आश्रमाकडे 
परत फिरत-हा स्वाभाविक, सामान्य व्यवहार, परंतु ऋषि व ऋषिकुमार यागा- 
नंतर राजभवनात अतिथ्य स्वीकारण्यासाढी आले, ब राजकरुमारीही त्यांच्या सेवेत 
व्यस्त रहात होती याचे मरमं राणीने तात्काल ओढखले होते. पण राणीही 
योग्य वेठेची वाट पहात होती. राजाने ऋषिकुमाराची मागणी तिच्या समोर 
“मंडली त्यावर ती म्हणा, ^ राजन्‌, कमार सवं दष्टीने योग्य हे. 
तो विद्वान. आहे, गणी आहे, ` उदारचरित्‌ भे. पण त्याच्यात एक वेगण्य आहे 
तो ऋषि नाही ! त्याला अद्याप मंत्र देन ज्ञारले नाही.“ 

“पण तो ऋषिकुमारं आहे. त्याचे वडील आणि बाजोवा मोठे ऋषि-महषि 
आहेत. तेव्हा -परंपरेने हाही ऋषीच नाही का ? राजाने समजावण्याचा प्रयल 
केला. 


१५९ / बेद्‌ बोलिा अतत 


पण राणौला ते मान्य नव्हते. ती म्हणाली, 

“ राजन्‌, घन, साधन, संपत्ती ही परपरेने वारसराला मिढते. पण विद्या 
आणि संस्कार अंतरातच ज।गावे लागतात. पित्याने भोजन केले तर पूत्राला 
ज्याभ्रमाणे संतोष होणे शक्य नाही, त्याप्रमाणे पित्याचे ऋषिपद पृत्राला लाभणे शक्य 
नाही. मापण स्वतः राजपि आहात, माज्ञे वडीव्टी राजपि ञाहेत. आपली कन्या 
राजिका नाही तरी ऋषीला देणे उचित नाही का १ ती राजमाता नाहीक्लाली 
तरी वेदमाता क्षाली तर तिच्या जीवनाचे सार्थक होल. कोठल्याही मातापित्यांची 
अदीच कामना असणे स्वाभाविक माहे. मंव्द्ेन हीच जौवनाची परमसिद्धी जहे. 

राजाला राणीचे म्हणणे पटले. त्याने अतिथौ पितापुत्ाना आदसपूवंक, 
मानपान ठेवून वागवके. षरंतु ऋषिकुमारौ कामना पूणं करणे त्याला शक्य 
नजते, अर्चनानस्‌ ऋषीन त्याविषयी फिङ्न विचारल्यावर राजाने त्याना नम्रता- 
पूरवंक म्हटले. 

भगवन्‌, या विषयात माहयाहून राणीची मती विशेष आहे. आपण ऋषी 
आहात. आपके पूज्य पिताश्री पण ऋषौ आहेत. पण आपल्या पूत्राला अद्याप 
ऋ्षिपद प्राप्त क्षारेले नाही, मंतरदरशनाशिवाय जीवनाला अर्थं काय बरे ?'. 

यावर ऋषौ काही बोलू शकक नाहीत. राणीचे मत त्यानाही मान्य होते. 
त्यांच्या पुत्राने स॒वं विद्यात पारंगतता मिठ्वली होती हे खरे. पण मंत्रा दिव्य 
दरशन पेण्याचे भाग्य त्याला लाभे नव्हते. ऋषी निकत्तर ज्ञाले. 

ऋषिकुमाराच्या कानावर ही गोष्ट गेली. त्यानंतर त्याला त्या राजभवर्नात 
रहाणे अवघड वाद्‌ लागे. ती रात्र कशीवक्षी कादून दिवस उगवर्ताच त्या 
पितापुत्राने राजाचा निरोप वेतका. राजाने दिकेली विपुल संपत्ति घेऊन ते दोघे 
आपल्या आश्रमात जाऊन पोंचले. 

«वत्स, या गुरकुलात येणाव्या प्रत्येक अधिकारी शिष्याला माया संगतिच्या 
भ्रभावामुके मदन क्षष्ले आहे. त्या पित्याने आपल्या स्वतःन्या पृल्पार्थाच्या 
बल्लावर्‌ तो अधिकार मिवा आहे. संपत्ती, धनधान्य वारस पूर्राना भिकते. पण 
मंत्रदर्शनाचा अविकार त्याप्रमाणे मिढत नाही. ज्याच्या अंतःकरणात मंत्र जागतो 
व्याच जीवन धन्य होते. तू एकान्तसेवन कर. व्रत व नियमांचे पालन कर्न तपश्चर्या 
कर, तुला मक्षा आशिर्वाद आहे. मंत्र म्हणजे साक्षात्‌ गुर स्वप आहै, त्याची 
कृपा ज्ञाली क तू निङ्चित ऋषि होशील." 

महपि अत्रि महाराज खरोखरोच पारसमण्याप्रमाणे होते. त्यांचा प्रभाव 
कही विलक्षणच होता. तो प्रभाव जाणणारे सारेव ऋषि श्षाले. तथापि अत्यंत 


वेद बोलिला अनेत / १६० 


लंषषट्वा असा दयावादव मात्र कऋषिपद मिव शकला नव्हता ! पारसमणि 
फषक्यात बांधून ठेवला तर त्याचा स्पशं तो जव़र.असला तरी कसा होईल ? 
मात्र प्रमान महपिच्य। पत्रालाही मंत्रदर्शन काले नव्हते. त्यासाठी ` त्याला स्वतः 
तप करावे लागले होते. त्याचभ्रमाणे आता त्याच्या पूत्रालाही तो मागे षेणे भाग 
होते. 

ऋषिरुमार उ्यावाइव गुरुकुल सोडून निघाला. हिमालयाच्या एका कंदरेत 
रान त्याने उग्र तप करण्यास सुरुवात केली. कढक नियम व ब्रत पाष्ून त्याचे 
शरीर पार सुकून मेर. तपाच्या योगाने त्याच्या सुककेल्या कायेत नव्या च॑तन्याचा 
संचार ज्ञाला. 

अत्यंत रमणीय असा प्रभातकाल होता. उषेचरी. दिव्य प्रभा 
क्षितिजावर फाकली , होती. उंच प्रवंताच्या शिखरावर ऋषिकुमार 
उभा होता. रात्नरीचा बधार भराभर मावढत होता तसेच त्याच्या मनावर असलेले 
अज्ञानाचे पटक पण दूर होत होते. नवी उव, नवी स्फू जाणवत होत. अतर व 
बाह्य या मधला मेद नाहौसा होत होता, अभेदाच्या भूमिकेवरून त्याला सारे 
वेगनेच दिसु लागले. आकाशातून उतरणान्या दिव्य मूर्ती पाहुन तो मुग्ध क्षाला, 
तो भपल्याशौच विचार करू लागला. हद्‌ ह्‌ त्याच्या तोंडून शब्द बाहेर पद्‌ 
लागले, 

“हे दिव्य मूतींनो, वुम्ही सवं कोणी श्रेष्ठ परोपकारी देव भर्ती आहांत असे 
वाटते, वुम्ही कोण ? मला सागाल काय ? एकमागून एक तुम्ही धरणीवर उतरत 
आहात. खूप दुरून अलात असे वाटते. 

आणि इतक्या दुरुन असे एकटे का वरे चालत आहात ? तुमची वाहने, 
तुमने अव कोठे आहेत ? घोडचांचे लगाम, पर्याण (जीन) कोठे आहेत ? 
घोडधावर स्वार होऊन त्यांच्या गतिचे नियं्रण करणारे तुम्ही भाज असे लगवगीने 
पायी चालत कोठे निघाला आहात ? 

आणिदहे काय? जसे शीघ्र. गतिने बाढात तसेच परतण्याची पण घाई 
करीत आहात ?. तुमच्या हातात चाबूक चमकत आहेत व दुसन्या, हातात लगाम 
ओदन ध .रखेलीही दिसत आहेत. तुम्ही सवं कोण ? तुमचे नाम, रूप मला सांगाल 
काय ? तुम्ही परोपकारी दिसता. ` तुमची कांति उगवत्या सूर्यासरारखी, ¦ तच्पत्या 
अग्तिसारखी तेजस्वी आहे, त्यावखूनही तुमचा परिचय होण्यासारखा आहे. 

याघ्रमाणे इयावाव विचार करीत्त मसताच त्या मूति अदृदय देखील क्षाल्य. 
पात ्रातांन्या ओढीतः चालणारी, रूपाने द .आकाराने सारखीः  दिसणारी, 


१६१ / वेद बोलिला उरनत 


सारलीच वेषभूषा केलेली ती रूपड़ी विजेच्या वेगाने तेथून पार ्ञाली. व्यांची 
ओक तात्काल जरी पटली नाही तरी थोडा वेक विचार करताच एकाएकी 
मनाची कवाडे उडी. दिव्य प्रभा फाकली. त्याला स्पष्ट कठून चुकले, 

“ ओहोहो-हे तर मरुू्दण माता रोदसी व पिता रुद्र यांचे ते पृत्र. माह्या 
कल्याणासाढी ते येथे उतरले होति. पण मग ते असे एकाएकी परत का बरे गेले ? 

आनंदातिशयाने ऋषिकुमार रोमांचित ज्ञाला होता. साक्षात्‌ मंत दशन 
क्षालयाचा हषं त्याला क्ञाला होता. तो पत्या गुंफेत परतला, पण तेथे त्याला 
चैन पड़ना, त्याची तपडचर्या सफल ज्ञाली होती. ्चालेल्यां दिव्य दशंनाचा भनूभव 
रुज्‌ करण्यासाटी तो मरतांच्या त्वरित गतीने तेथून निघाला. 

परण जायते कोठे ? पिता व पितामह याना आपल्या दिव्य अनुभवाविषयी 
सांगावे अशी भढ वाटत होती. तर दुसरीकडे रथवीती राजाच कन्या-तिचे 
आकर्षण खेचीत होते. स्यामृक्रे हषनि धावणान्या मनाच्या अर्वाच लगाम खेचले 
गेले. 

तो अशारितीने गोधछला असता रस्त्यात त्याला राजा तरन्त व त्याची 
राणी शशीयसी रथातुन जात असलेले भेटले. त्या दोघानी खाली उतरून तपस्वी 
बराह्मणास वंदन केले व विनयपू्वंक हात ` जोड्न विनंती करून रथात बंसवून 
आपल्या राजधानीत नेते. राणी शशीयसौ मोठी चतुर स्त्रौ होती. तिनेत्या 
तपस्व्याख ओढलले ब राजाला सांगितले, 

हा ऋषिकुमार अच्नि कुलातील ऋषौ अच॑नानस्‌ यांचा पृत्र असून त्याला 
मरुतांचे दिव्य दर्शन कञाले आहे. त्याच्या अंतरी मंत्र जागृत क्षाले भदित. आपण 
त्याचे पूजन करू या. 

राजा व राणी उभयतानी भक्तिपूवक उवावारवाचे पूजन केले व त्याला 
विपुल दक्षिणा देऊन प्रसन्न केले व शेजारच्या देशात राजाचा भाऊ पुरुमीढ राज्य 
करीत होता त्याच्याकडे त्याला पाठवले, 

राज। पुरुमीढाने पण त्याचे पूजन करून आदरपूरवंक धनघान्य अपण केले. 

ऋषि सकाठी निघा होते ते रात्री पुरुमीढाच्या राजधानीत पोचके होते. 
राजाच्या प्रम माग्रहाला व होऊन त्यांनी रात्री त्याच्याकडे मुक्काम केला. 
परंतु मन मात्र अच्ाप गोधढयून सैरावेरा घावतच होते ! पित्याकडे जावे की राज- 
भवनाचा मागं घ्यावा-विचा राच्या या चक्रात सांपडलेरे मन दिव्य स्वप्नसृष्टीत 
हस्वून गले. 

श्यावादवाङा जण्‌ दिव्य पंख कुटल होते. त्याने अनंत आकालात भरारी 


वेद्‌ बोखिला अनेत । १६२ 


षेती होती. एका बाजूला सुदुघा गोमती लवन वहात होती. तिच्या तीराषर 
मरीचे गुरुकुल होते. तर दुसन्या बाजूला राजा रथवीतीचे विशाल राजभवन 
दिसत होते. त्या दोन्हीच्या मवे आपले पंख पसरून इयावाखव स्थिर तरंगत होता 1 
कोठे जावे ? निश्चय होत नन्ता. त्याला एकं दिव्य मूति समोर दिसू लागी. 
तिने सर्वागावर काठ वस्त्र लपेदटून घेतले होते तरीही तिचे तेज स्यातुनही तच्पत 
होते. श्यावाइवाने तिला ओढलले. 

“रजनी राणी ! मी तुम्हाला जढलके. माइया मनातला गोघल दर 
करण्यासाठी त्‌ तुम्ही आला नाहीत ? मानवी मनाच्या उमि आणि वेदना यावर 
हे देवी तुम्दीच पांखर धाता, माज्ञी मनःस्थिती तुम्हीच जाण्‌ शकाल.' 

“ तरुण ऋषिवरा, तुद्या भावनां चा आवेग जाणूनच मी आच आहे. आणि 
राजा रथवीतीच्य। कन्येचेदुःखही मी जाणते, तस्या ऋषिपदाविषयी लात्री पटली 
कौ राजमाता तुमचे दुःख निरिचत दुर करील. प्रण त्यासाठी तू स्वतः तेथे जावे 
म्हणतोस ?" 

“देवी ! मा्ञे मनोगत खरेच आपण ओकखटेत. पण मी स्वतः राजाकड 
गेलो नाही तर माक्षा संदेदा कोण बरे पोचवील ?' 

“मौ तुक्षा निरोप पोचवीन. रात्री ही देवांचे दुतकभं करणारीच आह्‌ 
व रही जीवांचे मौरन घडवून आणणे हे तर माञे कामच आहे. मी आताच जाति 
पहा." 

आणि एकाएकी दृश्य पाकूटले. रजनी देवी राजभवनांत राजाच्या महालात 
जाऊन मधुर स्वराने सांग्‌ लागली. 

“ राजन्‌, है राजा, ऋषिकुमार श्यावादवाला दिव्य मंत्रांचे दर्शनं क्षालि. 
तो ऋषि याला आहे. ' 

ते शब्द ठेकून राजा खडवड्न जागा श्नाला. चारी बाजूला पाहू लागला, 
परण कोणीच दिसेना. आदचयं चकित होऊन तो विचार करू लागला, 

“है कोण बरे बोलत आहे ? कवा माश््या मनातली इच्छाच हा आभास 
निर्माणः करीत्त आहे ? उ्वावादव ऋषि लाला तर आगम्हा सर्वाचीच मनोकामना 
सफल होईल ! 

“ राजन्‌ ! मौ राक्रीची देवता. मी के वस्र धारण करते, त्यामृदे 
आपल्याला दिसत नाही. मक्षे काम निरोप पोचवण्याचे अहे. मी ऋषि द्यावादवाचा 
निरोप घेऊन जले आहे. याप्रमाणे बोलून विजेच्या वेगाने ती रात्रीची देवता 
तेधून नाहीशी क्षाली. त्यानंतर राजाला नलोप आली नाही. तो आनंदाने वेडावृन 


१६ / वेद बोलला अनंत 


गेला होता. राणीला उठवून त्याने ते वतंमान तिला सांगितक्े व दिवस उगवताच 
राणी व राजकन्येसह तो अत्रीच्या आश्रमात जाष्यास निवाला. 

इकडे उवावावाचे मन पण शांत क्षाले होते. तोही निःशंक मनने आश्रमा- 
कड़े वला, आपला पिता व॒परमपिता वाच्याप्रमाणेच तोही भता मंतदरष्टा 
ऋषि होता. अत्रीना त्यामृे परम आनंद क्ञाला होता. गुरुकुलातील सर्वं आत्रेयानी 
या नव्या ऋषिवराचा आदरपूरवंक सत्कार केला. महपि अत्रीना साष्टांग नमस्कार 
करून त्यांच्या वोत्राने त्यांचे आशीर्वाद घेतले. पिता अर्चनानसानि आनंदभराने 
आपल्या पुत्राला आङ्गिन दिले. या आनंदात भर घालण्यासाढीच राजा रथवीति 
राणी व राजकन्येषह तेथे येऊन पोचला. महिना सर्वानी प्रणाम केला. ऋषि 
अर्चनानसांनी अतिथौचा योग्य सत्कार केला भोजन व विध्रांती नंतर राजा 
ऋर्षिना म्हणाला, 

^ ऋषिवर, आपण स्वतः मंत्द्ष्टे असून आपले पितुदेव महि आहेत. भाणि 
आतां तर विशेष आनंदाची गोष्ट. आपण ऋषि-पिताही आहांत ! / 

आपल्या पतिच्या बोलण्याचे समथंन क्न राणी म्हणारी, “भगवन्‌, मी 
राजर्षिची कन्या असून राजधिची पल्नीही आहे. माया कन्येचा आपण पुत्रवधू 
म्हणून स्वीकार केला तर महषि व राजपिचा सयोग साघरेल. माक्षौ कन्या ऋषि 
पत्नी उ्हावी, वेदमाता व्हावी अशो माज्ञी भावना आहे, ती मापल्या कृपेने सफल 
होवो." 

अर्चनानस्‌ ऋषिनी आनंदाने ती विनंती मान्य केली. आश्रमाच्या पवित्र 
बातावरणांत लग्नाच्या दिष्य मंत्राचै उच्चार होऊ लागले. राजकन्या व ऋषिकृमार 
वर-वधू होऊन अग्नि प्रदक्षिणा करून महपिच्या पाया पडले. अत्रि महाराजानी 
दिव्य स्तुति वचनासहित दिलेल्या आशीर्वादांनी त्यांचे सहजीवन दिव्य क्षाले. 

इयावादव ऋषिच्या हृदयात दिव्य सूक्त जागृत ज्ञाङे. सुरूवातीस मरताच्या 
दिव्य दकषेनाची तकम असून त्यानंतर राजा तरंत व राणी शशीयसी याच्या 
उदारतेची स्तुति आहे. व शेवटी देवांची दूती, रात्री- तिने पोचवलेल्या संदेशाची 
कथा आहे. 

तरन्त राजाच्या राणीची प्रशंसा करताना ऋषि श्यावाश्व म्हणतात ' राणी 
शशीयसीने मला दव, गाई व वीरची सेना दक्षिणा म्हणून दिल. तिच्या मनात 
आपल्या पतिविषयौ , मनन्य भाव असत्यामुद्े व्याचौ प्रतिष्ठा वेर मक्षीच कामे 
ती करीत असते. राणी स्त्री भली तरी पृरूषाहनही गुणान शरेष्ठ आहे. कित्येक 
पुरुष नास्तिक असून त्यांना परोपकाराची कामि करण्याचौ प्रेरणा होत नाही, तर 


वेद बोकिखा अनंत / १६४ 


कित्येक असे कद्रू असतात की दान धमच्या गोष्टी त्यांना एकणेही आवडत नाही. 

राणी इत्तरांचे मनही ज।णणारी आहे. इतरांच्या इच्छा जाणून त्या पूणं 
करण्यात ती तत्पर मसते. मापल्या उदारतेमूे राणौ इतरांनाही दिव्य कर्म 
करण्याची प्रेरणा देते. 

राणीची व तिने दाखवक्ेल्या दानशूरतेची ही स्तुति म्हणजे पर्यायाने 
राजाचीच स्तुति अहे कारण राजा व राणी एकच आहेत. त्यांचे गुण मी पर्णाशाने 
वणन करू शकणार नाही. दानवीरांच्या श्रेणीत ते दोषे प्रथम स्थानी आत, 

मी, श्यावाद्व बुद्धिमान आहे व माज्ञी यडा व कीति वाढत जाणारी आहे है 
दशंबण्यासाढी रागौने मला दोन धोड़े जोडकेल्या रथांत बसवकल. दतकेच नाही 
परण राजा तरन्ताचा बन्ध राजा पृरुमौढ याच्या राज्याचा मागं मला रागीनेच 
दाखवला. 

विदददिव राजपिचा पुत्र पुरमीढ यानेही आपला बधु तुरन्ता प्रमाणेच माक्षा 
आदर सत्कार केला, खरोखरीच मी दिव्य मस्ता प्रत्यक्ष दशंन घेऊन त्यांची 
स्तुति केली. सुयध्रमणे आकाशात तेजने तढ्रपणारे मरत्‌ मधुर गीते गात असतात, 
ते आपल्या भवताची कधीच निराशा करीत नाहीत" 

राणीची प्रदंशा करताना ऋषिना मण्ताचे स्मरण ज्ञा आह. सूक्ताच्या 
शेवटी रात्रीच्या देवतेला दूती म्हणून पाठवतांना ऋषि म्हणतात 

“ माया हृदयातौल उर्मि जाणणान्या देवते, एक मंतरदरष्टा ऋषि म्हणून 
मी मरुतांची स्तुतौ केलो- ही गोष्ट तू दभ राजाचा पुत्र राजा रथवीति याला 
जाऊन साग. रथाचासारथी ज्याप्रमाणे इच्छित स्थी रथ नेऊन उभा करतो 
त्याप्रमाणे माक्नी इच्छा राजाजवढ नेऊन पोचव. 

जेव्हा राजा सोमयाग पूणं करून प्रसन्न चित्ताने बसलेला असेल त्यावे्ी 
हा निरोप त्याच्या कानावर घाल. मी राजकन्या घातलेल्या मागणीचे त्याला 
चिस्मरण क्षा असेल तर त्याची त्याला भाठवण दे. ' 

रजनौदेवीच्या प्रेरणेने राजा भआाधमात आला व श्यावाश्व ऋषिला 
कन्यादान देऊन त्याने निरोप षेतला हा प्रसंगही ऋवेत आहे. 

“ राजा रथवीति धन वान्य संपत्ति व राजकन्या ऋषिना अर्पण करून। 
माल्यातन वहात येणाव्या गोमतीच्या तीरावरून परतला व नंतर जीवनाचे 
साफल्य क्ाल्याचे अनुभवून हिमालयात निवास करण्यासाठी निघून गेला. ' 

या प्रमाणे एका सूक्तात आपल्या जीवनातोल एक प्रसंग वणन कर्न 
श्यावाश्व ऋषिनी आपी मंतरदलंनाची भावना व्यक्त केली आदि. ॐ; 


१६५ / वेद्‌ बोलिला अनंत 


३ या बंधनातून कसे सुटावे ? 
(ऋग्वेद पचम मडल } 


त्या ऋषीचे नाव होते सप्तवध्ि ऋषि. महपि अत्रीच्याप्रमाणे ते ऋषि 
मूतदरषटे होते व अव्रीच्या सारलीच प्रतिष्ठा व मानमान्यता त्यांना लाभली होती, 
पण व्यित तितक्य। प्रकृति. महि अत्रि व सप्तवध्ि अत्री या दोषा महर्षीतही, 
साम्य होते तसाच भेदही होता, या अत्रीचे वुटुब व शिष्यपरिवार मोठा होता. 
पण त्याना स्वतः पुत्र नव्हता. ऋषीना पृथ्वीवरील  सवंच माणसास्याबद्छ 
पत्रवत्‌ स्नेह वाटे. पण ऋषीपत्नीला मात्र आपल्या स्वतःच्या पूत्राला लाडाकोडाने 
खेक्वण्याचौ फार इच्छा होती. त्याला उपाय काय ? 

आपल्या पतीची मनोभावे सेवा करून त्याना प्रसन्न करून वेण्यासादी 
ऋषीपत्नी सदैव तत्पर असे, पण श्िष्यमंडी आणि परिवार यांच्या घोढरक्यातून 
बाहेर पड्न ऋषी एकटे भेटले तर मनमोकनेपणान दोन गोष्टी बोलता येतील 
पण हे घडावे क्से ? गृख्देव व गुरुमाता एकमेकापासून दुर रहाण्यातच त्यांचे 
कल्याण भाहे अशी सवं शिष्य व संब॑धीजनांचो खात्री होती ! 

ऋषीपत्नीची मनोवेदना वाढत चालली. इतक्या माणसाच्यात असूनही ती 
एकटीं होती. ऋषीना त्याची काहीच जाणीव नव्हती. ते आपले नित्य नवी कामे 
अंगावर घेऊन पार पाडील. अनेक समस्या उकलून टाकीत, पण त्याच्याच जौवनात 
पडत. चालकेल्या गाठी व्यानाः माहीत नव्हत्या ! 

एकं दिवस अचोनकच. त्यांची दृष्टी आपल्या पत्नीकडे वली. तौ वृष 
बाढ्ली होती. दुःखी कष्टी, वेदनेचीच मूति अशी ती स्वरौ. वर्षनुवषचि दुःख. 
तिला पोखरून काठीत होते. ऋषीना तिची दया आली, तिचे दुःख 
त्यांना उमगके. त्याचे निराकरण करण्याचा उपायही सुचला, पण त्याचे संब॑घी 


आणि दिष्य तेवदचात तेथे येऊन पोचलेच व त्यांनी ऋषिना आपल्याबरोबर नेल. 


वेद्‌ बोलिला अनंत / १६६ 


परोपकाराचौ कामे करण्यात ऋ्षिना अत्यंत आनंद होई. रात्रंदिवस कामात 
गुते रहाण्याचा त्यांचा नित्यक्रम होऊन बसला होता. जा परिस्थितीत ऋषि 
पत्नी विचारी काय करणार ? 

भापल्या ज्ुरणात्या पत्नीचौ दशा ऋषीनी पाहिली होती, त्यावरचा उपायही 
याना उमगला होता. पण त्याचा काही उपयोगच नव्हता. कारणः त्याचे स्नेहीजन 
त्यांना एकटे पड्च देत नग्छते. सारा वेढ त्यांचा वेढाच जण कऋषींच्या भोवतौ 
पडलेला भसे. ऋषीना आतां ते जाणव्‌ रागले. व्ये स्नेही त्यांना बंधनात टाकीत 
होते. इतर बंधने, मग ती कितीही बक्रकट भसकली तरी तोडगे सोपे, पण स्नेहवंधने 
तोढणे कठीण ! परोपकार हेच कतव्य असे मानणान्या ऋषिवर्याना षण आनंद 
विनोद करण्यात घालवण्यासाठी वेच होत नव्हता. 

स्वतःची निरुपाय दशा जाणवल्याने ऋषि अस्वस्थ होऊन गेले. या 
पराक्रीनतेतून सुटावे कतरे ते त्यांना कणेना. कोणी पेटीत कोंडले तर त्याची सुटका 
करणे सोपे पण या स्नेहवंधनातून कोण नी कसे सोडवणार ? ` अशा बिकट परि. 
स्थितीत त्यांना त्यांच्या इष्ट देव अदिवनी कुमारांची आठवण क्षाली, ऋषिना 
जुन्या घटना आढठतरू लागल्या. अदिवनी कुमारानी अनेकांना यापूर्वी बंधनातून 
सोडवके होते. 

फार फार पूर्वं महषि अत्रि महाराज दुर निविड वनांत तपदयर्या करीत 
होते. त्यांनी देवांना अर्नेक प्रकारे साह्य केरे होते. त्यामूररे असुर त्यांना 
शत्रु मानीत. एकदा ते एकटेच ` आहेत असे पाहुन  असुरसनीं त्यांना 
धून धगघगत्या अनितकरंडात फेकून दिले. | स्यावे्ी महषिनी ` अदिवनी 
कूमारांची स्तुति केकी व त्या देवांनी त्यानां व्या संकटातुन वाचवके 
सधि नांवाचे दुसरे एक आत्रेय ऋषि होते. अद्वमेध नांवाच्या राजाला पत्र 
नव्हता म्हणून या ऋषिना बोलावून राजान भापली पुत्रकामना परणं ब्हावी म्हणून 
यज्ञ करविला, तरी इच्छा पूणं ` ज्षाली नाही. ऋषिनी दुसरा यज्ञ केला तोही 
निष्फठच ठरला. राजा वारंवार आग्रह्‌ करून पुनः पुनः यज्ञ करवी व ऋर्िची 
संकल्प शक्ति त्यामृढे निवल होऊन गेली. 

पण “ राजन, माता मी यज्ञ करणार नाही. ' असे सांगण्याचे साहसच त्या 
ऋषिच्यात उरले नब्हते. याप्रमाणे सात सात यज्ञ केरे. ते सारेच पुकट गेले. 
राजाने रागारागाने वकछषना बांधून वनामध्ये एका खोल खड्ांत फोकून दिल, 
त्या संकटाच्या वेढी अरिवनीकुमा रांची स्तुति करून ऋषिनी स्वतःची सुटका 
करून घेतली व राजौचीहौ कामना देवांनी पूणं केकी. 


१६७ / वेद बोखिला अनंत 


॥ 


सप्तवध्रि ऋषीनी अत्यंत विकट अज्ञा स्नेहवंधनातून सोडवण्यासाटी' 
अधिवनीकुमाराची ्राथंना केली. देवांनी त्यांची सुटका केली. बांधून ` टाकणान्या 
व्या स्नेहातून सुटल्ल्यः ऋषीनी आश्रमापासून दूर एक लहानशौ पणंकुटी बांधली 
व आपल्या धमेपत्नीसह ते तेथे राहू लागे. देवांच्या कृपेने शऋुषिपत्नीचे मनोरथ 
पूणं क्षल. ती गभंवती ज्ञरो. पूर्ण मास भरल्यावर प्रसतीच्या वेदना होऊ 
लागल्या, 

त्यावेो ऋषिनौ परत आपल्या ईइष्टदेवांचे स्मरण करून त्या देवांच्या 
वेदयाना आपल्या पत्नीची सुखरूप सुटका करण्याविषयी विनवले आणि त्यांची 
पत्नी सुखकप प्रसूत ज्ञाली व वेदना यावत्या. 

स॒प्तवध्धि ऋषि स्वतः वघमुक्त काले. त्यांच्या पत्नीचौ वेदनेतून सुटका 
ज्ञाली त्या दोन्ही प्रसंगांचे व्णंन त्यांनी सूव्रात केले आहे. 

“हे अग्विनीकुमारांनो, तुम्ही सत्वर धावून यावे. असत्याला दुर करणान्या 
देवांनी तुम्ही माद्या विषयी निष्काढजौ राहू नये. हंसाची जोडी मोत्यांचा चारा 
टिपण्यासाठी यावी त्याप्रमाणे आपण उभयता माक्षा सोमरस स्वौकारण्यासाटी 
येऊन पोचावे. 

दै मदिवनी कुमारानो, हरणांचौ जोडी आणि गौर मृगाचे युगल हिरा 
चारा पाहून घाव घेतात, अथवा हंसाची जोडी जशी वेगाने ज्ेपावते तसे तुम्ही 
उभयता माज््यासाठी धाव घ्या. 

हे भदिवनी कुमारानो, आमच्या इष्ट कामना सिद्ध करण्यासाठी घनधान्यानौ 
समृद्ध अशा आप्त्या रथांत बसून आमच्या यज्ञ मंडपात सत्वर या. 

हे अत्रि ऋषि घगधगव्या अग्निकूंडात पडले आहेत व विरहौ प्रियतमा 
ज्याप्रमाणे कंठात प्राण आणून श्रियकराची प्रतीक्षा करते तशी ते तुमची प्रतीक्षा 
करीत आहेत. गरूडाच्या शीघ्र गतिने आपण धावून यावे. 

एखाद्या लाकडी पेटीत कोंडले जावे त्याप्रमाणे संसाराच्यापाशांत सांपडलेल्या 
अत्रि ऋषिचा कोडमारा होत होता त्यवेद्धी त्यांनी अदिवनी कूमाराची विनवणी 
केलौ. 

है वनस्पति, लाकडाच्या पेटान्या, तृक क्षांकण उघड. मातेच्या उदरात पूर्ण 
मास राहिलेला गभं, सभंदरार उघड की ज्याप्रमाणे सुखाने बाहिर १३तो त्याप्रमाणे 
हे अदिवनी कुमारांनो हे स्नेहनं सोडवून मला त्यातून बादर काढा. 

मी , सप्तवध्चि, या कोंडमाग्याने अगदौ भयभीत क्षालो भसन यातन कसे 
सुटावे ते मला कंकत नाहीसे क्ञाले अहि. संसार मायेच्या या अजस्र पेटान्याचे 


वेद बोछिला अनेत / १६८ 


ज्ांकण उघड्न आपण मला त्यातून सोडवा, म्हणजे मौ मुक्तपणे विहार करू 
शकेन." 

गर्भाच सुखाने सुटका व्हावी. म्हणून गरभेस्वावाणी उपनिषद्‌ रोवटच्या तीन 
ऋह्चांत कऋरषींनी गायलेले आहे. 

“ बान्याच्या लहरीने जलाशय ज्याप्रमाणे हलतो त्याच सुखद सहजतेने पूण 
भास क्ञालेला गभं सूखाने बाहेर येवो. वायु, ज्याप्रमाणे सरक गतिने वहातां वहाता 
यन-ृक्षाना हलवून जातो, समूद्र ज्या प्रमाणे सहज गतिने वहातो त्याच प्रमाण 
हे गभंस्य प्न, आतां दहा मास पूणं क्षालेले आहेत. तेना मातेच्या उदरातुन तु 

सुखरुप बाहेर पड. 

हा कुमार दहा महिने मातेच्या उदरात क्ञोपला होता. आतां तो सुलेनेव 
बाहेर येवो. त्याचा व त्याच्या मातेचा जौव सुरक्षित राहो. 

सप्तवि ऋरषिनी मंत्राच्या बढावर आपली, आपल्या पत्नीची व पूत्राची 
बंघनातूुन सुटका करून घेतली. त्याच भ्रमाणे संसार बंधनांतून सुटण्याचा उपाय 
योजून त्याचे शिक्षण भापल्या शिष्यानांही दिले होते. 


2, 


१९९ / वेद बोकिला भेत 


४| सूयं व नक्षत्र माला 
(ग्वेद. सहावे मंडल) 


होय, प्रजापतीची ही सजने असून त्याने नाना स्पे निर्माण केलेली आहेत. 
ही निर्मिति ऋषींनी केलेली आहें असे म्हटले जाते. ऋषि हा शब्द ऋक -नक्षत्र, 
प्राण व मंत्रदरष्टा या अथीं योजला जातो. 

प्रजापतीने निर्माण केलेले तेजो मंडल विक्षून शांत होऊ लागले त्यांत प्रथम 
आदित्य मंडल, दुसरे भृगु मंडढ व तिसरे अंगिरा मंडल होते. अंगिरा मंडलातं 
बृहस्पति व त्याच्या नंतर भरद्वाज ऋषि क्षाले. 

आकाशात उत्तरेकडे जे सप्तषि मंडल दिसते त्यालाच छक्न-नक्षव्र म्हणतात. 
व कृत्तिङेच्या सात तारका सप्त मातृकासप्तपिच्या पत्नी म्हणतात. सात ऋषि 
हे सप्त प्राण आहेत. शरीरांत ही साती प्राणतत्वे.वास करतात. कानामध्ये गौतम 
व भरद्वाज डोढध्।मध्ये विदवाभित्र व जमदग्नि, नाकामध्ये वसिष्ठ वकष्धप व 
वाणीमध्ये अत्री ऋषींचा वास आहे. 

प्राण वसिष्ठ, मन भरद्वाज, दृष्टौ जमदग्नि, कान विदवामित्र, वाणी 
विश्वकर्मा याप्रमाणे प्राणांचौ रचना आहे. 

अंगिरा, वसिष्ठ, अगस्त्य, भृगु, अग्नि वगेरे ऋषि सृष्टीचे प्रवतंकं प्रजापत्ती 
आहेत. त्यांनी निमीण केरेली प्राण -सृष्टी अध्यात्मिक आहे. अग्नि वरगरे भूत 
पदा्थानी निमाण केलेल्या सृष्टीस भौतिकसृष्टि व सूये, चंद्र, नक्षत्र वगैरे 
ज्योतीच्या सृष्टीस अधिदेविक सृष्टी म्हणतात 

वेद रचणान्या ऋषीना प्रजापतीच्या नि्मितीचे दशन विविध रपातून 
क्षारे जाह ज्याला जसे दशंन क्षार तसे ्याचे गण व लक्षणे क्चाली असे दिसून 
येते. त्या स्या गुणांवर्न त्या त्या ऋषीना नावि भिराली. अंगिरा, अत्री हे प्रजापतौ 
सून श्या नावाचे ऋषीही आहेत. 


वेद चोलिला अनैत / १७० 


तर याश्रमाणे अंभिरा पुत्र बृहस्पती व त्याचा पुत्र भरद्वाज हे मंत्रष्टे 
ऋषी आहेत. त्याना ्ञाकेल्या मंत्रदशंनात अध्यात्म, प्राण, आधिदैविक ज्योति 
मंडक व आधिभौतिक अग्नीचा भाव आहे. 

वृहस्पतीची प्राथेना करताना भरद्वाज मनी म्हणतात, ‹ सूयौच्या विशाल 
श्रमण मागत येणारे अडथके भद्रि पवंतासारखे मघे येतात. गुरू बृहस्पतौ त्यांचा 
भेद करणारे आहेत. ते सत्याचे पालन करणारे असून प्रजापतीच्या प्रथम सृष्टीत 
ते निमौण ज्ञालेले आहेत. अंगिरा हे त्या सृष्टीतील पहिले ऋषी असुन त्याच्या 
नंतर वृहस्पतीचा करम आहे. ज्याला टिकवून धरण्यासाढौ सोमरसाचा हवि दिला 
जातो. दोन्ही लोकात ज्यांची विशेष गति आहे व जे सूयोच्या ज्योतिमागेोत 
निवास करतात त्याना बृहस्पती असे म्हणतात, ते भामचे पालक पिता आहेत. ते 
शष्ठ वृषभ ऋक्-नक्षत्राच्या रपाने दोन्ही लोकाना आपल्या गंभीर गर्जनेने 
गाजवतात, 

देवांच्या आकाशातील देवहति महायागांत स्तोत्रे गाणाच्या ऋषि स्थान 
गुरू वृहस्पतीचे आहे. अंबाराचे आवरण धालणास्या वृत्राचा गरू न करतात. 
अंधार नगरींचा त्यांनी संहार केला आहे. 

महान्‌ तेजस्वी, प्रकाशवान्‌ वृहस्यति देवांनी । भरकाश् तत्त्वाचे धन व वसु 
साध्य करून पेतलेले आहेत, बृहेस्पतीचे दशंन कोणाला श्रत्यक्ष डोढघांनो षेता 
येत नाही. परंतु आपल्या प्रखर तेज किरणांनी शत्रूला दूर कन आपला मागं 
सरक करणान्या त्या गृरंचा महिमा सर्वाच्या प्रत्ययास येतो. " 

या सूक्ता वृहस्पती गुरुचे वर्णन, एक तेजस्वी विज्ञाल ग्रह-नक्षत्र-असे 
केले आहे. सौर जगतात सूर्यानंतर मोठघातला मोटा ग्रह॒ गुरु भाहे, सत्तावीस 
नक्षत्रामध्ये जे पुष्य नक्षत्र आहे त्याचा अधिपति गुरु आहे. गुरुला आक्राशपिता 
(ज्युपिटर्‌) व देवगु म्हटले आहे. 

खगोल शास्तरात सूर्याच्या आकाक्ञातील श्रमण मार्गाला ‹ रविमागं ' 
स्ट्णतात. त्या मागचि सत्तावीस सारणे भाग पाडलेे असून प्रत्येक भागास 
“ नक्षत्र " म्हणतात व वारा विभाग पाडून त्यातील प्रत्येक विभागास “ राज्ञी 
नांव दिके आहे. या विक्षाल आकाशाला सौर जगत म्हणतात. त्या सौर जगतातील 
सर्वात मोठा प्रह ' गुर" हा आहे. सूर्याला प्रदक्षणा घालणारे एकूण नेऊ ग्रह 
भाहेत, पृथ्वी हा त्यातील एक ग्रह माहे. 

सत्तावीस नक्षतराचा अधिष्ठाता देव सूर्यं आहे. बारा महिने व बारा 
राशींची नावे ही सूर्याचौच दुसरी नांवे महेत व सत्तावीसर नक्षत्र देवहीही 


१७१ / बेद्‌ गोलिला अनंत 


सूर्याचीच विविव सुपे महेत. उदाहरणार्थं प्रत्येक वर्पौ सूर्याच्या गतिची दोन 
जयने होतात. त्यांना उत्तरायण व दक्षिणायन म्हणतात. उत्तरायणात दिवस मोठा 
होत जातो ब दक्षिणायनात लहान होत जातो. उत्तरायणात सूर्या तेजोबल 
वाढते. दक्षिणायनात ते कमी होऊन रात्र मोठी होत जाते. 

चित्रा नक्षत्राचा अधिष्ठाता त्वष्टा विङ्वकर्मां आहे. निमिति है त्याचे 
कर्तव्य कर्म आहे. तो सूं मंडक्राला ज्योति चक्रावर चढवून तेज सौम्य करू 
लागतो. त्याचप्रमाणे रेवती नक्षत्राचा देव पूषा असून पौषण करणे हे त्याचे काये 
आहे. अर्थात शरद ऋतु संपल्यावर हेमंत व शिशिर ऋतूत प्रजा, पु व वनस्पतीचे 
ब वाढते. भरिवनी व भरणीमध्ये ते टिकून राते. पूषा देव प्रजाजने व पशूचे 
पोषक व मागंद्शंक मानकर जातात. या देवाचा महिमा गाणारे ऋषि भरद्वाज पण 
प्रजा व पशु याच भरण पोषण करणारे आहेत. भरद्‌-वाज-हे कोणी सामान्य 
चषि नसून अग्नि, इर, मातरिडव, विद्वेदेवा, पूषा, वृहस्पति वरे देवांचा महिमा 
वाढवणारे ऋक्षिनक्षत्र आहेत. आधिदेविक स्वरूपाचा महिमा गाता मताते 
भरद्वाज या नावाने प्रसिद्ध क्ञालेरे आहेत. ते वृहस्पतिचे पत्र असून बृहस्पति हे 
मीन राशीचे अधिष्ठाते देव आहेत. मीन राश्लीत रेवती नक्षत्र येते. पषा त्या 
नक्षत्राचे देव आंहेत. भरद्वाज ऋषिनौ जी जी स्तोत्रे, सूक्ते रचली आहेत ती 
केवक्र आराध्य देवतांची सक्ते नसून सत्तावौस नक्षत्रे, बारा राशी, वारा महिने, 
सहा ऋतु, दोन अयने, दोन संपात, शिचक्र व नक्षत्रे चक्रां बे भधिष्ठाते देव 
आहेत त्याची सतति केलेकी आहे. त्या सर्वात मृख्य सूर्यं, सविता नारायण आहे. 
तो भाधिदेविक सुष्टिचा आदि स्वरष्टा आहे. अग्नि, इद्र, सोम, पूषा ही त्याचीच 
वेगवेगढ्री रूपे आहेत भरदाज ऋषि इंद्राच्या सूयं रुपाची स्तुति करताना म्हणतात, 

"हा देवराज इद्र सूर्याच्या रूपात तेजाने क्ञछकत आहे.अंधःरात सांपडलेल्या 
लोकांना तो प्रकाश देत आहे. या देवश्रष्ठाने उषेला आपल्या तेजाने उजठली 
माहे. सर्वाना प्रकाशित करण्याचे ऋत त्रत त्याने चेतरे जाहे. त्याचे तेजस्वी 
अङ्वही त्यां ब्रतालला आघीन रहाणारे असून आकाशाचौ गति जाणणारे ते अव 
आाकाडात संचार करतात. # 

हेर, हं सूयं स्वरूप ! प्रकाश देण्याचे व्रत तुम्ही तर षेतकेच. पण 
तुमच्या प्रेरणेने सोमराज चंद्री प्रकाशित शाला.आह चंद्र प्रकाञ्लाच्या वात्या 
वं उतरत्या कलेनृार रात्र, दिवस, तिथी, पक्ष, मास, ऋतु व संवत्सराच्या गतिचे 
नियमन होते. 

वंरवानर अग्निरुप सू्याचौ स्तुति करताना ऋषि म्हणतात, ' महो, पहा 


बेद बोलिल! अनंत / १७२ 


तरी, वश्वानर~ विडवभर संचार करणारा अग्नि सूरयरुपाने जन्म धेत आहे. 
जन्मतःच तो भराभर वाद्‌ लागला जहे. त्याच्या प्रकाशाने अंधार नाहीसा होतो. 
स्याच्या मुढेच दिवस उगवतो व रात्र पडते. दिवसाच्या शुभ्र प्रकाशत लोक 
ज्यवहारी कामे करतात व रात्रीच्या वे ृष्णवणीच्या योगे लोक निद्रा घेतात. 

आकाशात पसरेल्या विशाल सुं मंडढ्ाच्या पटाचे उभे आडवे धागे कोणी 
निमोण केले असावेत ते मी जाणत नाही. बरोखर गाकाक्च गंगेचा हा पट कोणी 
बरे रचला अपतावा ? सूयं मंडत् आकाशञपटाचे कैद असून सुंनारायण त्या सर्वाचा 
पालक पिता भाहे. या लोकातील सवं ऋषि त्याचेच पुत्र आहेत. या विस्तृत 
सुपे मंडलाविषयी मी सर्वं जाणतो, असे त्यांच्या पैकी कोणी सांग्‌ शकेल काय ? 

होय. एक वेशवानर अग्नि मापल्या ऋत ब्रताच्या प्रभावाने सांग्‌ शकेल कौ 
या पटाचे उभे आणि आडवे वागे सौर जगताच्या प्रकाातून निर्माण कालल भसन 
त्यंतुनच सवं स्थूल व सृक्ष्म पदाथं निमौण स्के आहेत. वैश्वानर अग्नि सवं 
जगताचा पालक पिता आहे, तोच साक्षात्‌ सूर्यं असून भग्नीहौ तोच भाहे. 

भरद्वाज ऋषीनी मंडलाच्या सुरुवातीस अग्नीला मनोता- व्यापक-- म्हटले 
आहे. मनाच्या व्यास मंडलातील सूर्याच्या विविध रुपाचे वर्णेन करताना ते 
म्हणतात, “हे सूर्प अग्नि, सर्वं प्रकाञ्ञमय ज्योतिमध्ये तुम्ही प्रथम, सरवंशेष्ठ 
मनोता आहांत. सवं प्रकारच्या गतिचे प्रेरक होता तुम्दीच आहांत. सर्व प्रकारच्या 
दधंषं बलाच धारक होऊन ज्योतिमार्गातील अवरो तुम्ही दूर करता." 

“ मनोता ' या शब्दातून तीन प्रकारचा अथं व्यक्त होतो. सौर जगतात 
प्रथम मनोता, सवंशरष्ठ ज्योति- म्हणजे सूं. सौर जगाच्या व्यापक मार्गाचा 
गो- गव्यूतिचा विस्तार करणारा मनोता सयं सवं जीवांना प्रेरणा व भायु 
देणारा आहे. त्याला सूयं म्हणा वा अग्नि म्हणा तो ज्योति, गो व आयु यांचा 
त्रिविध मनोता आहे. ज्योति म्हणजे सूरं, गो म्हणजे रविमागं व आयु म्हणजे 
जीवन वाढवणारे भरद्वाज, 

“ हा सू्॑रुपाने प्रकाशतो तो अग्नि आहे. तेजामागे भसणान्या ज्वालेग्रमाणे 
ज्योतिमाले मागे तो दडलेला आहे. सवं प्रकारच्या तेजाना अनुकूल मशी प्रेरणा 
देणारी ही दिव्य ज्योति रात्री आणि दिवसा आपल्या गतीशील किरणानां 
प्रेरणा देते." 

सूयं मंडलाच्या आजुबाजूच्या नक्षत्र ज्योतिमौरेच्या दोन्ही मार्गाचा व 
नक्षत्रांचा निरदेशही केरेला महे. 

* ज्याप्रमाणे तेजस्वी ज्योतीनी वेढकेला सूयं दोन्ही लोक प्रकाशित करतो, 


१७३ / वेद बोलला अनंत 


त्याचप्रमाणे हे अग्निदेव ज्वालांनी वेढे तुम्हीही दोन्ही लोक उज्ून टाकीत 
आहात. अथात सूयं हे तुमचेच दुसरे रुप आहे. तुमच्या श्रमणाच्या मार्गावर स्तुति 
करणारे दिव्य षि ऋत्विज असून तुम्हाला प्रदिप्त करण्यासाठी ते ज्याप्रमाणे 
हवि, समिधा अपंण करतात, त्याप्रमाणे सूर्याच्या आजूवाजूख असलेले सत्तावौस 
नक्षत्राचे अधिष्ठाते देव सूयं ज्योतीना विष दंदिप्यमान करतात. त्यांच्या योगाने 
अंबार दर होतो. 

आपल्या महाव्रताचे पालन करणारा हा वेदवानर अग्नि आहे. व्रतपाल- 
नाच्छा योगानेच परम आकाशात तो सूयं पाने उदय पवतो. सूर्याप्रमाणेच सवं 
लोक आपले ब्रत पालन करतात. सर्वाचे उत्तम संकल्प पूर्णं करणारा वैश्वानर 
अग्नि आपल्या महिमत्तेजाच्या योगाने आकालाला स्पशं करीत आहे. 

भरद्वाज ऋषीना सहा पुत्र होते. ऋजिश्व, पायु, वसु, सुहोत्र, शुनहोत्र व नर 
अशी या सहा भारद्वाजा नार्वे. पित्याने रचकेत्या इनदरं स्तुतीच्य प्राथनेवरोवर 
सुहोत्र, शुनहोत्र व नर यानीह इन््राच्या सूरयरपाची स्तुति केरी असून विवेदा 
स्तुति करताना ऋजिदवाने सत्तावीस नक्षत्रे देव व बार। महिन्यचिं देव या 
सूर्याच्या विविध स्पचे वर्णन केलेले आहे. गगं भारद्वाजान इन्द्र, सोम, देवभूमि, 
बृहस्पती वगरेची स्तुती करताना श्रेष्ठ जौवन मागं दाखवण्याविषयी दद्र व बृहस्पतीना 
प्रार्थना करून विनवे आहे. 

“हे देव,हे डर, हे बृहस्पती, आम्ही स्वं ऋषि रस्ता चुकलो व अज्ञान 
प्रदेशांत येऊन पोचलो आहोत. येथून निघण्याचा मागं आम्हाला सचत नादी. 
तरी यावेढी आमचे रक्षण करा. 

हे बृहस्पती, आम्हाला मागंद्ंन करा. हे देवराज इन्द्र, रस्ता चकल्यामूत्े 
आम्ही शोक संतापाने त्रस्त होऊन होऊन गेलो आहोत. आम्हाला मार्गं दाखवा. 

विशार अवकाञ्चात सूयं रुपाने प्रकटतो तोच हा देवांमध्ये श्रेष्ठ असा इन्द्र 
अहे. त्याच्यामुणेच आकाशात दोन मागं निर्माण ्ञारे असून त्यामूरढेच रात्र वे 
दिवस असे समयाचे दोन भाग पडले. पक्ष, मास, ऋतु व संवत्सर अज्ञा कालमर्यादा 
त्याच्याच योगाने नि्मीण ज्ञाल्या. 

गर्गं ऋषि निर्जन प्रदेशात वाट चुकले असता देवांच्या साह्याने त्यानी मागं 
शोधून काढला होता. हा श्रदेश म्दणजे पृथ्वीवरील वनप्रदेश नाही. पण विदयाल 
आकाडषटावरीर सत्तावीस नक्षत्राच्या ज्योतिमाला व रादिचक्र त्या चक्रात सूं, 
चंद्र, बुध, गूर, शुक्र, शनि वभेरे ग्रह व सप्तषि, प्रजापति, अच्नि, अंगिरा, ब्रह्महृदय 
लन्धक, दद्रादि तारक मंडल या सौरं जगताविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता 


वेद्‌ बोलिला अनंत / १७४ 


कऋषिच्या मनात आहे. त्यासाठी साक्षात्‌ सूंरप इन्द्राच मागे दशन षेऊन रात्रीच्या 
वेषीद विरोष तेजाने प्रकाशणात्या गुर वगैरे ग्रहाचे साह्य घेतरे आहि. 

भारद्वाज ऋजिदवा ऋषि विच्वेदेवाची स्तुति करताना समग्र. नक्षव्रचक्रातील 
देवतां चा महिमा वर्णन करतात, 

" देवसंघातील मुख्य भित्र व वरण ही सू्याचीच स्वरूपे आहेत. भाकाश व 
पृथ्वी या युगुच्ाचा पुत्र अत्रि. त्याचप्रमाणे बहो-रात्र हे युगुल . सूर्याच्या -अघ्ीन 
आहे. तथापि त्यांचे स्वरुप भिन्न आहे. रात्र नकषत्रानी चमकंते तर दिवस तेजाने 
उजक्तो. त्याचप्रमाणे वायू व॒ अधिवनीकुमार, मरुतदेव । वः पर्जन्र आकाशात 
सत्ताधारी असून अदिती व चिन्रविचित्र रुप धारण करुन आकाशात वसणारी 
सरस्वती आम्हाला सुखी करते. त्याचप्रमाणे पूषा देव आम्हाला मागं दशन करतो, 

धाता, ऋभू, देवत्वष्टा, रुद्र आणि विष्णु आपआपल्या :विदेष पराक्रमाने 
तक्षत आहेत. देव अहिरबुध््याविषयी पण जाणून षेण्यासारखे आहः विशाल 
आकाशाचा तल म्हणजे बुध्न. त्या ठिकाणी पच्छ पसरून शिशुमार चक्राप्रमाणे 
गतिमान भसलेला असा हा देव आहे. लांबवर पसरली त्याची चमकती करिरणा- 
वलि मोठी शोभिरवेत आदे. सविता, भग वर्गरे देवही आकाशाच्या विशालं षटावर 
वसत आहेत. 

विश्वेदेवांचां भाणि सत्तावीस नक्षतरांचा संवंघं कढठल्यासं सूर्याची गतिही 
स्पष्ट होते. या सर्वात अहिर्बुध्न्य देव बप्रसिद्धं व अपरिचित असा' आहि, अज 
एकपात्‌ हाही त्याच्यासारला दुसरा एक देव. ह दोनं देव प्रोष्ठपदा नक्षत्राचे 
अधिष्ठाते आहेत. प्रोष्ठपदातील पूर्वाभाद्रपदा नकषत्राचा देव अज एकपात्‌ असून 
उत्तरा भाद्रपदाचा देवं अहिर्ुन्य हा आहे. व्याच प्रमाणे शतभिषा नक्षत्राचा देव 
वरूण, अनुराधा नक्षत्राचा भित्र, ज्येष्ठा नक्षत्राचा दृ, स्वातिचां वायु हस्ताचा 
सविता, आपोदेव वै विश्वेदेव हे पूवौषाढा व उत्तराषाढा नक्षत्राचे देव आहेत, 

ही सत्तावीस नक्षत्रे व वारा राशी सूर्याच्या विविधं रुपांच्या गति मार्गाः 
वरील विश्वाम स्थाने आहेत. म्हणूनच वेदामश्ये राशीना `" घाम “ “ सदन ' असे 
महटलेरे महि. 

भारद्वाज ऋजिश्व विश्वेदेवाचे वर्णेन करताना सूयच्या विविध रूपाचा 
महिमा गातात. व्यामध्ये बारा महिन्याच्या बारा अधिष्ठात्या सूर्याचा उल्लेब अहि. 
१) धातार) मित्रे) अयमा ४) सुद्र ५) वर्ग ६) सूर्यं ७) भग ८) ९) पूजा 
१०) सविता ११) त्वष्टा १२) विष्णु 

ऋजिरव आपत्या महायागासाठी देवाना आवाहन करताना -हणतात, “है 


१७५ / केद बोला अनंत + 


देवानो भंड प्रकाामयी देव माता अदितीची स्तुति करून आम्ही तिला आमंत्रण देत 
माहोत. त्याचप्रमाणे मादित्य, वरूण, मित्र, मग्न, अर्यमा, सविता, भग वगर 
आमचे पालन करणाव्या देवानाही आम्ही स्तुतिपूरवंक बोलानीत आहो. 

आदित्य देवांचा पिता दक्ष व माता गदिती आहे. हे प्रकाशनिधि सूयं देव, 
सँ देब आम्हांला अनुकूल रहावेत अशी प्रेरणा त्यांना तुम्ही चावी. हे सर्वं देव कायं, 
कारण, स्थान, अधिष्ठान रपाने भौतिक व बाधिदैविकरित्या दोन जन्म षेतात, 
ऋत-परोपकार हे त्यांचे जीवन ब्रत आहे. अग्निच्या दीघं जिब्देभ्रमाणे तेजस्वी भसे 
ते देव स्वर्गातील ज्योति मंडलात वास करतात. 

आकाश व पृथ्वीहे दोन द्टोकवेते दोन प्रकाशमागं हे त्याच गति मार्गव 
स्थाने आहेत. आकाज्ञात भ्रमण करणारे शर व त्यांचौ पत्नी रोदसी याचे पत्र ते 
मरुत, त्या मरर्ताना आम्ही ` आवाहन करीत आहोत. त्या मरुतांच्या मार्गानि पुढे 
जाणार पूषादेव दिव्य रविमागचि मागं दरक माहेत. तेच ऋषीना तो दिव्य मार्ग 
दाखवतात. ४ 

सूर्यरुप इद्र माणि प्रकाश मागौवर तेजरुपाने वसणान्या भपोदेबतचो 
आम्हौ स्तुति करीत आहो. 

आमच्या या देवहूति महायागासाठी हे सवितादेव तुम्ही अगत्य यावे, हे देव 
तुमचे हात; (किरण) सोन्यासारखे चमकत आहेत. अत्यंत ज्ञानी व सत्यस्वरुप 
मदिवनीकुमारानो ममज्या यज्ञमंडपात यावे अशौ.आमचौ विनंती आहे, 

हे देवानो, आमच्या या महायागासाढी सद, सरस्वती, विष्णु, वायू, ऋभू, 
पर्जन्य, सविता, भग, मपानपात्‌-अग्नि, चयौ, पृथ्वी, समुद्र, अहिर्बुध्न्य, अज 
एकपात्‌ वैरे सवं देवांना आम्ही भावपूर्वक आमंत्रण देत आहो. 

भरद्वाज कुलांतील आम्ही ऋषि- सवं वि्वेदेवांचौ स्तुति करीत ¦ आहोत, 
वाज~अन्न- भरपूर भरणारे असे ते देव आहित. त्यामृके तेह, वस्तुतः ‹ भरद्राजच ! 
आहेत, त्यानीच आमचेही भरण पोषण केले आदे. उत्तम : प्रकारची स्तृति 
करून त्या योगे त्यांचे तेज आम्ही वाढवीत-जाहो. तं 

आकाशाच्या विस्तृत नक्षत्रपटावर दोन तेजमागं आहेत. एका रविमार्गावर 
मित्र असून दरसव्या मार्गावर वरूण आदि, त्या दो्ांचा. संयोग होतो तेन्हा आदित्य 
मंड्राच्याः स्थिरचक्ष सूर्याचा उदय होतो व भाकाज्ञ त्याच्या तेजाने उजढून 
निघते. तीन धाम, तीन लोक, तीन देवगण व तीन मागि संकलन करून त्याना 
आपल्या ठिकाणी कैद्रित करणारा सूयं स्वामीरपाने प्रकाशत मादे. 

सूं मंडठाच्या मागंरेषेत ` आदित्य देव त्या त्या सृक्षत्र-नक्षत्रचि अधिष्ठाते 


+ वेद्‌ वीकिल्ा मनत / १७६ 


आहेत. आकाामंडकति तेवणान्या तेजस्वी अ्यो्तीचि ते स्वामी चिरयुव्रान बसून 
अदिती पुत्र महित. त्या सर्वाच्या स्वरपाचे दशन पूर्याच्यादारा आम्हाला होते, 

ह देवि अदिती वं आदित्य देवानो, ्यौष्पितरा बृहस्पति हे आमचे तात असून 
ममता-पृथ्वी ही मची माता आहे. वसु है आमवे व॑घू असून आम्ही भरद्वाज 
कुलातील ऋषौ आहो. आम्हाला सवं प्रकारे सुखी ठेवा अशी अ।मची प्रार्थना आहे, 

श्रेष्ठ व द्विवय प्रकाश देणान्या देवानो, भमची अनेक पापे व अंधार द्र 
करा. आकाशच्य। विदाल पटावर पसरलेल्या सुक्षत्र नक्षत्राच्या स्वामीनो, 
भित्र वदणादि देवानो तुमच्या धारणेने ऋत व तुमच्या वाणीने `सुत्माला प्रेरणा 
देऊन तुम्ही ऋषीन योग्यं मागं दालवता. 

सूर्याच्या प्रकाश मागवर राशिचक्र देवाची स्थाने आहेत. वृषभ हि 
जलवृ स्थान, मिवुन नृषदनाचे, मीन अहिर्वहध्न्याचे अ प्रत्येक देवांची स्थाने 
असून आमच्या रारिस्थानाचे देव आमचे कल्याण करोत. द्र, पूषा, भग, अदिती, 
पृथ्वी, पंचजन वगैरे राशि चक्रात वास करणारे देव पुष्टिकर, मागंदर्शक व 
सुरक्षक होवोत. 

वाज-अन्न भरणाव्या भरद्वाजाची प्रेरणा लाभलेला मौ भारद्वाजं देत्राचा 
होता आहे. हे देवानो माल्या रारिस्थानी आपण सर्वानी वास करावा. आम्हाला 
चागी बुद्धी यावी. वेगवेगढचा राशींच्या स्थानी वास करणारे देव ते तै स्थान 
समृद्ध करतत. त्या सवं देवाच्या ज्योति मंडराला मी वंदन करतो. हा ऋषि वसु 
व वांस यांची पुष्टि करणारा आहे 

हे देवानो आमचा हा देवति महायज्ञ नित्य निरंतर चालक्ेला आदे, त्याहून 
निध्य नवे रूप धारण करून येणारी देवी उषा अमिचे रक्षण करो. भ्राकाक्षात 
प्रकाशं किरणाच्याः प्रवाहाने वहात रहाणान्या सरिता सतत वृद्धिः प्रोत ब्र 
आमचे रक्षणे करोत. भवका्चांत स्थिर रहाणारे (धुवं) च पवि ` समूह्‌ करणारे 
पवत, त्याचप्रमाणे नक्षत्र माडेत वसणारे पितर आमचे रक्षण करोत: 

हे देवानो आमचे मन नेहमी उमल्त्या फुसारखे प्रफुल्ल राहो. नित्य 
निरंतर आकाशात उंच उंच जाणान्या सूर्या आम्हां दलेन होवौ. वेगवेगक्घा 
राशींच्या ठायी वसणारे वसु व स्वामी आमचे भाग्य-स्थान उज्वल करोत. 

भारद्वाज ऋजञिदव नावाच्या ऋषीन गायलेल्या या विदवेदेवांच्या सूवतांत 
सथं मंडलाच्या नक्षत्र, ज्योतिमाला, व राशि स्थानाच्या स्वामीची स्तुति प्रार्थना 
केली आहे. स्यात वृव व चल ग्रह्‌, नक्षत्र, राशी बगेरी सूक्ष्म गति व हितक्रारी 
्रवृत्तीचा निर्देश भह. 


१७७ / बद बोला अतत 


त्याचप्रमाणे बहिस्पत्य भारद्वाज द॑व युगुलाचीही स्तुति करतात, ही देव 
युके आकाशाच्या विज्ञा पटावर एकमेकांच्या बरोवरच फिरत अपतात व 
व्यच्यिा युतियोगांत येणान्या नक्षत्राचे ते अधिष्ठाते देव असतात. जसे दद्र हा 
उमेष्ठा नक्षत्राचा स्वामी आहे. पण इद्र व अग्न है दोपे विजावा नक्षत्राचे स्वामी 
आहेत. त्याच प्रमाणे इंद्र व पूषा, इंद्र व वरुण, इद्र आणि विष्णु. इंद्र प्राणि सोम 
या प्रमाणे नक्षत्राच्या सुयोगात वसतात. त्याच प्रमाणे मित्र आणि वरुण, सोम 
आणि दद्र, दोधे अदिविनीकुमार यावा आणि पृथ्वौ या युगुलांचा महिमा गताना 
ऋषीना विस्तृत रविमागचि अद्भूत दशेन होते शिवाय मरुद्गण, सरस्वती, 
सविता, ही आकार मार्गातीर आगी तेजोनिधाने असून त्यांचा महिमा भरद्वाज 
ऋषीनी आपल्या विविध सुक्तांत वर्णन केलेला आहे. 

दर व अग्नि हे वस्तुतः भिन्न देव असक्ते तरी रविमार्गावर गति करणारे ते 
देव सूर्यं सुपाने नक्षतरस्वापी म्हणून एकाच राज्ीत एकरूप होतात, या रहस्याचा 
उकगडा करताना ऋषि म्हणतात 

' प्रकाशाच्या तपत्या तेजोवल्यांत वास करणान्या इंद्र व अनिति देवानो 
तुमची गति मानवाला अनाकलनीय आहे. वस्तुतः वेगवेगठे घोडे जोडलेल्या रथात 
बसून जातानाही एकरप होऊन स्वतःचे रूप व लक्षणे सूयोसारली करता येणे है 
कार्यं रहस्यमय आहे. 

या सुक्तात ज्या रथाचा उत्टेख आहे ते सूर्याच्या वषं गतिच भूचन महे. 

_ एका राशीत दोन स्वामींची युति क्षाल्यास इंद्र व अग्नि एका भुवनाचे स्वामी 
होऊन एक गति स्वीकारतात असे सुचनही त्यावरुन मिढले. 

“मित्र व वरुण हे वेगवेगल््ा नक्षत्राचे देव असून आकाशाच्या 
विस्तीणं पटावर त्यांच्या गतिनुस्ार दिवक्ष व॒ रात्रीची. शक्ति अवलंवून 
असते. सौर मंडढाच्या विस्तृत, उंच प्रदेशांत हे दोन्ही अधिष्ठाते मिन 
सू्ोच्या गन्नीला दृढ करतात. हे देवानो, तुमभ्यामके दृढ व' स्थिर गति धारण 
करणारा सूर्यं नक्षत्र मंडलाच्या मार्गावरील राशिभुवनात दृढ व स्थिर होतो. तो 
सूं विश्वेदेव होऊन मानवी आयुष्याची वृद्धि करून अन्न वान्यादिनी त्याचे पोषण 

"करतो. 

हे इन्द्र भणि वरुण तुम्ही आमच्य। संरक्षक देवता आहात. तुमच्या विशेष 
गतिमूढे तेजस्वी देवांची वृद्धि होते. तुमच्यासारखे तेजस्वी देव आमचे रक्षण 
करतात. आकाशाच्या विशाल पटावर युद्धाचा प्रसंग आला असता तुम्ही आपल्या 
बलान शत्रूचा पराभव करता व आम्हाला शक्ति देता. हे इन्द्र व विष्णो, तुमची 


वेद्‌ बोकिला अनंत / १७८ 


कार्यं विशेष स्तुतीस पात्र आहेत. तुम्ही उभयता सोमपान करून विदाल सौर 
मंडलात प्रकाचचाचरी परावले टाकीत जाता त्यामृके सौर मंडलावरील आवरणे दूर 
होऊन राशिचक्राच्या भूवनांचा विस्तार होतो. तुमच्या प्ररणेने प्रकारित कञाले 
भुवने आम्हाला नवजीवन प्राप्त करून देतात. 

हे इन्द्र आणि सोम तुम्हा उभयतांच) महिमा तर विशेषच आहे. तुमच्या 
प्रमाणे महान व दिव्य कामे इतर देवही करू दाकणार नाहीत. आकाशाचा विस्तार 
हि तुमचे परिक कायं. दुसरे अंधारात चाचपडणान्या जगा सूर्याचा लाभ 
तुमच्यामृच्रे ज्ञाला. विस्तृत आकाशातून अंधार दूर करून निदकं भसुराचा 
तुम्ही पराजय केला, 

हे सोम आणि ष, विरोधी जन-असुरांचा पराभव करून आमषे भले करा. 
आमच्या नक्षत्र व राक्िचक्रात वसणारे देव आम्हाला लाभदायी होवोत. शुभग्रह 
सात रत्नाप्रमाणे प्रत्येक भूवनात वास करोत व आम्हाला प्रजा, संतती, धनधान्य 
व पशुधनाने संपन्न करोत. 

देव युगरछाच्या युतिमुछे निर्माण होणाव्या विदेष साम्य वणेन तषी 
भारद्राजानी आपल्या सृक्तात -केलेके आहे. त्याचप्रमाणे सरस्वती व. सविता 
यांचीही, स्तुती केली आहे. 

“आकाशाच्या विशाल प्रांगणात सरस्वती नदी वहात आहे. प्रकाश रेखांना 
ज्ञाक्‌ पहाणान्या आवरणांचा ती आपल्या प्रकाशमय वेगवान्‌ श्रवाहाच्या योगाने 
नाश करते. आकाशांतील रवि मार्गावर पवतप्राय अशी जी आवरणे होती. ती 
तिनेच दुर केटी. दुर सुदूर आकाशाच्या आरपार जाणान्या महामार्गाचां छेद 
घेणान्या त्या महानदी सरस्वतीची आम्ही विविध प्रकारे स्तुति करीत आहो. 
हे देवी आमच्या प्रेरणेची धारणा तु सतत टिकवृनं ठेव. 

हे सविता नारायण, बारा राच्या चक्रातीकं बारा स्थानांचे स्वामी, 
ज्याप्रमाणे प्रभावी आहेत त्याचप्रमाणे तुम्हीही स्वस्थानी राहून आपल्या अदभ्य, 
कल्याणकारी शक्तीच्या योगाने सर्वं रोकांचे कल्याण करता. तुमचा विस्तृत 
भरकाशा मागं म्हणजे जणू सुवर्णाची जीभच. त्या मार्गाने जात असता हे प्रभो 
आमचे रक्षण करा. पापग्रहांचा प्रभाव आमच्यावर पड्‌ देऊ नका. हीच आमची 
प्रार्थना आहें 

^ प्रकाडा मार्गावर्‌ अधिकाराने नियंत्रण ठेवणारा तो हाच सविता देव हय, 
दोन्ही प्रकाश मार्गावर त्याचे दीर्घं बाहुच जणु पसरले आहेत. खाली पृथ्वीवर व 


१७९ / वेद बोलिला अनत 


` उंच आकाश्चात वेगाने ज्ञेप घेणाव्या पक्षिराजाप्रमाणे गमन करणारा सुं नारायण 
मागौतीर अंधार दूर क्न रीलेने मार्गं आक्रमीत जातो. 
याप्रमाणे भारद्वाज ऋषीनौ आपल्या स्तुति प्रार्थनेच्या हारे सौर जगातील 
सर्वश्रेष्ठ सूयं, व वर्षा संवत्सरातील नक्षत्र ज्योतींचे अद्भूत वण॑न केलेल 
आहे. सत्तावीस नक्षतरांच्या जधिष्ठात्या देवांचौ स्तुति प्रार्थना करताना खगोल 
विदयेच्या सिदधाताचे सुंदर निरुपण केठे आहे. त्याच प्रमाणे वारा राशी व नवग्रह 
यांच्या गति विधीचे मानवी जीवनावर होणारे परिणामही त्यांनी विशद कलन 
दाखवक्े आदत 
म्नि, प्रजापति, सोम, रुद्र, वृहस्पति, पूषा वगेरे देव नक्षव्रांचे स्वामी असून 
त्या शिवाय अगदस्य, पुलह, ऋतु, ब्रह्महृदय, सप्तपि वैरे ग्रह॒ नक्षत्रंच्या 
स्वामीनाही सौर जगात असलेले .स्थान स्पष्ट करून ऋषीनी त्यांचा महिमा वणेन 
केला आहे. ५ 
आदि प्रजापतीने ज्या प्रमाणे ऋषि सृष्टि निर्माण केटी त्याच प्रमाणे मदि 
प्रजापति सूयौच्या ्रेरणेने ऋषिसृष्टिच्या स्पाने ऋक्ष, नक्षत्रांची स्थाने व त्याच्या 
अधिष्ठात्या देवांचीही निमिती क्षाली आहे. ते रहस्य भरद्वाज ऋषींच्या सुक्तातून 
विशद केलेले आदे, ॥ 
॥, 


बेद्‌ गोलिला अनंत / १८० 


५/ दैवताला जागवा 
(ग्वेद षष्ठ मंडल) 


हरियू पिया नदौ वेगाने वहात होती. तिच्या पूवं किनाभ्यावर प्रस्तोक आणि 
परिचम क्िनान्यावर चायमान, राजाची राजधानीं होती. राजा चायमान हा 
अभ्यावर्ती (भंत ) शक्तीचा ज्ञाता होता तर राजा प्रस्तोक हा संजय राजाचा 
पुत्र, बाह्य शक्ती जाणणारा होता. 

भूमि सवं सारलौच पण मधून ` वहाणान्या नदीम दोन किनारे क्षालि. 
परस्पर व्यवहारही चालत. नदी भ्रमाणेच स्नेहाचाही प्रवाह वहाता असला तर 
दोन्ही कडची समृद्धौ वाढते. 

राजा चायमान व प्र्तोक हे मित्र होति, त्यामूे त्यांची प्रजा सुखी व समृद्ध 
होती. प्रजाजन संतुष्ट होते. 

रात्रंदिवस अविरत वहाणान्या प्रवाहाचा लाभ नेहमीच सारा घेता येत 
नाही. तथापि प्रवाहाच्या गतीत मात्र त्यामूठे काहीच फरक होत नाही. प्रजेच्या 
कल्याणाविषयौ राजाच वृत्ति व प्रवृत्ती सतत एक सारलीच होती. 

वहात रहाणे हा नदीचा धर्म आहे. परंतु वृत्र हा त्या वहात्या प्रवाहाल 
अडवणारा शत्रू. नदीकांठ्च्या अरण्यातं वारशिख नांवाच्या भसुरांची वस्ती होती. 
ते मोठे बलवान असून अवरोध उभे करणे येवढेच त्यांचे कार्यं असे, वहाते प्रवाह 
अडवून पतेतप्राय अडथकरे निर्माण करण्यातच ते आपल्या शक्तीचा उपयोग करीत. 


वारशिखांनी हरियूपिया नदीचा प्रवाह डवला त्यामृढे प्रजेच्या सुख- 
समृद्धीत विघ्ने येऊ लागली. त्या असुरांची चौरी लूटी जोडीला होती. ते 
प्रजेचा जीवही घेऊ लागले. 


१८१ / वेद बोछिला अनैत 


चायमान व प्रस्तोक हे दोषेही दानी व परोपकारी राजे होते. प्रजेशी 
सहकाय कखन ते रोती व उद्योगाची काये करीत. त्याचप्रमाणे शस्तरानी सज्ज 
असे संन्यही ठेवीत. 

वारिखांच्या आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी दोन्ही राजे आपधापली 
सेना घेऊन पुढे आले. पण वनातील निविड मार्गात्त वारशिखांनी स्यांच्या सेनेचा 
नाशा कन टाकला. पराभूत होऊन ते दोघेही आपञापल्या राज्यात परत गेले 
परंतु त्यांचा उत्साह मावक्रला होता, प्रजाही हता होऊन गेली. 

भ्राची सरस्वतीच्या काठी भरदाज चऋषीचा आश्रम होता. दोधेही राजे 
तेथे जाऊन ऋषीना शरण गेखे. व त्यांची प्रार्थना केली, ‹ भगवन्‌, नीती व 
सदाचार पूर्वक आम्ही राज्य करतो. आमची प्रजाही परस्पर सहकायाने काम 
करणारी आहे. राज्यात कोणी दुष्ट, चोर वा कटू नाही, आरण्यात रहागान्या 
असुरांनी आक्रमण क्न आमच्या प्रजेला लटके. आमच्या सैन्याचा संहार केला 
तरी आता आम्ही काय करावे ते आम्हाला सांगावे." 

मुनिवरानी त्या राजाना आइवासन देऊन म्टटकर, ‹हे राजानो तुम्ही 
सदाचारी आहात..व तुमची प्रनाही नीतीच्या मागनि चाल्णारी भह. ही 
मोटीच उत्तम गोष्ट आहे. दुराचारी असुराच्या जव भौतिक शक्ति व पत्ती 
असून त्याच्या जोरावर बन्या-वारईट मागनि ते विजय भिवतात. सदाचाराचा 
मागं सर असतो, त्या मागनि विजय मिढवण्यास वेद लागतो. सुरुवातीला 


पराजयहौ स्वीकारावा लागतो. 
अमुरांचा पराजय करण्यासाठी देवी शक्तीची साधना करावयास हवी. 


असुरांच्या विरद टिकाव धरून विजय मिढविण्यासाठी मंत्रशक्तीचा आगढा 
उपाय योजावयास हवा. तुम्ही उभयता आपआपल्या राज्यात परत जा. भापले 
सर्वं सन्य फिखून एकव्र जमवा. युद्धाची आयुधे, वाहने, साधने सर्वाचा संचय करा, 

माञ्या आश्रमात भारद्वाज पायु याला मी तुमच्याबरोवर पाठवतो.म॑त्र- 
शक्तीच्या योगाने तो तुषच्या आयुधात दवौ शक्ती जागवील आणि बोधट क्षालेली 
शास्तरस्त्रे तीक्ष्ण क्न देईल. सेन्यात नवा उत्साह निर्माण करील आणियादैवी 
शक्तीच्या योगाने तुम्ही विजयी वदाल ` 

ऋषीना प्रणाम कड्न त्या राजानी निरोप घेतला. नंतर भरद्वाज ऋषीनी 
आपल्यां पायु नावाच्या पुत्राला बोलावून सांगितले- “ हे पुत्र, शान्त एकान्त 
आरण्यात आपण साधना करतो. पण ती साधना छोकांच्या कल्याणासाठी आहे. 
जेथे मन्यायाविरुढ द जागेल तेथे आपण न्यायी पक्षाच्या बाजूने उभे राले 


पाहिजे. 


वेद्‌ बेालिला अनेत । १८२ 


जापण मंत्रदंनाच्या योगाने जी दैवी चक्ति भिठवी आहे त्याचा उपयोग 
स्वार्थं वा लौकिक फठ मिढ्वण्यासाठी कदापि करू नये. परंतु अन्यायाविष्द 
ज्षगडणारी लोकंशक्ती पराभूत होत असेल तर त्या शक्तीचा आपण उपयोग 
करावा, आपके साह्य मागण्यासाठी आलेकते राजे पराजयाने निराश क्षालेले होते. 
आपल्या दैवी वाविषयी त्याच्या , मनात श्रद्धा व विदवास अहि. त्याचवरोवर 
मापण हेहौ पहायला हवे की दैवी बलावर आपलीही श्रद्धा आहे ना? श्रद्धाव 
तप हेच आपले धन त्याच्या जोरावरच आपण जगतो. याप्रसंगी त्या बलाची 
कसोटी आहे. त्यासाठी तू तयार आहेस ? 

भारद्वाज पायु आदरपूवंक पित्याचे बोरणे एेकून घेऊन त्यावर वृद्धिपूवंक 
विचार करन, जापत्या मंतरदर्शनाच्या शक्तीचा प्रत्यक्ष प्रयोग करण्याच्या संधौ 
वदृ विचार कषटन म्हणाला, 

“ भगवन्‌, आपल्या प्रेरणेने मला दैवी शक्ति प्राप्त ज्ञाङी आहे. आपल्या 
अजञेनूसार त्या शक्तीचा प्रयोग करण्थाची संवीही मिढत आहे, माज्ञी श्रद्वा 
महे की ते दोघेही राजे व त्यांची प्रजा भौतिक साधनांचा उपयोग करण्ापूर्वी 
त्या साधनांतील दैवी शक्ति जागृत करून विजय श्राप्त कर्न वेतील. आपले 
शुभाशिर्वाद घेऊन मौ त्यांना साह्य करण्यासादी जातो. 

या प्रमाणे भारद्वाज पायु आपल्या पित्याचे माशीर्वादि घेऊन हरियूपिया 
नदीच्या तीरावर जाऊन पोचला. उभयता राजानौ व त्यांच्या भ्रजेने त्याचे भाव- 
पूवक स्वागत केले. भारद्राजांना आलेले पाहुन त्यांच्या नवा उत्साह निर्माणः 
क्षाला. त्या दोन्ही राज्यात शती व उद्योगधंदे चांगल्या प्रकारे चात होते, त्यामूे 
युद्धासाठी उपयोगी पडणारी शस्त्रास्त्रे मोठ मोढध्रा भाडारांतुन भरन ठेवलेली 
होती. शत्रूला तोंड देण्याची वेठ माल्यावर भरून ठेवली साधने, ` वाहने व शस्त्र, 
फ़वचे व बार्णांचे भाते बाहेर काढले परंतु वापरात नपत्यामुे ती साधने, वाहने, 
शस्त्रास्त्र प्रभावौ राहिली नन्हती त्यामूे त्यांचा पराजय क्षाला. व ते राजेव 
त्यांची प्रजा हताश होऊन गेली होती. 

पायु ऋर्पीनी भांडारे उघदून सवं सावन सामग्री बाहेर काढावयास लावली. 
त्यांतील जजंरित क्षालेत्या साधनांचा नाश्च करून टाकला. व टिकण्यासारखौ 
शस्त्रास्त्रे वेगढठी कादून याना धार कर्न, स्वच्छ कर्न युद्धासाठी उत्तम प्रकारे 
सन्ञ करून ठेवली, 

त्यानंतर सवं प्रजाजर्नाना बोलावून एक मोठा उत्सव करण्यात आला. 
प्याप्रसंगी सेनापती, सेनानायक व चयूरवीर योद्धे या स्वाचि राजाच्य। व प्रजेच्या 


१८२ / वेद षोलिला जत 


हस्ते बहुमानपूवक पूजन करके. त्यामूे त्या स्वाना पराक्रम गाजवण्याची, 
साहसे करण्याची प्रेरणा ाली. योडढांचा उत्साह वाढावा म्हणून नव्या नव्या 
शस्त्रास्त्रे एक मोठे प्रदशंनही त्यावेठी थाटले होते, 

भारद्वाज पायु ऋषीनी प्रत्येक शूरवीर सेनक व तो वापरीत असलेली 
कायुधं यचा नावानिकशषी उल्लेखं क्न कवचे, भाले, वाहने, साधने वगैरे दाखवृन 
म्हटले, 
“है राजन्‌; प्रजाजनांनो, वीर सेनिरकानो ज्या राष्टरात तुम्ही रहात। ती 
मातृभूमी है तुमचे परम दैवत आहे. ज्याप्रमाणे विशाल आकाशपटावर राशि 
चेक्राति श्रमणे करणारे सुथं नक्षत्र मंडल विविध रूपान प्रकाशते, त्याप्रमाणे 
आपली मोतृभू विविधं प्रकारे आपे पालनेपोषण करते, त्या  भूमीसाठी आपणं 
सवंस्वाचे समपंण करावयाचे आहे. तिची सेवा करावयाची आहे. त्यासाठी मनातील 
सवं निराशा दुर करून सिद्ध ॒व्हावयाचे भदे, भापल्या शस्त्ास््रचा; साधन 
वोहिनोचां उपयोग राष्टृसेवेसाठी करावयाचा भहे. ही साधने स्थूल करवा जड 
नाहीत. वाच्या ठायी दैवी शक्तीः आह. देवाचा वास भदे. ती शक्ती जोगवून 
जंडाा चैतन्यमये करण्याचे सामथ्यं आपल्या हाती आहे. 

‹ पितता भद्रान ऋषीनी ' मती जी मंत्र शक्ती दिलेली आहे तिच्या योगाने 
यों शस्त्रतील शक्ती जागवण्यासादी आपण सवं मला सहकार द्या, भापण सर्व 
मिंदधून दिव्यता निमोण करू या. नव चैतन्य एव या. आपण सर्वजण देवाना 
निरमेत्रण देऊं त्याची स्तुति प्रार्थना कर वं णुदधाच्या साधर्नांत संभशक्ती निर्माण 
करू, 

सवं प्रथमे या कवचाचा महिमा, दिव्य कवचं धारण केलेले वीर योद्धे 
र्णागणोवर मेधश्यामासारले होभतात. हे कवचधारी वीरा, तुक््या शरीरावर 
कोरल्याही शास्तरीनि काहीही लागणार नाही वतू विजयी होशील, हे दिव्य 
छक्तिमान कवच तुजञे रक्षण करील, 

हे वीरानो आता या धनुष्याचा महिमां वर्णन करू. धनुष्याच्या योगाने 
दुर्वा प्रदेश जण्‌ हाताशी  आत्याइतक जवंढ येतो आणि धनुर्बारी वीर विजय 
पराप्त करून येतात, तुमूल युद्धाच्या प्रसंगी पण धनुर्धरी विजयी होतात, दैवी 
तेजाने तठ्पणारी ही धनुष्ये तुम्हाला विजय प्राप्त करून देवोत, 

धनुष्याच्या या दोरीचांही महिमा आह. प्रिय पतीच्या जवह् जाऊन कान- 
गोष्टी करणान्या स््रीप्रमाणे प्रत्यंचा सेचणान्या वीराच्या कानाशौ ` लागून जण 
विजयाचे रहस्यच ती त्याच्या कानातं सांगते: लेचताना तिचा शब्दही प्रियभाषिणी 


बेव बोिटां अनंत / १८४ 


नारोच्या शब्दासारवा असतो, दिव्य. तत्वाचा संचार क्चालेली ही दोरौ तुम्हाला 
युद्धातील बिकट संकटांतून पार षाडो. 

धनष्यांच्या दोन टोकांची आपण स्तुति कर, उत्तम रीतीने घर संसार 
चालवणान्या दोन स्त्रीया ज्याश्रमाणे मनापासून घरांतील कामे करतात त्याप्रमाणे 
वनुष्याची दोन्ही टोके बाण सोडण्यासाठी अनुकक असतात, मातेने पृत्राला जव 
च्यावे ध्या प्रमाणे चुटणान्या बाणाला धनुष्याचरी टोके जवर घेतात परस्पर 
स्वभावांचा समभाव साधणारी ही दोन्ही टोके दिव्य शक्तीने युक्त होऊन शत्रूचा 
यरकाप उडवून त्याचा नाक्ञ करतात, 

बाणाच्य। भत्याचां अधिष्ठाता देव हा अनेक पुवांचा पिता आहे. अर्थाच 
भाव्यातीलं अनेक वाणाचे रक्षण हा देव करतो. समरांगणावर बाणचि चित्र- 
विचित्र आवाज येतात. धनुर्वारी वीर वाणाचा भराता जपल्या पाठीवर बवांवतात, 
त्या भात्यौत दैवी शक्ति जागृत क्षाली की त्यातून निंषणारे बाण शत्रूच्या 
संन्यावर विजय मिठवतात, 

हे वीरानो आता रथाचा सारथी आणि त्याच्या हाती असले षोडधाचे 
र्गाम यांचा महिमा पहा. रथामध्ये योद्धाच्या पुढे बसलेल्या सारध्यामध्ये दंवी 
शक्ती जागृत होताच तो योद्धचाची इच्छा ओढघून त्याप्रमाणे रथाला गतीं 
देतो, त्याचप्रमाणे लगामही योद्धचाच्या मनोरथाप्रमाणेचं त्याचां रथंही गतिमान 
कंरून त्याला दिशा देतात. 

त्याचप्रमाणे रथाला जोडलेले अव वायुवेगनि धावतत. रणोगणावरं 
उच्च स्वराने फुरफुरणा्या या अश्वाची दैवी शक्ति जोगृतं होतीचं भार्पली 
शित वाय! न घालवता तै शत्रूला आपल्या पायालारी तुडवृनं त्याचं नाश 
करतात. 

ज्या रथामध्ये आयुवे, कवच, भाते व ॒खाण्यापिण्याचौ साधने ठेवलेली 
मसतात, त्या रथाची भापण स्तुति करू या. हे वीरानो योद्धधाची सवं सामग्री 
धारण करणान्या रात दैवी शक्ति जागताच ते योद्धघाच्या सवं सुलसोयी 
त्याला प्राप्त करुन देतात. 

हे वीर पुरषांनो तुमच्या रथाचे रक्षण करणारे गोप उत्तम प्रकारचे अन्न 
मिव्वण्यात मोठे कुशल असतात. संगरामाच्या प्रसंगी त्यांच्या चातुयोमुे अननाच्ा 
तृटवडा पडत नाही. अशी भदभूत शक्ति भंगी असणारे हे गोप~पुरुष स्वभावाने 
गंभीर असून नाना भ्रकारच्या संनिकांची शस्त्रास्त्रे सिद्धं कखन देष्यातहौ मोठे 


१८५/बेद-बोछिला मतत 


कुशक असतात. त्याच्यातीकू देवी शक्ति तुमचे बल व ओदायं वृद्धिगत करो व 
. शत्रंचा पराजय करण्यास तुम्हाला समं करो 

` सौर मंड्मतीलं विविध रार्शीच्या गृहात रहाणारे नवग्रह ज्याप्रमाण 
स्व स्थानाची वृद्धौ करतात त्याप्रमाणेच राजा, प्रजा व सन्य यांच्या भाग्यस्वानाच्या 
स्वामींची, अथोत्‌ संग्रामाच्या देवतांची स्तुति करून त्याना प्रसन्न करू या, ह 
वीरजनांनो, ब्रह्मस्थानाचे अधि पती सौम्य असे पितृदेव महेत. निष्पाप व शुद्ध द्यावा 
पृथ्वी वेगवेगछघा स्थानचि देवत आहे. त्याना प्रसन्न केल्याने आपले कल्याण होईल. 
रेवती नक्षत्रातीक पूषा देव व॒विविध तंच अधिष्ठाते विविध सूं आपली 
स्तुति प्रायेन एेकून प्रसन्न होवोत व अपल्था शत्रूचा युद्धात पराभव करोत. 

हे वीरांनो, या बाणांचा महिमा अगाध आहे. हरिणाच्या कातडघाने 
मढवलेली तीक्ष्ण टोके असलेले हे बाण सुंदर पंलांनीही युक्त आहेत, मं्राच्या 
योगाने त्याच्या ठायी दैवी सामथ्यं निमीण ज्ञारे असून शत्रु सैन्यावर त्याचा पास 
पडतो व त्या सेनेची वाताहात होऊन जाते. भीषण रणसंग्रामात विजय मिक्वून 
देणारे हे बाण तुम्हाला सुखी करोत. 

शत्रुन सोडले बाण निष्फकठ जावेत म्हणून सोम व माता अदिती यांची 
भ्रायंना केली आहे. 

“ शन्नूनी आमच्यावर सोडलेले बाण ऋजु व सरक असोत, उलट आमचे 
शर मात्र तीक्ष्ण फत्तरासारखे कठोर असोत, सवं वस्तुच्या ठायी कोमलत। निर्माण 
करणारा देव सोम कृपावंत होऊन आमचे रक्षण करो. व॒ उत्तम कार्यं करण्याची 
भ्रेरणा देवो. माता अदिती आमचे कल्याण करो. 

सारथ्याच्या हातातील चा्रूक त्याचीही प्रशंसा केली आहे घोडरघाना 
मागंदशेन करून गति देण्यासाठी त्यांच्या पाठीवर व खाली भागावर चावूक 
मारतात, अभिमंत्रित ्षछेत्या चाव क्ानूढे रण संग्रामा्तील बिकट प्रसंगी घोडघांना 
व सारथ्यांना कल्याणकारक प्रेरणा मिते. 

हातावर वाधलेत्या हस्तवंधाविषयी षि सांगतात- ' हे वीरानो धनूर्घारी 
योद्धाच्या हातावर बांधलेल्या हस्तवंधाच्या योगाने प्यं चेच्या आधाता पासून 
योध्याचे रक्षण होति. सापाप्रनाणे हाताला विला धालून बसेत्या बंघाच्या 
योगाने शरसंधानाविषयी वीर सवंच जाणू शकतात. हे वंध ज्ञानी पुरुषा प्रमाणे 
वीराना मागंदशंन करतात. 

क्रूर व धातकी शत्रूचा ना करण्यासाठी विष पाजून तयार केकेल्या विषाक्त 
बाणांची स्तुति करताना ऋषि म्हणाले, “हे वीरांनो विषारी फठरांच्या वाणाषादी 


वेद्‌ वोिला मनंत / १८६ 


रुरुमृगाच्या कातडचाचा भाता उपयोगात आणला जातो.“ तीक्ष्ण घारेच्या पात्यानौ 
चमकणान्या त्या वार्णामध्ये मंतराच्या योगाने मेषधारेषारखी सतत वृष्टि करण्याची 
शक्ति निमीण होते है हिसाकुशल शरांनो मं्रोच्यार कर्न तीरोधान करताच 
तुम्ही दूरवर असलेल्या शत्रूवर तुदटून पडा व त्यांचा नाश करा.' 

स्यानंतर ऋषीनी युद्ध॒भूमीची स्तुति केली. “दे वीर पृरुषानो, मुंडन 
केलेले कुमार ज्या प्रमाणे गुरुकुलाच्या परिसरांत मोकटेपणाने  सेठतात 
तसे युद्धभूमीवर बाण इकडून तिकडे घावताना दिसतात. युद्धभूमी त्या वर्षावापासून 
तुमचे रक्षण करो. आमच्या विलाल मंत्रांचा स्वामी ब्रह्मणस्पति आम्हाला सवं 
भ्रकारे आनंदित करो." 

कवच गुंफणान्या कारागिराचीही त्यांनी स्तुति केली आहे. ‹ हे.राजन्‌ 
तुमच्या कोमल अंगाचे रक्षण करण्यासाठी हे कवच गुफले भदै. शस्तरास्त्रचि 
भधात भरून काढणारा देव सोम तुमच्या संनिध मृत संजिवनी होऊन वास करो. 
वीराच्या व्रताचे पालन करणारा राजा वरुण तुम्हा श्रेष्ठ जनांतील प्रष्ठपदी 
नेवो. तुमच्या विजयोत्सवांत सर्वं देव सहभागी होवोत, 

“ कवचादि सवं युद्ध साधनांच्या ठिकाणी दिव्य शक्ती जागवणारी मतर 
शक्ति स्वतः दैवी कवच भे, हे शूर पुरुषान, आपक्ते शत्रू, मग ते जवक्पास 
असोत अथवा दर असोत, जे नीच आपली हत्या करण्यासाढ सिद्ध ज्ञाले असतील 
व्या सर्वाचा नाश करण्याचे सामथ्ये सत्राच्या योगाने जागृत श्चालल्या दैवतांच्या 
योगाने प्राप्त होते. युद्धाची सवं साधने अभिमंत्रणाच्या योगाने आतां ब्रह्म कवचाने 
युक्त क्षाली आहेत, तुम्हां सर्वाच्या छिकाणीही देवी शक्ति जागृत होवो व तुम्हांस 
विजय मिो." 

याप्रमाणे भाख्धाज पायुनी उभयता राजाना दिव्य प्रेरणा देऊन सेनेसह 
सज्ज केले, 
असुरांच्या आक्रमणाची वाट न पाहता यवेी ते दोन्ही राजे सन्यासहं असुराच्या- 
वर चाल करून गेटे, निविड वनात वसणारे वारि सुर्‌ या अचानक ्षाठेत्या 
चढार्ईमुके घावरून गेले, राजांचा पराभव क्न त्यांना लटन ते निर्धास्तपणे 
खाण्यापिण्यात आनंद मग्न क्षाजे होते. त्यामुकरे आक्रमणाला तोंड देण्याची शक्ति 
त्यांच्या हिकाणी नन्हती. 

उलट राजाच्या संन्यात नवी स्फूति होती. ते शूर संनिक, त्यांची शास्त्रसत् 
व साघने देवौ तेजाने चमकत होती. दुरदुरच्या वनप्रदेशात, जेथे दुगंम कंदरातून 
असुर लपले होते तेधपर्यत या सेना जाऊन भिडल्या. 


१८७ । वेद्‌ बिला अनंत 


परंतु त्या अज्ञात वनप्रदेशात चिरटेल्या संन्याला असुरांनी चारी वाजूनी 
वेढे व त्यांच्यावर ल्पत छपत हल्के क्न त्यांना राही वाह करून सोडले. 
विकट परिस्थितीत सांपडलेल्या त्या राजांनी व सैनिकानीं भटद्राज ऋषिव 
भारद्वाज पायु यचि स्मरण केले. त्यांची प्राथंना एेकून ते तपस्वी पितापूत्रत्या 
वनप्रदेशात जाऊन पोचले. भरद्वाज महपिनीं इदराची स्तुति करून संकटातून 
वाचविण्याविषयी प्राना केली. पण तौ प्राथेना पोचलीच नसावी. असुर त्या 
संन्यास ग्रस्त करून सोडीत होते राजसेन्याची साधने, शस्त्रास्त्रे पाहून महि 
भरद्वाजही दु्यात पडले. व स्तुति करण्याएेवजी देवराज इन्द्राला दोष देऊन 
म्हणाले, 

“अरे, ज्याला सोमरस अपंण करून प्रसन्न केले तो हा इन्द्र मद~ उत्साहात 
मग्न ज्ञाला-त्याने आपल्यासाठी काहीच केले नाही ! त्याला सोमपान करवकले ते 
व्य्थच ठरले. इृद्राचा संग धरून आपण मत्रीचा धमं पाठला. परण त्यापासून 
आपल्याला मात्र काहीच लाभ क्षाक्ञा नाहौ. टे असे संबंध जोन तरी काय 
कामाचे?' ह 

 कऋपीच्या या शद्वांचा मात्र तात्काक परिणाम क्ञाला. इन्द्रहा शूर वीररानां 
प्रेरणा देणारा युद्धाचा देव. ऋषीचे रोषाचे शब्द एेकून तो स्वतःच त्या व्काणी 
प्रगट ज्ञाला. त्यामूतरे राजाच्या संन्यास नवे बल चदले, अंघार सरून प्रकाद प्रावा 
त्याप्रमाणे असुरांचौ माया ओसरू लागली आणि राजांनी वारशिख असुरांचा 
समू संहार करून टाकला. 

देवराज इदराच्या या दिव्य साह्याची स्तुति कर्न महि म्हणाकते, “ महो, 
मदोत्साहित इ्राने जपल्यासाढी मोठेच उत्तम कायं केले. त्याला सोमरस अर्पण 
केल्याने आपला मोठा लाभ क्ञाला. त्याच्याशी संग करून मत्री साघल्यामूे 
आपल्याला विजय प्राप्त ज्ञाला आहे. सभा असोवा समरांगण, देवराज च्या 
सिकाणी उपस्थित असतो तेथे विजय ठेवलेलाच असतो. 


खरोखरीच है देवराजा, तुज्ञा महिमा आम्हौ पूर्णपणे जाणत नाही व तुमच्या 
कूपेने मिकणारी सिद्धी व लाभहौ आम्हाला पू्णेपणे कढत नाहीत, तुमच्या दिव्य 
सामथ्यचिही आम्हाला फार थोडे ज्ञान आहे, 

हे देवांच्या राजा, तुज्ञा हा पराक्रम प्रसिद्ध आहे. वारशिख असुरांचा संहार 
तुद्याच योगाने ज्ञाला जाहे. हरियूपिया नदौच्या किनाच्यावरीर निविड वनात 


वेद बो्छिला अनंत / १८८ 


वसणारे एकरोतौस वारशिख असुराचे पुत्र कवच धारण क्न चायमान व प्रस्तोक 
या राजाना वेदन त्रस्त करीत होते त्यांचा तुच्या कृपेने संहार क्षा. 

` वनातिरी वस्णान्या वारशिखांचा संहार क्न चायमन व प्रस्तोक ह 
उभयता राजे आपञआपत्या विजयी सेनेसह परते तेन्हा त्यांच्या राजघानीतील 
भ्रजाजनांनी हषपवंक त्याच स्वागत केले. एक मोट उत्सव करून महि भरद्वाज 
व पाय भारा यानी जौ दैवी शक्ति जागृत केली त्यावदल त्यांचा बहुमान 
करून त्यांना विपुल दान दक्षिणा देऊन प्रमाद रपवक निरोप दिला. 


र 


१८९ / वेद वोिला अनंत 


६/ दिव्य जन्म आणि कमं 


(ऋरवेद्‌ सातवे मेडल) 


सका सूर्योदय होतो आणि ऋषीचे हृदय आनंदाने नाचू लागते. सूर्याच्या 
तेजामध्ये होणान्या दिव्य दशं नाचा आनंद ते शब्दात गफतात. ध्यात्रून एक सदर 
काव्य निर्माणं होते. 

“मला मोठे विलक्षण दृश्य समोर दिसत आहे. सूर्यं हा प्रकाशगोल नाही 
पण देववर मित्र आणि वरुणाचा तो स्थिर चक्षु माहे. 

कोण आहेत है मित्र आणि वरुण ? अंधान्या रात्री जगताचे रक्षण करणारा 
देव वण. म्हणून त्याला रात्रीचा देव म्हणतात, आणि दिवस उजाडल्यावर 
स्वना प्रेरणा देणारा देव सो भित्र. त्याला दिवसःचा देव म्हणतात. दिवस व 
रात्र ह्यांचा संधिकाल म्हणज वरूण व मित्र याच्या भेटीचा क्षण. ही संध्या 
म्हणजे चमकत्ा विजेसारली अप्सरा उर्व. या मीलनातून तिने दोन ऋषि- 
पुत्राना जन्म दिला, अगत्स्य आणि वसिष्ठ. “ 

रात्र गहन असते. एलाद्या भरलेल्या कुंमास्ारली. अगत्स्य ऋषिही तसेच 
खोल-गं भीर, त्यांचा जन्म कुभाच्या ठामौ क्ञाला, प्रकाशाचे किरण क्षितिजावर 
पसरीत येणारी उषा उमल्प्या कमल पुष्पासारली, उमरत्या कमलातून वशिष्ठाचा 
जन्म क्षाला, - 

वठष्ठोचा हा दुसरा जन्म. प्रयम जन्म प्रजापतीच्या प्राणतत्वापासून 
जञाला होता. म्हणून वसिष्ठ प्राणरूप मानले जातात. अरंघति हे वाणीचे स्प. 
प्राण व वाणौ यांच्या सुयोगातून जे शतपुत्र जन्मले त्याना वासिष्ठ अथवा वसिष्ठ 
म्हणतात, ते स्वं ऋषि होते. त्यांच्या मनातीर भाव त्यांनी काव्यातून व्यवत 
केरे, त्याच्या वाणीत प्राण तर होताच. प्राणांचा देव इन्द्र, वसिष्ठ-पर्ानी 


वेद्‌ बेालिला अनंत | १९० 


इन््रप्राण द्वारा गायेत्या काव्यांत वशिष्ठ कुलाचा महिमा वर्णन केलेला आहे, 
त्यांचा द्रष्टा ऋषि देवराज इंद्र असून देव पण इद्रच आहे. संवादाच्या सुरवातीस 
इद्र म्हणत, 

“या वसिष्ठ गोत्राचे पुरुष व्णाने गौर असून त्यांच्या डोक्यावर उजव्या 
बाजूस शिला बांघलेली असते. ते, पुरुष अत्यंत वृद्धिमान असून त्यांची सवं भावूद 
कार्ये योजना पू्वंक पार पाडली जातात, है सवं जण मला खूप आनंद देणारे असून 
त्यांच्या यज्ञ मंडपातील आसनावरन उदन त्यांचा निरोप घेताना आढवण ठेवून मी 
नेहमौ चिततो कौ “वसिष्ठ कुलातील पुरुष माश्षयापासुन दुर न जावोत.” 

देवराज इद्राची स्तुति करताना ऋषि म्हणतात 

“ वयत्‌ राजाचा पत्र पाश्दयुम्न याच्या यज्ञात सोमरसाची सारी सिदढता 
क्षाली होती, चमस पात्रात सोमरस भरलाही होता. पण वसिष्ठ कुलांतील पुरुषान 
गाला दिव्य सोमरस ग्रहण करण्यासाठी इदराने त्या सोमरसाचे पात्र तसेच 
टाकून दिले व वषिष्ठाच्या सोमयागासाठी देव राजाने घाव घेतली, खरोखरीच 
फार दुरवरुन याप्रमाणे देवराजाला आम्ही वोावले. देवामध्ये श्रेष्ठ इद्रे 
सोमरसाचा स्वीकार करून वसिष्ठांना वरदान दिले होत” 

स्तुतिने प्रसन्न क्षाठेला इंद्र यावर म्हणतो- 

“ है वशिष्ठ पुरुषांनो, तुमच्य। ब्रह्यमंत्राच्या घोषाने पितृदेव प्रसन्न होतात, 
तुमच्या यज्ञासाठौ वेव्ेवर येता यावे म्हणून मक्षा रथ मी स्वतःच चालवतो. तरी 
तुम्ही माक्ष्यावर कधी रु नये. शकवरी छंदात तुम्ही सामगान कर लागता ते 
एेकून माज्ञे बढ अनेक पटीने वाढते.' 

तुल्सु, भरत आदि पच कुलांतील राजे व पंचजन यांनी वसिष्ठाना आपले 
पुरोहितपद दिके होते. दाशराज युद्धांत त्या पंचजनांना विजय मिढटाला, व्या प्रसंगी 
वसिष्ठांनी इदराचौ स्तुति करून त्याला प्रसत्त क्न घेतले होते. व दद्र स्वतः 
त्यांच्या बाजूने युद्ध करण्यासाठी रणांगणावर आला होता.चारी बाजूनी वेढल्या 
गेलेच्या तुत्सु राजाच सुटका करण्यासाठी त्यांनी एक विशाल प्रदेश निर्माण केला 
व राजाची मुक्तता केली. 

^ तुस्सु वं भरत राजाचे सैन्य दुव॑, संख्याही रोड व शस्त्रे तर गुराख्याच्या 
काठचासारखी होती. परंतु कुलपति वसिष्ठ महाराज राजपुरोहित क्षात्यापासन 
तुप्सु व भरताची प्रजा विशाल प्रदेशांत जाऊन वसती करू ऊागली." 

“अग्नि, वायु व सयं या देवता साम्यं देणान्या आहेत. भग्नि-जल देणारा 
असून वायु बल देणारा व सूं तेज देणारा देव अहे. प्रगतीच्या प्रकाश मार्गावर 


१९१ / वेद बोलला भनेत 


तीन शरेष्ठ आयं अग्रेसर आहेत. वुद्धि व धनाच्या संयोगाबरोबरच उपेचा उदय 
होताच त्रिविध उत्साह त्यांच्यात संचरतो. वसिष्ठ कांती ते पुरूष समाज, 
राष्ट व विश्वाच्या प्रगतिचा मार्गं जाणणारे आहेत. 

“है वसिष्ठ पूत्रानो तुमचा महिमा सूर्यं किरणाच्याप्रमाणे सतत वाढता 
सून समूद्रास्ारला सखोल व गहन अहै. वुम्दौ गात असलेली साम-स्तोस््र 
वायुच्या बेगाने सगकीकडे पसरतात. तुमच्या सामध्यौची बरोबरी करणे कोणासही 
शक्य नाही. 

हजारो घार्ग्ांनी विणलेत्या वस्व्रसारखे हे विदव-विशाल रहस्यमय भावरणा- 
खादी क्षाकल्यासारे आहे. त्याचे गूढ रहस्य हे वरिष्ठ पुरूष आपल्या प्ररफ ज्ञान 
वाने जाणतात, चराचराा नियम संयमाच्या बंधनांत ठेक्णारा परमेदवर हा 
साक्षात्‌ यमराज आहे. त्याने निचित केल्या मर्यादाच्या चौकटीत विश्वाचे वस्र 
विणणारे वसिष्ठ पुरुष प्रेरक परमेश्व राच्या दिव्य शक्तौ रूप अप्सराच्या जवढ 
बसलेले भाहेत. 

या सिकाणी विदवपट पसरणान्या परमेश्वराला यमराज म्हटलेले आह. 
अप्सरा या त्याच्या प्रेरक शक्ति आहेत. वसिष्ठ पुरुष हे त्यांचौ ज्ञानशक्ति धारणं 
करणारे भेत. सामान्य घटना सांगून नंतर वसिष्ठांच्या मूख पुरुषातौ दिव्य 
जन्मकथा सांगितलौ आहे. 

“हे वषिष्ठ, मित्र आणि व्ण हे दिव्य दृष्टी धारण करणारे आहेत, त्यांनी 
पाहिले की ऋषी वसिष्ठ आपल्या विजेसारख्या तक्रपत्या वुद्धौ ज्योतीचा त्याग 
करीत आहेत व कायाकटप करून नवीन दिव्य देह घरण करीत आहेत- ते्हा 
त्यांनीं त्याच्या पुनर्जन्माच्या कल्पनेला दुजोरा दिला, ऋषि अगत्स्यांनीही त्या 
नवजन्मचिं स्वागत केरे व वसिष्ठांनी कल्याण हेतूने नवा देह धारण कला, 

हे वसिष्ठ मुनी, तुम्हाला नवजीवनाची प्रेरणा देणारे देव, मित्र व वरण 
असून तक्रपत्या विजेसारली ज्ञानज्योती हौ उवंशी आहे. या कारणाने तुम्ही मिव 
व वरुणाचे पत्र असून उर्वंशीच्या इच्छेने तुमचा जन्म क्षाला आहे. मित, वरुण वं 
उवंशी याच्या जीवनदायी वीयं शवितला देवांनी पुष्कर कमलावर क्षेलून धरली 
होती. 

या प्रमाणे दिव्य जन्म घारण करणारे वसिष्ठ इहलटोक व ॒परलोकाचें 
वैशिष्ठच उत्तमं रितीने जाणतात. स्वतःच्या प्रेरक ज्ञानाचे दान ते हजार मागनि, 
समान रितीने करीत आहेत. विद्वनियंत्या परमेदवराने पसरलेल्या विदवपटाचे ते 
विणकर आहेत. दिव्य मप्रांच्या पासून त्यांना दिव्य देह प्राप्त ज्ञालेला आहे. 


वेद्‌ बोलिला अनत / १९२ 


विदव रचना करण्यासाठी विडवनियंत्या प्रजापतीने एक महायज्ञ केला. त्या 
यज्ञात सवं देवानो सहकार कंलेला होता, भित्र व वरुण यांनी यज्ञाची दिक्षा 
घेतली होती. त्या सत्र महायागात उद्‌गाते सामगान करीत होते. तेन्हा त्या दिव्य 
मंत्राच्या प्रेरणेन प्रेरित होवून भित्र व वरुण या दोघांनी आपे वीर्यं एका कुंभात 
सिचन करून ठेवले. त्या कुंभाच्या मापातुन अगत्य ऋषि प्रगट ज्ञाले. म्हणून 
त्यांना ‹ मान ' असेही एक नाव आहे. ' कमज " अयवा " कूभयोनि ' असेही 
म्हणतात. त्यानंतर वशिष्ठांचा जन्म ज्ञाला. 

हे प्रतुद, तृत्स, भरत जनांनो, याप्रमाणे दिव्य जन्म धारण करणारे वकिष्ठ 
चषि तुमच्याकडे येत आहेत. मनात उत्तम भावना घरून तुम्ही त्यांचा आदर 
सत्कार करा. उत्तम प्रकारची उक्रथ-स्तुतिवचने व सामगान त्या ऋषिना अवगत 
आहेत. त्याचग्रमाणे ताजा सोमरस कुटण्याचा खले व वत्ताही त्यांच्यापा्ञी महै, 
अर्थत ददराला प्रसन्न करण्याची सवं साधने त्याच्यापाशी आहेत. तेब्दा त्यांचा 
मान-सन्मान करून त्याना प्रसन्न करा. 

या भूक्तांत वश्िष्ठांच्या दिव्य जन्म, गुण व कमचि वर्णन अहै. दाशरातन 
युद्धात भरत राजाना वदिष्ठांनी विजय मिढरवून दिला आहे. त्याचे वर्णेन पण या 
“ आख्यान सूक्ता ' केलेले भदे. याप्रमाणे एक आगढी कथा या सूक्तांत मिते, 


वशिष्ठ ऋषीनी सुदास, तुर्वंसु, दम्ह॒ अनु कीरे भरतजन अथवा पंचजन 
या नावाने ओढवल्या जाणाच्या प्रजेला विजय मिढवून दिला व यज्ञयागादि 
क्रिया न करणान्या दास, वृश्च वगर दहा राजांचा पराभव केका. त्याप्रसंगीं त्यांनी 
द्र ब वरुणाचौ स्तुति केली आहे. 

“हि इन्द्र, व वरुण तुम्ही उभयतता आमचे नेते आहांत. आम्ही यज्ञ करणारे 
यजमान, तुमच्याशौ निकटचा संघ असावा अशी आमची कामना बहे. आण्टी 
ऋत्विज विशाल परशु घेऊन पूर्वकड़े दर्भ, समिधा वरे यज्ञाचे साहित्य आणण्य।- 
साठी जात भाहोत. दास, वृत्र व यज्ञ न करणारे आयं यांचा नाश करून सुदास 
राजाचे रक्षण करण्यासाठी तुम्ही स्वतः यावे. 

हि इद्र भाणि वरूण ज्या संग्रामात योद्धे विजय पताका घेऊन जमतात, ज्या 
भयंकर युद्धात काहीच प्रिय अथवा हितकारी वाटत नाही, ज्या युद्धात शूरवीर 
योद्धे रणांत मृत्यू पावन स्वर्गति जाण्याची महेच्छा मनांत असून देखील, आंतत्या 
आत भीत असतात, अशा या भीषण रणसंग्रामात तुम्ही येजन आाम्हास अनुकूल 
वचने सांगावीत. ४ 


१९२ / वेद्‌ बोलिला अनंत 


हे इद भाणि वरुण आमच्या राजा सुदासाचा शत्रु भेद रणांगणावर येऊन 
पोचला माहे. संहारक आयुरधानी त्याचा नाश करा. व राजा सुदासाचे त्याच्या 
पासून रक्षण करा. तुत्सु हे आमचे यजमान आदैत. मौ त्यांचे पुरोहितपद स्वीकारले 
अहे. त्यांच्या हितासराठो आम्ही त्रह्ममंत्र म्हणत आहोत. ते एेकून तुम्ही आमची 
भावना जाणून मनोकामना पूणं करा. 

हिइद्र व वरण, या बिकट रण संग्रामात राजा सुदासाचे सेवक व त्याचे 
सहाय्यक तुत्षु भरतजन तुम्हा उभयताना आवाहन करीत्त आहेत. या संग्रामात 
दहा जातीच्या राजांनी सुदासाला घे रेके आहे. तरी त्याचे रक्षण करणान्या तुल्सु 
आदि भरतजनाचे तुम्ही रक्षण करा व त्यांना साह्य करा. 

या संग्रामात जे दहा राजे एक होऊन चाटून येत आहेत ते यज्ञ यागादि 
परोपकाराची कामे कधी करीत नाहीत. राजा सुदास हा परोपकारी व यज्ञकमें 
करणारा राजा आहे. तुमची कृषा त्याच्यावर असल्याने शत्रू त्याच्याशी युद्धच करू 
शकणार नाहीत. राजाने केलेल्या या यज्ञासाठी देवांना आवाहन केलेले असून 
ऋत्विज हवि वगेरे साधनांनी त्यांना प्रसन्न करून त्यांची उत्तम स्तुति करीत 
आहेत. सर्वं देव प्रसन्न होऊन राजाबर कृपा करोत अशी आमची प्रार्थना आहे. 

हि ड आणि वरुण, या रण संग्रामात एक क्चालेत्या दहा दहा शत्रूनी राजां 
सुदासाला चारी बाजनी वेढा घातलेला आहे, तरी राजाला त्याच्याशी युद्ध 
करण्याची शक्ति चा. राजाला विजय भिक्ठावा म्हणून तुत्सु आदि वश्िष्ठीच्या 
शिष्यांनी तुम्हा उभयरताची सेवा, स्तुति क्न भेटपूना केलेरो आदे. ती स्वीकाङून 
कपा करावी, है ऋत्विज वशिष्ठांचे शिष्य असून अत्यंत शुद्ध आचरण करणारे, 
शिरावर जटाभार धारण करणारे, विवेक वृद्धीपूरवंक उत्तम ब्रतांचे पालन करणारे 
भसे बुद्धीवान तुत्सु आहेत. 

हे इन्द्र आणि वरुण, तुमच्यापेकी देवराज इन्द्र हा वृत्र शर््रुचा नाल 
करण्याची प्रेरणा देणारा आहे आणि वहूण मित्र चांगली कामे करण्याच्या प्रसंगी 
राजाच रक्षण करणारा आहे. दै वर्षणज्ञील, शूर देवानो उत्तम स्तुति वचनानी 


आम्ही आवाहन करीत आहोत. आम्हाला सुखी करा 
या सुक्तात दाशराज्ञांतील दहा राजे व यज्ञ कमं न करता केव स्वार्थामागे 


लागणान्या लोकांची गणना केलेली आहे. व यज्ञ, पवित्र कारये, परोपकार करणाव्या 
सुदास तुत्सु वगैरे पंचजनांना विजयी करण्याविषयी प्रा्थेना केलेली आहि. सुदास 
राजा हा पंचजनांचा मुख्य प्रतिनिधौ असून महपि वश्िष्ठांच्यामुटे त्याला विजय 
प्राप्त ज्चाला आहे. 


वेद वोलिला. अनंत / १९४ 


ज्या मित्र व वदणोपासून वशिष्ठाचा जन्म काला ते देव वस्तृतः सर्याचीच 
स्वस्पे आहेत. वारा महिने सूयं बारा ख्ये घेतो. त्याच्या त्या सवं रूपापासून प्रेरणा 
मिद्धावी म्हणून वशिष्ठांनौ स्तुत्ि-्रार्थना केली माहि. 

“हे सूयं भाज उगवल्याबरोबर तुम्ही आमची -जीवने निष्पाप, निमेढ करा 
हे माता अदिती, आम्ही देवाच्यातच राहून मित्र व वरुण यांचे -सचखे-मितर व्हावे 
असे करा. हे अयंमा-सू्ं स्तुति गाता गाता आम्ही आपले भ्रियजनच होऊन जावे 
अक्षी आमची प्राथंना आह. 

"हे भित्र आणि वरूण, सुर्यं मानवांचे सगग्र आचरण पहाणारा जहे. भूलोक 
व परलोकाच्या मघल्या अंतरिक्षातील रविमार्गावर त्याचा उदय होतो. सूयं हा 
जड, चेतनाचा रक्षक असून मानवाची बरीवार्ईट कोणतीच कामे त्याच्या दृष्टी 
बाहेर नसतात. 

८ ह भित्र आणि वरूण, देव-सदन, रविमार्गावर जाण्यासाढी सू्यनि आपल्या 
स्थाका सात हरितवर्णी घोडे जोडले आहेत. पाण्याच्या वहात्या ओधासारवे ते 
चपठ घोडे धृताचि-ूर्याला त्या मार्गावरून नेतात. गोपा ज्या प्रमाणे अपत्या 
प्रत्येक गाला ओढतो त्याप्रमाणे सूयं प्रत्येक पदार्थाच्या जन्माविषयी व 
स्थानाविषयी जाणणारा आहे." 

८भित्र, वरूण, अर्यमा वर्गैर अदितीचे पुत्र सूर्याचा मागं मोकढा करून 
उेवतात, आदित्ये देव उद्यमी पुरुषांना तेहमीच प्रगतीच्या मार्गावर पुढे नेतात. व 
आदछछशी पाप्यांना लाली ठकलून देतात. आकाश व पृथ्वीवरौल दै दोन्दी मागं 
जाणणारे वीर आदित्य अज्ञानी जनाना ज्ञान प्राप्त करून देऊन संकटातुन 
वाचवतात" ( 

हे भित्र आणि वरुण, आपल्या चकषुरप अशा या सूर्याचा प्रका सर्वव 
पसश्त आहे व तो मानवौ मनातील भावही त्याबरोबर जाणून घेत आहे. 

८ हे ऋत्विजांनो, भित्र व वरुणाच्या तेजस्वी ध।माचे वणेन करा. ते दोन्ही 
देव आपल्या सामध्यनि दोन्ही कोकांना मयदित ठेवणारे हेत. जे लोक 
यज्ञयागादि परोपकारी कामे करीत नाहीत त्यांचे सवं दिवस, वाराही 
मिन बीर देवपुरुषांच्या ददंनविना व्यथं जातात व॒ परहितरत यजमानचि 
बलसामथ्यं त्या देवांच्या कृपेने वाढत जति. मित्र व वरुण या देवांनौच विदवाची 
रचना व पदार्थाची धारणा बव्हावी या हेतूने महायज्ञाना सुरुवात केली. त्याच्या 
त्या परदितकारी परोपकारी कार्याची आम्ही स्तुति करीत आहोत. हे देवानो 
ती कल्याण साधने सर्व आमच्या जवठ राहोत. " 


१९५ / वेद बोलिटा अनैत 


भित्रववर्ण है ज्या प्रमाणे सयं-स्वस्प आहेत त्याचप्रमाणे तै दोषे 
वृश्वानर अग्निरूपही आहेत. त्यांची त्या रूपात व सूयं व अग्नि अला एकरूपातील 
दर्शनाच ऋषीनी स्तुति केरी अदे. 

“है देव अगि, तुम्हीच ` भित्र असून वरणही तुम्हीच माहा. वरिष्ठ 
कुलंतील ऋषि आपआपल्या विविध मतीभ्रमाणे विविध स्तुत्ति गाऊन तुमचा 
महिमा वाढवौत महित. तुमच्या जवल सवं प्रकारची वसु-घ न-साधने आदत, 
त्याच्या सेवनाने मानवांचे कल्याण होते. तरी हे देवानो त्या कल्याणकारी 
साधनांच्या योगाने आमचे रक्षण करावे. ' ४ 

वरिष्ठ ऋषीनी अग्नि, इंद्र, वायू, वरूण, विष्णु, सरस्वती, अरिवनीकुमार, 
रुद्र मरुद्गण, जल, आपोदेवी, उषा, पर्जन्य ऋभू, सूयं, सविता, भग, दधिकावा, 
विदवेदेव आदि अनेक देवतांची स्तुति केटी अदि. इतकेच नाही पणमित्र व 
वरुण यांच्या सूयं स्वरपाची, भित्र व वरणाचा चक्षुरूप सूर्यं असे जाणून त्या 
भावनेने त्यांनी आगढी उपासना केली आहे व एकाच देवाची प्रार्थना करण्याचे 
"षुचनही त्यातुन केलेले आहे. 

वरिष्ठाच्या या स्तुति सुक्तांत वशिष्ठ ऋपींच्या प्रमाणेच वशिष्ठ कुलांतील 
पुरुषां चा जो निदेश आहे तोही महत्वाचा आहे. त्याचप्रमाणे महरि वरिष्ठांचा 
पत्र शक्ति व त्याचा पुत्र पराशर याच्याही नांवाचा उल्लेव या सूवतांत आहे. 


द) 


मेदे बोखिला अनत / १९६ 


७ / अपराध कोणाचा? 
(ऋम्बेद्‌ सप्तम मेडल) 


हिमाल्याचा रमणीय प्रदेशा आहे. पाच नाचे समृद्ध प्रवाह त्या प्रदेशातून 
, हात आहेत. त्या प्रदेशांत भरत जातीचे पंचजन रहात. त्या पंचजनांना दुसरे 

दहा राजे मिलून वारंवार कास देत. सिधु देलांत्त रहाणारे ते राजे वारंवार 
आक्रमण करीत. 

पंचजन भर्ानी राजा सुदासाला आपला सम्राट म्हणून मान्य केले, व 
ऋषि व्िष्ठाना राज परोहिताच्या जागी स्वापन केले. पुरोहितांनी सम्राटाला 
अंद्रमहाभिषेक क्न त्याच्या मस्तकावर मंत्र जल शिपडले व त्याच्या करवी 
सोमयाग करविला. वक्षिष्ठ कुलांतील ऋषींनी ताजा सोमरस पिलून काढला. व 
देवराज इद्र त्यावेढ्ी दुसन्या यज्ञास गेलेले भसताही तेथील सोम तसाच टाकून ते 
भरतांच्या यज्ञ मंडपांत उपस्थित क्षे. व वशिरष्ठाच्या स्तुतिवचनांनीं प्रसत्त 
ज्ञालेल्या त्या देवक्नेष्ठाने त्यांनी दिलेला सोमरस ग्रहण केला. 

राजा सुदास आपल्या सैन्यासह पंचजनांच्या रक्षणासाठी पंचनद प्रदेशांत 
जात असता मार्गति परुष्णी (रावी ) नदी भाडकी आक्ली. तिला महापुर अकेला 
होता. परंतु विष्ठांच्या मंत्रप्रभावामृे तिचा प्रवाह शांत काला. ब राजा आप्या 
सैन्यासह नदी पार कडन गेला. 

मागून सिधु देशातील ते दहा राजेही त्या नदीच्या तीरावर येऊन पोचक्े, 
पण नदीचा वेग त्यांना नियंत्रित करता येना. राजा सुदासाने त्यांचा पराभव 
करून पंचजनाना भय मुक्त केले. व वश्िष्ठनी त्यांना ज्ञान व भक्तोचा मागें 
शिकवला. 

वसिष्ठांनी भिठवकलैल्या दवी शव्तीच्या योगाने त्यांच्या यज्ञात दे वराज द्र 
स्वतः येत भसे. ऋषिना अग्निच्या ठायी ज्ञानाचा व सूयचं ठायी भक्तीना 


१९७ / वेद्‌ वोकिला अनंते 


साक्षात्कार क्ञाला होता. त्याचप्रमाणे निसर्गात इतर देवांचेही दशेन त्यांना होई, 
भत्येक वस्तुच्या, ठिकाणी असणारा उत्तम गृण पारखून तो ग्रहण करावा, त्याची 
प्रशंसा करावी हा त्यांचा एक गुणविशेष होता. त्यामृढे ते सर्वानाच फारप्रिय 
असत. इद्र, अग्नि वगैरे देवतान आपल्या गणविकशेषासहित त्यांच्या दिकाणी 
वास केला होता. व्यामुके सवं लोक त्यांना देवस्वरूपः मानून त्यांची पूजा करीत. 

पहिल्या जन्मी वशिष्ठ भूदेव होते. मित्र व वरुण यांच्या कृपेने दुसन्या 
जन्मी ते ऋषि कषक. त्यांचा तो ऋषिदेह दिव्य होता. कायाकल्पाने तो मंत्ररूप 
क्षालेला होता, त्याचा उपयोग दिव्य लाभासाटठी व्हावा हेच योग्य होति 

एकदा ऋषीना आपल्या जन्मदात्या वरुण देवाचे दर्ान व्हावे अी इच्छा 
क्ञाखी. इनदर अग्नि वगैरे देवांचे दर्शन यज्ञाच्या वेद्धी घडे. पण वरुण म्हणजे 
पपतृलोकाच सश्राद, चौदा लोकांत त्यांचे गुप्तचर संचार करीत, त्यांचे वृत्त 
समाचार नेहमी त्याच्याकडे येई. जल, स्थल, आकाश कोठेही काहीही गोष्ट 
त्यांना नकठत घड्‌ शकत नसे. जे पापी असत त्यांना वरूण महाराज शान 
करीत. त्याच्या बिकट पाशांतून कोणी वाचत नसे. मात्र पापाचा पदचाताप 
करणाग्यावर देव दया करीत व त्यांना वाचवीत. 

वरुणराज एका विशाल महाकल्यात रहात. त्यांचे निवासस्थान जलराशी. 
मध्ये आहे. त्याच्या कृपेनेच पृथ्वीवर पाऊस पडतो. जलओआपोदेवी त्याची प्ली 
आहे. अंतरिक्ष व आकाशातील प्रकाशाच्या प्रवाहांवरही वरुण देवांचेच नि््॑रण 
आहे. । 

अशा प्रतापी देव सम्राटाचे दशन दिवसा धडणे शक्य नन्हते. ऋषीनी 
रात्रीच्या वे्ठी जाण्याचे ठरवक्ले. पण वरुणा दिव्य दशन व भेट अशी स्थूल 
देहघारी माणसाला योडीच ठोणार? ऋषींनी संकल्प करून कायाकल्प केला. 
स्थूल देह सोडून दिव्य देह धारण केला. स्थूल रथासारखे वाहनही येथे कामास 
येण्यासारखे न्ते, म्हणून त्यांनी ' मनोरथ ' सिद्ध केला. जागृत दशेतील व्यव- 
हारही चालणार नन्हता म्हणून स्वप्न दशेचा आश्रय घेऊन ऋर्षीनी हजारो 
महाद्रारे ओलांडन वरुणाच्या भवनांत प्रवेश केला, 

दिग्य देह घारण केलेल्या त्या ऋर्षीना रात्रीच्या वेगी कोणी पहाणे शक्य 
नन्ठते. परण वरुणाच्या सभेत त्याचे चतुर गुप्तचर होते. सूक्ष्मातील सूक्ष्म 
वस्तुही त्याच्या दृष्टीतून सुटणे शक्य नन्दते. प्रतयेकाच्या पाय पृण्याची नोद 
घेणारे ते चतुर सेवक, त्यांना एक अज्ञात मूती महलात आल्याचे कटत्याखेरीज 
क्से राही? 


वेद बोचिला अंत (१९८ 


वरुण देवाचा द्वारपाल कोणी असातसा नव्हता. इंदराच्या पठ्टेल्या सरमा 
नावाच्या कुत्रीच्या पोटी जन्मलेला सारमेय अर्जुन ते काम संभाढठीत होता. 
वसिष्ठाना पहाताच तो जोरजोराने भंकू लागला व त्यांच्यावर घावून गेला. ऋषी 
न भिता त्याला करवाद्ून गोड शद्रा त्याच्याशौ बोलू लागले. 

है सारमेय अर्जुना तुञ्चा वणं कसा तेजस्वी पिवढा आदे. आणि भूंकताना 
दिसणार तुज्ञे दात कसे तीक्ष्ण शस्तरासारखे दिसत आहेत. मिटकेल्या जोढामागे 
लपलेकेते दात तु खाऊ लागलास कौ कसे चमकतात. हे सारमेया माह्या 
येण्यामुे तुला घावरण्याचे काही कारण नाही. तु आपल्या जागी सुलाने क्लोप. 

हे सारमेया, एकदा पादिलेल्या जागी तु अचूक जाऊन पोचतोस. कारण 
कोणताही मागं तु विसरत नाहीस. येषे कोणी चोर अथवा लृटार आत्यास 
त्यांच्यावर तू निःशक चालून जा. आमच्यासारख्या देवराज इंदराच्या भवर्ताच्या 
अंगावर भुक्‌ नकोष. आमच्या मार्गात विघ्न कशाला आणतोस ? तृ सुखने क्षोप. 

वनामध्ये वाध, तरस रादि हिस्र पशु असतात. त्यांच्यावर तू आक्रमण 
करावेस हे योग्यच आहे. पण अशावेढी त्‌ सावध रहा. कारण ते हिस्र पश्‌ 
तुलाच फाडून खातील. मामच्यासारख्या भक्ताच्यावर आक्रमण करू नको, तु 
सुखाने आपल्या जागी र्हा. 

हे सारमेया, तुके माता पितर सुखाने विश्राती षेवोत आणि तुही शांत क्षोप. 
महाद्वारावरचे सवं प्रहरी निःशंक मनाने क्षोपी जावोत, जागता पारा करणारे 
कूटुबजनही विधतो वेवोत. माश्च्यापासून कोणाला कसलेच्र भय नाही. सर्वजण 
सुखाने क्चोपून जा." 

वसिष्ठ मूनींची वाणी इतकी मधुर होतीकौ ती एेकता एकता मन शात 
व्हावे. त्यांची रीतभातही अगदौ साधी व सरढ़ होती, ते पाहुन सारमेय बाजूला 
्ञाला व त्याने ऋषीना काट मोकढ्टी करून दिली. याप्रमाणे वरिष्ठांनी वरुणाच्या 
विज्ञाल राजभवनांत प्रवेश केला. भवनांतील अनुचर व ख्रीया जाग्याच होत्या. 
ऋ्षीना पहाताच सवं त्यांच्या आजुबाजूस गोढा जले. त्या सर्वांची गोड शब्दात 
स्तुति करन ऋषीनी निद्रेला आवाहन केले, 

हे निद्रादेवी, या राजभवनांत जे कोणी जागृत असीर व जे कोणी 
आम्हांस पहात असतील त्या सर्वांची दृष्टि एकाच जागी स्थिर होवो. दै भवनं 
मात्रे साक्षीरप होवो. व येथील सवं जन स्थिर निर्चल होवोत.” 

हजारो शिगे असछेल्या वृषभासारखा हजारो किरणांनी शोभणारा सूं 


१९९ / वेद बोटिला अनंत 


उषःकाी अंतरिक्षाच्या अथांग समूद्रातून वर येतो व अस्त पावून सवं जीवांना 
विश्राम देतो, तो सूर्यं आपत्य प्रभावाने सर्वाना निद्रिस्त करो. 

वरुणाच्या राजभवनात वास करणाया, बाहेर वाहनातन फिरणान्या व 
अंगणांत क्लोपेल्या श्री याच्या पुण्य पवित्र सुवासाने येथील वातावरण दरवछतत 


आहि. त्या सवं ख्ीया निद्रिस्त होवोत. 
` वसिष्ठ मुनींनी या प्रमाणे भ्रस्वापिनी उपनिषदांचा उच्चार करताच मोढा 


चमत्कार क्षाला. राजभवनांतील सवं खरी पुरुष गाढ ज्ञोपून गेले. व ऋषींचा र्ग 
मोका क्षाला. राजा वरुणाच्या विशाल महालयात ते निविष्न जाऊन पौचले. 
रात्रीची वेढ होती. गाढ अंधार होता, तथापि वरूण राजाच्या भ्रभावाने 
त्याच्या महाटयात पूणं प्रकाश होता. स्वतः वरुण देवाचे डे सदैव उघडच 
असतात. तो देवराज निद्रेला वश होत नाही. सतत जागृत रहाणान्या देव श्रेष्ठानि 
आपल्याकडे कोणी येत असल्याचे पाहुन सत्तावाही स्वरत प्रदन केला. 

“कोण आहे ?' 

“ भगवन्‌ ! आपला पुत्र वसिष्ठ. किचित संकोचने, थोडा भीतीने- 
ऋषींनी विनयपूरवंक उत्तर दिने. 
१अरे, तु ? आणि असा अचानक कमा आलाभ्न ?' वरुणाने चकित होऊन 
विचारले. 

“पिताजी! आपल्या द्वारपाल सारमेयाला मी निरिचत ज्लोपण्यास सांगितले." 

“पण दुसरे कोणी नव्हते तेथे ?" 

दुसरे रक्षक, महालयांतील स्त्री पुरुष, व सेवक सर्वाना प्रस्वापिनि विदेच्या 
योगाने ज्लोपवून मी आरो. 

“हं. असा धुमुन आष्टास तर तू !' वरुणाला ते एेकून आघात लागला, 

^ पिता ! आपला पृत्र आपल्याला हात जोड्न प्रणाम करीत आहे. च 

परंतु वरुणाचा क्रोध त्या शब्दांनौ शांत लाला नाही. ते पाहुन वषिष्ठ 
घाबरले. वरण राजाच्या जवक्र जाण्याचे चैयं होना. काय करावे तेही कलना. ते 
तसेच उने राहिले. 

" माक्षया आज्ञेशिवाय तु येथे प्रवेश केलास, त्याची शिक्षा तुला भोगावी 
लागेल असे म्हणून वरुणाने आपल्या अद्य पानी वसिष्ठाला वाधून टाकले. 
योडावेक् ऋषि अगदौ गोधद्धून गेले. परंतु थोडा वेढाने रागावकेल्या वरुण 
देवाच्या दृष्टिति कमणा दिस लागली. व त्यांच्या मनात विचार आला, 
“ अपराधाची शिक्षा करतो तोच क्षमा पण करतो ' असा विचार क्न मनांतील 
भीति दुर क्न त्यांनी नज्र तापूरवंक स्तुति करन म्हटले, 


वेद बोछिल! मनंत / २०० 


"महाराज, देवामधे श्रेष्ठ वरणाचा दिव्य जन्म व करम॑यांच्या स्मरणाने 
शहाण्या माणसाना चैयं प्राप्त होति. आकार व पृथ्वी जेन्हा अस्थिर होऊन डोलू 
छागी होती तेव्हा वलशाी वरुण राजानेच त्यांना स्थिर करून एका जागी 
त्यांची स्थापना केली. जाकाशांतीक विशाल सूयमंडढ व इतर ग्रह॒ नकष्राच्या 
मागौच्या कक्षा निदिचत करून त्याना त्याप्रमाणे श्रमण करण्याची प्रेरणाही त्या 
देवश्रष्ठानेच दिली. 

अशा अद्भूत सामध्यंशाली देवाधिदेवाचे दक्षंन घडून त्याच्याशी देन शब्द 
बोटण्याचे महद्भाग्य मला लाभे काय ? महाराजांचा अ1त्मीयजन म्हणून 
त्याची सेवा करण्याची संधी मला केव्टा बरे भिदे ? महाराज वरुणांचा क्रोध 
शांत होऊन ते माह्यावर कपादृष्टि करतील काय १ असा अपूव कषण केब्हा.बरे 
येईल ?" 

वसिष्ठ याप्रमाणे मनालीच म्हणत होति. परंतु अंतर्यामी वरणदेव ते विचार 
स्पष्ट जाणीत होति. त्यांचा कोच त्यामुे हृद्‌ हद्‌ शत होत होता. त्याच्या 
दष्टीत करुणेवरोबर प्रसन्नताही दिसू लागलेली पाहून ऋषौ म्हणाले, “ महाराज, 
मा्याकडून काय पाप घडले बरे ? मी आपले दशन धेष्यासाटी आलो आणि 
मापण मला आपल्या पाशानी जखडून ठेवले ! गसाच प्रन मौ काही 
शहाण्या माणसांना व कवीना विचारला होत। त्या सवौनी मला एकच.उत्तर 
दिले होति. ' 

शहाण्या कविजनांचे म्हणणे एकण्याची इच्छा कोणाला बरे होणारना १ ट 
सहाजिकच वर्णांच्या तोंडून प्ररन निघाला, 

“ पुत्रा, वयानी काय उत्तर दिले होते बरे ?' 

* “ महाराज ! त्या सवनी एकच गोष्ट सांगितली. वरुणदेव तुक्यावर रुष्ट 
क्षाङे आहेत. ' - 

त्यांचे ते स्पष्ट उत्तर एेकून वरुणदेव चकित क्षल व त्यांच्याकडे पाहू 
लागले. निर्भ॑यपणे वसिष्ठ पुढे म्हणाले, 

“ महाराज, माश्याकडून असा कोणता वरे मोठा अपराघ क्ञाला कौ आपण 
मला असे बांधून धावे ? आपी स्तुति व सेवा करण्याची इच्छा असलेल्या 
भक्ताला आपण मारून टाकणार काय ? आपले दशन दुलंभ असून आपको प्रभाव 
शक्ति अत्यंत प्रवर भदे. दे मी जाणतो. तरीही स्नेहभावाने आपल्या जवल 
येण्याचे धाडस मी केले हाच माक्षा अपरा असे तर मला तसे सांगावे. व त्याचे 


२०१ । वेद बोलिला अनंत 


प्रायदिचतही सांगावे. स्तुति वचनाच भेट घेऊन आपली पूजा करावी म्हणून मौ 
आपल्या चरणाली घाव वेत्ती." 

“ भगवन्‌, आपल्या ददांनाला आलो हा अपराघ नसुन माद्या दुसव्या चका 
आपल्या ध्यानात आल्या असतील हौ ही शक्यता आहे. कारण कित्येक अपराध 
वंशपरंपरेने चालत येतात. तसेच माहा दरबल शरीरानेही चुका केल्या असतील. 
तरी त्या दोषांची भापण मला क्षमा करावी, चौर आणि लुटार देखील पशुना 
वांधून नेतात. तरी तेही त्यांना चारा पाण्याक्िवाय ठेवीत नाहीत. मी तर आपला 
पत्र आदह ! माज्यावर एवदढीदी दया आपण करणार नाही काय ?' 

“ महाराज माणसाच्या हातून पपे घडतात ती जन्मापासूनच्या परिस्विती. 
मूषे, दैवाधीन भसत्यामृके घडतात. समजा एखादा माणूस एरवी भला व निर्दोष 
असूनही सुरापान करून स्वैर वर्तन अथवा क्रोधाच्या अवेश्ांत अयोग्य वर्तन केले, 
अथवा चयूतात अविचार वडला तर तेवढचावरून त्याला दुष्ट समजावे काय ? खरे 
पहाता माणूस हा दैवा हातचे खणे आहे. हृदयांतील दैव त्यालाप्रेरणा देतो व 
त्याप्रमाणे त्याच्या हातून बरी वाईट कामे घडतात. प्रेरक देवच सवं प्रकारे समर्थं 
आदे. तरी माणसाला पापी कसे वरे म्हणावे ? अहो, स्वप्नांत हातून जी भनेक 
पापे घडतात त्यांची गणतीही करता येणार नाही. ती पावे काय खरी असतात ! ' 

चदे वरण महाराज, आपण तर भक्तजरनाच्या मनोकामना पूणं करून 
दान धर्मादि परहिताची कार्ये करून जगाचे भरण पोषण करणारे दयादू 
देव, हि प्रभो मी निरपराध हौऊन आपली सेवा उत्तम रीतीने करावी मशी 
शक्ति आपण मला द्यावी. सेवकाने स्वामीची सेवा करावी तशी मी आपी सेवा 
करीन. आपण उत्तम गु्णानी युक्त अक्षे देवामध्ये श्रेष्ठ देव. आम्ही भजाणतेषणे 
जे काही करतो त्यातून आपण आम्हांला योग्य मागंददन करावे व आमचे अज्ञान 
दुर करावे, आपले गण जाणणारे कविजन आम्हांला प्रेरणा देवोत. व आपली छपा 
समृद्धी आम्हांस प्राप्त होवो 

वरणदेव नेहमी सचेत व सावध असतात. परंतु भक्ताची ती कूण, अद्र 
वाणी एेकरून्‌ त्यांच्या मनाची चरविचल क्चारी. " आपण वसिष्ठाला का बरे जखटून 
टाकले ' ते आपल्या मनाशी विचार करू लागले. परंतु त्याचे त्यांनाच योग्य कारण 
सापडेना. तर मग त्याला मृक्त करायला हवे. पण तोही निर्णयं होना. स्वतःच 
निर्माण केलेकते नियम त्यांना परवश करून टाकौत असल्याचा अनुभव त्यांना येत 
होता. वसिष्ठा ते पाहून त्यांच्या सामर््याचा महिमा गाण्यास सुरुवात केली, 

‹ सूर्याला विशाल मार्गावर चाण्याची प्रेरणा देणारा हाच तो शक्तिशाली 
देवश्रष्ठ वरुण ! न्च प्रवाह समुद्राच्या दिशेने वहावेत अज्ञी प्रेरणा याचीच, 


वेद बोला अनंत / २०२ 


रणोगणावर परफुरत जाणाव्या घोडचां्रमाणे कालाच्या गतीला वेग देऊन याने 
दिवसाचि परिवतंन रात्रीत व रात्रीचे दिवसांत केले." 


“या व्ण देवाचे गृप्तचर त्रेोक्यात संचार करून प्राणि मात्राच्या 
पापदुण्याव्रिषयी जाणून ेततात्त, वरुणाचे शासन मान्य करून शहाणे लोक यज्ञादि 
परहिताची कामे करतात. व स्तुति प्राथंना कर्न अपराधांची. क्षमा भिवता. 
त्यांच्याच प्रमाणे मीही क्षमा मागत आहे. 

या प्रमाणे वसिष्ठ ऋषि वकण देवाच्या समोर उभे राहून जणू दुसन्याच 
कोणा ऋषीला वर्णाचा महिमा वर्णन करून सांगत असल्याप्रमाणे . बोलत होत. 
स्वतःच्या शक्तीचा तो महिमा एेून वरुण देवाना स्वतःच्या वव्छाचा प्रत्यय येऊ 
खागला. अपराधी जनासाठी त्यांनी निर्माण केलेले नियम व शासन बदलण्याची 
शकरित व स्वात॑त्य त्याच्या ठायीचच असत्या त्यांना सनोम॒न पटले व ते करणाद 
दृष्टीने वसिष्ठाच्याकडे परह्‌ लागक. 

“भगवन्‌ ! या पूर्वी मी वरुण देवांचे दशन वेते आहे. भणि त्यावदटी 
तर आपण माक्षी परीक्षा परण घेत होती. आपण मला गो" या शब्दाचे नाम 
स्थान व लक्षण या विषयौ प्रन विचारला होता. मी आपल्याला उत्तर दिले 
होते. “ गो ' हं वाणीचे नाम॒ असून छाती, कंठ व मस्तक.हो त्याची स्थाने आदेत. 
असे मौ म्हणताच आपण हसन माश्ष्या म्हणण्यास समती ददंवी होती. व नंतर 
मला सांगितले होते, “मी “ गो ' म्हणजे अघ्न्या पा परहित पृथ्वी म्हणतो, 
पृथ्वीच्या पाठीवर अनेक पापाचार धडतात. पण तिला त्याचा स्पशं होत नाहौ. 
त्या“ गो ' पृथ्तीची एकवीस नावे भाटेत. या प्रमाणे आपण गृूरुपदी राहून मला 
गोपदाच्या रहृस्याचे ज्ञान करून दिले, तो प्रसंग मी कसा विसरू शकेन ?' 

“ आणि भगवन्‌, आपल्याला स्मरण आहे काय % वसिष्ठांनी दुसरा एक 
प्रसंग वर्णन करण्यास सुरुवात केली. वरुण देवांनी आपल्या मस्तकावर हात 
फिरवता फिरवता या विलक्षण ऋषीकडे आदराने पिरे, ज्याच्या विषयी कोणी 
नुसते बोलताना एकल तरी प्राणिमात्राचा भीतीने थरकाप हो. त्या वरुणासमोर 
हा तपस्वी निभंयतेने स्यष्ट बोटत होता ! वरुणदेव पहातचं राहिले." 

“ महाराज, आज हे दिव्य शरीर धारण करून मी. आपल्या दशंनाषाठी 
आलो आहे व प्रकाश पूंजामध्ये तछपणाग्या आपल्या तेजःपुंज दशंनाचा मला 
लाभ होत आहे. पण बन्याच दिवसपूर्वीची गोष्ट, आपण माद्यावर प्रसन्न होऊन 
मला आपल्या लाकंडी नौकेत वबसवून वेतले होते. विशाल सागराच्या पटावर 


२०३/ वेद्‌ बोलला मनत 


त्यावेढी दुसन्या कितीतरी नौका फिरत होत्या. त्यां च्यासह सागर तरंगावर 
डोलणा्या त्था नौकेत आपण दोषेच होतो. तो प्रसंग किती सुखद होता ! * 

“त्या वेढे तेच आपण देवश्रेष्ठ ? आणि मी तोच वसिष्ठ? नाही! 
नाही ! आज तसे वाटत नाही. मला आपल्या नौकेवर स्तेहभराने चढवून धेणारे 
वरुणदेव कोणी दु्रेच होते ! ती सुखद स्मरणेच आतां आठवायचौ व त्यांची 
स्तुति करावयाची ! ' 

वरुण देवालाही त्या प्रसंगाची आठवण होऊं लागली. व त्याच्या मनाचा 
गोध वाद्‌ लागला. वसिष्ठाला पार्शांनी आवढून टाकायची आपण उगीच घाई 
तर नाही केठी? हजारो महाद्ारे व सर्वत्र संचार करणारे गुप्त चर यांच्यातून 
कोणी सामान्य माणूस येथवर येऊन पोचणेच अशक्य. दिव्य देह धारण करणारा 
हा कोणी भक्तच असल्याशिवाय असे धाडस कसे करील ? वस्णाच्या मनात 
याप्रमाणे विचार येत होति. आणि वसिष्ठ हल्‌ हद त्यांच्या जवढ पेत स्तुति करीत 
होते. ४ 
" महराज ! आपका तो जना स्नेह आतां केवठ आठवणी पुरताच राहिला 
काय ? आघात्तजनकं अदी ही निदंयता नाहीशौ ब्हावी व कोमल स्ेहभाव जागा, 
व्हावा अदी माक्षो भावना आहे. घनघान्याने समृद्ध असे हे आपके विशाल राज- 
भवन हजारो महाद्रा रानी शोभते आदे. भगवन्‌, मी तर आपलाच पुत्र आहे. मी 
आपल्याला प्रियही होतो. आपले प्रेम फिरून लाभावे अशी माकी प्राना आहे. 
मादय।कदून काही अपराघ घडला असला तरी आपल्या कृपेच्या योगाने मौ पाप- 
रहित होऊन सुखी होन. आपली स्तुति करून मी मुक्त होऊन तुमच्या भवनांत 
सुखाने फिरावे है एकच मागणे मी मागत आहे." 

वरूण महाराजांनी व्षिष्ठाचौ प्रायना एेकून त्याला पाशातून मुक्त केले. व 
प्रिय मित्राला चावे तसे अलिगन दिले. आपल्या आसनावर वसवून पेतले. सवं 
मनोरथ पूणं कषा तेन्हा वसिष्ठ आनंदाने उद्गारले, 

" हे राजन, हे देव मौ आज आपल्या घरी आलो आहे मक्षे है घर 
मातीचे असले तरी माश््या लेखी ते सोन्याच्या महालाहून मोठे आहे क्षात्रभाव 
वाढवणान्या देवाधिदेवा, तुम्ही सुखी.असावे व सरवौना सुखी करावे. 

दुर्गामध्ये रहाणाच्या देवश्रेष्ठा, हवा भरले पलाल ज्याप्रमाणे नदी तरते 
व॒ इतरांनाही ताख्न नेते त्याचप्रमाणे आपण सुखी होऊन आमच्यासारख्या 
आपल्या .आश्रयाला मालेल्यांनाही सुखी करा. 


वेद्‌ बोलिला अनंत / २०४ 


निमंढ मनाच्या सम्‌द्ध देवा, माञ्या गवतीवच्या योगाने प्रतिकूठ वर्तन करून 
मी येथे आरो म्हणून आपण मला पानौ बाधून टाक. परंतु आता अपराधी 
कोण याविषयी स्पष्टता ज्ञाली आहे. तरी माह्यावर दया करावी. 

हे भगवन्‌ खात्या सम्‌द्रात गटंगठधा खात असल्यासारखी माज्ञी अवस्था 
क्ली होती. पाण्यात असूनही मी' तहानेने व्याकूठ ज्ञारो होतो. आपल्या कृपेने 
मी वाचलो. 

हे देव, तुमच्या दिव्य प्रे रणेपयंत आम्ही सामान्य मानव पोचू_ शकत नाही 
हे सत्य आहे. म्हणूनच आमच्या हातुन आपला अभिद्रोहु- अपराघ धडतो 
अज्ञानामूछेच तुमच्या'कमौनी मोहीत होन आमच्या .हातुन चुका होतात. पण 
कृपा करून आपण त्याविषयौ मनांत राग ठेवू नये. 

“ आपण सुखी सा व आम्हाला सुखी करा.' हाच घोष आनंदभराने 
करता करतां वरिष्ठांचे डोक्रे उघडले ! कोठेतो दिव्य वरुण लोक कोठे] ते 
दैवाचिदेवांचे डोकघांना दिपवून टाकणारे दर्शन नी कोठे स्वतः्वौ ती यमुना 
तीरावरचौ पणंकुटी ! 

तरीही स्वप्नांत वडलेले देवाध्िदेवाचे दिव्य दन अदृभूत होते. व स्वप्नां 
क्षालेकते ज्ञानही जागेपणी मागदक्शनं करणारे होते. 

कंछत न कठत प्रसयेकाच्याच भोवती वरुणाचे पाश्च पडलेले आहेत. काही 
ना काही चूक हातून घडे, परंतु अपराधाचा पर्चाताप होऊन मनोभावाने क्षमा 
मागितली असता, धमेत्रताचा, ऋताचा पालक, सर्वाचा पालन {कर्ता वरुण देव 
बंधनातुन सोडवतो व मुवती्रा आनंद .लाभतो, 


म 7 


२०५ / वेद वोलिला अनैत 


८ : मलीन तत्वाचा नाज्ञ 


(ऋग्वेद सक्षम मंडल) 


विपाशा नदीच्या किनान्यावर राहून वसिष्ठ ऋषीनौ घोर तपश्चर्या केली. 
तपाच्या योगाने कायेला वदा करून त्यांनी कांचनासारखी शुद्ध केटी होती. 

यमूना तीरावर वस्त करून राहिलेले भरतजन दुर्बल होते. परस्परं द्वेषाने . 
त्याची दुर्बलता वाढत होती. वसिष्ठांनी त्यांचे गृरुपद स्वीकारून त्यांना सहकाराचा 
बौध-मत्र दिला. सेवा व भविति शिकवकी. समाज जीवनाचे मूलभूत नियम 
बालून दिके, 

सरस्वतीच्या तौरावर ऋरीनी मोठ मोठे यज्ञ केले. व राजा सुदासाला 
सम्राट पदाचा मभिषेकं केला. वेग वेगलचा जाती वे जनाना संघशक्तीचे रहस्य 
समजावून सांभितिले. व एका राष्ट्राच्या छतर छायेखाली पंचजनांना संघटित केले. 

समाज व राष्टराच्या कल्याणाची कमि करणारे ते ऋषि स्वतःला पार 
विसर गरे होते. ते एक वसिष्ठ अनेक वसिष्ठ शिष्यांत वाटले गेले होते, त्यांच्या 
एका आश्वमाच्या शाखा सगढ्ीकडे पसरत होत्या. 

दिव्य मंत्रशक्तीच्या योगाने यानी देवाना वश करून घेतले होते व त्याच 
शक्तीच्या प्रभावाने अनेक राक्षस नाश पावले होते. नदीकाठच्या निजैन परदेशात 
अनेक स्वार्थी, खटपटी लोक रहात, त्यांची मने, विचार व दैवतेही मलीन होती 
त्या देव क्षाडांच्या ढोलीत, जौषधीच्या मुदढटापाशी वास करीत. त्यांना " मूरदेव " 
अथवा ‹ यातुधान ' म्हणत. गिधाड३, षुबडे, कोल्हं अशी ख्पेही ते घेत. ते रात्रीच्या 
अंधारात संचार करीत. अला मलीन देवतांची पूजा करणारे छोक इतराना मारून 
स्वतःचे रक्षण करीत त्यामूे त्याना ! राक्षस ' असे म्हणत. मलीन विद्येवौ 
उपासना करणान्या त्वा लोकाना यातुधान असेही म्हणत. 


वेदं बोला सर्नेत /२०६ 


राक्षस व यातुवार्नाच्या सारखेच दस्यु व चोर लृटारूहौ भरताना वारंवार 
त्रास देत. त्यांचे आक्रमण सेनेच्या जोरावर जिकता येई, पण त्याच्या मलीन 
विद्येचा नाश करण्यासाठी मंव्रशक्तीच समधं होती. 

वसिष्ठ ऋषीनी आपल्या कुलपुरुषांना व शिष्यान ` दिग्य मंत्रशक्ति दिली 
होती. वसिष्ठाना वेगवेगढया आश्रमात वसणारे शंभर शिष्य-पुत्र होते, शक्ति 
ऋषि त्या स्वाति श्रेष्ठ होते. त्यानी आपल्या पित्याप्रमाणे उग्र तप केले होतेव 
दिव्य मंतरचि दर्शनही त्याना क्षा होते, त्याच्या नावालाही राक्षसम व दस्यू भीत 
असत, 

एकदा शक्तिमुनी वनात एकटेच फिरत भसता राक्षसांच्या दृष्टीस पडले. 
मग काय विचारावे? मुनी सावध होण्याभाधौच राक्षसानी त्याना करकचून 
वांधले व दावानल जठत होता त्यात टाकून दिले, पण तोवर्‌ ऋषि 
सावधान ज्ञा होते. अग्नि पासून रक्षण व्हावे म्हणून त्यांनी इदराची स्तुति केली. 
पण तोवर त्यांची शरीर शक्ति संपून गेली होती. मति कुटित क्षाली व स्तुति 
मंत्र भर्धेच राहिले. मुनि मृत क्षालि. 

इकडे शक्तिला येण्यास उशीर लागला म्हणून बसिष्ठ चषि आपल्या काही 
शिष्यां ह त्याला शोधण्यास निघाले. दावानलांत पडलेल्या आपल्या मूचधित पुत्राला 
शून त्याचा अपूणं राहिला स्तुति मंत्र त्यानी पूरणं केला व इद्राला आवाहन 

ल. 


ती स्तुति एकून इंदराने शक्तीला दावानलातून सोडवले इंद्र) चा अमृतस्पश 
्षाल्याने शक्ति मुनीला नवजीवन प्राप्त क्षाले 

वसिष्ठ ऋषि उदार चरित होते. त्यांच्या मनात कोणाही विषयी अपपर 
भाव नव्हता. सर्वाचेच कल्याण करावे अकी त्यांची भावना असे. त्याचप्रमाणे 
समाजाचे वा राष्टराचे अहित करणान्याना वश्च करून ध्यावे असेही त्यांचे मत होते. 
अशा त्या महर्षीच्याकड पंचजनाचे प्रतिनिधी व ऋषी जाऊन म्हण्‌ लागले. 

“ समाजात पर्रणान्या या मलीन तरत्वाना दूर करा, त्याच्या संगतीने इतर 
छोकहौ दुष्ट होतात. मलीन तत्वा चा सामना मात्र मंत्र शक्तिच्याच योगनि करता 
येतो." ऋषींनौ त्या सर्वाना धीर घरण्यास सांगितले. 

थोडघा दिवसांनी एक फारच भयंकर प्रकार डला. सरस्वती नदीच्या 
तीरावर एक महायाग चाकला होता. वसिष्ठाचे शंभर पुत्र त्यासाठी तेथे गेरे होते, 
यज्ञाला सुरुवात होते नः होते तोच वनात रहाणारे राक्षस यज्ञमंडपावर तुदटून 
पडले व त्यांनी त्या गभर वसिष्ठांचा संहार करून टाकला. हा समाचार कठतांच 
पंचजनांत हाहाकार उडालाः ४ 


२०७ वेद्‌ वोलिधा अनंत 


वसिष्ठ ऋर्षीना टदे क्ठले तेन्हा त्यांना आधात लागला. काय करावे 
ते सुचेनासे होऊन गेले. ज्या व्किणी हा भयंकर प्रकार घटका 
होता तेथे  जाप्यासाठी ते निधा. त्यांची पत्नी अष्वती व॒ सून 
अदुदयंती पण त्याच्या मागून निघाली. दुःखाचा हा आघात अदृश्यंतीला असह्य 
होऊन तौ पतीबरोबर स्वतःही प्राणत्याग करण्यासाठी सिद्ध क्षाली. ऋषि तिची 
समजूत घालून म्हणाले, ' माज्ञा पुत्र राव्ति गेला पण त्याचा पुत्र जो तुश्या 
उदरात वाढतो आदे मोठा मंतरद्रष्टा होढ व जगाचे कल्याण करील." दुःखी 
अदृदयंतीला हे मोठेव अद्वासन होते. 

पंचजन भरत एकत्र जमून ऋषींची प्राथंना करू लागले. त्यांनाही या 
संहारामृकरे फार दुःख आले होते. मीन विचयेचौ उपासना, करून भयंकर पापे 
करणान्या राक्षसांचा संहार केल्याशिवाय राषटराचे रज्ञण करणे शक्य नब्हूते. 

शोकग्रस्त ्ञालेले षि हृद्‌ शांत क्षाले, सरस्वतीच्या पवित्र॒ जलांत 
स्नान करून त्यांनी पवित्र मंत्राचे ध्यान घरले. त्यांच्या दिव्य दष्टीला इन्द्र व 
सोम साक्षात दिसू लागले. इन्द्रहा उग्र तर सोम दहा कोमरु भावनांचा देव आटे. 
केव उग्रता विनाशाला कारण होते. दोन्ही भाव एकवटले तर मलीन वासनी 
दर होऊन शुभ भावेना पसरेल. याच हेतूने राक्षसांचा संहार करण्यासाठी ऋषि 
स्तुती करू लागल. 

इन्द्र तथा सोम, जे राक्षत असतीस त्यांच्या मनात शोक व संताप प्रबल 
होवो. त्याच्या दुष्ट कार्याचा नाश होवो. अज्ञानाच्या अंघारात शरौरवदाने 
घूखणान्या विवेक~विचारहीन, दुसन्याचे अहित करणारे मूढ राक्षस~ त्यांना 
अडवून त्याची परभक्षी शकत नष्ट करा! 

षह दद्व सोम जाणून बुजून पाप करणारे, आक्रमण करणारे, इतरराना 
जत्या अग्नीत फेकून देणारे, खादाडपणे कनच्चेच प्राणी स'ऊन टाकणारे, असे 
जे भावतायी राक्ष आहेत त्यांचा तुम्ही संहार करून टाका. 

हि देवानो हे राक्षस मायावी भसून वेगवेव्छौ रपे धारण करून ते प्रजेला 
फीडा देतात. तरी त्यांचा समूढं नाश करून त्या दुष्टांचौ परंपरा पढे चालणार 
नाही असे करावे. 

ह इद्वा, राक्षसांच्या मायावी जोडधाहौ जगात संचार करीत असतात. 
त्याचा जीवित हैतूच मुढी “ काय खाऊ ? कोणाला खाऊन टाक्‌ ? कोणाला मारून 
टाकू ?' हा बसतो, त्यामुदे लोक त्यांना “ किमीदी ” या नावाने ओढलतात. ते 


वेद बोिका अनंत / २०८ 


काना परैची स्पे धारण कर्नः - भोयःभावडचा. माणसोना फसवतात- व. गित 
दाकतात्तः या मायावी जोडच्ाना तुमच्खाक्षिवाय कोणी मोढलू. सकत नाही. -तरी 
स्यानाः शोधूनःत्य््चा नाश करावा व-समाजावरील कलंक नाहीसा करावा”. -.-- 
या. प्रमाणे वरिष्ठ ऋषौ,“ राज्ञोघ्न.' सूक्तांचा जप करीत -असताच एक 
चमत्कार घड्न आला. एक. राक्षस वसिष्ठाच्च रुप घारण करून आश्षमात आत्त 
व सांग्‌ लला 
हे पंचजत, हे भरतजन, आत्‌ वसरलेठे वसिष्ठ खरे नसून मायावी आहेत. 
बेषधारो .आहेत त्याचे ते मंशरही खोटेच असून त्याच्या. योगाने. तुमच्याच कुलाचः 
स्वेनाश होईल 
त्याः राक्षघ्ाचरा मायावी ` वेष पाहून ऋषि व पंजजनही बडीभर विचारात 
पडले. त्या राक्षसाने गूरंच्या ` जआसततावरः वसून खन्या बसिष्ठांना तेथून चाकते 
दोप्याची -आज्ञा केली !- सत्य ` व मिथ्या याचो 'परीक्षाकरण्याचीः ही उत्तम सषी 
होती. वसिष्ठानीः सावधानतेने. सोमाला -आव्राहन केले. < नं 
“बरे आणि वाईट, खरे आणि लोटे यांची-.परीक्षाः विद्वान -माणते 
सहज , करू शकतात. प्रसंग येताच खरे कायः आणि. खोटे काय याचा 
निणंय सत्याना करता व्रेतो...खरे पाहता . सत्य -वः ` असत्य था विषयी 
शंकाच मनात येण्याचे कारणः. नाही. परंतु मायावी. सक्षस` असत्याला स्थापित 
करण्यासाठी. सत्याचा आश्रय चेऊ पहात-आदहे. त्या ` मुेच -खस्या ` खोटचाची ही 
स्पर्धा निर्माण क्षाली आहे. सवं कोमल भावनांचे रक्षण करणारा सोमः सत्य वे 
सरव्छ वाणीचे रक्षण करून असत्य दूर करो. विद्धानान्या विद्रत्तेचीः या निर्णयायोगे 
परीक्षा होतः माहे. देव सोम . याः ठिकाणी `उपस्थित. आहे. मिथ्याचारी, पापी 
राक्षसाला तो निर्चितच सोडणार नाही. नेहमी .षौम्य, ऋजु-भाव धारणः कर 
णारा देव सोमर परापीं माणसेअसत्याच्या आधाराने पुढे होताना पाहून इनदराचा 
उग्रभाव धारण करून पापी लोकांचा नाश्च करतो. 3; 
तषीच्या, दिग्य-वाणीमध्येः कांही भागकेच तेज-टोते, त्मा-मंत्राच्छा-प्रभावाने 
मायावी; राक्षस फलित काल्या सारलाःदोजन - गे. त्याने; -आश्चमांत -गुरुत्ेषाते 
प्रवेशः करण्याचे धाडसु केले-होते. जातः आपले. सप्र उषडकीसः येते कीः कायः या 
विचाराने तो. मस्वस्व होन. गेला. तरीही उसने अवसान. अगरून तो म्हणाला, 
“तुमचे म्हणणे खरे बसेर तर ते सिदध करून. दाखवत्ता १ ` 11; `: ; 
7 मुनिबर वसिष्ठानी त्याचे ` ते -न्हान तात्काठ स्वीकारे; व ते-बों 
ले, “ मी; जर अनृत-देव असेन खडीन,, लोक्या; देवतां चाः. प्रुजक -असेन, , तर 


२०९ / येद वोकिला-मेते 


माषे जीवन व्यर्थं आहे असे मौ मानतो. हि अग्निदेव माह्या सवं कर्मचि तुम्ही 
सक्षी आहांत. जर मास्या हातून वाईट कमं घडो असतील तर तुमचा क्रोध 
माह्यावर उतरो. भिथ्याचारी, वेषधपरौ राक्षसाचे रूप तुम्ही उवडकीस आणवे.' 

“जर मी वसिष्ठ ऋषि नसुन मायावी राक्षस असेन तर या क्षणीचमी निष्प्राण 
होन. मी जर राक्षसी वृत्तीने कोणाचे प्राण चेतक्ञे असतील, कोणाच्या मनस्तापाला 
कारण क्षारो असेन तर माज्ञी पापेच माज्ञा विनाज्ञ करोत. मी खरा वसिष्ठ असून 

. समोर दिसणारा मायावौ राक्षस आहे. कारण माल्या शंभर पूत्राच्या शोकात मी 
बुडून गेको आहे आणि शोक-रदित असा हा मिध्याचारी मला आपण स्वतःच 
वसिष्ठ असल्याचे सांगत आहे." 

हा वेशधारी “ यातुधान ' असून मलीन विद्या जाणणारा भाहे. त्या विच्य 
योगानेच तो मला यातुधान ठरवृू पहात आहे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे येथे दोन 
राक्षत आहेत. एक तो स्वतःच वेषधारी अहै व मलाही तो वेषधारी म्हणत आहे. 
तरी भाम्हा दोषांमध्ये जो कोणी मिथ्या असेल त्याचा नाश देवांमधील श्रेष्ठ अशा 
इनद्रानेच येथे येऊन करावा.” 

याप्रमाणे वसिष्ठ मूर्नीनी इन्द्राच स्मरण करताच इन्द्र तेये प्रत्यक्ष प्रगट 
ज्ञाला. प्रत्यक्ष देवराजासमोर तो मायावौ कसा टिक्‌ शकेल ? तो उटून पून 
जाऊं लागला. परंतु देवराजाने आपल्या वच्राच्या योगाने त्याचा नाश केला. 
जमिनीवर पडता पडता पडता त्याचा मायावी वेष दर क्षाला व मूठचे अक्रा 
विक्रा रुष निष्प्राण होऊन पडले. भरतजन तो मृत देह वनात टाकून अले. 

या प्रसंगामूके ऋषींच्या मनात क्षोभ निर्माण श्चाला होता. इन्द्राच प्रत्यक्ष 
साह्य मि्रात्याने तो दूर होऊन त्यांचा उत्साह वाढला. समाजात मलीन विद्येचा 
प्रभाव वाढत चालला होता. यातुवान राक्षस त्या विचेच्या मायावी प्रभावाने 
भरताना त्रास देत होते. वसिष्ठ ऋरषीनी फिर्न ध्यान धरून राक्षोघ्न सूत्राचा 
जप सुरू केली, ते म्हणाले, 

“रात्री विचरणाव्यां धुवडासारली ही मलीन विद्या चय आहे. स्वतः लघुन 
दुस्यावर छपे आक्रमण करण्याची त्याची रीत आहे. इन््रदेवाच्यां प्रभावन 
त्यांच्या मायेच्या डिकन्या छिकय्या होवोत. त्या मायेमुरे अवरोधाचे पहाडचे 
पाड निर्माण क्षाले आहेत ते भंगून जावोत व राक्षसांचा नाश होवो- 

ह मरुद्गणांनो इन्द्राच दूत म्हणून तुम्ही सवत्र संचार करता. तरी ष्तः 
वेशाने फिरणाव्या राक्षसांचा तुम्ही संहार करावा. हे मायावी पशुपक्षी वैरे 
क्पेही धारण करतात व भल्या भोका रोकांना पीडा देतात, अशा उपद्रवी 

च 


वेव्‌ बोलिला मनत / २१० 


राक्षसांना शोधून आपण दूर करावे. यज्ञयागाच्या पवित्र कायात अश्यते 
आणणान्या या विघ्नाना आपण दुर करावे. 

“हे देवराज इद, भाकालात्ुन वीज पाडून या दैत्याचा संहार करावा. आपले 
पव॑, पवं धारण करणारे वजर चारी दिशातील राक्षसांचा विनाश करो. 

हे देवराज, मलीन विद्या जाणणाप्या दत्यांचा नाश करणारे तुम्ही 
पराशर प्रम हिसक आहात. कुन्हाड ज्या प्रमाणे मोढ मोठे वृक्ष पहाता पहाता 
तोडून टाकते त्याप्रमाणे विविध रूपे घेऊन फिरणास्या राकषर्ाचा तुम्ही संहार 
करता. 

हे राक्षस व धातुधान हे मात्र मलीन वास्ांनीच भरेते असून स्वतःच्या 
वासना पूरणं करून वेण्यासाठीच ते विविध रुपे घेत असतात, कामांघ राक्षस. 
वु बडांच्या गतीने, करोवौ शंडग्याच्या गतीने, लोभी कृत्याच्या रूपाने, अभिमानी 
गशडाश्या रुपात मदमस्त॒गिधाडाच्या रुपाने भटकत असतात. त्यांच्या अथवा 
मनाप्रमाणे ते कोणत्याही रुपात भटकोत परंतु ते इतराना पीडा देतात. इतरांचा 
नाश करणान्या त्या दृष्टांचाच नाश होवो. या राक्षसांची मदांध अशी ओ पुरुषांची 
जोडपीहौ फिरत असतात. लाणे पिणे व भोग हैच याचे काम भसते. चचौही 
फक्त त्याचविषयी चाललेली मसते. अशा स्वार्थी राक्षसांचा संहार करा. 

“माता धरती धरणीवर होणान्या पापापासून, अंतरिक्षे देव मधल्या 
वातावरणांतील पापापामून, व स्वर्गातील देव॒ भाकाश्चातील पापापासून आमचे 
रक्षण करोत. 

“है देवराज इद, मीन विदेच्या योगाने दुसव्यांना मारणाव्या मायावी 
राक्षसांना तुम्ही मारून टाका. जी राक्षसौ माया ली रुप घेऊन दुसर्याना कपटाने 
बंधनांत टाकते त्या मायेचा तुम्ही संहार करा. वनस्पतीच्या मूक्ाशीं असणाव्या 
मलीन तत्वा व अक्रा विक्रा देवतांची पजा करणारे दैत्य उदया सूर्योदय 
होण्याआधीच नाञ्च पावोत.* 

“हे देव सोम,है देवराज दद, तुम्ही आपल्या डोढर्चानी सारेच पहात आहांत. 
तसेच तुम्हौ सदा जागृत रहाणारे आहांत. तरी आपल्या दिव्य शस्वरास्त्राच्या योगाने 
राक्षसांच्या मीन विद्ांचा नाद कर्न टाका.“ 

या प्रमाणे ऋर्षीनी संतापून राक्षोघ्न सक्त गायके आहे. तथापि त्या 
क्रोधाच्या भरातही कोणा एका व्यक्तीच्या वा जातीच्या संहाराची -इच्छा व्यक्त न 
करतां इंद्र, सोम, वरुण वगैरे देवांची पुनः पुनः प्रार्थना करून काम करोधादि मलीन 
वासनांना वज्ञ होऊनच पापी रोक पापाचरण करतात तरी त्या मलीन वासनांबा 


२११ । बेद बोलिला अनंत 


नाक्ञ कन लोकांना पृण्यमागं दालवावा अशी विनवणी केलेली आहे. भावनावश 
ˆ ऋषीचे हदय देने, करुणेन भङ्न येते. स्वतः मंत्रवि्ेचा उपयोग परदितासाठी 
करीत आहेत. परंतु मलीन विदयेच्या प्रयोगाने जगाचे अहित होत असल्याचे त्यांच्या 
ध्यानात येते. त्यांना साध्य असलेठी मंत्र विध्याही मलीन असून तेही यातुवानच 
आहेत, भसा भाक्षेप त्यांच्यावर येतो तेब्हां त्यांना तो आघातजनक वाटतो. 
साध्या आणि सरढ स्वभावाचे ते ऋषी शपथ घेऊन सांगतात, (जर मी मीन 
विचेची उपाप्तना करणारा यातुधान असलो तर माया पापाचरणाच्ा योगानेच 
माज्चा मृत्यू होवो." 

वदणाची स्तुति-प्राथंना करतांना ऋषि आपल्या अपरावाचा स्वीकार कर्न 
त्याच्या मागची कारणपरंपराही दन्‌ करतात. त्यांतून वऋषीचा साधा सरठ 
भक्तिभाव स्पष्ट दिसून येतो. 

शविति ऋर्षीच्या मृयूनंतर अदृद्यंतीच्या पोटी आं दरष्टावू पवित्र पुरुष 
जन्माला आला, त्याचे नाव होते पराशर. त्याच्या आईने शोकामूठे भर॑तप्त होऊन 
“ सवं राक्षसांचा नाश कर ' अशौ आज्ञा केली ते्हा पराशरानी एक याग करण्याचा 
संकत्प केला. भशा कारणाने केलेला यज्ञ शुद्ध वा सात्विक असणे शक्य नव्हते. 
कित्येक मारक व अशुद्ध द्रव्यांचा त्यात उपयोग करावा लागतो व मंत्रही कल्याण- 
कारक नाही पण उलटे विनाशकारक जपावे लागतात. असे प्रयोग अभिचारक- 
मीन असतात. समाजाला ते हानीकारक ठरतात. 

पराशर ऋषि अखा अभिचारकं याग करणार आहेत हे जेष्हा वतिष्ठाच्या 
कानावर गे तेन्हा त्यांनी पराशराला बोलावून सरकभावाने सांगितले, 

वत्स, आपल्याला देवांच्य। कृपेन दिव्य मंत्रांचे दर्शन होते, आपे जीवन 
शुद्ध व सरठर आहे. आपली परहित व कल्याणाची भावना सोडून मलीन भभिचार 
भ्रयोगात आपण पडलो तर आपण आपला घमं सोडून हका घमं स्वीकारला असे 
होईल. ते आपल्यासाठीं निरिचितच योगय नाही. 

हे पत्र, आपल्या अंगणात असलेली अग्निश्ाला शुद्ध व पवित्र आहे. त्यात 
भ्रगटङेला अग्नि पवित्र कार्याची प्रेरणा देणारा अहि. भापण अज्ञानामूठे व्यक्तिगत 
स्वार्थाकडे परहातो पण म्हणून अग्नि अशुद्ध किवा मलीन थोडाच होतो? 

अभिचार प्रयोगासाठी अशुद्ध व मलीन स्थानी भसरेल्या अम्निचा उपयोग 
करावा लागतो. तसे पापकमं आपत्या हातून होऊ नये म्हणून तू अग्नीचौ स्तुति 
कर. र 9 
ह अग्निदेव, हिसकं राक्षसंपासुन आमचे रक्षण करा. हे बलवान अग्नि, 


वेद्‌ बोलिला जनत / २१२ 


पापकर्मपासून आम्हाला वाचवा. आम्ही तुम्हाला पवित्र व शुद्ध हवि भर्पण कस्तो. 
आमची धनसाधने शुद्ध असोत. 

महर्षीची पवित्र वाणी एेकून पराशर ऋषीन अभिचारिक प्रयोग करून 
राक्षसांचा संहार करण्याचा निणंय सोडून दिला. परंतु त्याच्या मनाचे समाधान 
होत नव्हते. माता अदृश्यंतीची करुण व्ययित मूर्ती त्याच्या पुढे उभी राहुन जण्‌ 
त्याला विचारी, “ आपल्या पित्याच्या आत्म्याल। शांति मिक्रावी म्हणून तु काय 
केकेस ? त्याचा उद्धार कषा करणार आहेस ?" 

पराशरांच्या जवठ याचे उत्तर नन्दते. अनुभवी वसिष्ठ महपि पुत्रवधू 
अदृश्यंतीची मनोवेदन। जाणत नन्हते भसे नाही. स्वतःचा पवित्र व समथं पुत्र 
राक्षसांच्या हातुन मारला गेा त्याचे दुःख त्यांनाही होतेच. परंतु वैराचा ताश 
वैर करून होत नाहो. त्या अंघ परंपरेने वंराची आग पसरतच रहाते हे ते ज्ञानी 
ऋषि जाणून होते. जीवनाचा सखोल अनुभव वेतत्यामू@ मृत्यू चीही त्याना स्पष्ट 
कल्पना होती. मृत्यु हा जौवाला भनिवायं आदे. तो केन्हा व कसा येतो ते कठतहो 
नाही. पराशर ऋणीना हे सत्य समजावृन सांगण्यासाठीं ते म्हणाले, 

"हि वसिष्ठ, है पत्र! ज्या कुलात तुञ्ञा जन्मक्षाला ते वसिष्ठ पुरुष 
इन्दरियाना वश क्न प्राणतत्वाला प्रेरणा देणारे आहेत. मी वसिष्ठ बहे. तुता 
पिता वसिष्ठ होता. व तुही वसिष्ठ आहेस. आपल्या कुलाचे यश॒ उजलेल, वाढेल 
असे उत्तम ब्रह्मंत्र तू जप. त्यांच्या योगाने प्राणांचा देव इन्द्र प्रसन्न होर्इल. शुध 
व॒ पचित्र यज्ञाचा संकल्प करून त्याची रचना कर. व त्या यज्ञ प्रसंगी इन्द्राचा 
महिमा गा. स्या देवांमध्ये श्रेप्ठ अशा देवाचे पराक्रम व्रैलोक्यात विख्यात असून तो 
मक्तांची स्तुति आस्वेने ेकणारा नाहे. 

“ हे देवराज इन्द्र, मनात शोक संवेदनांचा आवेग दाटून येतो, मन व्याकृ 
होते, अविचार षडण्याचा संभव निर्माण होतो अशा वेढी तुमच्या स्तुतिचा घोष 
जागव की त्यामूढे संतप्त मन शांत होते. स्वतःचे जीवन कव्हां संपेल आणि 
कोणत्या क्षणी मृल्ु येईल हे कोणाला कढत नाही, तथापि जौवनाची लावी कमी 
करणारी अवम व हल्की कामे करण्याच्या अविचारातून आम्हाला वाचवा, व 
आमच्या पापांतून भामची सुटका होर अशा उत्तम मार्गाची प्रेरणा 
भम्हाला द्या. र 

हें देवश्रेष्ठ, पाण्याचा प्रवाह जसा वेगाने धावतो, गाई ज्याप्रमाणे वासराच्या 
कंडे घाव घेतात, त्याचप्रमाणे तुमची स्तुति करणान्या भक्तांच्या पुण्यकर्माचा भोघ 
पडे पुढे वहात जातो. आमच्या पवित्र यज्ञाच्या स्यढी तुमच्या रथाचे तेजस्वी अरव 


२१३/ वेद्‌ बोलिला अनंत 


तुम्हाला घेऊन येवोत व तुमची स्तुति भक्तिभावाने करण्याचे भाग्य आम्हाला 
लाभो." 

“ वसिष्ठ कुलात जन्मलेल्या पुरुषानो तुम्ही देवराज इनद्राची भक्ति करा. 
वचर धारण करणारा तो देवांचा राजा शुभ कामनेने तुमचे कल्याण करो. इन्द्राची 

स्तुति केल्याने आपण वीरजन व पशुधनाच्या साह्याने समृद्ध होतो व आपला 
सवं शोक संताप दूर होतो ” 

ऋषींची दिव्य वाणी एकून पराशरांचे मन शांत क्षाले. शोक व संतापन 
उद्विगन होऊन पित्याच्या वघाचा सड वेण्याचा आवेग ओसरला. जीवन व मृत्यूचे 
रहस्य त्याना उमगले. मूत्यूला जिकण्याचा उपाय पण असला पाहिजे असा विचार 
मनात्‌ येऊन व्यान नत्र तापूवंक आपी जिज्ञासा व्यक्त केली, “ भगवन्‌, आपण 
सांगितले प्यावहून सवच मृत्यूला वश होतात असे दिसते. त्याच्यापासून कोणीच 
वाचू शकत नाही. पण त्यालाही जिकण्याचा मागं नाही काय ?' 

। पुत्रा, तसे पाहिले तर जीवन व मृत्यू हे एकाच देशेचे दोन प्रकार आहेत. 
जन्माला येतो तो मरतो व मरतो तो पनः जन्म घेतो. जन्म-मरणाच्या या चक्रातुन 
मुवत होऊन अजर व ममर होण्यासाठी मृत्युंजय महादेवाची उपासना हाच एक 
मागं आहे. 

हे पतर, मृद्युजय महादेव है दद्राचे स्वेरप आहे. खद्राच्या बरोबर तीन अंबा 
माता सर्वाचि कल्याण करतात. म्हणून त्याला त्यंबक असे म्हणतात. या तीन 
माता महादेवाच्या सन्निध राहून विश्वाचे सूजन, पालन व संहाराचे कायं करतात. 
आलस, शोकं व चिता यापासून मुक्त असकेल्या भक्तांचे त्रयंवक महादेव पालन 
करतो. भक्ति व सदाचार भक्तजनांना निभंय करतात. व्यंवक हा सुगंधस्वरप व 
पुष्टिव्धंकं देव भाहे. फठ ज्याप्रमाणे पूणं पिकताच वृक्षाच्या बंधनातून सुटते 
स्याघ्रमाणे कतंब्यकमं परिपूर्णं क्षाल्यावर मानव मृत्यृच्या बंधनातुन सुटतो. सरे 
पातां मृत्यु हा माणसाला बंधनातून सोडवणारा आहे. मानवाच्या अंतःकरणांत 
वसणारा प्रेरक देव हा आत्मा असून तो अजर व अमर आहे, त्या आत्म्याी 
असलेला संबंध तुटला तर माणूस जिवंत असूनही मेल्यासारखाच असतो. जीवनाला 
चैतन्य देणारा देवं तोच मृत्युंजय महादेव. तो आपल्याला मृत्यूपासून सोडवतो पण 
अमरत्व देणास्या अमृत भावाञ्ची असलेला धागा तो तोडीत नाही. त्या व्यंबकं 


देवाचे आपण यजन पजन करू या. 
मृत्युंजय महादेवाचा हा दिव्य मंत्र एेकून पराज्ञर ऋषीना नवी प्रेरणा 


मिन्राली, महषि वसिष्ठांच्याकड्न मृत्युंजय विदयेचे रदस्य जाणून पेठन ऋषीनी 
माता भदृश्यंतीला पण नवजीवनाची प्रेरणा दिली. वसिष्ठ कुलांतील सं ऋषीनी 


वेद्‌ बोला अनेत / २१४ 


जमून च्यंवक यागकेला. त्या महायायाची पूर्णाहुति करताना शती पाठाची सूक्ते 
म्हणून जगाच्या कत्याणाचौ भावना व्यक्त केली. वसिष्ठ ॒चऋ्षीच्या त्या सूक्ताति 
सवं देवांचां महिमा वणन केलेला आहे. विश्वातीक सवं शुभ भ्रवृत्तीचे देव 
विदवेदेव सर्वाचे हित करोत अशा शुभ भावनेने केलेला हा स्तुतिपाठ सर्वाना रं- 
म्हणजे सुख देणारा होवो अकी त्यांत प्राना केरेी आहे. सवं वसिष्ठ पी 
शांतिपाठ मोठ्या आनंदाने गाऊ लागले. 

“ आम्हां सरवाच्या सुखाची व हिताची वृद्धि होवो. इद व॒ अग्नि रक्षणाची 
साधने, इंद्र व वरुणु अन्न जलाच समृद्धी, इद व सोम सजने बल, इद्र व पूषा 
पोषण शानित देऊन आमचे कल्याण करोत- 

आम्हाला सुख, भग-भाग्य- प्रदंसा, कीर्ती, विशाल बुद्धि, धन, सत्य भाषण. 
यम~ नियम, श्रेष्ठ शष, ` धाता आणि र्ता, विक्षाल पृथ्वौ आणि बृहत्‌, रोदसी 
तसेच देवांचे हवन पूजन, स्थिर ज्योतिरुप अग्नि,मित्र, वरुण, पुण्यशाली जीवांचे 
सुकृत पुण्य, वायुची प्रेरणा (यांचा लाभ होवो) चावा पृथ्वीच्या पूवं कालातील 
हवनांत, भंतरिक्षातील सूयोच्या दशंनात रोकपालांच्या विजयात (असलेले) 
सुख आम्हाला प्राप्त होवो. 

वसुंज्या सहित इन्द्र, आदित्यांच्या सहित प्रगंसेस योग्य असा सूयं, शट्रांसहित 
महादेव सद्र व कठादामतिसहित त्वष्टा प्रजापति अम्हाला सुख देवो. 

सोमयागाची साघने, सोमरस, म॑त्रपाठ, खल व बत्ता, विविध याग पचि 
प्रमाण, ओौषधी व वेदी सवं भाम्हाला सुखदाय होवोत. 

आम्हाला जती देष्यासाठी तेजस्वी सूर्याचा उदय होवो. दिशा उजढ्रोत, 
पवेत स्थिर होवोत. सिषू सरिता भरभरन बाहोत. माता अदिति ब्रताच्या 
योगाने, मरतगण वेगाने, विष्ण पूषा, सवं भूवने व वायु आम्हाला सुख शाती 
देवोत, दिवस! आमचा रक्षण कर्ता देव सविता व प्ेरणादायी प्रकाशवती उषा- 
मेव पर्जन्य, सवना सुखी करोत. आमचे क्षेत्रपाल (शेतकरी) सुखरप असोत, 
विदवाला व्यापून रहाणारे व दिव्य भ्ररणा देणारे विश्ेदेव. आम्हाला सुल 
देवोत. देवी सरस्वती विविध बुद्धी व प्रेरणा देवो, यज्ञाचे . ऋत्विज, धनाचे दान 
देणारे यजमान तसेच पृथ्वीवर ब अंतरिक्ञात वहाणारे जलप्रवाह आम्हाला 


सुखशायी होवोत. 
( आम्हौ वसिष्ठ कुलांतील ऋषि सर्वच्या कल्याणासाठो हा नवा शांतिपाठ 


गात आहोत. हां पाठ सवं देव एेकोत, पृथ्वी, अंतरिक्ष व आक्राशात वास्त करणारे 
सर्वे देव आमची स्तुती ठेकून प्रसन्न होवोत, आमच्या यज्ञात भाग वेण्यासाठी 
य वोत. ~ + 


२१५ । वेद बोलिला अनंत 


{ ` > गोमती नवीच्या किनाच्यावर-एकः पणकटी होती. स्यात, घोर "अंगिरसाचेः 
पुत्र कण्व ऋषि आपल्या पत्नीसह रहात. 

घोर भंगिरसौच्यों दुंसव्यो पुत्राच नवि प्रगोयः गुरकुलातील अभ्यासक्रम 
धू्णं कङन आपल्या ` पित्याच्यां अजेप्र॑माणे प्रगायं अपिल्यौं वं डीले ` भावाजवढ राट 
कगे ५ न + 5 ता काहि (पा 

कण्व व प्रगाथं हे दी्षेहीं भीऊ क्षि होति. 'कवि होति: त्याचे जीवन साधे 
ये सर हौतेः ऋषिची पत्नौ मधु्ाषिणी ओणि 'सेवीतत्परे होती 
` ` एकदा सका वी फठे फ व समिधौ आंणण्यासादी प्रगाथ वोजारज्ां 
मरनात गेका होता, कण्व ऋषीना कोठे बाहेर जावयाचे होते. ` ` ` ष 


मित भाणि डोगथात भरून राहिठेला स्त॑ह दौच तिची आभूषणे 
तिन यौवन. शोसंडत. होते स ; 
>  ऋषीनी भावप: दृष्टीने -तिच्याकडे पहात भ्रस्तः केला “प्रगाथ कोठे-गेला ?, 

* वनामधे फले फे च समिधा आणण्यासाठी गेले असतील, साधे वृस्ढ 


मैवं गोला अनंत । २१६ 


५... “व्याला. जसःसंमण्छ ! जाता जाता. ऋषीनीः सूचना क्री. : वल्कल कालो- 
दीस मारून; हातात-कमडल्‌ ,वेऊन, पायात . लडावा घालून: ऋषि निषाले,; जाः 
जाता लडावांचा खट्‌ खट्‌ आवाज येत होता. वनाच्छा वटेवर. चछषीच्या मनाठ 
विचार आला, 

। “माज मी आश्रमतुन बाहेर पडताना पत्नीला, प्रगाथाला संभाकं अस का 
वरे सांगितले ? ती काय त्याची सेवा करीत नाही ? की माक्ष्या समोर सेवां करते 
आणि. मास्या मागे वेगक्रीच वागते-असे काही भषू शकेल ?“ 

_ तरंगामागृनं द्रा तरंग मनात उठला ! मौ नसताना ती व प्रगाथ आश्र- 
मात दौधेच. दोघेही तरुण ! त्याच्या मनातं पाप अले तरं ? आणि संभाढाबि 

गते ते खरीलाच. पुरुष काय ? पण छे हे योग्य नाही. पाप घडले तरती दोहौ 
सुमभागीच ! उलट खी काय बोलून चालून . अबला. व्रत आणि तप .आचरणान्या 
पुरषानेच संयम ठेषायला हवा. पण ते कसेही असो. या दोघाना .एकटे ठवतां 
कामा नाही हे खरे! मी.नसलो तर ्ाहीच्यावाहीच्‌ होऊन. वसायचे,! 

मनात हा विचारांचा गोध चालला होता, पाय॒ही. चालले , होति. मन 
विचाराच्या मागन. सैरभैर धावत .होते. त्यामुढे,पाय कोठल्या मार्गाने, जात आहत 
तिक्र, लक्ष. कोण, देणार ? ऋषि निविड वनात मागं चुकले. काया. भाणि मन 
दोन्ही, श्रमजाल्नात, गूरफटून, गेली कतै 

निविड रानात खडावांचा अवाज वेईनासा क्षाला तेव्हां मागे. चुकून भलती- 
कडे आल्याचे ऋरषीच्या ध्यानात अहे. ते थवक्ले. परण न, मात्र विचाराच्या मागून 
भरकटायचे थांवले नन्दते, आपण मार्ग चुक्लो. ह, -उमृगल्यावर . ऋषीनी , आश्रमा 
क्डेच प्रतण्याचे ठरवले. आणि आल्या मागनि, ते प्रत. फिरले 
1८: < इकडे. प्रगाथ फुल फठेऽव समिवा.आणण्यासृठी आपल्याच : तदा , बराच 
दूरवर जाऊन पोचला. एकाएकी त्याला आठवले भापलेः वधू;आज. बाहिर जाणार 
होते, लगव्रगौते। फठादि, सामग्री गोद्रा-कल्न्‌, तो प्रत फिरला. । 

ऋषिपस्नीने ऋषि गेल्यावर गाला चरण्यास्ाठी -सोडकी.; वासराला प्रमुने 
कुरबरालून, दावणीला बांधले, अग्नि शाछेतुन,जगनि-आाणला, अज तिला, उपवास 
हेता. तषीही येणार नब्दते.. अप्नः मात्र -्रगायासपढीच स्वयंपाक कटावयाचा, 
होता. व्याला गोड दही ाणि.भ।त.-फार मावडे. तिने, भात्ताचे आघण ठेवून तादु 
निवडण्यासाढी ताटात -बेते . व . ती, अगात जाउन्‌, ताद, निवड लागली. 
थोड्याच वेकराने प्रगाय येऊन पोना. इकडे. तिकडे पहात्‌ वो, म्हणाला, 
+; * वहिनी + दादा गेले. वाटतं ? यए-समिघा बापि-फुके मू, कोदेऽतेव्‌ ?' 


२२१७ वेदं बोला मनतं 


ऋषिप<नीने दिराकड प्रेमाने पाहुन न बोक्ताच फक्ादि सामृप्रौ ठेवण्याचे 
जागा दाखवली, ती तेथे ठेवून प्रगाय आपल्या भावजयी समोरच एक दभोचे आसन 
पडते होते त्यावर जाऊन बसला. 


“ हृदश, फार दमलो आज. कोठच्या कोठे दुर गेखो नी मग एकदम आठवले 
आज ददाना बाहेर जायचे आहे- मग जी धूम ठोकली इकडे येण्यासाठी ! 
वहिनी, मांडीवर डोके टेकून ज्लोपावेसे वाटते आहे वघ ! 

भल्या भोढचा मनाच्या त्या ऋषिपत्नीने दिराचे डोके मांडीवर घेतले. 
त्याच्याही मनात कोठला विकार नब्हता आणि तीही त्याला पूतव्रासारखाच मानीत 
होती. 

तेवढचात खडावांचा खट्‌षट्‌ आवाज कानावर आला. तिला नवल वाटले 
आणि सहज तिच्या तोंडून प्रदन बाहेर पडला, ^ आज अध्यावङूतच परत येणं 
क्लालं वाटतं ?' 

पण तिचा प्रन एकण्यादतकी आणि त्याचे उत्तर देण्याइतकी स्वस्थता 
कोणाजवढ होती १ आपल्या बायकोच्या मांडीवर डोकं ठेवून निजलेल्या भावाला 
पाहुन ऋषीच्या अंगाचा नूखता तीठपापड काला होता. मागं तुडवौत आत्यामृकर 
श्रमही क्षाके होते. विचारांच्या तरंगानी मन व्ययित ज्ञाले होते भाणि डया 
पदे ते द्य दिसताच राग आवरेना्ता क्नाङा. रागाने लाल होऊन थरथरत 
त्यांनी विचारले, 

“ पापिणौ ! तृक््या मांडौवर हा कोण क्षोपला आह ? ' 

" आपला धाकटा भाऊ प्रगाय. ' तिने सरढपण उत्तर दिले. 

“हं, मला वाटतच होते ! मी नसो की येथे असेच कादीच्यावाही होत 
असणार ! ' बोलता बोलता क्रोधाच्या भरात ऋषि पृडे ज्ञाले आणि शांत श्लोपटेल्या 
प्रगाथाला त्यानी लाथ मारन उठवले. 

“उठ दुष्टा ! पापी माणसा ! ही तपोभूमि अहि-काही मदिराघर नाही 
दिवसा ढवढघा क्षोपा कादायला ! " 

"दादा! मला क्षमा करा. माक्षी चूक ज्ञाली. जाग येताचप्रगायाला 
आपकी चूक उमगली. ऋषिचे पाय ध्न त्याने क्षमा मानितली. " दादा-तुम्हौ 
माज्ञे मंत्रदाति, गुरु. तुम्हीच माज्ञे वडील ! मला क्षमा करा ! ' 

चहं} आणिहीस्त्री ?" ऋषीनी रागातच विचारले. 

ष्ही? ही माक्षी माता! मा्षीचछ्तरछाया!” 

ऋषींच्या पाया पडेल्या प्रगायाने उदून ऋषिपत्नीला वंदन केले, गाने 


वेद बेलि मनत / २१८ 


, बासराला चाटावे तजा प्रेमाने त्याच्या पाठीवह्न हात फिरवून ती म्हणाली. 
“वत्स प्रगाय ! त्‌ आणि तुक्षे दादा दोषेही मंत्र द्रष्टे आहत. मोठे ऋषि 


आहात. स्नेहवंधाने एकमेकाशी बाधके गेलेले आहांत. तुक्षे कल्याण असो पुत्रा 1 * 
प्रगाथाने पूनः ऋषींना वंदन केले. व तौ म्हणाला, 

* आपला जपराधी मुलगा आप्या पाया पडतो महे ! ' त्या दोाचे आई 
लेकरासारखे भरेम पाहुन ऋषि परत विचारात पडले. त्यांचा राग मावढला, 
पाया्ची वाककेत्या प्रगाथाला उठवून त्यानी पोटाञ्ची धरले व त्याला प्रमान 
आशिर्वाद दिले. ॥ 

“ वत्सा, मीच श्रमिष्ट क्ञारो होतो ! वनात जाताना मागं चुकलो णि 
विचारांच्या तरंगात मनही भरकटत गे. त्यात डोढचाला जे दिसले त्यामूमे डोके 
अगदीच फिखून गेले ! आता क्रोधाचा आवेग घरला आणि खरे काय ते उमगले. 
तु माक्षा धाकटा भाऊ आहेस. आजपासून मी पत्र म्हणून तुक्ञा स्वीकार केला बाहे. 

घोर पुत्र कण्व ऋषीचाः पत्र काण्व प्रगाथ म्हणून जे मंत्रदरष्टे ऋषिवर 
प्रख्यात आहेत तोच हा प्रगाथ । 


: २ आसंग आणि राह्वति 


सषु प्रदेशाचा राजा आसंग हा राजपि प्लायोगाचा पु, त्याची राणी 
शश्वति ही अंगिरा ऋषींची कन्या. राजा आणि राणी सवं प्रकारे सुखो होते. पण 
त्यांच्या मनाला एकच दुःख होते. 

“जे काही मिक्त ते दवी कृपेने भिकते." रणी मनाची समजूत धारी, 

“जसे करावे तसे भरावे." अशी राजाची मान्यता होती. सामान्यतः जीव- 
नातल्या घटना डत रहातात. कोणाच्याच मान्यतेला धक्का देण्यासारखे त्यांत 
काही नग्हते, प्रजेच्या मनावर मात्र वेगवेगछे प्रत्याघात होत. 

राजाच्या मान्यतेप्रमाणे चालणारे काही लोक होते. ते खाण्या पिण्यात 
आनंद प्रमोदांत दंग असत. सुखी असत. ते राजालाही सांगत शापण मिवे 
आहे आपण भोगवे. यात देवाचा संबंधच काय ? 

राणी जापत्या मान्यतेप्रमाणे व्रते करी. उपवास करी. राजाला ते आवडते 
नसे. दाने चावी, देवाची पूजा करावी ही त्याच्या मते दुज॑लतेची लक्षणे होती. 
राजा राणीला म्हणे, 


१अग आपणच देव आहोत. वुक्े इद्र विद्र कोणी पादिक अदित ?' राणी 


२१९ / वेद बोलिला अनल 


यावर काटीच बोलत नसे. त्यामृे राजा चि. व राजाच्या कठोर शब्दांनी 
राणे मन दुलावले जाई. 

याप्रमाणे राजाने परमार्थाचा मार्गं सोडून दिला होता. भोग आणि विलास 
हीच जीवनाचौ परम सिद्धो असे तो मान्‌ लागला होता. त्यामुढ प्रजेच्या सुख 
दुःखाची, शोक संतापाचौ विता. क्न न्यायनीति संभाढण्याची त्याची वृत्ती 
नाहीरी ज्लाली होती. | 

प्रजाजन राजाचा स्वार्थीपणा चालवून पेत, पण त्याचे भोग विला्तत्यालाच 
नड्‌ लागले. त्याच्या शरी राते देवी राजतेज त्यामूच्े मावदरून गेले. रोगानी शरीर 
पोखख्न निघाले. इन्दरिमाचे वीयं व सामर्थ्यं जतन करणारा इन्द्र ष्याला सोन 
गेका. 

देवांचा शाप म्हणा की भोगविलासांचा परिणाम म्हणा, राजाच पृरुषत्वच 
नाहीसे होत गेले वतो स्व्रीसारखा होऊ लागला. थोड्या दिवसानी तो ल्ञीच 
होऊन गेला. जीवन असह्य वादू काग. भोगविलास नकोसे होऊन गेले. खाण्या- 
पिण्यावरुन मन॒ उडून गे. कोणाच्या दृष्टीस प्ड्‌ नयेसे वाद्‌ लागे वतो 
अंतःपुरात एकांतवासात राहू लागला. 

राजाचा धीर सुटला. पण॒ राणीचे धेये कायम होते. पवित्र व्रते, तप, 
उपवास याच्या योगाने तिची काया कांचनासारखी शुद्ध क्ञाली होती. दान यज्ञादि 
धमे कार्यानी तिने प्र॑जाजनांना प्रसन्न केले होते. 

राज्यादोजारच्या तपोवनात मेधातिथी व मेध्यात्तिथी नावाच्या दोन 
ऋषीचा आश्रम होता. राज्यातौल पंचजनांना घेऊन राणी शदवतौ त्या ऋषीना 
शरण गेी ब राजाच्या विकृतीवर उपाय विचारला. त्या ऋषींनौ राजाच्या 
अवददोची कारण मीमांसा केली. 

“है राणौ, राजावर इंद्र रुष्ट ्ञाला आहे. त्याने राजाचा त्याग केला आहे. 
तो परत प्रसन्न क्षाला तर राजाची दशा सुघारेल. 

राणीने हात जोडून त्या उभयता ऋषींची प्राथेना केली, ' भगवन तुम्हा 
दोघां महधिवर देवराज इद्राची परणं कृपा आहे. तरीं त्याची स्तुति प्राथंना करन 
व्याला प्रसन्न करून राजावर कृपा करण्या्ताठी त्याला विनवावे. आमच्यावर कृपा 
कन आमचे येवदे कायं करावे." 

ऋषि यावर क्िचित हसून म्हणाले, 

“ राणी ! इद्राची आमच्यावर कृपा आहे हे खरे. पण स्या कृपेचे मोल रला 
माणकांनीं करता येत नसते. देवराजाला प्रसन्न क्न घेण्यासाठी त्रत आणि 


वेद्‌ बोिला मनेत / २२० 


नियमांचे पालन करावे कागते. संयमाचौ साघना करावी लागते. हे सारे राजान 
स्वतःच करावयास हवे. दुसन्याच्या तप त्याग आणि साघनेने राजाच कल्याण कसे 
होईल ?" 

राणीला त्याचे म्हणणे योग्य वाटले. राजाला ते समजावून सांगून ती 
त्याला घेडन आश्रमात आली. एका पवित्र पणंकरटीत राजा व राणी राहू लागले. 
तप व सयमाच्या साधनेन राजाचे विकार नाहीसे होऊ लागले. भाश्नमाच्या 
पवित्र वातावरणात मनाच्या शृद्ध वृत्ति जाग्या होऊ लागल्या. 

राजाच्या ब्रत, तप व उपवासात राणीही सहभागी होतीच. दोन्ही ऋषि 
चरांनी परण शुभ संकल्प करून राजाच प्राण व शरीराच्या ठायी नव्चतन्य 
निमोण केले. राजाची दुबंलता दर होऊन पवंवत्‌ दैवी राजतेज त्याच्या तोडावर 
दिसू लागले “ 

राजाने धीराने व संयमाने व्रताचरण व तप केले. राजाची काया पहित्या- 
सारखी शुद्ध व निरामय क्षाल्यावर राजा व राणी उभयताना इन्द्रयागाची दिक्षा 
देऊन ऋषिवरानी देवराज इन्द्राला प्रसन्न कर्न त्याला आवाहन केले. राजाच्या 
श्शरीरात देवामध्ये श्रेष्ठ अशा त्या इ्राने प्रवेश करताच इन्द्रिये वीर्यवान होऊन 
त्याच्या ट्काणी उत्तम पुरुषाची सनं लक्षणे दिसू लागली. ते पाहुन राणी 
आनंदीत क्षाली. 

अता राजा पूर्वीसारखा निःसंग, कामी, स्वार्थी राहिला न्दता, त्याने 
उभयता ऋषिवरांना सन्मानपूरवक आपल्या राज्यात बोावके, त्याच्या प्रेरणप्माणे 
दान, यज्ञ व सेवापूजेची कामे तो नित्यनियमाने कर लागला. प्रजेच्या जीवनातही 
स्यामे नव्या श्रद्वा व शुभ भावनेचा उदय क्षाला. 


३ : पवंत आणि नारद 

सरस्वती नदौ धीर गंभीर वहात होती. पाण्याच्या प्रवाहामुरे त्या प्रदेशाचे 
दोन भाग पडले होते. एका किनाय्यावर आरावत व दुंसग्या किनाग्यावर परावत 
प्रदेश. 

आरावतातील एका पणंकुटीत पवंत ऋषौ रहात. नदीचा प्रवाह उंचावख्न 
खाली वंहात जातो हा निसर्गाचा कम आहे. त्याचप्रमाणे नैसगिक स्वभावाला अनू- 
रुप असे भावही -जीवनाला अनु क्‌ असेच असतात. पर्वत ऋषि आपल्या नैसगिक 
वृत्तीच्या अनुरोधाने जीवन नगत होते, मनप्रमाणे वागत होते. आनंदा रहात होते. 

परावत प्रदेशांत एका पर्णकुटौत नारद ऋषिचा वास होता. त्याग व 
संयमाच्या योगाने त्यांनी आपल्या मनाला वण लावले होते. त्यामुढे मनही 


२२१८बेद्‌ षोलिला जनत 


नसगिक ` वृत्तीच्या मागून जात नसे. नदीच्या प्रवाहाला वांघ घालून पाण्याच्या 
प्रवाहाला वठ्वणे मोठे अवव ड असते. नारदाचा आश्रम वरच्या भागात होता. 
आणि त्यांचा स्वभावही प्रवाहाच्या विर्द्ध दिदोला. वर वरच चढत जाण्याचा 
होता. आणि त्या प्रयत्नातच ते सदा मग्न रहात. 

कण्व मूनीचे हे दोघे पुत्र होते. दोधाचे स्वभाव एकमेकाहुन वेगे होते, 
परंतु मातापित्याच्या वत्सल लालन पालनामूते त्याचे परस्पर संवंध स्नेहा होते. 
की वनातुन जाता येताना, की कण्वांच्या सभेत, तर कधौ सवन यागाच्या 
प्रसंगी स्याचौ भेट होई. अदा प्रसंगी अदिवनीक्‌मारांच्या जोडौ सारली त्याची 
जोडी शोभे, दोधेही एकाच स्वरात इन्द्र स्तुति गात. साम गान करीत. 

दोन्ही बाजूस सरस्वती वहात होती. त्याच प्रमाणे दोघा भावाचा जीवन 
क्रमही चालला होता. नारदाला वे मिढ्राला कौ आसन घालून निरोष करून 
समाधी नावण्यात्त आनंद वाटे. त्याचा वेक समाघीत कोठच्या कोठे निघून जाई 
पर्वताला वे होई तेव्हां मनाच्या तरंगामागून मनोरथ करीत वनातून, नदीं 
किनान्यावर तो फिरत राही. त्याचे दिवसं दिवस त्यात निघून जात. 


एक दिव पवंताच्या मनात विचार आला, नारदाला भेटून बरेच दिवस 
होऊन गे. आज तिकडे जावे. विचार येताच तो निघाला. नदीच्या तीरावर 
जाऊन उभा राहिला, नारदाक्ता भेटायचे तर परावत, नदीच्या पैलंतीरावर जायला 
हवे. आणि नारदाचा आश्चमही वरच्या भागात उंचावर. प्रवाहाच्या विरुद दिशा 
गेल्या खेरीज चालण्यासारखे नव्ते. एक मन नदी ओलांड्न प्रवाहाच्या विरुद 
जाण्यास नकार देत होते. तर दुसरे मन म्हण्‌ कागले नदोचा प्रवाह अनुकू आसो 
कर प्रतिकूल असो. मनोरथाला कोठलीच दिशा प्रतिकूल नसते. पुढे मागे वर, 
खाङी मनोरथाच्या गतीला कोटेच अवरोध नसतो. असा विचार क्न त्याने 
नदीत उडी टाकली. प्रवाहाच्या उल्टा दिशेने त्याङा पोहत जावयाचे होते 
मनोरथांच्या बढ़ाने ते साहस व धयं त्याला अगदौ सहज भिक. 

पव॑त नारदाच्या अ।श्रम।त जाऊन पोचला त्यावेी त्या कृटीचे दार आतून 
बंद होति. वेठ मिढाला की आपला भाऊ समाधी लावून वस्तो हे पवंताला माहीत 
होते. आश्वमाच्या परिसरात इकडे तिकडे फिरत तो वेक काद्‌ कागला. पोहुन 
आल्यामे तो थकून गेला होता. भूकही लागी होती. आश्चमाच्या बनभूमीतील 
फठे तोडून त्याने खाटली व मग क्रुटीच्या दारावर तीन वेढा टिचकी मारली, 
नारदांनी दार उघडले व चकित होऊन विचारले, “ अरे, पवेता, तु इकडे कसा ?* 


वेद बोलिला अनेत / २२२ 


“ बरेच ` दिवस क्षाले तुम्ही भेटला नव्हता, भेटण्याची इच्छा ज्ञाली, नी 
आरो." पवंताने सहज भावान सांगितले. 

श्षोपडीत दोधांना वसण्या एवढी जागा नसल्याने ते दोषे भाऊ एका 
क्षाडाखाली गार सरावरीत वसावे म्हणून चालू लागे. क्षाडावर पिकलेली एठे 
होती ती दिसेनात म्हणून नारदांनी आपल्या भावाला विचारले, 

“ पवता, या क्षाडावर पिकलेली फठे होती ?” 

“होती ना. मला खूप भूक लागली होती. मी ती तोडून खाल्ली.. 

" फठे तोडष्य।भाषी तु कोणाला विचारक होते ?' 

“ नाही दादा, तुम्ही आंत होता, आभि मला तर असह्य भूक लागी होती, 
पिकलेली फे पाहुन मला रहावकते नाही. म्या कडून काही अपराध क्षाला 
का?" मनाचे मानून चालणान्या पवताला आपले काही चुकले भसे वाटले नण्ते. 
परंतु सतत संयमाची साधना करणान्या नारदाच्या दृष्टीने अद्या लहान सहान 
चूकाच लोभ व कालसा याना वाढवून वेग देणाव्या होत्या. ते आपल्या भावाला 
म्हणाले, 

“ बंधो, तहान भूक काय भागून जाते. पण दुसन्याच्या वस्तुल। न विचारता 
हात लावणे हा निरदिचतच भपराध आहे. लोभाला वश होऊन तु हे पापकेले 
आहेस. 

“ दादा, तुमचे म्हणणे मी समजो. माक्षी चूक क्षाली. त्याबहुल तुम्ही 
कराल तो दंड भोगायला मी तयार ओहै, 

“वधो, तुला शिक्षा मी कशी करं? बन्या-वार्टाचा विवेकपुरणं विचार 
क्न, न्याय नीति समजून चाकरूणान्या एवाद्यः न्यायधिशाकडे जावयास हवे." 

“ दादा, असा न्यायाघीश येये कोटून आणायचा ?' 

“पिता कण्व मुनि न्यायश्रिय आणि विवेकी आहेत. आपण त्यांच्याकडे 
जाऊ." दोषे भाऊ उदटून कण्वमूनीकडे गेले, नारदाने फे न ॒विचारता षेतत्याचा 
आरोप केला आणि पकताने आपला अपराष स्वीकारला. भाणि होईल ती शिक्षा 
मोगण्याची तयारी दरंविी. त्या दोघांचे म्हणणे एेकून मनि विचारात पडले, 
कोठल्या तरी गंभीर प्रदनाचा विचार करावा तसा थोडा वेक डोठे  मिदटून त्यांनी 
विचारं का. डोठे उधटून ते गंभीरपणे बोट लागले, पण तोंडावर मात्र स्मित 


खेत होते. ते म्हणाठे, . 
" नारद, तुञ्ञा आरोप योग्यच आहे. पवेताने अपराध कंकेला आहे. पण तो 


ज्या अरथी अपरा स्वीकारीत आहे, त्याअर्थी तो क्षमेला पात्र आदे. त्याला दंड 
करण्याची भवस्यकता नाही. 


२२३ / वेद्‌ वोलिछा मंत 


> पिता; मी पवंतोल्ा क्षमां करतो” नारदं मोठ्चः मनाने लगेच म्हणाला. ` 
वण पेताला ते श्चेना. तो आग्रह्‌ वरन बसला, ` ९ 

पिता; दादा उदारं आदत. पण मला क्षमा नको अपराध घडला असेल 
तर दंडं भोगायलाच हवा क्षमा मागूनं अथवा कर्न उल्टी पापांची परंपरा वाढत 
जाते. शिक्षा भोगी कीं पोपाचा मू अंकुर सुकून जातौ. तरी भपण मलो 
शासन करा. ते भोगून मी माङ्या पापापासून मुक्त होईन. १ 

पतच हा निश्चय पाहून कण्वं मूनीनां बरे वाय्ले. ते त्याला हून 
म्हणाले, पवता, राजा वख्णाने न्यायनौतीचे नियम घालून दिलेले अहित. भणि 
ते नियम मोडणान्यांनो शासनहौ त्यानेच सांगून देवे आहे. त्या प्रमाणे पहाता 
तषे हात. तोड्न गराकायला हवे. कारण छोभाच्या लालसेने त्या हातानी. फटे 
तोडली. त्या भपराधाचौ शिक्षा त्या हातानी भोगांवयास हवी.' 
पतान निभेयपणे वरूणाचे शासन मान्यं कलन आप्ते दोन्ही हात कोपून 
घेतले. 
+) ~ सकाठ्चा प्रहरी आश्रमांतील मनि आपली नित्यकर्म करण्यात मग्न हेते. 
सरस्वतीचा प्रवाह संथ, अविरत वहात होता. पित्याच्या श्ञेभरमाणे 
नारद व पवेत दोषेहौ नदीवर स्नानालाढी गेले. स्नान कषाल्यावर 
नारदानी सूरयालाः अ्यं देण्याषाटी हातांची . ओंजढ् पाण्याने भरन घेतली. 
पर्वत ऋषीही नित्य नेमाने सूर्याला अध्यं देत - असत. वडील भावाच्या सृहवासाने 
आनंदीत क्ञात्या त्याच्या मनाला कापलेल्या हा्ताची वेदना जाण॒वत् नन्हती . 
इतकेच नाही प्ण, आपले. हात कापले आदत दे, त्याच्या लक्षुतदही . राहिले नाही. 
सवयीप्रमाणे अर्य देण्यासाठी , पाणी च्यव्र म्हणून - खाली. वदरून त्याने, आपले 
उरे हात पाण्यातः कुडवे -आणि एक्‌ मोठा चमत्कार षडला, कदीतरुत कमठ 
पुवः तसे -त्या्या ढोपरापाषून नवे सुदर हात्‌ बाहेर भेव त्याने भोज 
भून सूर्याला अच्यं दिले.  : ~ 1 ॥ 

नयारद हा चमत्कार पाहून आदचयंमुग ज्ञा, पर्वंतादाही आढ्वले, ' पले 
हात तर कूपन टाक. होते, मग हे दात कते नी कोटून आले ? ` . 
„> ही देवराज्ञः वरुणा कृपा ' कण्वानी. हसून म्हटले. आनंदाने. एकमेकान 
मनःपूवक भेटून ते दोधे भाऊ मापञपत्या आश्चमाकडे वठले. ह 


त 


` „ ४: लिश्ोकभाणि नाभाक. 0 
कण्व मूनि हे नृषदाचे पुत्र. दर दर डोंगराच्याः कप्रारीतः एक गुप गरोधूत 


= वेद्‌ `बेटिखा.अरनतः/ ९२४ 


काढली होती. तेथे ते रात्रौ रहात, दिवसा रानावनात फिरत. फठे. मुके शोधून 
भूक तहान भागवीत. र 
आजुबाजूच्या लहान लहान. गावातून वस्ती होती. ऋषीना ही गावे श्रिय 
होती. त्याचा स्वत.चा स्वभाव लहान मुलासारदा निरागसः, सरछ्र होता, त्यामृढे 
ते तेथील लोकांशी सहज समरस होऊन नात, सकढपासून संव्याकाठपर्यंत एवाधा 
गावात ते फिरत. गावकरी त्यांच्या अवतीभोवती जमत. दिवक् मावल्ला कीं 


मुनी आपल्या गृफेत परत जात. 
त्या बाजूच्या वनात बक नावाचा एक राक्ष रहात होता. तो गावकर्याना 


फार त्रास दई. अचानकच एखाद्या गावात जाऊन 'नासधूस करुन सारे गाव उजाड 
करन टाकी. त्याला -तोंड देण्याचे घाडस कोणी कर शकत न्ते, त्याच्यामू 
अशी कितीतरी गावे बुक्रीला मिद्राली होती. > 

भल्या भोठ्ा गावकर्न्यांनी आपले हे दुःख मृनीना मन मोकठे करन 
सांगितले. याद मूनीनी लोकांना दुःख दूर करण्याचे अद्वासन दिले व ते एकटेच 
त्या असुराच्या वनात जाण्यास निघाले, 

वक इतका करर व त्रसदायक होत कौ त्याच्या वनाकडे कोणी माणूसच 
काय पण पशुपक्ञीही सहसा फिरकत नसत. निर्जन नीरवतेमृठे ते वन भधिकच 
भयंकर वाटे. 

कण्व मृनीना भय कसे ते माहीतच न्ते. त्यामूषे त्या भयानक वाटेने पण 
ते निःशंक मनाने पुढे जात होते. आपल्याच आनंदात गुग असले ते मुनि बकाच्या 
रहाण्याच्या ठिकाणी जाऊन पोँचले. 

दुपारी वेढ होती, बक त्यावेकरी गाढ क्ोपला होता, त्याची मुलगी बाहेर 
अंगणांत फिरत हतौ. भापल्याच आनंदात मस्त असलेल्या निय मुनीना पाहून 
तिला मोठे नवल वाटले भसा मनुष्य तिने कधी पाहिलाच नब्हताः ! ती लगबगीनि 
मुनीच्याकडे गेली. आणि त्यांना सांग्‌ लागली. 

“वुम्ही कोण? वाट चुकून इकडे आलात कायः? हा निवास कोणाचा ते 


माहीत जहे ?' 
तिचे ते श्रदन रेकून मुनि मोका मनाने हसक व म्हणाले, “ देवी ! मला 
या लिकाणी पाहून तुम्हाला आचय वटके काय ? येष वक नावाचा असुर रहातो 
ते मला माहीत अहे.आणि मी त्यालाच भेदष्यासाढी जालो आहि, तुम्ही त्याची 
कन्या तर नाही ?" 
मुनिचे ते सर भावाचे बोरणे एेकून ती बसुरकन्याही हसून म्हणाली; 
मुनिवर { आपल्याला वाटते आहे ` तशा सरढपणे माहा पिल्याला भटे शक्य 


२२५॥ बेद बोकिला अनेव 


-नाही. तौ अत्यंत क्रूर व घातकी अहे. समोर दिक त्याा जीवे मारल्याखैरीज 
तो रहात नाही. पण आपल्याला पाहून माज्ञे मन भरून आले अहि, कोणत्या उपा- 
याने आपले त्याच्यापासून रक्षण करावे याच विचारात मी पडले अहेः आपण 
माज्ञे एेका. मी दाखवते त्या गुंफेत लपून रहा. माज्ञा पिता उटून वनात गेला की 
बाहिर येऊन माञ््या बरोवर विहार करा.” 

“ देवी असे ल्पून छपुन रहाण्याची काहीच आवश्यकता नाही. मला तुमच्या 
पित्याला भेटावयाचे अहे. मौ व्याच्याशी सख्य करण्याच्या इच्छेने आलो आहे. 
त्याप्रमाणे तुम्ही त्यांन। जाऊन सांगा. 

. मूनीचे ते सरढ भाषण राक्षसकन्येला समजेचना. मापल्या पित्याचे 
भयंकर स्वद्प ती ओकखून होती. समोर  दिसणान्या सुंदर, सर, 
तपस्वी मुनीवराला काठाच्या जवडचातून कसे वाचवावे ते तिला कठेन. मूनीना 
तिच्या मनातील गोधन कटठत होता. पण ते स्वतः निर्दिचतत होते, ज्या स्काणी 
बक असुर क्षोपला होता तेथे ते गेले. व त्याच्या डोक्यावरून मायने हात फिरवीत 
मोढधा प्रमक्रपणे बोलू लागले. 

“ बंधो, वक, उठा. जागे ब्हा. मी तुमचा भित्र. तुम्हाला भेरण्यासाठी आलो 
आहे. 

राक्षस क्लोपेतून दचकून जागा साला. आपल्या शेजारी एका माणसाला 
बसक्तेला पाहून त्याला विस्मय वाटला. तो काही विचारणार तोच मुनी भापल्या 
गोड प्रमढ वाणीने म्णा, 

“बंधो बक, मी तृमचा मित्र, मला भोठलके नाही ? आपली जन्म जन्मां- 
तरीची मशी भाहि. या संसाराच्या सागरात वहाता वहाता कोठे तरी भेट होते 
नी परत ताटातूट होते. 

बक चकित होऊन एेकतच राहिला. त्याने प्रेमल, गोड शन्द यापूर्वी कघी 
टेकलेच नन्हे, तो स्वतःच इतका कूर होता की त्याच्या घरातील माणसेही त्याला 
घाबङ्न असत. त्याच्याशी प्रेमाने बोलण्या इतके धैयेच कोणाला होत नसे. 
त्या प्रेमाने तो विरधढून गेला. आणि नग्रपणे हात जोड्न म्हणाला, 

"मुनिवर, मी तर आपल्याला यापूर्वी पाहिल्याचेही मला स्मरत नाही. पण 
तुमच्या शा्व्दानी मला तुम्ही जिकून षेतले आहे: “ मी तुमचा मित्र अहि " हे शन्द 
आज मौ पहिल्यांदाच कानाने एकतो आहे. तुमची वाटे तौ अन्ना मी आनंदाने 
पाठीन. म 

पण मी कुठे आज्ञा करायला आलो आहे ?. मी आलो आहे मैनी करण्यासाठी 


वेद्‌ ओलिला अनंत ( २२६ 


तुमच्या जव बल आहे, मला दैदव राने वुद्धि दिलेक्छो आहे बल आणि बुद्धी एक 
क्षाल्यावर किती तरी चांगली कामे होऊ शकतील. 

“तुमचे बोलणे एेकून मोठे नवल वाटते. कारण मैत्री करणे हे माच्या 
स्वभावातच नाही. नेहमी क्रूर कर्मे करणान्या माश्या हातुन चांगली कामे 
कशी होतील ? मी राक्षस, तुम्ही ऋषि. आपले सस्य कसे बरे होईल ?' 

“बंधो, मी माणृत्र आहे. आणि तूहौ माणृष आहेस, ऋषि आणि राक्षस हे 
भेद आपणच आपल्या मनाने निर्माण केले. आणि त्याप्रमाणे आपण वागत आलो, 
तुम्ही शुभ संकल्प केला तर तुमच्याही हातून चांगली, मंगल कर्मो का बरे होणार 
नाहीत ? तुमननेही जीवन त्यामुढे शुद्ध होर्घल. पवित्र होल. 

पि! अशा गोड गोड बोलण्यावर माक्षा विद्वासं नाही. तु मका 
फवण्यासाठी आला आहेस, तुला येथे कोणी पाठवले ते सांग. तुक्ष्या विषयी मला 
भेम वाट्‌ लागे आहे. तु माज्यावर जादुटोणा करुन मला वश करणार आदेष ? 
एरवी तुला पहातां क्षणी मी फाडून खाल्ले असते. असो. माज्ने एक काम करशील? 

" सांगा. मैत्री हटली की एकमेकांची कामे करायकाच हवी.” 

“पि, माज्लौ मृगी अगदी भोढ्ी माणि सर स्वभावाची आहे. या 
वनात रहाणान्या ऋषि मूनींच्याकडे ती नेहमी जाते. परंतु ते सवं तिचा तिरस्कार 
करतात. कोणी तिला आपेपणाने जव करीत नाहौ. त्यामृके तौ दुःखी कष्ट 
होऊन परत फिरते व माश्याकडे येऊन रते. मौ तिला समजावतो. मास्या मृलीने 
त्या सर्वाना फाटून खायचे सोडून असे रडत बावे है शोभत नाही. पण ते तिच्या 
स्वभावाशीच विसंगत आहे. त्या माल्या भोका पौरीकशी तू लग्न केलेस तर ती 
निदिचत धुखी होईल व तुजे माल्याव र मोठेच उपकार होतील." 

बकच हे बोलणे एेकून ऋषि मोठा विचारात पडले. ते एकटेच रहात 
असत. ग्नाचा विचारही आजवर त्यांच्या मनात माला नन्हता. परंतु राक्षस 
कम्येशौ लग केल्यास तिचे कल्याण होश हे स्हणणे त्यांना मनातून पदक व 
ते बकाला म्हणाले, 

“बंधो, तुमच्या पत्रीशी विवाह करण्यास मी तयार आहे, त्ये आपले 
भिच्रसंबंघ दृढ होतील. पण त्यासाठी आपी काही अट आहे काय ?" 

“ होय. माज्ञी एक अट आहे. ग्नानंतर तुम्हा दोधाना येथेच रहावे लागेल. 
माक्षी मृकूगी व परिवारातीर सवं माणसे तुमची सेवा करतील व तुमच्या आशेत 
रहातील." 

बरु राक्षसाकडे यताना स्वप्नातही त्याचा घरजावरई होऊन रहावे लागेल 


२२७ / वेद षोलिला भनंत 


अशी कल्पना छऋषीच्या मनात नव्हती. वकाला हिसेच्या मार्गातून परावृत्त करून 
मन्मार्गाकिडे वदरवण्यासाठी त्यांनी धघाडस केके होते. राक्षसाच्या त्रासाने भयभीत 
क्षालेल्या लोकाना निरिचित करण्यासाठी ते त्या वनात गेले होते, 

ऋषौच्या सहवासाने ककाचा स्वभाव वदलून गेला. क्रूर व धातकी कमे 
आपोभापच सुटली. मजुबाजूच्या गावातील लोक सुततात राहु लागले. त्या सर्वाना 
कण्व मनो उद्धारक देवासारखे पूज्य वाट्‌ लागले. 

बक राक्षसाची कन्या ऋषीच्या सहवासात पवित्र जीवन जगृ लागली. 
तिला दोन मूले क्षाली. एकाचे नाव त्रिशोक व दुसन्याचे नाभाक. एकाच माता- 
पित्याचे हे दोन पुत्र. पण त्यांचे स्वभाव एकमेकाहून फारच वेगे होति, त्रिशोक 
आपल्या मातामहाच्या वद्रणावर गेला होता. अंगानेही तसाच धडधाकट होता. 
लहानपणापासून हाणामारीही तशीच करू लागल. उलट नाभाक बापत्या पित्या- 
सारा सरढव ऋजु स्वभावाचा होता. 

कण्व मुनीनी लोककल्य।णासाठी संसार थाटला होता. त्यांचे काम क्षाल्यावर 
ल्या संसाराचा मोह सोडून ते परत आपल्या निजं न गुंफोत निधून गेले. 

सरस्वतीच्या किनान्यावर पर्णकुटी बांधून नाभाक राहू लागला.बकव 
त्याची पृत्रौ जग सोडून गे. पण जाताना आपला राक्षसी वृत्ती व क्रूर स्वभाव 
त्रिशोकाला देडन गेले. पूर्वं वकाचां त्रास होता तसा आता लोकाना व्रिशोकाचा 
त्रास होऊ लागला. स्यामूे त्रासून गेलेले प्रजानन नाभाकाला शरण गेहे वत्या 
छट्ठवादापासून वाचवण्याची विनंती करू लागले. 

त्याना धीर देऊन नाभाकाने समजावले. 

“ जसा कर्माचा परिपाक तदी मनाची घण आणि त्याप्रमाणे स्वभाव होतो 
कित्येकदा स्वभावातील तीव्र आवेग पावसाढघ्ात नदीला येणाव्या पराारखा 
अनिवार असतो. विनाशक असतो. पण पावसाद्धा संपा की तो वेग ओसरतो. 
प्रवाह शांत व संयमित टोतो. माक्षा भाऊ व्रिशोक यावी मोहाच्या भरात वहात 
चाललेला आहे. मातामहं बक राक्षसी त्याच्याच प्र माणे वहावत चालले ठोते. 
पण वे येताच ते जसे शांत क्षले तसा त्रिशोकही शांत होईल. त्यालाही सत्याचे 
ज्ञानं होईल. 

पण नाभाकाचे हे बोलणे नागरिकांच्या गी उतरे नाही. त्यांना तात्काठ 
उपाय हवा होता. ते निराल्च होऊन परत गे. नाभाकाला त्यांची दया आली. क 
तते वनात त्रिलोक रहात होता तेथे गेले 


वेद बोलिरा अनंत / २२८ 


दुपारी वे होती. त्रिशोक क्चोपला होता. त्याच्या उद्ाश्ौ वसून मधुर 


स्वराने नाभःकाने त्याला उठ्वले. 
“बंधो त्रिगोक, खृप क्ष।ली क्षोप. आता जागा हो." त्या गोड प्रेमठ शब्दान 


त्रिशोक क्षोपेतून जागा क्लाला. 

“कोण ? बंधू नाभाक ? दादा, तुम्ही इकडे कसे ? 

“बंधो, खूप खूप वर्षापूर्वी आपले माताम असेच दुपारचे क्षोपले होते. 
आपले पूज्य पिता कण्व मुनि आले त्यानी त्यांना क्षोपेतन उख्वे आणि त्या 
क्षणापासून मातामहांचा स्वभावच बदलून गेला ! ' 

“ दादा, स्वभाव वदलणे मोठे कठीण आहे. मातामहांच्यावर पित्याने नक्कौच 
काहीतरी जादूटोणा केला असावा. छे. छे. मला मान्ना स्वभाव सोडायचा नाही. 
दादा, तुम्ही आपल्या आश्चमात परत जा. मक्षे जे व्हायचे असेल ते होऊ दै. 
पित्याने स्वतःच्या इच्छे विरूढ कलोकांच्या हितासाठी एकातवास सोडून संसार 
याटला. त्यांचा तो स्वभाव तुम्हाका लाभला आहे. पण मला आपल्या आजोढाच्या 
वृत्तीच मिकात्या आहेत. त्या सोडण्याचौ, स्वभाव बदलण्याची मला मुढीच इच्छा 
नाही." 

"बंधो, भरेत्‌ हे काय बोलतो आहैष ? संसारातला त्रिविध शोक दूर 
करण्यासाठी तू जन्म घेतला आहेस. आणि आता तूच शोकाचा नी मोहाचा दास 
होमन गेलास? तृ जेषे जातोस तेये विजयौच होतोस, जसा बलवान असून 
आपल्याच स्वभावापुढे असे हान टेकतोस ? अरे जरा विचार कर. भापण 
कोणाची मुले? भापी आट जरी राक्षघकरुलात जन्माला भली होती 
तरी स्वभाव एखाद्या देवते सारा नन्हता काय? तिने जन्मभर 
त्रते केली. तप केले. तुस्यात ही दुंलता कोटून आली ? स्वतःच्या मान्यते पुढे तु 
पराजित क्षाछाप् ? तुशचया ठायौ चट आहे. समजूतदारपणा आहे. विवेक आहे. तु 
चीर आहेस. शूर आहेस सोडून दे तौ निबंलता,. तृक्ष्या अंतरी वसणान्या इद्राला 
जागव. आणि तृश्ष्या शत्रूचा नाश कर. तुह्या स्वतःच्या अंतरीची खूण पटवून घे." 

नाभाकाच्या शब्दांचा योग्य तो परिणाम क्षाला. वरिश्चोकाचा कठोर स्वभाव 
विरवढून गेला. नाभाकराच्या मांडीवर डोके टेकून आपण कंठेत्या दष्करतयाच्या 
पड्चात्तापाने तो रड्‌ लागला. आसानी त्याची सारी पापे वृत्ती गेली. व त्याचे 
सारे जीवनच नंतर बदलून गेत. भ 

नाभाक ऋषि होते. मंत्रद्ष्टे होते. त्रिशोक पण ऋषि ले, त्यानीही तपा- 
चरण क्न मंतरदशेन केरे. देवराज इंदराची स्तृति करून त्यांनी भ॑तररातीक देव 
जागृत केले. 


„ २२९ वेद बोलला मनत 


ष्‌: मस्स्य आणि अदिति 

यमूनेच्या तीरावर दोन्ही बाजूला लहान मोठ्या नावा इरत होत्या. 
तीरावरे धीवरांची वस्ती होती. त्याचं घर, संसार, सवंस्व सारे काही या नावाच 
होत्या, प्रवासी येतील त्यांना ते नौकेतुन एेलतीरावरून वैली राल। नेऊन सोडीत, 

दोन्ही तीरावरील धोवरचि संवंध गोडीचे होते. आपसात लग्न संब॑घही 
होत, मत्स्यकन्या एेलती रावरच्या माहे राहून पेरतीरी सासरी जात. कधी लहान 
महान भांडणेही होत. आणि सुखी संसारही घरोघरी नांदत. अशी प्रजा. 
पाण्याच्या तरंगावरच त्यांचा जन्म होई, पाण्यात खेढून बागढून ते मोठे होत. 
आणि त्याच प्रवाहावर होडी चालवताना त्यांचा जन्म पुरा होई. पाण्यातील 
मााच्यावरच त्यांचा निर्वाह होई. ते मासे पकडीत. खात. पण ते माशांना प्रीतही 
असत. त्यांच्यावर प्रमहीं करीत. याना जलदेवता मानून त्यांची पूजाही करीत. 
मोठे मासे लहान माांना गिद्धतात, जिवावर जीव जगतो या निसगं नियमाप्रमाणे 
ते जगत. 

या धीवरचि लहान मोठे संघ होते. व्या संघातून शासन व्यवस्थाही होती. 
ते आपल्या संघाचा नेता निवडून त्याच्या हाती शासनाचौ सूत्रे सोपवीत. 

असा एक संघ नेता गाधिराज महामीन संमद या नावाचा होता. एका 
तीरावसील प्रजा त्याच्या आज्ञेत असे, पण षक तीरावरीरू रोक व्याला जुमानीत 
नृते. पण मद उदार मनाचा होता. शास्नाचा दंड बाजूला ठेवून त्ने स्नहाने 
सर्वाना जिकून पेते. पैर तीरावरील नेत्याला सन्मानाने आपली कन्या व भाषलं 
राजदही त्याने देऊन टाकले. असा हा गधीराज सवं वीवराना मोढा प्रिय होता 
त्याच्या प्रमाचे राज्य एकत्री चालत असे. 

गाधिराज संमदाका एक पूत्र होता. व्याचे नाव मस्त्य. दोन्ही तीरावरील 
प्रजाजनांचे या राजकुमारावर प्रेम होते. सर्वंजण त्याला त्स्यराज म्हणत. लहान 
लहान नावात वसून तो व त्याचे. मित्र यमूनेवर जलविहार करीत. 

जीवन निर्वाह करण्यासाठी मासे पकडणे वेगल्रे. आणि केव खेढ म्हणून 
मारशाना पकडणे, मारणे वेगे. मोठे लहानाना गिक्रतात. तरी लहान मोटे 
सारेच मासे पाण्यात जन्मतात. व एकत्र नांदतातही. 

मर्स्यराजादा मासे पकडण्याचा नाद लागला. तो लहान मोठी जाढी 
विणून पाण्यात सोडी, भ्रवाहाच्या वि्ढ दिरोने नावा चाख्वौ व जाढी भरभकरून 
मासे पकडी. हा त्याचा रोजचा क्रम होऊन गेला. 

पाण्यातलते मासेही मस्स्य राजाला ओलू लार होते. त्याच्या नाढचा- 


द्‌ बोलिला अनंत / २३० 


पासून जौव वाचवण्यास्ाढी ते धडपडत. शक्य ` तितके सावव रहत. जीव वाचव~ 
प्या्ाठी इकडे तिकडे घावपठ करणात्या माशाना पाहून मत्स्य राजाचा मद वादे 
व जाढठे चृकवणाम्या मादान प्रकडण्यात त्याला मोडा पुर्षाथं वादे. त्याचा हा 
गर्वं व मद त्याच्या बरोवरचे खोक पोषीत. 

एक दिवस बसाच ज. ट।कोत महस्यराज बराच दुरवर गेला. जाठचात 
एुपसने मासे सांपडले. ते पाहून त्याच्या मनाव विचार आला, “ पाण्यावले हे मासे 
जमिनीवर सोडले तर जगतील कौ नाही?" ते प्रवयललच पडावे म्हणून त्याने ते 
मासते किनान्यावर आणून सोडले, 

त्याच्या लहरी संभाक्रणारे मित्र बरोवरच होतिच. माशांनी भरलेले जष्े 
सेचून त्यांनी तीरावरच्या वाढूत ते मासे सोडले. पाण्यातले ते जीव वाटत 
पाण्यािवाय तडफड्‌ लागले. 

पाण्यामध्ये भदित" देवी वास करते, ती देवाची माता असून दैन्यास 
थारान देणारी आहि. दीनांच्यावर तत्का दया करून दैन्य दुर करणारी है. 
जीवन व॒ मरणाच्या मध्ये तडफडणान्या दीनवाष्या माशानी जलदेवी अदितिते 
स्मरण करून तिचौ स्तृति प्रार्थना केली. मत्स्यराज कैन्हाच होढीतून दुर गेला 
होता. त्याचे काही मित्र तेथे किनाच्यावर होते. 

माशांची प्राथंना एेकून माता ' अदिती त्या विकाणी प्रगट क्षाली व मदाना 
पाण्यात सोदून देष्ा्रौ आज्ञा तिने मत्स्यराजाच्या अनुचराना केली. त्यांनी 
देवी हात जोदून प्रणाम केला व तिच्या आजञेपरमाणे मासे सोडून दिलं. थोडघा 
बढाने मत्स्यराज भाला. 

पण्यावाचून मापे जगतात किवा मरतात है रतयक्ष पहाण्यासाठी भाकेत्या 
मह्स्यराजाला किनान्याकर एकही मासा दिसेना. त्याचे अनुचर त्याला सांग्‌ 
लागले, 

“दैवी अदिति साक्षात्‌ या छिकाणी प्रगट शाली होती. तिच्या भाज्ेवरून 
अमम्ही मासे सोडून दिले. ४ 

अनुतरराच्या श्दावर मत्स्यराजाचा विद्वास बसेना, पाण्यात कोठ्टी 
आ्ी जाह देवी ! भाणि त्यात दया तरी काय दाखवायची ? तो ' मत्स्यराज ' 
पराण्यातील मार्ञाबर त्याचा अधिकार. त्याला अश्ञा करणारीही "देवी" 
कोण? 

मत्स्यराज मदाने उन्मत्त होऊन गेला होता. दया वा प्रेमाचालेल 
त्याच्या मनात उरला नन्हता. अनुचरांना सोडून तो एकटाच नावेत वसून दुर्‌ 
निघून गेला. 


२३१ / वेद घोलिला अनैत 


मर्त्य राजाची नाव वहातां वहातां प्रवाहाच्या एका भोवव्यात साषडली. व 
कलंडली, मस्त्यराज पाण्यात बृडला. परंतु तो उत्तम पोहणारा होता. पाण्याच्या 
तढ्ाशी डुबकी मारून क्षणात वर येणे हा त्याच्या हातचा मढ होता, तो वर 
आरा. पण समोर पहातो तो एक प्रचंड मासा आ वासून त्याचा धास वेण्यासाटी 
क्षपाटदयाने येताना दिसला. त्याला पाहून मात्र मस्त्यराज घावरला. लहान 
माक्षाला मोठा गितो हे त्याने कित्येकदा पाहिले होते. पण अला 
वेढी लहान माशाची काय गत होत असावी त्याचा त्याला प्रत्यक्ष 
अनुभव येत होता. मासा पाण्यातुन काढला तर त्याच्या जिवाची कशी तगमग 
होत असावी ते व्याला प्रत्यक्षच कटून चुक्षटे. पाण्यावाचून माचि प्राण जातात 
त्या प्राणाचे मोल आजवर त्याला जाणवले नव्हते. ते त्या क्षणी जाणधले. 

तो स्वतः ' मतस्य राज होता. पण एक महामत्स्यच त्याला गिदयून टाकण्या- 
साठी आ वसुन येत होता. एका क्षणात त्याच्या जीवनाची इतिश्री होणार होती ! 

मत्स्यराज उमगला. त्याचा मद कोठच्या कोठे नाहीसा ज्ञाला. तो पाण्यात 
माशासारलाच तडफड्‌ कागला. ध।वपट्र करू लागला. पत्या अनूचर॑नी देवौ 
अदिति विषयी सांगितले होते त्याचे त्याला त्या संकटाच्यावे्ी स्मरण क्षाले. 
त्यावेदढी त्याचा देवीवर विवास नब्हता. पण आता काठ समोर ठाकल्यावरः 
अध्यंत दीन, नमम होऊन त्याने अदिति देवीचौ प्रार्थना केरी. डो मिटून तो करूणा 
भाकीत होता. आतां क्षण, दोन क्षण-भाणि मृत्यू आलाच. समोरचा महामत्स्य 
त्याछा गिढणार- 

। पण त्या ेवजी त्याच्या कानावर मधुर शब्द पडले. 

वत्सा, मत्स्य राजा } घाबरलास ? अरे तु पाण्यातलाच, पाण्याचाच जीव 
पाष्यातच तुक्षा जन्म. जीवन आणि अंत. तुला भय रे कसले !' 

मह्स्यराजाने चकित होऊन डे उधड्न पाहिले. दयेची देवौ अदिति 
समोर हसत होती. त्याचा अभिमान पार नाहीसा क्ञाला. स्वतःची दुष्कमं त्याला 
डोढधापुढे दिसू लागी. त्याने पकडलेत्या मासोद्धचा पाण्याविना तडफडत 
दया करा. दथा करा.' म्हणून कढवदू लागल्या. 

माता अदितिने परचातापाने तप्त ज्ञालेल्या मत्स्यराजाला आशिर्वाद दिला. 
स्याचे जीवन सुधारले. 


६ : कृशाश्व आणि अपाला 
ते होते इृशादव ऋषि. परुष्णो नदीच्या तीरावर त्यांची पणं कटी होती. 


चेद्‌ बोलिल! अनंत / २३२ 


भगाल अग्निशाा होती.अग्निचे रक्षण श्हावे म्हणून ऋषींनी विवाह केला 
होता. 

अत्रि ऋषीची पुत्री अपाला पतिगृही आछौ व तिने अग्नि शालेचे काम 
स्वतःकड़े पेते. माहैरौ ऋषीच्या सत्संगत्तीत धपालेने वेदांच्या ऋचा िकन 
चेतल्या होत्या. मंत्राच्या दिव्य रूपाचे दशंन तिला षडे होते 

ऋषि कृशाश्व कमं रत होते. ब्रह्म मंत्रातील तत्वांचे देन त्याना काले 
होते. कमं व ज्ञानाविषयीचा विवेक त्याच्या ठायी होता. आपाकेच्या मनात 
भक्तिभाव जागृत होता. कमं व ज्ञान याना भक्तिच्या दृव्यानेः जोडावे (“से तिने 
आपले जीवन ऋर्षीच्या जीवनाी जोडले होते, 

छृशादव अपालेच्या उदार भावाची मनपू्वक स्तुति करीत, तर अपाला 
केशाइवाच्या सक्षम ज्ञानाचा महिमा वर्णन करी आणि दोषे भिनून -अग्नदेवतेची 
स्तुति करीत. 

अन्ति समिद्ध होताच त्याच्या उषाला उंच उंच चद्‌ लागत व त्या पतीच्या 
शरी राच्ती कांती शुद्ध होऊन दिग्य तेजाने षक्‌ लागे, कमं, भविति व ज्ञानाची 
भधुर चर्चा त्या दोधात चाक्त. अपालेच्या मंन कंडातील गोड वाणी कृशाइ्व मुग्ध 
होऊन एकत राही. 

ऋषि ज्ञानी होते. ऋषिपलिन ज्ञानाची भुकेली होती. च्च्य ओषात ती 
भदेन एकत एक गुफून ऋषीच्या पृ ठेवी. ऋषि मितभाषी होते. बहुश्रुत होते, 
बोलण्यपिक्षा एकण्यातन त्माना आनंद वाटे. चचेचे सूच घेऊनच अपाला मधे 
म्हणाङी, = 
^ पतु भगवन्‌, ..* बोलता बोलता तो मधेच धांब्ली. तिची मधुर बारारा 
अशी मधेच थांवली म्हणून ऋषि च मक्के आणि त्यात तिच्याकडे पाहिले. 

आकाशात उगवकेल्या पूणं चंदासारले अपाक्त मुखभंडल समिद्ध अग्नि 
ज्वाेच्या प्रकाशा शोभत होते. चंद्राके प्रमभराने पहाणान्याला त्याच्यावरचा 
कलंक दिसत नाही. पण अकस्मात तो कलंक दिषला-तर ? 

समोर दिषणास्या त्य। सुंदर मृखमंडलावर  दोन-चार कोडाचे डाग होते. 
अपाला बोखता बोलता मधेच धांवली त्यावेक्ी ऋषीची दृष्टी सहज तिच्याकड 
चच्छली आणि ते डाग त्मांच्या दृष्टीस पडले. ते पहाताच ते दचकले,. 

“ अपारे, अपाटे,' ऋषीना विचारायच्े होते, ' है कोड आहे ?' पण त्याच्या 
तोडून शब्द णुटेना. त्याचे मनोभाव बदलत होते, चतुर अपाने पत्िचे 
मन तात्का जाणले, तीही चमकली. पण शीर धरून विनया तिने विचारे, 


२३३/ वेद बोखिला नंत 


“भगवन्‌, काय ज्ञाते ? ज्ञान चर्चा कडन दमलात काय?" 

ऋषि आपले मनोभाव लपवण्याचा प्रयत्न करू लागले, कसेही मसल तरी 
अशा गुणी ल्ञीच्या मनावर आघात करण्यास ते धजावेनात. ते म्हणाले, 

“नाही नाही. भपाले, ज्ञानचर्चेत मन उलट रमते. पण ज्ञान भणि भवितिचा 
सुमेढ असावा तसाच गुणांचा आणि रुपाचा संयोग व्हावा हे योग्य नाहीका?" 

चतुर अषलिने ऋषीचे मनोगत तात्काठ ओढकखले. गुणांच्या वशून ऋषि 
ङूपरावर उतरले होते ! ती विनयन उत्तरली, 

" भगवन्‌ ज्ञानचक्षु उधघडले कौ शुद्ध आतम्याचे दशंन घडते, चमंचक्षूना 
मात्र शरीराचे सौदयंच दिसू शकते. 

ऋषीन ती ज्ञानचर्चा तेथेच आटोपती घेतली. कारणं चचेचौ सूत्रे एकमेकात 
गुंतत होती, धागा कोठेतरौ तट्कन्‌ तुटण्याचा संभव होता. अपाला षरातल्या 
कामाच्या निमित्ताने उदन गेली. ऋषीनीही मनापासून तिला नाऊ दिले. 

त्या न॑तरही पति पत्नी अग्निशञाठेत बरोबर येत. अग्नि समिद्ध करीत. 
अग्निच्या काल केदारी ज्वालांच्या तेजाने त्यांची मृखकांति उजदयून निषे. पण 
अपालेच्या तेजस्वी मुखावरचे ते दोनचार डाग ऋषींचे मन क्ञाकढून टाकीत, 
ज्ञानचर्चा चालेनाशीं क्षाली होती, अग्िकमं घार्दघाईने आटोपून ऋषि निघून 
ज्ञात आणि भापाला एकटीच अग्नकुंडाजवढ वसून राही. 'तिते मन भरून येई 

अपारुच्या गृणचि अहोरात्र कौतुक करणारे ऋषि आता तिच्याक्डे दुक्ष 
कठ लागले, किल्येकदा ते अभ्नि शषाकेतही येत नसत. अपाला एकटीच अम्तिकमं 
उरकून घेई 

एक ब्रह्मज्ञानी, समजुतदार, उदारचरित ऋषि याप्रमाणे आपल्या पत्नीची 
अवगणना कं लागला, जिच्या गु्णाचे आणि भाव भवितचे वणेन करताना त्याची 
जीभ सुकत नसे ती आता मनातुन उतरी, कारण ? दुसरे तिसरे काही नाही} 
निसर्गानि काया रंगवताना शेवटचा हात देताना केलेला ` आढरस-निष्काठजीपणा, 
अपराध कोणाचा नी शासन कोणाच्या नरिबी ! 

अदा पतीच्या घरी रदहाणेही मपालेला असह्य वाट्‌ लागे. कृशा ऋषीचे 
ज्ञान काही कामास आक नाही ! मत्सराच्या लाटा एकावर एक येत होत्या भणि 
तनिरस्काराची भूमि दुस्तर होत होती. अपाने वेयं धरून एक दिवस पीना हात 
जोडून विनंती केली. 
~+": ‹ भगवन्‌ आपण मला निरोप यावा 2 

ऋषि निर्त्तर रादि, मपाच्या मनात. भालेचाः एक मकरुर होता. स्नेह 


वेद्‌ बोलला अनत / २३४ 


जर पाजून त्याला वाढ वण्याचौ धडपड होती, पण मत्वराच्या आंगीत तो अंकुर 
होरपठत होता. अपने पतीचे घर सोडके. नवन्याच्या घरी तिरस्कृत क्षालेली 
खत्री पित्याकडे गेली. + 

“ग्री, तु आकीस ? ये. पित्याने स्वागत केले. ती निरारोने उन्मकू 
पित्याच्या मांडीवर पडली. निराधार वेीसारली तिची गत क्ञाली होती. पतीच्या 
मत्सराग्नित कोठपलेी तिची आशा पित्याच्या वत्सल छायेत परत जीव घरू 
खागली, वाद्‌ लागक्ली, पाटवली. 

पत्िवियोगाने दुःखी जञाठेली अपाला योगिनौ क्षाली. वरत, तप व संयमाचे 
पालन करून आश्रमात सेवा करू लागी. त्या जोवनाक्ी समरस होऊन पूर्वजीवन 
हल्‌ हद्‌ विसरू लागली. 

अत्रि ऋषीच्या प्रैरणेने तिने कठोर तपदचर्या करण्यास सुरुवात केलौ. इन्द्र- 
राज तित्रे आराष्य देवत होते. तिन्ही त्रिका ती यजन, पूजन व उपासना करू 
लागली, उरलेत्या वेदात ` आश्वमाची व पिता अव्रिऋषीची सेवा करण्यात वे 
जाई. 

अपालेच्याः मनावरचे विषादाचे प्रटल दूर होऊ कायल, तसतशी तिची 
कायाही पालटू छागी, व्रत, तपव उपवासामुदे काया सुकली पण त्या योगाने 
एक आगेच तेजही चद्‌ लागले, यौवनाचे तस्म व इद्वियांचे भवेग शांत होऊ 
छागले. 

अपालेच्या मनात म्र आकार घेऊ लागले. ओट हृल्‌ लागले व॒ तोदून 
उदात्त, अनुदात्त स्वरित वेदवाणी बरहर प्‌ कागली, ते मधुर वेदपाठ देकून 
आश्रमवासी आनंदित होक लागले. 

आश्रमापासन वोडच्याच अंत रावरुन परष्णी नदीचा प्रवाह चठ वहात 
होता. त्या निर्मल भ्रवाहात स्नान करताना अपाला इन्द्रा स्मरण होई व मुर 
वैदवाणी तिच्या तोन उमदू लागे. प्रवाहाच्या तालावर ते शब्द ताल्बद्ध होत. 
वहात्या वात्यावर्‌ सूर तरंगत, ल्य लागे भणि साक्षात प्रकृतिमायेसारली अपाला 
शोभ्‌ रागे. 

त्या दिवी अपाला काही वेगठघाच भावानंदाने पफुलली होती. इद्राला 
प्रसन्न कर्न वेण्वात्ाठौ तिने सोमयागाचा संत्य केला. श्ंणावत पवतावर 
सोमवल्ली असल्याचे तिने एेकले होति. ‹ वाढत्या चंदे बरोबर सोमलता पाल्वते 
आणि कृष्य पक्षति क्षीण होणास्या चंदाबरोबर ती कोम॑जते, ती सोमवल्टौ 
इद्राला विशेष श्रिय गाहे." 


२३५ । वेद लिला अनंतः 


अपालेने ती सोमवेी मिकवण्याचा ध्यास वेतला. स्नान करन सूर्याला 
अघ्यं देऊन हातात कमंडलू घेऊन वल्कल अंगावर घेऊन ती निघाडी. पवंताच्या 
उंच शिखरावर ती जाऊन पोचष्टी. वसंत ऋतु होता. अनेक चित्र विचित्र ओौषधी 
व वनस्पती तेथे बहरल्या होत्या. त्यातुन इंद्राला प्रसन्न करणारी सोमवल्ली शोधून 
काढावयाची होती. 

अपालेने सोम राजाची स्तुति केली. पवमान सोमाचे गान गाता गाता 
तिच्या डोढचासमोर सोमवल्ली चमू लागली. तिने आपल्या कोमल कराने तिला 
स्पशे केला. तोच दुसरी शाखा तरारी. तिच्याकडे वछरी तो मागन दुक्तरी वेल 
पालवी. चारी दिशानी सोमलता डोलत डोलत तिला म्हण्‌ लागली, 

“ दैवराज इंद्राला प्रसन्न करून धेण्यासाठी माज्ञा रस ॒कादून त्याला अपंण 
कर. माश््यावर तो प्रसन्न आहे" 


भावानंदात धरंद क्ारेल्या अपाला कोणत्या सोमवेलीच्या रसने स्फूति 
येते ते कठेन. इष्ट देवाचे स्मरण करून देवराजाची स्तुति करता करता एका 
वेकीचे पान तोडून तिने स्वतःच्याच तोंडात धातले. तिच्या दाताखाली सोमरस 
पाक्षरं लागला. सोमलता कुटताना यावा तसा मधुर शब्द तिच्या तोंडून वाहैर 
षड्‌ लागला. 

स्वर्शय सिहासनावर विराजमान क्षारत्या देवराजाचे हजारो कान तो 
शब्द एक्‌ लागे. इद्र आपत्या वेगवान घोडचांच्या रथात वसून शयंणावत 
पर्वतावर जाऊन पोचला. आपल्या हजारो डोठधांनी तो सोमयागाचे कुंड शोधू 
छागला. पण यज्ञला्धा वा सोमरसाची चमस पात्रे काटीच दिषेना. एका सोमवल्ली 
जवर तिची पाने तोदून चावणारो आापाला मात्र उभौ होती. तिच्याज वल जाऊन 
देवराज विचारू लागले, 

“ अपाले येथे कोठल्या खलबत््यात सोमवल्ली रटत आदत बरे ? सोमरस 
कोठे काढलेला माहे ?" 

आपल्या इष्ट देवाला पाहून अपाला आनंदित क्षाली. पण भापला हषविग 
भावन मधुर वाणीने तौ म्हणाली, 

‹ देवराज, येये सामयागही केला नाही आणि सोमरसही काठकेका नाही, 
ह. एक अहि. ही आपली कन्या नदौच्या पात्रात स्नान करण्यासाठी निघाली असता 
रस्यत ही सोमलता आढकली. मनात आके की जरा चावृून तर पहावी खरो. 
खरीच सोमवे आहे कीं काय ? भगवन्‌, आपली स्तुति करता करता या वेलीची 


वेद्‌ भोकिला नेत / २३६ 


पाने दतालारो चाव गेली आणि मधुर शब्द उमटला, इतक्या दूर दुश्तो 
आपल्या कानावर आला ?' 

अपालेचे निरागस आणि गोड भाषण देवराजाने एेकरे. मेये सोमयागही 
नाही व सोमरसटी नाही है एेकून तो परत जाण्यासाटी वला. तोच अपाला मृदु 
शब्दात म्हणाली, 

“भगवन्‌, सौमपान करण्यासाठी मापण इतक्या दूरवर येणे केले. आणि 
आता सोम षेतल्या वाचून आपण जावेहे योग्य वाटत नाही. देव, मा्ञे दांत 
खलबत्त्याच्या जागौ असून ते सोमलता पिलून काटीत आहेत. माज्ञे मख चमस- 
पात्राचे काम करीत आहे. त्यातून सोमरसाची धार मी धरते. आपण कूपा क्न 
सौोमपान करावे." 

अपाला भवितिभावाच्या भरात शुद्धा शूद्ध, उष्टे, पान्न तपात्र सारे विसरन 
गेली होती पण देवराज हदवा शुद्ध सोम स्वीकारण्याची संवय होती, अपालेचे 
म्हूणणे न एकता इद्र चालू कागला, परण भपाला ही सोन्याची संधी न सोडता 
मृखातील सोमराजातरी स्तृति करू लागली. 

“है सोमराजा, साक्षात्‌ देवराज इद्र आपल्या समोर आहेत. आपण त्यांना 
भ्रसन्न करण्याप्ताठी मुक्त धारातून वहात यावे. अपरला स्वीकार करून देवामध्ये 
श्रेष्ठ इंदरराज भ्रसन्न होवोत. माषे पात्र सोमरसाने भरले नाही तथापि आपल्या 
रसबिदूनी ते भरून इद्राला द्यावे! 

भक्तीवश देवराज अपालेची ती निरागस स्तुति वचने एेकून परत फिरला, 
आणि तिच्या मुखातून ओषक्णारा सोमरस त्याने ग्रहण केला. व प्रसन्न होऊन तो 
तिला म्हणाला, 

अप तुक्ष्या भव्तिभावाने मी प्रसन्न प्षालो आ. तू वरदान माग. 
भावविवश होऊन भपाला देव राजाच्या पाया पडली. जन्मभराचे तिचे तप फठाला 
आके होते. आनंद भराने ती मुग्ध क्षाली. 

दैवंराजाने स्वतः तिला उढवले. तिची काया त्याने आपल्या रथाच्या 
छिद्रात घालून त्रिवार बाहेर काढी. त्या योगाने तिच्या त्वचेवरीकरू दोष नाहीसे 
होऊन तिची कांति सोन्यासारखी खलल लागी, 

देवराज प्रत गे. अपालाही आश्रमात परती. कांचनवर्णीं अपाला 
साक्षात लक्ष्मीच वाटत होती अधिनी व इतर ऋषीनी तिचे आनंदाने स्वागन केले. 

ऋषि कृशादवालाही त्याच्या वतंणुकीवहल पदचाताप क्षाला. ज्या मत्सराच्या 
आगीत्त अपाला होरपढून निघाली होती तिच आग त्यांनाही आंतुन जारीतं होती. 


२३७ ( वेद्‌ गलिला अनंत 


४४ 


आपल्या चकते परिमाजंन करून प्रायदिचत्त षेण्यासाठी ते बउत्रिच्या आश्रमात 
गेले, अपालेलाही प्रणाम करून त्यांनी तिचौ क्षमा मागितली. भटी व निदेषि 
तपस्विनी अपाला आपल्या पतीजवढ प्रेमाने जाऊन उभौ रारो. अरनी त्या 
देपततीस मनपू्वंक आशीर्वाद दिला. 


७ : सोभरि आणि चित्र 


यमूनेच्या तीरावर एक आश्रम होता. हजारो ऋषि त्या आश्रमात रहात 
होते. कोणी विद्याभ्यास करीत तर कोणी योगाभ्यासात दंग असत. त्यांचे कुलगुर 
होते महपि सोभरि. महर्षि कवि होते. आत्मनिभंर होते, मनीषौ होते. लहानपणी 
त्याना विद्या मिद्रवण्याची इच्छाज्ञाली आणि स्वं विद्या प्रसन्न होऊन त्यांच्या 
ठायी बास कड लागल्या. चौदा विद्या, चोपन्न तवरे व चौसष्ठ कला त्यांच्या बुद्धौ ~ 
क्षेत्रात रमून गेल्या. 

विद्या संपादन करून ते स्नातक क्षाले. कण्व मुनौनी त्याना कुलपतिपद दिके 
व त्याचवेदढी योगसाधनेचा मार्गही दाखवला. सोभरीनी दृढ निदचयाने अष्ट 
अंगांसह योगाच आठ सावने सिद्ध करन पेटी. अष्टसिद्धौ त्यांच्या इच्छेत राहू 
लागल्या. 

त्यांच्या मनात एक आगछठीच इच्छा निर्माण ज्ञारौ होती. " मल्याप्रमाणे 
सवं माणसे आत्मसभर क्षी पा्िजेत.' त्या इच्छेनुंरूप त्यानी आश्रमातील सवं 
ऋषीना विद्यासंपन्न केले. योगसाघना करवून घेऊन योगसिद्ध केले. बाश्रमही 
धनसाघन संपन्न असावा असे त्याना वाद्‌ लागले. त्यांचा तो संकल्पही सवं 
चक्तिसकट कामाला लागताच देगोदेशीचे राजे महाराजे येऊन आपली भांडार 
त्यांच्या पायाशी आणून ओतू लागले. पहाता पहाता आश्वम संपन्न क्षाला, 
त्याला कोठत्याही दानाची आवद्यकता उरली नाही. 

सोभरि मूनीच्या आश्नमाच्या दारी एक दिवस एक सम्राट येऊन 
पोचला. तो पृकरुत्स॒राजाचा पृत्र चक्रवती त्रसदस्यु होता.. यमुनेच्या दोन्ही 
तीरावरच काय पण यमुनेच्या प्रवाहावर आणि वाव्याच्या लहरीवरही त्याची 
सत्ता होती. तो सम्राट. होता तसाच सिद्ध योगींही होता. पन्नास राजकन्यांच्या 
समवेत तो आश्रमात जाऊन पोचला. त्याच्या भागमनाने आश्रमात आगकते चैतन्य 
संचारले. त्या प्रतापी सिद्ध सम्राटाचे दशंन ध्यावे अङी उत्सुकता प्रत्येकाला होती 
-सिद्ध सभ्राटाने परमसिद्ध आचायं सोभररिना प्रणाम केला. आचार्यानी आश्ञीवाद 


वेद्‌ बोलिला मनेत । २३८ 


दिला, ‹ तुमचे सिद्ध आसन अचल राहो. तुमच्या हातून लोकाच कल्याण होवो. 
पजन्याप्रमाणे तुमचे दान सर्वत्र पसरो. 

राजाने नम्रतापूरवंक आशोवद ्रहण कन म्हटले, 

“भगवन्‌ आपल्या चरणौ समपंण करण्यासाठी मी आलो अहि” 

" राजन्‌ आपल्या सारख्या महादानी दात्याच्या दानाचा स्वीकार स्व्गातील 
दैवही करतात. गोधन, अश्व, भूमि, कंचन अन्न आणि वस्त्र यांची आवदयकता 
आश्चमवासियांना असते. आपण वान चावे.” 

“ भगवन्‌, आपला आश्म धन साधनांनी संपन्न आहे. भाश्च मवासी्याना 
सवं काही भरपूर मिकराल्याने त्यांच्या कामना पूणं ज्ञालेल्था आहेत हे मौ जाणतो, 
मला आपी सेवा करण्याची इच्छा आहे ॥ 

राजान याप्रमाणे विनयपूरवंक भाषण करताच त्याच्या पन्नास कन्यांनी, 
आचार्माच्या पायावर डोके ठेवले. आचार्यानी राजकर्यांना आक्षीवादं दिला, 

“तुमचे भाग्य दंड राहो. तूमच्या कामना पूर्ण होवोत.” 

“ भगवन्‌ माया या कन्या आपल्याला अरपंण करण्यासाठी मी आतो बाहे 
त्यांनी आपके जीवन बापत्या चरणी वाहि आहे. त्या आपल्या सेवे्ादी 
आलेल्या आहेत. राजाचे नम्र निवेदन एेकून ऋषि विस्मय चकित ज्ञाले, त्याच्या 
कल्पणेतही हा मनोरथ त्यांनी कधी केला नण्हूता. 

“ राजन्‌ तुम्हीहे काय म्हणता ? गृहस्थाश्रमाचा विचारं माह्या कधी 
मनातही भाला नाही. 

“ भगवन्‌ आपल्याला विचार करण्याचे काही कारणच नाही. या करयांचा 
स्वीकार करा. त्यांना त्या योवाने अखंड सौभोग्य प्राप्त होऊन त्याचे जीवन सभर 
होईल. आणि माज्ञेही जीवन कृताथं होल." 

“ तथास्तु ' म्हणून सोभरीनौ त्या कन्यांचा स्वीकार केला. व काया कल्पाच्या 
सिद्धीच्या योगाने पन्नास स्वख्पे वारण करून पत्नास गृहिणीच्या बरोबर गृहस्था 
श्वम स्वीकारल. 

सम्राट त्रपदस्मु निरोप घेऊन गेले, धथोडधा बेक्ाने आचायंही उर्ले. 
आश्चमवोसियानाही आदचयं वाटले. ते आचार्याना अडच्‌ लागले तेच्हा योगिराज 
आचाय विनम्र भावाने म्हणाले, 

" आाश्रमाची भूमि विद्याः व योगसाधनेसाटी आदह. या ¦ शति ' एकाताचा 
भंग करणे योग्य नाही. गृहस्थाश्चमाच्या साधनेसाठी मीः दुसरी भूमि शोधून 
काढीनः 


-२३९/ वेद्‌ बोकिका मनंल 


याप्रमाणे निणंय घेऊन भाचायं आपल्या पन्नास गृहि्णीच्यावरोबर तेथून 
निघाले" यमूरनेच्या तीरावर ज।ऊन त्यानी देवराज इंद्राचे स्मरण केले. त्यांची 
स्तुत्तिवचने एेकून इंद्र लगेच त्यांच्याकड गेला. 

" ऋषिवर माक्षे स्मरण का केठे बरे ? ' त्याने ऋषींना विचारले, 

“देवराज या अरण्यात एक नगरी वसवण्याचती इच्छा आहे. त्यासाठी मला 
आपले साह्य हवे आहे. आपल्या कृपेने सारे इच्छित मला मिद्धेल.' 

इदराने स्मित करून कुतुहलाने विचारले, 

* सिद्ध ऋषिवर, आपण तर आत्मनिरभ॑र, आत्मकाम आहांत [ ' 

* खरे आहे. मी स्वतः आत्मसभर असलो तरौ माका संगतीत जीवन 
धाल्वण्यासाठी अलिल्या राजकन्यांनाही सभर करण्यासाठी मला आपल्या क्रपेर्ची 

याचना करावयाची आहे. 

सिद्ध सोभरिची निखालस सर भावना पाहून इंद्र प्रसन्न क्ञाला. आणि 
म्हणाला, ' ऋषि राज मी प्रसन्न आदि. वर मागून च्या. 

सोभरी राजकन्यांच्याकडेप्रेमभराने दृष्टौ व्वली. देवराजाच्या दश्ंनाने 
स्था सर्वं आनंदित क्ञाल्या होत्या. मोठमोटचा सोमयामांत धोडा वे येऊन लगेच 
अलोप होणारा देवामध्ये श्रेष्ठ इद्र या ठिकाणी स्मृत्ति, स्तुति करताच प्रगट होतो, 
श्रसन्न होऊन वरदान देतो हे पाहुन त्या चकित क्लाल्या होत्या. भवितिभावाने ऋषि 
व देवराजाचे दर्शन घेत होध्या. जीवनात सोभरिच्या सारा पति लाभल्याने 
त्यां मने शांत व प्रसन्न हौत्ती. त्याच्या मख मुदरेवरचे ते भाव पाहून ऋषीही 
श्रसन्न क्षाले व देवराजाकडे वद्भून नम्रतापूर्वंक म्हणके, 

“भगवन्‌, या पन्नास राजकन्या मास्या गृहस्थाश्रमात सभर, भरपूर असोत 
आमचे गृहस्य जीवन उज्वल, प्रतापी असो. जोवनात नित्य नवा उल्हास आणि 
उत्सव असो. नित्य यौवन, चिरजीवन आणि अखंड सुख आरोग्य आम्हाला लाभो 
हाच वर आम्हा सर्वाना द्यावा." 

“ तथास्तु ऋषिदर. माणो काही ? ' देवराजाला याहूनही विरोष देण्याची 
इच्छा होती. 

" भगवन्‌, कुबेराचे भांडार, रांखनिधी व॒पद्मनिधौ आमच्या धरी वात 
करोत, अमरावतीच्या नंदनवनासारली आमची नगरी सुंदर व समृद्ध होवो." 

" तशीच होई ऋषिवर ! आणखी काही ?' 

" भगवन्‌ इतर सर्वं रथाचे वेग आदटोक्यात रहातात. मनोरथाचौ गति मातर 
कधी रोखता येत नाही. या राजकन्याचे मनोरथ गतिमान असोत. पण परस्पर 


वेद बोलिखा अनंत / २४० 


द्वेष, र्षा निर्माण होताच आपण त्यांच्या गतिच नियंत्रण करावे. कृपानाय, एकाच 
मनात अनेक वृत्ति जागतात. पण परस्पर भाव असला कौ त्या एक होऊन जातात, 
त्याचप्रमाणे या पन्ना लीया एकरूप होऊन जावोत. त्यांचे मनोरथ एकाच दिरोने 
चालोत. त्यांच्या वाणीत व वर्तेनात सदकार्याची भाव्रना असो 

देवांचा व स्तुशाखरी वि्वकर्मा स्वतः यमूनेच्या तीरी सौभर नगरीचौ रचना 
करण्यासाठी भाला, पन्नास विशाल प्रासाद, उपवने, पुष्पवाटिका जलघाट, दुगं, 
वेशी सारी रचना पर्पूरणं केली. 

सिद्धजन सोभरि सुभट सम्राट होऊन त्या नगरीत ` निवा करू लागले. 
एक महारथी जसा पन्नास घोडधाची सूत्रे सभ्राठतो, तसा एका आत्म्याच्या बढावर 
सम्राट पन्न।स॒॒मनोवृत्तीवर नियंत्रण देवीत होते. पन्नास छी याना ते आत्म- 
कल्याणाच्या मागनि पूदे नेत होते व त्या पन्नासही सीया मनोभावाने, एकमनने 
सोभरिचौ सेवा करीत होत्या. याप्रमाणे त्यांचे गृहस्य जीवन सभर भरपुर 
होते. अनेक नद्या प्रवाह सागरात विलीन होतात, त्याश्र माणे संसारा- 
तल विविव वृत्ति आणि प्रवृत्ति स्वीकारन देखील . माचा नेहमी प्रमाणे 
प्रसभ्न गृभरीर, आत्भनिभेर राहन संसार करीत होते. 

संसारीजन रात्रभर क्षोपून दिवसभर काम करतात. काठ जात असतो ते 
त्यांना कट़रत नादी. लहानपण खेकता खता सून जाति. यौवन मदमस्तीत सून 
जाते. म्दातारपणौ काढठजी लागते. आणि सारे जीवन फुकट जाति 

सोभरि ज्ञानी होते, योगी होते. सिद्धजन होते. त्याच्या संगतीत राहुनं त्या 
स्ञीयाही ज्ञानी ल्या. योगिनी क्लाल्या. घन साषनांचा आश्रय वेतला तरी 
आत्मनिभर रहाण्याची त्यांची मनोवृत्तिही होती. परंतु काठाच्या ओधाची गति 
त्यांना कटढ़ृत नद्धती. म्हणून योगी जसे सावघ होते तश्चा त्या सावधान न्त्या 
व्यात्ता सरत्या कढठाची गति जाणवावी म्हणून परमार्थं साधने मिकवप्याचा एक 
वेगव्छाच मागं ऋर्षीनी घेतला. त्या ओ यांनीही तो स्वीकारला. 

सौभर नगरीपासून थोड्या अंतरावर कुर्छोत्रात एक यज्ञशालां रची. 
ऋर्षिनी सोमयागाची दिक्षा घेतली. व्रताच्या कंकण सूत्रानि आपल्या पन्नास पल्नीना 
एक  भावाने बांधून .बेतले. मनाच्या सर्वं वृत्ति समाधीत एकाकार ब्हाव्या तशा 
त्या सवंजणी एक्‌ होऊन गेल्या. 

ऋप्रीच्या सेवे साठी प्रजाजन अआलेलेच होते. त्यचि ददान करण्यासाठी देशो 
देशीचे राजे महाराजे, ऋषि, मूनी, यक्ष, गंधवं, व देवही येत. रोज नवे नवे 


उत्सव साजे होतः 


२४१ / वेद्‌ बोहा मनेत 


# 


यज्ञशघ्ेत धन साधनांचौ योडीरी देवीर उणीव नव्हती. धान्याच्या 

शाड्चाच्या गाडचा रोज भरून येत. कामवुधरा गाईच्या कृपेने दुधा तुपाची रेखचेल 
होती. माना वा नका मानू परण मागसाला नुसती संपत्तीची सधनता नकोशो 
होते. जीवन निविष्न, सर, पाण्याच्या प्रवाहासारखे वहात राहिले तर त्यांत 
आनंद कसला ? अशा जीवनाचे मूल्य काय ? एलादे तरी विध्न, विटंबना, क्लेश 
उत्पन्न स्के, शोक, संताप, भांडण असे काही होऊ लागले की त्या संषर्पातून 
चैतन्य निर्माण होते. प्रेरणा मिते. कृत्व शक्ति जागी होते. 

्स्येक संकल्प सिद्ध करणान्या आचायं सोभरिच्या महायज्ञात एक विध्न 
आके. राजभवनाची व्यवस्था पहाणान्या सेवक सेविकांना त्या आपत्तिची जाणीव 
सर्वाच्या आधी क्षाली. 

यज्ञ चालू असता रात्री हविष्या, तुप, दही, समिध वरे सामग्री तयार 
केली जाई. पाकशाटेत सवं तयार कन ठेववि. सकाढ्ी उदून पहावे तो सारी 
भांडी रिकामी. बन साधने भरपूर होती. सेवकही कष्टादू होते. सकाठच्या सकाठी 
नबी सामग्री क्न यज्ञशाछेत पोचवून दिली. तीन दिवस याप्रमाणे ्षलि. कोठारही 
रिकामे होऊ लागकते. तेव्हा सेवकांनी मंत्याच्या कानावर ही गोष्ट घातली, मं्याने 
गुप्तचरांच्या करवी शोध करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मोठेच आश्चर्यं होते 
रा पडी की मोठे मोठे काठे. उंदीर मोठा संख्येन कोटूनसे येत व सारी 
सामग्री लाऊन फस्त करीत व दिसेनासे होत. अधिक शोध केल्यावर कटून भले, 
त्या उंदराच्या दोन टोक्चा होत्या. एका टोकीत काते उंदीर होते तर दुसन्या 
दोढीत शुध्र. त्यांचा सरदार चित्र नांवाचा मूषकराज होता. त्यांच्या अंगावर 
रंग वेर चेपदरे होति. + 

मूषकराज चित्राला कोणाची. भिती नव्हती. त्याला कोणी भडवू शकत 
नब्हते, कोठल्याच शस्त्रास्त्राची त्याच्या पुढे मात्रा चालत नन्हुती. आग देखील 
स्पाच्या पुढे वि्ञून जाई 

मंत्री निरपाय ज्ञा. दूर दुरची भांडारे देखील रिती क्षाली. काहीच उपाय 
पचेन तेन्हा अवेरीस त्यांनी सोभरिच्या कानावर हा प्रकार घांतला. ते एेकून 
हयान स्मितपूरवक त्या स्वाना निश्चित रहाण्यास सांगितले, 

संध्याकाढरी यज्ञाची करे श्राली.- विशा यज्ञसभेत सोभरि भापल्या पक्नास 
सहषमिरणीच्याषह्‌ गेले. सभेत राजे महाराजे, ऋषि मुनी, प्रजाजन सवच उपस्थित 
होते. 
सिद पुरूष सोभररिनी मूषकराज चितव्राची स्तुति क्न त्याचे आवाहन केले. 


` वेद बोलला मनैत । २५२ 


आणि आदचयं भसे की चित्र सभेत आलाहौ. सोभरिनी त्याचे स्वागत 
करून त्याला एका मोठा आसनावर माना बसवले. तेव्दा तो मूषकराज हसन 
म्हणाला, “है ऋषिवर, तुम्ही सिद्ध योगौ ` पुरुष माणि ` मी पशुयोनीतला एक 
यःकदिचतत जोव. तुम्हौ माक्ष स्तुति कर नका. 

त्यावर ऋषि स्मितं करून म्हणाले, 

“ मूषकराज चित्र, पशुयोनीत अला तरी आपण महाकाखाचे दूत आहत 
ते मी जाणतो. आपण रोज येता आणि जाता. सामान्य लोकाना ते कठतही नाही. 
कृपा करून आपण या विकाणी आला भाहात तर आम्हाला आपले खरे इूपही 
दाखवावे आणि बोधप्रद चार शब्दहौ सांगावे” 

त्यावर मूषकराजाने मधूर वाणीने उत्तर विके, 

“ ऋषिवर, तम्हौ त्रिकालज्ञान आहात, परु या ज्ञीया तुमच्या संगीत 
संसारसुख मिढवीत आहत, हे प्रजाजन तुमच्या संगामूरे सुखी आहत, त्याना काठ 
कसा पाण्याचा भोषन बाहून जावा तसा पहाता पहाता सरतो आहे ते.कढ्रलेले 
नाही. कालपुषाच्या प्ररणेनेच माक्ष्य। मंडदरीसह मी तुमच्या महायागाच्या प्रसंगी 
येऊन पोचलो. म्या मंड्रीतले पांढरे उंदौर आहेत ते दिवस व कषे आहेत त्या 
रात्री आहेत. एकदा गेलेल्या राकी अथव्रा दिवस एिख्न येत नाहीत, धन, साधन- 
संपत्ती सारे परत भमिक्रवता येते, पण गेलेला. समय परत मित नाही. तुमच्या 
संगक्तीत रहाणाव्या या स्वाना घन-साधने विपु मिक्ठालेली आहेत, सुखात 
कोठी कमतरता नाही. परंतु काढराचे त्याना भान नाही. समय पारलणारी 
माणसेच जीवन कृताथ करू शकतात माक्षा घमं मी पाठला आहे. माता मात्या- 
जोगे काम असल्यास आज्ञा करावी व यज्ञाची सफल पूर्णाहती करावी." 

मूषकराजाने ऋषीना वंदन करून त्यांचा निरोप घेतला. 

मूषकरपाने अशल्या कालदूताचा उपदेश देकून सवं स्व्ी*पुरुष मंतरमु 
होऊन गेले. सोभरिच्या पन्नास राण्या सावघ ज्ञाल्या. 

सिद्ध पुरुषाच्या संगतीत जीवन गे तरी त्यांना उमगले न्ते पण भाता 
त्यांना काढाचे रहस्य कठ. त्यांनी ऋषिची क्षमा मागितली व सेवका करून 
शेष जीवन सफल केले. \ 

सर्वाना संतोष होईल. अज्ञा. स्तिीने सोभिनी गज्ञाची पूर्णाहुति केकी. व 
आपल्या सहधमिणीच्या सह ते आपल्या नगरीस' प्रतले. त्यांच्या सहवर्मिणी पण 
आता आत्मनिभेर होऊन कल्याण मागावर चालू लागल्या. 


२४३ / वेद्‌ बोलिटा अनंत 


| 


सुक्तांचा बोधपाठ 

वोण्याजौ परवाह जयोपरमाणे वेन दालच्या पोतल्ीवर वहात रहातो त्य। 
प्रमाणे मनाच्या वृत्ति संसार मा्ाकडे ओढं वेतति. त्यांना अडवून, त्याचा भावेग 
शात करून, संयमित करुन त्यांना सन्मा्गौकडे वठवणे हा योग मागे आहे. 
ऋषिमुनीनी या योग मागंने प्रजाहित करून रोकाचे कल्याण साधे. व लोकाना 
हा सन्मागं दालवला त्या चऋषिनौ केलेला बोघ या सुक्तांत आदे. 

बर दिलेल्या सात दुष्टातात सामान्य मनोविकारा शमन करण्यासाठी 
धोजकेल्या उपायांच्था कथा आहेत. ऋषि है मानसरोवरांतीक हंसासारले महेत 
हंस अत्यंत शुद्ध निर्मल पाण्यांत रहातात., व मोत्यांचा चारा खातात अक्षी मान्यता 
अहि. ऋषि शुद्ध चरित्‌ असून मनात विकाराचौ छाया देखील पडू न देता संयमानि 
मनं निर्मलं कव्या संततं प्रयत्न वै करीत असतात. आपल्या ते भदकं 
देवण्यासारे अहित. 

१) क्वमूनीच्या मनात क्रीधे आगतो नं जागतो तोच ते त्यालो जिकताते- 
भ्रमिं नभर त्याने साह्यभरतं होति 

२) भे्विगं कमं वश हीच त्याचे हप वाक्टेते. पण त्याची शश्वती 
त्याज्या भनातं सेव मोवं गिवते वं व्याली साह्य करतेः 

३) र्ते लोभा वकी पडतो. पेण नोरर्दच्या सोह्याने स्यागाची भावना 
जगी होते, 

४) तिलक भोरदवशं हौवाच नाभाक त्याला त्थीगि मागे दासिवेतो- 

५) भ्स्यराजाचा मद भाता अदितौ उतरवते. 

६) कृारवाच्या मपराला अपाला तपाचरणाचे धकेण लाते 

७) सोभर्या राण्याना संगदौषापासून वाचवण्यासाठी मूषकरा्ज काल- 
तीं मर्व तगत. { 

या कथानकातीक ऋषिनो विवि भूकतोचें दशनं शंक कदि. त्थं सतीत 
त्थान आल्या जीवेन नुमेवोचे सीरं कादं बोधे वचने सांमितलेली भदत. 
ह्यच्यो द्नौनि केल्या ओपओवत्थो भनोवृततीचे स्वरुप कठूत येते व 
बिकारच्या शमनाचे उपायहौ मिकतात, 

१) क्रोधाच आवेग नन्नेतेने जबरन घ्या 
प्रगाय ऋषि वोर ऋवे शु. योरा, भाऊ, कण्व व पिं चौर थना ते 


गस्यानी मान. त्यानी नम्॑तापूर्वक वडीरभावाचां करौं शतं कैला होती. 


वेद बोलला अनेत | २५४ 


गौड शब्द सर्वाना वश करताते व. जे नम्र असतात व्यांनाच मधुर भाषण करता 
येते. ही भावना त्याच्या सोमस्तुततुन व्यक्त होते. 

“मी प्रगाथ. मौ नेहमी मघुर अत्न सेवन करतो. त्यमू मीं अभ्यास 
व बुद्धिवान क्षालो आहे, ' हा प्रगाय नन्न असून मधुर भाषी. आहे ' ्टणून लोके 
मला विशेष भावपू॑क पुजतात. स्वर्गातौलं दैव व मत्युलोकीचे मनतं प्रेमनि 
माक््याकडे येतात व माक्षा'हवि स्वीकारतात व म्हणतात, ‹ हा स्वतः मधुभोषि 
आद. यात्रा हविहौ गोड आ. ' 

सोम स्तुति करताना ऋषि म्हणतात, 

“हे अमृतमयं सोम, सोमरसाचे पाने करन आम्हीदी अमरे कलो, ज्योति 
भरकाशाचे दशंन क्न आम्ही अमर देवतांची भ्राप्ती केर्लं धतेली, कामक्रोघा 
सारख्या श्रुवे माता आमच्या कय चालणीरं धाह ? भी ठकं भ्यं मानेव- 
पण धृतं मनोवृक्तीच्या अवेगाने मले मेन चकार नी है नि्िचत. 

कण्व प्रगाथाच्या पराक्रमा वर्णनं करताना ऋत्विजं म्हणतात, 

"है परगाधमुनी एकटे भणि असहाय दिले तरी त्यच्ासारली नम्रता 
व धीर गंभौरता इतरत्र अवकेणार नाही. तै सैवं प्रजाजनन प्ैष्ठ आहित, 
देवराज इद त्यांच्यावर कृपा करो. 

२) कामाला सेवेने जिकून घ्या 

कामवश क्षारेत्या राजा आसंगाला राणी शर्वतीने सेवैच्या बकावर 
सुधारक, राणीनि मेघातिथि व मेध्यातिथीच्या भज्ञपरमाणे तप केले व आसंगाला 
नवजीवन मिठवून दिले, राजा आसंगाने प्रसन्न हौकनै उभयता ऋरषीना मोठे दान 
देऊन म्हटले, 

“ हे ऋषिवरंनो, वुम्हौ देवराजाचौ वारंवार स्तुतिं करा, दंव राजाला प्रस्त 
करून घेण्यासाठी मी अपरंपार दानं देईन." 

ऋषिवर रजिाव्या दानाचा महिमा गताना म्हणंतैति, 

° प्रयोग राजाचा पृ, प्लायोगि आसंग हजारो गायीचे दीने देत आहे. 
देवाच्या शापाने नपुंसकत्व प्राप्त कषालेत्या या राजाच्या राणीने परेम तप कड्न 
राजाला नवे पौरुष प्राप्त कर्म दिले. ते पाहन आानदितं क्षाकलौ राणी णू 
जागकी- 

"स्याः शरिय यंतरीच्या पोरषाची नवचिहे पाहून मला फार आनंद होत 
ल, है स्वाभिनाथ ! आपले मूठ स्वदप आपल्याला छाभलेले पाहून भला अमूताचे 
भोजेन लाभनत्यातारेकषा आनंद होत आहे. 


२४५ बेद्‌ बोलिक। अनेत 


३) ल्नोभाला त्यागाने जिका 

कण्वाचे दोन पुत्र, नारद व पवंत हे बाराव्या व तेराव्या सूक्ताचे ऋषि 
माहेत. पव॑त आपल्या मनोभावना नदीच्या प्रवाहा्रमाणे मुक्त ठेवणारा असन 
नारद मनाला संयमानें बांध घालणारा आहे. मनाटा जिकणारा आहे. परवंताविषयी 
त्याच्या मनात आदर आहे. मनात लोभाचा किचितसा प्रवेश होताच प्रांजल्पणे 
तो अपराध स्वीकारतो व दंडही भोगतो. रोभ दर होताच त्याला ऋषिपद ्ाप्त 
होते. इन्दराची स्तुति करताना पर्वत ऋषि म्हणतात, 

दरहा भामच्या देवांचा राजा आहे. तो आम्हाला दान देऊन सभर करणारा 
आ. खरोखरीच दुर सुदुर असरेल्या परावत स्वर्ग प्रदेशांतून तो आमच्याकडे 
येतो व मित्रभावाने आमच्या मनाचे धागे गुफतो. अग्नि ज्याप्रमाणे वने जादून 
टाकतो त्याप्रमाणे इद्र आपल्या प्रभावाने आमचे दोष समू नाहीसे करतो. 

कवि नारद इद्राचा महिमा वर्णन करताना म्हणतात, 

"हे सवं शक्तिमान, नृपदन इद ! तुम्हौ दरया परावत्‌ प्रदेशातं असा वा 
आसपासच्या अर्वावत प्रदेशांत असा, समुद्राच्या तढाशी असा वा अंतरिक्षात मस, 
जेव्हा जेन्हा आम्ही मनोभावाने तुमचे स्मरण करतो तेन्दा तुम्ही त्वरेने आमच्या 


कंडे येऊन पचता, 
हे देवराज मंत्रीचे धागे जर जूठले असतील तर आमच्या हुविष्याच्या 


स्वीकार करून आमचा उत्साह वादे असे करा. 
४) मोहाला प्रेमाने जिका 
सर्वानूक्रमणि व ज्ञाटशायनकाच्या मतप्रमाणे नाषंद नांवाचा एक कण्वमूनि 
बकाच्या कन्येशी लग्न करतो. चिश्लोक व नाभाक हे कण्व नाषंदाचे पुत्र, नाभाक 
हा ३९-४२ सूक्तांचा ऋषि असून ४, व्या सुक्ताचा ऋषि त्रिलोक आहे. नाभाक 
अग्नि, इद्र व अग्नि, अग्नि व इत्र यांचौ स्तुति करतात. व्या स्तुतित वारंवार एक 


पादचरण येतो. 
“ नभन्ताम्‌ अन्यके समे" याचा भाव एकच आहे. आमचे मित्र, स्नेही त्यांचा 


जिभाव आमच्या सह होवो एवढेच नाही पण॒ इतरेजनाचाही निर्वाह होवो व 
आमच्या समभाव निर्माण होवो. 

वरुणाची स्तुति करताना ऋषि नाभाक म्हणतात, 

“मी सुविल्यात वक्णाची स्तुति मनःपूवंक करीत आहे. पितृदेवताच्या 
अनुमोदनासह मौ स्तुति करीत बाहे. सरठ वहात जाणान्या या नदौच्या उगमापाक्षी 
सात स्वरांचौ जी वाणी गुंजन करोत आहे त्यात मध्यवति वृपद ‹ नभन्ताम्‌ 


बेद बोकिका अनंत / २४६ 


अन्यके समे ' उमंटत बंून त्याच्या भोवती मधुर च्दाचे कीतंन अविरत चाछेले 
आहे. 

ऋषि नाभाकांचा भाऊ त्रिशोक वाट चुकलेल्या वाटस्तरा सारखा 
भवाटवीत सापडला होता. मनःपूत वतंनाने उद्वेग, शोक, संताप वाढवीत होता. 
दोवटी त्यालाही सन्मागं सापडला व तो मंतर्रष्टा ऋषि क्ञाला. देवराज इदराचौ 
स्तुति करताना तो म्हणतो. 

' “ मी चरिशोक, माह्यावर कृपा वर्षाव करणान्या इद्राची मी स्तुति करतो. 
मी मागं चुकलो होतो. पाण्याचा प्रवाह अडवला जावा त्याप्रमाणे माया मनाचे 
मागं बंद क्षाके होते परंतु इर देवाने मोहाची ती आवरणे दूर कर्न मला सम्मागं 
मोका करन दिला. 

हि शूर वीर, देवामध्ये श्रेष्ठ हद्रराज, माह्या कडून भापला एलादा वा 
अधिकही अपराध षडला तरी कूपा क्न मान्ञे दोष पोटात, बालून मला क्षमा 
करावी." 

या ऋषींना स्वतःचे पापी जीवन भआढवते. त्यांनी त्याची शिक्षाही भोगली 
आहे. मागं बदला आहे. तथापि देवाजवठ ते जुन्या पा्पाची वारंवार क्षमा 
मागतात. + 

“है मत्यं मानवांनो, अपराधाची क्षमा मागितल्यावर कोणता देव मला दूर 
लोटीख बरे ? मी देवामघ्ये श्रेष्ठ इंद्राला आपला सखा मानला आहे. मला एकदा 
मित्र म्हटल्यावर तो देवराज कधीच अंतर देणार नाही. अपराधांचं। क्षमा 
मागितली नाही तर मात्र इद्र म्हणतो की पापी लोक माक््या भौतीने पटठाक्े तरी 
मज्ञा दंड त्याना भोगावाच रागव. तो त्यांना चुकवता येत नाही. 

हे दोन्ही ऋषौ एकाच पित्याचे पुत्र. परंतु दोषे परस्पर विरोधी मागने 
जगत होते. भावाला सन्मार्गी लावल्यावर त्रिशोक स्नेहभावनेने भारावृून गेला अहि. 
विङ्वमाननाची भावना त्याच्या मनांत फलते भै. 

"हे इंदराज, भक्तांच्यावर कपा कल्न तुम्ही भपरंपार दान देतां है 
या जगत्या प्रत्येकार। माहीत आहे, दुही दिकेल्या मानाची भागि 
धनाची स्पृहा प्रत्येकालाच असते. कारण त्याच्या योगाने इहकौकिक तसेच पार- 
लौकिक हितही साधके जाते." 

५) मदाला दयेने वक्ष कर्न घ्या 

एक जीव दुसन्या जिवावर जगतो. मोठा मासा लहानाला गिढतो. या 

संखारात बद्री, तो कान पि्री अशी सवंसामान्य मान्यता असते. कित्येक जण तर 


२४७ / वेद्‌ बोला अनेत 


हा निसान कम मानून स्कीकारतात. अवेत प्रन येतो तो दया व कदणेला 
जीवनात काही स्यान बाहे की नाही ? दीन, दुःखी परतिताना कोठला आस्॒साच 
ताहीका? माणि ष्टका दुक॑लाला भारणाग्या बलवानाला त्याच्या षवाई श्चक्तिवान 
परदाचाच, देही खरेच ना ? 

अदिति प्रकृति माता ही दये देवता भे. ती दीनांचा उद्धार करतेआणि 
दरा उम्मत्त क्चलेल्याना वदा करून पापापासून परावृत्त करण्याचे मागंही तिल्या 
ज्वट असतात. अदिती मातेचे पुत्र आदित्य देवही परमाथं सेवा करून दीनाचा 
जद्धार करतात. 

हि रहस्य ६७ व्या सूक्तात व्यक्त केले आहे. महामीन संमदाचा पुत्र 
पराच्या भोवन्यात फसलेला मत्स्यगण हा या सूक्ताचा ऋषि आहि. भादित्यांची 
स्तुति कुरून मलस्य स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी त्याना विनवून म्हणतात, 

“हे आदित्य देवानो पापी लोकाना त्यांच्या कापांची फठे भोगावी लागतात, 
निर्दोष ब निष्पाप असतात त्याच्यासाठी कल्याणाचा मागं मोका असतो. भटी 
िस्प्राधरीं जीव, आम्हाा कल्याणरुपी रमणीय रत्ने आपल्या कूपे लाभो. 
आमची ही अभिलाषा आपण पुरवावी 

“ याविष्ठी आम्ही जाक्घात सापडको माहोत. मामच्या जीवनाला माडव- 

णारा हा मोढाच अडयद्रा निर्माण काला अहि. ज्या कितीतरी सत्कमे कराव- 
माली बाकी आहत. तरी या जाधातून आमची सुटका करा. जामनरा सानं 
अख्वणारौ ही बने दर करा." 
ˆ  मल्स्यगणाने आदित्यानि स्मरण केके आटे. तर भस्य राजाने ्ादित्य 
देवांनी माता भदितीचे स्मरण कर्न तिची स्तुति केलेली नादे, ते म्हणतात, 
“ ह देवुमाति, भाण भोर भुाहात्‌, मौ मत्स्यराज्‌, या जलचराजा प्रतिनिधी 
आपल्याला शरण आलो आहृ. श्राणीमात्राना सुखी करणान्या देवमाते, भामची 
अभिलाषा पूणं करावी.' # 

“हे बादित्य देवानो, आम्ही फबन बरधनात पडावे आणि भापण आम्हाला 
सोडवा त्या एेवनी त्या बरंघनात आम्ही सपद्व नये अशी सद्बुदधी भापण 
आम्हाला द्यावी. सन्मागनि जीवनाची प्रगती साधण्यास आम्हाला साह्य करावे. 

“हे आदित्य देवानो, संसारच्या मद अ्मादात सापड्न - आम्ही शिथिल 
होऊन गेलो आहोत, प्रगती विषयींचा उत्साह नात द्रकेला नाही. भापण देन 
सतत उत्साही व वेगवान असता. तो उत्साहाच्रा तेगा ऋामच्या ज्ञीवतात उतरो. 
म्हणजे आम्ही कोणत्या बंधनात फपून पडगार नाही 


चेद बोलिला अनत /-२४८ 


६) मत्सराला तपने जिका 


अत्रि इछषीची कन्या अपाला ही ब्रह्मवादिनी आहे. परंतु कोठल्या तरी 
भरारज्चाच्या योगाने तिच्या अंगावर कोड उठले. तिचा पती कृशादव त्यामूे तिचा 
त्याग करतो. आपल्या पित्याच्या घरी राहून क्ठोर तप॒ क्न तिने देवराज 
इंद्राला प्रसन्न करून घेतले. तिचे कोडही नाहीसे क्षाले. तिच्या उग्र तपामृदे कृशाश्व 
परण प्रसन्न ्षाला व त्याने तिचा स्वीकार केला. १९ व्या सूक्तात अपाला वड 
यांचा संवाद अद्भूत आहे. सुक्ताच्या सुरुवातील अपाला म्हणते, 

“ही मुलगी तकचावर स्नानासाठी गेली तेये तिला सोमलता मिका. ती 
घरी माणता आणता आनंद भराने ती उद्‌गारली, समयं शक्रराज इद्राला प्रसन्न 
करण्यासाठी या क्षणीच मी सोमरस काठते" असे म्हणन ती सोमवेख मापल्या 
दातानीच चाव्‌ लागली. 

आपल्यासाठो सोमरस काढलेला आहे भसे मानून इद्र त्या व्किाणी गेला. 
पण सोमलता चावणान्या भपालेला पाहुन तो परत फिरला, ते पाहून भपालेने 
त्याची स्तुतिपूर्वेक प्र यना केली, 

“हे समथं वीर पर्ष ! सोमरसासाटीं आपण यजमानाकंडे जाता. तरी मी 
काढठलेला हा सोभरस अ।पण कृषा करून स्वीकारावा. मी लाह्या, सातु, अपूप वगैरे 
सामृग्रो आताच घेऊन येते. आपण भोजन करावे." 

हे देवराज इद्र | भज आपण मास्या अंगणात येऊन १।ठ फिरवली हे 
पाहुन मला परण खलो्रीच-ददच का अशी शंका वाट्‌ लागी आहे. हे सोम 
बिदूनो तुम्ही इदासाठी ठिवकत रहा." 

अपालेची ती भावपूणं वाणी एेकून इद्र जागच्या जागीच . थांबला. व त्याने 
तिच्या सोमरसाचा स्वीकार केला. तेव्हा आनंद भराने इंदाची स्तुति कर्न ती 
म्हणते, 

“हे देवराज उजाड होऊन गेली तीन स्वान जापल्या कृपेने पुव॑वत होवोन 
माल्या पित्याच्या डोक्यावर पडले टक्कर दूर होऊन त्यावर केशभार क्ललो. 
स्यांच्या ओषा पडलेल्या जमिनीवर पिके उगवोत. आणि कोडामृके विद्र क्ञालेडी 
साक्षी चामडी जाऊन त्या जागौ नवी त्वचा येवो." 


अपाछेची कामना पूणं करण्यासाठी देवराज इंन्राने आपल्या रथचक्राच्या 
छिद्रात तिची काया घालून त्रिवार बाहेर काढी; व तिची कांति काचनाप्रमाणे 
क्षद्‌ लागी. 


२४९ / वेद्‌ बोलिला अनेत 


७.) संगाला परमा्थनि जिका 

काण्व सोभरि हा १९२२ या चार सूक्तांचा दष्टा आहे. पुर्कुत्साचा पुत्र 
राजा त्रसदस्युं याने त्याला पन्नास कन्या अर्पण केल्याचा -उल्केख १९-२६ या 
मंत्रात केला आदे. ईरान प्रसज् होऊन वर दिल्याचे वणंन २० व्या सुक्तात आहे. 
२१ व्या सूक्तात मूषकराज चित्राचा उल्छेल आहे. त्याबहल बृहद्देवता 
(६-६०) मध्ये म्हटरे आहे, 

“कण्व पुत्र सौभरि कुरूकषेत्रांत यज्ञ करीत होते. उंदीर त्यांचे हतनिष्यान्न 
खाऊन टाकीत. सोभरीनी मूषकराज चित्राचौ स्तृति केली त्यामूके प्रसन्न होऊन 
भूषक राजाने ऋषीना खूप दान दिले." 

ही. कथा म्हणजे वस्तुतः एक ङूपक. आहे. सोभरि स्वतः आत्मज्ञानी व 
आत्मनिभंर आहे. त्याच्या जवछ रहाणाव्या त्याच्या स्त्रीया व प्रजाजनांना बोध 
ग्हावा म्हणून काके प्रतिनिधी उंदीर वेदेच महत्व समजावून देप्यापाठी आले 
अशी ही रूपक कथा आहे. 

अग्निची स्तुती करताना महषि सोभरि स्वतःशौच म्हणतात, 

"हे वृद्धिमान्‌ ब्राह्मण सोभरि, तुद्या अध्वर-यागासाटठी अग्निचे स्तुतिपूर्वंक 
आवाहन कर. भग्नि हा विभूतीचे दान करणारा असून चित्रविचित्र ज्वालांनी 
सुशोभित असा तो यज्ञाचा पुरातन नियामक आहे. 

अग्तिच्या विविध रपांचा महिमा गाताना ते म्हणतात, 

“वरुण, मित्र, अर्यमा, अदिवनीकुमार वगैरे देव ज्याच्या प्रकाशाने तेजस्वौ 
होतात तो भग्निदेव देवराज इन्द्र प्रमाणे आमचे रक्षण करतो. आमच्या अध्व 
मार्गाचाही तो रक्षणकर्ता देव आहे. ' 

“ आम्ही ' आहृत ' केलेला- निमत्रित केठेला अग्नि कल्याणकारी होवो. ह 
सुभग अग्नि तुमचे रक्षण आमचे कल्याण करोः आमचा अध्वर याग कल्याणकारी 
होवो.“ 

* अग्निदेव, आमच्या मनाचे साधन कडन तुम्टीच आमच्याकरवी आमच्या 
न नाश करविता. तुमचे साघन ज्ञाटेले मन आमचे परम कल्याण करणारे 
आहे.“ 


“हे वसु, मग्न तुमची प्ररंसा करण्यासाठी खोटे बोरुष्याची आवदयकताच 
नाही. आमच्या हातून पाप न घडो. माल्या बरोवरीने आपली स्तुति करणान्या 
वऋत्विजांच्या तोंडून निदेचे केचन न निघो, त्याच्या मनांत पापना जागो. पिता 
पुत्राचे करतो त्याप्रमाणे तुम्ही आमचे रक्षण करा. 


वेदं बोलो अनत / २५० 


आदित्य देवांची स्तुति करताना ऋषि म्हणतात, 

“ हे आदित्य देवानो तुम्ही दयादू अदिति मातिचे पुत्र आहांत. म्हणून तर्‌ 
तुम्ही की कोणाचा द्रोह करीत नाही. सरवाच्यावर दया करता. प्रेमाचा 
वर्षाव करता, या जगात यज्ञ जीवन जगणान्या स्वौचे जीवन तुम्ही सफल 
करता. तुमच्या साह्याने मानव चारी पुरुषार्थं करतो. परंतु मानवाचा पराजय 
करण्यासाठी त्याचें कितीतरी शत्र त्याच्या मनांतच ठाण मांडून वसे आहेत. 
त्यांचे शमन करून सर्वाना सदाचाराचा मागं दाखवून सर्वाचे मनोरथ तुम्ही 
पूणं करा. 


देवराज इद्राचा महिमा गार्ताना ते म्हणतात, 

“हि अदेवपति, है गो पति, उवंरा फल्द्रूप भूमि-पत्ि, दे सोम~पति- 
सोमरसाचे इंदु-बिदु चमकत आहित. तुमच्यासाठी हा सोमरस कादलेला आहे. 
तरी आपण आमच्या सोमयागासाठी येऊन त्याचा स्वीकार करावा. 

“हे देवराज तुमची मित्रत्वाची भावना आणि भोग साधनात्‌ सहकायं 
करण्याची भावना आम्हाला माहिती आहे. आणि म्हणूनच सवं सावनांसाठी आम्ही 
तुम्हाला विनवीत आहोत." 

“हे देवराज इद्र, आपल्याला माहीतव अहि कौ धन साधनांनी संपन्न 
असुनद्री जो कोणाला दान देत नाही त्याच्या बाम्यासही कोणी उभे रहात नाही. 
यज्ञासारली लोक कल्याणाची कामे न करता जे सुरापान करीत रहातातते 
आढश्ली व नास्तिक जगात एकटे पडतात त्यांना तुम्ही साह्य करीत नाही." 

मूषकराज चित्राची स्तुति करतांता ऋषि म्हणतात, 

“ पवित्र कुरक्षेश्रत देवराज इद्रासाठी केठत्या सोमयागासर देवेन व 
भाग्यवती देवी सरस्वती आम्हांला साह्य करण्यासाठी उपस्थित ज्ञाटी. त्याच 
बरोबर चित्रराजही दान देण्यासाठी येऊन पोचले आदत. 

` हजारो, राखो, करोडोचे दान देणारा हा चित्रराज खरोखरीचफार मो 
राजा आहे. बाकी सवं राजे त्याच्या पुढे ्ूर्लक आहेत. मेषान पाप पाडावा 
तसे अकोट दान चित्रराजा करतो." 

सोभरि ऋषिनी मूषक राजाकडन ‹ समय~-दान ' प्राप्त करून वपेत्ते भदे. 
खरोख रीच वाया जाणान्या वाचौ जाणीव कोणाला नसते. आत्मज्ञानी ऋषौंच्या 
खरीयाः म्हणजे. मनाच्या विविघ वृत्ति त्यांना प्ररमार्थाकडे बछवण्याचा ऋर्षिचा 
अभिप्रायः या सुक्तांत व्यक्त क्षालां अहे. > 


२५९ + चेद्‌ बोलला अनेत 


८| मनो रथाच्या मार्गावर 
(ऋटग्वेद्‌ : मठवे मेड } 


^ माणसाचि मन हे जमिनीसारले आदि. या विचारभूमीवर संकल्पाचे अकर 
उगवतात, संकत्पापरमाणे तो निभिती करीत रहातो. या मनोभूमीत तो मोढले 
्रासाद उभारतो, किले वांधतो, वाग फुर्वतो, एक भागे विद्वच तो घडवतो, 

त्या जगात नेहमीच्या रथासारखे रथ॒ नसतात, राजमागं नसतात, की 
रथाला खेचणारे घोडेही नसतात. येथील रय काहीं वेगढेच असतात, मागढघाच 
मार्गावर ते धावत रहातात. व्याना जोडले घोडेही वेगक्चाच प्रकारचे असतात.” 

यां मंडलात आपल्याला विद्वमना ऋषीचे दशंन होते, ऋषीच्या पित्याने 
इन्दरियांच्या घोड्ांना वश करून पेतले होते. म्हणूव त्यांना वश बद्व +व्य्व 
= वैयश्व म्हणत व ऋषपीना विद्वमना वधश्च म्हणत. ते अग्नीचा महिमा 
गाताना आपल्या सहकाव्यांना म्हणतात, 

" है ऋतिवर्जानो अग्नि हा अग्रणी आहे. तो प्रतिकूल क्षाला तर सामना 
कर्न शधरूचा नादा करतो. व्या अन्नीची तुम्ही स्तुति करा. यज्ञासारखी परोपकारी 
सेवेची कामे सुर काटी की त्यांचा सुवास सूगंधित धूपा प्रमांणे दरक्ू लागतो. 
त्याच्या तेजस्वी ज्वाला सग्ठीकृडे पसरू लागतात. हाच जातवेदा अग्नि होय. 
त्याची, परोपकारी कामे सर्वाना माहित भदित. वुम्दी मा अग्निदेवाचे यजनं 
पूजन करा. 

ऋषि सावधान होऊन स्वतःच्या मनाला बोधं करतात 

“हे विद्वमनस्‌, तू ज्ञानदृष्टीने व॒मनाच्या गतिने विद्वातील स्वं पदार्थं 
पाहिले भाहेष. मन जड व चेतन पदार्थात सारख्याच गत्तिने विचरते म्हणून तर 
व्याला विश्वमना, विदवचर्षण म्हटले आहे. अशा उदार मनाला कोणाचा मत्सर 


वेद्‌ बोखिला अनंत / २५२ 


वा स्पर्धा करण्याचें कारणच नाही. मग्नि हा मनाच्या रथाचे दान देणारा भाहि, 
म्हणून मनोरथ रचण्यापर्वी मधुर शब्दानी अग्निची स्तुति कर. 

खरोखरच जो यजमान जीवन यज्ञाच्या सुरूवात्तौस परमाथं मार्गाच्या 
साह्यासाटी अग्निचे आवाहन करून उत्तम रीतीने यजन-हवन करतो, त्याला 
बक्ति अपण करून भेट पूजा करतो, त्या उदारचरित माणसाला कोणी शत्रू उरत 
नाही वा त्याचा कोणो पराजयही करू शकत नाही. 


हे अग्निराज, माज्ञा पिता व्यस्व याने आपले सवं घन साधन परमार्थासाठो 
घेऊन टाकले आह. पराप्त होणारौ सवं साधन संपत्तौ लोकटितासाठी वापरावी 
अञ्ञौ कामना मनात ठेवून पितात तुमची पूजा करतात. आम्ही सर्वजणही तञ्ञाच 

च्छेने आपल्याला भेट-पूजा अर्पण करीत आहो. 

हे अगिनरदेव, आपल्याला माहितच आहे, मनूमहाराजांना यज्ञ करण्याची 
इच्छा क्षालो त्यविढो कविपुत्र उश्चना ऋषि त्यांच्याकडे गेक्ते व सर्वं देवांचा 
होता म्हणून त्यांनी भापले नाव पुढे केले व विदवदैवानी देवाचे दूत म्हणून 
तुमची पुरोहितपदी स्थापना केली. शुद्ध बृद्धीने यज्ञकार्यं करणारे यजमान 
आपल्या काचे रक्षण व्हावे म्हणून तुमचीच पूजा करतात. ते तुम्हाला चांगल्या 
प्रकारे जाणतात. आपण विचारशील यजमान अतिथी असून ओषधी वनस्पतोचि 
प्रेरक पुत्र आहात. आपण प्राचीन, पुरातन आहात. 

हे अग्निदेव देवांमध्ये तुम्ही साक्षात्‌ यक्षाची प्रतिष्ठा आहांत. ऋताचे 
पालन करणारे व जुद्ध बलाचे सेवन करणारे मित्र व वरुण हे देव सन्राटासारले 
आहेत. त्यांच्यासह तुम्ही भामच्या यज्ञासाठी यावे. 

विश्वमना ऋषि इन्द्राच स्तुती करून म्हणतात, 

“हं वज्रधारी, गोपा ज्याप्रमाणे गाईच्या मागून व्रज भूमीत जातात 
त्याप्रमाणे आम्ही षि वचर्नाच्या मागून आपत्यां चरणांश्षी येऊन पोचलो 
आहोत. भामची मनोकामना पूणं करून आम्हाला संतृष्ट करा. हे वृत्रहन्ता, 
उग्रनेता, मी ऋषि विदवमना, तुम्हाला निमंत्रण देतो, माज्ञी विद्वव्यापी स्तोत्र 
व कल्याणकारी कारये पाहुन मनाच्या वेगाने तुम्ही आमच्या यज्ञासाठी या. ' 

ऋषि स्वतःलाच संबोधून म्हणतात, 

हे विदवमृना, ज्याच्या विञ्लाल मनांत कोख्लाच तरंग वा उमि 
नाही. तथापी ज्याचा उत्साह आणि वेग मात्र अतुल आहे, अशा संयमी इ््राची 
तु स्तुति कर. पिता व्यश्वानेही देव राजाची स्तुति केकेली आदे. तो दद या पृथवी 
वर तुला विक्षाल निवास निर्माण करून देईल, 


२५३। वेद बोखिला अनंत 


हे व॑यद्व, मानवी शरी रातील नवप्राणांना! चैतन्य दैणारा इन्द्र हा दहावा 
भ्राणच आहे. तो अंतर्यामी आहे. त्याची तु स्तुति कर." 

विवस्वान सूयोचा पत्र मनु मंतरद्रष्टा ऋषि आदे. एेकेका देवाची स्तुति 
करून त्याला जागे करून समान भावनेने त्या सवचि साह्य मागत अहे. 

“ दिव्य मनोभावाने स्तुति करणारे आम्ही मनू सवं दिव्य-भावना चारण 
करणान्या देवांचे जावाहन करीत आहो. दिव्य गृर्णाच्या त्या देवाची आम्ही प्रार्थना 
करतो आमचे मनोवांछित पूणं करून ते आम्हाला चनघान्यादि संपत्ति देवोत. 

हे देवानो, मौ, वैवस्वत मनु तुमची प्राथंना करीत आहे. तुम्ही सवं मनो 
योगाने उत्साहपूरवक धाव घ्यावी व आम्हां स्वाना साह्य करावे. 

हे मनूनो दिव्य गुणनी युक्त असे हे देव कल्पवृक्षासारले आहेत आपल्या 
सवं कामना ते पूणं करतील. त्याच्या इच्छेच्या आड कोणीच येऊ कत नही. 
कोणा कद्रू प्रार्थना केली, तर त्याची इच्छा देखील देव पूणं करतात, 

हे देवानो सोमयाग करणारा यजमान व त्याची पत्नी दोषेही उत्त्ाहाने 
सोमरस कादीत आहेत. व दूध दही व्ैरेचे मिश्रण सोमरसात घालीत आहेत, 

हे दोषेहे कधी असत्य भाषण करीत नाहीत, अर्थात इंद्रादि देवांना बोलावून 
सोमपान करव्रिणार नाहीत असे होणे शक्यच नाही. ते वारंवार यजन पूजन करीत 


असतात, 
या दंपतीचे पुत्र पौवर, प्रजाजनांसहित आमचे यजन करतात. हे दोषे 


दीधोयुषी असून धनवान्याने संपन्न आहेत. एकमताने दांपत्य जीवन व गृह्‌ संघार 
करून तुमची सेवा करण्याची वृत्ती व साम्यं त्यांना चावे 

या सूक्तातीक दंपती म्हणजे महाराज मनु व त्यांची पत्नी शतष्पा, मानव 
जाती हे माता पिता होत, त्याच्या प्राथंनेत गृहस्थधर्माचा आदरही दिसून येतो. 

ऋषि मनू. यजमानाला उत्साही वचनानी प्रेरणा देतात. 

“ह यजमान, तुम्ही देवांचे मन प्रसन्न व्हावे म्हणून यज्ञ करीत भहात. 
यज्ञाच्या योगाने तुम्ही अविनाशी व्हाठं देवाना प्रसन्न करण्यासाठी तुम्ही सोमरस 
काढीत आहात. खरोखरीच देवाना संतुष्ट करण्यासाठी तुम्ही भेट-पूना करोत 
आहांत तुमची सवं प्रकारे वृद्धी होईल कारण यज्ञ न करणान्या नास्तिकां्याहुन 
देवांना प्रसन्न करणारा यजमान निदिचतच श्रेष्ठ आहे." 

आठ्व्या मंडढाच्या ऋषींचे नाव कण्व आहे. कण्व कवि आहेत. मनीषी 
आहेत. त्यांनी मनाचा उत्साह व मनोरथाची गति वाढावी म्हणून प्राना केली 


वेद बोलिला अनत / २५४ ; 


आ. देवाची स्तुति को आदे. त्याचप्रमाणे ठप व संयमने आपले मनोवल 
वाढवकते आहे. त्या छषीच्या विविध मनोरथांचे दन त्याच्या सूक्तातुन घडते. , 

कण्वाच्य। पकौ एक मेधातिथि कण्व इतर कण्वाना प्रेरणा व्हावी म्हणून 
म्हणत आहेत : हे कण्वानो, हे कविजनांनो, दिवतस्तभर सोमरस काढण्याचे पवित्र 
काम आपण केले. पग आता ही सोमवेल नीरस होऊन गे आहे. भाता त्यातून 
रस कसचा निवतो ? आणि असा हा नीरस चोधा पाहून देवराजाला तरी येष 
यवसे कते वाटेल ? तरी आता तुम्ही थापत्या मधुर वाणीने हा चोधा रसरदीत 
होईल अशी गाथा गा. म्हणजे इंद्राची पावले इकडे वल्तील, 

खरोलरीच नीरस, निसत्व होऊन गेकेल्या जीवनात जगण्यासारले काहीं 
उरक नसते, त्यावेढो कविजनांच्या गोड वाणीने त्यात नवा रस निर्माण होतो 
आणि जीवन आनंदमय होते." 

प्रण (अता हा चोथा पिद्कून काय करायचे? आणि इन्द्राची प्रशस्ति 
करून त्याङा सोमरस पाजून तरी काय करणार ?' अक्षी शंका एका कण्वाच्या 


मनात आली, त्यावर मेधातिथि कण्व म्हणतात 

“ कण्व कविजनांनो पम्ही लक्षात ठेवा सोमरस पाजणारेच स्वतःही सोपान 
करतात. इत राच्या शुष्क जीवनात नवीन रस ओतप्याचे परोपकारी काम करण, 
"पाची सवं प्रकारची ऋणे फिटून जातात. त्याना स्वतःच्या लाभासाठी स्वायं 
बदधीने कांही करण्याची आवर्यकताच रहत नाही आणि दुसरी गोऽ अशी 
स्वाथीं वा लोभी माणसाच्या हातून सोमरस निघूच शक्त नाही. परोपकारी 
जनच तो काढतात व इन््राला अपण करतात, 

“हे मधुर गान करणान्या कविजनांनो, देवराज इन्द्र हा सवि कल्याण 
करणारा देव आदह. तो उदार चरित आदे. म्हणून तर तुम्ही त्याचे स्तुति गान 
गाता. त्या इंद्राची प्रदोंसा करून त्याला भेट-पूजा अपंण करताना मनात संकोच 


ठेवू नका. कारण तो समथं देवराज आपला दाता आहे. 
विदवमन। वैयश्व ऋषोचा पिता व्यदव ज्याभ्रमाणे इनद्रीयांच्या भदवान 


जिकून जीवन जगले, त्याचप्रमाणे अध्रिचे पुत्र ऋषि इवावारव होते. त्यांनी 
इ्दरियांना संयमाचौ बंधने न घालता मनोरथांना पूरणं करणारा भक्तिमा 
स्वीकारला अदि. अद्वांचे अधिपति देव अिविनौकुमार त्याची स्तुति करताना 


ऋषि इ्यावाइव म्हणतात. 
“हे अविनी करमारांनो तुम्ही माक्ञा सोमरस स्वीकारण्यासाठी मादयाकडे 


या. पण एकटे येक नका. सवं देवांना बोलावून आपल्या बरोबर घेऊन या; अगि, 
भाणि इंद्र, वरण आणि विष्णु, आदित्य, ददर आणि वसु सर्वाच्या सह या, 


२५५५ वेद्‌ षोकिला मनत 


नेहमी अकरा अक राच्या संख्येत-रहाणारे विच्ेदेव व सात साताच्या संच्येत 
रहाणारे मरुत स्वाना अ!पल्यासह्‌ वेडन या. र 

हे अदिवनी करमारानो कोणा, कुमारिकेच्या स्वयंवराला उत्साही तरुण तिच 
मनोरथ पूणं करण्याच्या उत्साहाने जातो तशाच उत्साहाने आपण माक्षा सोमरस 
स्वीकारण्यासाठी यवि. 

आकाशात विहार करणारा हंस मोत्यांचा चारा पाहून त्यासाठी लाली ` 
उतरतो त्याप्रमाणे तुम्ही दोघे अदधिवनीकुमार माह्या अंगणांत सोमरसाषाठी या. 

हि अदिवेनी कुमारांनो माज्ञा सोमरस ग्रहण करून संतुष्ट व्हा. आणि येथून 
तृप्त होऊन जाण्यापूर्वी आमच्या भ्रजाजनाचे मनोरथ पूणं करा. त्थांना घनधान्याने 
समृद्ध करून तृप्त करा. तुम्ही विजयी ग्हा णि तुमची स्तुति, पूजा करणाच्या 
यजमानाचे रक्षण करा. 

हे अशिवनीकुमारानो मास्या पित्याने, अत्रि ऋषीनी केलेली स्तृति आपण 
एेकल्ली होती. मी अर्रीचा पृत्र श्यावादव आपल्यासाठी सोमरस कैठीत माहे 
त्याचा स्वीकार करण्यासाठी आपण येऊन पोचावे.' 

या दुसन्या ऋषीचे नाव आहे वश. त्यांच्या पित्याचे नाव अश्व. म्हून ते 
अइव्य या नावाने प्रसिद्ध आहेत. या ऋषींनी इन््रीयांना वश तर करून पेतरेच 
पण मनोरथानाही योग्य मागनि वल्वले. व्यामूद्े त्यांच्या मनात मात्र विश्व 
कल्याणाचीच भावना आहे. देवराज इन्द्राच स्तृति करताना ते म्हणतात, 

“यज्ञ॒ करणान्या यजमानाना देवराज इन्द्र हा दर्शनीय आहे कारण 
ऋत्विजांनी केलेली स्तूति एेकून तो देवांमध्ये प्रेष्ठ इन्द्र॒ यजमानाशी मित्रप्वाचे 
नाते बांधून यज्ञासाठो जाणारा आहे. देवराज इद्र विदवातील सवं प्र्यांचा 
जन्म व त्यांची कार्ये याविषयी जाणणारा आहे, आपल्था आगछया वेगाने भणि 
उत्साहाने तो मानवांच्या कार्याति भाग वेणारा अहि. युगधर्माला अनुसरणा- 
स्याना त्याचे सहकायं काभतेच.. 

हि इद्वा, ज्यांची मति चुकीच्या मागौवर मेरी असेल, ज्वांच्यां मनात 
विकारांचा गों माजला असे त्यांचे अनिष्ट मनोरथ तु शरुखीला भित्वतोस. 
खरोखरीच आमच्या मनाचा प्रेरक तूच आहेस. तरी आमच्या मनोरर्थाना योग्य 
मागौवर ठेवण्याचं बढ तु आम्हांला दे. 

त्यानंतर तरित अप्त्य या ऋषींनी मित्र, वरण, आदित्य, व्गरे देवतांची 
प्रार्थना करताना वारंवार एकच भाव व्यक्त केला महे. 

“ अनेहसो व उत्तय सुऊतयो व उतयः' 


४ वेद बोषिका अनंत / २५६. 


हे वदण, मिवर, अर्यमा, आदित्य. वरे विद्वेदेवानो आमचे . मनोरथ 
कोठच्या कोठे उधढून जातात. पण॒ आप्ते रक्षण लाभे तर पापे, अडचणी 
उपद्रव, सारे शांत होते. हे मनोरथ म्हणा, मनाच्या उर्मी म्हणा या देवांच्याच कृति 
होऊन जावोत म्हणजे ते मनोरथ सफठ् होतील. 

हे आदित्य देवानो, तुम्ही ज्या यजमानाचे रक्षण करता त्याच्यावर क्रोधाचा 
काहीच प्रभाव पडत नाही. कितीही इख कोसली तरी तो त्याच्या भाराने 
खचत नाही. कारण आमच्या मनोरथचि व कायति तुम्ही रक्षण करीत आहांत. 

है देवानो हे त्रित व द्वित ऋषि तुम्हाला शरण आले आहेत. त्याच्या 
स्वप्नांतही मसत्य न येवो अशा प्रकारे त्यांचे रक्षण करा, कारण जागे असर्ताना 
ज्याप्रमाणे आहार विहार असेल तशीच स्वप्ने पडतात. 

काण्व ऋषि मनोभूमीवर धावणान्या मनोरवांचे नियमन करण्यासाठी अनेक 
मागं सुचवतात. त्याचप्रमाणे इंद्र वेर देवांची स्तुति करणारे आत्रेय व भागेव 
ऋषि मनांतील विकार दूर कर्न भावाना सन्मागवर नेणारी सूक्ते गातात, 
मेषातिथी, ब्रह्मातिथी देवातिथी, प्रियमेधा वगैरे आंगिरस ऋषि परण भावनाच्या 
जोडीला प्राणांना . नवा उत्साह लाभावा म्हणून इदरादि देवाची स्तुति करतात, 
प्रियमेधा ऋषि आपल्या पुत्राना व शिष्यांना उत्साहाने म्हणतात. 

हे पुत्रानो, हे प्रियमेधःनो, तुम्ही सवं भिटून इंदाचे उत्तम प्रकारे स्तुति- 

पूवक पूजन करीत जा 

“ अत्यंत वेगाने वहाणाव्या नद्यांचे पाणी चारी दिशांना पसरते. उत्साहाच्या 
भरात गाई सूप दूध देतात. पण त्या नच्यांचा वेश वा गाईंचा आवेग ओसरल्यावर 
मात्र त्या लोकांच्या मनोकामना पूर्णं करू शकत नाहीत, त्याप्रमाणे हे यजमार्नानो 
इन्द्राच्या पूजनातीर तुमचा उत्साहं कमी होणार नाही अशी दक्षता ध्या. तुमचे 
उत्तम मनोरथ भोसरू देऊ नका, 

हि प्रिय यजमानांनो, तुम्ही ज्या इन्द्राला जाणता तो देवांमध्ये श्रेष्ठ देवेददर 
एखाद्या निर्दोष बालकाषारला नव्या रथात वसून वेगाने आपल्याकडे धाव घेतो व 
आपले मनोरथ पुण करतो. हा इद्र मोठ हरिणाच्या रुपाने आपल्या मातापित्याचि 
कोड पुरवण्यासाढी घावषठ करतो. त्या इंद्राचे तुम्ही मनोभावाने पूजन करा' 

भागव कुलातील कविपूत्र उशना अग्निची स्तुति करताना आपके मनोरथ 
व्यक्त करतात. 

“ हे यजमानांनो मी काव्य उशना, धनसाधनाचा काभ करून देणान्या 
अग्निची स्तुति करीत आहे आपल्या प्रिय जनाना साह्य करण्यासाठी एसादा 
मित्र ज्या प्रमाणे रथात घनसाघने भरून धेऊन यावा त्याप्रमाणे अनिति आपले 


२५७ । बेद्‌-षोलिला अनंत 


मनोरथ परणं करतो. असा हा श्रेष्ठ भित्र आज आपला अतिथौ होऊन आप्त्या 
अंगणी आलेला अहे. 

“ हे अग्निदेव, साहसकर्म करणान्या यजमानांच्या पुत्रस्थानी आपण आहात, 
कारण जापल्थाला प्रगट करण्यासाठी उत्स'हभराने यजमान अरणींचे मंथन करतात 
तेव्हा आपला अवतार होतो. अ।ता आपल्या पूजनाचे मनोरथ कोणत्या वेढी करावे 
ते आपणच सांगा. कारण योग्य वेठी आपी स्तुति केटी असता ती फलदायी होति " 

आंगिरस कष्ण आपला प्र विङवक -विश्वरुप याच्या मनोभावना स्तुति 
स्त्रोत्रात गृंफन म्हणतात 

हे भव्विनकमारानो, विमना नावाच्या ऋषीनी पूर्वी आपली स्तुति केटी 
होती. त्यांना आपण सन्मति दिकी. त्याच प्रमाणे माज्ञा पुत्र विद्वक-विदवरप 
आपली मति वाढावी म्हणून प्राथंनपूरव॑क तुम्हा दोधांना आवाहन करीत आहे - 
त्याच्या स्तुति मागे उत्तम भावना आहे. त्या योगाने तुमची मैत्री त्याला लाभो. 
नृमेध व पुरमेव ऋषि इन्द्राची स्तुतौ करून म्हणतात, 

“ मनोवेगाना संयमाचे बां घालणाव्या देवेन्द्रा, तुमची धनसाघनांची भांढारे 
भरलेी आहेत. तशीच आमची भांडारेही भरलेली असोत. आमची कामना पूणं 
करण्यासाठी, तुमचे मनोरथ आमच्या बाजूस वछवावेत. वहात्या नदीसारख्या 
तुमच्या शुद्ध भावना आमचे रक्षण करोत, + 

त्याचप्रमाणे सुकक्ष ऋषि देवराज इन्द्राठा बुद्धिदाता सूं मानून म्हणतात, 

"हे इन्द्र, वारा सूर्याच्या पैकी तुम्टौ एक सूर्यं आहात. त्या सू्रूपाने 
आमच्या भावनचि तुम्ही पोषण करता. आमच्या जीवन यज्ञात आपला उदय 
सूये रुपाने ज्ञाला माहे व जीवनयज्ञाच्या मंगलप्रभाती होणारी सवं मंगल काये 
तुम्हाला वश आहेत. भम्दी तुमची स्तुति करणारे ऋषि, आमच्या मनातीर 
भावना तुम्ही पारखता. आमचे मनोरथ जाणून घेऊन ते सफल करावे, ' 

आपल्या वाणीला प्रेरणा देणास्या इन््राचा महिमा गाताना मनोरथा- 
प्रमाणेच मनांत जागणान्या वाणीचे रहस्य नेम ऋषि व्यक्त करतात, ' मानवाच्या 
मखी वाणी कोट्ून आली? काही कठढत नाही. कारण मनामध्ये उठणान्या 
तरंगातून मनोर निमाण होतात त्याचप्रमाणे हदयांतीर देवांच्या प्रेरणेने मंदर 
वाणी जागृत होते. रष्टर भावनेचे मूतं रूप धेठन ती प्राथंनेवाटे प्रगट होतेव 

` सवौचे कल्याण करते 

मानवाच्या विचार भूमौवर धावणान्या मनोरथांना विवेक व संयमाचे बध 
घालून. परोपकाराच्या मार्गावर वल्वण्यासाठी अनेक ऋषीनी इन्द्र॒ वगैरे देवांची 
भ्राथंना केली आहे व मनोरथाच्या मागचि स्पष्ट दिग्दलेन केले आहे. ->+ 


वेद बोलिला अनंत / २५८ 


९/ सोमरसाचे पान 
(ऋग्बेद ९ वे मेडल) 


हिमालयाच्या पित्र श्षिखरावरं ब्रह्मसभा भरली होती. ्रह्माचे देन 
धरणारे ऋषि, कवि, ब्रह्मवादी, मनीषि त्या सेषाठी जम होते. जी मंत्रवाणी 
त्याच्या मनात स्फुरली ती सर्वाना प्रेरक व मागेदशंक ब्हावी वत्या दिव्यवाणीच्या 
योगाने सर्वा कल्याण व्हावे, हित ष्हावे अशी भावना त्या सर्वाच्या मनात होती. 

तेथील कित्येक ऋषींना अग्निच्या दिव्यत्वाचे दशन घडले होते. अग्निना 
महिमा त्यांनी पाहिला होता व॒ अग्निची रदंसा करणारी सूक्ते त्यांनी रचली 
होती, तर काही ऋषपीना इद्राच्या काण ईवरी सत्ता व सामथ्यं असल्याची 
प्रचिती आली होती. इन्द्राच पराक्रम पाहुन व्यानी त्याचा महिमा वर्णेन केला 
होता. तर कोणाच्या मनी सोमाचा महिमा वसला होता. सोमाच्या विविध भावांचे 
त्यांना आकर्षण होते. सोमाच्या पावमानी ऋचा त्यांनी रचल्या होत्या. त्या 
ऋचांच्या वरोबर इतर देवांची प्रशंसा ते आनंदाने करीत होते. 

चर्चा आणि विचारणा कश्न शेवटी ऋषीनी तात्पर्य काढले ' भगिनि हा 
अग्रणि असून पुरोहित आहे. त्याला रोज सचेत व समिद्ध करावा, सकाठं संध्या 
काठ अग्निहोत्र करुन नित्य नव्या ज्ञानाची प्राप्ती कर्न ध्यावी." 

इन्द्र हा देवाचा राजा खरा. तो दरही आहि व॒ निकटहौी आहे. त्याचे 
साञ्जाज्य स्वर्गा, पण त्याचे स्वराज्य शरीराच्या इनद्रीयांवर. स्वर्गातील इन्द्राच 
स्मरण प्रत्येक पक्षा-मासाप्रमाणे, प्रत्येक ऋतुत करवि, त्याखा प्र॑सन्न करून इष्ट 
इच्छित सुखसाधने मिचवावी. पौणिमेच्या संध्याकाढी व प्रतिपदेच्या पहाटेस, 
अमावास्येच्या संध्याकाढी व प्रतिपदेच्या प्रभाती इष्टी करून इन्रीयांचे बल 
मिक्वावि, 


२५९ / वेद भोलिला अनेत 


इन्द्र व अग्नि हे देव, त्यांच्या दिव्य प्ररणेच्या योगाने नवे ज्ञान मिलते, 
नवी क्म सुचतात. पण जीवनाची मूढ प्रेरणा देणारा सोम आहे. सोम म्हणजे 
जीवनरस. सोम म्हणजे सामगान. सोम॒ वर्पाविर्षाला सभर करणारा अहे. 
सोमयाग हा वर्षाचा उत्सव. महोत्सव होय. " 

ऋषींचा हा विचार. ब्रह्मवादी या तात्विक विचाराकडे आपल्या दृष्टीने 
पाहू लागले व त्यांनी आपले विचार मांड्ले. 

सोमाची स्तृति प्रशंसा करून त्याला पृथ्वीवर येष्याविषयी विनवले, तेब्हा 
सोम उंच पवंतशिलरावर जलायाच्या काठावरील दाट क्ञाडीत उतशन निवास 
करू लागला, 

खरोखर सोम दही केव भौषधौच नसून ओौषधीराज वनस्पती आहे 
“ सोमवल्ली व आकाज्ञात विराजणारा सोम...चंदर यांचा काही संवंध आहे? 
कोणा ऋषोने कुतृहलाने विचारले 

“आहे तर. ते दोघेही ओौषधीराज असून कलानिधीदी आहेत. सुधांशु 
पण आहेत, चंदर ज्याप्रमाणे कलटेकलेने वादतो व क्षीण होतो, त्याचप्रमाणे शुद्ध 
पक्षात सोमवल्ली ए केका पानाने वाढते व ष्ण पक्षात तिचे एक एक पान रोज 
गद्यून पडते. चंदर म्हणजे देवांचे मन्न आणि सोमही देवांचे अन्न आहे! 

८ सोमाचा आणि आपल्या शरीराचा काय संबंध ?' 

“अन्ति ही वाणीची देवता असून इन््रहाप्राण आहे त्याप्रमाणे सोमदा 
मनाचा अधिपती आहे. सोमाप्रमाणे मनाच्या उर्मीही वाढत जातात व ओसरतही 
जातात, 

ही सोमवेल हवी तेवढी मिकते ?" 

“छे, छ. मोम दु्ंभ आहे. सर्वाना सोमवेल कोटून भिढणार ? गोड वाणीने 
सोमाची स्तुति करता करता मनामध्ये सोमरसाचौ भावना निर्माण क्षाल्यावर त्या 
भावनेने योगमार्गाने पुढे जाऊन शरीराच्या उच्च भागातून विविकणाव्या सोम 
विदे दर्ान ध्यावे. नंतर वनांतरी फिर्न पर्वत शिख रावर उगवणारी सोमवल्ली 
शोध॑ता शोघताही स्तृति प्रार्थना करावी, तेन्हा कोठे एखादी सोमवेल कोणाला 
आढकते आणि सोमरस म्हणून ती जज्ञौच्या तशी गदी उतरवता येत नाही. तिचे 
सवन करून, सर्वानी मिदछून देवादिकांचे हवन, यजन, पूजन करावे, तेन्हाच ज्ञान 
व कर्मं याना जोडणान्या भवितिरसाच्या भावनेने निथक्णाच्या सोमरसाचे पान 
करण्याची आगठी संघी लाभे." 

नवव्या मंडलात सोमाचा महिमा अनेक ऋषीनी वणेन केला आहे, त्यात 


वेद वेलिका अर्मेत । २६० 


सवं प्रथम ऋषि मधृच्छंदा आदेत. गायत्री ठंदात त्यानी सोम स्तुति केकी आहे. 
ऋषि एकत्र जमले आहेत. 

“खरे आहे. भग्नि हा जञानाचा देव आटे. देवराज इंद्र हा कर्माच। देव 
असून सोम हा भक्तीचे सिचन करणारा देव आहे. अग्नि, इद्र व घोम- ज्ञान, 
कं भाणि भविति ही तीन साधने म्हणा वा जीवनाच्या सिद्धी म्हणा." 

त्यांच्या या भावनेला दुजोरा देताना याज्ञिक म्दणलि, 

" आम्हांला आपले म्हणणे मान्य आहे. रोज सकाठ संघ्याकाढी बनिहोत्र 
करावे हे तर नित्य कमंच आहे. प्रत्येक पक्षाच्या दोन दिवसांना जोडून इष्टि 
करावी हे काम्य कमं व प्रत्येक ऋतुत सोम पानासाठो देवाना आवाहन करणे व 
भवितिभावाचे सिचन करणे, जीवनरस निर्माण करणे ही तर दिव्य कर्मे दैत. 

याप्रमाणे ऋरषिनौ अग्नीची स्तुति प्रशंसा केटी तौ संकलित केली ती 
अग्नि संहिता. इद्राच्या यजन पुजनासाटी रचलेल्या सूक्तांचा संग्रह, ती इ 
संहिता ब त्याच प्रमाणे सोम पानाचा महिमा वर्णन करणारी ती सोम संहिता. 
या तीन देवतांनी मानवाच्या नित्य, नैमित्तिक व काम्य कमना एकत्र आणून 
जौवन शुद्ध केले. च दिव्य जीवनाची प्रेरणा मानर्वाना दिली. 

अग्नि रोज सचेत व समिद्ध ज्ञालेला आपण पहातो. त्यमू अग्नि विषयी 
विष कतुहल वाटत नाही. परंतु देवराज इरा दशन मात्र दुर्लभ अहि. कोणी 
ऋषींना ते घडे अेल. परंतु इंद्राा कोणी पाहिले असे कुतूहल ऋषींच्याहा 
मनात निर्माण क्षारे असता इद्राने प्रगट होऊन त्याची जिज्ञासा पूणं केरी. त्यामूे 
सर्वाच्या मनात इद्राविषयी आदर वाढला. 

त्याच प्रमाणे सोमाविषयी कुतुहृ होते. सोमाचा महिमा गात असता 
मनात विचार येतो "अग्नि हा देव आहे. इद्र हा देवांचा राजा आहे. सोम कोण 
आहे ? देव आहे ? त्याच्या विषयी ऋरषीनी बरेच जाणून धेतल्यानंतरही निरिचित 
निणंय मात्र फार थोडधांनो दिका आहे. एका षीनी म्हटले आहे, 

“सोम ही गौषधी आहे. ती कुटली भसतां त्यातून चमकणारा रस ॒निषतो. 
त्याला सोमरस म्हणतात व कुटण्याच्या क्रीयेला सवन असे म्हणतात. ' 

या माहितीख अनूमोदन देऊन दुसरे एक ऋषि म्हणतात. 

“होय. काही काही पवंतांच्या उंच शिख रावर सोमवेर उगवते. ती आणून 
काढलेला सोमरस आरोग्य देणारा असून त्याच्या योगाने जीवन सुल होते. 

„या सोमाचरौ कथा मला माहीत आहे. सोम हे स्वर्गीय पियूषपेय 
आहे. त्याच्या योगाने देवांना अमरत्व प्राप्त क्षारे आहे. ऋषीनी यज्ञशागेत 


२६१ / वेद्‌ बोलिला अनेत 


सोमवल्खी आणरेली आहे खलामध्ये घालून, कुटून सोमरस सवन करून काढा- 
वयाचा आहे. सवन केलेली वल्ली शुद्ध गद्रण्यात घालून तिच्यातून ठिवकणारे 
चभ्रकते थेव लहान लहान पात्रात-ज्याना चमस असे म्हणतात, गोढा करावयाचे 
आहेत. ठिबकणान्या गतिमान सोमाला पवमान सोम ॒म्टणतात. पवमान सोम 
हा दिव्य पदार्थं आहे. त्याची लृप स्तुति, प्रशंसा केलेली आहे. त्याचा महिमा 
गाणारी सूक्ते त्यावेधी म्हटली जातात. ती म्हटली जात असता दश पविव 
गाद्रण्यातून सोमरस धेवार्थेवाने ठिवक्‌ लागतो. या भावनेने रचलेल्या चाना 
पावमानी ऋचा म्हटलेके आहे, 

पावमानी चा गायत्री छंदातत रचलेल्या आहेत. कारण गायत्री छंद 
सोमाचा आवडता छंद आहे. या र्वा मधुर स्वराने गायल्या जातात. कारण 
सोमाा साम गान श्रिय आहे. पवमान सोम वां वाने पात्रात पडतो. त्याच- 
प्रमाणे संय लयौत सोमाची स्तुति स्तोत्रे गातात. त्यांना पावमानी ऋचा म्हटले 
आहे. पवमान सोमाला वहात रहाण्याची विनवणी करून मधुच्छंदा तषि म्हणतात. 

“हे मोम, देवामध्ये श्रेष्ठ इद्र तुमचे सेवन करणार आहेत त्यासाढौ आम्ही 
सवन करीत आहोत, तुम्ही सुत-अभिषुन व्हावे (कुटून रसासाठी सिदध व्हावे) 
आपला मादक मधुर रस दशपवित्र गाठण्यातुन गाढला जावो. आपण पवमान 
व्हावे. ॥ 

थेव धेवाने ठिबकणारा दित्य सोमरस वंद्राच्या चांदण्यासारखा पाक्षरत 
अहि. है इन्दु, है सोमराज तुम्हाला शोधून काढण्यासाठी आम्ही स्वगे पाल्या 
घातला होता. सारी कामे सोडून आम्ही तुमच्या शोधासाढठी दाही दिशा भटकत 
होतो. तुमची सेवा हेच आमचे जौवन व्रत भदे. 

हे सोमराज, सूर्याची कन्या श्रद्धा हिने पहिल्यांदा सवन करून सोमरस 
काढला. त्यावेढरी विणून काढलेल्या गाढण्याने गाद्यून आपत्याला पवमान केले. 
आजही ती श्वदाच आपल्याला गतिरूप घ्यावे म्हणून विनवीत आहे. 

हे सोमराज माज्ञी दाही बोटे दहा भगिनींच्यासारखी एकोप्याने काम 
करीत आदेत व सोमरस गृहपात्रात भरीत आहेत. 

प्रेम मातेप्रमाणे गाई आपल्या वासराना स्नेहभराने दूष पाजतात 
त्याचप्रमाणे यज्ञाची कामवेन्‌ इन्द्रास्ाढी सोमरस काढीत आहे. ' 

मधुच्छंदा ऋषींच्या स्तुतिस अनुमोदन देत मेघातिथौ म्हणतात, 

“हे सोम, देवाना प्रसन्न करण्यासाठी तुम्ही या दशपवित्र गढण्यावरः 
पवमान बहा व तुमच्यासाठौ आणलेल्या गृहुपात्रात बास करा. 


वेद्‌ बोलला अनैत / २६२ 


हे ऋत्विजांनो, सोमरस हा रसांचा जण सागरच आटे. ठा सोम स्वगौला 
धारण करणारा असून आपल्या मनोकामना पूर्णं करण्यासाठी दशपवित्रामघून तो 
पवित्र रस गतिमान होत अहे. 

हे ददु, मेष ज्याप्रमाणे मनाजोगी वृष्टी करतात, त्याप्रमाणे अआग्ही मेषा- 
तिथी ऋषि इदराला प्रसन्न करून वेण्यासाटी त्याला प्रिय अशा स्तुतिचा वर्षाव 
करीत आहोत. (आमचे कायं सुकर करण्यासाठी ) अमृताच्या घारांसारस्या 
आपल्या रवारा पवमान होवोत. 

पवमान सोमाच्या गतीच्या महिमा वणन करताना रोष ऋषि म्हणतात, 
“ दशपवित्रातुन गणारा हा सोम म्टणजे जण्‌ रथात वसून त्वरित गतिने यज्ञासाठी 
येणारा देवच आहे. 

सोमवेल खलवत्यात कुटून- सवन करून रस दशविधः गराकण्याने गाठून 
गृहपात्रात्त भरणे ही सारी प्रक्रिया सरछ आहे. सावी आहे. परण ऋषीचे मन 
कचिमन आदे. त्या करान्द्रष्टचा कवीनी या साध्याः क्रियेतून जीवनाचे रहस्य 
गुंफलेे आहे. > 

पाक्षरणरे सौमविदू ही आपली दद्िये आहेत. चंदराभोवती चमकणान्या 
चादरण्याच्या सारखे ते पाक्ञरणारे ्ेव चमकत आहेत, सोमरस पवमान क्षाला की 
जीवन पा््रांत तो भरला जातो. जीवनरस भरपूर होते. आकाशाच्या विशाल 
अवकाशातही सोम अविरत गतीने सूर्योला आहुती देत आह. स्वगाचा देव दद्र 
यादा तो प्रसन्न कर्न घेतो त्याच प्रमाणे पृथ्वीवरच्या ` अग्निदेवाला दषन देऊन 
आनंदित करतो. 


सोमवल्ली ह महान सोमाचे एक प्रतीकं आहे. यज्ञ शाल्ेत सोमवेल सवन 
करून तिचा रस कादणे ही क्रीया सामान्य आहे. परंतु त्या क्रौयेतीक रहस्य उकलून 
सांगताना ऋषि जोवनाचा अथं त्यातून काढतात त्याची काव्यमय मधुर वाणीच 
सोमरस होऊन वाहू छागते. व कवि स्वतःच सोम-सौम्य रूप होतात. जीवन 
सोमरसाने रसरशीत होते, जोवन यज्ञाच्या प्रारंभी प्रातःसवन होते, व जीवनाच्या 
अखेरीस तृतिय सवन होते. हे जीवन रहस्य काव्यमय वाणीत अनेक ऋषीन व्यक्त 
केठे अट. त्यांच्या अभिव्यक्तीत विविधता आह. त्यांना मनेक नवी रहस्ये . 
आकलन करण्याची दिव्य दृष्टि आहे . रहानशा गायत्रि छंदाच्या मोजकया- शब्दात 
जीवनाचे भव्य दशंन घडवण्याची त्यांची शक्ति पाहून ` रसिक मंत्रमृग जात्या 
खे रीज रहाणार नाहीत: 


२६३ / वेदः बोदिला अनंत 


गायत्री छंदात पवमान सोमाचे मान जुनःये१, हिरण्यस्तूप, काश्यप व असित 
अथवां देवल, त्याचप्रमाणे अगत्स्यच पूर दृदच्युत, इध्मवाह, : नूमेध व प्रियमेध, 
गौतम राहुगण व द्यावाङव, त्रितअप्त्य व प्रभूवसु बृहन्ति आणि मेध्यातिथौ 
अपास्य व॒ भार्गव कवि, उचथ्य आणि अवत्सार काश्यप अ।णि भारद्राज यां 
ऋषीनी केलेले आह. त्यानंतर जगति व व्रिष्टूप छंदातही अनेकान सोम स्त्रोत्र 
रची आहेत. विविघ मनोभाव आणि जीवन रहस्ये या सोमवल्लीच्या प्रतीका 
द्वारे आषंवाणीत व्यक्त ज्ञारेली आहेत. सोमवेीच्या शोधात ध्रमंति करताना 
सुस्वर सामगान गाणान्या ऋरषीच्या वाणीने रसिकांचं जीवन रसमय क्षाले आहे. 
राजा दिवोदासाचा पुत्र राजर्पिप्रतदंन व्रिष्टूप छंदात सामस्तुति करताना म्हण॑तो. 


" पहा पहा आमच्या सेन! शत्रुवर तुदटून पडत आहेत. पण शत्रूच्या तीव्र 
प्रहारानी त्या हतबल होतात की काय मसे वाटते तोच शूर सेनापति व महारथी 
पुढे होत्तात व सेन्यात नवा उत्साह संचारतो. त्याप्रमाणे सोम हा जौवनाचा 
सेनापति आहे त्याला पाहून आम्हाला हषं होतो. मोठमोठ्या सोमयागाच्या 
प्रसंगी देवराज इद्र यज्ञस्थली भाले असताना आनंदित ज्ञालेल्या यजमानाच्यासह 
सोमही मंद वाणीने भद्र वचने बोलू लागतो. देवराज इद्र सोमाचा स्वीकार करून 
यजमानाच्या कामना पूणं करतात. त्याचप्रमाणे सोम इद्राषाठी वेगवान साधनं 
पुरी पाडतो, 

“ सोमवन्ली खलामध्ये घालून कुटणारी हातांची दहा बोटे सोमरसाच्या 
अंशुला चमक्ते रूप देण्यास्नाठी अभिषवण करीत आहेत. जातिं अश्व ज्याप्रमाणे 
रणांगणावर जाण्यासाठी फुरफुरत असतो त्याचप्रमाणे सोमरसाचे सवन करणान्या 
ऋषींचा उत्साह व वेग वाढत जातो. सोमवेलीचे सवन करून गादण्याचे वेर 
संस्कार क्षाल्याेरीच, तेजस्वी सौमृबिदु कसे प्रगट होतील? रथाला जोडलेल्या 
अद्वाच्या प्रमाणे दशञपवित्रांत भरल्या सोमाचे अंशु चंद्र किरणासारखे चमक 
लागतात, ग्रहपात्रे भरण्यासाठी ते अधीर होऊन जातात. सोमराज हा इद्राचा, सखा 
असून शुद्ध संस्कार विधी जाणणारा आहे. दशपवित्राच्य! रथावर आरूढ होऊन 
तो संचार करतो. व स्तुति करणान्या ऋतिवजांच्थाकडे सत्वर घाव पेठो. 

हे सोम, इद्र, अग्नि वगेरे देवांच्यात तुमची गणना होत नसली तरौ आमच्या 
लेखी तुम्ही देवच अ!हात. कारण देवांना प्रसन्न करण्यासाठी केठेत्या मोढमोठचा 
यज्ञाच्या प्रसंगी देवराज इंद्राच्या अन्नपानासाठी प्रहपात्रात सोमरसच भरला जातो. 
पर्जल्यकाली पाण्याने भरलेल्या मेषाप्रमाणे व पावसात निधलभाव्या पृच्वी्रमाणे 


वेद षोलिला अने / २६४ 


तुम्ही ग्रहपात्र काठोकाठ भरून काठता. विलाल अंतरिक्षातुन पडणास्या पावसा- 
प्रमाणे दशपविवातून तुमचा रस पाञ्ञरतो. पवमान होतो. सोमाच्या कृपेने आम्हाला 
धनसाधनांची प्राप्ती होवो. 

“ हे पवमान सोम, युद्धांत आमचा विनाक् न होता आम्हाला विजय मिढो. 
इद्ादि देवता आमच्या यज्ञ कमानि प्रसन्न होवोत. येवढचासाढी हे सोमराज, गुद 
संस्कृत होऊन आमचे कल्याण करण्यासाठी आपण येऊन पोचावे. या विश्वातील 
तुमची स्तुति करणारे सवं भित्र तुमचा आघार मागत आहेत. आणि मीही माघ्न 
रक्षण व्हावे म्हणून आपत्याकडेच आशेने पहात आहे“ 

“ अहो वऋत्विजानो पहा पहा. हा सोमराज पवमान होऊन ग्रहचमसांत प्रवेश 
करीत आहे. आपण शुद्ध मतिने त्याची स्तुति करीत आहो ही शुद्ध मति त्याच्या 
मृढ्ेच आपत्याला प्राप्त क्षाली आहे. खरोखरीच उत्तुंग आकाश भणि भूमितलाची 
रचना करणारा त्याचा जन्मदाता हा सोमच आहे. तोच अग्नि, सूयं व देवराज 
इदराचा आणि सवं व्पापक विष्ण्‌ चा जीवनदाता आहे. 

सोमराजाची ही विविध्च स्पे तुम्ही समजून ध्या. दिव्य गुणनी युक्त अदा 
देवांच्यात त्याचे स्थान ब्रह्म प्रजापतिचे आहे. क्रत दशंक क्वीची सोम ही प्रेरणा- 
शक्ति आहे. बुद्धिशाली मानवांत तो ऋषि रुप आहे. वनचरांत तो बलशा श्रेष्ठ 
महिष आहे. भाकाकात उडणान्या पक्षात तो इ्येनराज आह. बुक्ष, वनस्पति, व 
ओौषधींचे रक्षण करणारा स्वधित्ि तो सोमच आहे. दशपवित्र रथावर आरढ 
होऊन मधुर ष्वनीने ग्रहपातरे भरणारा तो पवमान सोम येथे येत आहे 

“ वेगाने वहाणारा नदीचा प्रवाह ज्या प्रमाणे प्रेरक असतो, त्याच प्रमाण 
पवमान सोम कविजनांना स्फूति देणारा आहे. गाईच्या प्रवृत्ति जाणणारा गोवृषभ 
दुसन्या गोघनात वुसावा त्य प्रमाणे मानवाच्या मनांत वृसून आंतील वृत्तीना वाणी - 
रुपाने प्रगट करण्यासाढी सोम मनाचा तठ गाठतो, 

हा मदमत्त सोमराज संग्रामाच्या वेक शत्रूच्या दुर्गम व्यूहाचा वेध षेऊन 
आत धुखतो व स्वं मागं आपल्या सेनांना मोकढठे करून देतो. आपल्या सहस्व- 
वारानी शत्रंचा शक्तिवेध करीत हा पवमान सोम वहात आह्‌. मोठमोढचा 
यज्ञाची प्रेरणा देणारा हा सोमराजच आहे. 

हे सोमराज, हे इं, हे मनिषी, देवराज इद्रा्ाढी आपल्या अंशु संग्रहाने ही 
ग्रहषात्रे भरून जावोत.' 

ऋत्विजांनी खलवत्यात सोम कुटण्याचे सवन कायं पुरे केले आहे व स्तृति 
मत्राचा पाठ करीत ते पाणी शिपीत आहेत. आता या सोमसंघाने द्रोण व कलक्ञ 


२६५/ वेद्‌ बोला अनंत 


भरर आहेत. या प्रकारची अभिषवण कर्मे देवांना प्रिय आहेत. विशेषतः द्रोण 
केलशात भरकेला सोम पाटन दे्वमध्ये ्ेष्ठ इन्द्र॒ आनंदित होतो. द्रोण कलशा- 
तील सोम दशपविव्रदपी रथावर आरुढ होताच वेगवान अध्व ज्याप्रमाणे 
विजयासाढी अधीर होन फुरफुरतो त्याप्रमाणे दशपवित्रातून सोमरसाच्या 
सहस्त्रधारा वेगाने क्षिरपु लागतात व विजयी योध्यांप्रमाणे ग्र्ट्नमसात प्रवेश 
करतात, 

फार पूवीं ब्रह्मा वगैरे देवानौ सोमाला प्रगट केले होते. त्यविठची प्रक्रिया 
अशी होती. प्रथम सोमवेर आणून पाण्यात भिजत टाकीत त्या विशिष्ठ पाण्याला 
वसतीवरी म्हणत. रात्री भरून आणटेल्या वा पाण्यात दिव्य गृण असत, पाण्या- 
सकट तो सोम स्तुतिपूवंक कुटतं. त्याला अभिषवण कमं म्हणत. भभिषवणाने 
वेलीतून चमकता रख निधू लागला कौतो द्रोण कलशात भरीत. हा सोम 
स्तुति करणान्या यजमाना रक्षण करतो. तो त्रिभुवनाचा राजा आहे 
कलश्ञातील सोम दशपवित्र गाढण्यात घालून शुद्ध संस्कारांनी त्यालो पूयमान- 
पवित्र- करण्यात येई. त्यानंतर शुद्ध सोमरस पवमान होई. त्याच्या साह्याने 
पवित्र यज्ञकर्म केली जात. यजमाना मागं व सिद्धौ जाणणान्या सोमापासूनच 
यजमानांना प्रेरणा मिक्त. 

‹ हे पवमान सोम, आमच्या पूवं जानी तुमच्याकडूनच प्रेरणा मिढवली होती. 
धीरवीर अशा त्या पूर्वंजांनी सोमयागास्ारखो पवित्र कर्मे तुमच्या निदेशा- 
प्रमाणेच केली होती. हे-सोमराज आम्हीहौ त्या एूवंजांच्याच मागि अनुकरण 
करीत आहोत. परंतु आमचा मागं अडवून है राक्षस अनेक विघ्ने आणीत आहेत, त्या 
सर्वं अडचणी आमच्यावर कृपा करून तुम्ही दुर करा. आम्हाला धनसमृद्धी देणारे 
दाते आपणच आहात. तृमच्या अनुग्रहाने आम्हाला वीर पुरुष व वेगवान अबदल 
लाभो. 

हे सोमराज तुम्ही अगदी प्रथम मनुराजासाठी पवमान रूप धारण केले होते 
त्या ुण्यप्रतापौ राजाच्या अन्नाचे ल्प तुम्हौ वारण केले आणि त्वा योगाने 
त्याच्या शत्रंचा संहार केला टोता. त्याच प्रमाणे त्या मनुराजाने केलेल्या यज्ञप्रसंगी 
तुम्दी हविष्य जन्नाच्यासह उपस्थित क्षाला होता. तरी आमच्या या यज्ञासाठीही 
आपण धनधान्य सम्‌द्धीसह यावि व पवमान होऊन देवामध्ये श्रष्ठ इद्राला प्रसश्च 
करावे. त्यांची दिव्य आयुवे सिद्ध करावी." 

हे सोम, तुम्ही म॑धुमादकं रसं व यज्ञाची ऋत साधने वेञने यज्ञासाठी यावे. 
सतीवरीचे जल हें तुमचे या प्रसंगी अवरण असवे. उच पवतावह्न अपिण खारी 


वेद बोलला अनत / रद्द 


उतशून यावे. व॒ भधिषवणासाटठी खलामध्ये जाऊन नंतर द्रौण कठशात प्रवेध 
करावा. तेथून दशपवितव्राद्वारे शुद्ध होऊन पवमान रूप धारण करावे. इद्राला अपंण 
करण्यासाठी काढला सोमरस अधिकाधिक मादक व मधूर करावा. 

“हे सोम, शतधारानौ वहाणारा तुमचा रस अंतरिज्ञातून विपुल वृष्टी करव. 
णारा होवो. भामची प्रह चमस पात्रे तुमच्या रान काठोकाठ भरून जावोत, 
आमचा हा महान सोमयाग सुरं छाला असून त्याच्या यजमानांच्या मनोकामना 
पर्णं करण्यांसाठो वसतीवरी जलासह्‌ आपण द्रोणकल्ञात प्रवेश करावा. त्या 
ठिकाणी गारे दुध, दही, सातु वगैरे मिश्रणाच्या योगाने आमच्या आयुष्याची 
वृद्धी होर्ईल अशी कृपा करावी. 

" हे ऋत्विजानो, तुम्हाला ठाऊकच आहे की हा{सोमराज फार प्रसिद्ध आहे. 
ही काही सामान्य ओषधी नन्हे. तरी मनन केलेल्या स्तोर््राच्या योगाने या सोम- 
राजाला पवमान करावा. रणांगणावर आपल्या वेगाने तक्पणारा अदव ज्या प्रमाणे 
शत्रूची फटी फोडून जातो त्या प्रमाणे राक्षसांनी निर्माण केलेल्या अडचणीतून 
सोमराज मागे काढतो. असामान्य अशा कामधघेनूचे शुद्ध, पवित्र व मधुर दूध ज्या . 
भ्रमाणे कल्याणकारी व इच्छनीय आहे तसाच हा शुद्ध मधूर सोमरस आहे, भत्य॑त 
वैगवान तेजस्वी अर्व संस्काराच्या योगाने सारध्याच्या अंकुशात रहातो व रथात 
बक्षलेल्या रथ्यास योग्य मागानि पृडे नेतो. त्याचप्रमाणे उत्साह व उर्मीनी भरपूर 
असा सोम कविजनांच्या स्तुति नियमनाच्या अंकुश्ात रहातो." 

“ हेच पहाना. सोमयागाच्या प्रसंगी सोमाचे सवन करण्यासाठी सोता 
ऋत्विज किती सावने जमवतात. स्तुति गाणारे व अभिषवण करणारे ऋत्विज 
सोमावर संस्कार करतात तसतशी त्याला नवी नवी नविही श्राप्त होतात. सोम- 
राजाची ही मधु मधूर नवि कवीच्य। अंतरी लपून रािलेरी होती, जसजसा 
अभिवषण होऊन तो द्रोणकलशातून दशपवित्रात प्रवेश करू लागतो तसतशी ही 
सुंदर नावे कवि वाणीतून प्रगट होऊ लागतात. हे सोमराजा, आम्हीं तु प्राना 
करीत आहो, जामच्या कामना पूणं क्न आमच्या प्राणांना वेग प्राप्त कर्न द्या, 
अन्न धान्य व गोघनाने आमची घरे संपन्न करा." 

“ हे ऋत्विजानो, प्रसुतीगृहात जन्माला आलेले नवजात बालक ज्याप्रमाने 
सर्वाना प्रिय असते तरीही त्याच्यावर जातक संस्कार केरे. जातात त्याप्रमाणे 
नबजात सोमाची आपण प्रेमभराने स्तुति केरी, आता त्याच्यावर विघीपुवंक 
संस्कार करन पवित्र सोमरस कादूया. भरत्‌ सोमा शुद्ध व॒ पवमान करतात, 
त्यमु त्याचे बाह्य रूप शुध होते. कवि आपल्या दिव्य वाणीने त्याला शुद्ध 


२९७ । वेद बोलिखा मनत 


करतात व त्या वाणीच्या प्रेरणेने दशपविव्रातून पवमान होताना सोम मधुर 
ध्वनि करतो. 

सोमाचे मन व कमं ऋृषिप्रमाणेच आहेत. फार काय त्याचे गुण कविसारखे 
असून आपल्या असंख्य किरणांनी प्रकाशमान होणान्या सूर्यासारखा हा सोम 
तेजोनिधी अहे. हा सोम स्वर्गति असताना इदराप्रमाणेच दिव्य तेजाने शोभत 
होता, 

“यावी ग्रह चमस पात्रात पवमान सोम प्रवेश करीत आदह. हा सर्व 
प्रकारे समथं असून गतिशील आहे. वेगवेगढछचा पात्रांचे अवलंबन करणारा 
हा सोम यजमानाच्या सवं कामना पूणं करणारा आहे. गृद्ध संस्कवारासाठी 
जरी त्याने अनेक साधने व पात्रे यांचा उपयोग केला तरी मू रुपनेतो 
अंतरिक्षात्त राहून वृष्टि करणारा आहे. सागर ज्याप्रमाणे ' जलाचा निधी वर 
पाठवतो त्या प्रमाणे वर राहून सोम पृथ्वीवर वर्षधारांचा वर्षाव करतो. स्वर्गा 
मध्ये तो सूं रपाने रहातो. त्याच्याही बर सोम रोक असून ते सोपानं चौथे घर 
आहि. तेथे तो महान वृषभाच्या हपाने राहून सर्वाना प्रेरणा देतो, तेथे रहाणारा 
नक्षत्राचा स्वामी चंदर हाच सोम होय, त्याचे सवं गृण सोमरसात उतरे आदेत.' 

"हे ऋष्विजांनो, खरे पहातां एक मत्यं मानव हा अगदी सामान्य आदे. परंतु 
त्याच्यावर शुद्ध संस्कार क्षालि, त्याला वस्वराकांरानी नटवक्ञे तर तो राजा घारखा 
शोभू लागतो. व्या श्रमाणे ही समवे साधारण असली तरी तिच्यावर अनेक 
संस्कार क्षाल्याने, वसतीव रौच्या जलाने तिचे शोधन ज्लाल्याने, घनसाधने मिववून 
देण्याचे साम्यं तिला प्राप्त क्षाले आहे वेगवान अरव रणांगणावर मुक्त संचार 
करतो त्याप्रमाणे द्रोणकलशातून पवमान भ्षलेला सोम दशपवित्रातून भापल्या 
विशेष गतिच्या योगाने श्रेष्ठ वृषभाप्रमाणे कामना पूणं करणारी वर्षा करतो. या 
प्रमाणे वेगवेगढचा पात्रातुन प्रवेश करणारा सोम विशेष सामभ्यंशाली भदे." 

हे इदु, सोम, महान ऋत्विजांच्या सतुतीने प्रसन्न होऊन पवमान गहा व शुद्ध 
सोमरस्र वाहू या. धीर, मधुर शब्द करीत दरपवित्र गाढ्णीतुन पवमान ब्हा. 
खलबत््यात लहान मृलासारचे तुम्ही खेत होता. परंतु या विदोष पात्रात प्रवेश 
करताना तुम्दी पूयमान, पवित्र, व मदस॒भर ्ञाला आहांत. तुमच्या मादक रसांचि 
सेवन करून देवराज इद्र आनंद -धंद होवो. 

हे ऋत्विजानो सोमरसाच्या मोढमोढ्ा धारा वहात भाहेत. त्यात गावे 
दुध, दही, लोणी वगैरे बान द्रोण कलशात रस भरा अद्र सामगान गाणारे 
उद्गते. कय व. तालबदढध संयोजन क्न मधुर स्वराने सामगान करीत भित. 


वेद बोलला अंनत / २६८ 


त्यामुे प्रसन्न लेखा सोम कोण्या प्रियजनाच्या भेटौसाठी अधीर होऊन धाव 
व्यावी त्याप्रमाणे यजमानांच्या मनोकामना पूणं करण्यासाठी चमसपात्रात वेगाने 
उडी धेत आहे." 

“हे पवमान सोम, शत्रुनी निमौण केलेली विघ्ने दुर कदन तुम्ही आमच्याकडे 
येऊन पोचकात. गोड संगीताद्वारे श्रियतमाने आप्या प्रियेला बोलवावे त्याप्रमाणे 
मधुर सामगानाचे स्वर तुम्हाला येथे घेऊन अले आहेत. चमकत्या चांदण्यांसार। 
सोमरसाचा एक एक थेव दशपवित्रातुन लोकरीच्या दोरीवरून टदिबकत आद. 
खरोलर बनवृक्षाच्या फांदौवख्न उडणारा पक्षौ जसा त्या वृक्षालाही आनंदित 
करतो तपे सोमयागासाठौ आणली साधने, पात्रे, कलश, सवंच सोमाच्या आग 
मनाने आनंद-ंद क्षाली आहेत.” 

“हे सोम, नवजात वाल्काला मतिने दूध पाजावे त्या प्रमाणे तुमच्या 
चमकत्या रसधारा यजमानाच्या सवं कामना पूणं करतात. उंच पर्वत शिखरावर, 
जलाशयाच्या काटी वनामध्ये सोमवत्लीचे रथम दशन घड्ले, तेथून ऋषीनी 
आदरपूर्वक मानापानाने त्या सोमाला सोमयागासाठी आणले. वसतीवरचे जल 
भरून, अभिषवण करून सोमाला द्रोणकलशात भरले. व देवांना भपंण करण्यास 
त्याचे रक्षण केले. भता पवमान होऊन मधुर शब्द करणाश सोम यजमानांच्या 
कामना पूर्णं करीत अहि. ' 

पवमान सोमाचा महिमा व्रिष्टुप छंदात वणन केला आदह. जगती छदात 
हिरण्यस्तूप, आंगिरष, कक्षौवान, दैवरंतमस्‌, वशु, भारद्वाज, वाच्य प्रजापति, वेन 
भागव वगेरे ऋषिनी स्तुति केली असून उशना कल्य, कश्यप मारीच, नोधा 
गौतम, दैवो दासी प्रतदशंन, मंत्रावरणि वशिष्ठ, वगर ऋषीन व्रिष्टूप छंदाची 
योजना केली आहे व बनुष्टुप, उष्णिक, प्रगाथ, द्विपदा, विराट इ. विविध छंदात 
वर्षागिर नाहृष ययाति, पवंत व॒ नारद, सप्ति, गौरिवीती, शाक्य, त्यदण, 
शशु, आंगिरष वगैरे ऋषींनी सोमस्तुति केलेली हे- 

पवमान सोमाच्या द्शंनाने आनंदित क्च जले हरिमंत नांवाचे ¦ ऋषि म्हणतात 
{देवराज इंद्राला प्रसन्न करण्यासाठी हा सोम पवमान होऊन पात्रात रवेश्च करीत 
आदे. हा पवमान सोम म्हणजे पृथ्वीची नाभी, चूलोकाचा धारक, नदयाच्या प्रवाहात 
अमृत चन करणारा असून इनद्राच्या वच्रात सामावकला जहे.' 

पवित्र आंगिरस ऋषि पवमान सोमाचा महिमा गाताना म्हणतात, पृण्यश्लोक 
यशशगान करण्याची प्रेरणा व यंत्र नियमन्‌ भणि उत्साहं प्रप्त कर्न देणारी ही 
सोमाची सौम्य किरणे खरोखर फार मधुर आदैत. अंतरिक्षातून ती किरणे पृथ्वीवर 


२६९ / वेद बोखिला मनेत 


निथढत आहेत. ज्यांना त्याचं सौँदयं जाणून षेण्याची दृष्टि वा बुद्धी नाही मशा 
रुक्ष लोकोचा ती किरणे त्याग करतात. परंतु ज्यांना दशन व श्रवणाची दिव्य 
शविति लाभलेली आहे. भरा साधुजनांना ऋज्‌ मागनि जाणारी ती किरणे नेहमी 
सहाय्य करतात." 

कवि भार्गव म्हणतात, 

“हे सोम, तुमचा उत्तम अंश परम चलोकात, आकाशाच्याही वर आहे. 
सामरसाच्या धारा हविष्याच्या महती प्रमाणे वषाव करीत अष्ेत. सूं वगेरे 
देवता त्याच्या योगाने पुष्ट होतात. उंच आकाशातुन सोमरसाच्या अमृतधारा 
पृथ्वीच्या उत्तुंग शिखरावर वरसतात. सोमरसाचे सिचन क्षालेल्या त्या गिरि- 
शिखरावरील वनस्पतीना खलवतत्यात कुटन त्यांचा रस पवित्र॒ ग्ण्याने गाद्रून 
वसतौवरी जलात भिसलण्यासाठी ऋत्विज आपल्या दाही बोटानी त्याचे मंथन 
करतात. 

भगुुत्र वेन देवाच्यासाढी सोमाची स्तुति करून म्हणतात, 

“हे सोम, दिव्य जन्म धारण करणान्या परोपकारी देवांच्यासाठी तुम्ही 
पवमान व्हा. ज्याचे नामस्मरणही मोठे सुंदर आहे अशा देवराज इद्रासाठी तुम्ही 
पवमान व्हा. दिवसाचा देव मित्र व रात्रीचा देव वरुण या उभयतांच्यासाठी तुम्ही 
पवमान व्हा, प्राणवायु व वृहस्यतीषाठी तुम्ही पवमान व्हा, तुम्ही स्वादिष्ट 
असून अत्यंत मधुर आहात. आपल्या प्रभावाला कोणीच अवरोध करू शकल 
नाही." 

सर्वाच्या श्री-कल्याणासाठी प्रगटठेत्या सोमराजाचे दशंन क्न आंगिरस 
कण्व जागकाच आनंद अन्‌ भवतात व म्हणतात, अहो, हा सोमरस श्री-कल्याणा- 
साठीच प्रगटला आहे. कल्याणासादीच त्याचा अंशु अंशु ग्ला आहे. दश्च 
पवित्रातुन प्रहपात्रात प्रवेश करणारा सोमरस सामगान गाणार््यांच्या जीवनात रस 
निर्माण करतो, त्या सोमाच्याद्वारे आपले कल्याण साधून त्याची स्तुति करणारे 
ऋषि अमरपद मिदवितात. अनेक अडचणी व मनस्ताप यांनी भरेत्या जीवन 
भार्गावरही सोमाचा सत्य भाव वसत असल्याने जीवनात माधुयं आहे. कल्याणकारी 
सोमाचे दशन सर्वाना आनंद देणारे आहे. 

मैत्रावरुणि वसिष्ठ व त्याच्या कूलातील ऋषि इन्द्परमति, वृषगण, मन्थु, 
उपमन्यु, व्याघ्रपद, शक्ती, कणेशरुत, मूढीक, वसुक व शवतीपुत्र पराशर सवं 
भिदरूत सोमाचा महिमा गातांना म्हणतात, 

{आमच्या कामधेनू रघसभर होण्यासाठी खोमरसाचे सेवन करतात. मन॑स्जी 


वेद बोछिला अनंत / २७० 


ऋत्विज विवेकपूणं मनन कम सोमरसाविषयी जिज्नािने विचार करतात. मभिपुत 
क्त्या या सोभाला स्तुतिपूवंक गति देन छत्विज पवमान करीत आहेत, 
आमच्या स्तृतिवचनांनी सभर क्ञालेला त्रिष्टुपछंद व दिष्य तेजाने शोभणाव्या 
'कहच। सोम चया संगतीत रहाण्याचौ मनीषा घरून आहेत. 

“अहो सोमराज, तुम्हाला पवित्र व पवमान करण्यासाठी येथे तीन गाढण्या, 
आदित. अग्नि, वायू व सूयं अशी त्यांची नावे आहेत. सूर्यामधून स्वर्गति, वाग्‌ 
मधून अंतरिक्षात व बग्नीतून पृथ्वीवर सोम पवमान होतो. ही पवित्र सावने 
फार विस्तृत आहेत व त्यातून एकच परम उदार असा सोमरस नित्य निरंतर 
पूयमान पवित्र होत आदे. य! त्रिभुवनाच्याही वर परमधाम गंधवं लोकांत 
इन्दुरुषाने प्रकाशणान्या सोमराज, तुम्ही साक्षात भग-भाग्यरुप हात. आम्हाला 
योग्य असे सवं धन सधन भ।पण देता. दानेशवर मघवान इद्रालाही दान देणारे 
तुम्दीच आहात. लरोलरीच सोम हा विद्वाचा राजा असुत, विडव।ला जाणणान्या 
प्रक मतिच्या गाढण्यातून तो वारंवार पवमान होतो." १ 

सोम ही एकं ओषधी वनस्पती आहे. सामान्यतः हिरव असलेल्या प्रदेशात 
ती उगवते तौ आणूण खल्वत्यात विधिपूर्वंक कटल्यावर सूत-अभिपूत होते. 
त्या क्रियेत अभिषवण क्रिया म्हणतात. अभिपृत सोम द्रोण कलशात भरून त्यांत 
दूध, दही, लोणी वैरे घालून चाक्रणीत ओवहेल्या लोकरीच्या धार्यातून सोम- 
रसं ग्ला जातो त्या गाठणीस दशपवित्र म्हणतात व गाटण्याच्या क्रियेस 
पवमानं म्हणतात, पवनमान क्ञाेला सोम ्रहपत्रात, चभसात व कलशा 
भरतात. अशा रितीने काढलेल्या शुद्ध, संस्कृत, पवमान सोमाच्या आहृती अग्नि 
हन्द आाद्वि देवांना देतात, 

पवमान सोमाला शुद्ध, संस्कृत. करण्याची प्रक्रिया साधारण सारबीच 
दिभून येते. या प्र्रियेच्या वेढी तरहत्विज, उद्गति . होते व अध्वर्युं मंत्र म्हणून 
सोमाची स्तुति प्रार्थना करतात. 

पवमान सोमाची स्तुति प्रार्थना साधारण वण॑नासारलौ नसून सोमाविषयीची 
अनेक रहस्ये , त्यातून व्यक्त काली आहेत. सोम, हौ ओषधी उंच व 
हिसवीच्या प्रदेलात उगवते. त्यामुढे ती उचात उंच अशा स्वर्गात उगब्रणारी 
दिव्य विभूति मानी गेली. खलवत्त्पात वालून तिचे सवन करण्याची प्रक्रिया ही 
उच्च प्रकारवी असून वसतीव्ररी जल दे दिव्य, अलौकिक जल म्टलेले आहि. व्या 
पाण्याच्या थोगनि सोम मधुर व मादक होवो. द्रोण कलश हा समुद्रा सारणा 
विशाल असूत दज्ञपविन्नातून . पवमान होणारे सोषनिद्‌ है निथव्णाच्या चोदण्या- 
सारखे आहेत असे वणेन आहे. 0 


-२७१ । वेद्‌ षोलिखा अनंत 


याप्रमाणे सोम क्षा सुघांशु, कलानिधी, मृगांक, जौषधीश, चमा, जैवातृक, 
द्विज॒राज- अशा अनेक नार्वांनी ओका जातो. नक्षत्रपति चंदर दै त्याचेच स्वरूप 
मानकेले असत्याने तो गंधवंही मानला जातो. 

वेदविज्ञानाच्या दृष्टीने पहाता विश्वाच्या रचनेत रक्ष व भद्रंयादोन 
प्रकारची तत्वे मिस्लेलौ आहेत. शुष्क पदार्थाचे मूढ अग्नि असून अप्र तत्वाचे 
मूढ सोम आदे. अशा प्रकारे हे जग * अम्न्रिसोमरप * अहे. 

सोमाङा पवमान संस्कृत करण्याच्या प्रक्रियेतुन कित्येक गूढ रहस्यांचा 
उलगडा होतो. पृथ्वीवरील अग्ति, अंतक्षातील वायु व स्वर्गातील सूं हौ अग्नि 
तत्वे सुन त्या सर्वाच्यावर तुरीय धामांत वसणारौ सोम हा अग्नि, इद्र व सूयोचे 
पोषण करणारा, त्यांना जीवन देणारा, दिव्य अन्न व ओौषधीरप जहे. त्या सोमाची 
निरंतर वधौ होत असल्यानेच तिन्ही छोकांतीक अग्नि समिद्ध व सतेन होऊन 
त्यांची कायं चालू रहातात. 

या ठिकाणी पिड व ब्रह्मांड याचे एश्यही दिसून येते. देहामष्ये जे काही शुष्क 
ते अग्न्नि तत्व असून आदरं ती सोमतत्वे आहेत. प्राण हा अग्नि अथवा इद असून 
त्यांचे पोषण करणारा सोम हे जीवन आहे. हृदयांत व श्रुकुटीच्या मध्यभागी अग्नि 
व. सूयं याचे स्थान असून त्यांच्या मघ्ये सोमाचे स्थान आदे" इडा ही सूयं नाडी 
असून पिगा हौ सोमनाडी महे. व सुषुम्णा ही अग्निनाडी आहे, अग्नि व 
सयं यां्यामध्ये राहिरेठा सोम त्यांच्या योगाने पक्व होतो व त्यापासून त्या 
उभयताना जीवन मित्ते. 

स्वरोदय-प्राणनिद्या मथवा वेद शस्त्रातील प्रक्रिया वेदात वणन केकेत्या 
अभिषवण व पवमान प्रक्रियेसारख्याच आहेत. अशा प्रकारे सोमयाग म्हणजे मोठा 
आत्मयाग भयवा अध्यात्म सजेनाचाच दृष्टांत आदे. 

सोमाच्या प्क्रियेठा सचेत, सजोव व दिव्य रूप देणारे मंत्ाचे गान महत्वाचे 
आहे. सोम व साम एक रूप अहित. सोम हे यंच, साधन असून साम हेमंत 
महेत. त्याचा संगम दोन जे दिव्यवत्र निमौण क्षाके भह त्याला रथाची उपमा 
दिलेली असून सोम त्या रथातून विहार करीत आहे असे म्हटके षा. 

सोम ही ओषधी उपलब्ध आहे किवा नाही हा व॑ज्ञानिकाच्या संशोधनाचा 
विषय आहे. बेदातीर कवि व ऋषि त्याची लुप प्रशंसा करतात. स्तुति प्राथना 
करतात. सोमाच्या बरोबरच सामाचे गान एक दिव्य भूमिका निमोण करते, गायन 
ज गायक या विकाणी एकरूप टोऊन जातात, 


येद्‌ बोिङ! मनैत / २५२ 


सोमाचे सवन, अभिषवण होत मसताना साम गायला जातो. सवन व पवामनं 
करम सामाचे अनुकरण करतात. सोम हा मतिला प्रेरणा देणारा सृजन व पालने 
करणारा देव अहि. सोम हा सौम्य आहे. तथापितो शूर वीरही महे. सेनानी 
आदे. राजा आहे. सम्राट आटे. सोम हा सर्वं काहौ असल्यानेच पवमान सोमाचे 
गुणगान करताना ऋषि कंटाकत नाहीत, त्याच्या स्तुति प्राथंनेत वारंवार पुनरुक्ति 
असून त्याच त्या परकरियाचे वणन केले भे, तरीही त्यातून कवींची अभिव्यक्ति, 
व्यजना, व रूपक कथातुन प्रगट होणारी गूढ रहस्य त्यातून व्यक्त होतात. 


२७३ / वेद बोलिला अनंत 


१० / आजिविकची प्रेरक शविति 
(ऋण्बेद ९ वे मेडल) 


उंच गिरीशिखरावरचा तो हिरवागार प्रदेश होता. वनराजींच्या त्या 
रमणीय प्रदेशषात आंगिरसाचे तपोवन होते. अंगांगातुन जीवनरस भरपुर होता. 
शरीरे हृष्ट पुष्ट होती. सर्वंजण आपभापली कामे करीत. ती उत्तम रितीने सफलः 
क्षाली की जीवनात नवरस निर्माण होऊन स्फूतिचा संचार होतो. ज्याची 
काया निरोगी असते त्यांचे मनही दृढ व स्थिर असते. तन मनाची समतुला 
साधलेछे ते आंगिरस सवं प्रकारे शांत व सुली होते. 

एकदा त्या प्रदेशात पाऊसच पडला नाही. नवौ धान्ये पिकली नाहीत. 
जभिनीतील रस कस पार सुकून गेला. अन्न ब पाणी याचा तुटवडा जाणवू 
लागला. ऋरषीचे जीवन सावे वं सर होते. त्यांनी कोठल्याच वनसावनांचा 
संचय केलेला नव्हता. धरातील अन्न धान्य पहाता पहाता संपून गेले. वनातील 
कुंदमूढेही संपली,. 

ऋषिकरुल तपोवनं सोडून दुसरीकडे रहाण्यास गेले. गाबोगावी रहाणाच्या 
नागरिकानी ऋषींनः आश्रय दिला. 

ऋषि श्रमजीवी होते, तपोवनात असताना ते योती करीत व अन्न घान्य 
पिकवीत. नव्या जीवनक्रमात त्याच्या पढे मौठाच प्ररन निर्माण ज्ञाला, 

तपोवनात पुरते अन्न धान्य मिक. जीवनाचे सारे व्यवहार सरढपणे चालत, 
कंशाची काठजौ नव्हती. आपला स्वाध्याव करावा. सामगीते गावीत. योगाच्या 
प्रक्रिया जाणून ध्याव्यात. त्रत, तप व नियमाच्या योगाने जीवनाला र्भरपूर 
करावे, हा तेथील करम. पण तो प्रदेश सोडला. आजिविवेकेची साघनेही गेरी, 
आत्ता आपले जीवन कसे टिकवावि ? 


बेद बोदला सनत / २७४ 


“ जीवन हे काही बाह्य साधनाच्यावर अवलंबून नसते. सोम हा आपल्या 
जीवनाचा स्वामी असून त्याच्या प्रेरणेने मापण जगतो." 

“सोम या नांवाच्या ओौषवौ विषयी आपण सांगता ? की दुसरा कोण्ला 
सोम आपल्याला अभिप्रेत आहे ?' 

“सोम वल्ली येथे कोठी मिढायला ? गिरिक्चिखरावर रहात होतो तेव्हा 
त्या सोमरसाचे नित्य सेवन केके. त्याच्या प्ररणेने साम गाने गायलो त्यानेच 
आपल्या प्राणावर रसांचे सिचन केले. आपके जीवन भावना समृद्ध शषष्े. तो सोम 
आपले इष्ट दैवत आह. त्याची साघनाच आपल्याला प्रणा देईल. आपकी जौवने 
पनः समृद्ध करील. आपल्या इद्वियांना नवे बढ़ दे्दल. ब देवराज दावे साह्यही 
तोच आपल्याला मित्रवून देईल. ध 

“तुमचे म्हणणे खरे आहे. सोमच जीवन ` समृद्ध करणारा आहे. त्याच्या 
रे रणेने आपण आपत्या गाजिविकेचा मागं शोधून काद्‌. भापल्या मतिच्या. गयौ 
वसत असलेला सोम आपल्याला विविध मागं सुचवील.' 

आंगिरा कुलातीकर ते ऋषि जीवनाचा डाव हरे नव्हते त्यांच्या मनात सोभ 
भावना जागृत होती. भाजिविकेचे नवे नवे मागं ते शोध लागले. त्याच्यातील एक 
ऋषि म्हणतात, 

{सोमाच्या प्रेरणेने मी नवी कला हस्तगत केली आहे. देवाचि कारागीर 
ऋभु दे माक्षे गुरं आहित. रथ, गाडया, शकट वगैरे करण्याचे सुतार काम मला 
करता येते.” 

तर दुसरे एक ऋषि म्हणतात, 

“ राजा सोमाच्या प्रेरणेने मी विणकर क्षालो आहे. लोक्रीौ धागे कादून 
मी घोंगड्या विणतो. तसेच रेशमी व सुती वागे मागावर चढवून मौ वस्त्रे विणतो. 
तर तिरे ऋषि म्हणतात, 

“ सोमाच्या प्ररणेने मौ रंगारी क्षालो. मी वस्त्रे स्गवतो. लाकडी वस्तु 
रंगवतो." 

चौध्याऋरषीना सोमाच्या परेरणेने ओौषधी वनस्यतीचे गुणधम कल्‌ लागले 
होते व ओौषधपचाराने रोग दुर करण्याचे कायं ते कर लागे. 

पांचवे ऋषि म्हणाले, ˆ मला पशुपालनाचे काम उत्तम रितीने करता येते, 
दुभत्या गुरि व इतर परुंचे मी पालन करतो. 

हे {सवं ऋषि स्वाश्रयी होते. सोमाच्या प्ररणेन त्यांनी वेगवेगफरे उचोग 


२७५ / बद बोलिला अनंत 


शोधून काढले. परक्यांच्या आश्चयास जाऊन रहाणे व समाजाला भाररूप होणे हे 
दरिद्री लक्षण त्ांच्यात नब्ते . 

माजृबाजृच्या गावातून व ॒नगरातुन हे ऋषि आपञापत्या कृटुबासहित 
विभागले येल होते. व त्य सर््रानौ आपञआपत्या अःवडीचे नवे व्यवसाय पत्करले. 

दुष्काढाचे विपरीत दिवसं सरले. ती दोन चार वें अंगिराना फाररी 
कंठीण वाटली नाहीत. कारण संकटातही ते लाचार क्चाले नन्हते. पराश्रयौ क्ञाले 
नाहीत. त्याचे कारण त्यांचा जीवनरस भाटला नब्हता. ज्या सोमरसाचे त्यानी 
सेवनं केले होते त्या सोमाने त्यांची वृद्धी सतेज ठेवली. त्याच्या प्राणना बलं दिले. 
वइद्रिये कार्यक्षम ठेवली. त्यांना सोमाच्या गोासाठौ रानावनात भटकण्याची 
आवश्यकता नब्हूती. अग्नि व इदराप्रमाणे सोमही भंतरातच.वसणारा आह है त्याना 
मोहिते होते. म्हणन तर अंगांगात रस भरपुर असरल्या त्या ऋषिकूलाला भांगिरस 
म्हणतात, 

हि आंगिरस स्वतःचा देश्च सोडून दूर दुर रहावयासं गेले होते तरीही त्यांना 
वेढोवेढी आपल्या जन्मभू मीची आाठवण होई. तेथील सुख व शांती त्यांना परदेशी 
छाभली नव्हती. आपल्या कला कौशत्याच्या योगाने त्या ऋषीनी साघन सामम्री 
गौ्ा केली होती. सुख सोयीही पुष्कठ मिठवल्या होत्या. परंतु त्या पापून त्यांना 
समाधान मात्र नन्दते. 

त्यांच्या कुलगुरू अंगिरा ऋषीनी त्यांच्या मनात जागढय्ाच भावनांचे सिचन 
केरे होते. आजिविकेचे एक मात्र साधन शेती हैच होय. देती ही कामधेनू असुत तीच 
जीवनाची समृद्धौ आदे अज्ञ त्याची भावना होती. 

ते ऋषि फिरून आपल्या मातुभूमीवर परतले. त्यांनी त्या भूमीचे पूजन 
केके, गाईना व गोवृषभाना नानापरीनी सजवले. शेतीची साधने नीट नेटक्री कर्न 
घेतली. व उजाड पडलेल्या भूमीवर कऋपौंचे नांगर फिर लागले. नवी पिक पेरली. 
धान्याची खनी भर लागली. 

देवराज इद्राला प्रसन्न करण्यासाठी ! चछषौनी ' इंद्यागाचे आयोजन केले, 
सोम आणून त्याचे सवन कडन दशपवित्राद्वारे पवमान ्ाेल्या सोमरसाने ्रह- 
चमस पत्रे भरली जाऊ लागली. 

आंगिरसांची स्तुति वचने टेबून व सोमरसाने भरले ग्रहपात्रे पाहून 
देव राज द्र ऋषपीच्याकडे जाऊन पोचले, ते ऋषि दरवर्षी सोमयाग करीत, परंतु 
दुष्कागात्‌ सोमयाग थंब होते, पुष्कठ वर्षानी देवराज इंद्राला परत सोमयागाचे 
निमंत्रण मिढाे होति, त्यांनी तेथे गेत्यावर ऋषीन प्रमपू वंक विचारले, 


वेद्‌ बोलिखा भनेत । २७६ 


“ गे कित्येक वषं तुम्ही यज्ञयाग केके नव्हते. का वरे ? तुम्दी सर्व॑जण 
येथून कोठे निघून गेला हीता ?' 

देवराज इद्ाचे ते मधुर वचन एेकून ऋषि आनंदित लाल व त्यांनी गोड 
शब्दात इंद्राला उत्तर दिले. 

“ देवराज आमच्या या फलद्रूप भूमीवर मेषराज कसले होते, दष्काछठामूे 
आम्हाला ही भूमी सोड्न परदेशात जावे लागले. सुका येताच आम्ही येथे परत 
आक्छो. आणि आमची ही भूमी परत धाल्याने समृढ होताच आम्ही भापले स्मरण 
केले." 

^ तुमची खरोखरीच धन्य आहे. है ऋषीनो संकटाच्या वेक्ी खचून त जाता 
निराक्ञ न होता विपरीत काल्ठावर विजय मिरवून देणारी अञ्जी कोणती संजोबनि 
विद्या तुम्हाला साध्य ज्ञाङी आहे बरे ? 

“भगवन्‌, सोम ही आमची प्रेरक शक्ति अहे. या सोमाच्या कृपेने आमना 
जीवनरस टिकून राहिला. त्या सोमानेच आमच्या मतीला वेगवेगकठे मागं 
सुचवले. सोम हीच आमचीं संजिवनि विद्या आहे. आमच्या अंगांगात सोमरस 
भिनला आहि, त्याच्यामूढे आमच्या इन्दरियांना नवी नवी. शक्ति मिठत रहति. 
आमच्या इन्दियोचे अधिष्ठाते देव तर अ।पणच आहांत. ' 

“ हे देवराज इन्द्र, हा सोमरस आपल्यासाठीच कादलेका भह, दुष्काठात 
आम्हाला सोमवेल मिक्राली नव्हती म्हणून माम्ही आपल्याला आवाहन केले 
नज्हते. आमचे नियमित होणारे सोमयाग बंद पडले. परण आमच्या जीवनातून्‌ 
सोम नाहीसा क्ञाला नन्हता. त्याने आमचे जीवन टिकवून ठेवते. त्या सोमाला 
आम्ही केन्हाही विसरणार नाही. 

है भगवन्‌, राजा सोमाची स्तुति करताना आमच्या मनात एकच भावना 
होती. हा सोमरसं आम्हाला नित्य प्रेरणा देवौ व आमच्या इन्द्रियांची शक्ति 
दिकून राहो. 

आता ही तानी सोमवेल भिताच तिचे सवन करून दशपवित्रांत पवभान 
क्षलेला हा सोम विदु विदुनी ठिवक्‌ लागला आहे. ती आमची प्रेरक शविति आहे. 

देवराज इन्दर ऋरषीच्या भावभक्तीने प्रसन्न चले. ऋषिमूनीनौ स्तुति- 
प्रधना करून पवमान सोमाचा महिमा वणेन केला त्या पावमानी ऋचा एकूनं 
इन्द्र आनंदित क्षाला व त्या ऋषीना म्हणाला, 

“ तुमच्या या पावमानी ऋचा कामधेनूसारख्या आहेत. तुम्ही जेन्ठा षहा 


२५७ ८ बेद्‌ बोलिका अनंत 


कामना करार तेव्हा तेव्हा मेवराज येऊन वृष्टि करील व तुमची ही सुफला 
भूमी ओषधौ वनस्पती, धान्य व फुलाफलांनी भरधूर.भरलेली राहील. 

या पावमानी ऋचचाचे गान इतरही अनेक ऋषीन केलेले आहे. कित्येकांनी 
सोमाच्या ठायी सोमरसाचे दशन केठे आहे. तर कोणाला तो चंद्राचे रुप असल्या- 
सारखा वाटला आहे. कित्येकाच्या जीवनाचौ ती प्रेरक शक्ति आहे तर कोणाला 
आजिविकेचे साधन सुचवणारा सोम अहि. 

साधे सरढ जीवन जगणारे हे ऋषि पावमानी ऋचा शाताना जीवनाच्या 
विविध अंगाचे व आजिविकेच्या साधनांचे वर्णन करतात. त्यांच्यातील एका ऋषीके 
नावे शिशु आंगिरस आहे. पवमान सोमाचे निथक्रणारे थेव त्यांना चंदरातुन निथढ- 
णान्या चांदण्यासारखे वाटतात. अककाञ्चात प्रकाशणारा चंद्र पृथ्वीवर प्रेमाने 
चांदण्याचा वर्षाव करतो. वृक्ष वनस्पतींना नवजीवन देतो. तोच सोमरस होऊन 
शुष्क जीवनात रसाचे क्वचन करतो. मानवांच्या अंगागात सोमरस भिनतो व 
देवराज दंद्राला तो प्रसन्न करतो. 

हा तोच तो देवराज इंद्र, जो आकाशात तुरीय धामात रहाणाव्या सोम- 
राजाने (चंदर) केलेली वर्षा ज्ञेलृन षरेठो, व जो स्वतः सोमरूप होन पृथ्वीवर 
पाऊस पाडतो, वृक्ष वनस्पतीना नव जीवन देतो तोच हा इंद्र. मानवाच्या शृप्क 
जीवनात नवा रस निर्माण करून आजिविकेचे नवे मागं दाखवृन व्याला धन 
साधनाने तो संपन्न करतो. हा इंद्रच अंगांगात भिनकेत्या सोमरसाच्या योगाने नवे 
चतस्य, नवे जीवन निर्माण करतो. 

हे ऋषि सोमराज इंदुला संबोधून वारंवार एकच गीत गात आहेत. ` है 
इदु  भामच्या देवराज इद्रास्ाठी रसरशीत होऊन अभिषवण करा. तुमचा रस 
पा्ञङू लागताच आमची स्क ज्ञाठेली जौवने नव जीवनाने प्राणवान होतील. 

` वेगवेगठचा प्रकारे ; माजिविकेचे मागं शोधून काइणान्या आंगिरसाचा महिमा 
गाताना शिशु ऋषि म्हणतात, 

* हे सोमराज, आजजिविकेसाठी वुम्दी अनेक साधने शोधून ढली आहेत. 
त्यानुसार आमच्यातील अनेक ऋषि नाना प्रकारे व्यवसाय करीत माहेत. 
आमच्यातले कित्येकजण सुतार आहेत. तर काहीजण वद्य होऊन रोग गोधून 
द्यावर ओौषधोपचार करीत आहेत. कोणी ब्रह्मा होऊन यजमानांना सोमरस 
काढण्याची प्रेरणा देत आहेत. परंतु आमच्या सर्वच कार्यामागे केवढ अपटीच 
रणा आहे. तरी हे सोमदेव, देवराज इद्रास्ाटी तुमचा रस येवा येवाने निथल्‌ 
चा. 


वेद्‌ बालिङा मनैत । २७८ 


हे सोमराज, भिन्न भिन्न प्रकारे कमं करणारे आपटी तीक्ष्ण साधने घेञन 
अषञपल्या कामाला आरंभ करीत आहेत. बाण घडवणारा कारागिर सुकठेली 
खाकंडे जमवीत आह. त्यातुन तो सुंदर बाण वडवणार आहे. वनातील पराची 
चिस्े जाणून यानी तो वाण दंगारोलः नंतर तीक्ष्ण पाषाणातून त्याचे फठ घडवौक 
च बाणाच्या अग्रभागी ते लाकील. या प्रमाणे आजिविकेसाठी काम करीत असता 
ततो ऋषि तुमचे नित्य स्मरण करीत यसे. तरी हे इंहुराज, आमच्या देवराज 
इन्द्रासाठी भरपूर रस निघ्‌ चा. 

“हे सोमराज, मी स्वतः कला कौशल्यात्त कुशल असा कारागीर आहे, माज्ञ 
आर्ईवडीर ओौषधघौ जाणणारे वंद्य आहेत. ब मास्या आारई्ची आई पाटघावर धान्य 
चाटून भोजन सिद्धी करण्यात कूशक आहे. आम्हौ स्वं कूटुबातौर माणसे वेग- 
वेगछचा मागति धनोपाजेन करीत असको तरी ती सवंच कमे मिढकतीसाठी 
चांगली आहेत. तरी हे इन्दु, सोमराज तुम्ही इद््रासाठी रसाची पात्रे काठोकाठ भरा 
हे सोमराज, रथाला जोडलेला तेजस्वी घोडा ज्या प्रमाणे रथात बसणान्या रथीला 
योग्य मार्गावर नेतो. त्यासाठी त्याला उत्तम प्रकारचा रथ असावा लागतो. राजा 
ःखी कष्टौ क्षाला तर त्याचे मनोरंजन करण्यासाठी त्याचं कुशल. सचीव, मंत्री 
त्याला लहान लहान विनोदी कविता एकवून उत्हसित करतात, कवि मामिक 
विनोदी काव्ये रचतात. विलासी माणसाना विशार व सुखद मृदु अश्ली शयनागार 
हवी असतात. त्यासाठी लागणान्या बस्तु कारागीर बनवतात. नेडकाना आनंदाने 
रहाण्यासाठी तलावांची आवदयकता असते. तलाव खोदून कुशल कारागीर ते पक्के 
वांधून काढतात. हे सवं कमंचारी जन इद्राची प्रणा भिचवण्यासाठी सोमरसाची 
प्रतीक्षा करीत अहित. तरी हे इंदुराज तुम्ही सोमरसाचे भरपूर सिचन करा." 

शिशु आंगिरसाच्या स्तुति गानातच आपलीही स्तुति मिव्वून तेच गीत पृक 
चालवून क्यप मारीच पृडे म्हणतात, 

“हे इुराज पोम, कुरक्ेत्रातील शयेणावृत परदेशात सरोवराच्या काढी 
तुमचा निवासन आहे. वृत्रह तेथे जाऊन सोमपान करतो. व बलज्ञाली होऊन 
विशेष पराक्रम करतो. तरी तुम्ही रसाने ही पात्रे भरून काढा, 

“हे इदुराज हिमाल्यातीर आलिक परदेशात आपका निवास आह. तेथून तुम्ही 
आमच्या यज्ञासाठी येऊन पोचावे. सरक वाणी, सत्य, श्रद्धा, व तप यांची उपासना 
करून आम्ही तुमचे मभिसवन कठ. तरी तुम्ही इद्रासाठी भरपुर रस चयावा,. 

“ह सोमराज, फार पूर्वी तुम्ही उंच आकाशात रहात होता. व पर्जन्य 
कालातीरू मेषाप्रमाणे पुष्ट होत होता. सूर्याची पूत्री शद्धा तुम्हाला तेथून पृथ्वी 


वेद्‌ बरोिला अनंत / २७९ 


तलावर षेऊन आली. त्यावेव्छी गंघवं लोकांतील गंवर्वानी तुमच्रा स्वीकार केला. 
व ऋषीनी तुमच्या रसाचा अंगिकार केला. तरी हे इंदुराज सोमरसाचे सिचन 
करा. 

हे सोमराज, ज्या साधु पूरुषानी सरढ व मधुर जीवनाचा मागं स्वीकारला 
आहे ते साधे, निसगोला अनुकूक असे जीवन जगतात. ज्या नितिमान पुरुषांनी 
स॒त्य कमीचा मागं स्वीकारला आहे ते सात्विक नीतिमागाने आपली. प्रगति 
साधतात. भके भो भक्त श्वदधेचा मागं स्वीकारतात. ते देवाची कृपा व प्रेरणा 
मिदवून जीवनाचे साथेक करतात. त्या ज्ञानौ, भवत व कमंयोगी रोकांच्यासाठी 
सोमराज परिष्कृत (तयार) ज्ञाठेला आहे. तरी हे इद्‌, इदरासाठी सोमरसाची 
पात्रे भर्या. 

हे पवमान~ सोम मोठमोठचा सोमयागात स्तुति करणारे ऋषि एकत्र जमून 
विवरिघ थंदात सोमाची स्तृति गातात. ब खलबत्यात विधिपूरवंक सवन कर्न 
सोमरस काढतात. ते ऋत्विज सोमरसाच्या दशेनाने आनंदित होतात. तरी है इद्‌ 
इद्रासाठी सोमधारा वाहू या. 
 , दे पवमान सोम, जेथे अविनाशी ज्योति वसत आहे, जेभे सूयोचा निवास 
आहे, स्या बजर अमर स्वगं लोकात तुमचा वास असो. हे ईद्‌, इद्वासाटी तुम्ही 
रसाचं मिचन करा." 

मारिच ऋषि सोमाचा महिमा गाता गाता कष्ट सहन करुन. न्पायनीती व 
सदाचार यांचे पालन करणाव्या ऋषीना सोम प्रसन्न होतो व त्यांना सतत प्रेरणा 
देचो असे म्हणुन त्या भक्तांचाही महिमा वणेन करतात. 1 

‹ खरोलरीच ज्या भक्तजनांनी पवमान सोमाची स्थाने, साधने व पात्रे 
मिन्वली आहेत, जे यजमान आपल्या स्नेही व कुटुबीजनासह सोमाचे अभिषवण 
कखन, पवमान सोमाचे सेवन करतात ते सवं त्यांच्या प्रजाजनांसह समृद्ध होतात, 
तरी हे इद, इदरासादी तुम्ही रसाची पात्रे भरन टाका." 

या कश्यप ऋषीनीच दुष्कलाच्या दिवसात आंगिरस ऋषीना सोमाचे 
सोम, महात्म्य समजावक होते. ते ऋषि स्वतःच्या मनाला उदेगून म्हणत आहेत . 

हे मंत्दरष्टा, हे कदयपा, मंवद्रष्टा ऋषीनी रचली सोमस्तौत्रे गाऊन 

तृक्षी वाणी तेजस्वी लारी आहे. उत्तमं प्रकारे स्तुति करून राजा सोमाचे तू 
भजन पूजन करीत आहेस. खरोलरीच सोमराज हा सवं जौषधीचा स्वामी आहे. 
तरी हे इन्द्रा इनद्रासाठी भरपुर रस वाह चा, 

हे सोमराज या देक्ाच्या आजुबाजूख माठ दिक्षा आहेत. त्यातील एकाच 


वेद बोलिखा मनेत / २८० 


दिदोला आपला निवास आहे. बाकीच्या सत दिशता वेगवेगघ्ठी स्वस्पे धारण 
करणारा सूयं वास करीत आहे. त्यांचे यजनपूजन करणारे सात ऋत्विज अहितव 
आदित्य देवही सात अ हैत. त्या सर्वाना प्रेरणा देगा्था सोमदेव तुम्ही स्वाना 
भरणा देणारे आहात. तरी हे इन्दु इन््राघ्ाठो सोमरस वाहू चा. 

हे सोमराज, आमच्या सवं यज्ञथागापगवी प्रेरक शित्त तुम्दीच आहात. 
तुमच्यासाठी विशेष भावपुेक हे हविष्पा केकेढे अहि. तुम्दी शातरपासून आमचे 
रक्षण करावे. प्यामृने भामचा कोणी नाश करू शकणार नाही. आमचे धनसाधन 
कोणी लुटून नेणार नाही. तरी हे, पवमान होऊन इद्राष्ादी राते स्ििचन करा." 


९८१५ बेद बिला मनेत 


३२ / इहल्ोक आणि परलोक 


(ऋरवेद दहवि मंडल) 


१. पापाची टोचणी : 


ते दोषे ऋषि होत्र पुरोहित होते. देवराज इन्द्राच सहाय्यक होते. एकाच 
नाव त्रित व दुसव्याचे नाव त्रिशिरा होति. 

त्रिशिरा हा त्वष्टा प्रजापतीचा पूत, प्रजापतीची पत्नी रचनः ही विरोचनाची 
बहिण. तवष्टा देवांचा कारागीर होता, रचनेची मदत घेऊन त्यांनी एक विक्चिष्ट 
कलाकृति निर्माण केटी होती. विश्वरप नावाच्या त्यांच्या मृलात तीन विदोष गृण 
होते. त्याला गुणानूेप अशी तीन मस्तके होती. उजव्या बाजूचे मूख सत्वगुणाचे 
प्रतिक होति, त्याद्रारे देव सोमपान करीत, मधक्ते मख रजोगण धारण करणारे 
होते. त्या मृखाने विश्वर्प अन्नग्रहण करी. इडाव्या बाजूचे मस्तक ॒तमोगुणाचे 
प्रतिक होते. दानव सुरापान करीत त्याप्रमाणे विश्वरप त्या मृखाने सुरापान करी 

विन्वरूप व्रिशिराला पित्याची मति व मातेची भावना लाभली होती, त्वष्टा 
कलावत होता. तो नित्य नग्था कलाकृति घडवी. विश्वरपाजवक शब्दकढा होती. 
तो नित्य नव्या स्तोतांची रचना करी. 

बृहस्पति देवाचे पुरोहित होते. स्वर्गा देवराज दद्राचे राज्य होते. पण तोही 
वारंवार बृहृस्पतिचा विचार घेई. देवसभेत त्यांची उपस्थिती आवदयक व मह्‌" 
स्वाची मानली जाई. 

एकदा असे साले की वृहस्पति सभेला गेले नव्हते. पण देवांनी तिकडे 
फारसे लक्ष न देता काही निणंय घेऊन टाकले. है कठल्यावर वृहस्पति स्वरगातून निधून 
गेले. आता कसे करावयाचे ? ते तर स्वगचि पुरोहित, त्यांच्यादिवाय कसे चेल ? 

देवराज इनद्राने त्वष्टथाचा पुत्र विश्वरुप याला आदरपूरवंक बोलावून वेले 
क त्याची पुरोदितपदी स्थापना केली. विरवर्पानि पुरोहित होऊन अनेक कल्याण 
कारी यज्ञ केले. 

ऋषि त्रित विभूवसुचा पुत्र. आपोदेवी त्याची माता; म्हणून 'त्रित आप्ट्य " 
म्हणून तो प्रसिध्द ्षाला. अ।पोदैवी ही भंतरिक्षातील जलतत्वाची देवता व 


वेद्‌ बोखिखा अनंत / २८२ 


विभूवसु दिव्य सान रचृन माणारे गंधव. त्रित्तला माता-पित्यांकङ्न ज्ञान-विज्ञानाचा 
वारसा मिढाला होता. 

पृथ्वीवरील अग्निच्या ठायी असलेलो तत्ते त्रिताने जाणली होती. हा अग्नि 
अंतरिक्षात वायुर्पाने पसरतो. आकालात तो सूर्यं सूपाने प्रकाशतो. हे रहस्य त्यांना 
उमगले होते. त्याचप्रमाणे वेगवेगक्चा शविति व विभूति व देव हे पृथ्वीवर, अंत. 
रिक्नात व आकाशात वसत असतात या रहस्याते त्यांना दशंन ज्ञाले होते. 

या विश्वातील सवं देवतांचे स्थान आकाल अथवा पृथ्वी आहे. पृथ्वीपासून 
जाकाशापयंतच्या अवकाशात सवं काटो सामावलेले आहे पृथ्वी आणि आकाश, जड, 
आणि चेतन, प्रकाश आणि भंधार, स्थूल आणि सूक्ष्म ही ठत्वे एकमेङात मिस 
लैली आहेत. म्हणूनच त्यांना “ रोदक्षी ' असे म्दणतात. चावा आणि पृथ्वीहे दोन 
लोक आहेत. पण “रोदसी ' या दोन लोकांचे, दोन पदार्याचे क्य सुचित कर 
णारी संज्ञा आहे या“ रोदसी ' ला उदशून ऋर्षीच्या मनात एक प्रश्न भला. 

“हे विदवातील देवानो, तुम्ही प्रकाशाच्या तीन स्थानी वास करता, म्हणून 
मी तुम्हाला विचारतो, ' तुमचे “ ऋत '-खरे व सर ब्रत कोणते ? “अनृत " 
“ अज्ञान ' म्हणजे काय ? पुरातन आहति प्रार्थना ' कोठे आहे ? 

“ माह्या जीवनयज्ञासमोर वसून मी तुम्हाला ह प्रन विचारीत अहि. देव~ 
दूत अग्निद्धारा आपण मला उत्तर दावे." 

^ सूर्याच्या सात किरणापर्यत माक्षा वास अहे. मी आपोदेवीचा पुत्र त्रित 
भाप्त्य आहे. आकाश्चातील विविध नक्षत्रे, अंतरिक्षात विद्ार करणारे सुंदर पक्षो, 
यज्ञ करणारे तपस्त्री ऋत्विज या सर्वापासन प्रणा वेऊन मी ही उत्तम स्तुति 
गातो आहे. 

“ हे मानवान, सूरयानि आकाशाच्या अंतापयंत जो मागं उजलक्छा भाहै, त्याचे 
अतिक्रमण देव करीत नाहीत. तो दिव्य मां मानवांना दिसू शकत नाही." 

“ ह रोदसी, तु माश्या स्तुत्िस्तौत्रामागवची प्रेरणा आहेस, अग्नि, वरुण, इन्ध, 
मित्र, सिधु, आदित्य, पृथ्व या सरवे देव देवांचा महिमा तुस्थामुब्ेच आहे. 

विभूवसुच्या पुत्रान, त्रित ऋषीनी उत्तम प्रकारे ज्ञान भिवे होते व 
त्याच्या योगाने उंच आकाशात प्रकाशणान्या सुयचि तेज त्यांनी पृथ्वीवर उतरथले 
होते. त्या ऋषिवरांचा जन्म धरणीवर क्ञाला होता व ते मानवी जीवन जगत होते. 

“ ही माणतते पाप कशासाठी करतात ? जीवनात पदोपदी अडचणी का 
निर्माण व्हाञ्यात ? माणसाला भीतौ का वाटते ? त्याला दुःस्वप्ने का पडतात ? 
पापांचे निवारण कोणत्या उपायाने करता येई 7" 

विचारलीर माणूस ह प्रन स्वतःलाच विचारन त्यांची उत्तरेही स्वतःच 
शौधून काढतो. तसेच त्रित ऋरषीनी दौ उत्तरे श्चोधून त्यातून जीवनाचे रहस्य 


२८३ / वेद्‌ बोलला अनंत 


जाणून वेतले होते. त्यांना एक गोष्ट कडून चुकली होती- निष्पाप माग्सचि 
देव रक्षण करतात. हे रक्षण उत्तम प्रकारे जीवन जगता यावे म्हणूनते करीत 
असतात." 

पराप शोधनं काढणे मोठे अवघड अहि. छषि जीवनातुनच ते रोधून काढ 
तात. ते म्हणता, ' मला भीत्ती वाटते. दुःस्वप्ने पडतात. या मागचे कारण काय ? 
ते मला शोधायचे भाद. ह्‌ रवलेली वस्तु अंवारात सापडत नाही. त्यासाठी प्रकालाची 
जरी असते. 

पापापासून स्वतःला वाचवावे म्हणून ऋषि देवाची प्रार्थना करतात. 
देवमाता अदिती करणामूपि असून दयेची देवता आहे. तिचे पुत्र आदित्य, त्या 
आदित्यांची प्राना करताना ते म्हणतात, 

“हे भित्र, हे वरुण, है अयंमा, वुम्हौ आदित्य आशहात. देव आहात, निष्पाप 
जीवांचे तुम्ही रक्षण करता. सत्कार्याना तुम्ही पाठिबा देता.' 

हे मादित्य देवानो, पक्षी पिलाना पंबालारी घेऊन साभाठतात. तसेच 
माह्यावर पाखर घालून तुम्ही मखा पापापासून वाचवा. दुस्तर संकटातून पार 
पडण्यासाठी सुखकर व कल्याणकारो साधने तुम्ही आम्हाला चा. 

“है देवी अदिती, पापापासून वाचवृन तू आमचे कल्याण कर. मित्र, वरण, 
अर्यमा आदि देवांची माता अदिती आमचे रक्षण करो." ( 

“हे आदित्यो, उघडकीस अणेत्या व ल्पून राहिलेल्या दोन्ही प्रकारच्या 

पापातून मला-त्रिताला-तुम्हौ सोडवा,' 
+ “हे भाकाशकन्ये उषादेवते, जो द्वित म्हणजे परका अहे, एक्त म्हणजे 
आपला आदे, त्रित म्हणजे तटस्थ आहे, ते स्वैच माज्ञे बांधव आदत. कारणत्या 
सान्यांची जन्मदात्री आपोदेवीच अहे. आम्ही सर्वं आपोदेवीचे पुत्र, आप्त्य तुमची 
स्तुती करीत आहोत. आम्ही कोणाकडून व्याज घेतले असले, कोणी कधी अयोग्य 
कामे करवून घेतली असतीक तर त्याची टोचणी लागल्यामुके आम्हाला दुःस्वप्ने 
पडून जौ मनस्ताप होतो त्यापाश्रून व त्या पापरापासून तु आम्हाला वाचव,' 

“ हे उषादेवौ, आज आमचा विजय होऊन आम्हाला खूप लाभ व्हावा असे 
कर. आम्हाला निष्पाप कर. दुःस्वप्नांच्यामूरे भवभीत ज्ञालेल्या आम्हाला भयमूक्त 
कर. आदित्य निष्पाप जीवांचे नेहमी रक्षण करतात व सत्कृत्यांची प्रेरणा देतात, 

ऋषीनी याप्रमाणे देव देवतांची स्तुतौ करता करता उपायही शोधून काढला 
आहे. पाप कोटठून बाहेरून अपल्यामध्ये प्रवेश करीत नसते. दुबंलतेमृके पापवृष्दी 
जागृत होते. भीती वाटते. वाईट स्वप्ने पडतात. विचारी माणते या सर्वापासुन 
सावघ राहून पापापासून दूर राहातात- 


वेद बोखिखा अनंत / २८४ 


“मला भीती वाटते.वाईट स्वप्ने पडतात. म्हणून माणसाने सावध द्हवे. 
कढत नकठत हातून पाप षडकले असेल तरच भीती वाटते. वाईटसार्ईट वित्ार 
मनात येतात व तशीच स्वप्ने पडतात. त्यातून मृक्त होण्याचा उपाय माणूस योजू 
लागतो तेव्हा देव त्याला सन्मागं दाखवून मदत करतात. 

त्रित है ऋषि आहेत. ते मानवो हिताचा विचार करणारे, म्हणून मानव 
आहेत. देवाचा विचार करणारे म्हणून ते देवहौ आहेत. कण्व ऋरषीनी यज्ञ केला 
तेव्हा त्रित त्या यज्ञाचे ' होते ' होते. प्रजाजनांच्या हितासाठी ते सगढ्ीकंडे हित. 
त्यांचे एक असे निदिचत स्थान नन्हते. भाज येथे तर उद्या तेथे, तर कधी अगदीच 
वेगढ्चा ठिकाणी ते दिषत, 

त्या ऋषीनी यज्ञ करन सोमरस तथार केला होता. त्यामृढे देवांचा राजा 
इद्र प्रसन्न न्ञाला होता. त्याने ऋषींना आपल्या जतव्रकच राहाण्यास सांगितक्े. पण 
देव-पुरोहित होऊन स्वर्गात नांदणे हे त्यांच्या स्वभावातच नन्दते. पुरोहित न 
होताही ते देवांचा विचार करीतच होते. त्था दृष्टीने ते पद न स्वीकारताही देव- 
पुरोहित होतेच ज्याप्रमाणे राजावरोबर हितकर सुढृला देणारा, मित्रासारला मंत्री 
असावा त्या प्रमाणे ते इद्राबरोबर राहात व देवही त्यांना देवासारलाच मान देत. 

त्रिशिरा व्रिइ्वसूप देवांच्या पुरोहितपदी होते. देवराज व इतर देवांच्या 
हितासाठी ते यज्ञयाग करीत. पण देव-पुरोहित असले तरी ते स्वतः देव होऊं 
शकले नव्हते. त्यांची माता रचना ही दैत्यपुत्री होती, दानवी होती. त्यांना त्याची 
पूणं जाणीव होती, यज्ञात देवांच्या भागाप्रमाणेच ते दानवांचाही भाग वेगा 
काढीत व दैत्यांनाही प्रसन्न ठेवीत. देकामते चौरून करीत. त्यामुते त्याच्या 
मनात सतत भय.भसे. 

कित्येकदा तरित व त्रिशिरा यांची भेट होई. दोघे मिून देवकायें करीतः 
पण त्रिताला पाहाताच त्रिश्षिराला त्याचा मत्सर वाद्‌ लागे. मनातून भीतीही वाटे 
की हा आज ना उद्या चहाडी करून आपके पाप उघडकीस आणील. तो स्वतः 
कपट करीत असल्याने त्याला इतर सारेच कपटी वाटत. तो त्रिताल्ा शत्रू मानी. 
स्वप्नातही त्रित भापल्याला ठपका देत आहे असेच त्याला दिसे. देवाना सारे कलन 
चुकले आहे असे त्याला स्वप्नात दिसे आणि घाबरून तो “हा न्नित मला मारून 
टाकतो भाहे. मला कोणीतरी वाचवा" असे बरकत राही. 

या स्वप्नाविषयी कोणाला काही कठ नाही. परंतु त्रिशिरा हा दानवाच्या 
विषयी ` पक्षपाती असल्याचे देवदूतांनी ओोधून काढले. एका यज्ञात तर स्वतः 
इनद्रानिच त्याला दान्वांचा भाग काढताना पकडले. विदवरुप दानव होता, मायावी 
होता. स्याने "तो भाग दैवांचाच आहे ब मी देवांचा पुरोहित असून त्यांचाच 


२८५ वेद बोछिला अननत 


हितैषि आहे. दानवांश माज्ञा काय संवंघ ?' याप्रमाणे सांगून बाजू सावरून 
चेतली. 

तरिरा विद्वरूप याप्रमाणे इनद्राच्या दृष्टीने निर्दोषी ठरला तरी त्याचे 
मन त्याला लातच राहिले. त्यामृढे त्याचे बढ़ ओसरू लागले. त्याने मंत्रद्ंन केले 
तरी आषेद्न होरईना. 

देवराज इन््राला आपल्या पुरोहिताचे कपट कटयून चुकले. त्याने त्रिताचा 
विचार घेतला. त्रिशिराच्या कृत्याचा निषेध कर्न त्रित म्हणाला, 

^ देवराज, देवांच्या पुरोहित पदावर राहून विडवरुप जर दानवा हित 
इच्छित असेल तर त्याने देवांचा विदवासघात केला आहे, असे म्हटले पाहिजे 
विदवासघात है मोठे पाप आहे. दुसरे, कषट्ूरवक तो दानवा यज्ञभाग देत असेल 
तरते त्याचे छपे पाप आहे. त्याची ही पपेच त्याला टोचीते आह व त्यामृढ 
त्याची शक्तौ नष्ट ज्ञाली आहे. पपी व कपटो असेल त्याला दंड करणे टै तुमचे 
कर्यंष्य हि. अपराध्याला शासन न करणे हा तुमचाच अपराध ठरेल^ 

^ मित्रा, पापौ असेल त्याला मी शिक्षा करतोच. पण विशवलूप पुरोहित 
आहे. ऋषि आह. व्याला दंड करणे हेही पापच ठरे अशी मला भीती वाटते. 
मक्ता यातन मागं दाखव. ' इन्द्राने आपल्या मनातकी गोष्ट त्रिताला सांगितकली. 

" देवराज, दुष्टांना शासन करावे हे तुमचे कर्तव्य आटे. मी तुमचा मित्र 
ब सहचर आदह. मी योग्य तेच सांगतो. त्रिशिराचा वध करण्याने पाप लागणार 
नाही." 

त्रिते ऋषौचि सांगणे मानून इन्द्राते अपत्या वज्राचा आघात कर्न त्रिललिरा 
विशवरूपाची तिन्ही डोकौ उडवली. देव व ऋषिगण सर्वान त्याच्या या कार्यासि 
मान्यता दिली, त्रिशिरा पापौ होता. कपटी होता पण काही ज्ञाले तरी तो देवांचा 
पुरोहित होता, त्याची हत्या केल्याने देवराजाला जे पाप लागत होते त्याचासारा 
दोष त्रिशिराने आपल्या माथी घेतला. सिधुदरीप ऋषीनी इन्द्राच्या मस्तकावर 
जलाभिषेक केला. ' मतिश्रमाणे सुख देणारे जल पाप दूर करो, वक वाढवो. जल 
हे भीषधीप्रमाणे जुष्दिदायक आहे. कठत नकठत आमच्याकड्न हिसा किंवा इतर 
दोषी त्ये साली असती तर जख्देवता त्यापासून आम्हाला मुक्त करो." 

ऋषीनी याप्रमाणे मंत्र म्हणून इन््राच्या मस्तकावर अभिषेक केला. पाण्याच्या 
धारा त्याच्या शरीरावख्न वाहु लागल्था. अंगावरच्या मढ्ठाप्रमाणे त्याचे पातक 
पण त्या जल्धारांच्या योगाने दुर ज्ञाले देवराज इन्द्राा नवचैतन्य व नवी प्रेरणा 
त्यातून लाभी, देवाचे पुरोहित वृहस्पति स्वर्गात परत आले. त्यांनी त्रित ऋषीच्या 
कायात प्रशंसा केली व त्यांना देवपद दिले, ज्या ज्या दिकाणी इ््राला यज्ञभाग 
भितो तेथे यज्ञ जल त्रित ऋषीना देवभाग म्हणून तेब्टापासुन मिल्‌ लागले. 


वेद बोला अनत /१९८द्‌ 


२. बहिण-भाऊ 

दुर दुर, समूद्रकाठ्चा तो निर्जन प्रदेश होता, विवस्वान सू्ेषुत्र यमत्या 
किनान्याकडे पाहात अंतरीवे गंभीर रहस्य शोधीत असल्याप्रमाणे बला होता. 
त्याची बहिण यमीं त्याला शोधीत त्याच्या मागे येऊन उभी राहिली तेही त्याला 
कठले नाही. 

“यमा, तुद्ली दृष्टी कोठे लागली आहे ? तू काय शोधतो आहेस ? कला 
येवढा विचार करतो आहेस ? माक्याकडे पहा तरी. तुका ोधीत किती दूर दर 
मले मी.' 

यमीकडे पाहुन यमाने शांतपणे विचारले, 

“ का वरे यमीताई ? असे काय मोठे कामहोति? सांग ना." 

“ असं पहा यमा, मातेच्या उदरात आपण बरोबरच राहिलो होतो. भाता 
जन्मभरही तसेच एकमेकावरोबर राहू या. मी तुक्लौ जौवन सहचरी होऊन तुहयाजवढच 
राहीन. हे सांगण्यासाठीच मी तुला शोधीत येवढचा दूर आले. या एकाति प्रदेशात्‌ 
तुक्ष्याशिवाय दुसरे कोणीच नाही. ही .. ही आपल्याला षडवणान्या विधात्याची 
मान्यताच म्हणता वई. मी तुश्ष्या पुत्राचौ माता होईन ' असे काही ती बोल्‌ 
पाहात होती पण यमाने तिला अडवले व तो शंतपणे म्हणाला, 

“यमी, मक्षी बहिणतु! तूहे बोलते अदिस? नाही! यमह कदापी 
मात्य करणार नाही. गर्भवासात आपण एकत्र होतो म्हणून जीवनात तसे राहाणे 
कसे शक्य आहे ? भापले जन्मस्थान एक. आपण भाऊ आणि बहिण. रक्ताचेहि 
नाते. बहिण पत्नी कशी होईल ? मला हे मूढीच रुचण्यासारखे नाही. 

“आणि हा प्रदेश निजंन आणि एकांत अहि, येे माह्याक्चिवाय दुसरे कोणी 
नाही अक्षे तु म्हणत होतीस ? पण महाप्राण प्रजापतीचे पुत्र सवं लोकांचे सदाकाठ 
साक्षी आहेत. तेच आकाश धरण करन शत्रूचा विनाज्ञ करतात. त्या सवंपरक्षी 
देवांची दृष्टी सगद्धीकंडे पचते." 

“यमा, तुजे म्हणणे काही खरे नाही. मुलगी आणि बहिण याना दुसन्या 
कूलात पाठवृन त्यांचा व्याग करावा ही मान्यताच चुकौचौ अहि. तर ज्या सवंसाक्षौ 
देवतांच्था विषयी म्हणतौ आहेस त्यांना हा संबंध मान्य आदे. सृष्टी निर्माण ज्ञाली 
ल्यावेढीं अशा प्रकारचा संबंध ज्ञालेला आहे. तो प्रजापतीनी मान्य केलेला आहे. 

तु आपले मन माक्ष्या मनाज्ञौ जुयवून षे. माज्ञे तुश्यावर प्रेम भह. तु 
माक्यावर तसेच प्रेम कर. पुत्राची इच्छा करणारा पति पर्नीकडे खेचला जातो; 

तसाच माज्ञा पति होऊन तु माह्याकडे येः 

£ यमी, ताई, तु अशी चूकीची उदाहरणे देऊ नकोस. पिता भणि पुत्री 
बंधु माणि.भगिनी शरीर संवंधाने जोडले गेेत भसे आजवर कधी घडल्े नाही 


२८७ / वेदं वोचा अनत 


आपण नेहमी सत्य व सदाचार पा्ीत आलो. आणि आता असा " अनृत ' भचार 
करूया म्हणतेस ? हे कसे शक्य आहे ? आपले अआई-वडीर कोण याचा तरी 
विचार कर, अंठरिक्षातील पाण्यासारख्या चमक्त्या किरणात वास करणारा गंधवं 
विवस्वान सूरं हा मापला पिता आणि अंतरिक्षातील जलात राहाणारी सरण्यू 
आपली माता. या जन्मदात्यांच्यामूे आपले भावा बहिणीचे उत्तम नाति जज, ठा 
उत्तम संबंध पाहाता अयुक्त व्यवहार करणे योग्य ठरणार नाही." 

“ अरे विसरभोढचा यमा, विइवरुप त्वष्टचा प्रजापति सविता नारायणानेच 
आपल्याला एका गर्भात वास देऊन जन्मभर एकमेकावरोवर राहाण्यास संमति 
दिलेन्डीच आहे. भापण त्याच नात्याने गर्भवासात होतो असेच का म्हणेनास 
धात्याचे निर्धार कोणी बदलू शकत नाही. त्याने निर्धारित केलेत्या व्रताचे व 
कमचि कोणी उत्लंवन करीत नाही. भापले नाति पृथ्वीलां व चयुलोकालाही माहिती 
महे. 

" त्यातुनही षटकाभर धरून चाल की ह अयोग्य आहे. तरी येथे कोण षाहा~ 
णार आहे ? भद्याप दिवसही उगवलेला नाही. यावेढी आपण दोघांनी काय केले 
हे कोणाला कटटणार आहे ? आणि ते पराहमणारे वा जाणणारे येथे आहे तरी कोण ? 
समजा एलाद्याने पादि तरी ते सांगायला नी एेकायला रिकामे कोण गाहे ?' 

“ खरे पहाता शुभ वा अशुभ कर्माचा नियामक तर तू स्वतः आहेस. दिवसाचा 
देव मित्र आणि रात्रीचादेव वरूण आहे. रात्र असो वा दिवस, माणसाना शिक्षा 
करून नरकात पाठवायचे की त्यांच्यावर कृपा करन स्वर्गात पाठवायचे ते तुस्याच 
हाती आहे. तुला मी काय सांगणार ?' 

“अरे यमा, मीया विषयी चर्चा करू इच्छित नाही. मला मात्र येवठेच 
हवे आहे. समोर यम आहे, मी यमी आहे. यमाचा कामभाव यमीच्या ठिकाणी 
जागृत ब्दावा. दोन चाके मिढून रथाला गति देतात त्याप्रमाणे आपण आपला 
चरसंसार चालवावा. पनी आपले शरीर प्रतीरा देते त्याप्रमाणे मी माक्षी काया 
तुला देते. 

यमीच्या स्पष्ट मागणीने यम विचारात पडला. कामावेशात ती भलतेच 
बोत होती. चराचरात तिला कामवासनाने परक अशीच उदाहरणे दिसत होती, 
बन्या वार्ईटाचा निणंय करण्याची शवित्त यमाच्या ठायी होती. तो अशा भविचा- 
राला न्याय्य कसे म्हणेल ? 

काही म्हणाली . तरी यमीला मनातूने भीती वाटत होती. भाषण करीत 
असदेल्या चुकीचौ तिला जाणीव होती. पण यमा सामर्थ्यं तिला माहिती होते 
रयाची समती, असी तर वार्टाचे चांगले ठरे ही खात्री होती 


वेद वोखिरा अनंत / २८८ 


यमाचा निश्चय अचल होता. परंतु तो स्वतः स्वतंत्र नव्हता. तो नियामक 
होता. तथापी नियमाच्या भाधीन होता. मिढाटेली सत्ता अनियंत्रितरित्या वाप्रणे 
हा अधमं नाही का? त्याने धैयंपूवंक म्हटले, 

 ताई, देवाचे दूत सर्वत्र फिरत असतात हे तुला माहिती नाहीका ? 
रात्रंदिवस ते जागता पहारा देत असतात. ते धडीभरही विश्राती धेत नाहीत, 
कितीही गुप्तता रालून वाकंडी कामे केली तरी ते लगेच पकडतात." 

८ यमी, तु्ञे कामुक शब्द मला आधातजनक वाटत आहेत. तु हा विचार 

सोदून दे आणि योग्य पुरुष शोधून काट व त्याचा संसाररथ त्याच्या जीने 
वहन कर." 
८ मी बन्या वाईटाचा नियामक भा, याचामथं मी स्वतंत्र आहे असा नाही. 
मी दुसन्या देवांच्या आधीन अहि. रात्री भणि दिवसा यजमान जी कामे करतात 
त्यातून ते आम्हाला भाग देतात. भाकाशातील सूरयावा स्थिर चक्षु यमाकडे सतत 
पाहात असतो, द्यावा आणि पृथ्वी दै दोन लोक वेगदे दिसत असले तरी राव्रव 
दिवसाची जोडी असावी त्याप्रमाणे यमाचे काक्र विस्तृत करीत एकमेकरी ते 
जोडले जातात 

यमी, तू यमाची बहिण आहेस. तू आपला पति जगातून निवड. हा संभव 
आहे की कधी काठी तु म्दणतेस तसे संवंध जुटतीलहो. पण तो विपरीत काठ 
सध्या तरी अलिला नाही. 

“ह सुभगे, तु सुयोग्य पति वु्ला जीवन सहचर म्हणून निवड भणि त्याला 


सुखौ कार." 

कामाविगाने यमी भाखून गेलेली होती. यम तिच्या वासनेा प्रतिसाद न 
देता दूर ठोकरून देत होता. त्याची विवेकी वाणी ठसावी इतके तिचे मन जाग्या- 
वर नवते. तिचा काम आता क्रोधाच रूप घेऊन जन्‌ लागला. ती रागाने थरथर 
कापू लागली. तिची वेदना एका ब।जूने वाढत चाल्ी, रागाचा परिणाम होना. 
तेव्हा ती यमाला विनवू छागी, “ अरे, तुस्यासारखा येवढा समथं पाटीशी भस 
ताना मी अनाथ, एकंटी दुक्टी राहु ? तुला तरीते शोभण्यासारखे आहे काय ! 
आणि मी असताना तू असा एकटा का पडतोस ? भापला निर्णय आपणच दो्घानी 
मिदकून च्यावयाचा आहे. तुला निर्णय नसलाच व्यायचा तर माक्षे निदान एेकून 
तरी षेश्षील ? अरे यमा, कामावेगाने पीडित क्षलेत्या काये सुखी कर. मास्यावर 
दया कर." 
यमीची केविटवाणी विनवणी एेकरून दया कर्न भते सलते करून मग 
पस्तावा करीत बसणारा भलाभोढ्ा-असा यम्‌ नव्हता. त्याचा निणेय स्पष्ट अभि 
उाम होता. तो म्हणाला, 


२८९ । वेद्‌ बोटिखा अनंत 


* भोका मी, माञ्या स्परशानि तुद्या शरीराला सुख मिक्णार नाही. नीति 
आणि सदाचाराचे नियम मी जाणतो. भावाबहिणीमध्ये अज्ञा संवंधाची कल्पना 
करणे हे पाप आदे. है सुभगे, तु वुक्चा पति निवड आणि सुखी हो. मी तुद्या माग- 
णीता स्वीक्रार कदापि करणार नाही. 

मपल्या कोठल्याच युक्ति प्रयुक्तिचा परिणाम होत नादी असे पाहुन यमीही 
दुसन्या टोकाला जाऊन त्याला टोमणा देऊन म्हणारी, 

“यमा, अरे तू खरेच षंड आहेस ! मला तुत्तौ कौव येते. तू मला क्वा 
माह्या भावनांना जाणूच शकला नाही. तुङ्ञे हृदय पाषाणाचे तर नाही ? नाही, 
नाही, मला वेगढ्ठीच शंका येते आहे. घोडा जस। लगाम खेचावा तसा वतो, इकड 
तिकडे जाऊच शकत नाही. तक्ता तू कोठल्या तरी अन्य स्त्रीला वश्च ज्लाला आहेस. 
वेल जज्ञौ वृक्षाला विग्खा घाते त्ता तु त्या स्त्रीच्या विख्यात सापदून मला 
दूर टतो आहेस! 

यमीने केवटे अस्त्र काढावे तने हे उपरोधिक आरोप यमावर केले, या 
वाग्बाणांचा तरी इच्छित परिणाम होईल अशी तिला मोडी आशा होती. पण 
यमाने तीही निष्फढ केली 

*भलीस्त्रीहो आणि योग्य वरबोधूनतू ल्नेभ्रमाणे त्याला विलगून सुली 
हो. तु त्याचे मन नाणून व्याला तुक्षे मन जाणू दे व मनोमीलनाने तुमचे कल्याण 
होवो. तुमचा संसार सुखाचा होवो. 

धीर गंभीर यम कामपीडित्त यमला मनःपू्वंक आशीर्वाद देत होता. त्या 
आशीर्वादाची मात्रालागू पडलीं आणि यमी शात खारी. 


३. यमराज आणि पितृलोक : 


विवस्तान सूर्थाचा पृत्र यम हा पितृोकाचा स्वामी आहे. अंगिरा, मरीचि, 
भृगु वैरे पितर पितृोकात नित्य राहातात. जेथे इतर पितर त्याला विश्राम 
स्थान असे म्हणतात, 

मृत्युलोकातील माणसांच्यात्रील प्रथम मत्यं मानव यमराज स्वतःच भा. 
स्वतः मरण पावत्यावर त्थान वैवस्वत लोकाची स्थापना केटी. मरणानंतर माणसे 
या छोकति जाऊन पोचतात. मृत्यु हा यमछोकाचा श्रेष्ठ राजमागं आहे. या मागनि 
जाणाच्या मानवांना यमाचे दोन कतरे भेटतात. ते या मार्गावरतचे मागंदशंक आहेत. 
त्यातील एकाच्या अंगावर रंगीबेरंगी डाग असन दुसरा कुत्रा काढा आहे. व्याना 
चार चार डोरे असन त्यांची नाके लाथ आहेत. 

पितृष्ोकाचा स्वामी यम. त्याला संतुष्ट करण्यासाठी ऋत्विज यजन करतात. 
त्या यज्ञयागाचे मृख्य धन श्रद्धा हे आहे. म्दणृून पितर व त्थाचा स्वामी यम याना 


वेद बोखिखा अनंत / २९० 


संतुष्ट करण्यासाठी जो पितृयज्ञ करतात त्याला श्राद्ध कमं अते म्हणतात 

माणूस मरण पावून पररोकी गेत्यावर त्याच्या शरीरावर अंतिम संस्कार 
करण्यात येतात, ते पितरांच्या द्वारे त्यांच्यापयंत पौचतात. माणूस पुनः पृथ्वीवर 
जन्म घेवो. पण त्यासाठी केले कप त्याला पितृ्ोकाद्वारे पराप्त होतात. म्हणूनच 
त्याला श्राद्ध कमं असे म्हणतात. यमराजाला संतुष्ट करणारा हा याग करण्याची 
रीत अशौ अहेः \ 

“ ह यजमान, यम हा पितरांचा राजा आहे, त्याला भेट पुजा क्न त्याचं 
सेवा करा. या जगात असेपयंन्त ज्या मागरसानी श्रेष्ठ व उदार कमं केली त्याच्या- 
साठी स्वर्गाची महद्रारे उघडी आहेत. परपीजनाच्यासाढी मात्र तो मागं वंद आह. 
स्थाना चडीभर विसावा मिक्ठावा म्हणून वैवस्वतलोक त्याच्यासाढी निर्माण केटेला 
आहे. 
आपल्या शुभ व अशुभ मार्गाचा प्रथम ज्ञाता यमराज आहे. त्यांच्या नियत 
मागि उल्लंघन कोणीच करू शकत नाही. या आधीहौ आपके वाडवडील मरण 
पावके ते याच मागि गेले आहेत. ज्यान मृद्यूलोकात परत जन्म धेततला त्वाना 
ही कर्मानुसार याच मागनि जावे लागते. ४1 

देवराज इद्र, बृहस्पति व यमराज पितरांचौ वृध्दि करतात. व त्य। देवांची 
चृध्दी पितर करतात. ‹ स्वधा ' म्हणून केल्या श्राद्ध कमनि पितर संतुष्ट होतात 
व ‹ स्वाहा ' म्हणून केलेल्या यज्ञयागाने देव प्रसन्न होतात. 

“हे यमराज, ऋत्विज मंत्रगान करून तुम्हाला आवाहन करोत आहित. 
तुम्डी अंगिरा, यमादरोबर पितृच्या आसनावर विराजमान व्हा आणि आम्ही देत 
असलेली भेटपूजा स्वीकारून संतुष्ट हा. है यमराज, आम्ही आपले तात, विवस्वान 
सूं यानाही यज्ञस्थानी येऊन यजमानाला आनंदीत करावे अश्ली विनंती करून 
आमंत्रण देत आहोत. { 

मरण पाबल्यानंतर प्रेत मानवाला यमराजाच्या मागविरून पुढे नेणान्या 
मागंदशंक कुच्याना संबोधून चषि म्हणतात, 

“ हे म्यं मानवा, या दर्ंकानी दालवेत्या मागावरून तुम्ही सवरेने जवि" 
आपे पूरवजही याच मागनि गेले आहेत. पितृलोकात वास करणान्या वरुण देवाला 
व यमराजाला मी येथृन पाहू शकतो. स्वधा-अन्नाचा स्विकार करून ते प्रसन्न काले 
आहेत. 
८ है प्रेत मानव, उत्तम स्थानी वास करणान्या पूर्वेजांत तुम्ही मिलून मि 
द्यून जावे, तुम्ही या लोकी केलेल्या पुण्यकर्माच्या योगाने यमराजाला प्राप्त कर्न 
ध्यावे, पितलोकात सारी पापकम सोडून देऊन पुण्यकमें करन नव्या शरीराषह 


आपण पुनः जन्म घ्यावा. 


२९९ / वेद बोलिखा अनंत 


माणूस मरण पावल्पावर ्रेताला स्मशानात नेल्यानंतर स्मशानभूमौवर 
जल श्िपडतात व मंत्र म्हणून भूत पिजञाच्चाना तेथून वालवून देतात. 

“ अहो पिशाच्च वैरे मीन तत्वांनो, ही स्मशानभूमि सोडून तुम्ही दुर 
दूर निघून जा. हे स्थान पितृलोकी जाणान्या मानवाच्यासाठी रालून ठेवलेले 
आहे. यमराजाने स्वतः जलसिचन करून हे स्थान पितृलोकी जाणान्या मानवाच्या 
साठी शुध्द केलेले आहे. 

* हे अग्निदेव, पितृलोकाकडे जाणान्या मार्गावर यमराजाचे दोन वृत्रे उभे 
आहेत. त्यांना चार चार डोठे असून एकाच्या अंगावर रंगवेरंगी डाग आहेत व 
दुसरा कुत्रा काढा आहे. पूर्वज जेभे यमराजासह आनंदात राहातात् त्या पितृलोकात 
जामच्याया ज्ञानी पितराला न्यावे." 

८ हे यमराज, मरण पावलेल्या आमच्या या स्वजनाच्या रक्षणासाठी आपण 
आपल्या दोन्ही कुना पाठकवि, ते दोषे यमलोकाच्या मागि संरक्षक आहेत. 
त्यांना चार चार डोठे आहेत व शहाणी माणसे त्यांना लगेच ओकरशून काढतात, 
आमच्या स्वजनाचा सांभाढ करावा म्हणून आग्ण त्यांच्याकडे त्याला सोपवावे. 
आपण आमच्या स्वजनाचे कल्याण करून स्वाच्या आरोग्याच पितृलोकाते रक्षण 
करावे." 

पिडदान करन यमराजाल प्रसन्न करण्यासाठी यागात स्तुती केली आहे. 
“ हे ऋत्विजानो, पमराजासाठी सोमरस काढा. त्यांना भेटपूजा अपण करा. हे 
यज्ञकमें त्यांनाच अपंण करावयाचे अह कारण अग्नि त्यांचा दूत होऊन सञ्ज 
ज्ञाकेला आदे. धृताने पूणं अपे अन्न यमराजाला अपण करा, देवामध्य रेष्ठ 
देव यमराजचे आदे. तोच आपल्याला दिरवायृष्य देतो. त्या यमराजाला श्रेष्ठ मधूर 
हवि अर्पण करा. ए्या यमराजासह्‌ राहाणारे आमचे पूर्वज व मागंदर्शंक पूवं पितु 
सर्वाना आमचे नमस्कार." 

पृथ्वीवर जौ मरण पावतो त्याला प्रेत म्हणतात. त्याला अग्निदाह देतात. 
त्यामुके स्यूल शरीर जदधून भस्म होते व शम शरोर, मन, प्राण व रेसह्‌ जौवात्म। 
निघून जातो. हे रहस्य स्पष्ट करताना अत्यष्टि संस्काराचे मंत्र ऋत्विज म्हणतातः 

हे भग्नि, या वास अग्निदाह देत आहोत. पण याचे सारेच जढून भस्म 
होल असे करू नका. त्याच्या अस्थौ वाको राहत. त्याची त्वचा तडतदून वर 
आली तरते योग्य होणार नष्टौ. अथवा शरीराचो अंगे -उपागे सुटो पडली भयवा 
काही भाग न जता राहिला तर तेही बरे नाही. तुम्दी दाह संस्कार म्हणजे काय 
ते पुरत जाणत, तेव्हा चारीराचे दहन योग्य रितीने व्हावे व सूक्ष्म शरीर पितृ 
लोकात मिसून जावे व त्याची प्रेतावस्था सरून त्यास पितृपद प्राप्त व्हावे भसे 


तुम्ही करावे. प 
चेद बोला अनंत / २९२ 


हभता, है तु स्थूल शरीर जून गे असन सृक्म शरीर पितरोना सोप 
चण्यात भले आहे. सकषम शरीराचे डो सूर्यात व प्राणवायूत मिसदून जावोतं वं 
जीवात्मा पुण्यफल भोगण्यासाडी स्वराति वा वृथ्वीवर जावो. अथवा क्मफलानुसार 
अंतरिक्षात जावो." 

“हे अग्नि, या प्रेताच्या सूक्ष्म शरीराच्या प्रागाना तुमच्या तापाने तापवून 
स्थावर उत्तम संस्कार करा. तुमच्या ज्वालच्या योगाने त्याल। पितृपदाला जता 
येवो. तुमच्या ज्वाला हितकारी असून पुण्वलोकी नेणाव्या आहेत." 

'अग्निदाह दित्यानंतर चिन्ता यंड करण्यात येते. राेतुन उरलेत्या भस्थी 
गोटा करून एका मडक्यात भरून नंतर त्या तीर्थस्थानी पवित्र जात विषज॑न 
केल्या जातात, याप्रमाणे रावदाह ज्ञात्य(वर पदान करतात. त्यानंतर जीवात्मा 
भेत संञेतुन मूषत होतो व त्याचा सूक्ष्म देह पितराच्यात भिसलून जातो. माण. 
साने जन्मभर जी पुष्थकाे केली, यज्ञ कर्न शरीर खपवले त्या शरीरान 
जीवात्मा सृक्षम देहासह्‌ निघून गेल्यावर स्थूल शरीराला अग्नि दाहं देष्यातही यज्ञ 
भावना आहे. या भ॑तिम संस्काराला ' अंत्पेष्टि संस्कार ' म्हणतात. 

यमराज स्वतः मत्यं मानव होते. जो जन्माला आला तो मरतो या नियमात 
त्यांनी पालन केले, त्यांनी मरणानंतरचा परोकाचा मागं शाखवला. पितृकोकांति 
त्यानी पितरांच्यासह वास केका. इतर मत्यं मानवांच्यासाठी तो मागं सरक व सुगम 
केला, न॑सगिक मृत्यु स्वागताहं आहे. पण अपमृत्यू टाढावा. दीषं जीवन प्राप्त 
करून वेष्यासाठी प्रयत्न करावा. त्यासादीही ऋत्विजांनी प्रार्थना केन्रली अहै. 


४. मृत्यु आणि दीर्घं जीवन : 

"हे मृत्युदेव, आमच्या यज मानाला तू दषं आयुष्य दे. त्यासाढी त्याच्याकडे 
येण्याचा मागं सोडून तु अन्य मार्गावर जा. आमचा यजमान पुण्यकारये करून देव. 
मागनि जात गाहे. त्याच्या मागति तु अडयक्रे भाण्‌ नकोस. कुहो नेहमी सत्य 
असेल ते डोढरधानी पहाता व कानानी एकता, म्हणून आम्ही तुम्हाला है निवेदन 
करीत आहोत. आमचे भ्रजाजन, पूवर, पौत्र यांच्यावर आपली अवकृषा नसावी. 
त्यांना सुखाने जगता यावे असे आपण करत्रे 

“है यज्ञ करणास्या यजमानानो, भकालीच मृत्यु आला तरी त्यामुषे तुम्ही 
घाबखन जाऊ नका. मृत्युच्या माध्यावर पाय ठेवून बुम्ही दीका जीवन प्राप्त 
करुन ध्या, प्रजाजनानो, घन साधने मिठवून, हृष्ट पुष्ट होऊन, सर्वं संस्कारानी 
शुद्ध होऊन पुण्यकर्म करीत रहा व पुढे पुढे जात रहा." 

“जे कोणी मरण पावके ते पूर्वंन आमचे रक्षण करोत व जीवंत असतील 
त्यांना मृत्यु न येवो, आम्ही हा जीवनयज्ञ सुरु केका आहे. त्यात जीवनाच्या क्षणा- 


२९३ / वद बोलिला अनंत 


क्षणाचौ आहूति देऊन देवाना आवाहन केले आहे. आन्डौ आनंदविभोर होऊनदा 
जीवन नाटयाच। वे लेत आहोत, पुत्र, णौत्र व स्नेही जनांच्यासह्‌ हेषत खेत 
„ ही जीवनलीला चाल्ली आदे. म्हणून हें जीवन दौरघंकाठ टिको.' 

“ दीर्बं जीवनाची मयदिा त वर्षाची मानलेरी आहे. व्या आधी कोणाचा 
मृत्यु न होवो, सवं माणसे नानाश्रकारे जोवनाचा आनंद उपभोगौत हसत खेत 
शत शरद जगोत, पवंतास(रख्या कठोर जीवनव्रतालाकी आम्ही मृत्युला दावृन ठेव 
म्हणजे अकाली येऊन तो जीवनव्रताचा भंग करणार नाही." 

५ हे विधाता, तुम्ही सर्वाच्या जीवन मरणाचा लेख छिदि. रात्री व दिव 
कंसे जातील, ऋतुचक्र कसे पसार होईल; पूवं मानव जीवत राहुन मागून अचला 
घी जाल. पण पित्याच्या देखत मरण होऊं नपे अशाप्रकारे तुम्ही सवं 
जीवाच्या आयुष्यक्रमाचती मर्यादा बांधावो व तुमचे लेख मिथ्या होऊ नयेत या 
विषयी सावधान राहावे.' 

साधारणतः यमालाच मृत्यू म्दटके जाते परंवु यम हा शुभाशुभाचा नियामक 
आहे आणि बृषी एक बटना अहै. ती जन्माप्रभाणेच नैसगिक आहे. यमराज 
स्व्रतःही मृद्यू पावतात. अपभूत्यू वा अकाल मृल्यूषर .माणस्ाने विजय मि्वला 
पादज. त्यासाठी व्याने केलेल्या प्रयत्नांना यमराज मदत करतो. 


५. आदि साता पिता : 

त्वष्टा देवाला विद्वरप त्रिशिरा नानाचा पुत्र आणि सरण्यू नावा कन्या 
होती. सरण्यच्या ठायी पित्याची प्रतिभा होती रुप्रगूणानी व धमनिं ती कन्या 
म्हणजे पित्याच्या कठेचा एक उत्तम नमूना होता. 

करयप प्रजापति व अदितीच्या पोट देवांचा जन्म क्षा. त्यांच्यापैको एक 
देव विवस्वान मूर्धं याचे ओज काही जगच होते वतो मूर्तीमंत चैतन्पाचेजण्‌ 
भरत्तिकच होता, आकाशात त्याच्यासारल्ञा तेजस्वी दुसरा कोणी नन्हता. 

सरण्य्‌ व विवस्वान युण्ययोगाने एकमेकाशो जोडले गेकते व सरण्यृला एक्‌ 
पुत्र व एक कन्या अशी जुढौ अपत्ये खाली. प्रथम खवास यमाने षेतला म्हणून तौ 
मोडा व कन्यायमी ही घाकटी. 

स्ेहाच्या सिचनामूे आतापं सरणयूला सूर्थाचा ताप जाणवला नन्हता 
पण मूलच लालन पालन करताना स्नेह विभागला गेला व सूर्वाच्या तापाचा 
कठोर अनुभव येऊ रागला. 

‹ स्व॑तः तापत राहाणे, इतरांना तापवणे व सतत फिरत रहाणे हे सुयचि ब्रत 
होते, कव्य होते. सरध्य्‌च्या सहवासात त्याला अंमढ विश्राम भिष्े. पण कठोर 
ताष? तो कोठे ञेवता येष्यासारला होता ? तो तर जीवनाशी निगडीत जञलेला 


वेद्‌ वोलिखा अरनेत / २९४ 


होता. जीवन संगिनी ज्ञाली तरी तिलाही त्या ब्रताची बठजवरी योडीच करता 
येणार होती? 

सरण्यूला तो ताप दिवसेदिवस असह्य होऊ लागला. तप व व्रताचे पालन 
करून येणान्या पिला सरस मधर भोजन करून वाढावे व. सुखद सहवासाने 
विश्राम चावाहे तिच कतव्य होते. पण काठ जात चालला तसा सूर्यंतिला 
अधिकच कठोर वाट्‌ लागला. अगदीच सहेन होरईना तेग्हा तिने त्यातून मागं काढला. 
स्वष्टचाची ती पुत्री स्वतःही उत्तम कलाकार होती. आपल्या ठायी बसकेत्या 
भ्रतिभेचा उपयोग करून तिने एक उत्तम स्त्री मूर्ती घडवली. फलेचा तो एक 
अप्रतिम नमूनाच होता. आपले स्वतःचे रंग, रप्‌, वाणी, आकार सारेच तिनेत्या 
मूतित मूतं केले होते. फक्त तौ सरण्य्‌ स्वतः नव्हती. तिची प्रतिकृती होती, छाया 
होती. त्या छायेला स्वतःच्या जागी ठेवून तिने आज्ञा केली- 

८ तु सूर्य॑ पत्नी होऊन रहा. तु छाया आहेस हे सूर्याला कठता कामा नये 
माक््या पौटी जन्माला आलेल्या यम व यमीवे पालन पोषणही तु आर्प्रमाणेच 
ममतेने कर. 

याप्रमाणे कर्न सरण्यूने सयं लोकाचा निरोप घेतला व कुर ` नावाच्या 
वनात ती घोडीचे रप घेऊन राहु लागली. इकडे छायेने सूर्याची आगता-स्वागता 
आस्थेने केली. त्याला तिच्या सहवासात परमशांती लाभू लागी. तेज व छाया 
यांच्या सुभग मीलनातून एक पुत्र जन्माला आला. त्याचे नाव ठेवले “ मनू विव 
स्वान." पित्याचे तेज ब भातेची छाया, जणे ज्ञान व अज्ञान, सुल-दुःख, लाभ- 
हानी, जय~पराजय या द्वैताच्या मीलनाचे तो प्रतिकच होता. 

छायेच्यां ठिकाणी सरण्यूने मायेची ममता निर्माण केली होती. यम आभि 
यमीचे पालनही ती व्यत प्रेमाने करीत होती. परंतु मनूच्या जन्पानंतर ध्याने 
तिचा स्नेह आपत्याकडे ओदून घेतला. छापा पराधीन क्षाली. मनूच्या लालनपाल 
नात तिची ममता सामावरी. 

अंगणात वेढणात्या यम व यमीला पाहून सूर्याला ममाप सुख होई. छाया 
येण्याआधीच ही दोषे धावत जाऊन त्याच्या मांडीवर बसत. सूपं त्थांना जवढ 
चेऊन मनःपूवक शुभाशीरवाद देई. पण काही काढ लोटल्यावर हा क्रम संडित होऊ 
लागला. 

सूयं आला की छाया आणि मनू सामोरे येऊ लागले. यम व यमी दिसेनासेच 
क्षालि. सूर्याच्या मनात शंका आली. त्याने प्रथम्‌ यमाला बोलावले, तो समजुतदार 
होता. तो काही बोशेना. त्याने यमीला बोलावले तीही काही बोलेना ते पाहुन 
सूयं गोधनून गेला व ओरडला, 


२९५; वेद बोखिखा अनंत 


° मह्या मुना ज्ञालय्‌ काय ?.- ' चरणय्‌ ..' पग सरण्ू होतीच कोठे ! 
छाया ङी. पण तौ भीतीने नूसती थरथर कापत होती. * आपण सापडलो ' या 
शांकेने अर्धमेली क्षार होती. सूयच्थि ते लगेच लक्षात आत व त्यानि तिला दरडा- 
वून विचारले, “तू सरण्य्‌ नाहीस. खरे सांग, ती कोठे अहे ? 

सांगितल्याशिवाय सुटकाच न्ती. तिने भतत भीत सांगून टाकले, ‹ स्वामी, 
मी सरण्य्‌ नाही. तिची छाया आहि. तुमचौ पलनौ आहे 

सू्यनि डोरे भिटून गोध घेतला, कुरुवनात विहार करणारी सरण त्यान 
लगेच भढखली व दिव्थ अवाच रूप धेऊन त्वाने तिवी प्राप्तौ करून पेतली 
आता त्याचे तेज सौम्य ज्ञे होते. सरण्यूवा स्नेह पण आता सभर्‌ ज्ञाला होताः 
फार मोठ्या विधोगानंतर त्याचे युनप्रिलन क्के. अंतरिक्षातील अवकाश्चात सरण्यूने 
सुनः जुदा मृाना जन्म दिला तेच अवनी कुमार. 

तौ सूयं व सरण्य्‌ यमाचे माता पिता. छाव सर्धं हे मनू जन्मदतिव 
अशवरूपात अश्वनी कुमारां आईवाप, 


६. मरणोत्तर गती : 
विवस्वान सूर्यं हा ऋषिः अदे. त्याचा पुत्र यम व कन्या यपौदीक्छ 
आहेत. 1 

¢ हे विश्वाच्या देवतांनो, तुम्ही दिव्य धामी वास करता, तुम्ही अमृता पुत्र 
आहा. तुम्ही आभवे म्हणणे एेकवि. इहेरोक व परलोक या च्ातील संबंध अनादि 
का्रापाभून जोडछेा आहे व मतर वागी व्याला दिव्यत्रज देते." 

" विधात्थाने कैलेले नियम अवाधित आहत. त्थानृसार देव ह अजर व अमर 
आहेत व माणसे मद्यं आहेत. देव मृत्यु पकषत करतील कधी ? तर मग अमरधामे 
माणसांच्या काय कामाची ? त्यांना मत्यंलोकच प्रिय वाटतो व यमराज त्ांच्या 
जीवनाचे हरण करीत नाही." 

विवस्वान ऋषींच्या या शब्दात सनातन निथमाचे दशंन अहे, तरयम 
यजमान होऊन स्वतःशीच पुण्यलोक व नरकृलोकाच्याग तीचे वंन करीत भे. 


“ यमराज मूलवै निथमन करतो. तो स्वतः पितृलोकात्त वासर करतो. मृलपूनंतर 


जीवाटम्पाला वेगवेगढ्ठी गती प्राप्त होते. ती यभी दिव्य दृष्टीने पाहाते व आषं 
वाणीत ती व्यक्त करते." 


“ मरण पावल्यानंतर जीवात्मा पितृषद प्राप्त करतो. सवं पितर एकाच. 


किक्राणी वाप करीत नाहीत. भृत्युलोकात जी माणसे भक्तिपूर्वकं जीवन जगतात 
ती मरणानंतर सोमोकात जातात व सोमरसाचे सेवन करतात. ज्यांनी विविध 


चेद बोखिला अनंत / २९द 


च्म 


#। 


भकारे कायं केली ती माणसे देव लोक प्रप्त करून पेता, व देवांच्यासह राहुन 
चृतपान करतात. जी माणसे ज्ञान -विज्ञानाला अनुसरून विविध विद्या वकला 
सपादन करतात ती ब्रह्मलोकात जातात आणि अयुं व अंगिरा वगैरे पूरवंजांच्या 
बरोबर भिष्टान्नचि सेवन करतात. शैत्यं लोकात कमं, भक्तिः वज्ञान या 
साधनांच्या योगाने जीवात्मे या विविघ पण्यलोकात जातात. 

“जे मध्यं मानव ब्रत, तपादि आचरणानि जीवनाला विदोष दृढ माणि 
सुब्द्ध करतात वै ज्यांनी जीवनात आगढ्धी स।घना केलेली असते व्या माणसांच्या 
जीवात्म्यास भनंत सुख शांति लाभते. ' 

“्याचभ्रमाणे जे शूर वीर योद्धे राष्टरहितासाठी स्वतःचे बलिदान देतात व 
जे दानवीर परोपकारासाढी आपी काया चंदनाप्रमाणे क्षिजवतात त्याच्या 
जीवत्म्याला सुख शांती लाभते. " 

“ हे यमराज, मत्य्‌ लोकात कितीतरी परोपकारी संत सज्जन आहेत. ऋत व 
सदाचाराला अनुसरून त्यांनी आपले जीवन पत्त्र केले आहे. समृद्ध केले भह, 
निष्कपट राहून सारे जीवनच यज्ञरुप कंठे आहे, ती माणसे पितृलोक प्राप्त क्न 
घेतात. त्याना तुमच्यात मिसदून घ्या. ' 

“हे यमराज, मृत्युलोकात कित्येक कवि आणि मनीषी, ज्ञानीजनही 
आहेत. त्यांनी जोवनाच्या विविध अनुभवातून नवनवीन दर्शने प्राप्त केली आहेत, 
त्यांची दिव्य वाणी अनेकाना जीवन ददंन घडवंतते, मागं दशंन करते, ते कवि व 
ऋषि पितृखोकौ आक्ञे कौ त्यांना पितृपद देऊन स्वतःच्या धामात तुम्ही सामावून 
ध्यावे." 


७ यमराजाज्ञी संवाद : 

यमराज व यमी पितृपदी पोचकेल्यांना वेगवेगक्री गति देतात, पितृलोक, 
चास करणाव्या यमराजाने दशंन करण्यासाठी कमार नावाचा एक ऋषि पितृलोकी 
जाऊन पौचला,. त्याने यमाला आपला गुर मानते म्हणून त्याला ` यामायन म्हटले 
जाते. नचिकेता या नावाने तो प्रसिद्ध आहे. 

त्याच्या पित्याचे नाव वाजश्रवा. त्याच्या आज्ञेनुसार कुमार नचिकेताने 
पितृल्योकाचे दशंन करून दिव्य ज्ञान मिक्रवले. त्याच्या आष बाणीतरुन अपूर्व 
मदन प्राप्त होते. # 

“ वृक्षवेलींनी सुशोभित .उपवनात पौचल्यावर पथिकाच्या श्चमांचा परिहार 
होतो तसेच हे यमराजाचे विघ्राम स्थान संतिदायक आहे. वैवस्वत यम येये अन्य 
देवांसह सुखाने वास करतो. 


२९७ / वेद बोक्टा अनंत 


माक्षा पिता प्रजेचा स्वामी आहे. यमलोकी अनेक पितर वास करतात 
व्याच्यासह म रहावे अशी त्याची इच्छा आहे. 

पुरातन पितराच्या सहवैसात मी रहावे अश्ली माङ्या पित्याची इच्छा होती. 
व्यामागे त्यांची मति अघम प्रकारचीच होती. कारण त्यांना मल्ला मत्सर वाट्‌ 
लागला होता, द्षामूे कामनाही दूषित होतात, मला आपतल्यापासून कायमचे 
दुर करण्यासाठी त्यांनी तशी आज्ञा के. मी जिवंत असूनही त्यांनी मला यमलोकी 
पाठवक्ञे, यावन त्यांच्या मनात किती संताप होता ह स्पष्ट्व दिसते, परंतु 
त्यांची आज्ञा मान्य करून मत्युलोकात जायचा नि्णंय मी चेतला.* 

याप्रमाणे कुमार नचिकेता दृढ मनोसंकत्प करून पित्याच्या वल्न निघाला ` 
व यमलोकात यमराजाजवन्छ जाऊन पोचला, 

मृत्यु लोकातील तो ऋषिकुमार स्वभावतः निर्भय होता. त्याला मृत्युचे 
रहस्य जाणून वेण्याची जिज्ञासा होती, मरणानंतर आत्म्याची गति काय तेत्याला 
जाणून ध्यावयाचे होति. वैवस्वत यमाकडून आत्मविद्या भिकरवण्याची इच्छा त्याच्या 
मनात होती. सवंसाक्षी यमाने त्याची जिज्ञासा ओढखी. पण ती खरी आहे की 
खोटी त्याची कसोटीही द्याने केटी, त्याला अनेक प्रलोभने दाखवली, पण कुमार 
रेसंभरही चलित आला नाही. 

ज्याला खरोखरीच भूक लागली आहे, त्याला सोन्याची काय किमत ? 
त्याला अन्नच हवे. तहान लागी कौ धन-संपत्ति नाही, पण पाण्याचा घोटच ती शांत 
करू शकतो. त्याचभ्रमाणे आत्मविचेची जिज्ञासा कोठल्याच प्रोभनाने शमत' 
नाही. त्याला मात्र जत्मज्ञानच संतोष देऊ शक्ते. 

ऋषिकुमाराल। भूलवण्यासाठी यमराज म्हणाला, 

“कुमार तु माक्याकडे आलास, मौ प्रसन्न क्ञालो आहे. माश्षयासाठी देवाचा 
कारागिर जो त्वष्टा, त्याने एक नवा रथ बनवला आहे, सामान्य राहून तो 
वेगढ्राच आहे. रथाला चाके असतात. पण या रथाला एकी चक्र नाही. तरीहां 
त्याची गति अबाधित असून अत्यंत त्वरेने तो सर्वत्र संचार करतो. मास्या मना- 
प्रमाणे ही रचना त्याने केङी आहे. हा रथ म्हणजे मनोरथच म्हण ना. याच्या 
योगाने सवं इच्छा सफठ होतील." 

यमराजं रथाचे वर्णेन का करीत आहेत हेच कुमाराखा समजेना. त्या 
व्यातं स्वारस्य नन्दते. यमलोकात भाल्यापासुन दुसरी कोठलीच इच्छा त्याच्या 
मनात उरी नन्ती, यमराज त्याला समजावीत होते. 


वेद बोला अनंत / २९८. 


*अरे कुमार, हा रथ म्हणजे तुके मनच आदे. त्याच्या योगान तर तु येधवर 
येऊन पोचलास. पृथ्वीवर जे ज्ञानीजन आहेत, त्यांनी बुद्धीच्या वढ्ठावर यमलोक 
म्हणजे काय ते जाणून घेतले आहे. पण तु मोठेच धाडस करून स्वतःच येये येऊन 
पोचलास. आता तु मृत्युरोकात परत जा. तुह्या पित्याचे सांत्वन करवमी 
सांभितलेल्या रहस्याविषयी त्याला सांगून तौ तुद्यावर प्रसन्न होल असे कर." 

नचिकेता व यमराज हे गुरु व किष्य भेटावे तसे भेट आहेत. त्यांच्यामध्ये 
जी प्रदनोत्तरे क्षाली त्याची नोद कुम।राने घेतो आहे. कविच्या मनात स्फुरलेल्या 
काग्यासारखा हा संवाद आदि. इहलोक, परछोक व अ।वागमन या विषयीचे प्रदन 
श्यात आहेत 

५अरे, या कुमाराला यमराजाकडे जाण्याचे सुचवले तरी कोणी ? ज्याच्या 
योगाने हा कुमार यमलोकात जाऊन पोचला व यमराजाला भेटून मृत्युलोकात 
परत आका तौ रथ आदह तरी कसा ? कुमाराने यमराजाकडून कोठ्ले रहस्य जाणून 
चेतक्ञे असावे ? यमलोकातून परत भाणणारे असे कोठ्ले ज्ञान त्याला प्राप्त क्षे 
असावे. 

अश) प्रकारचे प्रन मूता वा अज्ञानामृके निर्माण क्षे? कीत्या मागे 
ज्ञान मिकछवण्याची जिज्ञासा आहे ? काही भूमिका आहे ? पित्याने मत्सर करून 
पूत्राला यमलोकी धाडे असे तर तो पित्याचा दोष आहे. यमराजाला ्रटत्यावर 
प्र्ोभर्नाना वश ज्ञाला तर तो कुमाराचा दोष म्हणावा लागेल. यमराजाने 
कमाराचा अनादर केला तर त्याना दोषी समजावे लागेल. पण तसे काहीच नाही. 
ही सारी घटना ज्ञानातरी भूमिका दृढ करणष्यासादीच घडलेली आहे. 


हे कुमार, तरु यमराजाकडे जा.' या पित्याच्या जदिकामागे ज्ञान मिढववे 
अशी प्रेरणा जागृत करण्याचा हेतु होता. त्याचप्रमाणे यमराजाने कुमाराला त्याच्या 
सवं शंकाचे समाधान करून पित्याकडे परत पाठवले. यमराजाच्या कृपेने पित्याने 
भ्ेमपूर्वेक त्याचे स्वागत केरे हे यमाचे अनु दानच होते. ध 

मुरुकुलात् राहून विद्रा भिढ्वणारा विचयार्थी विद्या पराप्त करून पित्याच्या 
घरी परततो तष्टा विद्या व कला यांच्या तेजाने तो तठ्पत असतो. प्याचप्रमाणे 
कमार नचिकेता यमराजाकडून जीवना रहस्य प्राप्त करून पित्याच्या धरी 
परतला. 

यमलोक हे पुण्यशाली जनाना आनंद दायक असे विश्रामधाभ आहे. पापी 
माणसाना त्याची भिती वाटते. पण ज्ञानी जनांना भिण्याचे कादीच कारण नाही. 
याविषयी नचिकेता म्हणततो, 


२९९८ वेद्‌ षोलिटा अनंत 


" पृण्यशाली देवांच्या मा वनेतून ज्याचौ रचना आली असे हे स्यान आटे. 
येथे भानंद विनोदास्राठी दुदुभी नाद होत असतो. व गोड शब्दात मधुर स्तुति 


गाने चालले असतात. * 
कुमार नचिकेता सदेह यमलोकी जाऊन यमाकडून ज्ञान मिठवृन मृत्युलोकी 


परतला आहे. त्याने जीवन व मृत्यु यचि उत्तम ज्ञान भिकछवकते आहे, 


८ शद्धांजलि : 

त्या ऋषीचे नाव बृहदुकथ. जत्मज्ञनी वामदेवांच्या कुलाला त्यांनी भूषवले 
होते. इंदराचा महिमा जाणून घेता घेता त्यांना रहस्य उल्गडक होते. 

"हे इद्र, मी तुमच्या महत्तेवे कौतंन करतो. पूवज व इतर अनेक ऋषि 
तुमचा महिमा जाण्‌ शकले नाहीत. तुमची नावे वं कामे अनेक आदैत. एक गोष्ट 
मात्र नक्की की तुमचा कोणी शत्रू नाही. व तुम्ही कोणाडी युद्धही केलेले नाही. ` 
पूवंकालीन ऋषीनी तुमच्या पराक्रमांची व युद्धाची वेने केटी बहैत प्रणतौ 
मायिक आहेत. रूपकात्मक आहेत, ती काही वास्तविक घटना नाही. 

आकाशातौल सूर्याा ज्योति देणारे तुम्ही आहा. पंचमहाभूते तुम्हीच 
निमोाण केली. चौदा लोक, सात पदार्थ, तेवीस देव, पर॑चजन हे सारे विभाग तुम्हीच 
पाडले. देश माणि कालानृसार होणारौ परिवतंने, ऋतु घमं व माणसाचि स्वभाव 
तुम्हीच षडवले, 

हि र, इतर लोक पाह शकत नसले, जाणत नसे तरी आकाशातील 
विराट शरीरापासून सर्वाचौ उत्पत्ति ज्ञाटी आहे. आका हे तुमचेच गृप्त नाव 
आहि व व्याप्रमाणेच तुमचे गृण व कर्मे आहेत. 

याप्रमाणे इदराची कीति गाता गाता त्या ऋषौंनौ दर्शन, विवेक ज्ञान मिठवले 
होते. जीवन व्यवहारातील गहन गुंतागंत सोडवण्यासाठी ऋषींच्या विवेकज्ञानाच 
साह्य होई. 

त्यांना एक पृश्र होता, त्याचे नाव वाजि, व्याच्या मातेने स्वतः तहान-भूक 
सहन करून अन्नरसाने या पृत्राचे पोषण केले होते. स्वतः दुःख सहन कर्न त्याला 
वाढवले होते. त्याचप्रमाणे पित्याने कष्ट सहन कलन त्याला विद्या दिखी होती. 
मातापित्याचे हे जीवनच होते. आपला पुत्र दीर्घायुषी व्हावा, त्याने कुर गोत्र 
व संतान परंपरेचे रक्षण करावे अशी त्यांची भावना होती. 

पण त्यांच्या साव्या इच्छा मनातच राहिल्या व पुत्र मरण पावला. तोडवा 
घास कादून वाढवछरा पोटचा मोका असा गेला म्हणून माता आक्रोश क्न रद्‌ 


वेद्‌ बोला अनेत / ३०० 


गी. पित्यालाही दुःख, लोक संताप होतच होता. पण त्यांच्या मनात विचार 
आला. “है अते का ज्ञाते ? कंसे क्षारे ? पित्याच्या आधी पृत्राने जावे-ै 
घदलेच कसे ? " 

त्यांची विवेकबृद्धौ सचेत क्ञाली. आपला उपाय चालत नसेल तेथे शोक 
करण्यात अथं नाही. मन कठीण करून त्यांनी पूत्राचे शव उचलके. त्याला अग्ति- 
दाह दिला व श्रद्धपूर्वक अंजलि देताना ते म्हणाले, 

“ अरे माल्या प्रिय पुत्रा, तुल्या शरी रातील अग्निचा अंश महानलात मिसनून 
जवो. शरीरातील प्राणवायु भंतरिक्षातील वायुमंडढात सामावून जावो व शरीरा- 
तोल चैतन्य आकाशातील दित्य पुरुषाच्या ठायी विलीन होवो. सूर्मंडलात 
चसणारा आदित्य पुष हा देवां चाही परम पिता आहे, तुक्षा प्रिय आध्मा त्याच्या 
खायी विलीन होऊन तुचे परम कल्याण होवो असेच मी इच्छतो. 

“ह भ्रियपृत्र वाजि, ुञ््या शरीराचा स्थूल भाग पृथ्वीच्या योगाने घडलेला 
आहे. तरी ते शरीर पृध्वीसह एकरूप होवो. तुश्षया कोठल्याही अंशाचे पतन न 
होवो. विद्वेदेव व आकाशात तकपणारा सूयं तुज प्राणज्योति धारण करण्यास 
सिद्ध आहे त्यांच्यात्त तु मिसदून जा. त्या योगाने तुला सुख शांति काभो. व 
आमची मनेही शांत होवोत. 

हि वाजि, अन्नव रसातील पोषक तत्व “वाजी ' तुक््या शरीरात होते 
स्यामुेच तर हृष्टपुष्ट हतास. आग्नि, सूर्यं, वायु या देवांचे चैतन्य तुक्ष्यात खेत 
होते. त्यामृकरे तु सूंदर होतास. 

हे प्रिय पूत्र, ज्या वाणीच्या प्रेरणेने मी तृ्षे गृण गातो आहे त्या मूल वाणीत 
तक्षी वाणी विराम पावो. तूला प्रेरणा देणान्या आकाशा तुञ्ञे मन एक रूप 
होवो. जीवन धारणा करणन्या सनातन सत्य धमचि तु पालन केले आहेस त्या 
धमत तुक्षा धमं भिसलून जावो. इंद्रादि प्रेरक देवता व आकाशातील मादित्य 
्याच्याश्ली त्‌ एकरूपो. 7 

हे पुत्र आपल्या पूर्वजां नीं आपले तेजस्वी अंश देवरूपा विलीन केले व ते 
स्वतःच देवरूप क्षल. त्याचप्रमाणे तृही देव हो. 

आपल्या ्रियपुत्राला या प्रमाणे श्रद्धाजलति देताना वृहदुकथ ऋषि त्याच्या 
जीवात्म्याका चैतन्य स्वरुप जादित्याशी एकश्प व्हावे अशी प्रेरणा देत आहेत. नदौ 
ओलांडण्यासाठी यात्रिक सूंदर नावेचा उपयोग करतात व व्यवहारी माणसे 
संसारातील संकटातुन पार पडण्यासाठ विविध साषने वापरतात त्याच प्रमाणे हा 
पिता पुत्राच्या जीवात्याला चिरशांती लाभावी बल्ला साधनाचा निर्देश करीत 
आहि. बृहदुक्थ ऋषीनी श्रद्धापूर्णं शद्वानी आपल्या प्रिय पृन्राचे अंश्ञ व चैतन्य इद 
वरे देवता व आदित्य मंडलातील चैतन्य पुरुषात वि्ीनं केले. 


३०१८ वेद्‌ बोढा अनत 


खरोखर प्रिय व्यक्तीच्या मृत्युने व्यथित होजन माणसे शोक करतात. परंतु 
विवेकीजन त्यांच्या जीवात्म्याच्या सुख शांतीचा व कल्याणाचा विचार करतात. 


९ मृत्यला आन्हान : 

असमाती इक्ष्वाकु वंशातील राजा होता. बेवु, सूवंधु, श्रुतवंधु व विप्रव॑ू 
हे त्या राज्याचे पुरोहित होते. अगत्स्य मुनीची वहीण गोपा ही त्या चौधांची माता 
म्हणून त्यांना गोपायन म्हणत. 

राजाने एक महायाग करण्याचे ठरवरे. पृरोहिताना घेऊन तो खांडव वनात 
गेला. यज्ञाची साधने व सामूप्री जमवण्याचौ सुत्वात ज्ञाटी. अरण्यात बसणान्या 
ऋषिमूनीना यज्ञाची आमंव्रणे दिली. 

अरण्यात सुरही रहात होते. किलात व अकरि नावाचे त्याचे पुरोहित 
होते. त्यांनी आपल्या मायावी विद्येच्या योगाने राजाला वश करून घेतले. व त्या 
दोघांच्या सांगण्याप्रमाणे यज्ञ करण्यास राजा सिद्ध ज्ञाला. गोपायन माव्रत्या 
मायने प्रभावित क्षालि नाहीत. 

असुरांच्या मायावौ जादुमूके राजा पराधीन टोऊन गेला होता. त्यांच्याच 
डोढर्ानी तो जणू पहात होता, त्याने आपल्या चारी परोहितांचा अपमान कर्ने . 
त्यांना हाकून दिले. भपुरांची पृरोहितपदी स्थापन। केली. व यज्ञाला प्रारंभ केला. 

चारी गोपायन बंधू खांडववन सोडून निघून जाऊ लागले. पण अरण्यवासी 
ऋषीनी त्यांना अडवले. असुरांचा त्रास नाहीसा करण्यासाठी त्यांनी उपाय 
विचारला. गोपायनांनौ त्यासाठी यज्ञाचा प्रयोग सुचवला. त्यानुसार ऋषीनी 
यज्ञाला प्रारंभ केला. 

असुर पुरोहिताना हे वर्तमान कठले. राजाचा यज्ञ तसाच अधंवट टकूनते 
ऋषीच्या यज्ञात विघ्न निर्माण करण्यासाठी धाव्ले. ते दोषेही मायावी होते. 
त्यांनी कपोताचे रप घेऊन यज्ञ शेत प्रवेश केला. त्यवे्ठी एकटा सुधू तेथे 
होता. दुसरे भाऊ वनात गेल होते. 

त्या दोन्ही कपोतानी सुंघूवर आक्रमण केले. चोचीच्या व पंलाच्या 
श्रहरांनौ त्याला विद्ध करून तो मूछित पडल्यावरते उदून गेले. थोडा वेश्राने 
तिवे भाऊ परत येऊन पहातात तो य ज्ञाग्नि जवठ स्वध गतप्राण होऊन पडला 
होता. भावाची ती अवस्था पाहून तिचेही गो पायन शोकमग्न क्षा. 

त्यांची माता गोपा हिला है कठल्यावर तिने राजा आसंमतिकडे जाऊन 
त्याच्या कानावर है वर्तमान -घातकले. राजाचा यज्ञ अरघंवट पडला होता, त्यालाही 


वेद्‌ बोलिला अनत । ३०२ 


आसुरांचे कट कदयून चूकले होति. राजाला वेऊन गोपा ऋषीच्या यज्ञशाकेत गेली. 
तेथे सृवंधुचा अचेतन देह पडला होता. ^ 

राजावरोवर बत्रि ऋषि. आले होते. त्यांनी गोपायनांना धीरदिलाव 
सुवंधूस पुनः जिवंत करण्यासाठी प्रेरणा दिली. गोपायन ऋषि होते. रतयानी दिव्य 
मंत्रशक्ति मिक्रवलेली होती. त्यांनी राजानं भारंभलेल्या यज्ञात भाग चेकन 
शकल्याभूक्े अथम इ््राची स्तुति करून त्याची प्राना केली. 

हे देवराज इन्द्र, आम्ही गोपायन, राजाच्या पुरोहितपदी राहुन आगम्हो 
यज्ञमार्गास् अनुसरीत होतो. परंतु आम्हाला त्या मार्गावरून काढून लावल्यामुढे 
आम्ही मागं चुकलो. त्याचे कारण अशरुरांची मायाच. अहि. ते मायाजाल आपण 
दुर करावे. सोमयाग करणाय्या राजाने आमचा पुनः स्वीकार करावा. जो अनि 
यज्ञाचा विस्तार क्न देवांना बोलावून भाणतो तो ञाम्हाला पुनरपि प्राप्त 
व्हावा. या प्रकारे सोमराजानेही आमच्यावर कृपा करावी. ' 

इन्द्र, आग्निवसोम यांची या प्रकारे स्तुति केल्यावर ऋचे मनात 
क्षाले. उद्वेग दर क्ञाला. सुवरंधूच्या अंगावर प्रेमाने हात फिरवून स्यानी आवर्तन 
सुव्ताचा जप करण्यास सुरुवात केकी. त्या योगाने स्यूल शरीर सोडून गेकेल्या 
मनास पुनः बोलवता येते. इन्द्रिय, प्राण व सूक्ष्म श्ञरीर यांच्याबरोवर मनही 
स्थूल शरीरं सोडून परलोक निघून जाति, ते कोठत्या लोकात जाते (ते कठत 
नाही. गोपायन सुवंधुच्या मनाला संबोधून म्हणाले, 

"हे बंधो सुध, आम्हाला सोडून तुक्षे मन दुर निघून गेले आदे. त्याला 
आम्ही परत येण्यासाढी विनवित आहो. आमच्या जव ॒राहित्यास त्याला पुनः 
जीवन प्राप्त होल. आम्ही त्याला बोलावीत आहो. दुर दुर भसकेल्या कोठल्याही 
छोकात ते गेले अक्ले तरी तेथून त्याने परत यावे म्हणून आम्ही पुनः पुन 
स्याला बोलावीत आहो. 

हे वधो, यमराजाचा यम कोक है जीवांवे विश्राम स्थान महि. तुके 
मन त्या लोकी पोचक्ञे अषले तर तेथून आम्ही त्याला प्ररत बोलावीत आहोत, 
त्याचप्रमाणे ते चुोकात अथवा पृथ्वि लोकातीक चार दिशात वा चार विभागात 
विभ्ागकेल्या भू लोकात, समूद्र प्रदेशात, अंतरिक्षातीर किरणात, आकालामध्ये 
सूये, उषा वा जल अथवा गौषधीच्या ठिकाणी ते गेे असेल, दूर परवत शिख रावर 
अथवा वि विव लोकच्या पलिकडे अज्ञात प्रदेशात क्वा भूत वा भावि कालत 
जरी ते गे भसे तरौ असेल तेथून ते परत येवो व तर पुनः सजीवन हो” 

गाढ क्षोपेत विलीन क्षारके मन जागृतावस्थेत यावे, त्याप्रमाणे मूच्छितदशेत 


१०३ / वेद बोलिला अनंत 


पडले मन परत येऊ गकते. परंतु जर मृत्यृच्या तावडीत ते सापडले असल तर 
त्यातून ते मृक्त व्दावे म्हणून ऋषोनी प्रार्थना केली, 

“हे प्रभो, निक्ऋति-मृत्य्‌ सवं नाशक आहे. तथापि तुम्ही रूपाकेली तर 
सुबंधुखा नवजौवन प्राप्त होऊ शकेल. त्याचे प्राण हरण करणारी निनि देवी 
याचै प्राण मृक्त करून दर दूर जावो. आम्ही रिच्या मनात दयाभाव जागवण्या- 
साठी तिची करुणा भाकतो. तिची भेटपुजा करून तिला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न 
करतो आम्ही दिलेल्या भेदी स्वीकारून ती दूर दूर जावो. 

जौवनात रस निमौोण करणान्या सोमराजा, तुम्ही जीवनरसाचे दान देता 
कृपा करून आम्हाला मृत्यूच्या आधीन होऊ देऊ नका. जीवित राहून दीर्घकाल 
सूयेचे ददन करण्याचे भाग्य आम्हाला लाभो व रात्रेदिवस आमच्या शक्तीचे 


हरण करणारी निक्रंति आमच्यापासून दुर राहो. 
ह प्राणदायिनी देवी, या दारीरात मनाची पुनः स्थापना करा. आम्हाला 


दीर्घं जीवन लाभावे म्हणून आमचे आयुष्य वाढवा. आमचे जीवन सूर्याच्या 
प्रकाशाने उजन्रो व भामचे आयुष्य वाढो. 

पृथ्वी या शरीरात नवे प्राण घालून नवजीवन देवो. त्याचप्रमाणे द्यौ-पिता 
व अंतरिक्षातील देव आम्हाला प्राणदान देवोत. राजा सोम या शरीराला नव" 
जीवन देवो. लोकांचे हित ब कल्याण करून मानवांना उत्तम मागं दाखवणारेदेव 


पूषा आम्हाला स्वस्ति आशिर्वाद देवोत. 
याप्रमाणे त्या ऋषीनी मनाला परत बोलावण्यासाठी मन आवतंन सूत्र गाऊन 


शिवाय निक्रति देवीची अनुकपा जागृत दहावी म्हणून तिची स्तुतिही 
केली. ऋषींच्या मंत्रवाणीचा इच्छित परिणाम होत होता, सुवंधृच्या शरीराचे हलन 
चलन बंद होऊन तो गतप्राण क्लारा होता. पण हन्‌ ह त्या शरीरात चैतन्य येईल 


अशी आकशास्पद लक्षणे दिसू लागली. ५ तो 
गोपायन ऋषि व माता गोपा आतुरतेने त्याच्याकडे पाते . त्यांनी 


राजा आसमतिकडे पाहिले. तोही दुःखित क्नाला होता. पुरोहिताच्या मृत्यूला तोच 
निमित्त क्षाला होता. त्याला भापटी चूक उमगली होती. व त्याच्या मनात सद्भाव 
जागा क्षाला होता. ते पाहुन ऋषीनी स्नेदभावाने म्हटले, ' हे राजन्‌, अगम्ही 
ठृश्ष्यावरोबर यज्ञकायं करण्यासाठी या खांडववनात्त येऊन राहिलो. मापण राजे 
आहात. समर्थं हात. आम्ही तुम्दाला वंदन करतो. तुम्दी शव्रंचा नाश करणारे 


असून स्नेहीजनाच्या हितासाठी तत्पर असता. 
“हे देवराज इर, आकाशात तुम्ही सूरयाची स्थापना केलो त्याप्रमाणे आग्हा 


भ्रजाजनांच्या भत्यासाठी तुम्ही राजा आसमतीला शवित चा. 


वेद्‌ षोचिका नंत / ३०४ 


अग्स्यमुनौंचौ वहौण गोपा हिने पण राजाच स्तुति केरो. त्यामूढे राजा 
भ्रसन्न ज्ञाला. त्याच्यावरोवर आलेल्या अत्रीनी यज्ञशादेत प्रदिप्त ज्ञालेल्या अग्नि- 
नारायणाची स्तुति केली. गोपायनानीही आपला सूर त्यात्त भिसकछला त्यामुके 
प्रसन्न होऊन अग्निनारायण प्रगट क्ञाले व म्हणाले, 

“तुम्ही सवं भाग्यज्ञाली आहात. सुबंधू चा जीवात्मा त्याच्या शरीरात पुनः 
आकतेला अहे. यज्ञशठेत मी त्याचे रक्षण केले होते. तुम्ही त्याला वोल्वा. तो 
सजीवन होईल." याप्रमाणे सांगून व ऋषीना शुभ आशीर्वाद देऊन अग्निदेव अदृश्य 
कञाले. सुंधूच्या शरीरावर हात फिरवोत्त गोपायन त्याच्या जीवात्म्याला मावाहन 


करू सागल, 
हे सुधू या वी अग्निदेव हेच तुके जन्मदाते आई वाप आहेत. कारण 


स्यांनी तुशा प्राणाचे रक्षण करून तुला पुनज॑न्म दिला आदे! 

" अनिनक्षालेत तुके शरीर सुरक्षित आहे. त्यात हे जीवत्म्या तु पुनरपि प्रवेश 
कर. कारणते सोडून तृ टूर गेला होतास. पण अग्निने तुला बांधून ठेवले व तुक्च 
आयुष्य वाढवले. मृत्यु तु्ष्यापासून दूर राहो, तुमे जीवन दीघं व मंगल होवो 
पृथ्वी जशी विक्षाल वृक्ष धारण करते तसे अग्निने तुचे प्राण धारण कर्न तुला 


वाचके आहे. 
तू यपराजाच्या वैवस्वत द्ोकात विश्राम पेत होतास तेथून आम्ही तुला 


बोलावून आणले आहे, आता मृत्यु दूर सरला आहे. व तू पृनर्जीवन प्रप्त कर्न 
धेतक्ते आष्ेस, वायू ज्याप्रमाणे स्वंत्र संचार करतो, सूयं जसा सर्वत्र प्रकाशतो, 
गाई जशा इच्छेप्रमाणे दूध देतात त्याप्रमाणे तु परोपकार करीत दीधेकालहे 
नवजीवन भोग. तुञ्ली स्वं पापे नष्ट क्ञाली जेत. 

सुंधूच्या शरीरात मनाने व जीवात्म्याने प्रवेश करताच तो सजीव क्षाला, 
त्याच्या कायेत चैतन्य निर्माण क्षाले. मृखावर प्रसन्नता दिसु ल।गली. ते पाहुन 


ऋषि म्हण्‌ लागले, 
ह सुबधु आम्ही तुस्या अंगावरून हात फिरबीत आलो. आमचे हातही 


भाग्यशालो भेत. तस्या शरीरात प्राणांचा संचार क्षाला म्हणून आम्हाला 
अत्यानंद होतो आहे. एवादी जडीवृषटरी नाकाश धरताच निष्प्राण क्षालेला माणूस 
सजीवन होतो तसा आमच्या स्पशानि तु जिवंत श्षाला आहेस. तुला पाहुन आम्ही 
सवं तुष्ट क्षालो आहोत आमच्यः स्पशनि तुञ्ञे जौवन मंगलकारी होवो. 

गाढ क्षोपलेला माणूस ज्लोपेतून उडावा त्याप्रमाणे सुध उठला. ऋषीना 
प्रणाम क्न माता गोपा र गोपायन बंधूना भेटून तो खूपच प्रसन्न ज्ञाला. 


2; 


३०५ / वेद्‌ बोिछा अनेत 


३३ / नारी त्‌ नारायणी 


(ऋग्बेद्‌ १० वे मडल) 


प्रेम पुत्रवधू 

आदि प्रजापततीचा पुत्र वसुक्र मौढा अद्भूत षि होता. त्याने दैवराज 
इदराला पितुस्यानी मानले होते. इतकेच नाही पण ' आत्माच पत्र या नावाने 
विचारतो ' या भावनेने पिता आणि पुत्र एुकात्मक आहेत या भावदर्शंनातून हि" 
ऋषि निसर्गत रहाणा्या चेतन पुरुषाकडे पहात होतेः 

एक आदि पुष अहे. तो निर्गुण निराक्रार आदे. व्याचा पुत्र सगुण पुष 
भा प्रकृती त्याला पसंत करते. त्याच्या संयोगातून विद्व निर्माण होते. पूरुष 
हा पृत्ररुप असला तर प्रकृति पु्रवधूच क्षाङी की! 

ऋषीना मूलतत्वाचे जे एेक्य जाणवले त्याचवरोवर पुरुष प्रकृतिची विवि 
धता पण त्थानी निरी आद. त्यांनी त्यावर काये रचल्ली आहेत, 

"ह मू पुरष इन्द्र, तुच सर्वात आधी प्रगट ्ाठेका पुरुष अगुन तुच हौ 
पृथ्वी निर्माण केली आहेस. विविध प्रकारच्या जीवसृष्टीचा विस्तार करणारा 
पुरातन पुरुष तूच अस. तु्याहुन पर-श्रे्ठ कोणी नाही. ` 

हे इन्र, तु कारणरूप असून श्रकृति तुस्या ठायौ लीन जाली आहे.तु 
सगृण रुप धारण केकेस तेव्हा तुला वे प्रकृतीचा संयोग ्ञाला- प्रकृति अंध बसून 
जड आहे. चेतन पुरुषान तिला पंत केली कौ तिने व्याला पसंत केले कोण 
जाणे! 

कामना करणान्या पुरुषाला वश होणारी नारी म्हणजे लरोखरी कोण 
असावी बरे ? खरे पहाता ती कल्याणमयी आहि. स्वयंवरात जिने पतीला पसंत 
करून वरे आहे व त्याला मित्र, सहचर केले आहे ती कल्याणी च असते. 


येद्‌ धोिलाभनेत / २०६ 


इनदर म्हणा कवा प्रजापति म्हणा तो चृष्टोचा निर्माता आदे. पितता आहे. 
` त्याने सात ऋषि, धाठ मुनी, नऊ भृगू, दहा अंगिरा वगैरे निर्माण केले. त्यात 
चसिष्ठ, विश्वामित्र, वालखिल्य, कपिल आदि मृख्य होते. 
हि अंतरात्मन, तूच ददर आहेस. तुच आदित्य आहेस. सुष्टीतील क्षाडाक्षाडावर 
चनावनातन तुङ्षीच विविध रुषे दुष्टीस पडतात. प्रकृति चेतनासह जीवनाचा 
भारम करते." 
ऋषि वसुक्र याप्रमाणे पुरुष ब प्रकृति यांचे दलन करून जीवनात आनंदाचा 
ओोध घेतात. आत्म्याचे एक्य त्यांच्या हृदयात नांदते आहे व ते जीवनाला यज्ञरुप 
मानणारे आहेत. जात्म पुरुषाचे यजन करणे हे त्याच्या दृष्टीने जीवन आहे. 
ऋषि विदयेच्या योगाने आत्मज्ञानी क्ले होते. त्यांना जीवनाचा प्रत्यक्ष 
अनुभव घ्यायचा होता, त्यांना घनुरूप प्रेम पल्नीही त्परभकी व त्यांनी सुखाने 
संसार केला 
ऋषीच्या अंगणात कामधेनू वांषलेली होती. यांच्या घरात कामघेतू- 
सारखीच गृहिणी होती आणि कंडात तक्ीच सवं कामना पूरणं करणारी वाणी 
चाप्त करीत होती. धनसाधन समृद्ध क्ञालेत्या वसुक ऋषीना आपण सोमयाग 
करावा भदी इच्छा क्षाली. उंच पर्वत शिखरावखून सोमवल्ली आणली. यजमान 
च त्यांची पत्नी दोघांनी विधीपूवंक सोमरस तयार करून चमस प्रे भरली व 
पवमान सोमाचे पान करण्यासाठी एकेका देवाचे आवाहन करून त्यांना आसने 
देऊन स्थानापन्न केले. सोमयागाची मुख्य देवता इद्र आहे. सोमरस निधू लागला, 
पवमान पवित्र ्टोऊन पात्रे भरू लागली की आवाहन करताच इन्द्र त्वरेने प्या 
ठिकाणी जाऊन पचतो व द्रे देव त्याच्या मागून येतात. 
परंतु या काण इतर सवं देव उपस्थित ले. इंद्रच आला नाही. यजमान 
सोमरस देण्यास उठत तेष्दा पत्नीने मधुर वाणीने विचारक, ‹ स्वामीताथ, सारे 
देव आके आहेत ना ?" 
“होय देवी, आपण विद्वेदेवांना आवाहन केले व॒ सवं देव त्याप्रमाणे 
उपस्थित क्षाले आहेत. " 
^ पण महाराज, देवराज इन्द्र॒ कोठे आहेत ? आपण त्यांना, बोलावले 
नब्हते काय ?' ः 
“देव इन्द्र म्हणजे माक्षा पिता. पिता व पुत्रं याच्यत भेदनाही, मी 
उपस्थित आहे तेन्दा इनद्राची उपस्थिति असल्यासारखीच आहे. ' 


३०७ / वेद वोलिला अनंतः 


हे खरे असले तरी आपले तात म्हणजे माज्ञे उवशुर ना? मीडन्दर 
म्हणून काय आपले पुजन करू ?* 
हं. ही गोष्टही विचार करण्यासारखी आहे. आत्मीय भावने मला पिता 
पुत्र एकच आहेत भरसे वाटे व मौ पित्याला आमंत्रण दिके नाही. 

“ पण स्वामीनाथ, तसे पाहिले तर आत्मीयभावाने हे इतर विदवेदेवही 
वेगे थोडेच आहेत ? आत्म्याचेच यजन करायचे असेल तर कोठत्याच देवाला 
आवाहन करण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या घरी सोमयाग केला आहे. इतर 
देव आके आहेत आणि मान्चे श्वशुर, आपले तातच उपस्थित नाहीत. तर यागाचौ 
शोभाती काय?" 

“ देवी, मी चूको. पण आता काय करायचे ? सारे देव तर आलेले आहेत. 
आता शेवटी देवराजाला बोलवायचे म्हटले तर तीही चूकच होणार नाही का?" 

“ पिता पुत्राला क्षमा केल्याशिवाय क्रा राहील ? मान्ने वर निरिचत 
येलील. सोमपान करून प्रसन्न होऊन जातील. आपण त्यांना आवाहन तर करा , 

ऋषषीनी आवाहन करताच देवराज तेथे जाऊन पोचले व प्रसन्न होअन 
गोड शब्दात म्हणाले, म 

“पुत्र वसुक, आणि प्रेमढ स्नृषे, सोमयाग मला विज्ञेष प्रिय आहे. माल्या 
पुत्रान सोमयाग करावा आणि माक्षीच उपस्थिति नाही हे कसे होईल ? परंतु 
मला तुमची परीक्षा करायची होती. मी येयेच होतो. तुमचा संवाद एेकून मी 
प्रसन्न आलो. तुमचा सोमयाग सफल होवो. 

ऋषिपत्नीने प्रमादरः पूरवंक देवराजाचे आतिथ्य करून त्याला सोमरस अर्पण 
केला. व्या उभयताना शुभाशिर्वाद देऊन इन्द्राने निरोप घेतल।. 


२ जुगान्याची पत्नी : 

“अरे पहा पहा. माञ्या हातात खेजणारे हे फासे कसे. चमकत आहेत, 
व्यांना स्वतःला डके नसे तरी भलभल्या, डोकस माणसांना आंच करण्याचे 
सामथ्यं या फाशांच्या दिकाणी आहे म्हणून तर फार्ाना “ अक्ष ' असे म्हणतात. 
स्याना स्वतःला हात नसके तरी मास्या हातानीते खकतात वतेफेक्ले की 
भलभल्याचे हात ते असून नसल्यासारखे करून टाकतात. विरोधकाना हार देण्यात 
त्याच्यासारखे कोणी नाही. 

या फाशातच माज्ञा विजय अहे. भरे हो! तो दवाचा राजा इद्र आहे, 
त्या्ा सोम केवढा प्रिय आहे. कारण काय माहिती आहे ? सोम चमकतो. मान्न 


नेद्‌ बोलिला अनंत / ३०८ 


फासेही सोमाारखेच चमकणारे, चकचकीत अहित. त्याचं व सोमाचे जन्मस्थान 
पण मुंजवान पवंतावरच आहे. सोमामूदढे देव प्रसन्न होतात. माक्षा देव है मा्ञ 
अक्ष आणि त्याना पाहुन प्रसन्न होणारा मीही देव. इद नाचतो, तजी इ्रिये 


नाचतात्त ! 
जुगार खेणारा तो जुगारी धद क्षाला होता. हातात सेढणान्या त्यां 


फाशाकडे पहात तो मनासारखे डाव टाकीत होता व विजय मदाने धद होऊन 
स्या फार्शाचा,महिमा गात होता. 

“अरे जुगारी माणसा ! फाशावर तुजे येवदे प्रम ? तुक्य पल्नीला देखील 
त्याच्यामुे विरला ? तुस्या कुट्‌ विवांना विसरलास ? लोक ल्ाजही सोडलीस! 
तुला काहीच कसे वाटत नाही ?' 

त्याच्या, हित्ितक मित्राने त्याला विचारले. पण त्या मित्रान्नी चेष्टा 
करून तो हसत हसत म्हणाला, 

“ अरे भत्या माणसा, डाव जिकून धन दिले कौ बायको राजी होति. त्यात 
काय मोठे ? तिचा माक्यावर रागही नाही आणि मी जुगारी आहे याची तिला 
काही लाजही वाटत नाही अरे तिचे पाठवढ आहे म्हणून तर मौ डाव जिकतो. 
मी हरलो तरते मात्र तिला आवडणार नाही हं! 

“अरे वेडधा, शाव हरल्यावर तुक्षौ दशा काय होल, वुश्ठा माहिती भहे १ 
तुक्षी पत्नी कदाचित्‌ काही म्हणणार नाही. पण तिची आई तुला दोष देऊ 
लागेल वु नंतर पलीही तुक्लौ निदा करू लागेल आाणि मग हे फासेही तुला असे 
सुखद वाटेनासे होतील." 

“मी तसे मानत नाही. डाव जिकलो कौ जी साथ देते ती पत्नी मौ हरलो 
की साथ देरदनाशी होर ? डाव हरलोच तर मी माज्ञे सारे धन पेजेला लावीन- 
अरे बायकोला देखी पणाला लावत्ताना मला काही संकोच वाटणार नाही- 
जीवन, हरो तरी चेल. पण हे फास मी सोडणार नाही. तेच मक्षे दैवत 
आहेत." 
५ जुगारी जिकतो तेव्हा सारेजण त्याला साथ देतात्त. पण तो ह रागला 
की एक एक जणं दूर जाऊ लागतो. जुगार हरला, कजं क्षाले, राजसेवकः येऊन 
त्याला परकडून नेऊ लागे की त्याला सोडवण्यासाठौ कोणीही पुढे येत नाही. 
सवं भाप्त संबंधी अशावेठी मागे सरतात. फार काय पण भाऊ, बाप देलील 


संबंध ठेवौनासे होतात. 
अशा जुगा्याचरी पत्नी रडून कल्पा करू लागते. तिचे सवसव लृटले गेले 


तरी जुगान्यास त्याचे काहौीच वाटत्त नाही. फासे सेठणे तो सोडङ्च शकत नाही. 


३०९ ( वेद भोलिखा अनंत 


तो पटाची पूजा करून फालांनाच हात जोडीत रहातो. भलभल्यांचा गर्वं उतरतो. 
अभिमान जातो पण जुगाराची सवय सुटत नाही. 

याप्रमाणे जुगारी हरा, त्याची अशी दुर्दशा ज्ञालौ, त्याच्या पतनीच्या अंगावर 
लक्तरे लोबून तिची दशा भिकारणीसारखौ क्षाटी. इतर स्रीया नटून सनून 
समोखन जाताना पाहून त्याला संताप वेऊ लागला पडचाक्ताप होऊ लागला 
अश्ला अवस्थेत ऋषि व्याला उपदेश करतात, 

“अरे बाबा, फा्शानी जुगार चखेठणे तु सोडून दे. जमीन नांगरून शती कर, 
त्याम्‌ तन सुधारेल. साधन व धन प्राप्त होईल, ्राप्ती थोडी लाली तरी त्यात 
आनंद मानन रहा. त्यामूकरे तुा संतोष मिढेल. मन शांत होईल. तुस्या स्वीवर 
रडण्याचा प्रसंग येणार नाही. तुक््या दारी गायी येतील व सदैव तढ्पणारा सूयं 
तुश्या भाग्योदयाला साह्य करील." हे अक्षसूक्त गाणारे ऋषि अहित. कवष एेलृष, 
माता इलूषाचा हा पुत्र मंत्दरष्टा ऋषि आहे. जुगाव्य।च्या बायकोची दशा पाहून 
वाटलेल्या अनुकंपेतून हे सूक्त निर्माण क्षारे. जुगात्याला व्यसनमृक्त करून त्यांनी, 
शेतीच्या ध्यास लावले व त्याचे कल्याण केले. 


द कायाकल्य : 

घौषा राजकुमारी होती. तिचा पिता कक्ठिवान मंत्दरष्टा राजि होता, 
वाढत्या चंद्रकलेप्रमाणे घोषा दिवस मासानी मोठी होत होती. राजभवनात ती 
वाढली व तिने यौवनात प्रवेश केला. त्या अवस्थेत तिचे मन चंचल होऊन नवे 
नवे मनोरथ रचू लागले. पण मनाली तनाचा सुमेक मात्र नव्हता. 

चोषेच्या शरीरावर कोडाचा एक डाग होता. तोही दिवसेदिवस वाढत 
चालला, कायेचा तो कलंक दूर व्हावा म्हणून अनेक ओषधोपचार केले, परंतु ते 
सारे निष्फठ़ ठरले. डाग वादतच गेले क घोषा कुरुप क्चाली. 

घोषा गृणी होती. मुर भाषिणी होती. मनेक विद्या व कला तिला अवशत 
होत्या. विनयन त्या अधिकच शोभत होत्या. पण त्या सर्वाहुन बलषत्तर असा हां 
एक दोष तिच्या सुखा आड येत होता. तिच्याशी लम्न करण्यासही कोणी तयार 
ज्ञाले नाही. 

धोषेने आपल्या मनाची तयारी केटी होती. लहानपणीच तिने भापल्या 
आजोवांना, ऋषि . दीषंतमाना पाहिले होते. त्यांच्या अंगाखां्यावर ती खेली 
होती. त्यांची दृष्टी गेली तरी त्यानी जीवनाचा विकास रोधा नव्हता. ते तिने 

` प्रत्यक्ष पाहिलेले होते. 


वेदे बोलिखा अर्नव / ६१० 


तिच्या आजोबोनी हसत खेत आयष्य पुरे करून जगाचा निरोप षेतला 
पित्याच्या शरीरावर वृदधत्वाच्या खृणा दिसू लागल्या. मृलावर राज्याचा भार 
सोपव्रून राजा कक्षीवानाने वानप्रस्थाश्रमं स्वीकारला- घोषा पण॒ पित्यासह 
भाश्रमात राहु लागली. 

तिच्याविषयौ पित्याला पूं अनूकंप। होती. तिला उणे वाटावि भसे वाणौत 
िवा व्तंनात काही येऊ नये म्हणून ते सावधान रहात. राजर्षी स्वतः अदिवनीः 
करमाराची स्तुति करून आपल्या तनामनाचे आरोग्य उत्तम प्रकारे सांभाकले होते 
भद्रीत तापन सोने शुध होते, त्याप्रमाणे तपाचरणाने त्यांची काया कांचनासारखी 
्षाली होती. 

घोषेचे शरीर बेडौल व वृद्धही दिसू लागले. तिला पहाताच मुलातव्रााना 
तर तिची भितीच वषे, मृग व त्यांची शावके तिव्यापासून दर पून जात, 
निसगंही जण्‌ तिचा तिरस्कार करू लागला, तिची स्थिती असह्य होती. ती 
एकदी पडली होती, ती कुमारी होती, ब्रह्मवादिनी होती, पित्याने ` उत्तम विच 
दिली होती. मनात दिव्य मंत्र घोरत होते, तरीही ही दक्षा सहन होना. तिन 
दिष्य मंत्र वाणीने देवाचे वेद्य जे अरिवनीकृमार त्याची स्तुति करण्यास सुरुवात 
केली, 
“हे अशविनीकुमारांनो, तुम्ही दोधे रथावर आरुढ होऊन यजमाना 
आमंत्रण स्वीकारून त्याच्याकडे त्वरेने जाञन पचता व त्यांच्या कामना परिपूणं 
कराता. हे भत्या देवानो तुमचा वेक तरी कषा जातो ? रात्रंदिवस, पक्षमा. 
ऋतु भाणि बं या कालक्रमणेतून पसार होताना मला असह्य वेदना होत महेत. _ 

हे कूपान्‌ देवानो, माश्यावर कृपा करा. माज्ञी वाणी मधुर असो. मक्त 
सारे मनोरथ पूरणं होवोत. माश्या कार्याति सफलता मिलूनं मक्षे जीवन धन्य 
होवो. 

भगवन्‌ आपण अनेकजणांच्यावर अनेकपरीनी उपकार केलेले आहेत, वृद 
कवि च्यवन भारगवाना तुम्ही नवजीवन दिके. विदपरेला लोखंडी पाय दिले. पुर- 
भित्राची कल्या कमय हिला विमदासारखा पति दिला. अत्रि ऋषीन) बंधमुक्त 
केले. वध्रिमतीलां प्रसुतिवेदनातून सोडविके. कत्साला तुम्ही विजय मिढवृून 
दिला. अशौ आणखीही किती तरी परोपकाराची कमे तुम्ही की आहेत. 

घोषेन केली हौ स्तुति एकून अदिवनीकरमार प्रसन्न ज्ञा. ते तिच्या 
समीप प्रगट कञाले व तिच्या रोगजजंर कायेवरून हलूवारपणे हात फिरवून ते 
म्हणाले, 


३११८ वेद बोखिला अनत 


“हे पत्री, तू जामचे स्मरण का वरे केलंस ? तुनलो मनो्वाछना काय आह ? 

आपली अपग, वेडौर रोगिष्ट ज्ञालेछी काया तिने त्या देवाच्या पायावर 
छोटून दिली व ती हात जोडून त्यांना म्हणाली, 

है कृपावंत देवानो, अपंग, परतितांचे तुम्ही उद्धारक आहात. तुम्हाला 
शरण गेणान्या अनाथांचे नाथ आदहात. नेत्रहीन, निवंलांना तुम्ही ताखून नेता, 
मी अभागिनी अगदी एकाकी आहे. मला कोणी बाधव नाही. स्नेही वा सखी 
नाही. जीवनात कोणाचांही आधार नाही. मौ तुम्हाला शरण आले आहे. तुम्हीच 
काय तो मज्ञा आधार आहात.' 

^ कुमारी तुन्ी इच्छा काय आहे ते आम्हाला सांग." 

‹ भगवन्‌, आपण दोषे देवाचे भीषग्‌वर आहात. कुश कारागिर मोडका 
रथही पूर्ववत्‌ करतो त्याप्रमाणे तुम्हरी च्यवनाच जीर्णं काया निरामय केली 

"होती. कायाकल्प कन त्यांना नवजीवन दिले होति. माया जीणंशीर्णं कायेवरही 

कृपा करून ती निरोगी करा. ' ‡ 

“है कुमारी तुज्ञे जीवन नि मंल असून तुजञी भावनाही दध आहे. तू उत्तम 
प्रकारे तप कन कायेलाही वद्रवकते आहेस. या सर्वाच्या योगाने तुया कायेचा 
निदिचतच कलप होईल. साप कात टाकतो त्याप्रमाणे ही जजर काया टाबूनतू 
तेजस्वी ब रोगमुक्रत शरीर प्राप्त करून घेशील. 

‹ कृपावंत देवानो, कायेचा कल्प क्षाला, ती निरोगी कवाली तरी पुढे काय ? 
जीवन प्राप्त ज्ञाले तरी त्याचे साफल्य कसे होईल ? 0 

“है सुभगे, तुजे भाग्य उज्वल आहे, अर्जुन नावाचा उत्तम लक्षणी पूरुष 
स्वतःच तुला शोधीत येई व तुका पुत्र मं्रष्टा सुहस्त्य या नावाने प्रयात 
होल. अशाभ्रकारे तुशा जीवनाचे सार्थक होईल. ' 

या प्रमाणे धोषेला निरोगी असे नवजीत्रन प्राप्त क्षाले. योग्यं काढी 
ऋषि अर्जुनावरोबर तिचा विवाह क्ञाला. राजपि कुक्षिवानालाही धन्य न्ष प्रालं 
व घोषा आणि अर्जुन यांच्या मंगल सहजीवनाचा आरंभ लाला 


४ वीर पृत्राची कामना : 

ती अभर क्त्या होली. तिचे नाव होते विकरंठा. विदवकमौ प्रजापती 
तिला पत्नी म्हणून पसंत केले. त्यांच्या धिवाहाने सुर व सुर कुले जोडकी गेली 
हें पाहून ऋषि प्रसन्न ्ञाले. 


वेद्‌ बोलिला अनत । ३१२ 


त्या ऋ्षीमध्ये सप्तग्‌ नावाचे ऋषि प्रजापती मित्र होते. विकुंठा. त्याचे 
खूप अगत्याने आतिथ्य करी व आदराने त्यांना मान देई. एकदा ऋषि व प्रजा- 
पति गोष्टी करीत असता विका विनयाने म्हणाली, ˆ भगवन, माक्षा एक 
मनोदय आहे." ५ 

“सांग ना तुङ्गी मनीषा तरी एक्‌ दे. ' प्रजापति उत्साहाने म्हणाले, “हे 
आपके ऋषिवर त पूणं करण्याचा मागंही दाखवतील. ' 

त्या दोषाचेही मनोगत जाणून सप्तगु म्हणाले, 

“ कुम्हा दोर्षाच्या मीलनाने सर्वानाच मोठ समाघ्वान जाले माहे. विकुंडेची 
कामना पण जगाला कल्याणकारी होईल अशीच असेल. ' 

ऋषिवर, खरे. पहाता सुर आणि अमुर हे एकाच प्रजापतीचे पूत. परंतु 
गुणव स्वभाव वेगे असल्यामूद्े त्यांचे जीवनमागं बदले. त्या उभयतांना 
मागेदर्शन करु शकेल व सर्वाचे कल्याण करील असा प्रतापी वीरपुत्र माश््या पोटी 
जन्माला यावा अशी माज्गी इच्छा आहे. ' 

^ तुक्षी कामना उच्च प्रकारची व उत्तम आहे. पण त्यासाठी तशीच उत्तम, 
साधनाही हवी. दीर्घकाल तप व व्रत करुन काया शृद्ध करावी लागेल. 

८ ऋषिवर, अपण सांगा ते कठोर ब्रत मी निष्ठापूवंक करीन. " 

विकुठेला कायेची आंतरबाह्य शुद्धी व्हावी म्हणून चाद्रायण ब्रत करण्यास 
सांगितले वं योग्य ते मनोभाव जागृत व्हावे म्हणून तिला इन्द्रस्तुति एेकवली,. 

“हे इन्द्र, आम्ही ऋषिगण तुक्षी स्तुति करीत आहो. देवही आद सपूर्वक 
तुमचा मान ठेवतात व असुरही वुम्हाला नमन करतात. तुम्ही सवं लोकांची 
संकटे दुर करता. तुमचौ यशलोकीति सप्तसागरांच्याही पल्िकडे जाऊन पोचली 
आहे व सवं प्रकारचे लोक तुम्हाला मनोभावे मानतात. 

मी, अंगिरा गोत्राचा ऋषि सप्तगू सवं देवांच्यात श्रेष्ठ व ऋषीना पूज्यं 
इदराला वंदन करतो. तो आमची इच्छा पूर्णं करो. त्याच्या छृपेने आम्हाला उत्तम 
प्रजा व साधने प्राप्त होवोत. ' 

दषं तपाने पितर क्षाटेल्या विङठेने इन्द्राच प्रतिमा आपल्या हदाति 
स्थापन केली होती. इनद्राचे रूप, गुण, नाम, आकार तिच्या ध्यानी मनी वसे 
होते. इनद्रासार्खा पुत्र पोटी यावा या सुंदर भावनेने ती विज्ञेषच शुदधक्षाली 
होती. तिच्या तपस्येने संतुष्ट होऊन इन्द्र तिच्या पृ प्रगट क्षारा. 

“ माते विकर, मी प्रसन्न ज्ञारो अहि. तुमची काय इच्छा असे ती सांगा, ' 
तो म्हणाला. % 


३१३ वेद बोलिका अनंत 


“ भगवन्‌ इन्र, तु अंतयौ मी आहेस. माच्या मनातील इच्छा तु जाणतोस. 
तुक्या प्रतिमेन माज्ञे मन चित्त हरण केके गहे. तुच्यासारखा शूर वीर, पराक्रमौ, 
प्राज्ञ व परोपकारी पुत्र मला व्हावा हेच माज्ञे मागणे आहे. ' 

^ तथास्तु. ' म्हणून इन्द्रराजाने निरोप घेतला. विकुठेने आपले षेतलेले त्रत 
पूणं केले. ऋषींनी तिला शुभालिर्वाद दिले, पति प्रजापतीने आदराने तिचे स्वागत 
केले. 


इनदर स्वतःसारखा पुरुष शोध लागला. देव सुंदर होते, बुद्धिमान व गुणी 
होते. पण ते त्याच्यासारखे पराक्रमी नन्दते. संग्रामात ते टिकत नब्दते. असुर 
पराक्रमी होते पण परोपकारी नन्हे. गंवर्वं सुंदर, परोपकारी आणि पराक्रमीही 
होते. पण गुणी नब्हते. इन्द प्रतयेकाची स्वतःशी ुलना करून पहात होता. पण 
प्रतिमा, प व गणाचा समन्वय कोठेच मिना  रोवटी इन्द्राने स्वतःच दिकरंडेच्या 
पोटी जन्म घ्यावा असे ठरवले 

आपला पुत्र दोऊन अवतरछेत्या इन््राला प्रजापतीने आनंदाने व प्रेमाने 
स्वीकारले. आपल्या इष्टदेव इन्द्राच वाष्प पाहून ऋषींनी हर्पभराने त्याचे 
गुण गान केले. विकुठेच्या पोटी आला म्हणून वक्रं इन्द्र या नावाने तो पुढे 
प्रख्यात क्नाला. मातेच्या इच्छेप्रमाणे वैकुंठ इन्द्राचीच हुबेहुव प्रतिमा असावी 
तसा... स्वतः इन्द्र होता. त्याचवरोवर त्याच्यात एक विज्ेष गुणही या 
या अवतारामूढे निर्माण क्षाला. वैकुंठ इद्राने ऋषि होऊन मंत्र दशंनही केले 
व्याच्या तोडून ते दिव्य मंत्र बाहेर पडले. 

“मी स्वतःच इद्र आहे. मी कवी कोणापुढे मस्तक नमवले नाही. मी संग्राम 
करतो तेष्हा पराक्रम करून शत्रूचा पणं पराजय करतो. दोन्ही कटून दोन शत्रू 
येवोत वा तीन एकत्र होऊन चालून येवोत, माया केसालाही त्यामूकढे धक्का लागत 
नाही. लेतकरी कापणी क्षा पीक श्ओोडतात त्या प्रमाणे मी शत्रुना ज्ञोडपून 
काठतो. 

“जी माणसे यज्ञासारखी परदिताची कामे करीत नाहीत त्यांचा मी पराजय 
करतो. मी शवु-विजेता आहे. घनसाधनांचा स्वामी मादे. सात शतरुची नगरे मी 
शरुीला भिठ्वली. नव्याण्णव किले तोडून मोदन सात नदयांचे प्रवाह मुक्त केले" 
माज्ञे पराक्रम सवंच जाणून आटेत." 

पराक्रमी पूत्राच्े शब्द एेकून मातेला हषं होई. पित्याला मोढाच गौरव 
वाटे. ऋषि सम्तगूं आनंदभराने आपल्या इष्ट देवाचे त्याच्या ठिकाणी दशन करीत. 
त्या वैकुंठ इदराने या प्रमाणे सुर-असुर यचि एकछत्रौ साम्राज्य स्थापन करन 
मातेचौ मनोकामना पूर्णं केली. 


वेद्‌ बोलिला अनेत । २१४ 


५ करग्नाच्या माडवत : 


सूर्यां ही विवस्वान सूर्याची पृत्री. तिचा विवाह राजा सोमाशी क्षालाः 
लाडकी कन्या क्षरोक्यातून डोकावृन येणान्या व्हाातील उटून दिसणान्यां वर 
राजाकडे डोरे भरून पहात होती. ती स्वतः ऋषि होती. आपल्या मनोभावांचे 
आणि लग्नोत्सवाचे वणंन तिने काव्यात केले आहे. 


ध्हाडाबरोवर आपल्या घरी येणान्या सौमराजाची तौ स्तुति करते. तिचे 
माता पिता दारी आलेल्या जावयाचे पूजन करून स्वागत करतात, विवाहासाढौ 
विवि प्रकारची सावन सामुग्री व वस्त्रे प्रावरणे, अलंकार वगेरे आणले आहेत, 
ते सारे कन्येला देण्यासाठी जमवले आहे. नवपरिणितांची पाठवणी करण्यासाठी 
दिष्य रथ सिद्ध कला आहे. नवन्या मुलाबरोवर त्याचा सखाही आहे. वन्हाडही 
आहे. रथ स्पर्धा ज्ञाली. त्यात वराने विजय प्राप्त केला आहे. कन्येने त्याचे विषी 
पूर्वंक स्वागत केले. त्यानंतर तिच्या माता पिर््यानी कन्यादान केरे, विवाह यज्ञाला 
प्रारंभ क्षाला. अग्नि प्रदक्षिणा, पराणी प्रहण, सप्तपदी हे विधी क्ञातल्यावर वडील 
व आप्त संवंधीयान प्रणाम कर्न, त्यांचे शुभािरवाद वेऊन कन्या वरासहं त्याच्या 
घरी गेली. त्या धरी जाताच तिला ओवाढून तिचे मोठधा मानाने स्वागत केले. 
या विवाह विधीचे मूलमंत्र गाणारौ ऋषि सूर्या आहे. ते मंत्र याप्रमाणे आहेत. , 

“ खरोखर सत्याच्या आधारे पृथ्वी व सूर्याच्या माघाराने आकाड टिकून 
रहाते. ऋत-सरकछ नीतिमूठे देवांचे दंवत टिकते, त्याचप्रमाणे .वरराजा सोम 
आकाशात शोभत आहेत. त्यांच्यामृच्छे आदित्य देवांना बढ प्राप्त होते. सोम 
राजामृठे पृथ्वीची मर्हत्ता वाढली असून आकाशात नक्षत्राच्या मेठाव्यात ते 
विराजमान शाकले आहेत. 


मांडवाच्या महद्वारी आल्या वरराजाच्या स्वागतासाठी कन्या सजली. 
अदि. तिच्यासाठी अनुदानाची साधनसामुग्रौ जतन कंकेी आहे. दास-दासी सारी. 
तयारी करण्यात गृतक्ते आहेत. तिला भेट देण्याशाठी एक पलंग शंगारला आहे 
नत्रांजन तयार केले आहे. घरणी व भाकाशाचे पेटारे भरले आहेत. ते सारे वैभव 
चेऊन सूयो सोमराजाकडे निघाली आहे. + ५ 

प्रजापति सूयं आपली कन्या सोमराजाला देत आहेत. देव॒ गण त्याचे" 
वन्हाडी आहेत. आदिवनी कुमार करव होऊन कगनमंडपात आके आहेत, 
स्येन सोमराजाला स्वतःच्या मनाने पसंत केर आह. म्हणून आजं तिचे मनोरथं 
या विवाहमंगलामूरे पणं होत आहेत. (^ 


३१५ / वेद बोछेला अततः 


सयौ व सोम यांची पाठवणी ज्या दिव्य रर्थातुन होत आहे, तो रथ म्हेणज' 
वस्तृतः सूयेचा मनोरथच आहे. त्या दिव्य राला शंगारताना त्यावर चयुोकाचे 
आच्छादन घातले. तेजस्वी सूयं व चंद्र अदवर्पाने त्याला जोडले. ऋचाव मंगल 
साम गीत गाणारी व सवं कामना पूर्णं करणारी कामधेनू गाय होऊन णाली. 
आकाशाच्या विस्तीणं पटावर कोठल्याही प्रकारचा अडथल्रा न येता तो रथ उत्तम 
गतीने चालू लागला. 

वान्याचे पंल असावे तसे दोन श्रोत्र त्या रथाला जोडले होते वप्राणदहे 
त्या रथाची चाके जोडणारी धरी होऊन राहि होते. अशा त्या मनोभय रथात 
बसून सूर्या सोमाला भेटण्यासाठो निघाली. 

"है देवानो, प्रजापति पित्याने रचरेत्या विशाल दिव्य रथात बसून वर 
राजा सोम व नववधू सूर्यां गृहस्थाश्चमाच्या मागंवर प्रयाण करीत आहेत. त्या 
दोघाना तुम्ही सर्वजण साह्य करा. त्याच्या मागतीक सवं विघ्ने दर होवोत. नव 
परिणित पतिपत्नीला घेञन वर्हाड निरोप पेल तेव्हा अयंमा, भग वगैरे देव 
त्यांचे रक्षण करोत, त्यांचे सहजीवन सुखी होवो." 

सविता नारायण हा सर्वाचा पिता आहे. त्यांच्याच प्रेरणेने वरण सवं 
प्राणिमाघ्राना मायापाशाने बांधतो. त्या पाशातून मुक्त क्ञाल्यावर गहस्याश्नम 
स्वीकारावा म्हणून कन्येचा संबंध तो पतीशी जोडून देत आहे व कन्येचे पितृकुलं 
सोडवृून तिला पति कुंलाकडे पाठवृून देत माह. 

“ह नववधू, गृहस्य धमचि पालक पूषादेव तुक्षा हात ध्न तुला रथमध्ये 
बसवीत आहेत; अदिवनीकुमार त्याचे सारथ्य करून तुला पतिगृही पोचरवीत आहेत 
त्या घरी पतीच्या स्वभ।वाशी मिक्ते वेडन तू गृहकृत्ये करण्यास प्रारंम कर. 

“हे कुल्वधू, या पतिकूलाची स्वामिनौ होऊन तु प्रजाजनानी समृ हो. 
या गृहस्थाश्रमातील कर्तव्ये तु सावधान राहून पूणं कर. पतीचौ सहचरी होकन 
जीवन वार्ता विनोदात, आनंदाने व्यतीत कर." 

“ह नवविवाहित बर- वधू गृहस्थाश्चमाच्या मार्गावर प्रयाणं करीत आहेत. 
त्यांच्या मार्गात विघ्ने आणणारे शत्रु दुर होवोत. व त्यांचे जीबनक्रम सर्पणे 
चालोत.' 

“हे स्नेही जनांनो व भआप्तांनो तुम्ही सवं आपल्या वरी येणाव्या यानव 
ववृते दशंन करा. तुम्हा सवचि मंगल करण्यासाठी ती येथे येत आहे. तुम्ही तिला 
चिर सौभाग्य लाभावे म्हणून शुभ आज्ीर्वाद चा. व मग निरोप च्या 


बेद्‌ बोलला यंनत । ३१६ 


जीवन मागोवर पावके टाकताना नववधूचा मनोदय काय आहे ते वणन 
करताना ऋषि सूर्या लग्न मंडपातील अखंड मांगत्याचौ भावना व्यक्त करते. ती! 
म्हणते, 

“ माता पित्यांनी कन्यादान केले. अग्नि प्रज्वलित करून वर राजान विवाह 
हीम केला. कन्येने त्यात आहृत्ति देऊन लाजाहोम केला. अग्नि साक्षीने वराने 
वधूच्या उजव्या हाताचे ग्रहण करून तिचा स्वकार केला. एकमेकांच्या हातात 
हात घालून जीवन मा्गीवर पुढे जाण्याची भावना म्हणजे पाणी-ग्रहण कलन वर 
राजा संकल्प करतो, 

“ हे वधू, आपल्या भाग्याचे चांगल्या प्रकारे रक्षण व्हावे, अखंड सौभाग्य 
भपल्याला प्राप्त व्हावे या भावनेने मौ तुका हात हाती घेत आहे. आपण एक- 
मेकाच्या निकट राहून वृद्ावस्थेपर्यंतच्या मयदा उत्तम रीतीने पाट्‌ या, भापण 
दोषे मिद्लून गृहस्थाश्रमाची जीवन ब्रते चांगल्या प्रकारे पालन करू या. त्यासाटीच 
भग, अर्यमा, पूषा, सविता वगैरे देवतानी भिढून आपला संयोग घडवून भाणला 
आहे. 

हे वधू, जीवनात मंगल कायें करण्याची प्रेरणा मला तृश्याकडून भिठत 
राहो. माक्या कुलाची वृद्धि व्हावी म्हणून तू या घरात प्रवेश करीत आहेस. आपण 
एकमेकांच्या सहवासात पेये सुखाने राहू. 

हे वधू, या लोकात मला तक्षा सहवास लाभो. आपला कवीही वियोग 
होऊ नये. या घरात पुत्र, पौत्र व प्रजाजनाच्या समवेत अपण सुखाने दीरधंकाठ 
जीवन व्यतित करू. 

हे ` नववधू, तुश्ष्या डोठचातून सतत प्ेमदृष्टीच भरलेली राहो. मादक 
विषाराला तेथे प्रवेश नसो, वुक्षी वृद्धि पति व परिवाराचे आरोग्य वाढवणारी 
असो. परतिला आपघातजनक वाटणारे असे तुह्याकदून काहीही वड्‌ नये. तुच्या 
पोटी वीर संतति जन्म घेवो. नेहमी परोपकार करण्याची इच्छा तुक्य मनात 
असौ. ' 

गृहस्थाश्रमात प्रवेश करताना पुरुषाच्या मनातील ही मंगल कामना माहे. 
त्यातच त्याने कंलेली प्रतिज्ाही आहे व तिचे पालन करण्यासाठी त्याने पत्नीचा 
सहकार मागितला आहे. मंगल विवाहविधी पूणं ज्ञाल्यावर रग्न मंडपात सुवासिनी 
स्री नवदंपतीला आशीवाद देते. 

षि सूर्या ख्रीचा गौरव वाढवणारौ जह. माता पिता व पितृगृहीवे 
सनेहौसंवंधौ सोडून पतिकुलात प्रवेश्ञ करणान्या नारीचा त्याग घरदार सोडन 


३१७ / वेद बोलिला अनंत 


वनोत जाण़ोव्या शुरुषाहून रेसभरही उणा नाही. ती आपले सारे जीवनच पतिह 
कलाल षहाते. व्याविषयी सूर्या म्हणत, 

“ल्ली ही धराची राणी आहे. स्वामीनी आहे सासु, सासरे, दीर, नणंदा' 
सर्वानी तिचा मानपूवंक स्वीकार करावा. सर्वं देवांनी तिचे आयुष्य मंगलमय 
करावे. जौवनमार्गावर जोडीने पावके टाकणात्या दंपतीचे हृदय एकरूप होवो, 
की वनात सहचर्याची भावना सतत वाढत राहो. 


६ स्श्रोचौ प्रेरणा: 
2: , उवंशी ही अप्सरा होती. आदिनारायणाच्या ‹ उर "पासून-~म्हणजे माडीतुन 
ती निर्माण ज्ञाली होती. ती अत्यंत गुणानुरागी व देवसेची शोभा असत्याभ्रमाणे 
होती. 

पुरवा हा माणूल होता. इला व बुध यांचा तो पृत्र. तो चंदरवंशी राजा 
होता, व्याला रूपाचे फार आकषंण होते. 

9 पृथ्वीवरी हा मानव राजा व स्वर्गातील अप्सरा याची भेट अकस्मातिच 
अंतरिक्ञात ज्ञाली. त्यांना एकमेकावदृल ओोढ वाद्‌ लागली आणि त्थांच्यात संवादं 
क्षाला. ध 

“ देवी, तुके लावण्य, कांति, चरणांचौ गति व नयनाचां विलास यांनी मी 
आकपषित क्षालो आहे. ' ‰ 1 
६ “जरा धीर धरावा राजन्‌, तुम्ही'मानव आहात. मी अम्सरा जहे. तुमचे 
गुण्‌, शील, स्वभाव, सदाचार पाहून मलाही तुमच्याविषयी ओढ वाद्‌ लागली, 
परंतु स्वर्गात तो माक्षा अपराध समजला गेला. * 

“ स्रेच ? पण हे कसे मानता ईल ?' 

" नरवीर, ती सारी घटना अशी घडली. ' उवंशीं मंद स्वराने सांग्‌ कागली, 

`} "एकदा इन्द्र सभेत नारदमूनी आले व त्यांनी तुमच्यः गुर्णात्रीः -ृप प्रशंसा 

केरी. ती एकून मला तुमच्याविषयौ आकषंण वाट्‌ लागे." 

~ एक्‌ दिव्य भप्सरा-याप्रमाणे मानवाक्डे माकर्षित व्हावी हे मितरव वण 
याना आवड्छे नाही. क्रुद्ध होऊन त्यांनी मला च्चाप दिला. "देव छोक्न सोडून तू 
मृत्यूलोकात चाङती हो. अमानुषी राहून तू मानवात्रा सहचार्‌ भिढ्रवरील 
म्हणून मी मृत्यूलोकात अचे जाहे 

~ - पृश्वीलोकावरूउरवंशी प्रतिष्ठानुराचा राजा पुरुरवा धची राणी वे त्याची 
भ्ररणानू्तौ होऊन राहू लागी. तिच्या सहवास्ामुे राजाला नवी नवी कामे सुच 


बेद्र बिला रन॑त /.३१८ 


16 


च्ागली. पराक्रम करावासा वाद्‌ लागला. शकरूच्यावर जय मिद्छवून तो परत 
फिरू लागला, 


गंधव लोकातून येताना उवंशीने आपल्या काही सख्या वरोवर भाणल्या 
होत्या त्याचवरोबर ती दोन कोररेही घेऊन आली होती. त्यांच्यावर तिचे प्राणा- 
पलिकडे प्रेम होते. ती कोकरे हिमराशीप्रमाणे शुभ्र व रेशमासारखी मऊ होती. 
तनिने ती राजाकडे संभाकरण्यासाठी सोपवली होती. 

उवंशी गेली आणि देवसभा तिच्यावाचून फिक्की वाट्‌ लागली, देवराज 
उदास ज्ञाला, त्याची प्रणाच नाहीशौ क्ञाली होती, ते पाहून गंधर्वानी तिला परत 
देवलोकी आणण्पासादी युवति शोधून कादली. 

मध्यरात्री शयनागारात उवंशी ज्लोषली होती. शेजारी परवा क्षोपला 
होता. बाजूना ती दोन कोकरे होती. गवं आत शिरला आणि त्याने एक कोकरू 
उचल्लेते बे बँ ओरड्‌ लागले. त्याच्या अवाजाने उवंशी जागी क्षाली व एक 
कोकरू नाही असे पाहून ती रागे म्हणाली, 

“ माजञे लेकर कोणी नेले ? शेजारी ज्ञोपठेा हा पुरुष इतका निर्माल्य माहे 
की त्याला माज्ञे रक्षण करता येत नाही ? त्याला ञ्ल आहि तरी काय? 

पुरुरब्याने डोरे उघडले. जांभई देऊन कूस बदलली व तो परत क्षोपून 
गा. गंधवनि ते पादे व प्ररत आते येऊन दुसरे कोकरूही उचलून नेल. प्राणच 
जावे तशा आकांताने उवंशी ओरदू लागली तेब्हा कोठे पुरूरवा उठला आणि 
तलवार वेऊन कोकरांचा शोध करण्यासाठी बाहेर पडला. तेवढ्यात गंधवानि 
आपल्या विदयेने वीज कडादून चमकावी असे केले. विजेच्या प्रकाशात पुरुरव्याची 
नग्न काया दृष्टीस पडताच उर्वशी विजेत सामावून गेी व गंधर्व नगरीत जाऊन 


पौचली. निराश क्षालेल पुरवा परत फिरला, त्याला सारे राजभवन शृन्य वाद्‌ 
लागले, 


“ उर्वशी, माश्या प्रेरणामूति- तु कोठे गेलीष ?' म्हणून राजा व्याकू 
होऊन सं रावं रा शोधीत फिरू लागला. वि रहव्यथेने तो तहान भूकही विसरलाव 
वन उपवनातून भटक्‌ लागला. 

असाच भटकत तो कुरकेवरातीर विदवयोजन सरोवरापय॑त जाऊन पोचला, 
कमलोनी पूर्णं अशा त्या सरोवरात हंस व हंसिनी विहार करीत होत्या. त्यातील 
एका हंसिनीला पहन तो चकित ज्ञाला. त्याने आपल्या सहच रीला त्या रूपातही 
गोढलले. त्या सवं हंसिनी राजाला पाहून रञ्जित क्षाल्याप्रमाणे कमक दलांच्या 
आड जाऊन कूजन करू लागल्या. जण प्रेमठ श्दानी व्या त्याला बोलावीतच 


होत्या. 


३१९ / वेद वोखिटा अनत 


सरोवराच्या पाण्यात पाय सोडून राजा काठावर बस्षला. त्याच्या दृष्टीत 
भरेम होते. मनात आदर होता. वाणीत गोडवा होता. तो उवंशौला बोलावून 


म्हणाला, 
"है श्रिये, क्षणभर थाव. है कठोर स्व्रीये मला तु्याशी चार शब्द बोलून 


घेऊ दे. कालपरय॑त आपण एकमेकांशी सुख संवाद करीत होतो. तुला वाईट वाटेल 
असेही मी काही केलेले नाही. किती तरी दिवस आपण सुखाने राहिलो ! " 

हंसिनी रूपातल्या उवंशीने राजाला आदरपूरवंक उत्तर दिले. 

“ राजन्‌, याप्रमाणे माक्याशी वोलत राहून काहीच लाम होणार नाही. उषा 
पहाता पहाता नाहीशी व्टावी त्याप्रमाणे मी तक््या पासून कितीतरी दुर जाऊन 
पोचले अहे. वायुचे गाठोडे वांधणे शक्य नाही त्याप्रमाणे मला बाधणेही अशक्य 
आहे. माज्ञी आशा सोडून तु घरी जा व सुलाने काल क्रमणा कर.” 

"प्रिये, तुहि काय सांगते आदिस ? तुस्या प्रेरणेने प्रेरित होऊन मी युद्ध 
केली भाणि विजयी क्ञारो. तृश्ष्या सहचर्याने किती तरी परोपकाराची कामे मी 
कोली, तुके सहकायं नसते तर त्यातील काहीच क्षाले नसते. 

राज। उरवश्षीचे गुण वणन करीत होता, तिच्यासारखी स्वर्गीय सुंदरी त्याला 
प्राप्तक्षाली होती. तरी तो विलासीवा प्रमादी ज्ञाला नव्हता, त्याचे कारणही 
उर्वशौच होती. रणांगणावरही ती त्याच्या पाठी राही. यज्ञयागात ती पुढाकार 
घेई. त्याच्या घरी स्वर्गातही अप्राप्य भसे भोजन व॒सुखसोयी तिला मिढाल्या 
याचा तिला कवीव विस्र पडला नन्ता. राजा करीत असलेले मापकते गुणगान 
एेक्ून ती संकोचक्ली व उषेला संबोधन कर्न म्हणाली, 

“अग उषे, नित्य नवे पदार्थं करून मी स्वतः पतीला वादून व्याला संतुष्ट 
करीत असे. भोजनगृहात मी किती मिष्टान्न भोजने केली, शयनगृहात किती सुख 
भोगले त्याची काही गणनाच नाही. 

शयनगृहाचे नाव येताच तिचा संकोच जरा द्र काला. स्वगीतदी दुलंभ 
असे सुख राजाने तिला दिले होते. त्याचे स्मरण कलन ती म्हणाली, 

“है राजा, तू मला तीन तीनदा दिलेली सुखसाधने मौ विसरछे नाही. तु 
क्रिती प्रयासाने माया सुखसोयी संभारत्या होत्यास. तु केवढा उत्साही आहेस. 
तरी आता भसा निराज्च का वरे होतोस ?" 

तिचे ते गोड शन्द एेकून राजाला एक जुना प्रसंग आठ्वला, 

१ प्रिये तृ स्वगतून मृत्यू कोकात आक्तीष तेन्ा तुश्या सख्याही तुस्यावरोबर 
माल्या होत्या. त्याची नावेही कशी गोड होती. श्रेणि, सुम्नजापि, हेदेचक्षु आणि 


वेद्‌ बोखिका मनेत/ ३२० 


प्रथिनो. जौ नावे तसेच त्यांचे गुणहौ होते, मत्ये रोकातील सुखसोयौ व साधने 
स्थाना आवडली व त्यानीही मत्यं मानवाना स्वर्गीय सुख दिले. त्या सख्यांच्यासह्‌ 
विजेच्या चपलतेने तृ माया राजभवनात वावरत होतीस, तेव्हा ते भवन स्वगा- 
सारखेच भासत होते. गोशाठेतीक गाईनी मधुर शब्द करावा तसे माक्षे महालय 
तुमच्या मंजुल शब्दांनी गजवजून जाई. 

“ राजा, पृथ्वीचे पालन करील अशा पुत्राची कामना तृश्च्या मनात होती. 
क्षी सफल होई. पण त्यासाठी एक वर्ष॑भर वाट पहावी लागेल. तरी तू धरी 
परत जा. 

पण राजा अधीर क्षाला होता. 

" उर्व, तुला षेतल्या शिवाय मी परत जाणार नाही. मेलो तरी चालेल. 
दस्त्र जनावररानी मला फाडून खाल्ले तरी मी येथून जाणार नाही." 

“ नाही राजन्‌, अशा प्रकारे अपमृत्युची कामना करू नये. तुम्दी धरणीवर 
देणार नाही. वाच सिह कोणी तुम्हाला खाणारही नाही. तुम्ही घरी परत जा, 

राजा, आम्ही अप्सरा. आम्ही जलपन्या. आम्ही बांधलेल्या रहाणे शक्य 
नाही. भामती मने कठोर असतात. 

“असे नको म्हण्‌ उवंशी. जलामध्ये तुम्हा पव्यांचा जन्म क्षाला. आणि सारे 
अंतरिक्त तुम्ही भान टाकले. देवी, तू वीज अषहेस व मी मेष आहे. तु उषा आस 
त्तर मी सुयं आहे, आपण एकमेकाच्या योगाने पूणं आहोत. 

“ राजा, पुत्र प्राप्तीने मृत्यूवर विजय मिन्वून, पुण्यकार्ये कर्न तु देव 
छोकात ये. तेथे आपले पुनः भिलन होईल, ' 

असे म्हणून सरोवरात क्रीडा करणारी ती हंषी उडून गेली. पुरुरवा आक्रोश 
करीत मृदित होऊन पडला, गंधर्वानी जल क्िषटून त्याला शुद्धीवर भाण्ले. 
दिव्य मंत्र देऊन त्याचा जप करण्यास सांगितले व एका वर्षाचा भवधि देऊन 
भ्रतिष्ठान परास परत पाठवले. 

दिव्य मंत्राचा जप व तप करताना हांहां म्हणता एक वषं परणं क्षालि 
हातात बालक वेऊन उर्वशी व धाढ्ीत अग्नि षेऊन गंघवं त्याच्याकडे येऊन 
पोचले. 

राजकुमार जायु व गृहस्थाची चेतना सचेत ठेवणारा अग्नि घेऊन पुरुरवा 
घरी परतला. योग्य समयी आयुला राज्य देऊन अग्तिचे रक्षण करण्याचे कायं 
सोपवून तो निघाला. गंधर्व त्याची व।ट॒पहातच होते. मानव देह सोडून तो 
गंधव कोकात गेला. व त्याच्या श्रेरणा मूर्तीचा, उव॑शौचा चिरसहवास त्याला 
प्राप्त क्षाला- 


३२१ / वेद्‌ बोलिखा अनत 


७ संकटसमयी साह्य : 

त्या ऋषीचे नाव होते मुद्गल, त्यांची पत्नी ती मुद्गलानी. निर्जन वनात 
ते दोषेच रहात. त्यांनी वन्याच गायी पाढल्या होत्या. गायीवर त्यांचा फार जीव 
होता. संध्याकाद्ठी गायौ वनातुन परतल्या की वासरे दध पीत. देवाना दुधातुपाची 
आहति मिक. पति पत्नी अग्निपूजा करीत. दिवस उजाडताच अग्नि प्रजा करून 
गायीच्या दुधरातुपाची आहनि देत. व ऋषी गायना चरावयास नैत. सकाढ 
संध्याकाढठ दूध काढावे, दुपारी गायौ चाराव्या, व॒गोरज काढरापासून सूर्योदया- 
पंत आश्रमात रट्वि हा त्यांचा क्रम होता. त्या दोधां चे जीवन या प्रमाणे एकरूप 
होऊन गेके होते. गोधनाची समृद्धि उत्तरोत्तर वाढत चालली होती. 

वनात वसणान्या चोरांचे लक्ष त्यांच्या पुष्ट गोधनावर होते. रात्री अग्नि 
त्यांचे रक्षण करतो व दुपारी ते वनात असतात हे त्यांनी हिरून ठेवते. वनात 
ऋषी होति तेथून चरत चरत गरायी दूर गेल्या, ती संधौ साधून व्यांनी 
ऋषींना' हात पाय बांधून एका खड्डधात लोटले व गायीनाते हाकून षेऊन 
गे. ऋषि कसेवसे बंधनातुन स्वतःला षौडवृन घेऊन घायाछ् व निराश क्नालेले 
असे एकटेच आश्रमात जाऊन पोचले, 

अद्याप सूर्यं कटल। नव्हता. अशा भवे्ीच त्यांना परत येताना पाहून 
मूद्गलानी वावतच सामोरी गे. ऋषि कत्पांत करीत सारे सांग्‌ लागले, 

ऋषि पत्नीति हात धरून त्याना अंगणात नैले. खाली बसवके. गार पाणी 
पाजके व गोड शब्दांनी आद रान सात्वन केले. 

" देवी, चोरानी आपल्या गायी नेत्या. आता काय करायचे ?" 

“ऋषिवर, त्यात येवढे निरा्ष होण्यासारखे काय आहे ? आपण त्याचा 
माग काद. 

“पण आपला कसला टिकाव लागणार त्यांच्यपुधे ? आपले बलिष्ठ असे 
बलही त्यानी ने. हा एक महातारा बेल तेवढा घरी बांधलेला होता, तो उरला 
आहे ! त्या एकटचाच्या जोरावर आपण काय करणार ? ` 

" तोही कामाला येईल आणि ज्या िछ्ारा त्याला बाघे आहे, त्याचाही 
उपयोग होईल ' 

हः ते तर जुनाट मुद्गर ! त्याचा कषला उपयोग? त्यालाकायतु 
गाडचाला जोडणार ? आणि ते गाड़ हाकणार कोण ?" 


* ऋषिवर संकटाच्या वेठी असे हरलात तर कसे होईल ? ज्याच्या मनात 


वेद बोला अनेत / ६२२ 


उत्साह आहे त्याला देवाचे साह्य लभते. तुम्ही स्थात बसा. मौ रथ हाकीन. 
तुम्ही माजञे रथी. मी तुमची सारथी आणि हाच बापला "रथ. ' 

मृदगालानीचे हे धीराचे व उत्साहाचे शब्द एेकून ऋषीनाही साहस करण्यास 
जोर चढला. त्यांनी म्हातारा बेल गाडचाला जुंपला ,दुम्न्या. बाजल तो जुना 
खिक्रा बांघला. मुद्गलानीने लगाम हाती षेत्तले. ऋषीनी त्यावर चदून मंत्राचा 


उच्चार केला. 5 
“हे मृद्गला, या मोडक्या तोडक्या, असहाय अश्ना “रथाला ' देवराज 


छदराचे साह्य लाभो. हे पुरहत देवराज इद्र, चोर आमच्या गायीना जेथे घेऊन गेले 
असतील तेभेतू हारने. 

मृद्गलानी रथाचे सारथ्य करीत होती. तो * रथ ' वान्याच्या वेगाने घाव, 
लागला. दून तो गाडा अशा वेगाने अःपत्या दिशेन येतत असलेला पाहुन चोर 
आङ्चयं चकित ज्ञाले व जागच्या जागी ' खि्ून गेल्यासारखे होऊन एकमेकाना, 
विचारू लागले, 

“अरे हां रथ की गाडे ? म्हातारा वैल जोडलेला आहे आणि दुसन्या बाजूला 
त्तर जुनाट 'लाक्‌डच दिसते आहे. पण त्याला हा वेग, ही शक्ति कोषून भिल्ली. ? 
आणि ही स्त्री गाडा हाकते आहे ?' ) ५६1 

चोर दिसताच त्या दोधांचा उत्साह आणखीनच वाढला. त्यांनी त्याना 
भाव्हान देऊन आपल्या गायी रोखून वरल्या. त्या गायी पण ऋषि द॑पत्तीला 
प्हाताच त्यांच्या दिशेने वछल्या. ते पाहुन चोर भयभीत होऊन पून गेले. 

घरसंसाराचे गाडेही असेच चालते. साघने परती असोत वा नसोत गृहिणी 
स 'कटाच्या वेष्ठी सावधान राहून पतीला प्रेरणा देते व प्रसंग निभावून नेते; 


८ नारी गुप्तचर वेषात : 
7 ही घटना स्वर्गात घडलेली ` आहे, देवाचे पुरोहित बृहस्पति ्याच्यात्या 

गायी होत्मा. चोरानी त्या चोरल्या. इन्द्राने शोध केडा तेव्हा त्याला कद्यले की , 
दर रसा नदीच्या षल्तीरावर रहाणारे पणि गायी वेऊल.-गेरे भसन त्यांचा 

ठाव हिकाणा शोधून काणे देवदूततांनाही शक्य नच्हते. 

देवराजाने देवदूती ` सरमेला बोलावले, तिने आजवर अनेक गुप्तस्थाने ` गोधून 

काढठली होती . पणी्या मुक्कामी जाऊन गा्यीचा शोघ लावून सुरक्षितपणे परत 

यणे हि फारच अवघड काम. होत. इन्द्राची आज्ञा मान्य करून सरभेने ते 

स्वीकारल. अनेक अडचरणीना तोंड देत तिने पर्णीचा मृक्काम गाञला. 


३२३ / वेद॒ बोटिला अनंत 


तिला पाहुन पणीना मोठे आश्चयं वाटले. सरमेच्या साहसाचे त्यांनी 
कौतुक केले व तिका लाटू दाखवून आपो बहीण होऊन गोधनात भागीदार 
होण्याविषयी गोड गोड बोलून वछवण्याचा प्रयत्न कर्न पाहिला पण सरमा 
स्याना वघली नाही. पर्णीनी तिला विचारले, 

“सरमे तू येवढया दूरवर येन पोच्छी अष तौ कोठ्ल्या इच्छेने तेतरी 
सांग. कारण येथवर येणे सामान्यतः कोणालाही अवधड वाटण्यासारखे अदे. तुली 
धच्छा पूणं करण्पाष्ाठी आम्ही काय करावे वरे? येवर येताना मार्गात 
कितींतरी अडचणी आल्या असतील. कष्ट ्लाले असतील, रसा नदीचा विशाल 
प्रवाह मधे अततानातो तल्प त्‌ पेववर अशीत म्हणून आम्हाला मोढे नवल 
वाटते आहे. 

पणीचे बोलणे मोढे गोड होते. पण त्यांच्या मनात कपट होते ते ओणखण्यास 
सरमेला विलंव लागला नाही. ती म्हणाली, 

“ पणीनो मी इरदेवाची दूती आहे. आणि त्याच्या इच्छेनसार मी सगकीकडे 
जाते. तुमच्या प्रदेशात देव पुरोहित वृहस्पतीचे गोधन लपवून ठवलेकते अहि असे 
कट्टल्यावरून मी येथे अले आहे. येथवर कसे काय येता येते ही शंका वभय 
मनात होतेच. परंतु व्यामूष्ेच माक्ती साहसी वृत्ति बद्ठावली आणि सौ यवर 
येऊन पोचले" 

तिचे बोलणे सरक व स्पष्ट होते. लाक्च दाखवून ती वश्च होश असे 
दिसेना. तरीही. पणीनी पनः तिला समज।वण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. 

“ सरमे, ज्याकी दूती म्हणून त्‌ येवढचा दुर आली तो इंद्र अहि तरी कोण? 
गुप्त शोध करू शकतील भसे कितीपते हेर त्याच्या पदरी आहेत ? आम्हौ तर त्याचे 
नाव देबील एेकलेके नादी. आणि त्याचा कोणी गुप्तचर अतल्याचेही आमच्या 
एेकीवात नाही. 

पणि कपटी होते. देवराज इद्राचा प्रताप ते जाणून होते. पण जाणत 
नसल्याचा आव अणून ते सरमेका आपल्या वाजू ववृ पटात होते. म्हणून ते 
आपसात बोलू लागले, 

^ही सरमा आपल्याक्रडे अनायास आी आहे तर आपण तिच्या मेत्री 
करू या. तिची इच्छा असली तर गोधनाचा भागही आपण तिला देऊ." 

पणीचि ते बोरे हसण्यावारी नेऊन ती ठामपणे म्हणाली, 

“ पणीनो, देवराज इद्र अजिक्य आहे त्याच्या प्रभावामुङेच माल्या सारी 
दती येथवर येऊन पोचली आहे. कोठरही विशाल वा सखोल श्रवाह त्याला अडवू 


वेद्‌ बोकिखा अनंत / ३२४ 


शकत नाहीत म्हणून तर मी रसा नदी ओलांड्‌ शकले. त्याच्याशी युद्ध करू पाले 
त्तर तुम्ही मात्र प्राणाला मुकाल." 

तिचे वोलणे एेकून पणि रागावक्ते व म्हणाले, 

* भाग्यशाली सरमे, स्वगं छोकाहुन या दुगंम स्थली आालेत्या गायना तु 
परत नेणार १ त्यासाठी तू येथवर आकती आहेस ? परंतु तक्ष घाडस आणि इच्छा 
निष्फढ्च ठरतील. आमच्याशी यृद्ध केत्याशिवाय गायी भिवता येणार नाहीत, 
आमची आयुर कितौ तीक्ष्ण आदेतत ते युद्ध कर्नच पहा.” 

चढाई मारणाव्या त्या पर्णीना सरमेने न डगमगता उत्तर दिले, 

“या मोडा मोठ्चा गोष्टी तुमच्या तोडी शोभत नाहीत. खरे सेनिकच 
युद्ध करू जाणोत्त. घनृष्यातून वाण सुटप्या आधी तुमच्या पापानेच तुह भरणार 
आहति. कपट फार काठ तग धरीत नसते. तूमचे वर्तन व कायं देवगुरु बृहस्पति 
अटकावततील. तुम्ही सुखौ होऊ शकणार नाही. 

पणीनौ सरमेला वढवण्यासाठी अलेरचा डाव टाकला. 

“त्‌ काही स्वत्तःच्या इच्छेने येथवर आलेली नाहीस. इंद्रादि देवानौ बल- 
जवरीने तुला पाख्वलरे आहे. आता तृ येथेच रहा. आम्ही तुला पाठची बहीण 
मानू. आम्ही आणरेत्या गोघनाचा भागही देऊ. तरी हे सुभगे आता तू येधून 
जाऊच नको. येथेच मानाने रहा. 

हि बोरणे चालले असतानाच चतुर सरमेने गुप्त स्थानाचा सुगावा काढला 
होता. आत्ता तिला त्वरेने इदराकडे जावयाचे होते. 

“ पणीनो, मी बोलून चादून दूतौ, गुप्तचर. माम्हाा भाऊ कोण नौ बहीण 
कोटली ! व्यत्रितगतत संबंधच आम्हारा नसतात, मी जाणते ती एका इद्राला. 
त्याची आज्ञा पारणे येवढाच माक्षा घमं. पुठचे काय ते त्याचे तो पाहुन घेरईल./ 

याप्रमाणे मोहजाात न फसता सरमा पणीच्या निवासातून परतली. रसा 
नदीचा दुस्तर प्रवाह ओलांड्ून स्वर्गा जाऊन पोच). तिने सांगितल्या स्थली 
देवराज इंद्र व बृहस्पति जाञन पोच व त्यांनी पणीचा पराभव करून आपल्या 
गायी प्रत आणल्या. 


९ प्राण व वाणीचा सृमेढ : 

चिडवकल्याणासाठी देवांनी यज्ञ॒ करत्यचे 8रवले. सूर्यं, सोम, अग्नि, द्र, 
मित्रच वरुण हे ऋत्विज क्षारे. यज्ञाचे यजमान अथवा त्रम्ह्याचे पद वृहस्पतीनी 
घ्यावे असे ठरे. पण यजमानासह त्याची पत्नीही मायला हवी. देवानी प्रजा- 


३२५ / वेद्‌ धोलिला अनंत 


पतीची कन्यौ.जुहरसी वृहस्पतीने लग्न करन दिले व त्या दो्वानी मिन यज्ञाचा 
संकल्प केला. 

ब्रह्मणस्पति ब्रह्मा हे मनाचेच स्वरूप. ब्रह्मजाया जह्‌ ही वाणी. यज्ञाची 
भ्नावना मनात आली व शब्दावाटे ती प्रगट क्षारी. 

ब्रह्मा व ब्रह्मजाया यज्ञ॒ करीत होते. देव त्यांचे ऋत्विज होऊन स्तुति 
वं शंसन करीत होते. व्यप्रसंगी ब्रह्मजाया धाईत न बोकुण्यासारवे बोलून गेरी 
एरवी सामान्य सीने असे ` केले असते तर त्यात विजेष भसे काही 
नव्हते. कारण सामान्य ली चंच असते. भोगाकडे तिच दृष्टि लगेच वक्ते. 
वण ही तर ब्रह्मजाया. हे पद केवढे मोठे. त्या पदाचौ केवढी दिव्य प्रतिष्ठा | ती 
सामान्य खीप्रमाणे वर्तन करून लागल तर ते कसे चालेल ? बरम्ह्याने तिचा त्याग 
केला. यज्ञ अर्धाच राहिला. तेष्हा देव जुहृकडे गेले. तीहीं ब्रह्म जायाच होती. विला 
जापली चूक उमगली. व ब्रम्ह्यावदलचा आदरभ्ाव तिच्या मनात वाढला- 

" मनाते विचार अघतील तसेच वतंन व तशीच वाणी भसायला हवी. 
विद्वहितासाठी हा मेढ आवश्यक आहे” तिने मान्य केले. 

देवांनी तिच्या चुकीचे परिमाजन केले. सूं, वरूण, अग्नि या देवांनी तिला 
दोषमूक्त केके. त्या पवित्र ब्रह्मजायेचा ब्रह्मने पनः स्वीकार केला. व विदवहिता- 
साठी सुरू केलेला यज्ञ पूणं केा. मन व वाणी यांचा सुमेक सावला गेला. 


१० राष्टराघी प्रभावक शक्तिः 

त्या ऋर्षीचि नाव माहे वागांभृणी. पित्याचे नाव अं मृण. त्यांचौकन्या वाणी. 
म्हणून ती वागांभृणी. अंभूृण ऋषीचे वय कषाले होते. त्याची दृष्टी गेली, बाणी 
अंघपित्याची काढी होती. पित्याची सेवा करता करता त्यातून तिने ब्रह्मविद्या 
भिठ्वली होती. प्राणिमात्रात वसणान्या चैतन्यात तिला प्रभु दशन क्षाले होते. व 
तेच तत्व ती स्वतःच्या ठिकाणीही पाहू लागली होती. 

त्या कन्येने एक विशेष विद्या मिष्वली होतो. तिने आपल्या वृद्ध पित्याची 
सेवा ही एका सामान्य माणताची सेवा म्हणून न करता राष्ट्र पुरुषाची| सेवा 
करावी तशा भावनेने केरी होती. त्यांचा मान ठेवताना, त्यांना वंदन करताना 


तिच्या मनात राष्ट्रीय भावना निर्माण होई. 
‹ राष्ट अंध, अपंग, जड असे तर प्रजाजनन राष्टराचौ सेवा केरी पा्हिजेः 


एक एक व्यक्ति अंधठ्याची काठी होऊन समग्र रष्टराला प्रजेचा आधार लाभरला 
पादिजे. व्यक्तींा समदाय मिश्रूनच समाज धडतो. समाज रचत रचता व्यक्ति व 


राष्ट एकाकार होत जातात." 


वेद्‌ बोलिला अनंत / ३२६ 


याप्रमाणे वागांभृणीची ब्रह्मविद्या रपष्टरसेवेच्या रंगाने रंगली होती, पित्याच्या 
सेवेला तिने जीवन वाहिके होते. 

“बाणौ अंभृणी ' एकटे पडलेले ऋषि तिला मंद स्वराने हाक मारीत. 

“ही मी. आकेच त्तात ! ' म्हणून तत्परतेने जवल जाऊन ती त्यांच्या पाया- 
वरून हात फिरवू लागे. मायाद्ु पिता तिच्या केषावषून हात फिरवीत तिला 
विचारी. 

“काय करीत होतीष बाढ एकटी एकटी ?' 

स्या दिवशी तिने सांगितके. 

^ तात, गुफेत वसत्या बसल्या मी एक मूर्ती घडवीत होते." 

† कोणाची मूर्ती गं बाढा?' 

“ दुसन्या कोणाची ? तुमचीच } ' 

“ माक्षयात ते असं काय पाहिल्स पौरी ?' 

^ तुमच्यात ? तुमच्या ठिकाणी मला राष्ट्र पुष दिसतो तात ] तुमच्या 
शरीरात देव वसत आहेत शरीर हा महाभृतांच' पिंड असला तरी त्यातच 
जम्हांडाचा वास माहे." बाणी मोठ्या उत्साहाने घाग्‌ लागी. 

“अरे, ततर पिडीतेत्रम्हांडी ' हे तत्वच सांगते आहेस ] 

“होम तात ! मला तुमच्या ठायी मध्यभागी वसणान्या पुरुषाचे स्वरूप 
दिसते. पिंड आणि ब्रह्मांड याना जोडणारा तो पृरष-तोच राष्ट्र पुरुष ! राष्ट्रात्‌ 
मानर्वांची वस्ती आहे त्याच प्रमाणे पञ्‌, पक्षी, जलचर, स्वलचर, वग रेचीही वस्तौ 
आहे. राष्ट्र शक्ति जागृत क्षाली की त्या सर्वाच्यात चैतन्याचा संचार होतो 
त्याच्या ठायी असत्या दैवतांना जाग येते, त्याच राष्ट्रे उत्थान होति, तेच राष्ट 
बलशाली होते. 

` ज्या राष्टराची शक्ति सुप्त आहे ते रष्ट्र अंध, जड भाणि पागल होते 
रष्टराचा अपमान करणारा समाज वा व्यक्ति कधी स्वतः कल्याण साधू शकत 
नाही. वाणी उत्साहाने सांग्‌ लागी. ऋषि मधेच म्हणा, 

“वाणी, तू राष्ट्र भावनेविषयी म्हणतेस ते ठीक. पण प्रतिमा ्हुटली की 
तिची आकार-व्यवस्याही असावी लागत. तिचे काय ?' 

“ते सोगण्याठी मी काव्य रचना करीन. आधौ प्रतिमा घंडवीन ती धडव- 
त्ताना मनात मंद मधुर शीत आपोजाप उमट्‌ लागते. रा्टराच्या चरणात समाज 
सामावलेला आहे. त्याच्या बाहुत क्षात्र बढ स्फुरते आहे. मस्तकात ब्रह्मविद्या 
मृखरित होत आहे व मध्य शरीरात श्रजाजन निवास करीत महेत. 


३२७ / वेद वोकिला अनंतः 


या प्रतिमेशी मी एकरूप होते आहे. मानने आत्मस्वरूप त्या मूर्तीत प्राण 
प्रतिष्ठा करीत गाहे. तुम्हाला मी हाताला ध्न नेते तज्ञी या राष्ट पुरषाची 
पण मी राष्ट शक्ति होईन.* 

वाणीच्या या भावनेने पिता अंभृणी प्रसन्न काके. तिला आत्मभाव कका 
होता. तिने केल्या स्तुतीत ती स्वतःला ' महम्‌ म्हणून संबोधते.! 

“मी ब्रह्मविद्या, राष्टाच्या शक्तिरेपाने मौ रहाते. अकरा दद्र व आढ वसु 
यांच्यासह्‌ मी संचार करते. बारा आदित्य व तेहतीस विद्वेदेवांच्या बरोबर मी 
विहार करते. मी राष्टृशक्ति, विकास पावण्यासाठी भित्र, वरुण, इन्द, अग्नि, 
अदिविनीकुमार या राष्ट प्रतिनिधी देवतानाही धारण करते. " 

“मी स्वतः राष्टरशक्ति आटे. वसु-संगरह करण्यायोग्य धनसाधनाच संगमस्थान 
मीच आदे, परोपकाराच्या कामातून मी आत्मसाक्षात्काराचा अनुभव घेते. देवांनी 
राष्टराच्या वेगवेगढथा विभागात चेतनारूपे माज्ञौ स्थापना केली आहे. * 

‹ राषटराच्या प्रजाजनांच्या ठायी राष्ट शक्तिरूपाने माक्षे दर्शन करतात ते 
भाक्या प्ेरणेने अन्नादि साधने प्राप्त करून धेतात. माक्ञे गुणगान एेकतात त्यांना 
मी नवजीवन देते. याप्रकारे मी राष्ट प्रतिमेत प्राणप्रतिष्ठा करते." 

“जे प्रजाजन मला मान देत नाहीत ते आत्मनाश करून घेतात. हे सत्य 
मौ तुम्हाला सांगते" 

“मी स्वतःच राष्ट शक्तीचे संपादन करून सांगते की इन्द्रादि देव व मानव 
आदराने माक्षा मोढा सन्मान करतात. राष्टराच्या रक्षणार्थं मी ज्यांचौ योजना 
करते त्यांचा स्वभाव मी उग्र वनवते. राष्टराचे कल्याण करणान्याना मी मंत्रद्रष्टे 
ऋषि वनवत. कवि आणि मेधावी वनवते. " 

‹ राष्टराची वेगवेगढी कार्ये करण्यासाठी मौ राष्टृशक्ति वायुवेगाने सगरी 
कड़े जाऊन पोचते. राष्टूसेवा करण्यासाठी राष्ट शक्तिर्पाने व्यापक होन मी 
सर्वं कामि उरकते. व्याम्‌ढेच माक्ञा महिमा आकाज्ञ व पृथ्वीच्या अंतराक्रात 
सर्वत्र गायला जातो. ' 

या प्रमाणे वागांभृणीने राषटरशक्तीच्या रुपात आपल्या जआत्मक्षवतीचे दशन 
केके आहे. वाणी सावधान राहून वृद्ध व अंध पित्याची सेवा करते व स्याच 
भावनेने प्रत्येक व्यक्तीने राष्टूप्‌रुषाची सेवा करावौ असा ती सरवाना उपदेश 
करत. 

११ जोवनाची आधारन्ञीला ः 
ज्योतीतून ज्योत प्रगट होते तसे नारी जीवनातील हे समर्पण जहे. माता 


वेद्‌ बोलिला अनैत / ३२८ 


होऊन ती संतानाचे पालन पोषण करते. पर्नी होऊन ती पतीला प्रेरणा देते, 
समाजाला ती जागृत करेते. राष्टराला ती टिकवून धरते व विद्वाला ती संदेश 
देते. तिच्या ठायी करुणा आहे. सहानृभूति आहे. 


त्या नारीचौ व्यथा तीच जाणे. नारीचौ संवेदना जाणून षेण्यासाठी 
स्त्रीचेच हृदय असावे लागते. तिचे जीवन चंदनासारणे, सतत क्िजणे हेव तिचे 
काम. जकत राहूनही ती सुवास देते. त्याग, वल्िदान करून तौ अपले जीवन 
सफल करत्‌. 

तिलाहात्याग कोणी शिकवला? तिच्याया कष्टमय जीवनाचा आधार 
तरी कोठला आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे एका स्व्रौनेच दिली आहेत, त्या ऋषौचे 
नाव आहे श्रद्धा. तिच्या पित्याचं नाव काम. मातेचे नाव अभिलाषा. कामव 


अभिलाषा यांच्या संभोगातून ती निमाण क्षाली. त्या माता पिव्याने तिचे पालन 
पोषण केले, 


याप्रमाणे श्रद्धा कमायनी ही कामाची पुत्री, ती स्वतः श्षि आहे. देवी 
आहे. ती स्वतःवर प्रेम करते. ती स्वतःच जीवनाला आघार देणारी महे. ती 
इढमलोत क्षाली तर जीवन टिकणे कष्टाच होते. पण तसे होत नाही. शरद्धाच 
शरद्धेला वृढ ठेवते. तिचे हे शब्द आटेत. 

ही श्रद्धा, हिच्यामुपरेच गृह॒-अग्नि समिद्ध, प्रज्वलित रहातो. . धद्ेमूढेच 
त्याला हवि मिढतो, त्या श्रद्धैला बाणीच्या योगाने ओोढखता येते." 

“ ज्याने जीवनात काहौ ना काही त्वाग कला. आहे, समर्पण कंले आहे, 
आपले बलिदान केले आहे तोच श्रद्धेला प्रिय आहे. काहो तरी करण्यासाठी 
तकरमटणारी, एकमेकांना खाऊ पिऊ धालणारी, एकमेकासाठी क्षटणारी माणसे 
, तिला भावडतात." 


" प्राणामूे जीवनात चैतन्य निर्माण करणरि देव आणि मानव श्वद्धेची 
स्तुति करतात, श्रदधेला पारलण्याचौ इच्छा मनात जागते. तिच्या प्रभावाने परोप- 
काराची, सेवेचौ कामे माणसाच्या हातून होतात, ज्याच्या ठायी श्रद्धा आहे त्याला 
घन साधनादि सारेच लाभ होतात. 

“ सकाढछी उठत्यावरोवर आम्ही श्रद्धादेवीला आवाहन करीत आहो. 
मध्यान्दीच्या वे्ठी सर्वजण आपल्या कामात व्यस्त असतात तेच्ा व सूर्ास्ताच्या 
वेठीही आम्ही धरद्धादेवीला भामंत्रण देतो. 

^ हे देवी आमच्या मनातुन श्रद्धा चलित ना होवो ही एकच अभिकाषा आह, 


कारण श्रद्धेच्या वद्रावरच आम्ही टिकून रहातो वद्धः हीच आमच्या जीवना 
आघार शिला आहें 


३२९ / वेद बोलिला अनत 


१२ वेदमातेची ्िकवण : 

ऋषीनी ऋचां चे, मंत्रांचे दर्शन केले. ती वाणी त्यांनी कानांनी एकी. 
वेदांची वाणी श्रृति र्पानें एका ऋषीपासुन दुसन्या याप्रमाणे चालत आली. त्यातून 
शरुतिपरंपरा निर्माण क्षाली. मातापुत्राचे हित व्हावे म्हणून सावधान असते. त्याला 
सन्मार्गी लावते. त्याप्रमाणेच वेदवाणी आपल्याला उपदेश करते. 

त्या ऋषीच्यातकते एक ऋषि, त्यांचे नाव संवनन. त्याच्या वाणीतून प्रत्यक्ष 
श्रुति भगवतीच जण्‌ प्रगट ज्ञाली आदे. करणासभर मानवी हिताचा उपदेश 
त्या शब्दातून बाहेर पडत आहे. 

"है मानवांनो, तुम्ही सारे एका समान भूमिकेवर एकत्र या. परस्पर 
हितासाठी संवाद रचा. तुम्ही सारे एकमेकांची मते जाणून घ्या. पूर्वौ देव पण 
अशाच प्रकारे एकत्र जमून संवाद रचन, मनम साधून परस्परांच्या सेवेची कामे 
करीत. त्याचप्रमाणे तुम्हीही करावे 

* हे मानवानो, तुमचें मन समान असो. तुमची हृदये भाव सभर असोत, 
परस्परांच्या हितासाठी जी साघनसामृप्री तयार केरी आहे, तिच्यामूके एकमत 
साधून सहयोग वाढत राहो. 

श्रुति भगवती वेदमातेचे हे सुभाषित सवं जनांचे खरे हितसाहि्य, समान 
हित-साहित्य व साहित्य संघटनाचे दान देञन ऋग्वेद संहितेची पूणंहृति करते 
माहे. 


ॐ स्वस्तिश्री 
॥, ॐ, 


वद बौलिला अनंतं / ६६० 


एेतरेय ब्राह्मण : 
विधेची प्रतिष्टा 

१ एेतरेय महिदास : 

होय. सुदास आणि दिवोदास हे दोघे ऋषि आहेत. राजपि आहत. दास 
म्हणा क्रिवा दस्यु म्हणा चोरी व लृटफाट करणारी ती जात होती. त्यांचा. नादा 
करण्यासाठी वस्षिष्ठ व विञ्वामित्रांनौ या राजाना दिव्य बल दिले. 

त्याचप्रमाणे क्वण एेलूष व टश धानाक् ऋषी आहेत. मंतर्रष्टे आदेत. 
इटूषा व धनाका त्यांच्या माता आदत. त्याचप्रमाणे ममतेचा पुत्र मामते दीर्घतमा 
पण ऋषि आदे. 

महिदास एैतरेय हा पण॒ याच प्रकारचा ऋषि आदि. द्रष्टा आहे. मंत्र 
ब्रह्माचा व्याख्याता आहे. ‹ एेतरेय ब्राह्मण ' ऋम्वेद मंत्राचे व्धाख्यारूप जहि. 
रेतरेय ऋषीच्या नावावरूनच त्याला “ एतरेय ब्राह्मण ' हे नाव मिक्रालञे आहे त्या 
विषयीची कथा अशी भे. 

पुरातन काली एक नोठे ऋषि होऊन गे. यज्ञयागाच्या कामी साह्य सह- 
कार करण्यासाठी त्यांना अनेक स्त्रीया होत्या. त्यांत इतरा नावाची पत्नी होती 
तिच्या पृतराचे नाव महिदास. ॥ 

हा कुमार महिदास तेजस्वी होता. पण त्याच्यावर पित्याचे प्रेम नन्दते. सरवे 
ऋषिकूमार खेद्ठत होते. महिदासालाही खेकावेसे वाटले पण ऋषिकुमारांनी त्याला 
अडवकते. ते माता इतरेने पादिक. 

तिने आपली कु्देवता भूमिमाता, तिची प्रा्थेना केली. भूमाता मूर्तरूपाने 
भ्रत्यक्ष आली. तिने महिदासाला मोठचा सिहासनावर बसवले व त्याला बर दिला. 

^८मंतर ब्रह्माच्या ‹ व्याख्यारूप ब्राह्मणा 'चे तुला दर्शन होई." 


२ दीघं जीवनः ; 


याप्रमाणे कूमार महिदासाला एेतरेय ब्राह्मणाचे देन क्ले. हा कुमार 
दीर्घायुषी होता व त्याच्या वि्ेस प्रतिष्ठा मिन्रादी होती- त्याची गणना ऋषि 
म्हणून दोऊ लागली. ¢ 

त्या ऋषिला जीवनात देवांचे व छंदाचे संरक्षण लाभके होते. त्याच्या कुमार 
वयाची चोवीस वर्षे म्हणजे गायत्री छंदाची चोवीस अक्षरे. एकं देव, एक वसु तीन 
वषे रक्षण करतो. या प्रमाणे आठ वसुनी कुमार वयात त्याचे रक्षण केले, यौव- 
नाची चव्वेचाढीस वषं म्हणजे विष्ट्पाची चव्वेचाठीस अक्षरे. एका शद्राने चार 


३३९ / वेद्‌ बोलिला अनत 


वषे याप्रमाणे अकरा सद्रानी अडुसष्ठ वर्षे होईपर्यत त्याचे रक्षण केले. नंतर 
येते शरीराची वृष्दावस्था तौ अद्ठेचाठीस वर्षे जगती छृंदाची अट्ठेचाढीस' 
अक्षरे व प्रत्येक आदित्य चार वर्षे याप्रमाणे वारा आदित्यांनी त्याचे म्हातारसपण 
संभाग्टे होते. 

माणसाला मिद्‌ शकणार एकशेसोढ्ा वषचि जास्तीत जास्त आयुष्य मिक्र- 
वृून एतरेय महिदासाने केले तरी काय ? 


३ जोवनाचे रहस्य : 


त्याने मानवी जीवनाचे रहस्य उकलटे. यज्ञाच्या परिभाषेत त्याने जीवनाचा 
प्रयोग केला. यज्ञाचे विधिविधान जीवनात उतरवले. , 

अजून उपेचा उदय कलाक नाही, रात्र अद्याप संप्रलेली नाही, पर्षा 
किलविल सुरू क्लेरी नाही, अशा ब्राह्म मूहुती ऋषीनी यज्ञशाकेत प्रभात गीते 
गाण्यास सुरुवात केलो. त्या गीतांना प्रातरनुवाक म्हणतात. अग्नि, अदिवनीकुमार 
व उषा है या अनुवाकांचे देव, दिवस उगवेपर्यत त्यांचे गान करावयाचा समय तीन 
सूक्ते म्हणून क्ञात्यावर दिवस उगवण्यास्र अवधि असला तर तर तो पर्य॑त ऋम्वे- 
दाच्या ऋचा गाव्यात. 

हे प्रातरनुवाक म्हणजे काय ? मानवी जीवनांची ती प्रभात. परुपक्षौ, 
जलचर, स्थलचर यांची हालचाल सुरू होण्या आधी माणसाने आपली दिनचर्या 
सुरू करावी कारण त्याची जीवन यात्रा दं आहे "हे प्रवासी, ऊठ. जाग, जरा 
पहा~' म्हणून त्याला कोणी तरी हाक घारीत असते. 

एतरेयाने सरवंप्रथम सोमयागाची प्रक्रिया दाखवली आहे. सोमयागाची 
सुरूवात अग्नष्टोम यागाने होते त्याचे काढ तीन. सका, दुपार व संध्याकाल. 
प्रातःसवन माध्यंदिन सवन, व सायंसवन. 

अग्नि म्हणजे जीवनाची चेतना आटे. ज्योति अहे. त्याची वारंवार स्तुति 
करा. त्याला ष्टोम म्हणतात. या अग्निष्टोमास ज्योतिष्टोम म्हटले जाते. 

मानवी जौवनाच्या रहस्याची ही गुरकिल्ली आहे. प्रातःसवनाचा छंद गायत्री 
तीन चरणांचा व आठ अक्षरांचा जाहे. बालपणात एक एक वसु तीन तीन चरणांचे' 
म्हणजे वषवि रक्षण करतात. अर्थात्‌ मानवाचे बालपण हे जीवनाचे प्रातःसवन 
त्याचा अवधि चोवीस वर्षाचः. 

माध्यंदिन सवनाचा छंद त्रष्टुप. चार चरणाचा व आकरा अक्षराचा. 
यौवनात एक एक ददर चार चार वषं रक्षण करतो. याप्रमाणे अकरा रद्र च्वे- 
चाढीस वषे रक्षण करतात. माणसाचें यौवन हे जीवनाचे माध्यंदिन सवन, त्याचा 
अवधि वयाच्या अडुसष्ठ वर्षापर्यतचा. 


चेद्‌ बोलिल। यनंत / ३३२ 


सायंसवनाचा जगती हा छंद चार चरणाचा व वारा अक्षरा अहे. 
जौ त्रनाच्या सायंकाठी, वार्धक्यात एक एक आदित्य चार वषे रक्षण करतात, 
अशा प्रकारे बारा आदित्य अट्ठेचाछछीस वषं माणसाचे रक्षण करतात. वा्घेवय है 
मानवी आयुष्या सायंसवन. जीवनाचा काल एकशेसोकरा वर्षाचा- सातत्या किवा 
आठव्या वर्षापासून संस्कारांचा प्रारंभ धरा तर आयुष्मान एकशो प॑चवीस 
वषचि होते. 


४ अग्निष्टोमः 

अग्निष्टोम-ज्योतिष्टोमाला प्रकृतियाग म्हणतात. कारण इतर सारे सोम- 
याग त्याच्या भ्रक्रियेचे अनुकरण करतात. ऋषीना मानवी जीवनाच्या प्रकृतिचे 
या जगात दशेन क्ले. त्यानुसार त्यांनी मंत्रांचे रहस्य पण उकलले आहे, म्हणून 
वऋग्वेदाचे सर्वच मंत्र यज्ञपूुरक आहेत असे याचे तात्पयं नाही. मंत्र समजून षेण्याची 
यज्ञ ही गुरूकिल्ली आहे असे म्हणता येईल. त्या साठीच मंतरांची विविध सूपे, 
पर्याय व त्याची परिभाषा समजावण्यासाठी एेतरेय ब्राह्मणान साक्षेपाने निरूपण 
केले आहे. ते मितभाषी आहे हे ही सांगावे लागेल. 

अग्निष्टोम याग पूणं केल्यानंतर कित्येकजण उकध्य, षोडशी व अतिरात्र 
याग करणे चालू ठेवतात. संघ्याकाठ् ज्ञाली आहे, सायंसवन शूलाले आहे. चला 
उकध्याची तीन स्तोत्रे आणली म्हणूया प्रातः सवनाची व माध्यांदिन सवनाची 
पाच पाच व सायंसवनाची दोन व ही जास्तीचौ तौन मिदून पंधरा स्तोत्रे होतात 
तोवर रात्र होते एक स्तोत्र आणखी म्हटले तर तो षोऽशी याग होतो. नतर 
राव्रभर चाङणाव्या अतिरात्र यागात तीन प्रहरात तीन तीन स्तोत्रे ब संधिकाकची 
चार मिून तेरा स्तोत्रे म्हटलो तर एक अहोरात्र याग होतो. 


५ सोमयाग : 


ब्रम्हथाच्या दिवसाच्या कालात माणूस जन्माला येतो. जगतो व रात्री मरणे 
पावतो. तो एक सोमयागच होतो ना ? पुनः नवे जीवन. नवा सोमयाग. वर्ष॑भर 
हा करम चालला तर तो संवत्सर याग त्याला गवामयन पण म्हटले आहे. बारा 
दिवस चाललेल्या यागाला द्वादशाह याग किवा दशरात्र म्हणतात. त्यांचा पहिला 
दिवस तो प्रायणाय तो उदयनीय म्हटला जातो. 


९ यागाचे देव : 


माणसाने सकाछ संध्याकाक् अग्निहोत्र करायचे, प्रत्येक पक्षास इष्टि करा- 
वयाची. अहोरात्र सोमयाग एक वषं करावयाचा, अन्निइद्र आणि सोमहेत्यात्या 


३३३ / वद्‌ बोखिखा अनत 


त्या यागचि देव आहेत, वसु, रुद्र व आदित्य है गणदेव मानले, आहत. गायत्री, 
्रिष्टूप व जगती हे छद देव व देवांची स्तुति छंदोवध्ट करून शब्दात व्ययतः 
करणारे त्यांना मंतदष्टे ऋषि म्हटले आदे. याप्रमाणे देव व छंदाचेः विवेचन 
यज्ञाच्या परिभाषेनसार द्राह्यण रंव करतात. व त्याचवरोवर त्यातील रहस्ये स्पष्ट 
करणान्या कथाही त्याला जोडतात. 


७ एेतरेयब्राह्मण : 

एतरेय ब्राहमण ग्र॑वाने चा्रीस अध्याय आहेत. पांच अध्यार्यांची एक पंचिका 
या प्रमाणे त्याच्या आठ पंचिका आहेत. परित्या सोत्र अध्यायात सोमयागाची 
प्रकृति, अन्निष्टोम-ज्योतिष्टोम, सतराव्या व॒ अठराव्या अध्यायात 
गवामयन-संवत्सरयाग, एकोणीसं ते चोवीस या अध्यायात व्दादशाह्याग 
(त्यात अग्निहोत्राचेही निरूपण येऊन गेले आहे) त्याच बरोवर तिसाव्य 
अध्यायापर्यत अनेक दिवस चालणार सोमयाग, पस्तिसाव्या अध्यायापर्यत राजसूय 
व रोवटच्या पाच उध्यायात एेन्रमहाभिषेक, या प्रमाणे व्यातौ विषयांच्या 


सामान्य रूपरेषेची कल्पना देता येईल, 


८ आग्नि आणि विष्णुः 

“आग्नि हां देवामध्ये अवम्‌ (प्रथम अहि व विष्णू हा उत्तर} अंतिम आद ” 
दै एते ब्राह्मणाच पहिले वाक्य आहे. वरवर पाहाता या कथनात विष्णूला उत्तम 
व अग्निला अधम ठेखलि आहे असे वाटले तरी तसे तात्पर्यं त्यात नाही. ते 
कठण्यासादी यज्ञाची परिभाषा समजावयास हवी, 
॥ कोणा यजमानाला सोमयाग करावयाचा आहे. त्यासाठी त्याला प्रथम दिक्षा 
ध्यावयाची आहि. एेतरेयाने दिलेल्या माहितीनुसार आग्नि व विष्णु है दोन्ही देव 
दिक्षा-रक्षक, दीक्षा-पाल समजले जातात. आता या दीक्षेच्या पालनासाठी अनि 
व विष्णूस प्रसन्न करणे भाग आहे. त्यासाठी इष्टि हवन करावयाचे त्यास दीक्षणी 
येष्टि म्दणतात. त्या मुस देव अग्नि व विष्णु यांची स्तुति करणाव्या दोन 
संत्रांचा भाव असा आहे. 
)8. “अग्नि ' जो मुख स्थाने प्रगट होतो तो यजनातीक सवं देवात प्रथम आहे. 
त्याचप्रमाणे विष्णु हा सव देवच मुख असल्यामुके उत्तम आदे. अंतिम अहिः 
अग्नि व विष्णु है दोन्ही देव, इतर देवांच्या सहित यजमानास दीक्षा देवोत. या 
दोन्दी देवांसाठी माज्ञा हवि सिष्द आहे. ते दोधे आमच्या कड़े येवोत. 

“ हे अग्नि, हे विष्णो, तुम्ही दोषे तप आणि महर्‌ः-उत्तम तेजाची ख्ये 
आदहात. जे यजमान दीक्षैचे पालन करू इच्छितात ते पण दीक्षापाल आहेत. 


षेद बोलला अर्नेत / ३३४ 


म्हणून हे समथे देवानो तुम्डी दीक्षापाल यजमानाचे वरण करावे. यज्ञापाढी 
येणान्या अनेक यज्ञीय विश्वेदेवांसदहीत तुम्ही उयता . मिढून यज्ञास या व यज~ 
मानास दीक्षा चा. 

या दीक्षणीयेष्टि मधे प्रथम आवाहन अग्निला केले आहे. त्यानंतर इतर 
विश्वेदेव व दोवटी विष्णूचे आवाहन केले आहे. या दोन्ही देवांच्यासाठी पुरोडाश 
हेवि तयार करावयाचा त्याला आग्नावैष्णव असे म्टणतात्त. त्याचा संवंध अग्नि 
च विष्णु या दोधांशी भह. मंत्रात म्हटल्याप्रमाणे अग्नि तपाच्या रूपाने आणि 
विष्णु महराच्या रूपान यजमानास तप व महर देतात. दीक्षेच्था पा्नासादी या 
दोहींचे महत्व आहे. 

ऋर्वेदाच्या प्रथम मंडलाच्या पहिल्या सूक्तात अग्नीची व ` वाविसाव्या 
सूक्ताच्या शेवटच्या तोन व्चात विष्णूची स्तुति केलेली आहे. मधल्या भागात 
इद्र, मरुत्‌, अरिवनीकुमार, सविता वगैरे देवाची स्तुति आदे. या प्रकारे पण 
अवम--उत्तर यज्ञाचे अनुसंधान केल्यास ऋचाच्या विनियोगाचा निर्देशा येऊन जातो. 


९ यज्ञाची व्याख्या : 


“ यज्ञात मंत्राचा विनियोग करावा ' है सांगण्याचे काम ब्राह्मण ग्रंथ करतात. 
त्याच बरोबर यज्ञ हा काय आहे. मंत्र म्हणजे काय, त्यांचा विनियोग म्हणजे कायं 
हही ब्राह्मण म्रंथांना सांगावयाचे आहे. 

यज्ञाच्या साध्या सरद वयाख्येत तीन शब्द येतात, द्र्य, देव, आणि त्याग. 
तुप, जव, तीढ या सारे एलादे द्रव्य घ्या, आता ज्या देवास प्रसन्न करावयाचे 
असेल त्याचे नाव घ्या. त्याची स्तुति करा, प्रार्थना करा व त्या देवास ते द्रव्य 
अपण करा. अग्नि हा सर्वं देवांचा प्रतिनिधी आदे. साक्षी आदे. त्यात होम केले 
द्रव्य त्या त्या देवाला पोचते. या प्रमाणे एक यजमान दीक्षा ब्रत घेऊन पवित्र 
होऊन, द्रव्यास शृद्ध संसृत करून, मंतरांचा उच्चार कलून, देवासाठी त्याचा त्याग 
करतो हे अत्यंत श्रेष्ठ कमे. त्याला यज्ञ म्हणतात. 

१० संत्राची व्याख्याः 

‹ एक ऋषि स्वतः यजमान होऊन एखादी कामना पूर्णं करण्याचे सामथ्ये 
ज्य) देवापाी असेल त्याला प्रसन्न करण्यासाठी जी स्तुति करतो त्या स्तुतीस मंत्र 
म्हणतात. उदाहरणाथं ऋषीना सत्थ वोकावे अज्ञो कामना आहे. सत्याचे रक्षण 
करणारा देव अग्नि आदे. त्या अग्निला प्रसन्न करण्यासाठी ऋषि स्तुति करून सत्य 
व्रताचे रक्षण मागून घेतात ' अशी मेत्राची व्याख्या आदे. या प्रकारे यज्ञ है आपे 
श्रेष्ठतम च इष्टतम कमं आदे. 


३३५ / द्‌ षोलिला अनेत 


११ अग्निहोत्र : 

अग्निहोत्र हा सका संव्याकाढ करण्यात येणारा यज्ञ॒ आहे. त्याविषयी 
एतरेय ब्राह्यणात सांगितले आहे. 

" सार्यकालीन अग्निहोत्र सूर्यास्ता आधी व प्रातःकाीन अग्निहोत्र सूर्योदया- 
नंतर करतात. कारण जो यजमान वाणीने सत्यमंत्राचा उच्चार करतो तो सत्यरुप 
दैवात होम करतो. हे कसे ? 

भूर्भवः स्व ॐ हा संध्याकाी होम करताना म्हणावयाचा मंत्र आह येथे 
जो अग्नि आहे तो स्वतः देव-दिव्य पदां अहे. तो ज्योतिरूप आहे. तेव्हा येथे 
ही जी दीपज्योति तेवत आह ते अग्निदेवाचे स्वरूप आटे. त्याला ही आहति 
चांगल्या प्रकारे मिनो. माज्ञा होम चांगला होवो. स्वाहा सुदृतम्‌ अस्तु । 

त्याचप्रमाणे प्रभाती करावयाच्या होमाचा मंत्र आहे 

भूर्भुवः स्वरोम्‌ सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा । 

त्याचा अर्थं आदे, हे भूलोकादि, माल्या होमाचा स्वीकार करा. जो सूर्यं 
आहे तो देव आहे. तौच ज्योति आदे. अर्थात दिवसाचा तो प्रकाज्ञ आदे. त्याच 
प्रमाणे ज्योति-जो दिवसाचा प्रकाश तो तर हा सूं देवच आहे. त्याना माज्ञा हा 
होम उत्तम रितीने पोहोचावा." 


१२ सत्याचा स्वीकार 

जो यजमान हा अग्निहोत्र यज्ञ व त्याचा विनियोग मंत्र चांगल्या प्रकारे 
जाणतो वहोमकरतोतोदहे टी जाणतो को साय॑कालीन ज्योति अग्नि आहैव 
प्रातःकाीन ज्योति सूर्यं आहे. दै सत्थ जाणत्याने तो स्वतः सत्यववता पूरुष होतो. 
व तेणे कल्न तो आपल्या अंतरीच्या परमार्थख्प अग्नि व सूर्याचाही होम करतो 
म्हणून सूर्योदयानंतर होम करावयाचा असतो. 

सूर्योदयाआधी होम करू नये. या विषयौ एक जुनी यज्ञगाथा आहे. ' समना 
काही अग्निहोत्री सूर्योदय होण्याआधीच होम कह लागले तर ते सारे सकराठीच 
खोटे बोलतात से होइ. कारण मंतरात सूर्यो ज्योतिः असे म्हटले भह. सूरय 
दिवसा उगवततो. तो उगवण्या आधीच सूरयो ज्योतिः म्हणून दिवसा ज्याचे कितंन 
करावयाचे ते दिवस नसतानाच केले तर ते परमाथं सत्य नाही. ती वाणी असत्यच 
म्हटली पाहिजे. 


१३ प्रजापतिची सुष्टि : 
‹ भूर्भुवः स्वरोम्‌ ' कार सहित तोन व्याहृतिना मव म्हणतात. एेतरेय' 
ब्राह्मणान एक सुंदर कथा सांगितरी अ. 


चेद्‌ बोखिला अर्नत / ३३६ 


^ प्रथम प्रजापतीने इच्छा केली "मौ एक अहि" प्रजाजन मिल्वूनमी- 
^ अनक ' व्हावे, त्याने तप केले. त्यामुदे पृथ्वी, अंतरिक्ष व॒ आकाश हे तीन रोक 
त्याने निर्माण केडे. ते तापवण्यात आले, त्यातून तीन ज्योति प्रगटल्या. पृथ्वीपासून 
अग्नि, अंतरिक्नातून वायु व अकाज्ातुन अ।दित्य. त्या तीन ज्योतींना तापवले तेव्हा 
त्यातील अग्निपास॒न ऋ ग्वेद, वायुपासून यजुर्वेद व आदित्यापासून सामवेद निर्माण 
इले. द तीन वेद तापवले त्यातून तीन शुक्र तेजस्वौ अशा व्याहृति प्रगरल्या. 
ऋम्बेदातुन भूर, यज्ेदातरुन भुवः व सामवेदातुन स्वः त्या तिन्ही व्याहृति तापवल्या 
तेव्हा व्यातुन तीन वणं उत्पन्न ्ञाले. अकार, उकार व मक्रार ते तीन एकव 
केल्यावर त्यातून कार उमटला. ॐ हे सवि साररूप आहे. म्हणून होता ॐ 
म्हणून मग प्रयोग करतो. ॐ हा स्वगं छोक आह. स्वर्गात तचछ्पणाय सूयं हा 
उनकार आहे. 
१४ यन्ञाचते ऋत्विज : 

त्या प्रजाधतीने प्रथम यज्ञांचा विस्तार केला होता. त्योनी ऋचे ने होत्ाचे 

यजुने अध्वरयुचे, व सामाद्वारे उद्गात्याचे काम केले. याप्रमाणे ऋक्‌, यबु व, साम 
या विद्यात्रयीचे सार शुक्र होति म्हणून ब्रह्माचे क्म अथर्व वेद द्वारा क्षले. 

यज्ञ करताना त्यात काही चूक क्षालि क्िवा उणीव राहिली तर ब्रम्हयाने 
भायदिचत म्टृणून व्याहृति होम करावयाचा असतो. अते सांगून एेतरेय ब्राह्मणात्‌ 
चारही वेदांचे सूचन कंठे आहे. त्रम्हयाचे स्थान महत्वाचे आहे. अथवं वेद हा तीन 
चेदाहुन वेगक्ा दाखवण्याचे तात्पयं या प्रमाणे दितेले अहे. 

प्रायरिचत्ताची वे आली तेव्हा महाविद्‌ -बरह्मवाद्यानी विचार केला की 
ऋचेने होत्याचे, यजुने अध्वर्यु व सामाने उद्गात्याचे क्म करावयाचे. या प्रमाणे 
तीन वेदांचे विवेचन के तर मग ब्रह्मचाचे कमं कोणत्या वि्ेने करायचे त्याचे 
उत्तर दिके आहे. या तीनही विद्यांनी त्रम्हधाचे करम करावयाचे. 

सायनाने रूढिबाद एज्‌ करणारा एकं इलोक या विषयी दिला आदे. प्याचा 
भावार्थं जसा- 

तसे पहाता ब्रम्हयाचे कायेकषेत्र अथव वेद टह आहे. पण दुसन्या वेदाचाही 
भाग त्यात आदे. म्हणून त्रम्हयाला आरण्यकात ब्रह्मनिष्ठ म्हटके आहे. 
१५) यज्ञाचे दोन मर्गं : 

वेद. परपरेत कर्मानूसार एकाच वेदाचे चार विभाग मानले आहेत. ब्राहमण 
रंथात त्याला आधार देणारी अनेक विधाने मिढ्रतील. येथे त्यांनी म्हटले आहे 
* खरोखरच जो यज्ञ वायुप्रमाणे संचार करतो तो दोन मार्गान प्रवृत्ती करतो. 


३२७ / वेद्‌ बोलिरा अनेत 


वाणी व मन, मंत्ररूप वाणी आणि प्रयोगाच अनुसंधान साध णारे मन-यातुन यत्ताचो 
प्रवृत्ति होते. वाणी ही पृथ्वी, असून मन हे आकाश आहे. यज्ञ हा रथ आहे असे 
मानले तर तर त्याचे हे दोन मागं त्याच्या दोन चाकासारखे आहेत. त्यातीक एक 
मार्गै वाणीत्रयाने ऋत्विज घडवतात व ब्रह्मा मनाच्या योगाने दुसरा पक्ष घडवतो. 

येथे सायणाने छांदोग्य उपनिषदाचे प्रमाण देऊन स्पष्टता केली आहे ' हा 
तर खरोखरीच यज्ञ आहे. मन व वाणी हे त्याचे दोन मार्ग. त्यातील एका मागावच्या 
भरवृत्तीस ब्रह्मा मनाच्या योगाने व दुस्या मार्गास होता, अध्वर्यु व॑ उद्गाता हे 
वाणीच्या योगाने घडवतात. 

यज्ञाच्या प्रकरियेप्रमाणे होता हा ऋचा म्हणतो उद्गाता स्तोत्र गातो क 
अध्वरं हा यजुचे मंत्र म्हणत. च चाच गत्र म्हणजे शंसन प्रशंसेसाठो, स्तुतिस्तोत्र 
प्राथनेसाठी ब जु हे गद्य मंत्रासाठो योजलेले शब्द आटेत. 


१६ छंदाचा महिमा : 

ऋचा छंदात व साम गीतात रूज्‌ करतात या प्रम।णे छंदाचे स्थान महत्वाचे 
आदे. एेतरेय ब्राह्मण गायत्री वर्गरे छंदांचा महिमा व॒ कथानक वचांगत्याप्रकारे 
सांगते. 

सुख्वातीस सांगितल्याप्रमाणे गायत्री हा अग्निचा छंद आद. अग्नि व गायत्री 
दोन्ही प्रजापतीच्या मुखातून निघाक्ते आहेत. अग्नीचौ सूक्ते पण बहुधा गायत्री 
छंदातच असतात. दुसरा त्रिष्टुप हा इद्राचा छंद आहे व तिरा जगती हा विश्वे- 
देवांचा छंद आहे. या छंदाचे पक्षोरूपाने वर्णेन करणारी एक कथा एतरेयात आहे. 

^ पूर्वी सोम राजा दुसन्याच लोकात होता. देवांनी व॒ ऋषीनौ त्याला या 
छोकात कसे आणावे याचा विचार केला. त्यांनी छदांना सांगितले की तुम्ही सोम~ 
राजाला आमच्याकडे घेऊन या. तेव्हा छद हे सुवणं पक्षी होऊन उडक्तेत्या काढी 
जगती, त्रिष्टुप व गायत्री है चार चारच अक्षराचे छंद होते. प्रथमजेदोन छंद 
गेके ते सोमाला आण्‌ शकठे नाहीत उलट आपलो अक्षरेच तेथे टाकून अले शेवटी 
गायत्री छंदाला सोमाला माणण्ात यज्ञ मिका. 

जगतीने तीन अक्षरे व त्रिष्टुपाने एक अक्षर सोमाकडे टाकले होते ती चार 
अक्षरे गायत्रीने परत आणली. तेव्हापासून गायत्रीची आठ अक्नरे ज्ञाली. गायत्रीने 
आठ अक्षरे व्रिष्टुपाला दिली तन्हा त्िष्टुपाची ११ अक्षरे लाली. त्याने जगतीला 
अकरा अक्षरे दिको त्यामुढे जगती छंदाचो वारा अक्षर ज्ञारी- 

याप्रमाणे मृष्य छंद तीन आहेत क यत्नात त्यांचा विलेष उपयोग आहे.या 
तीन छंदात केठेस्या यज्ञात सवं छंद सामावून जातात. पदिल्या सवनाची समृष्दि 
सायत्री, माध्यंदिन सवनाचो विष्टु व सायंसवनाचौ समृष्दि जगती या प्रमाणे 
मान्यता आह. ४ 


वेद्‌ बोलिला अनत / ३३८ 


१७ यज्ञाचे देव : 


एेतरेय ब्राह्मणात वेगवेगमकचा क्रियाच निरूपण आहे. त्यात देवाचे आवाहन 
करण्थासाठी असलेल्या विवि शस्तरांची नावे दिलेलो आहेत या परिभाषेत शवर 
याचा अर्थं शंसन-्रशंसा-स्तुति ऋम्वेदाचा होता हा सन्दप्रयोग करतो. 

अग्नि वगैरे देव अज्ञान व अंधकार दूर करतात. त्यांचे आचरण नीतिनियम 
च ऋत-्रताच्या पालनाने दृढ शाले आहे. सत्याचौ त्यांना आवड असून ते अति 
दाय शक्तिशाली भठैत. यजमानाची जी काही मनोकामना असेल ती ते पूर्णं कर 
तात. परंतु त्यांना छलकपट मावर आवडत नाही नियमांचे उल्कंवन करणान्याना 
च वाईट कमे करणार््ाना ते शासन करतात. 

एतरेय ब्राह्मणात तेहतीस देवांची गणना केलेली आदे. आठ वसु, अकरा रद्र, 
चारा आदित्य, प्रजापति व वषट्कार, वसु रुदर ब आदित्य हे गण देव हेत. परंतु 
स्या सर्वाची नावे सापडत नाहीत. छग्वेदाच्या ऋचात पण ही नावे निरिचत्त अशी 
आढटते नाहीत. परंतु ते देव प्रसिध्द आहेत. इतर देवांची नावे ऋग्वेद वं एतरेय 
दोन्दीत सापडतात. 


१८ मुख्य देव-अग्निः सोम व इद्रः 

यजञाच्या दृष्टीने अग्नि मुच्य देव आहि. देवांनी ज्याला समिष्द, म्हणने 
प्रज्वलित केला तो स्वरगाचा व मानवान समिष्द केलेला अम्ति पुथ्वीचा. परंतु 
ऋ चांमध्ये ज्ञानरवतीचे प्रतिक म्हणून अग्नि स्वीकारला आहे. ‹ अग्नि मूढे सृष्टी- 
त्रील सारे निर्माण ज्ञाले. अग्नि स्वतः श्रेष्ठ जन्न बीज आहे. व तो अन्न पति आहे. 
अग्नि स्वतःच शमित ऊँ दरस्थानी ठेवून सवं देवाचे रक्षण करतो. नित्य निरंतर 
चालणान्या नैसगिक हवनाचा तो होता असून सवे देवाचे तो मृख आहे. 

येथे अग्निवरोवर सोमाचे निरूपण कंटेले आहे. कारण वैदिकं यज्ञात सोमयाग 
प्रथमं आहे. त्यातील द्रव सोमवस्ली असून अग्नि व सोम हे यज्ञाचे दोन ढे असून 
स्यांच्या द्वारे देव यज्ञाकडे पातात. 

समरस गज्ञाचा पेय पदां आहे. त्या सह सोमाचे स्थान देवांच्यात आदे. 
हा सोम ब्रम्हांडभर आह. अमरत्व व प्रकाञ्च हे त्याचे गृण आहेत. अग्निधरमाणेच 
सोमही सवं देवांच्या ठायी बहे. 

इद्र हा बहुस्तुत देव आहे. अगिन हा यज्ञरूप अहि. तर इंद्र हा अग्निचा 
स्वामी आहे. याप्रकारे इन्र सवं देवात्त विष बोजस्वी साहसी भाग्यवान-मगवान 
आहे. याने महाभिषेक कमं करून सर्वं देवांना जिकून घेतले व तिन्दी लोकांवर 
सत्ता प्रस्थापित्त केली आहे. 


२३९ / वेब्‌ बोलिला भतेत 


इद्रावरोवर अग्नि, वरुण, मस्त, वसु, ग्र आणि आदित्य वर्गरे देव असतात. 
१९ प्रजापति कोण ?: 

देवात प्रथम व सर्वोच्च देव प्रजापति मानला जातो. तो सर्वाहुन आधी 
प्रगट ज्ञाछला आहे. व म्हणून सवं पदाथ, टोक, देव, वगैरे उत्पन्न करणारा आदे. 
इंद्र, अग्नि, सोम वगैरे देव त्यांच्या नावाने ओढलले जातात परंतु प्रजापति * क 
या नावाने ओढलला जातो. सामान्य रितीने “ क ' म्हणजे प्रजापति परंतु ऋषि 
* क " च्या भोवती समस्या, प्रदन सूचन रचतात तिचे उत्तर देत नाहीत. * क ' हा 


त अपरिमित, अतीत देव॒ असून तो सर्वाना एक सारख्या गतिने व्यापरून 
रहातो. 


त्याच प्रमाणे आदित्य, सविता, अदिवनीकुमार, मर्त, वरूण बृहस्पति वायु 
रुदर, विष्णु, विदवेदेव वगैरे देवचि निरुपण या ब्राह्मणात केले आहे. 


२० संहिता आणि ब्राह्मणः 

ऋग्वेद संहितेचा विस्तार सूप मोडा आहे. तथापि त्याला एका वर्तु्ात 
गुंफण्याचे काम ब्राह्मणाने केल आहे. यज्ञाची मर्यादा स्वीकारून त्यात सफलता 
मिक्वली आद. शिवाय देवाच्या शक्तीने गुप्त रहस्य छोधण्याची किल्ली पण 
ब्राह्मण प्रय दाखवतात. 
२१ बेदाचे ऋषि : 

मंत्रांचे रहस्य जाणून घेण्यासाठी ऋषिचा परिचय महत्वाचा आहे. ज्यांना 
ऋषि कढले नाहीत त्यांचे मंत्र ज्ञान अपुरे रहाते. ऋषिच्या विशेष नामावरोवरच 
पिता, पितामह, कुल, गोत्र दव. उल्लेख पण परंपरेच्या दृष्टीने करण्यात अकेला 
माहे. 

ऋषि है म॑व द्रष्ट आहेत. त्यांनी सुकते रचली आहेत. त्याचवरोवर यज्ञात 
नानाप्रकारच्या कार्याची व्यवस्था करण्यात व त्यातील रहस्ये जाणून घेण्यासाठी 
ऋषीचा फार उपयोग होतो. ऋषींची नवेही निरथंक नादीत. विख्वामिव्र टे 
विश्वाचे मित्र आहेत. गृत्समद हे स्तुति कर्न मदरहित होतात. भरद्वाज हे “वाज” 
भरणारे. हे सारे ऋषि म्हणजे प्राणाचे, शक्तिचे अविष्करत रूप अहे. प्राण हेच खरे 
ऋषि आहेत-' 

याप्रमाणे एंतरेय ब्राह्मण ऋषि व छंद यांचा परिचय करून देते. त्यातील 
खी ही की व्याने यज्ञाच्या माध्यमातून त्याची आधिभौतिक, आधिदैविक व 
अध्यात्मिक रहस्ये उकलून दाखवली आदेत. यज्ञाच्या प्रक्रियेत जीवनाची जडण 
चडण सूचित केली आहे. 


बद बोला भनेत / इ४० 


दधौयुषि एेतरेय महिदास विचेची प्रतिष्ठा क्न यज्ञाची परिभाषा उकलून 
अनेक शब्दां ची व्याख्या वा ग्र॑यात देतो. त्याचवरोवर लहान लहान कथा व आख्याने 
सांगून त्या व्यास्या सोप्या, सर आणि मधुर करतो. एतरेय ब्राह्म णात दोन मोठी 
आख्याने अदित. त्याती सुपणं आख्यान छंदाच्या व्याख्वेत दिकेले आहे. दुसरे 
शुनःशेपाचे आख्यान विस्ताराने दिलेले आहे. ते वेदावरील प्र॑थात व ब्राह्मणात खूप 
हत्वाचे असल्याने येषे विस्तृत रूपान दिलेले आहे. 


श्रमाची प्रतिष्ठा 


१ आच्छशाच्या मनातील तरंग : 

धर्मारिण्यात अजिगतं नावाचा एक दरिद्री ब्राह्मण रहात होता. तो एकटाच 
भटकत होता. एका वद्ध ब्राह्मणाला त्याची दया आली व त्याने आपल्या मुलीसी 
त्याचे लग्न लावून दिले. 

तिचे नाव शमना. ती साक्षात श्रमाचीच प्रतिमा होती. ग्नानेतर तिने एक 
गाय पाक्रली व नवन्याला निरोगी केले. त्याला प्रणा देऊन ओेती करावयास सुर 
चात केली. तो मनाने दुबल होता व त्याचे नशीवही तसेच होते. कमनशीवी भदा 
स्यः अजिगर्तानि आकष आणि प्रमाद जवछ केके होते. स्यगच्या नशीवाशि समना 
स्‌कृटी टक्कर देत होती. 

अजिगतं तरंगी होता. तो दूर रानावनात एकटाच बसून मनोराज्ये रचीत 
राही. * या रानात मी गोक्षाक्रा उभी करीन. रानभर पसरङेले गोधन आणि त्यात 
आमचा दोधांचा मेगल, समृद्ध संसार ! मी भाणि शमना 

क्षमनेची आख्वण होताच त्याचे मनोराज्य विखून जोई. डोरे उघडून पाहिले 
की समोर गमना उभीच अत्ते. ती गोड शब्दात विचारी, 

“ अरे, इथे काम करता ? भूक नाही का सायली ?› 

पडल्या जामेवरूनच तो भाठशी उत्तर देई- 

* भूक लागली आहे गं. पण श्लमने, हे भसं किती दिवस चालायचं? तु 
नन्हतीस ना तेब्हाही मला भूक लागायचीच आणि मी भाषत उपाशीच पडून 
रहायचो. रोग माज्ञे शरीर कुरतडायचा. मी आपला पहातच राहायचो. भूक साव्या 
जगाला भिक्त रहते. ही तहान भूक का कपाढरी लिहिलेली असते ? तुला काही 
ककतंय्‌ श्षमने ?' 


३५१ / षेद धोलिला तेत 


" है पहा, कल्पनेचे तग आता मग. आधी भाकरी आणली आहे ती खाऊन 
ध्या. उन्हे उतरी कौ तुमचे तरंगही गोस्रतील. हात पाय हालत नाहीत परण मन 
बरे घोडचाच्या वेगाने धावते ! " 

“ तुक म्दणणं अगदी खरंय्‌ ! हात पाय हन्वून तुज्ञे कौ भाज्ञे काही वरे 
होणार नाही. वर इतकी श्रमतेस पण होतंय काही ? तुद्या, माल्या, साव्या जगाच्या 
मागे लागलेल्या भूकेला पटर वृून लावौन-तरच मी नावाचा अजिगतं ! 

“ आणि शमने, तुला खरं नाही वाटायचं पण मी एक योजनाही आली 
आहे. त्याने तुजे, माञ्ञे सान्या जगाचे भले होईल बध." 

आपल्या नवन्याचा हा तरंगो स्वभाव शमना ओढ्धलून होती. ती त्याच्या 
तोडी घास भरवी. वर ताकाचा घोट पाजी आणि मग त्याची भूक शांत होई. 

शमनेला लहानपणापासूनच हे कढून चुकले होते. कारण तिचे वडील 
म्टातारे आणि अपंगही होते. शमनाच श्रम कल्न स्वयंपाकटी करी. अक्षा प्रकारे 
आपल्या पित्याचे पालन करणारी शमना आता आपल्या नवव्यावे पालन करीत 
होती. तिने आपल्या नशीवाट। कधी बोल लावला नव्हता. तिला त्याचा विचार 
करायला वेच होत नब्ता ! 

त्या आढ ब्राह्मणाचा संसार शमनेमूके उनढला होता. तिला पिका 
मुलगा ज्ञाला तेन्हा अजिगतं आनंदातिशयाने उडचा मारू लागला. गेला दिवस तो 
विसरला होता. आजच। भार त्याने शमनेवर टाक्लेला होता. कारण तो होता 
भविष्यकालाकडे पहाणारा द्रष्टा ! 

व्याला वाटे ' उद्यांचा दिवस उगवेल नी माज्ञा भाग्योदयः होक ' पण असे 
कितीतरी दिवस उगवक्ते आणि मावढके तरी त्याची / उद्याची आश्ञा ' मात्र विराम 


पावली नन्ह्ती. 
त्याला आपल्या पुत्राकडे पाहुन नवीच कल्पना सुचली. ' वस. मञ्चा उ्याचा 
दिवस वाढवणारा हा माज्ञा पुत्र ! त्यालाच माज्ञो भावना काय आहे ती कू 
शकेक ' आणि त्याने मुलाचे नांव ठेवले ' गुनो लांगूल 
शमनेला नवल वाटले. अरे ! तुम्हाला नाव तरी ठेवता येतं का? इतर 
` ऋषिकूमोरांची नवि कशी सुंदर असतात ! " 
2 “अग मास्या शमने ! तुला नाही कठायच ते. मी परण ऋषि आहे आणि 
दृष्टा आहे. उयाचा दिवस म्हणजे स्वा. तो वाढवणार. मंगलमय करणारा म्हणून 


याचे नाव शुनो लमू. माज््या मुलाचे जसे नाव तसे गुण. बोल. आवडलं की नाही 
नाही नाव तुदा ?" 


चेद्‌ बोलिल। अनेत / २५२ 


दोरक 


डामना न वौकता तो म्हणेर त्याला संमतीच दैवी. कारण या तरेगी 
माणसायुढे तिच्या समजूतदारषणाला काटी अं नव्हता. तरीही तिने आशा सोडली 
नव्हती. 

शमनेवर अजिते जीव ओवाटटून टाकी. कारण एक तर ती कधी काही 
मागत नसे आणि त्याला कधी विरोध करीत नसे. आपला संसार कसा चालतो 


,याचा त्याने कधौ विचारच केला नब्हत।. शमनेने अनिगर्ताला दुसरा पत्र दिला, 


त्याचे नाव ठेवले गुनःगेष. 

शमने ! मह्या उज्वल आशेला वाढवणारा पुत्र शुनोलांगूल आणि हा, 
माल्या उद्याच्या आक्ञेचा मुयुटमणि. मोराच्या डोक्यावर तुरा असतो तो दोपा- 
शमने हा मृगा तुलाही आनंद देईल. जीवनात देवाने मला मदत केली नाही. पण 
या शुनःशेपाला देव मदत करतील. 

मलाच नाव ठेवण्यास आता शमनेचौ कोठलीच हरकत नव्हती. आपला 
नवरा ' क्रातदरष्टा ऋषि ' आहें हे लग्नाआधीपासून ती जाणून होती ! 

थोडा वर्पान शमनेल्म तिसरा मुलगा ज्ञाला. अजिगेत परत आनंदून गेला. 
शमनेला तो कामधेनू मानू लागला. तिने त्याच्या तनामनाचा संताप दूर केला 
होता व ती त्याचा संसार समृष्द करीत होती. 

"वस | शमने हा माज्ञा तिसरा पुत्र शुनःपृच्छा. माक्ष्या आदोचा आता अंत 
होत आला. आणि तत निरिचतत मान कौ तुक्या श्रमांचा पण अंत होत आहे. आता 
तुला देतात कामावर जावे लागणार नाही आणि माल्या मनाचे तरंगही चाखवृून 
ध्यावे लागणार नाहीत, आपले पुत्र आता पुरुषां करतील आणि आपण दोषे 
स्वगच्या ्लोपा्रचावर ल्लोके घेत राहु. तेथे ना तहान ना भूक ! " 

या तरंग नवेन्याी वाद घालण्याचे शमनेच्या कधी मनातच भले नन्दते 
परंतु संसाराचा भार वाढत चालला होता. पतीलात्या विषयी कधी जाणीवच 
्ञारी नाही ततर मुचि कसे होईल हा भ्रदन तिच्या मनात घोकत होता, पुत्र मोठे 
होतील व पित्याच्या कामास येतील परंतु त्यज्य लहानपणी मातापित्याने तर 
त्यांचे पालन पोषण तर करावयास हवे ! 

कधीतरी ती अजिरगेताजवक तीं मनातली वेदना बोलून दाखवी अगमि तोही 
मनोराज्यात्त गुंगलल नसला तर तिचे म्हणणे ठेकूनही वेई. 

“ उद्याचा दिवस " उगवायचा तेव्हा उगवेल पण आजत काय ? आपण 
बोधेन होतो तेन्हा मिल त्यावर चाख्वले. पण या तीन ॒मुलांचे पालन पोषण 
स्री करायला हवे ना?" 


३४३ / वेद बोकिका अनैत 


शमनेचे बौलणे एेकून अजिगतच्चा स्वप्नाचा निरास होई. आग्रोषे पिनो 
देत तो उठे. व नांगर घेऊन दोतावर जाई. पण तेथे विज्ञाल आकाश आणि गार 
हिरवे वातावरण त्याला परत मनोराज्यात सेचून नेत. थोडी फार नांगरणी होई 
आणि धान्याची रास पडे. अजिर्ग॑त आनंद्न जाई. 

शमनेला आता थकवा वाट्‌ लागला होता. तिचे कामही वाढले होते. मोठा 
शुनो लागू वडिलांच्या वरोवरच असे. धाकटा शुनःपुच्छ तिचौ मांडीच सोडीत 
नसते. मधला शुन शेप आपल्याच नादात असे. त्याला माता वा पिता भावंडे, सवंगडी 
कोणाची आवश्यकताच नव्हती. तो अंगणात नाहीतर शेताच्या वांधावर वसून 
दूरवर नुसता पहात राही. कोणीतरी दुरून आपल्याला बोलावीत आहे असा त्याला 
भास होई. पकषांच्या पंखावर वसून त्या अनंत दिशेकडे त्याला ज्ञेप घ्यांवीरौ वारे. 
बागडणान्या हरी्णाच्या गख्यात हात घालून दूर दिसणान्या पर्व तांच्या पलिकडे 
धाव ध्यावीश्ी वाटे. एकाच गोष्टौने त्याचे पाजल मागे पडे. भूक. लागली कीत्याला 
आ आठ्वे. आने त्याच्यासाठी जी भाजी भाकरी ठेवलेली असे ती तो खाऊन घेई. 

अजिगर्ताने भाजवर शमनेच्या प्रकृतिकडे कधौ पादिलेच नव्हते. ती टीकरी 
आणि सदा हसतमृख असायची. तिङा पहाताच सारे विसरून अजिगर्तं केवठ 
तिचाच होऊन जाई. 

आता त्याला वाट्‌ लागले, ‹ माज्ञी शमना आता पहिल्यासारखी राहिली 
नाही. तिच्या अंगावर सुरकृत्या षड्‌ लागल्या आहेत, ती आताशौ फारली हसतही ` 
नाही. तिच्या मनात कोटली तरी वेदना आदे. एका रात्री तो तिच्या कण्टष्याने 
“ जागा ज्ञाला. त्याने मागेने तिला जबक घेतले ब तो तिला विचारू लागला, 
शमने, काय हत्‌ तुला ?' 

परण शमना काय सांगणार ? घरात नन्हते धान्य. शेतातही काही पिके 
नन्हते. अजिगतं हे जाणौत नव्हता असे नाही. परगतो लछाचार होता, आशावारी 
होता. पण नशिवाने त्याला हात दिला नन्दा. 

शामनेची मनोवेदना त्याने ओकखली. कालपासून तिने काही खाल्लेही नव्हते. 
एका भाकरीसाठी तिन्ो मुके भांडली होती. ' हिने कधी खाल असेल ?' शमनेचे 
कण्टणे एेकून पहित्यांदाच त्याच्या मनात विचार आला. पण शेवटी तो होता 
तरंगीच ! क्रति द्रष्टा ऋषि ना तो! त्याने मनाशी कसलासा निदचय केला आणि 
अंगावरच्या कपडचानिशी उटून चालू लागला. शमना त्याच्याकडे पहात राहिलो 
तिनेही त्याला ' तुम्ही कोठे जाता व कधी येणार ' म्हणून विचारले नाही. 


चद्‌ बोलला अनेतं † ३४४ 


सकाढी ती शतावर गेली. थोडी कंदमूके वेचून आणली मुलंची भूक न 


भागी तरी तहानैला तरी तेवडाच आधार ! दुपार क्ञाकौ तरी अजिगतं परतला 
न्दता. 


मोठा शूनोलांगूल एकटाच शेतावर गेला. धाकटा घरीच आरईजवछर होता. 
आणि मवला शुनःरोष काच वार पडला होता. त्याला काही फे मृ मिकाली, 
भूकही छागी होती. पण आईला विचारल्या शिवाय खाऊ नये इतपत विवेक 
मनात जागा क्लाला होता. तो धावतच आईकडे गेला व त्याने ती फश्रमूढे तिला 
दिली. तिने फंचा रस काढला. मूषे शिजवरी. त्या वठेपुरती तरी तिन्हौ मुलंचौ 
तहान भूक भागली. 


अजिगर्ताला जाऊन तीन दिवस ज्ञाले. शमनेने बृप शोधले पण कोठे पत्ता 
लागेना. तिची तहान भूक, सोप उड्न गेली. तौ अजिगर्ताशिवाय कधीच एकटी 
रादिली नच्ती. तीन तीन मुके जवछ असूनही ती एकाकी पडली होती. मुरही 
पित्याविना अस्वस्थ होऊन गेरी. थोरला तर सारा विचारी, ' आई, तात बेतात 
असतील. मी धावत जाऊन त्यांना घेऊन येतो. पण आई शेतात कोठे ते दिसतच 
नाहीत, कुठे गेके असतील ते ?" 


मुलाचे बोकणे कूण शमनेच्या डोगचांना पाणी येई. तिच्या तोंडून शाब्दही 
पटत नसे. 


मध्यरात्रीच्या वे शमनेच्या दारावर तीनदां ठोकलेले एेकून ती कगबगीने 
उठी. तिची ज्ञोपर तर उडालेलीच होती. मुलांचे वडीश्च आले असणार ही 
साती होती. तिने दार उषडले अजिगतं जत आका आणि त्याच्या मागून एक 
अतिथीही आला. ‡ < 


“ शमने मौ आलो आणि आपली तहानभूक शमवणान्या या मिव्रालाही 
घेऊन आलो ' 


अजिगर्तं आला म्हणून शमनेला आनंद ज्ञाला होता. पण बरोवर आका हा 
मित्र तहान भूक कशी शमवणार ते काही तिला क्ठेना. अजिगर्त व त्याचातो 
मित्र दोषेही जोपले. सकाढी मृञे जाग ज्ञाल तेह अजिगतं व शमना बोकत 
असताना पाहून धोरला धावत जाऊन वापाच्या गकघात पडला. घाकटा आर्ईच्या 
मांडीवर चढला. मधला मात्र दुखूनच ज्ञोपटेत्या पाहृष्याकडे पहात राहिला. 


वेद बोचिला अनत / ३४५ 


यै बाढ शुनःरोपा ! हे आपटे अतिथी आहेत ते आपली तहान भूक भाग 
वण्यासाटीच आलेले आहेत." 

तेवढ्ात पाहणाहौ उठला. शमनेने त्याला प्रणाम केला. तिने पाहिले तो 
हा अतिथी वयाने तिच्या मघल्या मला येवढाच वाटत होता. अजिगतनि मुलांच्या 
व अतिथीच्या देवतच शमनेला सांगितले. 


हे वघ शमने, माश्या तिधा मुलांनौ मज्ञा " उद्याचा दिवस ' आणला नाही 
पण या अतिथीने तो पाद्धून पोसून आणलेला आहे. त्याची गोड फे आपल्याला 
भिकणार आहेत. तहान भूक सारे भागणार आट." 


‹ तात, यांच्या जवल आपलो तहान भूक भागवी असे आहे तरी काय ए 
थोरल्याने विचारे, त्यावर अजिगर्ताने सांगितले. ६ 


" वत्सा, अरे यांच्याजवन् शंभर गाई आहेत. ते त्या आपल्पाला देतील मग 
आपल्याकडं त्या शंभर माई वाढत वाढत सहस्र होतील. मग कसी भूक नी 
कसरी तहान ! 


" तात ! ' शुनःशोपाने विचारले ' हे गाई घेऊन आक्ते आदत का ?" 


‹ नाही बारा. गाई काही तज्ाच थोडा मिढ्रतात कोणाला ? आपल्याला 
त्याचे मूल्य चूकवावे लागेल. अजिगर्ताा वोरण्याची संधी भिकराली. 


१ तुम्ही माक्ञे तीन पुच्न. एक एक प्र म्हणजे एकेक पुरुषां, तुमच्या 
आईची तुमच्यावर केवढी भिस्त. या गावे मूल्य तुम्ही नाही चुकवणार ? 
अतिथीवे मागणे आहे की तुमचा एक पुत्र यामौ शंभर गाई देतो, मग तुमच्या- 
तल्या कोणाला च्यायचे ? सांगा. ' 


शमना हे सारे एेकत होतो. अतिथीच्या पावकावङ्नच तिने त्याच मनोमन 
परीक्षा केलौ होती. ती जाणून होती कौ भापत्या क्ञोपडचात स्वार्थािवाय कोणी 
फिरकणारे नाही. 


सकाढ्री उढल्यापासून अजिगतं तिची समजृत धालत होता, परंतु पुत्राच्या 
मीलाने गाई धेणे तिच्या भ॒नासं रुचत नव्हते पण तिचा निरूपाय होता. आजवर 
तिने नवभ्याची आज्ञा मोडली नब्दती. आजटी तौ प्रसंग येऊ नये म्हणून ती 


वेद शोलिला अनंत / २३४६ 


गप्पच राहिली होती. 

धाकटा मुलगा काहीतरी अनिष्ट घडत अहि या जाणिवेने थरथर कापू 
लागला, त्याला धड काही कठत नव्हते. तो आई्या कुशीत तोंड रपवून बसला. 
योरा शुनोलांगूल जरा वाचाठ होता, वो म्हणाला, 


“तात, शेतावर जाताना तुम्ही नेहमी मला वरोबर नेता. धाकटा आर्ईनवक 
असतो पण या शुनःशेपाचा तसा काहीच उपयोग नाही खरे ना ?" 

भावाच्या म्हणण्याचा अयं शुनःदोपाला उमगला. तो वयाने लहान मसला 
तरी शहाणा व समजुतदार होता. त्याने लगेच संमती दशं विली. 


“खरंय तात, माया बदली तुम्हाला शंभर गाई भिक्रणार असतील तर 
मी अतिथीबरोवर जाण्यास तयार आहे. 


अजिगतं हे एेकून राजी श्लाला. शमनेच्या मनातील वेदनेचा विचार 
करायला त्याला वेच नव्हता. 


अजिगर्ताला परत अ।लेला पाहून आजुवाजूचे ऋषि मृनी त्याला भेटण्यासाठी 
आले. त्यांना अजिगर्ताने शंभर गाई घेऊन आपला पुत्र विकल्याचे क्ठले, हे वृत्त 
पसरत।च सगक्रीकडे हाहाकार उडाला. आध्रमाे क्पतौ गौतम ऋषि होते. 
त्यांना मजिगर्ताविषयौ सहानुमूति होती. त्यांनी विरोध शांत केला. दुपारी 
शुनःशेपाला घेऊन अजिगतं अतिथीवरोवर निघाला तेष्टा शमना व दोघ पुव 
याच्यासाढी धान्य वगेर ठेवून निघाला. शमना त्याच्या मागे दुरवर पहात रािली 
कामघेनूचा नंदी अदृश्य कालाला वज होऊन त्याच्या मागे चालला आहे असा 
तिला भास होत होता. 


२ मघ्यूपासून दूर : 


रोहिताच्या मनात अपार दुःख होते. अजिगंत व शुनःशेप त्याच्या बाजूलाच 
कषोपले होते. पण त्याला मात्र क्लोप येत न्ती. तो पहिल्यांदा रानात पून 
गेला तेब्हा त्याला वाब्लेहोतेकीतो एका महा भपत्तीतून वाचला. त्याच्या 
पित्याने हरिरचंद्रानेच त्याला तो मागं दाखवला होता, 


“बाढ रोहित तुस्या मायी मृत्यु भय माहै..राजमहाल सोडून तु पढून 
जा, जाणि राजभवनातील अपरंपार सुख संपत्ती सोडून त्याला पून जावे लागले 


३४७ / वेद बोलिला नंत 


होति. खाणे पिणे, सखे सोती, दास दासी, रथ घोडे, सारे त्याच्या सेवेसाठी 
सिद्ध होते. ते सारे त्याकता सौडावे लागले कारण त्याच्या पित्याचे त्याच्यावर अपार 
परेम होते. त्याचे वडील रोज व्याला मांडीवर घेऊन प्रेमाने त्याला कुरवाछीत व 
जडसा निःदवास टाकीत. 

आपल्यासाठौ भापल्या पित्याला एवढी खंत काहे त्याला क्ठत नसे. तो 
योडा मोठा व समजुतदार ज्ञाल्यावर एक दिवस त्याने पित्याला त्या विषयी 
विचारले. ते एेकताच राजा पहिल्यांदा लुप रडला. मन जरसे हल्के क्ाल्यावर 
त्याने सांगितले, 

*बात्रा वरुणदेव तुद्या मागे लागले आहेत. ते तु्ञा बद्री वेणार आहेत 
मला भिती महे ती हीच की मला माश्ष्या हाताने तुला मृत्युमृखौ चावे लागेल ! 
बाढा} मक्षे एक काम करशील ? राजमवन हे तुद्यासाठी मृत्यु मूल बद. ते 
सोडून तु दुर दूर निघून जा. जेषे मृःयुची छाया नसेल जी वरुणाच्या मर्यादि पलिकडे 
असेल अज्ञा जागी जा. तु मला प्राणाहतका श्रिय आहेस, तुला मृतयुमुदी चायचे 
नाही. बाढ तु निधून जा, चिरंजीव हो. 

“ पित्याने सांगितल्यावरून मी राजभवन सोडून प्रालो. . दिवपतचे दिवस 
भटकत राहिलो. शरीर थकून गेले. तहान भृकेने रस्त ज्ञालो. रात्रीच्या रात्री क्षोपे 
शिवाय काढल्या. परंतु मृष्युचे भय प्रत्येक क्षणी मला सतावीत होते. मृ^यु म्हणज 
काय तेही मला माहिती नव्हते. वरुण देव मास्या मागे का लागे तेही मला 
कठत नगते, पण माया वत्सल पित्याची आठवण क्षाली की वाटे मृत्यु भयंकर 
आहे. त्याला चुकवून प्रायलाच हवे, शेवटी मी पा वनात येऊन पोचलो. या गुहेत 
राहु कागलो. पहिल्या राकी खूप क्षोप आली. सकाढी उठलो तेव्हा धकवा दुर 
ज्ञाला होता. क्षयाचे पाणी प्यालो. ज्ञाडाची फठे खल्ली. राजभवनासारखं 
वैभव येथे कोठले असायला ? परंतु पराह्या लेख ते विषय विषासारले ठरल 
होते. ज्या सुलाभोवतो मृत्यु धिरट्ा घालीत होता ते सुख काय कामवि ? पण 
या वनातही विटेवना काटी कमी नाही! नाचतत बागडत खेठणान्या निर्दोष 
हरणावर एवाचा क्ुडपा आदून वाघ डप धालतो. हरणाची किकाढी आणि 
वाघाचे शूरगुरणे एकून माक्षा नुसता थरकाप होई. मग वाटे वरण दैव काय 
मला अशोच मागेने घन जाणार की काय? वरूण देवाचे हाते या वनापर्यत 
पोचतात कौ काय ?" 

एकदा गृहत शिरो की मी निर्िचत क्षोपी जात होतो. अश्चा किती रात्री 
माणि दिवस गेले कोण जाणे. एके दिवी अनोखी माणूस माल्याक्डे भाला. मी 


वेद्‌ बोलिखा अनंत / ३५८ 


त्याला ओढठ खत नव्हतो पण तो मात्र मला ओढवत होता. त्याला माश्च्या पित्याने 
पाठवले होते. पित्याचा समाचार एेकण्यास मी ही आतुर होतो. 

^ तुञच्या पित्याचा तुक्यावर फार जीव आहे म्हणून तर त्यांनी तुला इकडे 
पाठ्वून दिके. पण ते स्वतः मात्र जलोदराने आजारी असून असह्य पीडने दुःखी 
आहेत." त्याने सांगितले. 

“ माक्ञे वडील दुःखात आहेत ? त्यांना हा जलोदरासारखा रोग का क्षाला ? 
मला त्यांच्याकडे घेऊन जा. मला नाही इथे रहायचे ' मी घरी जाण्यासाठी अधीर 
क्षालो होतो. पण त्या अनोखी पुरुषान मला वेऊन जाण्यास नकार दिलाव 
सांगितले, 

“नाही, रोहिता} तुहा पित्याने तसे करण्बास नकार दिला आहे, 
तुश्यासाठी तर त्यांनी है दुःख स्वतःवर ओढवृन वेते आहे. तुश्यामूढे त्यांच्यावर 
वरूण देवांचा कोप ्षाला, तुञ्यासाठी ह बनच मंगल आहे. ' 

असे बोलून तो अनोढघौ पुरुष चालता क्षाला. भरेरे ! त्याने मला त्याच्या 
बरोबर नेते नाही ते नाहीच ! मा्यामूठे माक्षे वडील दुःखी होत असताना मी 
इकडे निरदिचत कसा वरे राहू ? ते शक्य तरी आहे ? मला त्यांच्या जवट जायलाच 
ह्वे ! ' 

“ तुम्ही कोणाी बोलत आहात ? 

“ माद्या तोंडून शब्द बाहेर पडले. त्यामुरे अजिगंत ब्राह्मण जागा क्षा. 
त्याला काय सांगायचे ? तरी मी सांगून टाकले. 

“ दुसन्या कोणासी ? हे ब्राह्मणा मी आपल्या नक्ञीवाशी बोल्त होतो ! 
माक्षी कर्मकथा एकायच्ी भाहे तुम्हाला ?' 

आणि तो ब्राह्मण उटून माक्ष्याजवठ यजन बसला. भादी माक्ष मन 
मौकठे करायचे होते | मी त्याला सांगू लागलो. 

“ माक्या पित्याचे नाव ॒हरिर्चंद्. मौ माश्या पित्याचा एकरुलुता एक पुत्र, 
त्यांनी फार लाडाकोडाने माज्ञे लालन पालन करून मला वाढव. आणि मा 
समज्‌ छागताच वनात पाठवून दिक. तेव्हा पासून मी या गृहेत रहातो. येथे कष्ट 
नव्हते. शीण नग्हता. जाग्रण, तहान, भूक कसलेच दुःख नव्हते. 

मीं निरिितपणे रहात होतो. पण एके दिवशी एक अनोखी पुरुष माठा 
माणि त्याने माक्षी मनःशाती हिरावृून नेली. माक्ञी क्षोपही त्या क्षणापासून 
उडाली. 

१ त्या भनोढली माणसाने असे ते काय सांगितले ! 


३४९ / वेद्‌ धोखा मनंत 


“तेच वुम्हाला सांगतो. मला जरा श्वास तरी घेऊ द्या! इुश्श ! माद्या 
मृ माहा पित्पाला जलोदर ज्ञाला आहे व त्या पीडने तो तक्रमठत्त अहे. वस्स. 
इतके बोलून तो माणूस निघून गेला आणि माज््या अंतःकरणात वेदना जागवून 
गेला. या गृफेचे पाषाणही जण्‌ म्हण्‌ छागे, 

अरे ! तुञ्ञा पिता वेदनेने तछमकतो आहे आणि तु वेधे निर्िचत घोरतो 
आहेस ! ' 

भेके दिवशी मी निर्घार केला माणि ती गृहा सोडून वनाव)हेर पलो. 
माह्या पायात वेग होता, मनात उत्साह संचारा होता. मनात मृत्यू भय 
न्ते. कारण मी भाता पित्याला साह्य करण्यासाठी जात होतो. व्याला रोगमूक्त 
करण्यासाठी चाललो होतो. 

काही अंतर चालृन गेल्यावर अका वृद्ध ब्राह्मणाने येऊन माक्षा हातधरला 
आणि मला अडवून त्याने उपदेश केला, 

" रोहिता, अरे किती परिश्रम करून तु या वनान आलास व तुल्या जीवनाचे 
सायेकहीं येथेच होईल. जे जग॒सोदून भालास तिकडे प्रत जाऊ नकोस. तुके 
कल्याण तिकडे नाही. या वनातच आहे, परत फिर." 

* पण आपण कोण आहात ?' माद्या तोंडून सहजच प्रदन वाहैर पडला. 

“मी देवांचा राजा इंद्र आहे. आढशौ व प्रमादौ लोकाना मी दिसु शकत 
ध उद्यमी माणस्षानाच मी दर्शन देतो. परिश्रम करतात त्यानाच मी प्रेरणा 

“किती भाग्यवान आदात तुम्ही रोहित!” अजिगतं ब्राह्मण उद्गारला. 
“ तुम्हाला देवांचा राजा इंद्र प्रत्यक्ष भेटला ! अरे मा्ञा सारा जन्म गेला. मला 
त्या देवराजाचे दशम ज्ञा भसते तर येवढी दुःखे सहन करावी लागली नसती. 

विचारा अनिगतं आपलीच कमंकथा सांग्‌ लागला. त्याला थांववृून मी परत 
सांग्‌ रागलो. 

“देवराज इंद्राचे बोलणे अभून मी परतो, वनात आलो. पण आता मला 
चेन पडेना. मापरला पिता रोगाने जजंर श्षाला अ्तताना आपण इकडे भटकत 
रहावे हे कसे शक्य आहे ?” + 

आणि मी प्रत अओकदा धीर क्न राजनगरीच्या दिशेने पाऊल उचलले 
देवराजानी फिरून मला ददन दिके. आता मी त्यांना लगेच ` ओले व दात 
जोडून विनंती केली. | 

“मला जाऊ द्या देवराज ! माक्या पित्यचे दुःख दूर करून मीमाक्षे 
पितृऋण पुरे करीन. ” 


वेद्‌ बोलला अनत / ३५० 


* नाही रोहिता ! तु अशक्त, दुबल, हडकुका होतास. या रानात्रनात राहून 
लुज्ली काया सशक्त क्षाली. तु त्या राजभवनाकडे जाऊ नकोष. तेथे निष्कीयता 
आहे, प्रमाद आहे, मृत्यु भा. मत्यला चुकवण्यासाठी तरतु इतका दूरवर 
जालास. आत त्या पापराीत परत नाही जायचे. स सोढ. तु वनात 
जा. त्याच मागनि पुढे पाठक टाक. तोच तुस्या्ाठी कल्वाणकारी मार्गे अहे. ' 

देवराज इन्द्र सांगत होते ते खरेच होते. मला षुख हवे होते. पण ते भिक्त 
नव्हते. पाप भाढवे येत होते. मला नज्लौवाचा दोष दिसत होता. तेच आडवे येत 
होते. 

विचान्या ब्राह्मणाला तहान भूक त्रस्त करीत होती तर माश्ष्या पित्याला 
जल्ोदराची व्याधी पीडा देत हीती ! या दोहोत केवढे अंतर ! भणि तरीही 
वेदना दोरधांचीही सारलीच. मी माक््या मनाची समजूत घाती ब पृढे बोल्‌ 
कागलो, 

“ अजिगतं, देवरायाचौ आज्ञा मला मानावी लागी व मी वनाकडे परतलो. 
पुढे जाऊ लागल. गृहा सोडून या क्लोपडीत राट लागलो. कोण्या ऋषिने हौ 
बांधली असावी. मला वाटते ते हा लोक सोडून कदाचित्‌ परलोकीही गेले भसि. 
गृहपेक्षा येथे या कुटीत शांती लाभेल असे बाटले होते, पण पित्यासाठी क्ुरणार, 
त्याच्य। वेदनेत सहभागी होणारे मन, ते तर येधेही होतेव. त्याचौ काही केत्या 
समजृत पठत नव्हती. उकूट उद्वेग आणि आवेग वाढतच होता. त्या वेगाने 
आणि उद्वेगानेच शरीरात ब संचारले. मनोवेगाने शरीराा चेतना दिली. 
मनातून वाटत होते की देवराज इन्द्र फिंर्न भेटतीर त्या आधीच हा वनाचा 
मागं सोडून राजमागेवर पोचावे. या विचाराने चाल्णा्या गतिचा वेग वाढला, 
रथ चौखूर धावावा त्याहून वेगाने तरंगावर धावणारा मनोरथ धावत सुटला. 

हा राजमागं आलाच असा विचार करीत होतो तोच समोरून देवराज 
इन्द्र आलेच. मला वाटत होते की मी बचावलो. भाता त्याच्या हाती मी लागता 
कामा नये असा विचार करून मौ दुष्पट वेगाने घावू लागल. देव राज बोलून चालून 
वृद्ध ब्राह्मण ते कसले धावतात असे मला वाढत होते पण काय सांग्‌? 
ते स्वतः जागच्या जागीच उभे राहिले आणि मीच वेगाने घावत जाऊन त्यांच्या 
पसरलेल्या हाताच्या मघे जाऊन उभा राहिको ! देवराज द्र मोठमोठधघांदा हसू 
छागले. 

“ बारा रोहिता तुक्ञा घावण्याचा वेग बरोबर आहे. पण तुक्ञे मुख वचृकीच्या 
दिशेला आदे. विमूख भदै. ते अभिमुखं कर. तु पुढे न जाता मागे धावत चालला 


३५१ / वेद्‌ बोलि्टा अनेत 


आदेस, तिकडे जरा पहा तर खरे. जो वसुने राहतो त्याचे नशीवं वसुन रहात, जौ 
उटून उभा रहातो त्याचे नशीब वर चढते. जो क्लोपतो त्याने नशीबही क्षोपून 
रहाते. तुला तर ते फिरवायचे अहै. चालायते आहे चाल. अभि तुन नशोवही 
फिरेल. पण रानमागवर्ुत्ाही, रानावनाच्या या अज्ञात अनोकखौ मार्गावून पुढ 
चल. + 

" वा....वा...-वा.' अजिगतं उद्भारला. * काय सांगितकते आहे म्हणता 
दैवराजाने! मी आजवर माल्या नश्ीवालाच दोष देत होतो. पण मौ क्षोपून 
राहिलो म्हणून बेटे तही क्ञोपून गेले ! देवराजाने मला जर हे सभजावून खांगितठे 
असते तर माज्षे तरंग विराम पावक्ते अस्ते आणि मी उदन कामाला लागरो 
असतो ! रोहित ! तुम्ही खरोखरीच फार भाग्यशाली आहात. देवराज एकदाच 
नाही पण सारा, वारंवार भेटत्ो तुम्हाला ! बरे पण तुम्ही काय सांगितले 
देवराजाला ? ' त्याने उत्सुकतेने विचारले. 

अजिगर्ताला माञ्या कर्मं कहाणीतून खरेच प्रेरणा मित होती की त्याचे 
तरंगच वाढत होते ते मी सांग्‌ शकत नाही. पण त्याला माक््य कहाणीत स्वारस्य 
वाद्‌ लागले होते व मलाही त्या दुःखी, दद्दर ब्राह्मणाविषयी अनुकपावाट्‌ 
लागली होती, म्हणून मी पुढे सांग्‌ लागलो, 

" देवराजापुढे माक्ष काही चालेना. माक्षा मनोवेग, उद्वेग सारे शमून गेले. 
मी परतलो व शोपडीत जाऊन क्लोपी गेलो. अता आपण येथून पुढे काहीही 
करावयाचे नाही. पित्याचे जे व्हायचे भसेल ते होवो. भाणि मला तरौ भाता 
काय करायचे आहे ? जीवनातला सारा आनंदच लृटून नेला आटे ! मला काहीत 
सुचत न्दते. लृप उलट सुट चिचार केला. बाणे पिणे सोडून दिले. अतेही काही 
दिवस गेकते भाणि परत अके दिवज्ञी. माल्या ज्लोपडीच्या दारावर तीनदा ठोकल्याचा 
आवाज आला. येवे कोण बरे आले अपरवे ? विचार करीत मी उठलो. कसले 
तरी अदुक्ष्य भय वाद्‌ लागे वरुणदेव तर मला शोधीत आले नाहीत ? त्यांना मी 
येथे आहे है कलले की काय ? जाऊ दे आपण मुढढठी दार उघडच नये. !तुम्दी 
जे कोणी असाल ते परत जा. तुम्हाला माक््यकडून काहीच भिठण्यासारते नाही ' 


म्हणून दारापयंत गेकेला मी, ते उधघडताच परत फिरङो. मन आणि मति 
यांच्यातल्या कलहाचा परिणाम ! 


"अरे रोहिता ! असला कलहं मांदून वषलास तर कसे व्हायचे ? कलि 
कलह माणसाला आडवे पाडतो, ज्ञोपवतो. द्वापर अनृताला दुर करून त्याला जागे 
करतो. उढठवून वसवतो. प्रता मायेा दूर सारून त्याला उभे करतो. आणि सत्य 
माणसाला हिडता फिरता करते. तु फिरत रहा. सत्याला अनुसर." 


बेद्‌ शोकिला मनत / ३५२ 


॥ 
॥ 
॥ 
| 


हो शब्द परिचित होता. देवराज ईद माश्च्या दाराशो आल दोते. पण का? 
आता तर मौ राजमाशीकडे धाव घेत नब्हतो. तरी येधेही मला अढवण्यासाटी 
आले? मौ दार उवडले. देवराजांनी येऊन मानना हात हाती घेतला व ते म्हणाले, 
“वाका रोहिता, तू कोठही मेला नसलाघ तरी अदयाप राजमागंवरच घावत 
आहेस ! काही न करता क्षोपुन रहाणे हाच तो राजमार्गं. आणि कायं करीत 
रहाणे हा प्रगतीचा मार्गं. कलह करीत असा पडून राहिलास तर जीवनाची 
नासाडी होक्ष्ल } तु फिरत रहा. तुज्ञी प्रगतौ होईल. तु फिरत राहिलास तर 
जीवनाचे फढ तुला चाखता येईल. हा पहा सूयं. आकाशात सतत फिरत असतो. 
त्याला वेदना होत नाही. त्याला प्रमाद स्पंही करू शकन नाही. तुक्षामार्गतो 
आहे. उठ फिरत रहा. 

* अरे ! रोहिता ! देवाच्या त्या राजाने तुला जीवनाचे रहस्यच समजावून 
सांगितले, केवदढी त्याची कृपा तुक्ष्यावर } अरे मला कधी दृरून दन देखील 
नाही क्षाले त्याचे सत्य कायं समजावून सांगणारा देखील कोणा माग्यवंतालाच 
भेटतो, बरे पुढे तुम्ही काय केले ?' 

अजिगतंची उत्सुकता वाढत चालली. 

^ येवढे बोलून देवराज इनदर निघून गेल. मी उलो. भाक्त कषटकून टकला. 
माया मनात्त भाता नवाच उत्साह प्रगटला. हातापायात त्राण आले. मौ भता 
राजमागोचौ दिक्षा सोडून बिकट वनारी वाट धरली. पावला पाचलाने पुढे जात 
चाललो. माया प्रगतीचा हा मार्ग कोठे जात होता, तो कोठे जाऊन संपणार 
होता मी काहीच जाणत नन्तो. त्या भयंकर मागोवर मला अडवणारे कोणी 
नव्हते. माक्षे नशीव जागे क्ले होते. जाता जाता अजिगतं, तुमची भेट क्षाली. 
एका क्षाडाच्या फांदीवर खाली डोके वर पाय अज्ञा स्थितीत लोवकटताना मी 
तुम्हाला पाहिले. तुम्हाला पाहून मला मोटे नवल वाटले. अशा भयानक मागँवर 
हा माणूस, आणि तोही अल्ला स्थितीत लोवक्ठणारा ? मी तुमच्या जवन आलो. 

“ रोहिता! मी माया नश्लीबा पुढे हरो होतो. धरी पत्नी भणि 
भूरे उपाशी होती. त्यांना टाकून मी हा मागं धरा. व क्ञाडावर प्राण 
सोडण्याच्या वेतात होतो. तोच तुम्हाला दृख्न पेताना पाहिले व माया 
जीवनातत ओका न्या आशेचा संचार क्ञाला. मला वाटते की पावला पावलानि 
माह्या जवछ येणारा हा पुरुष भाग्य्चा्ली आहे. त्याच्या आधारे माज्ेही नशौव 
फिरेल.” 

* तुम्दी पण अद्भूत ब्राह्मण आहात अजिगतं ! तुम्ही त्या ज्लाढावर त्ते 


३५३ / वेद बोलिला अनंत 


लोवकटढत होता. मौ हात देऊन तुम्हाला उतरवले. मग आपण अकमेकांनी परस्पर 
दुःख सांगून अकमेकाविषयी समभावना प्रगट केली. खरोख रीच माल्या पित्याला 
अतिशय भोग भोगण्यास मिक्राले व त्याना जलोदर ्ञाला, तर तुम्हाला तहान 
भूकने पौडले आणि तुम्ही मृत्यू चवा आसर व्यायला निघाला. तुम्हाला पहाताच 
मला तुम्हा दोधाच्या मधला अक मागं दि लागला. माया पित्यापाक्षी अपार 
समृद्धि आहे. व्यातीक दो-दोनदो गाई मिद्धाल्या तर तुमच्या तदान -भूकचा प्रन 
सुट आणि वरुण देवाला तुमच्या पृत्राचे बलिदान देऊन माज्ञा जीव वाचवता 
येल. 

* खरोखरीच ! तुमचौ योजना पार पडण्याजोगीच आहे ! माज्ञा पत्र 
शुनःशेप भारी शहाणा आहे. पित्याचौ आज्ञा पाटण्यासाठी तो सदा उत्सुक असतो. 
तुमचाही तुमच्या पित्यावर भारी जौव आहे ना?' 

"अर्थात ! या शुनःशोपाकडे पाहून मात्र मोठे वाईट वाटते. मनाला वेदना 
होतात. मला पित्याचे ऋण फेडायचे आदे. पण य। शुनःशेपांचा कोठत्याच प्रकारचा 


स्वाथं नसताना त्याने वरुणाला बढी जायचे ?' 
* तुम्ही त्याची काष्जी नका करू रोहित ! त्याच्याही माथी पित्याचे 


ऋण आहेच की. आमची तहान-भूक भागी की त्याचे वक्िदान सफलं ज्ञाल्या- 
सारसेैच आहे, खरे ना बाढा शुनःशेप ? ' 

शुनःशेप व्या दोधांच्या जवनच पडला होता. पण त्याला क्ञोप येत नव्हती, 
तो स्या दोांचे सारे बौलणे अकत होता. तोही अका अगम पथावरचाच यात्रिक 
होता ना ? मृष्यू म्हणजे काय ? जीवन हे काय आहे ? याचा विचार त्याला 
समज्‌ रागत्यापासून तो करीत होता, पण त्याला जीवन मरणाचे रहस्य काही 
कत नव्हते. पित्याने बोलावताच तो उदन बसला व म्हणाला, 

“ तुमचे सारे बोलणे मी अकले आहे, तात ! रोहिताचे भापल्या पित्यावर 
प्रेम हे, तितकेव माज्ञेही तुमच्यावर आहे. वरणाला मात्रे बकिदान देण्यास माक्ष 
तयारी आह. मृयू म्हणजे काय ते मला माहिती नाही. पण रोहित नेर तिकडे 
मी जाण्यास तयार आहे. 

धन्य आहे गुनःवेप। ! रोहित, हा माद्ना पृत्र मौ तुमच्या स्वाधीन करतो 
त्याच्या बदली मला शंभर गाई मिद्ठाल्या पाहिजेत. मास्या जीवनातदी तीत्र 
इच्छा पूरणं करणान्या त्या गाई मिक्राल्या कौ तहान-भूक कौडच्या कोठे हरघून 
जाईल. 

रोहिताला वाटले की हा अजिगतं परत विचारांच्या तरंगात गूरफ़टला तर 


डिकाणावर येणे कठीण. विचारा ब्राह्मण आपके तीनही पत्र त्याला देऊन टाकायला 


वेद्‌ बेलिलाअनत । ३५४ 


निघाला होता. गाईची इच्छा त्याच्या मनात केवदी अदम्य आहे. तदान भृकेवा 
केवढा प्रभाव आहे ! रोहित त्याला शांत कर्न म्हणाला, 

“हे षहा ब्राह्मण देव ! गाई काही येये माञ्याजवछ नाहीत. तुम्ही जाणताच 
आहात. माश्षया पित्याकडे हजारो गाई आहेत. त्यातून शंभर गाई निवडून 
तुम्हाला देऊ आणि मक्षे काम ज्ञाते तर आणखीही काही गाई देऊ. तुम्ही 

` तुमच्या पुतराला षेऊन माक््या बरोबर चला. आपण आजच नगरीत जाऊन 
पहोच्‌. 

“पण देवराज हंद आला आणि त्याने तुम्हाला अडवकते तर ?" 

जिचान्या ब्राह्मणाला देवराजाचे भय वाटले- इद्र मघे आला तरहा 
लाभदायक व्यवहार मोडून जाईल. पण त्याचवरोवर देवराजाला पहाण्या- 
भेटण्याची इच्छाही मनात होतीच. माक्षी खात्री होती की यावेढी देवराज येणार 
नाहीत. कारण ते माञ्या प्राणक्तीचे देव होते आणि आता माक्ष प्राण वाचणार 
तेब्ा आता ते निरिचत क्षाके असणार. 

भणि वडलेही तसेच. अजिगतं ब्राह्मणाला व शगुनःशेपाला घेऊन रोहित 
राजमार्गाने कोक्षल देशाच्या राजनगरीत जाऊन पोचला. 


३ पुत्राची लालसाः 

“ महाराज ! रोहित आला ' राणी एकदम म्हणाली. 

“रोहित आला? महराज हरिश्चंद्र लगबगीने उटून बसत म्हणाले 
जलोदराने ते इतके जजर क्षा होते की एरवी दोन माणसे धरून त्यांना आधार 
देत तेन्दा कोठे ते उदटून बसु शकत. पण पुत्राच नाव एेकताच त्यांना त्या रोगा. 
चेही विस्मरण कञाले, 

“मी भालो आहे पिता 1 म्हणून रोहिताने जाऊन पित्याच्या मांडीवर 
डोके ठेवले. पित्याने प्रेमभराने त्याला" आपल्या बाहुपाशात षेतकत. महाराणी 
पितापुत्राचे ते मपार प्रेम भरल्या डोक्रघांनी पहात होती. स्या त्तिघांचेही डोठे 
वहात होते. बडीभर सारे वातावरण निस्तन्ध होऊन गे. दासदासी देलील 
जागच्या जागी चिढून गेल्यासारख्या क्षाल्या. त्या वातावरणाचे गांभिर्यं कमी 
करण्यासाठीच केव नाही पण स्वतःच्या मनातील दुःखाचा भार हका करण्या- 
साठी राजा हरिक्चंदाने ह्‌ हद्‌ बोलायला सुरुवात कलो. ` रोदिती पित्याशी 
बोलू लागला. 

“बरु इथे कलाला आलास वारा ? तुला मागत कोणी. अडवके नाही ?' 


३५५ / वेद घोटा अनंत 


“ तात ! आपल्या सेवेसाठी मी यां पूरवीच येणार होतो. पण मला माद्या. 
प्राणदेवाने अडवून धरे होते, प्राणाहूनही पिता अधिक आहे हे मी त्यांना 
समजावण्याचा प्रयत करीत होतो. पग प्राणदेव देवराज इद्र होऊन अ. वृद्ध 
ब्राह्मण वेशाने गर होऊन आ. त्यांच्या उपदेशाने माक्ष्या ्आाणाचा आवेग ओसषरून 
जई. वमी परत फिरे 

“ सत्य आहे वत्स ! तुजे प्राण तेच माही प्राण. देवराज म्हण, वृद ब्राह्मण 
म्हण, गुर म्हण माक्षेच म्हणणे ते तुद्यापुढ मांडीत होते. मलाही जलोदराची 

व्याघी जडी काय आणि माक्ष प्राण गेले काय? मका त्याची पर्वा नाही. 
पण तु जिवंत राहिलास तर मला जिवंत ठेवश्षील तु मला तीन ऋणातून 
सोडवरील. तु मला नरकापासून सोडवशील, तारशील पुत्र म्हणजे पित्याचाच 


नूतन जन्म. अकाचा अस्त क्लाला तरी दुसन्याचा उदय होईल. 
१ तात, तुम्ही येवढे दुःखो असतान', रोगाने पीडंरे जात असताना मी 


माद्या प्राणाचा विचार करू ? हे कसे शक्य आहे ? तुमचे शरीर माहया शरीरा- 
हन भिन्न नाही का? पिता आणि पूत्र मेक के होऊ शकतील ?* 


“ते मलाही कठत नाही. पण मला नारदमुनींनी तसे सांगितले होते. शंभर 
राण्या असूनही मास्या पोटी पुत्र नव्हता. नक्चीवाला दोष देऊन मी माक्ष्या मनाची 
समजूत घालीत होतो. ओकदा नारद आणि पव॑त है दोषे भाऊ माञ्याकडे आले. हे 
दोषे ब्रह्मदेवाचे पुत्र, त्यांनी खांगितले ते खरेच असायला पाहिजे. नारद मूनीनी 
मला समजावले होते, 

‹ पित्याला स्वतःच्या जीवनकालात पृत्र सुख भिन्राले तर पृथ्वीवरील सवं 
सुखे भोगता इतके सुल होते. अग्निला दिलेल्या आहृतीचे पुण्य त्याला लाभते, 
जलाने तर्पण केकेत्या पित रांच्यामुे त्याची श्वद्धा व भावना जागी होते. पुत्र 
नसा परहा लोक व परलोक दोन्ही पाण्यात गेल्यासारखे. पत्र असला तर 
पुरुषार्थं जवलेत रहातात. स्वतः केकेत्या प्रयत्नांचे साफल्य स्वतःला न लाभले 
तरी पुत्राला लाभे. ज्याला पुत्र नाही तो प्शुसारखाच. तो जगला काय आणि 
मेला काय सारलेच. " 

मी ह्यावर नारदांना विचारले 

तुम्ही हा सारा पूव्राचा महिमा गायलात पण मला पुत्र नाही. त्यासरादी 
काय उपाय?" 

नारदाच्या सांगण्यावरून माश््या मनात पृत्राची लालसा जागी ज्ञाली, 
मला वाद्‌ लागले माज्ञं नशीब चांगले म्हणून नारद भेटके. आता ते मला पुत्रही 
भिवन देती. न।रदानी मल्ला धीर देऊन सांगितले, 


वेदं बोलला अने / ३५६ 


*असेकरक्रीतु वरुण देवाला साकडे वाल. वरुण तृ पुत्र देईल. बाठा 
रोहिता! मता काय माहिती साकडे घालायचे, नवस करायचा म्हणजे त्या 
देवाला पुत्राच बल्िदानच द्यावे लागते ! माज्ञा नारदावर विरवास होता. म्हणून 
मौ त्याने सांगितले ते एेकून त्याश्रमाणे वरूण देवाला नवस केला. नारद व पव॑त 

" निरोप घेऊन गेले. कालांतराने वरूण देवाने कृषा केली जाणि तुक्ली माता--' 
फार दिवसांनी भेटकेल्या पत्रा्ो बोलण्याच्या भरात राजाला उत्पाहाच 
भरते आके होते. एका दमात त्याला सारे सांगून टाकवेसे वाटत होते, पण दु्तन्या 
बाजूला आपके हे बोलणे चाले असता च वरूण देव येऊन पोचला तर ? ° हे भयही 
मनात होते. त्याने बोलता बोलता एक जड निःउवास टाकला आणि राणीकडे 
पाहिले. 

त्याच्या मनातले विचार जाणून राणीने पढे सांगण्यास सुरूवात केली. 
खरोखरीच पुत्रावर पित्याचे प्रेम असते त्याहुन मातेव रेखभर देखील कमी नसते 
पत्रामूके पित्याला लाभणान्या आनंदाहूनही विशेष आनंद मातेला लाभत असतो. 
माता-प्राच्या या नैसगिक नात्याची अवगणना कोण बरे करू शकेल ! राजाला 
फार वे बसवेना म्हगूत् राणीच्या मांडीवर डोके ठेवून तो प्रडला. पत्र रोहित 
त्याच्या जवक बसला. राणी त्याला सांग्‌ लागली 

“बाा, तुक्षा जन्म क्षाला जाणि आम्ही हषंभराने अगदी वेडावृून मेलो 
तुल्या पित्याला तर नवजीवन लाभल्यासारखा उत्साह वाट्‌ लागला. राज्यात 
सगल्ीकडे हा आनंदाचा समाचार पाठवला, येवढासा तृ माश्या कुशीत पडल्या 
पडल्या माक्ष्या मनातील भाव ज्ञेलीत होतास. 

तु दहा दिवसाचा पण क्षाला नन्हतास भाणि राजभवनात एका दिष्य 
पृुषाने प्रवेश केला. त्याच्या शरी रातून तेज नसते ओसंडत होति. तुश्या पित्याकडे 
जाऊन तो म्हणाला, 

“ मला भौकखल्ेख ? मो वरुण ! ' 

तुजे वडील त्याच्या तेजाने दिप्रून गेले होते. ते उदून उभे राहिले व वर्ण 
देवा प्रणाम करून स्िहासनावर बसण्यासाठी विनंती केली. 

“ राजा, मी येषे बसण्यासाठी आलेलो नाही. तु पूत्राचे बकिदान केन्हा 
देतोस ?' 

तुक्षे वडील हा प्रन एेकून भयसीत क्षे. ^ पुत्राच बलिदान ?' 

“ नारदमुतीच्या बांगण्याप्रमाणे साक्डे घालून मला नवस कला होताष ते 
विस्ररलास ? मास्या कृपेने तुला पत्र ज्ञाला. आता त्याचे बलिदान चयायला हवे. 


३५७ ( बेद बालिला अनंत 


वश्णाचे हे शब्द ओकून तुञ्चे वडीर अवाक्‌च ज्ञाले, त्यांना काहीच सुचेनासे 
ज्ञा होते. पण शेवटी स्वाभाविकच प्रेरणेने त्यांनी वर्ण देवाला हात जोडून 
विनंती केटी. 

“देवा, आपण म्हणता ते खरेच आहे. माल्या पुत्राचे बलिदान आपल्याला 
करावयास हवे ते मी अवद्ध करीन. पण यवक्री (जातकामुद्े) त्याला हातही 
लावता येण्यासारवा नाही आपण अक माषानंतर याल ?" 

.“ यन. तुश्या म्हणण्याप्रमाणे मी ओक मासानंतर येईन.' अते म्हणून वरूण- 
देव गेत. तुक्षे वडील लगेच आत आके व तुश्च्याकडे प्रेमभराने पहाततृला खेढव्‌ 
लागले. ते पाहून मला वाटले, 

हे असे का वरे करतात ? पृत्र जन्मने वेडावले तर नाहीत ? मी त्याच्या- 
कडे पहातच राहिले. तुला मनसोक्त खेठवून त्यांनी परत माह्याकडे दिले तरी 
मी पहातच हेते. त्यानाही ते कछठले, ते म्हणाले, 

“राणी, तुम्हाला आख्वतंय ? याच्यासाठी आपण बरुणाला नवस केला 
होता!" 

वरुणाचै नाव कानावर पडताच मी दचकले व उद्गारे, ‹हो. पण त्याचे 
आता यविढी काय?" 

“ आहि. म्हणून तर तुला आठवण दिली. आताच आपल्या भवनात वरुणदेव 
आते होते. म्हणाले, पत्राचे बलिदान षेण्यासाठी आलो आहि." 

“आई गं!" ते शव्द एेकून माञ्या तोंडून किकाछीच बाहेर पडली. पण 
यांनी साक्षी समजूत घातली. 

“अक्षी घावरतेष काय ? मी जातकाचे निमित्त कादून त्याना परत पाठवले 
आहे. आता पदे कसे करायचे ?' 

ते एेकून मञ्चा जीव भांडचात पडला. मी ह्व म्हटले, "आपण देच 
निमित्त चालवून मीच चालढकल करू या.' 

“ मला पण तसेच वाटते. आजचा प्रसंग तर धड पार पडला. उद्याचे कोणी 
पाहिले आहे ?' महाराज म्हणाले. 

“नंतरतु तीन महिन्थांचा ज्ञालाघ. आमचा तुक्यावर किती जीव जडला 
तुला कलपनाही पेण्ासारलौ नाही. आम्ही दोषे तृला क्षणभरही डोक्याआड 
करीत न्हतो. एके दिवशी असेच आम्ही तूला लेढवीत होतो आणि वर्णदेव 
आके. त्यांना पहाताच मी तर घावरूनच गेले. 


वेद्‌ बोलला अनंत | ३५८ 


® राणी घावरण्याचे काहीच कारण नाही." वदण देव मला म्हणाले. तुला 
च राजाला पत्र हवा होता. होना? तो तुम्ही मामून बेतलात्त. पण तो जिवंत 
रहावा म्हणून मामित होते ? तुम्ही मला साकंडे घातले. पण होणान्या मृलाच्या 
जीवनाचा काही विचार केला होता ?" 

है वरुण देव इतके कठोर आहेत का ? आम्ही पृत्र मागितला तेब्ातो 
जिवंत रहावा हेही मागायला हे ही कल्पनाही कोणाच्या मनात वेण्यासारखी 
होती ? वरुण देवांनी ^हाराजाच्याकडे वलन म्हटले, 

“ राजन ! आता तयार आहेस ना? केब्हा देतोस बलिदान ?' तुद्या 
वडिलचि सारे शरीर थरथर कापत होते. थोडा वे तर त्यांच्या तोड्न शब्दच 
फुटेना. शेवटी जेमतेम जिवाचा धडा करून ते म्हणाले, * होय महाराज { आपणच 
आम्हाला हा पुत्र दिला आहे. आणि आपण तो परत षेणार यात नवल ते काय ? 
पण याने जन्मे षेतक्ला आहि. याला दात्त तरी येऊ देत ! ' 

“ बरे आदे. पण पहा हो. पुनः बोल फिरव्‌ नको. तुला पत्र हवा होता तो 
स्वर्गप्राप्ती ष्हावी म्हणून. मर्त्यं लोकातत्या आयुष्याचा विचार तुक्या मनात 
नव्हता. मी आज जातो, पुनः ये ईन." 

आणि तेजाचा शुध्र पुंज राजभवनातून दूर सरत सरत नाहीसा क्चाला. 
आणि आमच्या जीवात जौव आला पण वरुण देवाचे शब्द मात्र आमच्या काना 
मनात ुमत राहिले. न।रद म्हणाले होते की पुत्र प्राप्त क्ञाी की स्वगं मितो. 
पण जन्मदात्या माता पित्यांना पुत्र किती प्रिय असतो ही गोष्ट त्यावेी कोणा ~ 
च्याच मनात आली नव्हती. माणूस स्वगं आणि नरक यांचा विचार नेहमी करतो. 
परण आजच्या षडीला जे जीवन जगावयाचे, तै किती सुखाचे अहे हा विचार 
कोणीच का बरे करीत नाही?" 

बोलता बोलता राणी जरा धावी. राजाला ओौषध दिले. रोहित खमोर 
बसला होता. त्याला पाणी पिण्यास दिले व नंतर ती साम्‌ लागली. 

“ त्यानंतर बाह्रा, तुला दधाचे दात फुट. आणि वरुण देव येऊन उभे 
राहिले. है बोलून चालून दुधाचे दात. है पडून खरे दात आल्यावर बलिदान देऊ 
म्हणून सांगून भाम्ही त्यांची बोलवण केली. 

पण बाढ, दिवस फार भराभर जातात, दुधाचे दात पड्न तुला दुसरे 
दातही हा हा म्हणता मले आणि खरोखरीच वरुण देव तुला नेण्यासाढी 
येऊन उभे रादिे. ते आम्ही दिल्या आइवासनाप्रमाणे दिल्या वेकरेव रच प्रष्येक 
वेढी येत होते, पण आम्हाला मात्र ते आङे असा भास रोज होत होता. कोठे 


३५९ / बेद बोलिला अनंत 


खुद क्षारे तरी वाटे आके वरुण देवच आले ! तुद्या पराप्तीमुठे जेवढा आनंद 
आणि सुख मिक्राले त्याच्या दिडीदुपटीने वदणदेवाच्या येण्याचा शोक संताप 
होत हता, प्रत्येक खेपेस आम्ही नवे निमित्त शोधून काढीत दोतो अणितेहीते 
मान्य करून परत जात होते. त्याबदहल मोखा विस्मय वाटत होता. आमचे न 
ठेकता तै ह्वाने उभेच रादि तर त्यांच्यपुढे आमचे कादीच चालण्यास्‌।रखे 
नव्हते. 

हा तुक्ञा पिता. क्षत्रोय राजा. आपल्या बाहुवढाच्या जोरावर भकलभल्या 
शत्रुचा त्यांनी पराजय केलेला आहे त्याच्या पदरी धरधर असे वीरपुरषटी काही 
कमी नाहीत. प्रण वरुणदेव हौ दवौ शमित आहे. मानवी वद्ठाचा तिच्या पूष 
काही उपाय चालत नाही. 

त्यानंतर तीन व्षनिी क्षत्रीय कुमाराला उचित असे संस्कार करून सदर 
वेष घालन, खांद्यावर चिमूकङे धनुष्य देऊन, बाणांचा भाता पारीवर बांधून 
तुला घोडचावर वसवे. राज्ञवनाच्या प्रांगणातच त्रु घोडा फिरवीत होतास. मी 
वरच्या सञ्जातून कौतुकाने तुदच्याकडे पहात होते. राजाने तर प्रेमभराने तुला 
उचलून हदयाशौ धरले 

तेवढचयात वरणदेव येऊन उभे राहिङे ! इतक्या सगद्चया लोकांच्या मघे ते 
उभे राले. स्याना पहाताच भीतिने मृदित होऊन मी जमिनीवर कोसले. 
त्यानंतर काय क्के ते मला कटठलेच नव्हते. मौ शुद्धीवर आले तेन्हा महाराजानी 
प्रेमाने गोड शब्दात मला सांगितले, 

"राणी भिऊ नकोस वरुणदेव गेले. ' 

मी तुला माल्या मांडीवर वेते. तुही मला प्रेमाने भिटी मारलीष, माय- 
केकराचि हे प्रेम तुशे वडील डे भरून पहात राहिले. पण मास्या डोढघात 
अजूनही भोति तरत होती. मला विचारायचे होते, या वेकेस कोठे निमित्त 
पुढे केले ?' तुध्या वडिलाना माश्या मनातला प्रश्न ककला व त्यांनी सांगितले, 
" यावे बरी लांबल्चक मूदत मागून पेतलो माहे. ह्याचा व्रतं क्षाल्यावर 
मग बध." 

‹तर काय ! जिता माण सारे काही मिग्बील. ' मी बोलून गेले. बाढा 
तुह्या विकचा जीव तर अघा सादंकक्षालाकीते तुला कोठे जाऊ देक्नात. 
की कोणाच्याही हाती सोपवण्यास तयार होर्ईदनात, एक माज्याेरीज तुशा 
बावतीत त्यांचा कोणावरही विदवास नव्हता. त्यांनी स्वतःच तला शिकवण्यास 
सुरुवात केरी वुश्ष्या ठायौ शांति, घैयं व उत्साह वाणावा अदा प्रकारचे ते शिक्षण 


वेद्‌ बोलिला अनेत / ३९० 


होते. त्याच बरोबर विरोधाला तोंड कंसे चावे, भपत्तीच्या वेढी सावधानता 
कशी ठेवावी हे ही ते तुला शिकवीत होते. 

पाच व लोटली तरी तुञ्ञा व्रतबंव॒करण्याविषयी आमच्या मनात उत्साह 
नव्हता. तसेच तुला गृष्गृही पाठवण्याचा विचारही आमच्या मनात नव्हता 
वरुण देवाच्या छायेलालून तला कसे बहिर काढवि यासाठी तुक्षे वडील मां 
शोधीत होते. परंतु त्यांना तसा मामं कोणीच दाखवला नाही. 

वश्णाचा वास चराचरात सवंत्रच आहे. वरुण हा सदाचाराचा देव. रात्र 
दिवस जागृत रहाणारे देवत. त्याच्या विस्ताराची वा व्यापकलेची कोणतीही 
मर्यादा नाही. त्याचौ धारणा असेल तसे होते." असेच सवं ज्ञानी छहषिमूनी सांगत, 

तुश्या ब्रतवंधाची वयोमर्यादा ज्ञाली. सात वर्षं ज्ञाली. आता मौजिवंघन 
करायचे. सात सात वर्षे तिमित्ते कादून त्‌श्ष्या पित्याने वरुण देवाला टाकते. पण 
व्याचीही मर्यादा होती. तृला अ्याप॒ काही समजत नव्हते. तुक््या पित्याने तुला 
बोलावून सांगितक्ते, ते तला आठ्वते का ?' 

रोहित खूष धीराने आपल्या आईचे वोलणे एकत होता. माता-पित्याचे 
त्याच्यावर केवढे अपार प्रेम होते त्याचे तो दशन करीत होता. वरुणाचे भय 
स्याच्या शिरावर लटकतच होते. वरणाला वी दिला तर माता पिता निर्दिचत 
होतील. पण त्याच्या हातून ते कसे होक ? जे रोप लावले, वाढव त्याचा वी 
त्यांनी कसा द्यावा ? मातेसमोर त्याने स्वतःची नि्ंलता आणि जगण्याची इच्छा 
व्यक्त कर्न म्हटले, 

“होय माते, मला सारे काही अठतते, माक्ष्या पित्याने मला सांगितके होते 
की“ बारा आजवर आम्ही तुक्ञा सांभाढठ केला. आता तुज्ञा व्रतवंघ होईल. लगेच 
वदणदेव येऊन उभे रहातील. तुन्षे बकिदान दिल्यावर आम्ही केलेला नवस फिटेल, 
बाढ, त्यासाठी तु तयार रहा. 

पित्याने अत्य प्रेमाने मला हे सांगितले व ध्याच्या मनातील विचारही 
त्यांनी मला सांगितला. पण माहा मनाचो तयारी नव्हती. मी वरुण देवांना 
पाहिरे होते. व्यांना मक्षे बल्दान चयःयचे ह मला पटत नन्त. मी पित्याला 
सांगितले, 

“नाही तात ! मी बिदानासाढी तयार नाही. माजा व्रतबंघ केला नाहीत 
तरी चारेल. मी तसाच जिवंत राहिको तरी परे, आजबर व वेथून पुदेही जीव 

वाचवण्याचा उपाय मला दाखवा. ध 
माति, या प्रमाणे त्याच रात्री माक्ञा व्रतवंघ केष्ठा व मला एक उंच तेजस्वी 
व वेगवान असा घोडाही तातांनी दिला. त्यावर बसून दूर दुर अज्ञात वनाच्या 


३६१ । वेद वोजा अनंत 


मागविर मी निघून गेलो. मला सारलौ भीति वाटत होती की वरुण देव माया 
मागून येतीक व मला धरून नेतील. पण वनप्रदेशात गेल्यावर मौ पाहिले की 
माश्ष्या जिवाला तेष कसलेही भय नव्हते. आता जीवनभर मौ निदिचत चालो 
होतो ! 

“खरंय्‌ पुत्रा {म्हणून तर मुनि, तपस्वी अरण्यात जातात. रणसंगराम गावात, 
नगरीतच खेढले जातात. माणसाला माणसाच्या जिवावर उटण्यात येथे काहौीच 
चाटत नाही. पण बाढा तुला सोडून वरुण देवांनी तुल्या पित्यालाच पकडले, 
व्यांना जलोदराची व्याधी जडी. त्यांच्या जौवनाची शाश्वतीच उरली नाही. 
कोटलाच उपाय राहिला नाही." 

“नाही आई. अशी हार खाजन कते चिल ? तुम्दौ दोनी मला 
वाचवले, आता मी तुम्हाला वाचवणार बाहे ! तात, त्यासाठी मला एक' उपाय 
पण सापडला हे. 

मायलेकराच सारे बोलणे राजा धीराने ध्यान देऊन एकत होता, त्याच्या 
स्वतःच्या मनातृन पूत्राला जे काही सांगावयाचे होते तेच सारे राणौ त्याला 
मायेने समजावृन सांगत होती. माया ममतेची गोडी मातेच्या प्रेमात सहाजिकच 
मधिक होती. राजान एक दीघं निश्वास सोडला व तो म्हणाला, 

^ पूवा, वरुणदेवापुढे आपला कोठलाच उपाय चालत नाही. त्याला बलिदान 
ह्वे आरै. तुह नाहीतर माज्ञे. पण आता एका परीने मी निचित क्षालो अहे. 
मला भिती वाटत होती की वरुणदेव तुशा मागे लागतील. त जाशील तेथून 
तुला शोधून काढतील. पण तु त्यांच्या तडाख्यातुन वाचलास. माल्या लेवी हेच 
पुरेसे आहे. आता वरुण देवाला बकरी हवा तो भरे चेञदे. मा्ञा वी सुखाने 
चेद. मी मेलो तरी तू माज्ञा पुत्र तु आदेस. तुद्या पात मोच आहे. माक्षी 
प्रतिष्ठा तुशषया हाती आहे. तू यावास, भेटावास् म्हणून तव्मढत होतो. भाता 
मला आराम वाटतो आहे. तन व मन ही आता शांत ्ञाले माहे. 

“ तात.! आपण वरुणदेवाना बलिदान दिले की क्षारे. होना? हे पहा. अरे 
अजिगतं, शुन.शेषा, इकडे या बरे. 

पिताजी, अरण्यात भटकत असता मला ठे अजिगर्त ब्राह्मण भेटले. 
ते जिवाला कंटादून आल्मघात करायला निधा होते. मी त्याना शंभर गाई 
देण्याचे अभिवचन दिके आदे. त्या नेण्यासरादी ते माद्या बरोबर आले 
आहेत. हा त्यांचा मूल्गा शुनःशेप फास्व भला आणि शहाणा मुचा आहे. 


वेद बोला अनेत । ३६२ 


पित्याची आज्ञा शिरसरावं् मानून तो येथवर आला आहे. वरुणदेवाना याचे 
वकिदान मा््याहूनही अधिक आवडेल. 

हरि्चंद्ाने त्या ब्राह्मण पितापुत्राना पाहुन परत जडसा निःख्वास टाकला 
भणिते म्हणाले, 

“या प्रकरणी मापे काही चालण्यातारखे नाहौ. धर्मशास्त्र जाणणा्या 
बराह्मणानी जरह मान्यकेले तर वरुणदेव प्रसन्न होती व याचा स्वीकार 
करतील. आपण त्याना विचारून पाट्‌. आता यानाही विश्रांती घेऊ देव मलाही 
विश्राम करू दे. राणी, मला थोडे पाणी हवे भदे. भले वच काही म्हणत. पण 
अता मला जरा बरे वाटते अहे. निवात वाटते आहे. 


४ आत्मबलिदानः 


" महाराजांची जलोदराची व्याघी दुर करण्याचा उपाय मला कपा क्न 
दालवा ब्रह्मन्‌ !” रोहिताने प्राथंनापूवं ज्ञानी ब्राह्मणाना विनवे. समोर हो 
विदवामित्र माणि जमदग्नि, वसिष्ठ आणि अयास्य. राजा हरिदवचंद्र जेव्हा जेष्हा 
यज्ञ करीत तेब्हा वसिष्ठ बरह्मा अघत. विख्वामित्र होता. जमदग्नि अध्वयुं भणि 
अयास्य उद्गाता होई. इतर ऋत्विज या चौघाना साह्य करीत, 

कुलगुर वसिष्ठानी रोहिताला उत्तर दिले, 

“ राजक्रुमार'! हा वरुणदेवाचा कोप आहे. तेब्हा तो असाध्य माहे. 
आपण वरुण देवाना प्रसन्न करून त्यांची कृपा प्राप्त कलन घेतली तर ?" 

“वरूण येथून रागावून परत गेकते भाहेत. त्याना परत आणायचे कसे ? 
भणिते तर बक्तिदान मागत आहेत. राजाच परीक्षा करण्यासाठी ते स्वतते 
च।रदा त्याच्या दारी अले. प्रत्येक देवठी काही ना काही निमित्त पुढे करून, 
राजाने त्याना विन्मृख परत पाठवले, 

वरुण देवाला असत्य भाषण मूछीच आवडत नाही. ते स्वतः सदाचाराचे 
रक्षक देव आहेत. घमं आणि नीतीचे पोषक आहेत. त्यांची दृष्टी सवत्र फिरत 
असते. रात्रंदिवस त्याचे दूत जागे असतात. पापी जनांचा त्यांच्यापुदे टिकाव 
कागत नाही, असे ते वर्मप्रिय देवत आहे ! ` 

“आपण सांगता ते सत्य आहे गुरुदेव ! आमचौ चूक क्षाली. आम्ही वरुण 
देवांचा मोठाच अपरा केला आहे. हे मान्य बाहे. पण आता त्याच्या क्षालनाचा 
काही उपाय कृपा कङ्न दाववाना.` 

^ उपाय उघडच आहे. तो सगन्चांनाच माहीत बाहे कुमार ! वरुण देव, 


३६३। वेद बोला अनेत 


बलिदान मागत आहेत. त्यांना तुके बलिदान हवे आहे. पण तु पठ काढलास 
त्याचे प्रायदिचत्त राजा भोगीत आहे. 

* मी बलिदान देण्यास तयार आहे मरुदेव ! आपण वरूणदेवांना वोलवा.* 
रोहिताने सांगितले. 

“ आजवर वरण देव न बोलावता आपत्या पायाने येत होते. पण बता 
त्यानः बोलावण्यासाठी यज्ञ करावा लागेल. त्या आधी तुक्षीदी शुद्धौ करावी 
लागेल. वलिदानाची सिद्धता करायष्ा हवौ ना ?' 

गुरुदेव, बलिदान पशुचेही देता येते ना ? माल्या एेवजी माश््याताराच 
` दुसरा नरपशु बखिदान देण्यास तयार आहे ! * 

“पलु की नरपशु हा प्रन येथे महत्वाचा नाहो. राजान दिलेले वचन 
पाठके पाहिजे हा वरुणदेवाचा आग्रह्‌ आहे. " आपण मला पूत्रच्चा, मी त्याचे 
बक्िदान देन ' अनते साकडे घारतानाच राजाने विचार करावयास हवा होता 
ना? तेग्हा याच्या मनात होते की पुत्र क्षाला म्हणजे मला पूत्रवान म्हणतील. 
निपुत्रिक पणाचे लांछन दूर होईल. तुश्चया जन्मानंतर राजाला व तुश्या मातेला 
तुद्य जीवनाचा मोह वाट्‌ लागला. जाणि मोहाच्या मोहाच्या गतत ते उभयता 
चसरत गे. व तुलाही त्यांनी त्यात ओदले. याप्रमाणे तुम्हा तिचे जौवन भस्य 
होऊन गेले. 

आता विचार वेवढाच करावयाचा कौ तुस्या जागी दुसन्या नरपशुचे 
बलिदान दिले तर ते चाले की नाही ? पहिली गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारचे 
अभिचारिक यज्ञ मधम प्रकारचे असतात. पशुबलीचा तर स्पष्ट निषेध आदे. 
पुरोडाश देता येतो आज्य-धृत, भणि चर याचा हवि देता येतो. त्यामूतरे देव 
विशेष प्रसन्न होतात. तौ सात्विक स्वभावना ! पण माणसेच कोठे चांगल्या 
स्वभावाची आहेत ? क्रूर, घातकी, एकमेकांचे गे कापणारी ! यालाच 
म्हणायचे परशुर्वार की नरबछि ! राजकुमार, भाषण यज्ञ करू. आणि व्या नर- 
पशक्ता सादर करू. वरणदेवांना तो मान्य असला तर ते येतीक व त्थाचा स्वीकार 
करतील. मान्य नसेल तर ते येणार नाहीत, निणंय संभावने वरच सोडून देऊ." 

गुश्देव वहिष्ठाची याप्रमाणे संमति मिताच राजकुमार ज्ञाच्या सिदधतेल 
लागला. अजजिगतं व सूनःरोष दोांना अग्निशाठेमवे ठेवक होते. अनिर तेवील 
राज समृद्धि पाहून यक्कच ज्ञाला होता. घनघान्याची भांडारेची भांडार भरखरी 
होती. दूष, तुप हंडेच्या हंडे भरून ओंडत होते. सुखसाधने गगणित होती. 
अजितं सान्या जन्मभराची तहान भूक षेञन आला होता. जेवढे भोगता येईल 


वेद बोलला मनेत । ३६४ 


तैवढे भोगून धेऊन मग गाई वेऊन घरी जवि म्हणजे भुकेचा भ्रदन कायमचा 
भिटेल. हरिश्चंद्र राजा आहे. मीही उचा राजा होन ! तरंगी अजिगर्तं तेथे 
पडल्या पडल्या मनोरथ रचीतच होता तर शहाणा समजुतदार भसलेला त्याचा 
पुत्र शुनःशेप जौवनाचे रहस्य शोघीत होता, व्याला त्वा ठिकाणी कल्लासाठी भाणले 
गेले होते ते तो जाणत होता. ' वरुणदेवाला माले बक्िदान अपण कराये आहे. 
पण गुरुदेव वर्षिष्ठ त्याच वरोवर संभावनेविषयीही सांगत होते. माक्षे बलिदान 
मान्य असते तर ते स्वौकारण्यासाठी वरुणदेव येतील. पण ते नाहीच बाले तर ? 
त्तर मग बढी कोणाला, कोणासाठी चायचा? ५ 

खरे पाहता आपण जगत्तो हे जौवनच वक्िदान नाही ? एकाच्या सर्जना. 
साठी एकाचे विसजंन होतच असते. एकीकडे हजारो प्राणी जन्माला येतात तर 
हजारो प्राणौ त्याचप्रमाणे गतप्राणही होत असतात. जन्ममरण ही जगनिर्माल्याची 
कीला आहि. येणे भणि जाणे हा सततत क्रम आहि. मग माणसे मृत्यूला एतकी का 
चरे भितात? 

हा साक्षा पिता अजिगतं. विचारा जिवंत अमसुनही मेल्थासारखा आहि. सारा 
चै भूक भूक, त्याच्या ध्यानी मनी दुसरे काहीच नाही. आपण कशासाटी जगत 
आहोत याचा कषी त्याने विचार तरी केला आहे ? दुसन्या बाजूस पहावे तर हा 
राजा हरिदचंद्र. भोग वैभव जमाप आहे. तरी विचारा रोगाने त्रस्त, एकिकदे 
भूक भाणि एककिकडे भोग पण भोगी हा रोगी खराच ! 


मग॒ जीवन कञ्चालञा म्हणायचे ? आंणि मरण म्हणजे काय? हे ऋषि 
अरण्य।तक्ते आपके आश्रम गुरकरले सोडून इकडे राजभवनात का आते असावे बरे ? 
त्याच्या मनात मानवी हिताचे विचार असलेच पाहिजेत. त्या साठीच ते आले 
अवेत. मापण एकटचाने ज्ञान मिकव्रले त्याचा काय उपयोग ? ज्ञान चंदनासारखं 
आहे स्वतःला आणि त्या बरोनरच इतरांनाही धंडवा व सुगंध देणारे आहे. 
स्वतः तरून इतरानाही तारावे याचे नाव जीवन ! 

चला. या रोदहिताच्या बरोवर लो जाणि जीवनाचा विकास साघला गेला. 
आता कऋषिवरांचा संग लाभला तर जीवना रहस्यहौ उमगेख. जीवन है जात्या 
प्रगतिशील अहिना? 

या प्रमाणे अजिगतं भाणि शुनःशेप दोषेही आपापल्या ठिकाणी प्रसन्न 
होते. पण राजभवनातील माणसाना मात्र दोवांची कीव येई. कोणाच्या तोंडून 
करुणेपोटी शब्दही निषत. र 


३६५/ वेद बोलिला अनेत 


“पापकरठे कोणी नी दंड कोणाला !' 
` राजा हरिष्चंद्र रोगी तर होताच. रोहितः परत आला व तो भता वाचा 
याची आता खात्रौ पटल्यासारखी होती. पण व्याला स्वतःच्या मरणाची चाहूल 
कागत होती. तो मनाशी ठरवीत होता- 


“ लूप जगलो आता मरणाला सामोरे जायचे.! # 
राणी राजाच्या सेवेत मग्न होती. रोहित परत आलेला पाहून तिचे मन 


स्वस्थ क्षाले होते. राजकुमार रोहित यज्ञाची साधन सामग्री जमवण्यात गुंतला 
होता. वनात असताना त्याच्या मनात दुःखाने घर केठे होते. अजिगर्ताविषयी 
नावड आणि शुनःशेपाविषयी वाईट वाटत होते. पण राजभवनात आल्यावर 
माणि यज्ञाच्या कामात पडल्यापासून तरतो त्या दोघानाही विसख्नच गेला 
होता. राजपुरुष त्या दोघांची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे ठेवीत होते. दिवसातून 
एकदा कुमार थोडावेक त्यांना भेटून जाई. सवं नीट आहेना व वल्दान देण्याच्या 
निर्ण॑यापासून ते दोधे विचलित क्षाले नाहीते ना येवो खात्री क्न वेष्यापुरते 
त्यांचे स्मरण व्याला होई. कारण शेवटी यज्ञाचा सारा आधार त्या बलिदानावर 
तर होता ! 

ऋषि मूनी जमके. त्यानी यज्ञाच्या पूवंसंस्काराना सुरुवात केली. देश शुद्धि 
कालशुद्धि द्रव्य शुद्धि, यज्ञाच्या सामूग्रीची शुद्धि सारे काटी मेष्य-पविव्र करून 
ध्यावे लागते, यज्ञाच्या सामूप्रीत बलि देण्यात येणान्या पञ, नरपशुंचाहौ समावेश 
होतो. व्यांचीही शुद्धि करून च्यावयाची. पञुना मन नसते. वेष्टा त्यांची शूद्धि 
करायला कसला वेढ कागतो. पण या यज्ञासाठी बलि होता नरपशु! त्याची 
शुद्धी करायला अवधि रागे. तन आणि मनही शुद्ध करायला हवे ना ? 

शुनःशेप आजवर मोकढ्ाच असे पण आता तो यज्ञ पशु होणार होता. तेष्हा 
त्याला बांधष्यात आके. यज्ञशाठेत एक्‌ यूप-खांव रोवण्यात आला. त्यावर तीन 
आडवी लाकडे ठोकी. येथे पशु नाही परण नरपशुला बांघायचे होते. त्याचे 
भस्तक उंच व ताठ रहावे, दोन हात लाव पसरले सरछ्र रहावे, पाय ताठ 
अर्घातरौ रहावे भरी त्याः यूपाची रचना होती. त्याला नींवण्यासाठी परे 

हजार पाश होते. एखादे अंगं जरी चढले, वाकडे तिकडे ज्ञाले व दोष लागला 

तर वरुणदेव अप्रसन्न होऊन परत जायचे. ते अप्रसन्न तर क्ञालेलेच आहेत. त्याचा 
रोष दुर करायचा आहे. तेव्ा प्रत्येक विधि सावधान राहून साक्षेपाने करायलां 
हवा. 

मजिगतं शुनःसेपाला यूपापाशी षेऊन आला, ब्राह्मणान अत्यंत दयादृष्टीने 
त्याच्याकडे पाहिले, त्याच्या विषयी त्यांच्या मनात करणा दादून आक, त्याना 


वेद बोलला अनेल / ३९६ 


वाटले, ' कितो निष्पाप आहे हा ब्रह्मकरमार !' पण ऋत्विजाच्या मनात अशा 
भकारच्या समवेदनेची आशा ठेवून कसे चालेल ? जर ती भावना असली तर 
यज्ञाचे विधान चालायचे कसे ? म्हणून काही ऋत्विजां चा अभिप्राय वेगढा होता. 
“ चला राजकुमारापक्षा हा ब्रह्मकुमार अधिक चांगला आह ! ' “ वरुणदेव सात्विक 
त्यांना द्यावयाचा बलि देखील असा सात्विकच हवा ! 

एवढा मोढा राजसूय यज्ञ आणि त्यात वरुण देवाला नरबक्ि अपंण करणार 
म्हणून कुतुहल्वश होऊन अनेक लोक यज्ञ पहाण्यास्ाठी जमले. त्यांना काय वाटत 
होते याची पर्वा कोणाला वाटणार ? 

* चला. पशूका यज्ञस्थानी घेऊन जा. 

यज्ञाच्या अध्वर्युं जमदग्नींनी आज्ञा केली. पण त्याला वूपापाक्षी कोणी 
न्यायचे ? वसिष्ठंनी विदवामित्राकडे पाहिले, घ्यानी डोचचानीच नकार दशंवला 
अयास्य मुनि सामगानाच्या प्रयासात होते, त्याना दूसरे काही सुचतच नच्ते. 

“ विलंब कदाचा ?' राजकुमाराला क्षणाचा उशीर सहन होत नन्दा. 
या यज्ञाच्या प्रारंभासाठी शुभमूहृतं कादलेला होता. सवं क्रिया मंगल मृहूर्तावरच 
सुरू व्हायला हव्या ना ? 

“ राजकुमार, या पशुला बाधायला कोणी ऋत्विज पुदे येत नाही. एलादा 
अवरं ब्राह्मण त्या सादी लोघावा लागेल. 

राजकुमार उदन उभा राहिला. प्यनि सगद्छीकडे पाहिले, लोकांची सूप 
गर्दी जमली होती. त्याने मोऽ्चांदा घोषणा केली. 

“अरे, या प्रशूला यूपाला बांधायचे आहे. जो ब्राह्मण हे काम करील त्याला 
दक्षिणा ददा गाई मिढतील." 

ऋत्विजा व्यतिरिक्त इतर वरेच ब्राह्मण तेथे आलेले होते, गाय हेत्या 
कठी सर्वात उत्तम धन मानले जाई. पदरी गाई अणे ही मोढौ प्रतिष्ठेचौ 
गोष्ट समजली जाई. ज्याच्या गोशालेत गाई असत त्याच्या घरी सवं प्रकारची 
साधन सामग्री भसे. सुख समृद्धौ असे. राजा महाराजांच्या गोक्षाढेत गोधनाचे 
कदछपच्या कढप असत. ब्राह्मणाना दक्षिणा म्हणून गोदान देण्याची पद्धत होती, 
गांय भिढाली की त्याची सुख समृद्धि वादे. 

जमलेल्या ब्राह्मणांनी राजक्‌माराने केलेली घोषणा एेकली. सारे एकमेकाच्या 
तोंडाकडे पाहू लागके. कोणालाही मोह व्हावा अश्षीच ही दक्षिणा होती. पण 
माणसाच्या मनात प्रेमभाव जागा क्षालाकी तो विचारकरू लागतो वमग कोठल्याही 
प्रकारची रोभ-लालसा त्याला मोह घालू शकत नाही. कोणी ब्राह्मण पुढे यना, 


३६७ । वेद्‌ बोलिला अनत 


मंगल मृहतं क्षणाक्षणाने चालला होता. अध्वरं घाई करू रागे. रोदिताने परत 
उदन घोषणा केली. 

"पंचवीस गाई दईन. नाही ? पन्नास नाई देईन, पण लवकर या. मुहुतं 
साघायला हवा. अरे येथे इतके ब्राह्मण असून एकाच्याने येवे काम होत नाही ? 
त्यात असे काय मोठेसे आहे ? कोणी तरी या.मी शंभर गाई देई्न.याएका 
विवीची दक्षिणा शंभर गाई. चला या.' 

राजकरुमाराने येवढे मोठे अभिष दाखवले तरी कोणी पुढे आके नाही. सरिचं 
शुनःशेपाकडे पहात होते. किती भला, भोढा, निमंकछ जीव ! सारेजण जागच्या 
जागी खिद्ून गेल्यासारखे उभे राहिले. 

“मला दयाल शंभर गार्ईची दक्षिणा ?* 

अजिगतं राजकुमारासमोर येऊन उभा राहिला. 

"ब्रह्मदेव ! तुम्हाला तर शंभर गाई दिलेल्याच आहेत {” राजकुसार 
विस्मयाने उद्गारला. 

“त्या शुनःरोपाचे मूल्य म्हणून दित्यात. ही दक्षिणा ! 

अजिगर्ताच्या गुणदोषांचा विचार करायला वेठ नव्हता. राजक्ुमाराल। 
या क्षणी मुहूतं सावायचा होता. त्याने तत््षणी होकार दिला. 

* तुम्हाला भाणली शंभर गाई मिकतील अजिगतं ! सुनःलेषाला वाधा. 

अलिगर्तं शुनःरोपाचा हात ध्न युपाकडे जाण्यास निघाला. लोरकाच्या 
डोढचातुन त्याच्या विषयीचा धिक्कार व तिरस्कार बाहेर पडत होता. 

हा पिता म्हणायचा की नरराक्षस ?' 

“अरे नरराक्षस याच्याहून बरा. आपल्या पूत्राला नाही खात तो ! ' 

“ अरे बाबा-हा धनाचा मोह बरं 

* पण माणसानें काही साराखार विचार तरी करावा की नाही?" 

अजिगतनि आपले कान ज्ञाकल्यासारवे दुलक्ष कर्न शूनःशेपाला यूपावर' 
नेऊन उभे केरे. चारी बाजूला रोबणारे पाश्च त्याच्या शरीराभोवतौ चांगले धट 
बाधके. 

{आता तुमचा स्फरय (सुरा) शुद्ध क्न च्या. 

एका ऋत्िजाने अजिगर्ताजवल जाऊन त्याला आज्ञा केटी व्याप्रमाणे 
मजिगतं सुरा स्वच्छ कड लागला. 

“ राजकुमार } आजचा मंगल मृहुतं टला. भाता उच्चा !' भ्व्य गंभीर" 
यणे म्हणा, 


वेद्‌ बोकिखा अनंत / ३६८ 


*सग या पशुचे काय? त्याला असाच यूपाला बाधन ठेवायचा ?' 
छ्रमाराने गोधलून जाऊन विचारले. 
“होय. नाहीतर उद्या पुनः त्याला कोणी बाधायचे ? भाणि बरे आहे. 


जधलेला असला म्हणजे पलून जायचीही शक्यता नाही." 
राजकुमार बिच।रा या साव्या प्रकारामृरे निराश क्षाला होता. त्याला 


यज्ञाच्या प्रारंभापिक्षा पूर्णाहुति विषयीच उत्सुकता होती. वरुण यां नरपशूचा 


स्वीकार करणार क्रिवा नाही हा गोधल पूर्णाहृतीच्या वेक्ीच संपणार होता. 
ऋत्वर्जाना वंदन करून राजकुमार माता पित्याकडे गेङा. पित्याचा रोग 


वाढत चालला होता. माता त्याच्या शुश्रुषे व्यस्त होती. यज्ञाची सारी माहिती 
सांगावी अदी कुमाराची भारी इच्छा होती. पण ती एकायला येथे कोणालाच 
वे न्ता. उत्सुकता तरी कोणाला होती ? तो मूकाटघाने शयनागारात गेला. 
त्याच्या मनात अतिशय उलथा पाल चाललेली होती. आपण हे सारे करीत 
आहो हे चांगले माहे की वाईट ? मनाक्षी कोटटेच निर्णायक उत्तरतो ठरू 
शकत नन्ता. पण त्याचा अंतरात्मा त्याला खात होता. तो आतिस्या आत म्हणत 
होता, “ रोहिता! तु करीत आहेस हे काम वरे नाही, तु क्षत्रीय कुमार आहेस. 
इतरांचा जीव काचवावा हा तुक्ञा घमं! आणि भाज स्वतःचा जीव मोलाचा 
मानून तो वाचवण्यासाढी तु एका ब्राह्मण ्रुमाराला यूपावर चढवलेस १" 

रात्रभर व्याच्या कानात, मनात शब्द उमदटत राले, 

“ सोडून दे. व्या भल्या भोठ्चा ब्राह्मण कुमाराला तु सोडून दे." 

यज्ञात देवाने आवाहन करून क्षालेर होते. देव आक होते तेव्हा ऋत्विजां 
नाही देवाच्या उपस्थितीत तेथे राहून जाग्रण करावयाचे होते. यज्ञाची सायो 
साधने सामगी व्यवस्थित लावायची होती. ' ती ग्रह यज्ञाची पात्रे इकडे ठेवा." 
" उपग्रहांना तिकडे बाजृला जाऊ च्या ' "हे पहा, ते दभं जरा नीट लावून ठेवा. 
` समिषा येथे हाताक्षी तयार असू देत › “ इष्टी तयारी आहे ना ?' ' मध्यरात्री 
परत हवन करावे लागेल ' "हा तो दक्षिणाग्नि तेवढा नीट संभा. हो. गार्हपत्य 
आणि आहवनीय अग्नि आपके नेहमीचे. आपल्या कल्यः तरे काम आहे ते.पण हा 
दक्षिणाग्नि म्हणजे आभिचारिक प्रयोगाचाच अग्नि! त्याला चांगला प्रदीप्त 
ठेवा {' अली त्यांची कामे व धावपठ चालकी होती. 

शुनःशेप यूपावरून हे सारे पहात होता. ऋत्विजांची ती वाई व धावषल 
त्याला एखाद्या खेकागारखी वाटत होती त्या खेढाचे मुख्य यद सारे त्यालाच 
भिकणार असे तो मानीत होता. बाजूला अजिगतं गाढ श्लोपला होता. कदाचित्‌ 
स्वप्नात तो कोणी समृद्ध राजा देखील क्ञाला वसेल ! 


३६९ / वेद्‌ बोलिला अनंत 


अकस्मात म्हणा की काही कामासाठी म्हणा मुनिवर विश्वामित्र यूपाच्या 
जव्ून जात होते. त्यांना पाहुन शुनःरोषाने त्यांना बोलावले. 

"जरा या बाजूला पहा तरी, मुनिवर }* 

त्याचा तौ गोड कोवद्ठा स्वर एकून विश्वामित्र तेथेच उभे राहिले व म्हणाले 

“मला क्षमा कर ब्रह्मकुमार ! तुला बांधणारे पाक वरुणदेवाचे पाच आदत. 
तेयातुन तुला सोडवण्याची शक्ति माश्यात नाही. 

“ पण भुक्त करा असे मी कुठे म्हणतोय ? माषे म्हणणे जरा एेका तरी ! * 
मुनिवर ! तुम्हरी भसे मानता की तुम्ही स्वतः मूक्त आहात आणि हा ब्रहाकुमार 
बंधनात आहे ? मृक्तौ आणि वंन याच्या मर्यादा इतक्या ढोबढ जहित ?* 

“ बोल, बोल ब्रह्मकुमार ! तु तर तत्वज्ञानी दिसतोस ! ' विद्वामित्र त्यांच्या 
शब्दांनी चकित होऊन म्हणाले, 

‹ तलज्ञानी -तुमच्यासारखे मोठे ऋषिमुनी भसतात { तुम्ही तर किती तरी 
सुक्ते रची आदित, तुम्दौ आपं द्रष्टे माहात मुनिवर ! म्हणून तर तुमच्याषी 
चार शद्ध बौलवेसे वातात. जर थोडा समय असेल आणि मान्ते बोलणे एेकण्या- 
जोगे वाटत असेल तर बोलतो.! 

“बोल. बोल कुमार, हे ज्ञान तुला कसे क्षाले ?' 

“ माक््या आमे. तिचे नाव आहे शमना. रात्रंदिवस ती कष्टच करीत 
असते आणि हा माज्ञा पिता अजिगतं अपत्या विचाराच्या तरंगावरच तरंगत 
असतो-रात्रंदिवस. तरीही त्या दो्ांच्यात कधी कलह होत नाही. माल्या 
जीवनाच्या यादोन वाजू. त्यांच्या मत्या मार्गाङा मानणारा मी त्याच्यामधे 
एकटा उभा आष. 

अद्भूत आहैष ब्रहमकुमार ! परण मला एक सांग तुला या वरुणपाशात्ून 
सुटावेसे नाही वाटत ? तुला मरणात भिती नाही वाटत ? साक्षात मृतयच्या 
मूखात उभा अह तरी किती शांत आहेस. कसा राह शकतोस तु मसा शात- 
तटस्थ ?' 

‹ ्ञापण याला तत्वज्ञान म्हणत असाल नाहीं? पण मी एक विचारू १ 
या वरुण पाशातुन कोण मुक्त आहे, मला सागाल ? तुम्हाला वाटते माज्ञे पिता 
जिवंत आहे. पण त्याला भूकेने मारले आदे. राजा हरिदचंदर जिवंत गहे ! 
त्यांना भोगानि अमरे करून टाक महे. हा राजकुमार जिवंत आहे ! जर तो 
जिवंत अता तर मला मारायला तयार स्षाला असता ?' 

तुम्ही तुमचाच विचार करा ना ! किठीदा मेलात माणि जगा? माणि 


अद्यापही जीवन -संजीवन दुरच आहे ! 


वेद बोलिला अनैत / २७० 


माच्या शरीरा भोवतौ है हजार पाश टाकलेले आहत मला या धूपावर 
माज्ञे ' बलिदान देष्यास्ाटी म्हणून उभे केले आहे. यूपाला तीन आडवी लाकडे 
ज्याला तुम्ही दष म्हणता ती कक्षासाठी बाधिली आहेत ? संसारात कोठेही जा, 
हिडा, फिरा, खेरा, खा, प्या, पण ज्ेवटी तुमचे द्रुपद कोणते ? तीन गुणांच्या 
संमिश्रणने क्षालेला. हा संसार. माणसात तामस गुण प्रबछ क्षाला तर दानव 
होतो राज गृणाचा विकास ज्ञाला तर तो माणूस म्हटला, जातो. आणि 
सत्वगुण वृद्धिगत क्षाला तर तो देवपदी पोचतो. परंत्‌ या तीन गुणांच्या 
हजार पाक्षातून कोटला जीव सुटला आहे ? 

या यूपाची वेदी ही अदिती अहे. ती युपाला आधार देणारी शतत भहे ` 
तशी या त्रिगुणाने युक्त अशा संसाराची आदिती कोण ? जीवनाची भावना ! 
ज्याने या जौवन्भातेला ओके तोच संसार तरुन गेला. त्याला, मरणाची भीति 
वाटत नाही, त्याला यूषाची वा संसाराची हजार बंधने काही कर शकत नाहीत 
हेच जीवनाचे रहस्य आहे, मग त्याला तुम्ही तत्वज्ञान म्हणा वा दुसरे काही 
म्हणा. ' 

तुला नमस्कार करतो मी कमार! तु मरणासाठी षडलेला नाही, 
तुला तर अनंत जीवनाचे प्रत्यक्ष दशन क्षाले आहे. तू अजर आहेस. अमर आहेस. 
त्‌श्या शरीराभोवती पडलेले हे पाश तोड्न टाकावेत अके ` मला वाटते हे ! 
विश्वामित्र भारावून जाऊन म्हणा. 

“नाही मुनिवर कृपा करून अशी अनधिकार चेष्टा करू नका. तुह भणि 
ते यज्ञाचे ब्रह्मपद मनि वसिष्ठ, प्रत्येक विधीत बारीक सारीक चका शोघून 
त्य।कड़े बोट दाखवता,. ते बोलत नाहीत. पण न बोलताच बरेच काही दशंवतात. 
मला तुमची सर्वाचीच कीव येते आहे. तुम्ही सारे हे असले यज्ञयाग करण्यातच 
जीवन वाया बालवणार आहात ? जोवनात दुरे कोठलेच उच्च ध्येय तुमच्या- 
पृद्धे नाही? 

“कुमार ! तस्या शब्दात जादू आहे. भले या शरीराने तु जिवंत राहिलास 
चान राहिलास तरी तु अनंत जीवनाचा ्रवाप्री आहेस परंतु या समाजाच्या 
कल्याणासाठी हेच शरीर धारण ` करून तु जिवंत रहा. आमची प्रेरक शक्ति हो. 
आमच्या चुकल्या माकल्या मार्गावर तू नवा प्रकाश टाक. 

तु स्वस्य आहेस. जरा साववान हो आणि माले म्हणणे देकून चे, वरण- 
पाशातरन तला सोडवण्यान् मौ समर्थं नाही. हे सत्य तृही जाणून आहेस. पण मी 
ठुला सांगतो. येये यज्ञासाठी देव अक्ले गहैत. एक एक देव म्हणजे एकेका 


३७१ / वेद बोछिटा अनंत 


दिव्य शक्तीचा अविष्कार ! रात्र पडली अहि. परंतु देव क्ञोपत नाहीत. तुङ्गी 
दिष्य वाणी एेकून ते तुकयाकडे येतील. वरुणाच्या पाञ्ातून तुला सोडवण्याची 
शवित कोठल्या देवात आहे ते मी जाणत नाही. परंतु येथे जे देव आहेत त्यांची 
नावे मी तुल! सांगतो. प्रथम तर येये प्रजापति आहेत. त्यांच्यावरोवर अग्नि आणि 

सविता आहेत. वर्ण आणि त्यांच्यावरोवर अलेले विक्वेदेव पण आहेत. त्याच 
प्रमाणे देवराज इद्र, आणि नंतर अदिवनीकुमार आणि उषाही येषे अलल्या 
आदे. 

हे ब्रह्मकमार तुज्ञौ स्तुतिवचने निष्फढ ठरणार नाहीत. हे मध्यरात्री 
आकाक्षात चमकणारे तारे तुला शुभाशषिर्वाद देत आहेत. तुङ्ञे कल्याण असो. 

गे ! मुनिवर विदवामित्र प्रेरणा देऊन गेले. आता आपण काय बरे 
करावे ?' शुनःगेप स्वतःशीच विचार करू लागला, मला लरोखरीच मरणाची 
भीति वाटते आहे का ? वश्णाचे हे पाश मला लरोख रीच जखदून ठेवीत आहेत 
का? मनात जगण्याची इच्छा असेल तोवर मरण्याची इच्छाही व्हायचीच. पण 
जर जीवन आणि मरण दोहींच्या पलिकडे जावयाचे असेल तर त्यासाठी आपण 
काय कराया हवे ? 

विदवामित्रानी मला ज्ञान दिले. ते माज्ञे गरु क्नाले. त्यांच्या वचनावर 
श्रद्धा ठेवायला हवी. त्यांना वाटते त्याप्रमाणे माक्ष्या जगण्याने समाजाला काही 
उपयोग होणार भसेल तर वरुणाचे हे पाश सुटल्याशिवाय रहाणार नाहीत. 
निराशा माशया मनास शिवतही नाही." 

शुनःशेप खरोखरीच शांत आणि स्वस्थ होता. तो सावधान क्षाला त्याने 
मस्तक वर उचलून कोण्या ऋषिने आवाहन करावे त्याप्रमाणे धीर गंभीर वाणीने 
प्रजापतीस उदेशून आवाहन केले. 

यज्ञाच्या वेदौवरून एक तेजाचा पुंज साकार होऊन त्याच्या दिशेने सरक्‌ 


लागला, 
“ तुङ्ञे कल्याण असो ब्रह्मकु मार } मी प्रजापति. मी निमितीचे कार्यं करतो. 


रचना करून त्यात रममाण व्हावे है माज्ञे काम, तुक्षी रचना मीच केलेली भाहे. 
परंतु जौविताची दोरी मात्र माका हाती नाही! तु अनंत जीवनाचा या्रौ 
अदिस. एक काम कर. मक्याच बरोबर रहाणान्या अम्निदेवाचे तु आवाहन कर, 
ते तुला मागं सुचवतील. 

एवढे सांगून तो तेजःपुंज पुष प्रत यल्ञवेदीकडे फिरला. ब्रहमकुमाःर रुनः- 
शेपाने स्वस्य ब सावधान चित्ताने अभ्नीस प्राचारण केले व त्याची स्तुति केरी. 
अग्निदेव त्याच्या समोर प्रगट क्षाले. 


वेद बोलिला अनेत / ३७२ 


“शंत हो ब्रह्मकूमार ! प्रजापतिने दिके जीवन निविष्न पार पडावे, 
चरगल्या मागनि जवे म्हणून मी कायं करतो, तुस्याही जीवनाचा मी साक्ञी अदि. 
सुञ्या जीवनाचा मागं अविरत पुढे चाकला अहि. पण तो कोठे संपतो ते मला 
माहीत नाही. माक्षेच दुसरे स्वरुप आहे. सविता त्याला बोलाव तो तुला पुढे 
जाण्यास साह्य करील." 

ब्रहमकुमाराला प्ररणाच हवी होती. आपल्या जोवनाची गति बते की पदे 
जाते याची चिताच त्याच्या मनात नब्हृती. त्याविषयी तो विचरही करीत 
नच्हता. ‹ चला, तर आता सविता नारायणात दशन." म्हणून तो मधुर वाणीनि 
सविता देवाची सूक्ते म्हण्‌ लागला. ती देकून सविता नारायण त्याच्या समोर 
प्रगट क्षाले. 

^ ुकषी मति व तुनी धारणा शुद्ध असो. हे बरहष्ुमार ! मानवाचे आतर 
जीवन उजक्रावे हे माके काम. हृदय शुद्ध असेल तर माणसाला त्याच्या अंतरातुनच 
भ्ररणा भिक्रतच राहत. देह जावो अथवा राहो. त्याच्या माज्ञा फारसा संबंध 
नाही. तुल्या मंतरीचा अंतर्यामी मी आहि. तुस्यासारखा निर्भय व स्वस्य जीव 
विरक्राच भसतो. व भसा जीव संसारी जीवाना प्रेरणा देतो. तुश्या देहाभोवती 
पडले पाश मला दिसत आहेत. पण ते तोडण्याची शक्ति वा अधिकार 
माञ्याजवन नाही ! ' 

“या यज्ञाचा भविष्ठाता देव वरुण भहे. त्यालाच बोलाव ना ] वरुणाची 
निती नाही ना वाटत? 

“छे छे. सवितानारायण ! तुम्ही तर माज्ञे अंतर्यामी देव आहत. मग मला 
भय कशाचे ? परण मी बोलावले तर वरंणदेव येतील ? ते रुष्ट आहेत असे एकतो 

असले तरी तुश्यावर थोडेच रुष्ट क्षारे आहेत ते? तु तर निर्दोष आणि 
निष्कपट आहेस.” असे म्हणून सवितानारायणही निधून गेले. भाता वरुण देवाना 
बोलवावे ? ते भद्र पुरुष कसे बरे असतील ? सलीलासारखेच सरल आणि तरल | 
कुमार विचार करू लागला 

“तू माजञे स्मरण केलेस शुनःशेप ? असा गोघढून नको जाऊ मी बरुण. 

“ अरे, महाराज-जापण ? आपल्या बोलावण्याआक्षीच आपण आलात ? 
आपल्याला कसे बोवावे तेच मला सुचत नव्हते ! 

“ कुमार ! मला बोलावणे लागतच नाही. आणि कोणी बोलावले म्हणून मी 
कोणाकडे जातही नाही. तुञ्े जीवनच मास्या ओतप्रोत क्षालेरे आहे. ऋत भणि 
सदाचार यावर तुक्षी अनन्य निष्ठा आहे आणि म्हणूनच तुया शरीराभोवती 


३७२ / वेद बरोलिला अनत 


वरुणाने पाश पडले दिसत असूनही तू त्यापासून मुक्त आहेस. शरीराच्या 
बंधनालात्‌ बंधन मानलेले नाहीस. पण एक आहे. तुला या पाशातृन सुटावयाचे 
असेल तर तृ विशवेदेवांना सांग. या यज्ञाचा अधिष्ठाता देव जरी मी आहे आणि 
हि पाञ्च देखील माज्ञच म्हटले जातात तरी ते पाल सोडवण्याचे काम मी विदे 
देवांच्यावर सोपवलेे आहे. तू म्हणत असरील तर मीच त्यांना पाठवून देतो ! 

“वरुणदेव ! हे भाषण काय बोलत आहात ? मला वरुणपाशापासून सुट 
ष्याची इच्छाच कोठे आहे ? मुनिवर विदवामिव्रानी मला उपदेश केला जाणि मी 
स्मान गुरुस्थानौ मानले म्हणून देवाना मावाहन केले. परंतु मला या पाज्ञातून 
सोडवा असे मी कोणाकडेच मागितले नाही. ' 

‹ विश्वामिवरानी तुला सांगितले ते सत्यच आहे. तुञ्या मृत्यूने व बल्दानाने 
एक आदं निर्माण होर्श्ल हे खरे. परंतु यादेहीच त्‌ जिवंत राहिलास तर 
अनेकान जगण्यासाढी प्रेरणा मिल. त्यात तुला संकोच वाकगण्याचे काहीच 
कारण नाही. मौ जातो. तू विवेदेवाना बोलावून घे." असे सांगून वरणदेव 
यज्ञवेदीकडे परतले. ः 

५या विद्वेदेवानो ! माश्याकडे या. वरुण देवांच्या प्ररणेने मी तुम्हाला 
बोलावतो हे. ' 

शुनःशेपाची स्वाभाविक गोड वाणौ एून सवं विदवेदेव एकदमच त्याच्या 
आजूबाजूष येऊन उभे राहिले. 

धन्य आहेस ब्रह्यक्रुमारा ! मम्ही विदवेदेव. तुया जीवनाचे साक्षी. 
दिव्याच्या साक्षीति बरी आणि वाईट कामेही होतात. दीपक, त्याची नोंद घेत 
नाही. पण आमी साक्षीरूप गसलो तरी बन्यावार्ईटाची नोंद वेतो. 

ही पहा मध्यरात्र उच्टून गेली अहे, तुच्या जीवनाची गति येथेच धांवली 
आहे, तुके मनोराज्यं जरी विशाल मसले तरी तुर्या शरीराला वरुणपार्शानी 
जखन आद. तृचे प्राण तुस्या शरीरात स्तंभित क्ले माहे. प्राणाचा देव 
आहे इद्र. देवांचा राजा इद्रच त्यांना परत गतिमान करू शकेल. ' असे सांगृन 
विदवेदेवानी त्याचा निरोष घेतला. क्ठ्त न कठ का होईना पण शुनःशेपाच्या 
हृदयात आता जिजीविषा जागृत क्षा्ी होती. “देव खरेच किती प्रेमढ भाणि 
माया महेत. मानवाविषयीं त्यांना किती सहानुमूति वाटते. है पाहुन देवाच्या 
विषथीचे त्याच तूल पण जागे ज्ञे हंति." तर॑मग॒देवाच्यात श्रेष्ठ अला 
देवराज दन््रालाही बोलवावें ' असा विचार कल्न त्याने एक सुमधुर सूक्त गायले. 
यज्ञवेदीवून नाही पण अंतरिक्षातून एक दिव्य रथ उतरला. त्यातून देवराज 
इन्द्र बाहेर पडले, 


[3 


वेद्‌ बोलिटा अनत । ३७४ 


त्‌ माज्ञे स्मरण केलेस ब्रह्मकुमार ? तुश्ष्या देहाभोवतो त्तर वरुणपाश 
पडले आहेत. ते कसे सुटतील ? या पाश्चात एकदा सापड्लेल! जीव सुटत्याचे 
कधी एकल नाही. पण म्हणून तू हरलास असे घ्न चान्तायची आवरयकता 
नाही. अच्चाप रात्र संपटी नाही. तोवर प्रयत्न करून पहा. तुद्या प्राणात्त माह्या 
दिव्यशक्तीचा संचार होवो, तुश्यासाठी मी हा दिव्यरथ आणला आहे कल्याणमार्गावर 
घ्रवास करणाया यात्रिकाला या रथाचे फार साह्य होते. आतामीहा षेऊन 
जातो. पण पुनः तू माज्ञे स्मरण करशील तेव्हा मी हा रथ तुद्याकडे पाठवृन दैईदन. 

आणि हे पहा. अद्विनीकुमार है देवि वंद्य आहेत. त्यांचे स्मरण केलेस 
ज्तर ते तुला साह्य करतील व उपायही सुचवतील ' म्हणून देवराज इद्रही घेरे. 

“हे देवही सारे अद्‌ मूतच आहेत, गुनःशेपाला वाले, वरुणाच्या पारशाची 
याना इतकी भीतिका बरे वाटत असावी ? चला आत्ता अदिवनौ कुमाराना 
बोलावून पाहू ते काय सांगतात. असा विचार करून त्याने मधुर सूक्ताने भिवनी- 
करुमारांचे आवाहन केले. 

“ततत जीवः भद्र! ' आशीर्वाद देत अद्विनीकूुमार त्याच्या समोर उभे 
राहिले. “ वरुण पाशातुन सुटायला अद्याप अवकाश आहे ! पण त्यानंतर काय ? 
याचा विचार केला आहेस ? अरे, त्या राजाचा जलोदर रोग बरा क्षाला तर तञ 
चल्िदान देण्याचा प्रइनच उरणार नाही. तु सांगत असशील तर या क्षणी त्याला 
रोग मुक्त करू. बोल." 

* कोणाचेही भले होत सेल तरते कामप्रयम करादेव ! माक्ञे जे ब्ायचे 
असेकत ते होवो. पण राजा वाचा तर किती तरी प्रजाजनांचे कल्याण करू शकेल." 

“तर मग आम्ही आताच राजाकडे जातो. पण तु उषादेवत्ाना बोलावून 
घे. जी कमे देवांच्याने होत नाहीत ती त्या देवता करतात. आणि बंधनातून 
कोणाङाही मुक्त करण्याचे काम तर त्यांना भारी प्रिय आहे. माम्ही फिख्न तृ्ञा 
भेटायला येच." असे भाश्वासन देऊन ते उभयता देव गेले. 

“ अदरिवनीकूमार राजादा वरे करण्यासाठी गेले. राजकुमाराला केवडा 
आनंद होईल. राजा आणि राणी दोषे कितौ प्रेमठ आहेत ! ' शुनःशोपाच्या मनात 
आते. “ रात्र मावते आहे. पूवं दिशेला लालिमा फाकत आहे. उषा देवत प्रगट , 
होत आहेत. दुर क्षितिजावर आणि माश्या अंतःकरणातही उषेचौ कुकरुमचधित 
मंगर पावके पडत भाहेत. नवे आशेचे अंकुर जागवणान्या, नवौ चेतना देणास्या 
खा देवतांना मी कोणत्या शब्दान बोकाव्‌ ?” 

“ मानवी जौवनाला नवी श्रेरणा देणाच्या कुमारा, जागृत रहा. जरा 


३७५ / वेद बोलिला अनंत 


बारकाईने विचार क्न पहा. वखणाचे पाश्च वस्तुतः तृ स्पर्शूच शकलेके नाहीत, 
तुच तृज््या मतिने कल्पना केली मास तुस््या भोवती पडलेले पाश केन्हाच शियिल 
कषा आदिव. जरा आमच्या जवन तरी ये ' त्या देवर्तानी त्याला बोलावले, 

तम्हीच मला पाशातून सोडवले आहे ! माल्या अंतरीचा अंधार दूर 
करणान्या उषा देवतांनो, तुम्हाला मी साष्टां दंडवत प्रणाम करतो. आता मला 
उपदेश द्यावा ही माज्ी प्रार्थना कृपा कषून मान्य करा. 

‹चिरंजीव हो आणि इतराना जीवन देणारा हो. क्लोपलेत्यांना उखवृून 
बस्षवणारा हो. आणि जे जागे होतील त्यांना जीवनाचा मागं दाखव,. तोच तुक्य 
जीवनाचा संदेश होवो. 

हे पहा अदनी कुमार परत येत अहित, स्यानी काय संदे आणला आहे 
बरे?" | 
‹ब्रहमकरुमार ! राजा रोगमुक्त क्षाला असून वरुणदेवही त्याच्यावर भ्रसन्न 
क्षाले आहेत. उषा देवानो तुमचेही कायं सिद्ध क्षाले जहे." 

“शुनःशेषा, भाता आम्ही परत जातो. पण तुमने काम अजून पुर क्षल नाही 
तू अजूनही पाशांनो जलडल्या सारल्ञाच त्या यूपावर उभा रहा. आणिजेजे 
होल ते पहा, अचानक मुक्ति नवौ वंधने निर्माण करते." 

*देव हो तुमची आज्ञा मला दिरसावं्च भि. देव देवरतानो मते, तुम्हा 
स्वाना शतक प्रणाम. 

पूवं क्षित्िजावर सविता नाराथणही प्रगट क्षाले. भाता तर नावापुरते 
नाटकच करावयाचे आदे. ' पशु ' होष्यातही आनंद आहे ! ' 


1 


राजकुमार रोहित धावतच यज्ञशरेत आला व सागू लागला, " सोड' 
ऋत्विजांनो, ब्रह्मदेवानो, कुमार शुनःशेपाचे बंघ सोडून त्याला सोड्न च्या 

“अरे, पण राजकुमार एवढी षाई कसली ?" 

“घा ? धाई काल महतं साला असता तर क्ञाली अती ! रात्रभर मला 
चैन पडले नाही. स्वप्नात मौ देवाना यज्ञवेदीवरून उदन शुनःशेपाकडे जाताना ~ 
पाले. त्यातील देवराज दद्र आणि वरणदेव या दोधाना तर मौ ओले देखील, 
आणि अदिवनी कुमाराना तर मी तातांच्याकडे जाताना पाले. त्याच्या पेन 
तात रोगमुवत क्षारे ! 

शुनःशेप मुक्त असूनही बांघल्या सारला त्या यूषावर मृकाटघाने उभा 


वेद बोलला अनत । ३७६ 


राहन सारे कही पहात होता. यविठे परय॑त श्नोषलेला अजिगतं जागा होऊन 
आद चयं चकित होऊन उभा होता. 

यज्ञाच्या अध्वर्युं जमदस्नीनी राजक्रमाराला धीर दिष्ठा व त्पाचौ समजूत 
घातली. 

“ कुमार ! यज्ञाचा आरंभ होऊन चुकढा आहे. बाता तो अशाच अघंवट 
टाकता येणार नाही. आपण वरुणदेवांना यज्ञाषाठी आवाहन केके महे आणि 
आता तर शष्टदेव तुमच्यावर प्रसन्नही श्चालेठे आदित. तेब्दा ते निर्चित येतील. 
त्याच्या सूचनेग्रमाणेच आपण जे करायचे ते करावे हे योग्य आहे." 

त्याच वे्ठी रोगमुक्त क्षाकेला राजा व राणी तेथे येऊन पोच, राजकुमाराने 
व राजाने मूनींचे म्हणणे योग्य मानून यज्ञ विधीना अनुमति दिली. ऋत्विजांनी 
अष्वर्युच्या भ्ञेनुस्ार प्रातःसवन करून अग्निदेवाचे आवाहन केले. विश्वामित्र 
क्षि ऋग्वेदे हो. ध्यानी वरुणाच्या आवाहनापाठी सूक्ते म्हटली भागि त्या 
यज्ञस्थानी वरुणदेव प्रगट क्षारे. 

राजा, राणी, कमार सवानी त्यांना प्रणाम केला. स्थानी या पूवीं पाहिला ५ 
होता तो उग्रभाव या वेक्ी वरुणदेवांच्या मूखावर नब्हता. सर, सौम्य, प्रसन्नतेची 
ती मूर्ती त्या सर्वाना शुभ आशीर्वाद देत होती. 

“तुम्हा स्वाना शुभाशिष असोत. राजन, या छषिकुमार शुनःशेपाच्या 
पुष्यप्रतापाने तुम्हाला रोगापासून मुक्ति लाभली आहि. हा ब्रह्मकुमार भला मणि 
भोढा आह. त्यमू त्याला स्वतःला मृत्यूचे भय वाटत नाही. त्याचे ऋत, वरत, 
आचार व चरित्‌ निर्दोष आहे. पापी आणि कपटी जीरवाना माक्षे पाश जखडून 
टाकतात. पण॒ सज्जनांना त्यांचे कधीच वंघन पडत नाही. ब्रह्मदेव जमदग्नि, या 
शुनःशेपाला तुम्ही वांषलेह्या बेनातुन मुक्त करा." 

वरुणदेव आणि मुनि जमदग्नि यांची अनृज्ञा भिढताच वसिष्ठ आणि 
विदवामित्र दोषेही यूपाजवक गे व त्यांनी पा्ाच्या गाठी सोडल्या, अजिगतं 
है काय चालले गाहे है न कठल्यामुक्रे मूढासारला जागच्या जागी लिढ्ून गेला 
होता. 

वरुणदेवाने ब्रहाकरुमार सुनःरोपाक्ा शुभाकर्वाद देऊन म्हटले, “कमार, तू 
सत्य आणि सदाचाराचे पालन करणारा आहेस म्हणून मी तुक्ष्यावर प्रसन्न क्षालो 
आहे. अज्ञानी व जड माणसे पशु अवयवा नरपरूचे बलिदान देतात. परंतु खरे 
पहाता माणसांनौ इतरांचे कल्याण करून स्वतःला यज्ञरुप करावयास हवे. 

आपल्या भग्रजात पुरुषान, ना रायणाने यज्ञात स्वतःचे बलिदान दिके होते. 


३७७ / वेद्‌ गोला नेत 


त्याच्या कायेच्या समर्पणातून चार वेद, चार वर्ण, चार पयु व चार देवनिर्माण 
क्षाले. नारायणाच्या त्या महान निमितीला पुरूष मेध॒ असे म्हणतात. जो माणूस 
स्वतःचे जीवन यज्ञरुप करतो. तो मेघ- पवित्र आणि पुण्यशाली होतो. 
ऋषींच्याकडे पाहुन वरुणदेवांनी त्यांना सांगितले, 
* ब्रहाकुमार शुनःरोपाने आतम्याचे बलिदान देऊन यज्ञभावन शुद्ध केली 
आहे, तुम्ही या यज्ञातील अभिचार दोष दूर करा ञाणियाब्रह्यवुमाराला 
ऋत्विज करन शुद्ध, सात्विक यज्ञाची भावना परिपूणं करा. 


ओ 


वैदे बोलिखा स्वत । ३७८ 


परिशिष्ट १ 


काव्य साहित्याच्या दृष्टीने पाहता ऋग्वेदसंहिता हा एक काव्यसंग्रह असून 
त्यातील ऋचा, मंव्र ही मंत्द्रष्टचा ऋषीन रचलेली काव्ये आहेत. तथापि ऋचा 
ठी केवक्र काव्यरचना नाही. मनन, वितन करून ऋषीनी, जो दिव्य ` अनुभव 
मिक्वला तो शब्ददपात साकार केला. म्हणूनच ऋचांना मंत्र म्हणतात. व त्यांच्या 
निर्माता ऋरषीना मंत्दरष्टे ऋषी म्हणतात, 

ऋगवेद संहितेच्या दहा मंडलांत एकूण दहा हजार पाचश्षे -वावत्न ऋचा, 
किवा मंत्र भाहैत. त्या दहा मंडलांना अनुवाक माणि सूक्तात गूफले आहे. चार 
अथवा बारा ऋर्चाच्या संकलनाला सूक्त म्हणतात. अशा दहा बारा सूक्ताचे एक 
अनुवाक (प्रकरण) होते. 

ऋग्वेदाच्या पहिल्या मंडव्ठात दोन हजार सहा ऋचा आहेत. चोवीस अनुवा- 
कात एकशो एक्याण्णव सूक्ते याप्रमाणे त्यांची रचना केलेौ आहे. 

श्त्येक सुक्ताच्या प्रारंभी १) सुक्ताचा क्रम २) त्यातील ऋची संख्या 
३) ऋषि ४) देव ५) छंद यांचा निर्देश केलेला असतो. 


सुक्तांतील ऋचाचे ऋषी 


ऋगवेदाच्यः पहिल्या मंडक्ात मधृच्छंदा, जेता, मेवातिथी वरे ऋषींची 
नावे साथं आहेत. त्यांनी रचकेल्या ऋचांतून त्याच्या नावाला अनुरूप असेच गुण, 
कमं व जीवनाचे भनुभव व्यक्त क्ञालेले आहेत. 

ऋग्वेदाच्या भनुक्रमणिकेप्रमाणे (५, ८, २) मधुच्छंदानी मधुर व उत्तम 
मंत्रांचे ददन केटेले आहे. म्हणून च त्यांना मधुच्छंदा असे संबोषलेले आहे, या 
ऋषींच्या मधुर मंगल सुक्तांनी प्रथम मंडलाचा प्रारंभ क्षाकेला आहे. नावाला 
सार्थं करतील अशीच ती सूक्ते आहेत. 

भरत्येक ऋषीच्या दशंनात, अन्‌ भवात भिन्नता आढटरून येते. एका अग्नीचेच 
वर्णन. पण प्रत्येकाने ते देगवेगढचा रीतीने केलेले . आहे. ` व्यावखून ऋषींच्या 
जीवनाची व त्याच्या अनुभवाची कल्पना अभ्यासकाना करता येण्याषारखी भाहे. 

या ठिकाणी जी कथानके चेतछेली अहित. त्यातून ऋषि, त्यांची जीवन- 
वृष्टी, त्या दुष्टीनुसार सचलेल्या सुक्ताचा सारांश, त्या देव -देवतांशी त्याचे संब॑ध 
व त्यांची सफलता यांचे विवेचन मुख्यतः भेके दिसून येते. 


३५९ / वेद्‌ बोलिला अनैत 


यज्ञप्रसंगी देवांची स्तुति यन गान त्वानः-श्रसन्न करण्यासाठी या ऋचा, 
रचल्या असून त्याप्रमाणे वेदांचे यज्ञवियेनृसार केलेले आहे असे एक मत 
आहे. परंतु वेद हे यज्ञविधिपुरतेच मर्यादित भाहेत जसे तात्पयं त्यातून निवत 
नही. वेदीच्ो या ऋचा. जीवनाच्या विविध वाजू दाख विणान्या आहेत. त्यांत 
व्यवित्तगत विकास, समाजाञ्ची सहकार्य, राष्टराचे संघटन नाणि विरवकत्याण अशा 
क्रितीतसी विविष व्यापक गोष्टी माहेतं या ऋचावरून त्या रचणाव्या छषौच्या' 
उदरचरिताची कल्यना येते. 


सुव्त व ऋचेच्या देवता 


ऋचांमधृनं ज्यांची स्तुती केलेली आहे, उयांचा महिमा वणन ` केलेला आहे 

त्यांना देव अङी संज्ञा आहः त्यांत मुख्यत्वेकङन अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वदणं 

सूर्यं, अदिति, उषा हे देव व वसु, खर, आदित्य, मरुत, चिदवेदेव है देवगण -देव- 
समूह्‌ आहेत, त्याज्ञेरीज जड आणि चेतनात वसणान्याः दिव्यः चेतत्यात्रे आरोपण 
केलेली तत्त्वेही देव मानकेली दिसून येतात, 

1: ¦ मधुच्छंदा ऋषि अग्नीला पुरोहित, यज्ञाचा देव व॒ ऋत्विज म्हणतात आणि 
त्याप्रमाणे अग्नीचे ते सवं गुण स्वतःच्या जीवनात उत रवण्याची भावना बाढगतात 

देवांची स्तुति करीत करीत स्वतः देवपद पावण्याची भावना येथे व्यक्त क्षाली 
माहे. ५ 


मधृश्छंदाचा पुत्र इद्राङा -“ गपराजित जेता ' या रूपात पहातो. म्हणूनच 
विद्वामिव व्याला ' जेता ' संबोधन करीत आहे. या दृष्टीने पाहिरे असता ऋषीचे 
नाव, रुप, क्षण, गण वगैरे त्यांनी रचकेत्या ऋचांना अनुरुप असेच आदे; 


सुक्त ब ऋचांचे छंद + एङ 
1: -वयाप्रमोणे चाच ऋषि वं देव ज।णून धेणे आवदयक आह त्याचप्रमाणे 
ज्या छंदातःत्या रचत्या आहेत ती छंदोरचना, तिचे स्वर, वणं, मात्रा वैरेही 
त्याचे रहस्य जाणुन धेण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत. र 
चचा मुख्यत्वे तीन. छंदांच्या गति रवलेल्या आहेत. गायत्री, मिष्टुप व 
जगती असे हे छेदगण आहेत. गायत्री गणातील -छंदात प्रत्येक चरणाचौ आठ 
अक्षरे असतात. त्रिष्टुपात अकरा च जगतीची वारा अज्ञी अक्षरे असतात. 
-गायत्री गणातील. गायत्री छंदात आढ अक्षरांचे तीन चरण उष्णिग्‌ छंदाचे 
4८-१२ असे तीन चरण ` अनुष्टुपात्े आठाचे चार चरण, पक्तीचे ५ पाच, 
महापंक्तीचे सहा व शकवरीचे सात चरण प्रत्येकी आठ अक्त रांचे असतात्न छ 


वेद बोलिला अनैत । ३८० 


व्रिष्टुपगणाचौ चार पदे व प्रत्येक चरणात अकरा अक्षरे असतात. जगती 
गणाचीही चार पदे व प्रत्येक चरणाची वारा अक्षरे असतात. ५ 

अष्टि, अत्यष्टि, शकवरी, धृति, भतिधृति या मोठ्या छंदातही काही ऋचा 
आहेत. दोन पराची द्विपदा गायत्री आणि एकाच पदाची ऋ चाही क्वचित आढठते" 
बृहती आणि सतोवृहतीच्या मिश्च छंदाला प्रगाय असे नाव आहे. त्रष्टुप पण काही 
ठिकाणी आहे. 

सामान्यतः छंदात , चरणां ची संख्या सम असते. तथापि विषम पदानि छंदही 


आहेत. ऋचा छंदाच्यामुके गेय होतात ब॒ मनोभाव शब्दात उतरण्यास त्यांची 
मदत होते. 


प्रथम मंडलाघे ऋषि 

पहिल्या मंडठात एकूण अठरा ऋषि आहेत. त्यातील पंधरा ज्णानी शंभर 
दांभर सूक्ते रचली आहेत. त्यामृे या मंडलाला शतचीं ऋषीचे मंडल भसे 
म्हटले आहे. आर्षानुक्रमणी व अरङ्वलायन सूत्र (३, ४) यात उल्लेख आहे. 

अग्निमीक इत्यादि प्रथमं मंडलं प्रति 1 
शतचिनस्तु विज्ञेया कवयः सुखसिद्धये ।। 

याला अपवाद म्हणजे जेता (सु. ११) कश्यप मारीच (सू. ९९) व 
घार्षािर (पाच ऋषि सू. १००) या सर्वाचि एक एक सूक्त , असून करयपाच्या 
सूक्तात तर एकच चा भाहे. 5 

दी्ंतमाच्या २४० ऋचा, कृत्साच्या दोनशे तीस, अगस्त्याच्या दोनशे 
सदतीस, गोतमाच्या दोनशे दोन ऋचा आहेत. मेषातिथीच्या एकश चनव्वेचाठीस, 
शुनःशेपाच्या चौव्याण्णव, हिरण्यस्तूप च्या सत्तर, कण्वाच्या पंचाण्णव, प्रस्कण्वाच्या 
एक्याएेशी, सब्याच्या एकाहत्तर, पराशराच्या नव्वद ब परुच्छेपाच्या मद्ठघाण्णव 
ऋचा आहेत. 
नऊ कथानकांची रचना 

या पूरस्तकात पहिल्या मंडलातीक ऋरषीच्या जीवनाचा आचखं देणाभ्या नऊ 
कथा आहेत. वेदांच। अभ्यास करणाच्या विद्यारथ्याना सदाचार, नीति, भारोग्य, 
दीर्घं जीवन, परिश्रम, समाजसेवा, रष्टरपरेम, कल्याण भावना ह गण वेदांत 
शिकवलेल आढछतील. अञ प्रकारे जीवन धघडवाने यासाठी मदत ब्हावी म्हणून 
वेदांचा परिचय देण्यासाठी हा प्रयत्न केलेला आहे, 


३८१ / बेदं बोकिछा जनंत 


,. परित्या मंडलातील ऋषींची संख्या तेवीस आहे. गंभराव्या सूक्ताच्या 
वृषागिरीचे पाच पूत्र ऋजास्व, अंबरिष, सहदेव, भयमान व सुराधस यांना एकत्र 
मोजून, त्याचप्रमाणे १०५ व्या सूुक्तात कृत्ष अंगिर्ाचा विकल्प त्रित आप्त्य 
ऋषी आहे, त्याला न घरल्यास ही संख्या अढरा होते. 

या कर्थाच्या रचनेबरोबर ऋषींचे कुलही जोडलेरते आहे. त्यामूढे कथानक 
सरठ क्षारे आहे. पहिल्या कथेत ऋषि मधुच्छंदा, ठुसन्या कथेत त्याचा पृत्र जेता, 
चौध्या केत जेत्याचा गख विडवामिवरांचा पुत्र शुनःशेप आहे 

तिसन्या कथेत ऋषि मेघातिथौ, कण्व व प्रस्कण्व यांचे कुल कण्व असून 
पिता कण्व आहे. 

पाचग्या कथेतील हिरण्यस्तूप, सव्य व कुत्स अंगिरा कुलातील आहेत 
कुल्साच्या कथेत मारिच कदयप (९९) व धार्षागिर (१००) ्याचाही उत्लेख 
केलेला आहे. 

सहाव्या कथेत रहूगणाचा पृत्र गौतम व त्याचा पूत्र नोधा यांची कथा 
भसून त्यात शाक्त्य पाराशराच्या सृत्तांचा उल्लेख भह. सातव्या कथेतील 
परुच्छेप दैवोदास व नव्या कथेतीट अगस्त्य मैत्रावरुणि एक एकटेच आहेत. 

माखग्या कथेत ओौचथ्य दीषंतमा व त्याचा पुत्र कक्षीवान आहै. पुढील 
कोष्टकात अनृवाकू, सूक्त, ऋचा, ऋचामत्ाचौ संख्या, ऋषि व कथानक दावल 
आहे. त्याप्रमाणे क्रग्वेद संहिता प्रथ समोर ठेवून अभ्यासे केल्यास पहिल्या 
मंडलाचा अभ्यास बन्याच सुगमतेने करता येईल. 


वेद्‌. बोलला अनंत. ३८२ 


१ टे 2°०द-द242} ३५३-*2 


9४४०२ ४४ भ 3४22 -28०४ १०३४ 

- च्थ् 2 ०४०३-४ 33 -भे 

2 ०४ 0 

~ ड ड भग 2 = ५द३-१६४ 

४४ ( भ7४ ष्टे देहे४-ण्टेदे 

४१४५) 9 1 ग2-3 ग उट 

2? ४1 भह दनय ०ठ४-४४य 

० ०४ ए०४४-५४४४ >22-3° 

४.५ 4 ४४ 9४१४-4 १०४०४ 
^ ४० ५ ०५०४-४ हे 
न ०४ ४४ ‰३४-४2 2० 
१४४ ०४ ४ ३3६2-3 1) 
99 1 9 >9- ० +> 
४99 9 9 ४०४-००४ न9-भ 
229 22 (] 9-22) [> 
992 ठ ॥1) > 93 भ-देदेर &५-४ष 
रन ०9 भ ३२.५३४ भ३६-४६ 
४० ४ ० ०ट-शणटे ०-नये 
५ ०6, २ द,४-००४ दे४-2४ 
भ प ३०४-३३४ ०-४४ 
०९ [१ ०४-39 2ढ-2 
०३४४३ ०९ 1१ ०० 9-‰ 
०६ ् ० ६४ 

०1५४१५२ ४४७४ ४ (ष ८ ५४४ ५४८४ [ 


२८३ / बेद बोलला भनेत 


न नि क 29 9 ८ % ५ 


६ 


ऋषि कथानक विज्ञेषता 
(१) 


१ मधुच्छंदा वर्वाभित्र॒ जीवन एक प्रयोगशाला एक ऋषि 
(२) 
२ जेता माधुच्छदस्‌ जन्मभूमीचे स्मरण एककऋषि 
६ (३) 
३ मेधातियि कण्व मोटी विद्या कोणती ? मेघातिथि, कण्व, प्रस्कण्व 
(५) 
शुनःशेप जीवनसिद्धि एक ऋषि 
५ हिरण्यस्तूप आंगिरस संध्या. सकाढी-सायंकाद्ौ हिरण्यस्तूप सव्य कुत्स 
६ कण्व घौर मोटी विद्या (३) कदयप, मारिच, धार्षागिरी 
७ प्रस्कण्व मोठी विद्या (३) मेधातिथी व कण्वाबरोबर 
८ सम्य आंगिरस संध्या, सकाद्री सायं. (५) हिरण्यस्तुपावरोबर 
(६) 
९ नोघा गौतम सर्वच कल्याण नोधा, पराशर गौतमाबरोवर 
१० पराशर शाक्त्य #. (&) # ५ । 
११ गौतम रहूगण , (६) 9 प र 
१२ कृत्स ंगिरस संध्या, सकाठी सायं. (५) हिरण्यस्तूपावरोवर 
२३ क्यप मारिच (९९) 0 (५) कण्व घोराबरोवर 
४ वार्षागिर (१००) ¢ (५) 4.4 र 
(८) 
१५. कक्षिवान दैंतमस्‌ 
ओौदिक अंतरीचा प्राज्ञ कक्षीवान व दीवंतमां 
(७) 
१६ परुच्छेप दंवोदास जन्मांतरीवे सहकारी एकं ऋषि 
(८) 
१७ दीघंतमा, ओचथ्य मामतेय भंतरीचा प्रकाश दीघंतमा ब कक्षीवानं 
(९) 


१८.अगस्तय, मैत्रावरुणि संधिदुताचे साहस एक. ऋषि 


~ वेद बोलिला मततत / ३८४ 


पहिल्या मंडलाचौ कथानके 


₹ लोवन एक प्रयोग शाना 

पित्वा मंडलातीर पहिल्या दहा सक्ता (मंत्र १०२) ऋषि मधुच्छंदा 
अहित. ऋग्वेदानुक्रमणी (५, €, २) मध्ये त्याच्याचरहल मधृच्छंदा ऋषौ उत्तम 
च मधुर मंत्राचे द्रष्ट आहेत. अशी भाहि्ती आहे. म्हण॒नच वेदांचे मंगलाचरण 
मधुच्छंदाच्या सुक्तानी केलेले आहे. 

एतरेय ब्राह्मणात (६-७) असा निदेश भाहे की चिष्वामित्र ऋषीना शंभर 
पुत्र होते. त्यांतील मोठे पन्नास भधुच्छदा नावाने होति. 

एेतरेयारण्यकात (१, ३, ४) मधुच्छंदा या नावाची व्याख्या, " मधृच्छंदा 
नावाचे ऋषी- दुसन्या सवं ऋषिग्णांच्यासाही “ मधु ' मधुर भोण्य पदाथचे 
संपादन करण्याची ज्यांना इच्छा आहे ते- च्छन्दति; भ्या भावनेने ऋषि मधुची 
इच्छा करतात त्यावरून त्यांना मधृच्छंदा हे नाव मिचछछाले. भधमाौने गोका 
कंलेला मघ मन्नभोजनाला चकर बनवतो, म्हणून आवडणान्या पदार्थाना ‹ मधु" 
असे म्हणतात. माणसाना सवं कामना मधुरच बारात. त्या वं इच्छा पूर्ण 
करून इप्सित्त प्राप्त करून घेता याचे म्हणून मधृच्छंदानी सूक्ते रची आहेत. 

परित्या सुक्तांत देव अग्नि. छंद यायत्री व नऊ ऋचा आहेत. स्याततील १, 
२, ९या चा सर व सोप्या आदे. 

दुस्था सुक्तातीर ९ ऋचा व तिसप्यातील १२ शायत्री छंदात एवलेल्या 
आहेत. तीन ऋ्ांचा एक याप्रमाणे सात “तृचा ' त इद्र, वायू, भित्र, वण, 
अरिवनीक भार, इर, विष्वेदेव च सरस्वती यार स्तुति केलेली आहि. 

एतरेय ब्राह्मणाच्या अक राध्या अध्याबात या दोन्ही सूक्ताना ` प्रउग शस्व › 
म्हणून योजलेले आहे. शिवाय नवजात बालकामघ्ये वायुम प्राण, इद्वा 
इवासन्िश्वास, मित्र व षरणामुकरे डोठे, इद्रामृढ दंद्िये, धिदवदेवामृपे स्फूति भागि 
सरस्वतीच्या छृेमूरे वाणीचा संचार होते. ही भावनाही त्यात रूल्‌ केलेछी बाहे, 
त्याला अनू शरूनच पहिल्या कथानकाला ‹ जीवन एक प्रयोग शारा ' जसे म्हटले 
अहे. प 

चार ते दहा सूक्तात देव राज इद्राची स्तुत्ति असून सहा सूक्ताचा छंद गायत्री 
च सातव्याचा अनुष्टुप आहे. ऋषि मधुच्छंदाना जे जीवन दशंन घडले त्याची 
अेरक देवता इंद्रं आहे. त्या दंद्राला सोमरस अपंण करून जीवनसाफल्याचरी 


३८५ / वेद्‌ बोलिला अनेत 


भावना नवव्या सूक्तात व्यक्त केली आहे. 

बृहदारण्यक उपनिषदाच्या दुसन्या अध्यायाच्या पाचव्या ब्राह्मणात उल्लेख 
असलेली मधुवि्या ' इथं पृथिवी सवषां भूतानां मघु ' कथानकाच्या शेवटी दिलेली 
आहे. 
र जन्मभूमीचे स्मरण 

पहिल्या मं लाच्या सुरवातीला तीन अनुवाक आहेत त्यात अकरा सूक्ते 
असून एकशे दहा मंत्र आहेत. पहिल्या दहा सूक्ताचे ऋषि मधुच्छंदा असून 
अकराव्या सुव्ताचे ऋषि जेता-मधुषेदाचा पुत्र-आहेत. सूक्ताचा देव हृद्र व छंद 
अनुष्टुप आहे. त्यात आर च्छचा मंत्र असून त्यातील दुसन्या मंत्रात इद्राला 
“ अपराजित जेता ' असे विलेषण दिलेले आहे. अदा रीतीने ऋषीचे स्वतःचे 
नावहौ सूक्तात गुंफलेले आहे. 

एेतरेय आरण्यक (१, २, ६ व २,२, १) यात विश्व ज्याचे मित्र गष ते 
विदवामित्र अशी व्याख्या असून एतेरयारण्यक (१, ५, २) मध्येही या सूक्ताचा 
उल्लेख आहे. 


३ मोटी विद्या कोणती 

कण्व ऋषौच्या कुलातौल तीन ऋचा परिचय या कथानकात करून 
दिकेला बहे. चौध्या अनूवाकातील (१२-१७) सहा व पाचब्या अनुवाकातील 
(१८-२९) सहा अज्ञा वारा सूक्तात ऋषि काण्व मेघातिथी भसन त्यातील 
अकरा सूक्तांचा छेद गायत्री आहे व तेवि पव्या सूक्तात गायत्री, पूर उण्णिग, 
प्रतिष्ठा व अनृण्टुप असे छंद आहेत. अग्नि, इ, मरुत, मित्र, वरुण व अदिवनी- 
कमार हे सूक्ताचे देव आहेत. 

आठव्या अनुवाकातील (३६-४३) अठ सुक्तांचे ऋषि बोर कण्व असून 
३६ व्या सुक्ताचा छंद प्रगाथ व देवता, अग्नि, ३७, ३८ चा छंद गायत्री, ३९ चा 
प्रगाथवया चार सूक्तांचे देव मर्त आहेत. ४० व्या सूक्ताचाछंद प्रगाथव 
ब्रह्मणस्पति ४१ चाछंद गायत्री व देव वरुण, मित्र, अधंमा व आदित्य आहेत. 
४२ चांद गायत्रो व देव पूजा, ४३चाछंदे गायत्री व (९ अनुष्टुप) देव दद्र, 
मित्रावरुण व सोम. 

नवव्या अन्‌वाकाच्या (४४, ५०) सति सुक्तांत ऋषी प्रस्कण्व काण्व असून 
४४चा छंद प्रगाय देव. अग्नि. अदिवनीकुमार व उषा, ४५ चा छंद अनुष्टुप देव, 


वेद्‌ बोलिला अनंत। ३८६ 


अग्नि. ४६ चा छंद गायत्री देव अदिविनीकुमार, ४७ चाछंद प्रगाथ व देव 
अदिवनी कुमार. ४८ चा छंद प्रगाथ, देव उषा, ४९ चा छंद अनष्टुप-देव 
उषा. ५० चांद गायत्री (१०-१३ अनुष्टुप) देव सुं (१ १-१३ रोगघ्न 
उपनिषद्‌) : 

१) १ स्या सूक्तात सदसस्पति, ब्रह्मणस्पति वगैरे शद आहेत, त्यावरून 
वाचस्पती, ब्रह्मस्पती, ब्रह्मणपती व सदसस्पतींची व्याख्या केली आहे. 

१) १३ व्या सूक्तात “ आप्री सूक्त ' असा निदेश आहे. अशी दहा सूक्ते 
ऋग३ दात येतात. त्याचे द्रष्टे वेगवेगके असून वार देवांची नावे व क्रम जवटजवल 
एकसारखाच आहे. 

१) २२ या सुक्तात विविध वर्ने आहेत. सवित्ता, देवपनी, विष्णु वगैरे 
अद्भूत बणंने आहेत, 

ऋम्वेद (१, ३६, १०) मघ्ये काण्व मेषातिथी, (१, ४५, ३) मध्ये प्रस्कण्व 
यै (१, ३६, १०) मध्ये कण्वांचे नाव आहे. बृहद्‌ देवतात घोर पृत्र कण्वांचरी कथा 
आहे. 

प्रसन्न क्षाकेत्या इद्राने मेवरप धारण कर्न मेधातिथीला स्वर्गास नके अशी 
कथा षडविश ब्राहमण (१, १) जेमिनीय ब्राह्मण (२, ७९) शतपथ ब्राह्मण 
(३, ३, ४, १८) व एेतरेय ब्राह्मण (१, १२, ३) मध्ये भादक्रते. 


४ जीवन सिद्धी 


आजिगति शुनःशेप म्हणजेच छृत्रिम वेवरात ऋषि प्रथम अजिगर्ताचा पुत्र 
असा उल्लेख भसन त्यानंतर त्यांना विदवामित्रंचे पुत्र म्हटले आहे. पहित्या 
मंडलाच्या सहाव्या अनुवाकातील (२४-३०) सात सुक्तांचे ते ऋषि आहेत. 
२४ ग्या सूक्ताचा छंद १, २, ६- १५ अनुष्टुप व ३-५ गायत्री असून दैव प्रजापति , 
अग्नि, सविता भग वं वरण गाहे. सूक्त २५ छंद गायत्री. देव वरुण. सूक्त २६ 
गायत्री व अग्नि. सूक्त २७ (१-१२) गायत्री, १३ त्रिष्टुप्‌, देव अग्नि. सूक्त २८ 
(१-६) अनुष्टुप (७-९) गायत्री, देव इद, उलूखल. प्रजापति, हरि्चंद्र, सोम- 
सवेत २९ छंद पकती, दैव इद. सूक्त ३०, गायत्री व त्रिष्टुप, देव, इद्र, अदिवनीकुमार 
व उमा. 

शुनःशेपाची कथा एेतरेय ब्राह्मणात विसता रपूवेक आची अहि. मंव्र्ष्टा 
ऋषि असा त्याचा उल्लेख ऋभ्वेद प्रथम मंडलं चोविसाव्या सुक्ताच्था १२।१३ 


३८७ ( वेद बोला अनंत 


मंत्रात ब ५/२/७ या ठिकाणी आदे. काठक संहिता (१९ ११२७) मध्येही हा 
उल्लेख आह. 
५ संध्या-घकाढ्ठी सायंकाढी 

या कथानकात्त अंगिरा कुलातील तीन ऋषि, हिरण्यस्तु, सव्य व कृत्स 
यांच्या सूक्तांचा समावेश आहे. त्याच वरोवर कश्यप मारिच व धर्षागिर राजाच 
पाच कुमार ऋजाङव, अंबरीष, सहदेव, भयमान क सुराघ यांचीही सूक्ते याच 
कथेत वेतलेली महेत. 

पहित्या मंडलातील सातव्या अनुवाकातील (३ १-३५) सुक्ताचे ऋषी 
हिरण्यस्तूप भंगिरस ३१ व्या सूक्तात देव अग्नि छंद जगती व श्ष्टूप ३१-३२ 
देव इद्र व छंद त्िष्टुप ३४ देव अधिविनीकुभार छंद जगती -व्रिष्टुप, ३५ दैव अग्नि. 
मित्र वकण, रात्री व सविता (२-११) देव सविता छंद त्रिष्टुप जगती. 

दहाव्या अनुवाकातील (५१-५७) सात सुक्तांचे ऋषि सत्य, देव इंद्र व 
छंद जगती व्रिष्टुप. 

पृंधराव्या अनुवाकातील (९५-९८) चार सुक्तांचे ऋषि कुत्स देव अग्नि 
छंद व्रिष्टूप (९५-९६) व गायत्री (९७-९८) 

सूक्त ९९ एकच मंत्र असून ऋषी कश्यप मारीच देव जातवेदा अग्नि छंद 
तरिष्टुप सूक्त १०० चे ऋषि घाषोगिर ऋजाश्व, अंबरीष, सहदेव, भयमान व 
सुराध. देव इत्र व छंद तिष्टुप. 

१५ व्या अनुवाकातील (१०१-१०५) सूक्ताचे ऋषि कुत्स चार सुक्तांचा 
देव द्र. छदं जगती त्रिष्टुप १०५ व्या सुक्ताचे देव विश्वेदेव छंद पेमित, बृहती क 
त्रिष्ट्प या सृक्ताचे वैकल्पिक ऋषि त्रित आप्य आहेत. 

आंगिरस हिरण्यस्तुपाचा उल्लेख ग्वेद (१०, १४९, ५) मध्ये आहे 


त्याचे द्रष्टे ऋषि अचंन. शतपथ ब्राह्मणात (१, ६, ४, २) म्हटले भाहै.. 


“ अग्नदेवतानां हिरण्यस्तूप ऋषीणां बृहती छंदसाम्‌ '! 

; १.३१ भग्निसूक्त व १.३२ इंद्र सूक्त प्रसिद्ध आहेत. त्यानंतर सव्य आंगि- 
रसाची पृक्ते आहेत. सुरवातीस सायण भाष्यात सव्य ऋषींची जन्मकथा दिलेी 
आहे. 

१.९४ पासून पुढे कुत्स आंगिरसाची सूक्ते आहेत. अंगिरा वऋषीचा हा 
दुसरा पुत्र करत्स इदरास्ारला पराक्रमी आहे, त्याचे रूप, गुण व आङृतीहौ इद्रा- 


वेद्‌ बोखिला अनंत / ३८८ 


च 


सारखौ भाहे. त्याचौ कथा (३, १६, १६) ऋषवेद, सायणभाष्यात दिलेली हे 
छुत्स चऋषीची सूक्ते मोटी आकषक आहेत. ` (^. 


६ सवि कल्याण असो 

या कथानकात राहुगण गौतम, नोषा गौतम्‌ व क्लाकत्य या तीन ऋषीची 
सूक्ते आहतः 

अकराव्या अनवाकाच्या (५.८-६४) सात सूक्तांचा वपी नोधा गौतम, 
१.८-६० तीन  सकतांचा देव आग्नि ६१-६३ देव इंद्र व €४ व्या सूता देव 
मरुत असून साती सूव्तांचा छंद तरिष्टृप आहे. 

बाराव्या अनुवाकाच्या (६५-७३) नऊ सूकर्ताचा ऋष पराशर शाकस्य 
दिव अग्नि ब हा सूव्तांचा छंद द्विपदा विराट असून तीन सूक्तांचा त्रिष्ट्ष भटे. 

तेरा चवदाव्या अनूवाकातील (७४-९६) वीस भूक्ताचा ऋषि गौतम 
राहगण असून देव क्रमशः अग्नि दद्र, मर्त, . विदवेदेव, सोम, उषा व अग्नि सोम 
आहेत व छंद अनुक्रमे गायत्रि त्रिष्टुप, पंक्ती, जगती, अनुष्टुप, उष्णिग, प्रगाथ अपे 
आहेत. सूक्त ८९ "आ नो भद्राः हा ज्ातिपाठ प्रसिद्ध आहे 

सौतम व गौतम कुलातीकल “ गौतमासः ' यांचा निर्देश ऋभ्वेदात वारंवार 
भेला भहे. ' सेनापते गौतम ' (१, ६२, १३) “ एवाग्नि गौतमेभिः › 
(१,७७.५) वसिष्ठ पत्र शव्ति.व त्याचा पुत्र पराशर विशेष प्रसिद्ध आहे 


७ जन्मोजन्मीतरे सहकारी 

 : एकोणीस व वीस अनुवाकांतील (१२७१३) तेरा सुक्तांचे ऋषि परुच्छेप 
दैवोदासि अटत. १२७ व २८ चा देव अग्नि. १२९ते ३३ इद, १३४ते ३५ 
बरायु-१३६, ३० मित्रावरुण १३८ पूषा व १३९ विश्वेदेव आहेत. 

१२७ (६ अतिधृति) १२८, १२९ (८, ९ अतिश्चकवरी) ९३० (१० 
तरिष्ट्प) १३१, १३२ या सहा सुक्तांचा छंद अत्यष्टि १३३ व्या सूक्ता १ त्रिष्टूप, 
२, ३, ४ अनुष्टूप, ५ गायत्री ६ घुंति, ७ अष्टि, असे छंद ` आहेत. १३४ व्या 
सृक्तात (६ अष्टि) १३५. (७-< अष्टि) १३६ (७ त्रिष्टुप). व १३८-अत्यष्टी 
छंद आहे. १३७ च्या सुक्ताचा छंद अतिशकवरी बः १३९ अत्यष्टि (८ बृहती व 
१९१ त्रिष्टुप) याप्रमाणे छंद आहेत. 

या सूक्तात्तील लांबल्चक छंदरचना ध्यानात षेण्यासारखी आहे, पिगल 
सूत्रा दाखवल्याप्रमाणे उत्छृति ( १०४ अक्षरे) अभिङृति ( १०० अक्षरे) संकृति 
(९६). विकृति . (९२) आकृति (८८) प्रकृति (८४) कृति (€०) शतिवृति 


,३८९ / वेद बोलिला मनेल 


(७६) वृति (७२) अत्यष्टि (६८) आष्ट (६४) अज्ञा अक्षराच मोठे मोठे 
छंद या सूक्तात आहेत. 

सामान्यतः गायत्री, उष्णिग, अनुष्टुप, व्रिष्टूप, जगती वगैरे छंदाचे तीन 
अथवा चार चरण असतात. वर उल्लेखिकेल्पा अत्यष्टि (६८) अतिधृति (3६) 
या छंदाचे सात चरण असून गेयतेच्या दृष्टीने एक सारखी पदे वारंवार येताना 
दिसतात. (१,१३९,९)या संत्रात दध्यंग, अंगिरा, प्रियमेध. कण्व, अत्री व मनू या 
या नावाचा निदे आहे त्याचप्रमाणे " मे जनृषम्‌ ` हे पद गीरतेची भाठ्वण क्न 
देते. 

पुनर्जन्माचा स्पष्ट उल्लेख या कथानकात भे परुच्छेप ऋषींची व्याख्या 
निरक्त (१०-४२) मध्ये परुच्छेप ऋषिः। परुषत्‌ दोपः परूषि परूषि, दोप 
अस्य इति वा । अकी केकी आहे. त्यावरून ' तेजाची ज्ञठकती ध्वजा ' घसा 


अथं केला आहे. 
निर्कत (१०-४२) परुच्छेप ऋषि एकाच पदाचौ आवृत्ति करण्याविषयी 


प्रसिद्ध भसल्याचा निदेश आहे 
‹ अभ्यास भूर्यासमथं मन्यन्ते । तत्‌ परुच्छेपस्य शीलम्‌ । 


८ अंतरीचा प्रकाल 

अनुवाक `१७-१८ याती (११६-१२६) या ११ सूक्ताचे ऋषि कक्षीवान 
दैध॑तमस्‌ ओौशिक आहेत, सक्त ११६ ते २० चे देव आदिवनीकुमार छंद त्रिष्ट्ुप 
जगती, गायत्री व इतर विविघ छंद. १२१-देव इंद्र (विरवेदेव ) १२२ विश्वेदेव, 
१२२ उषा, १२५२६ स्वनय - दान स्तुति १२१ ते २६ मध्ये (१२२-५. ६ 
विराट स्प, १२५५ ४, ५ जगती, १२६, ६-७ अनुष्टुप) सामान्यतः व्रष्टुप छव 
आहे. 
अनुवाक्‌ २१-२२ मध्ये (१४०-६४) अठरा सूक्तांचे ऋषौ दी्घ॑तमा 
ओौचथ्य मामतेयं १४०-५५० सूक्तांचा देव अग्नि. १५१-५३ भित्रावदण १५४-५६ 
विष्णु १५७-५८ आदिवनीक्रुमार १५९-६० द्यावा पृथिवौ. १६१ ऋभु, 
१६२६३ अश्व, १६४ विवेदेव. 

१४० ते ४५. (१४०, १२-१२ तिष्ट्य १४१, १२-१३ त्रिष्टुप) 
१४२ अनुष्टुप, १४२, त्रिष्टुप १४५ (५ तरष्टुप) सामान्य छंद जगती १४६-४८ 
त्रिष्टूप १४९ विराट १५० जगती १५२ त्रष्टुप १५५ ते १६२ जगती, १६३ 
तरिष्टूप, १६४ त्रष्टूप अनुष्टुप छंद आहेत. बृहद देवताच्या तिसम्या अघ्यायात 


वेद्‌ वोलिला अनंत / ३९० 


केक्षीवान व दौ॑तमाची कथा आदे. प्रथम मंडलाच्या (१५८, ४-५-६) त्रात 
दीघंतमाची कथा आहे. त्यात ओौचथ्य (४) व मामतेय (६) यावकम उचथ व 
भमताही मातापित्याची नावे कटढून येतात. पाचव्या मंच्ात दास, अनुचरांच्या 
त्रासाचा उल्लेव असून व्रेतन हे दासाचे नावं आहे. 

मेवातिथीच्यां मन्ना * ओशिक कक्षीवान ' असा उल्लेख भाहै. त्याचप्रमाणे 
(१,१२६) सूक्तात स्वतःचे नाव व दान देणान्या राजा स्वनपाच्या नावाचा 
उल्लेख आहे. 

सूक्त १-१६४ अर्त्यत भव्य, तत्वज्ञ नपूणं सूक्त आहं, त्यातील कित्येक मंत्र 
उदा. वा सुपर्णा, चत्वारिवाक्‌, एकं सत्‌ वगर उपनिषदातही आाढठतात. 


९ संधिहूताचे साहसं 

अनुवाक २३-२४ मध्ये ( १६५-९१) था सत्तावौस्र सूक्ताचि ऋषी अगस्त्य 
मेत्रावेरणि आहेत. १६५ ध्या सूक्तात ईद वे मरूताचा संवाद आहे. १६६-६८ 
देव (१६७-१ इद्र) मरुत असून १६९ मध्ये द अगस्त्य संवाद आहे. १७०-७१ 
(१७१, ३-६ मर्त्वान इंद्र) १७२ चे देव मरुत आहेत. १७३-७८ देव इद्र. 
१७९ अगस्त्य लोपापुद्रा संवाद, १८०-८४ अद्विनीकुमार १८५, च्ावा पृथिवी, 
१८६ विश्वेदेव, १८७ अन्न, १८८ आप्री सूक्त, १८९ अग्नि, १९० बृहस्पति १९१ 
विषध्नोपनिषद आहे. १६५ चा छदं व्रिष्टूप १६६ (१४-१५ त्रष्टुष) जगती 
१६७-त्रिष्टूष, १६८ (८-१० त्रिष्टृप) जगती. १६९ (२ चतुष्पदा विराट) 
त्रिष्टुप. १७० बृहति (२-४ त्रिष्टुप अनृष्ट्प) १७१, त्रिष्टुप १७२ गायत्री १७३ 
(४ विराट) त्रिष्टुप, १७४ त्रिष्टुप १७५ (१ बृहती २-५ अनुष्टुप ६ त्रिष्टूप) 
१७६ (६ त्रिष्टूप) अनुष्टुप. १७७.-१८६) त्रिषटुप, १८७ उष्णिग, अनुष्टुप, 
गायत्री, १८८ गायत्री, १८९-९० त्रष्टूप, १९१ अनुष्टुप (११-१२ महपंक्ति 
१३ महावृहत्ती ) . 

अगस्य ऋषि है मित्रै व वरुण यचि पुत्र. त्याचा जन्म यजच्या दुभातून; 
क्षाला म्हणून र्याना कुंभयोनीही म्हणतात. त्यांचे गोत्र नानावरून मान्य केलेले 
दिसते. (१, १६५, १५) 

इद्र व मरताच्या मीर वैमनस्यं दुर करण्याच्या कामी या ऋरषीनी मौठेच 
काम केले भह. त्या विषयींचा उल्केख . (१६५, १७०, १५१) मध्ये वेतो, 
धाशिवाय तेत्तिरीय संहिता (७, ५९, ५, १) तंत्तिरीय ब्राह्मण (२, ७,२, १.) 


३९१ / वेद बोला अनेत 


मच्रायणी संहिता (२, १, €) काठक संहिता (१०, ११) तांडच महाब्राह्मण 
(२०, २१, ९४५) एेतरेय ब्राह्मण (५, १६) व कौषीतकि ब्राह्मण (३६, ९) 
या सर्वं सिकाणी असून रामायण, महाभारत व पुराणातही ही कथा आढक 
इतिहासात पहिले समुदरयात्री म्हणून अगस्त्य ऋरषीची गणना केलेली असुन उत्तर 
व दक्षिण भारताचे ते सर्वमान्य ऋषि गाहंत. ' अगस्तीचा कायदा ' का लोकोत्तीचे 
मूक १६९ व्या सूक्तांत भिचछछते . 
या ऋषींचे तीन संवाद ( १६५, १७२, १७९) काव्यद्‌ष्टश्ा लृप महत्वाचे 
आहेत. है ऋषि भाहेत, कवि आहेत व श्रमिक रोतकरीही आहेत. व्यचि वणेन. 
अगस्त्यः खनमानः खनित्रः प्रजाम्‌ अपत्यं बलमिच्छमानः; } 
उभौ वणौ ऋषिरग्रः पुपोष सत्या देवेषु आशिषो जगाम ॥ 
(१-१७९-६) 
या सूक्तात केलके आहे. त्याला अनूसरून कथानकाची सुरूवात केलेली 
आदे. 
क 


वेद बोला अरन॑तः। ६९२ 


द्वितीय मंडल : सूक्ते ४३, मंत्र ४२९ ऋषि -गृत्समद 

गृत्समद हे अंगिरस कुलातील शुनहोत्र मूनीचे पृत्र-भृग्‌ कुलातील शुनक 
मुनीन व्याना दत्तक वेत होके. म्हणून अंगिरस शौनहोत्र व भागव शौनक अली 
स्ांचौ दोन नावे, आहेत. सायण भाष्यात त्यांच्याबहुल उल्लेख आहे. “हे ऋषि 
पहिल्यांदा अंगिरस कुलातोल शुनहोवाचे पुत्र. त्या गृत्समद ऋषीना यज्ञ च्या वेी 
असुरांनी पकडले होते व इदराने त्यांची सुटका केटी होती. देव राजाच्याच सांगण्या- 
वरून भृगु क्रुलातील शुनक मूनींनौ ऋषीन। दत्तक घेतले होते. 

दुसन्या मंडलातील एकोणिसाग्या सृक्ताच्या गाठव्या। मंत्रात गृत्समद या 
नावाचा निदेश आदह. व्या शब्दाची व्याख्या निरुक्त (९, ५) मध्ये पुदीलप्रमाणे 
आहे, ' गृत्समदो गृत्समदो गृ्स इति मेधावि नाम गृणातेः स्तुतिकर्मणः । 
गृत्स = स्तुति करणारा, मद आनंद मिढव्रणारा, गृणन्‌ = स्तुति करून 
देवाना आनंद देणारा, 


अतरेय आरण्यक (२, २, १) मध्ये गृत्स हा प्राण व सुद्‌. हा अपान, प्राण 
व अपान (दषासोच्छवास) ज्याला वश्च आहेत तो यौगी पुरुष = गृत्समद मसे 
स्पष्टीकरण आहे. 

या मंडलातील ४३ सुक्तापैकी ३६ सृक्तंचा मंत्रदरष्टा गृत्समद असून ते 
७या सू्तांचा दरष्टा गृत्समदाचा पत्र कूमं (विकल्प गृत्समद स्वतः) भाहि. 
पिल्या १ ते १० सूक्तांचा देव-अग्नि, ११ ते २१-इदब्र, २३ ते २६-बृहस्मती 
२७-आदित्य, २८-वरुण, २९-विदवेदेव, ३ ०-इद्रसोम, ३१ व॒ ३२-विविष 
विदवेदेव, १३-खर, ३४-मरुद्गण, ३५-अग्नि, ३६-ऋतु, ३७-द्रविणोदा, ३८- 
सविता, ३९-जदिवनीकरमार, ४०-सोमापूषा, ४१-विविध, ४२ व ४३-कर्पिजल 
ईद दैव असून वदुतेकं सूक्ते जगती व त्रिष्टूप छंदात अहित. त्यादिवाय गायत्री, 
अनुष्टुप, बृहती व अष्टि हे छंदही महेत. 


१; भक्त व भगवान 
पहिल्या कथेतील वणेनात अग्नि व इनद्राची वावीस सृबते आहेत. कथा बीज 
बृहद्‌ देवता ( २-६५-७९) या अरंथात आहे. 
२ कमं हाच धमं. 
ओौणंवाभम्‌ (२-११-१८) ऊणेवाभि- ऊर्णनाभि- कोठी व त्याचे जाते 
(ओीणेवाभम्‌) इवेतदवातर उपनिषदात सुयोला ‹ जालवान्‌ ' घ त्याच्या किरणा 


३९३ / वेदं बोलिखा अनंत 


जाने म्हटलेले आहे. (२-३--६) ऋचेत उतल्केख आहे व्य्रमाणे उपा व रात्री 
या दोघीना कुश्च विणकर स्त्रीयांची उपमा दिली असून यज्ञासाटी लागणार वस्त्र 
त्या दोघी ततु पसरून विणून काढीत आहेत असे व्णंन आहे. गृत्समद ऋषींच्या 
आश्चमात वस्त्र विणण्याचे काम चाले असा निदेश (२-१४-३) जादकतो. * ओौरणुत 
जूनं वस्त्रः ' शरीर क्ञाकण्यासाठी विणून तयार केलेले वस्त्र असे सूचन दिसते. 


३ : ऋऋतुक्रमान्‌सार 

(२-१८-२) चेत प्रथम, द्वितीय, तृतीय (२-१८-४) मध्ये, २,४ 
६, ८, १० त्याचप्रमाणे (५, ६) मध्ये २०, ३०१ ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९० 
वे १००या अंकाचा निर्देश आहे. 

(२-३९) है सूक्त “ युगल गीत ' म्हणृन प्रसिद्ध आहे. अदिविनीकुमाराच्या 
जोडीला अनुलक्षून इतर जोडचांचा निर्देश या ऋचात आहे. ६ 

(२-३६) या सूक्तात मधु व माधव, शुक्त व शोचि, नभ व नभस्य, ऋतु 
व त्यांचे अधघिष्ठति देव, इद्र व मरत, त्वष्टा व अग्नी, इंद्र व मित्रा वरण यांचा 
संबंध स्पष्ट केलेला आहे. 


ःचद्रव चकोर 

* (२-३३२) या सूक्ता राका सिनौवाङीचे वणंन आहे. पौणिमेला राका व 
चेद्रकलेसह असणान्या अमावस्येस सिनीवालो म्हटले आहे. 

(२-३२-४) या ऋचेत ' सीव्यति ' शब्द आहे. 

(२-४०) सृक्तात सोम व पूषाची स्तुति आहे. त्यात सोम तो चंद्र व पूषा 
हा सूयं असा चंदर-सूर्याच्या संवंधाचा निदेश आदे. 

शेवटच्या दोन सूक्तांत शकुनि पक्षी मंगल शकुनगान गात आहे. सायण 
भाष्यात या शकुनीला कपिजल पक्षाच्या रूपान अचेला इद्र अघे म्हटले आहे, 
त्यावरून कथानकात कपिजला एेवजौ चकोर म्हटले आहे. 

या सृत्ताबरोबर खील (परिशिष्ट) मंत्रही जोडलेल्ला आह. त्याचा भावार्थ, 
हे कपिजल पक्षा, तु दक्षिणेकड्न शुभ बोल. उत्तरेकडून व पुदढून आणि मागृनही 
तु शुभ बोल. 

निस्व्त (९3) मध्ये चकुनि शन्दाचा अर्थं दिलेला आहे ब वरील ऋचेचे 
गृत्समद ऋषीना दशन ्ञाल्याचा उल्ेखही निरक्तात (९-४) आहे, 


वेद बोखिला अनंत / ३९४ 


गृत्समद चकोराच्या काब्दाचा पण इदराच्या शब्दाइतकाच आदर करीत 
आहेत पक्षाविषयीचौ भावना त्यातून प्रतीत होते. 

आचायं श्री विनोबा भावे यांनी (विनोवा के विचार : भाग २-पृष्ठ ६१) 
या विषयी म्हटले मे, ‹ गृत्समद चौमृली अविष्कारक होते. पौराणिकी त्यांना 
महान भविष्कांरक असे म्हणून पुढे म्हटले आहे कौ, गृर्भाच्या वृद्धीवर चंद्राचा 
विदञोष परिणाम होतो. वेदांच्या मंत्रातही हा भाव ध्वनित आहे. चंद्रात मातृवृत्ती 
जसते. तो कलावान तर आहेच. सूर्याच्या प्रवर ज्ञानमय किरणांना पचवृून त्थांना 
भावनामय सौम्य रुपात मातेच्या हृदयात पोचवून कोमल गभंपर्यत जीवनामृत 
पोचवण्याचे प्रेम व कुशल कायं चंद करू शकतो. हा गृत्समदाचा आविष्कार 
आहे. आधृनिक विज्ञानाने या विषयावर अद्याप नवा प्रकाश टाकलेला नाही. 

परावृत्त फिरण विज्ञान, प्राणविज्ञान व मनोविज्ञान या तीन विज्ञान शाखाचे 
भिलन मिश्रण या सूवतात असल्याने गतागत जरा अधिक क्षाली माह. तथापि 
गृत्समदांचा सिद्धांत सामान्यांनाही पटवण्यासारखा आहे. बालकाला त्याचे सौम्य 
रूप सोमापासून मिले असले तर त्यात आ्चयं ते काय ! 


तृतीय मंडल : सुक्ते -६२, मंत्र-६१७, ऋषि -विर्वामित्र 

विदवामित्राच कु गाथी मसल्यामृने त्यांचा उल्लेख “ गाधिन्‌ ' अका केलेला 
आहे, त्याचा पिता गाधी कुशिक पण ऋषी होते, म्हणून त्यांना कौशिक विश्वामित्र 
असेही म्हटले आहे. पुराणात ज्यांचा उल्लेव गाधिराज असा आहे तेच है गाथी 
होत. बृहद्‌ देवता (४-९५) मध्ये, पृथ्वीवर शासन केत्यानंतर तपदचरेच्या योगाने 
बरह्मषिपद मिन्वन गाधिपृत्र विद्वामिव्राने अग्नि वगर देवांची स्तुति केली होती; 
असा उल्लेख आह. विद्वामित्र शद्र(ची व्याख्या एतरेय आरण्यक (१-२-१५) 
ममे ‹ विदवस्य ह वे मित्रम्‌ ' (३-१-२१) या ऋचेत “ विश्वामितरभिः ' असा 
बहुवचन उल्लेल आहे. त्यावरून विश्वामित्र ऋषी आश्रमवासीयांनापण विश्वामित्र 
म्हणून संबोधीत असावेत असे दिसते, 

विश्वामित्र हे या तृतीय मंडलाचे मृ्य मंत्द्ष्टे ऋषि आहेत त्यांच्यासह 
दुंसन्या सात ऋषींची बारा सूक्ते या मंडलात आहेत. वाकीच्या ५० सूव्ताचे 
ऋषि-विदवामित्र आहेत. सूक्त १३-१४; ऋषभ वैदवामित्र, १५-१६ : कात्य 
उत्कील, १७-१८ : कत-वेदवामित्र, १९-२२ : गायिक कौशिक व ३८ वे सूक्त 
वाच्य भ्रजापती अथवा वैरवामित्र प्रजापतीचे आहे. ३१ वे सूक्त कुशिक अषीरथौ 
अथवा गायीन विरवामित्राचे महे. 


३९५ । वेद बोलिला अनत 


या मंडलातील पहिल्या १ ते २९ सूृक्तांचादेव अर्गना आहे. ३० ते ५२ 
देव इन्द्र भाहे. आठव्या सूक्तात यूपाचे वणंन आहे. ३३ व्या सूवतात विदवामित्र व 
नद्यां चा संवाद आहे. ५२ व्या सुक्तात इन्द्र, पवंत, वाणी, रथ याचे वर्णेन आहे. 
५४-५७-विवेदेव, ५८-भद्िवनीकुमार, ५९-मित्र, ६०-कऋतु, ६१-उषा, 
६२-विविध देवांचे वणन आहे. ६२ व्या शेवटच्या सूक्तात प्रिद्ध गायत्री मंत्र 
आहे. ~ 
दुसन्या मंडलाप्रमाणेच तिसन्या मंडलाचा मृख्य छद त्रिष्टुप व जगती आहि. 
व्याक्िवाय गायत्री. अनुष्टुप व वृहती हे छदही अधूनमधून आहेत. 


९ : जीवन~ एक यज्ञ 
परिचमं प्रदेशात सिधु नदीच्या तीरावर ऋषि विश्वामित्र ब्रह्मपिपद 
भिलात्यानंतर प्रतिष्ठित ज्ञालेकते आहेत. तिसन्या मंडलाच्या पहिल्या सृव्तातीट 
वैश्वानर रुप भादशं पुरुषाचे दशंन म्हणजे विदवामित्रांच्या उत्तम ज्ञानाचा दष्टा 
आदे. नंतरच्या सूकततून त्यांच्या जीवनदृष्टीच्या विविध भावनाचे देन होते. 
या कथेत त्याच्या आश्रमात रहाणास्या सवं ऋषींच्या व्यापक भावनेचे चित्र 
वैदवानर अग्नीच्या रुपात दिसून येते. पहिल्या सूक्तातील ऋता हा भाव 
व्यक्त क्षालेला आहे. 
६: दहा हातांचे बढ 
ऋषि विदवामित्र तप्चयं करण्यासाठी गंगा-यमूनेच्या तीरावर जाऊन 
राहिले. तप केत्याने व्यक्तिगत राग-दरेष नाहीसे होऊन सर्वाच्य) विषयी समान 
प्रेमभावना निमौणक्ञाली. त्यमु समाजाचे संघटन करण्याच्या कामी ऋषींची 
वाणी प्रभावी ठरली. अग्नि संवंधीच्या पहिल्या २९ सूत्राचे सारया कथेत आहे. 


७ समस्त विहवाच्या कल्याण यज्ञासाठी 

निरुक्त (२-२४) मध्ये या कथेचा निर्देश आहे. राजा पिजवनाचा पृत्र 
सुदास याच्या यज्ञाचे पुरोहितपद विदवामिवरांनी घेतके. विदवाभित्र है सगढांचेच 
मित्र. यज्ञ सामुप्रौ पेऊन जात असता वाटेत विपाट्‌ व शुतुद्री नद्याचा संगम आडवा 
आका. त्वा प्रवाहातून साधघनसामृग्री बाहून नेणान्या गाडचा पसार व्हाव्या म्हणून 
ऋषीन त्या नदयांची स्तुती केली. 

विपाट्‌ म्हणजे मानवांचे मोहपाश तोडणारी व शुतुद्री म्णजे वेगवती अशी" 
उयुत्पत्ती निसक्तात (९-२६) आहे. व्यावख्न कामक्रोवादौ अवेगांना वंब षालून 
संसार सागर तरून जावा कागतो असा भावाधं निवतो. 


वेद्‌ बोला अनंत /३९६ 


(३-५३-१०) यौ ऋचेत ' हंसा इव कृणुथ इोकम्‌ ' अता इलोक ।' 
या शब्दाचा उस्छेख आहे. सामान्यतः संस्कृत साहित्य शलोकबद्धच माहे. परंतु 
वेदातील मंत्राना श्लोक असे संबोधण्याची द्वत नाही. या ऋचैत दलोक हा शब्द 
प्रशं घावाचक, आहे. सायण त्याची उत्पत्ती याप्रमाणे देतो- “ शलोक शब्दे ' 
दलोक्यते शस्यते अनेनेति इलोकः । " 

(४-२४-८) या ऋचेत पण ' ऋतस्य रलोकः ' असे पद आहे. त्याचा अथं 
' स्तुततिरप वाणी ' असा सायाणाने दिला आहि. इलोक याचा अर्थं मंत्र जसाही 
निधू शकतो. 


८ : समाज जी वनाचा मानदंड 


महाभारत व पुराणात विदवामिवरांची कथा प्रसिद्ध आहे. तिसन्या मंडलाच्या 
सूक्तात त्यांच्या जीवनःच्या विविध षटवे दलेन होते. प्रारंमीच्या सुक्तात त्याच्या 
जीवनाची ददहिद्ध भूमिका दिसून येते. गंगा-यमनेच्या काठ त्यांनी राज्य केले 
असावे व. राज्यत्याग केल्यावर पूवं भारतात तपदचयो केली असावी असे दिसते. 
त्यानंतर उत्तराखंड, सिधुप्रदेश व दक्षिणापथातही त्यांनी आश्रम स्थापन करून 
वास केल्याचा निदेश या कथेत अषे. 

या मंडलात इतर सात ऋषींची सूक्ते (१३ ते २३) व॒ (१८-५४-५५) 
आहेत. व्यांचाहौ समावेश या कथेतच केला आहे. (१-२३-२)या ऋचेत ' भारत" 
शब्दाचा निदेश आहे- 

° अमन्थिष्टां भारता रेवदग्निम्‌ ।' 

(यूपः शब्दाचौ व्यत्पत्ती सांगून एेतरेय ब्राह्मणात (&--१) "अंजन्ति त्वामध्वरे 
(३-८-१)' असा निर्वेश आहे. सामान्यतः सोमयागात यूप हा वक्िदानासादी 
पशु बाधण्यासाठी रोवलेला खाव बसतो. परंतु या ऋचात एतरेय ब्राह्मणाच्या 
व्यास्येप्रमाणे यृपाला मानदंड मानून पुदील कथा रचली आहे. ऋषि विद्वा 
भित्रंच्या प्रेरणेनूसार भारतीयांनी हा महायाग केलेला आहे. त्यात भारताचे 
प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. यूपाला राषटरध्वज मानून अग्रणी नेत्याची निवड करून 
त्याच्या हस्ते हा ध्वज चढवला आहे हे वर्णन मूढ ऋचांवरूनच केले भाहे. 

यृपामध्ये राष्टृध्वजाचे आरोपण करून विदथ सभितीचौ रचना करून गच्च 
मंत्राचा निविद करण्याचा निर्देश्च एेतरेय ब्राह्मणा ( १०-२०) मध्ये आढन्तो. 
अज्ञा प्रकारे यष हा राष्टरातील प्रजाजनांचा मानदंड व तो शूंगारण्यासाढी त्यावर 
घ्वज व पताका लावून त्यातून रा ष्टृश्वज निर्माण क्षाल्याचे सूचन त्यातुन मिठते. 


३९७ / वेद बोलिला भनंत 


विद्वामित्राने स्वतः ऋषिपद भिद्रवले व पितु, आणि पितामह ्यानाही 
मिलवून दिले हा उल्लेख पातन महाभाष्य (पाणिनीय सूत्र ४, १, १०४) मघ्यं 
आहे. विश्वामित्राने ' मी अनृषि होऊ नये ' या हेतूने तप केले व ते ऋषि ्ाले 
त्यांनी पृन्दा तप करून “ मी अनृषि पुत्र असु नये" अक्षी सिद्धी मिच्छवून गावि 
राजास ऋषिपद भिग्वून दिके व आपण अनुषिचा पौत्रही नसावे म्हणून तिसन्यांदा 
तप करून कुशिकांनाही ऋषिपद मिढठवून दिले, 

चतुथं मंडल : सुक्ते ५८, मंत्र-५८९, ऋषि-वामदेव 

रहुगणाचा पृत्र मौतम ऋषौचौ सुकते प्रथम मंडलात (७८ ते ९३) आद्ेत. 
गौतमाचा पुत्र वामदेव. तेच चतुथं मंडलाचे ऋषि वामदेव, ४२ व्या सूवताचे 
ऋषि पौरुकुत्स्य, त्रषदस्यु व ४३४४ व्या सूक्ताचे ऋषि सुदोत्राचे पुत्र पुरुमीट 
व आजमीढ हे आदैत- ४ 

पहिली १५ सूक्ते अग्नीची स्तुति असून १६ ते १३ इद्र, ३४ ते ३७ ऋभु 
३८ ते ४० दधिक्रा, ४१ ते ४२ दंद-वर्ण, ४२ ते ४५५ अदिवनीकुमार, ४६ तै 
४८ वायु, ४९ते ५० दद्र व बृहस्पती, ५१व ५२ उषा, ५३ ते ५४ सविता, 
५५५५. विदवेदेव, ५६ आकाश-पुथ्वी, ५५७ क्ेत्रपती, ५८ अग्नि, जल, वृत, गो, सूर्यं 
वर्मैरे देवांची स्तुति आहे. ५ 

पदित्या मंडलाच्याप्रमाणेच या मंडलातही व्रष्टुप व जगती छंदात वहुतेक 
सूक्ते आहेत. गायश्नी, अनुष्टुप, ऊष्णिक, धृती, भष्टी वगैरे छंदही आहेत, प्रथम 
सूव्ताच्या पहितया मंत्रचा छंद अष्टी आहे. पहित्या दोन चरणात ' न्येरिर,' चौध्या 
चरणात ' आदेवंजनत प्रचेतसम्‌ ” ही पदे दोनदा आहेत. त्याचध्रमाणे दुस्य व 
तिसन्या सूक्तात दोन दोनदा पदे .आले्टौ अहत. त्यावरून गीतीची परंपरा 
सूचित होते. 

“ तन्परा पितुर्गोतमाद्‌ अन्वियाय " (४-४-११) या ऋचेत पिता गौतमाकड्न 
च्चा प्राप्त क्षात्याचा निर्देश ` आहे. त्याचप्रमाणे ° भूवो ऽ विता वामदेवस्य 
(४-१६-१८) असा स्वतःच्या नावाचा निर्देशही आहे. 


९ : भविष्यच चितक 


* अवर्त्या शुन अंतवाणि पेचे ' (८-१८-१३) या ऋचात षि स्वतःच्या 
दारिद्राचे वर्ण॑न करीत आहेत. अवर््या्निर्वाहवृत्ती मिठत नाही अज्ञा स्थितीत 
भिवे ती ओली-कोरडी माकरी खाऊन तहान भूक भागवावी लागते, या अथीं 


बेद्‌ बोलिला अनेत / ३९८ 


«शुन अंत्राणि ' हे श्र वापरले आहेत. त्याचा शद्रशः अथै कुत्ाची आतडी असा 
होतो. साण्याच्या दृष्टीने निरुपयोगौ असा भावार्थ, कवी वामदेव ह अलौकिक 
मागि शोधक, क्रातद्रष्टे ऋषि अहित. वतंमानाची चिता सोडून ते भविष्य 
उज्ज्वल करण््रामागे लागते आहेत. त्या संदरभानि विचार करता ‹ शुनः ' याचा 
अथं कुत्रा न करता इवा-दवस्तन, ज्याप्रमाणे उद्या-उद्यात्रा दिवस, असा होतो. 
अजच्या घडीची गोष्ट स्वाना क्चते. पण उद्याची गोष्ट रक्ष वाटते, नीरस 
वाटते, असा भावाथं या कथेत धेतटेला भदै. अग्नि, इन्द्र, वरुण, वायू वगैरे 
देवांची स्तुती याच भावानि बेतलेली आहे. 

“अकारिते हरि वो ब्रह्य नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः।' ही एकच 
ऋचा १९ते २५या सात सूक्तांच्या अकरा रात पुनः पुनः भेली भाहे. 
वामदेवाच्या सूक्ताचे हे वदिष्टच आहे. 

वामदेवांच्या या विलक्षण जीवन यज्ञात त्याच्या पत्नीचे उशतीचे पण 
सहकार्य त्यांना लाभटेले आहे. समाजाकड्न ज्ञलेली भवदेलना तिने सहन केलेली 
आदे. अंती श्येन खूपाने अलल्या इन््राने त्याच्या जीवनास माधुयं प्राप्त करून 
दिके याचे वणन लालील ऋचेत आहे- 

“ अपर्य जायां अमहीयमानाम्‌ । अधा मे द्येन मध्वा जभार 
(४-१८-१३) 

१० : नवल वतले 

२६, २७ व ४२ या तीन सूक्ताच्या अनुपंधानामे ही कथा रुज्‌ केलेली भे. 
२७ व्या सूक्ताच्या सुरवातीस सायणाने एक प्राचीन शलोक उधृत केला काहे. 
" ऋषि वामदेव श्येन पक्षाचे रूप घेऊन मातेच्या गर्भातुन बाहेर पडले. गभेवासातच 
त्यांनी सूक्ते रचली होती” सशा जथौचा तो इलोक आहे. ( गभं न्‌ सन्‌) 

एेतरेय आरण्यक (२-५) ही पहिली ऋचा देऊन त्यावर म्हटले आहे , 
“ गर्भवासातील वामदेव ज्याप्रमाणे म्हणाले होते, त्याप्रमाणे आत्मज्ञानी शरीर 
बंधनातुन सुदून उध्वं गति करतात व कामना पूणं करतात. 

“ महं मन्‌रभवम्‌ " (२६) वामदेवांच्या आत्मनिष्ठेचे सुंदर दर्शन. 

“मम द्विता राष्ट ' (४३) या सृक्ताचा द्रष्टा पौरुकुत्स्य त्रसदस्यु आहे, या 
सूक्ताच्या ८ व्या ऋचेत सायणाने प्राचीन इलोक दिले आहेत. त्यावन " राजा 
पकरत्साच्या राणीने सप्तषीचे पुजन करून त्रसदस्यू नावाचा पुत्र मिकरवला ' असा 
अथं निषतो. 


३९९ / वेद्‌ बोलिला अनंत 


राजा ऋसदस्यु पण वामदेवा्रसाणेत्र आत्मज्ञानी आहे. म्हणूनच त्यांच्या 
संवादांनी जोडलेल्या या कथा एकत्र केल्या आहेत. 

पंचम मेड : भौम अत्रि ऋषि सुक्त ८७, मंत्र ७२७ 

मादि प्रजापति व वाणी यांच्या पोटी भृग्‌, अंगिरा व अत्रि ऋपींचा जन्म, 
ज्ञाला. (वृहद्‌ देवता ५-१००) अत्रि कुलांत जन्मकेल्या सवं च्टृषीना अत्रि 
म्हणत, अत्रिचा पूत अच॑नान्‌स्‌, त्याचा पुत्र द्यावाइव, त्याचा मविष्छर, त्याचा 


अविर्होत्र व त्याचा पुत्र पूर्वातिथौ हे सवच ऋषि होते 
८७ सूक्तांत देव अग्नि (१-२८) इद्र (२९-४०) विश्वेदेव (४१-५१) 


मरत (५२-६१ व ८७) भिव्रावरुण (६२-७२) अदिवनीकुमार (७३-७८) 
उषा (७९-८०) सविता (८ १-८२) पजन्य (८३) पृथ्वी (८४) वरण (८५) 
इन्द्रग्नि (८६) असा क्रम असून त्रिष्टूप, जगती, अनुष्टुप, गायत्री, उष्णिहः 


आणि पक्ति जसे छंद आहेत. 
4 „= म ६ ४ 
अक्धिभोम या मंडलाचे मृख्य ऋषि महेत. त्याशिवाय इतर अत्रेयांचीही 


सूक्त आहेत. बुध भाणि गविष्ठर १ वृषजान २, वसुश्रुत ३, £ ईश ७-८ गय 
९१०, ६३-६४, सूतंभर ११-१४ धरुण १५, पुरु १६-१७, द्वित मृवतवाहस 
१८, वात्रि १९, प्रयस्वव(न २०, शश २१, विर्वसाम २२, दयुग्न २३, व॑ध युर्बध, 
श्रृतवंधु, विप्रवध २४, वसूयूय २५-२६, माम अक्रि २७, ३७-४३, ७६-७७, 
८३-८६, विश्ववारा २८, गौरिवीती २९, बभ्रु ३० अवस्यु ३१, गातु ३२, 
संवरण ३३-१४ प्रभुवसु ३५-३६ अवत्सार सदापूणं सुतंभर, ४४ सदापृण्‌ ४५ 
प्रतिक्षत्र ४६ प्रतिरथ ४७, प्रतिभानु ४८, प्रतिप्रभ ४९, स्वस्ति ५०-५१ 
इथाचःश्व ५२-६१, ८१-८२ श्रूतविद्‌ ६२, अचंनानस्‌ ६३६४, रातहव्य 
६१५६६, यजत ६७-६८, उरूचक्री ६९-७२, बाहुवृक्त ७१-७२, पौर ७२-७४, 
अवस्पु ७५, सप्तवघ्रि ७८, सत्यश्चवस्‌ ७९-८० व एवया सरत ८७ या प्रमाणे 
सूक्तांचे ऋषि भाहेत. 
१: परिसाचास्पकं 

स्वर्भानृमूके सूर्याला ग्रहण लागले होते. तो अंघःकार दुर करण्यासाठी 
अ्रीनी "अबोधि ' (५, १, १) पासून सुरुवात करून २७ सुक्तात अग्निवी स्तुति 
केटी आहे. (बृहद्‌ देवता ५-१२) सुखुवातीची १-२८ सूक्ते ` अभ्निचीं असून 
२९-४० या सूक्तात इन्द्राच स्तुति केकी आहे. ४० व्या सुक्तात स्वर्भानु (राहु) ने 
सूयं मंडला घेरा घातला असे सूयं प्रहणाचे वणंन असून अत्रे सूर्ाला मुकेत 
केल्याचा निर्देश आहे. 


वेद बोलिखा अनंत / ४०० 


सेनगुप्ता (जे. ञे. अद्‌. बी. ओल्‌. ७, पृ. ९२) मध्ये उत्लेख आहे त्यावख्न 
हे सूयं ग्रहण इ, सः च्या पूर्वं २६ जृराई ३९२८ रोजी कागले असे पाहिजे 
त्याचप्रमाणे हिमाल्याच्या काराकोरम शिखरमाकेच्या पायथ्याजञी अक्रीचा निवास 
असावा. ` 

शतपथ ब्राह्मण (८.३.२.२) मध्ये अव्रीनी सूर्यला स्वरमानुच्या बंघनातून 
मुक्त केत्याचा निर्वेश आहे. 

चातरीसाव्या सुक्ताचा संवंघ जोडून षेतत्यास सोमयाग एक वषंभर चालला. 
स्याचा मधघला दिवस भाद्रपदात येतो. विषुवानाच्या दुपारनंतर हे ग्रहण लागले 
हा उल्लेल व इद्राची स्तुति हे सवं संदभं बरोवर जमतात. त्याच प्रमाणे १-४८० 
अर्ति व इन्द्राच स्तुति, आहे त्याचीहौ संगती लागते. दुसन्या सू्तात 
अभग्निकुमाराला रोणीने कपवूनं छेवन्याचा निर्देश आहे. 


२: मंत्रदक्लंन : जोवनाची परमसिद्धी 


दभेशुत्र रथवीतिने भौम अत्रिच्या आक्ञेने महायाग केला, त्यात अत्रिपत्र 
अचंनानस्‌ व पौत्र दयावाइव यांनी भाग पेतला होता. श्यावादवाच्या मनात्तील भाव 
जाणून पिता अ्च॑नानसाने राजकन्या मागणी घातली. तेव्हा राणीने उत्तर 
दिले ' मी राजषिच्या कात जन्म घेतला आहे. राजपिची मी पत्नी आहे. 
माक्षा जाव राजपि नसा तरी मंत्रद्रष्टा ऋषि असायला हवा.' त्यानंतर 
इयावाश्वाने तपरचर्या केली. त्याला मरुतांचे दशंन क्षे. तो मंतरदरष्टा क्षत्यावर 
राजनि त्याला भाषली कन्या दिली. (बृहद्देवता ५, ५०, ८१) कन्यादान करताना 
राजा अचंनानसाक म्हणतो, ' आपण ऋषि पूत्र आहा. आपण स्वतः ऋषि माहा. 
च चऋछ्षि पिताही आहात, (बृहद्‌ दे. ५, ७८) ५, ६१ या सूक्तात इयावादय 
घात्रेयाने मरति दशं घेतले, तरंग राजाची राणी शशीयसी हिने घन अपण 
केठे, रात्रीने त्याचे दूतक केरे वरे धटनवि वणंन आह. 


३: या बंधनातुन कसे सुटावे ? 
अत्रीनी अश्विनी कमा रांची स्तुति कड्न बंधमुक्त करण्यादिषयी त्यांची 
भ्राथंना कंली -आहै. ही, घटना ५, ७८ या सूक्ता वणन केली आदे, सायणा- 
चार्याच्या माहिती प्रमाणे कुटुंवीरयानौ अत्रीना वेदीत कोंडले होते. वृहद्‌ देवतेमध्य 
राजाने अत्रीना खोल खडचातः ठकलण्याचा ` उल्लेख आहे. सप्तवध्ि, सधि व 
अत्रि भौम ही एकाच ऋषौची नावे आहेत क्रिवा या भिन्न व्यवित्ति असाव्यात या 


`४०१। वेद्‌ बोलला अनत 


विषयी विद्ध नाचे एकमत नाही. या प्रकरणात सवं कथा एकव गुून वंधनातून 
मुक्त होण्यासाठी ज्ञान आवश्यक आहे अमा सारांश त्यातून काटलेला आहे 


षष्ठ मंडल : सुक्ते ७५. मंत्र ७६५. ऋषि भरषाज 

आदि श्रजापति पासून आदिय सूर्याची उत्यत्ति ब्याली व आदित्य देवही 
निमीण कञाले अग्िच्या अंगारातून अंगिरा व त्यांच्या पासून बृहस्पति ज्ञाले. 
(एेतरेय ब्र ह्मण ६१३, १०, १) त्या वृहृश्पतीचे पृत्र ते भरदाज सहाव्या मंडलाचे 
ऋषि आहेत. "याना वाहंस्पत्य भरद्वाज म्हटलें असून त्यांचा भाऊ शंयु वाहस्पत्य 
४४४६ सूक्ताचा ऋषि आहे. 

भरद्राजाचा पूत्र गर्गं ४७, सुहोत्र ३१-३२, शुनहोत्र ३३-३४, नर ३५-३ ६. 
ऋजिदवा ४९-५२ व पायु ७५. त्या सूक्तांचे ऋषि असून हे सवं भारद्राज आहेत 

या सवे सुवतात अग्नि १-१६, दंद १७-४७, अग्नि, मस्त वगैरे ४८, 
विषवेदेव ४९-५२, पूषा ५९३-५६,. इदरपूषणा ५७, पूषा ५८, इद्राग्नि ५९-६०, 
सरस्वति ६१, अदिवनीकुमांर ६२-६३, उष। ६४-६५, मरुत ६६, मित्रावरुण 
९७, इन्द्रावरुण ६८, इन्द्राविष्ण्‌, ६९, धावापृथ्वी ७०, सविता ७१, इद्रसोम ७२, 
वृहस्पति ७६, सोमाखद्र ७४-७५ याची स्तुति असून त्रिष्टूष, जगती, बृहती 
गायत्री छंद आहित 

४: सूय व नक्षत्र माला 


जैतरेय ब्राह्मणातील आदित्य व वृहस्पतीची जी उत्पत्ति कथा आहे, त्यात 
सौर जगातील सूं व गृरू या ग्रहांचीही उत्पन्नि सूचित आहे. ऋग्ेदाच्या सहाव्या 
मंडलात भरद्वाज ऋरषीनी सौर जगतातील पूर्य, सूर्याचा मार्ग, सत्तावीस नक्षत्रे व 
त्यांची आधिदैवते यांचे निरुपण केले आहे. त्याचप्रमाणे वषं संवत्सराचौ दोन 
अयने, दोन संपात, सहा ऋतु, वारा महिने, बारा राशी, वारा सूयं, महिने, पक्ष, 
दिवस, रात्र यांचेही वणन केले आहे. ज्योतिष शास्त्र व खगोल विद्या यांच्या 
विषयीची प्रमाणे ऋग्वेदात आहेत. त्या दृष्टीने सहाव्या मंडलातील सूक्ते व मंत्र 
याच्या आधारे सौर जगाची सामान्य कल्प॑ना या प्रकरणात दिली भाहे. 

विववेदेवांच्या सृक्तात सत्तावीष नक्ष््राच्या अधिष्ठात्या देवतांचौ नावे, 
वणंने आहेत. निति व सपं यांचा उल्लेख स्पष्ट नाही, इतर पंचवीस नावि 
जाहेत. 
लगधकृत वेदांग अ्योतिषात सत्तावीस देवांची नावे असून तंत्तरीय संहितेत 
(४, ४, १०) नक्षत्रे व त्याचे स्वामी यां नावे लालोल कमाने दिलेली आहेत. 


वेद्‌ बोलिला अनंत / ४०२ 


(१) अग्नि-ृत्तिका. (२) प्रजापतति-रोहिणी, (३) सोम-मृगलीषे, (४) खर- 
आद्रा. (५) अदिति-पुनवंसु (६) वृहस्पति-पुष्य (७) सपं-अर्लेशा (८). पितु- 
मघा (९) 'अयंमा-ू. फाल्गुनी ( १०) भगञत्तरा-फाल्गुनी ( ११) सविता -हस्त 
(१२) त्वष्टा-चित्रा (१३) वायु -स्वाति (१४) इद्राग्नि-विशाखा ( १५) मिव्र- 
अनुराधा (१६) इ-ज्येष्ठा (१७) निक्रंति-मूछ (१८) आप-पूर्वाषाढा 
(१९) विद्वेदेव- उ. आषाढा (२०) विष्णु~श्नवण (२१) वमु--धनिष्ठा 
(२२) वरण--शतभिषा (२३) अज एकपात्‌-पूवौ भाद्रपदा (२४) अहि- उ. 
भाद्रपदा (२५) पूषा-रेवती (२६) अदिवनी कुंमार-~अरिवनी (२७) यम्‌-भरणी 

याप्रमाणे पूषा रेवती नक्षत्राचा स्वामी असून रेवती मीन राशीत येते मीन 


साशीचा स्वामि बृहस्पति- गुरू आहे. बुहस्पतीचा पुत्र भरद्‌-वाज ऋषि असा हा 
संबंघ आहे. प्रजा, परशु, वनस्पति वगरेचे पोषण करणारा देवः पूषा. त्याची स्तुति 
भरदुवाजानी केली भाहे वाज = अन्न, भरद्‌ = भरणारा = भरद्वाज या अथनि जे जे 


नक्षत्र स्वमी पशु-भन्न वेर समृद्ध करतात ते सवं भरद्वाज. त्यांचे दशेन करणारे 
ते भरद्वाज ऋषि, 
या मंडलाचे ऋषि सुक्तद्वारा अग्नि इद्र वैरे देवांची स्तुति करून प्रजा, 


पशु, अन्न, वाज वरे संपत्ती भरून ठेवणारे आहेत. अग्नि, इद्र हे देव मुख्यत्वे 
भरद्वाज ' आहेत असा भाव त्यात व्यक्त होतो, 

सूयं सिद्धात् ज्योत्तिष म्रंथाप्रमाणे हल्टी अरिवनी पासून नक्षत्रांची गणना 
करतात. परंतु प्राचीन काष्ठ कत्तिका नक्षत्रापासून गणना करीत. व॒श्रग्नि वैरे 
स्वारमीचा क्रमही त्याच्याशी सुसंगत आहि. त्याच प्रमाणे वर्ष, ऋतु वगेरेच्या गणनेतही 
फरक पडतो. वारा राशीत सत्तावीस नक्षत्रे ज्या प्रमाणे विभागी जात त्याप्रमाणे 
पहाता सूर्यं वसंत ऋतूत राशिचक्राच्या ज्या स्थानी येतो त्या लिकाणी दिवस क 
रात्र सारखी असते. ती मेष राशीची सुरुवात व तिचा योगतारा रेवती नत्र व 
स्वामी पूषा अकशौ गणन। केलेली आहे. त्या गणनेप्रमाणे उत्तरायणात शिशिर, 
चसंत, ग्रीप्म, वर्षा व दक्षिणायनात शरद्‌ हेमंत ऋतु येतात. 

ऋषि हा शब्द ऋक्षं नक्षत्र या अर्थी शतपथ ब्राद्यणांत (२ रे कांड) योजलेला 
आहे. इतर नक्षत्र एक, दोन चार अशा तान्यांची भाहेत. पण कृत्तिकेचे तारे बरेच 
अहित. त्या सवं ऋषिपल्या-अली कल्पना आहे, उत्तरेकडे उगवकल्या सप्तपषिना 
ऋक्ष म्हणत. 

५: दवत जगाडो 

या प्रकरणातील हरियूपिया नदी किनारी हडप्पा नगरी असावी वते 

पंचजनांचे मूढ निवामस्यान असावे. शस्त्र, साधनोचा उपयोग त्यांना अभिमंत्रि, 


४०३ / वेद्‌ बोलिला अनंत 


करून त्याची दैवी शपति जागृत करून केला असता विजय प्राप्तिहोतिहाया 
सूपतांतीक भाव आहे. 
सप्तम मंडल : ऋषि वसिष्ठ सुक्ते १४० मंत्र ८४१ 

मित्र व वरुण यांचा पुत्र वसिष्ठ. यांची जन्मकथा या मंउलाच्या ३३ व्या 
सूक्ता वणन केली आह. त्या कथेनु्ार वशिष्ठांचा एक जन्म प्रजपएति प्राण क 
दुसरा जन्म भित्र, वरुण यांच्या पुत्राचा आहे- 

-षीना इन्द्राच प्रत्यक्ष दशंन डत नहते. प्रत्यक्ष दशन घेणारे वधिष्ठं 
हेच पिले ऋषि (तंत्तिरीय संहिता ३,५, २) 

विद्वामित्र आणि जमदग्नि, वसिष्ठ आणि भरद्वाज, गौतमं आणि वामदे 
व अत्रि हे सप्तपि आम्हाला सुखी करोत. (बयर्ववेद १८, ३, १६) 

वलिष्ठाने आपली विद्या सुदासर्पिजवनाला शिक्रवली, त्याच्या योगाने, व्या 
राजानी दिग्विजय कषून पृथ्वी राज्य भिद्वले. एन नावाचा महाभिषेक 
वतिष्ठांनी पिजवनाचा पृद्र सुदास याला केला होता. (एतरेय ब्राह्मण ७, ३४, 
८, २१) द 

या मंडलातील सूक्तांचे देव, अग्नि २-१८ इन्द्र १९-३३ विश्वेदेव ३४.४३ 
दधिक्रा ४४, सविता ४५, रुद्र॒ ४६, अप ४५, ४९, ऋतु ४८ विदवेदेव ५० 
आधित्य ५१-५२, चावापृथिवी ५३, वास्तोष्पति ५४-५५, मरत ५६-५९ सूर्य 
व॒ मित्रावण ६०-६2, अदिवनीकुमार ६७-७४, उषा ७५-८५, इन्द्रावरुण 
८६-८९, वायू ९०-९२, इन्द्राग्नि ९३-९४, सरस्वती ९५९६, इन्रावृहस्पति 
९७९८, विष्णू ९९-१००, पजन्य १०१-१०३, राक्षोऽन सूवतत १ ४. 

छृंदात विषेकरून विराट, त्िष्टुप, प्रगाथ, गायत्री व अनुष्टुप. सातन्या 

+ मंडलातील सवं सुक्तांचे ऋषि वसिष्ठ मंत्रावरुणी आहेत. विकल्प मात्र गाविति, 
वसिष्ठ पत्र व कुमार आग्नेय यांचा आहे. ३१ व्या सूवतातीर १०-१३ ऋचे 
ऋषि वसिष्ठ पुत्र, ३२ व्या सूक्तातील २६ व्या ऋचेचे ऋषि शक्ति व १०१, १०२ 
या ऋचांचा आमेयकुमार ऋषि आहे. 
६: दिव्य जन्मव कमं 

या मंडलाचे ३९ वे सूक्त हे आख्यान सूक्त असून इतर सृक्तांहुन वेगे 
पडते. यात वक्षष्ठ कुलातील ऋषीना मोकखण्याचौ लक्षणे दिली आहेत. वणोने 
मौर, उजव्या बाजूला जटा बवांघणारे, वुदधीश्ाी वगैरे. तुत्मु, भरत वगैरे पंच- 
जनांनी दाजराज्ञ युद्धात विजय मिख्विला ती ही कथा जहे. 


वेद्‌ वोलिला अनंत | ४०४ 


७ : अपराधौ कोण ? 
या मेडलाच्या ५५ व्या सूक्तात वर्ण॑न केल्याप्रमाणे वसिष्ाने वरुणाचे दशन 
पेते व प्रस्वापिनी उपनिषदाच्या योगाने वरण लोकातीर सर्वाना निद्वावश्च करून 
टाकले हा प्रसंग आहे. यात व्िष्ठाकी भव्ति भावन। च नि्भंयता स्पष्ट होते. 


८ : मदधीन तत्वांचा नाज्ञ 


या मंडलाचे दोवटचे सूक्त राक्षोघ्न सूक्त, वसिष्ठाच्या शवितसह 
शंभर पूर्वान राक्षसानी मारून टाकले, तेव्हा संतापून स्यानी या सूवताचा जप 
केला. 
वसिष्ठ पुत्र शव्तिने इद्राचौ स्तुती करण्यासाठी उच्चारलेो ऋचा अधी 
राहिली. तौ वसिष्ठानी पुरी केली आटे. 
इन्दर क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा 1 
शिक्षाणो अस्मिन्‌ परुहृत यानि जीवा ज्योत्तिरदीमहि } 
(ऋग्वेद ७,३२.२६) 


आठवे मंडल: सुक्ते १०३, मंत्र १७१६ ऋषि : काण्व परिवार 

या. मंडलात्तील ४९ ते ५९ या अकरा सूक्तात ८० मंत्र आहेत. त्याना 
वालखिल्य सूत्रे म्हणतात. त्याच्यावर सायणावार्यानी भाष्य केलेले चाही, म्हणून ` 
त सूत्रे परिशिष्टात जमा केली जातात. परंतु प्रसिद्ध क्षालेल्या संहितेत ती करमवार 
घेतलेली आहेत. 

दोन ते सात मंडलात गृत्समद, विदवामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज व 
चसिष्ठ हे सहा ऋषि त्या त्या मंडला द्रष्ट आहत. त्या प्रमाणे आठव्या मंडलाचे 
मंतद्रष्टे ऋषि काण्व प्रगाथ. परंतु त्याच्यावरोबर दुसव्याही चार ऋषि परिवारी . 
सूक्ते या मंडलात आहेत. (२) काण्व ३२ (२) गिर १७ (३) भात्रेय ४ 
(४) भागेव ४. अपता त्यांचा क्रम आहे. 

काण्व परिवारातील प्रगाथ-घौर-काण्व ६, सोभरी ५, नाभाक ४, मेषातिषी 
३, मेध्य ३, कुस्मुति ३, कुसीद ३, इरिवीठि ३, वत्स २, मेध्यातिथि २, भर्ग 
भ्रागाथ २, काण्वायन अस्वसूक्ति व गोसूक्ति २, परवत, नारद वरे १७ व काण्व 
परिवाराचे एक एक सूक्त या प्रमाणे सर्वात मिटून ५७ सूक्ते आहेत. 

आंगिरस परिवारातील प्रियभेघ २, विस्प ३, कृष्ण ३, नमेध-पुरमेध मिून 
२, त्िरद्ची २, व बाकीचौ अंशिक पारिवारिक सूत्रे आहेत. 


४०५/ वेद्‌ भोडिला अनंत 


आत्रेयी द्यावाइव ४, गोपवन २, अपाला १, अचंनानस्‌ ( विकल्प रुप) 
नाभाक कण्वावरोवर १ अशी सूक्ते आहेत. 

भागव कुलातील जमदग्नि व कृत्सु श्रवयेको १ नेमव प्रपोग यांची अंशिक 
्रत्येकी २ सूक्त असून त्याशिवाथ १८ मंबद्रष्टे ऋषी आहेत. त्यत विदवमना- 
वैयश्व ४, मनू-वैवस्वतप ५ व सोढा ऋषींची प्रव्येकाचे एक अशी अंशिक सूक्ते 
आहेत. 

या मंडलाची दैवते कमवार वाहीत. 

इर: १.१७. २९, २४, ३२-४०, ४५, ४९-५३, ५५, ५६, ६१.७०, 
७६-१०५. 

अग्नि: १८, १९, २३, ६९, ४३, ४४, ६०, ७१, ७२, ७४, ७१५, ८४, १०१ 
व १०३. 

अदिवनीकुमार : २२, २६, ३५५ ५७, ७३, ८५५, ८६, ८७. 

विश्वेदेव : २५३०, ५५४, ५८, ६९, ८३. आदित्य : १८, ४७, ६५, १०६. 

वरुण : ४१,४२. यज्ञ : ३१. वानु : ४६. सोम : ४८७९. मरत : २० 
याप्रमाणे साधारण निदेश भहे- 

या मंडलात त्रिष््टुप, जगती, गायत्री छंद असून शिवाय प्रगाथया छंदाची 
रचना विष प्रकारची आहे, तसेच पवित, महापंक्ति वर्गे छंदात धृपद पण येते 
ऋषि, देव व छंद या सवं दृष्टीनीं है मंडल इतर मं डलाहून वेगठे आहे. त्यातील 
बालसित्य सूवतांचा समावेशही लक्षात चेण्यासारखा आहे. 

बडोदयाच्या प्राच्य विद्या मंदिराचे अध्यक् श्री. विनयतोष भदाचायं यांनी 
ऋग्वेदीय प्रकीणं सूक्तांच्या व्यास्ैविषयी सूक्ताथं मूक्तावलीच्या प्रस्तावनेत 
ऋर्वेदाच्या दहा मंडलांच्या रचनेविषय) व्यक्त केके मत विद्धानानी विचार 
करण्यासारखे आहे. 

९, .ऋष्वेदाची दहा मंडले आहेत. त्यातील पहिली सात पूर्वाधि व सात 
आठ, नऊ ही उत्तराधं आहेत असे म्हणता येईल. पहिल्या सात मंडलातील ऋषि 
देव, छंद योजनाबद्ध व व्यवस्थित आहेत. तो क्रम नंतरच्या मंडलात दिसून येत 
नाही. तसेच नंतरच्या मंडलात विषयही नवे आहेत. 

सारांश्ञ रपाने पाष्िले असतां शेवटच्या तीन मंडलात क्रमशः यजुर्वेद 
सामवेद व अथं वेदाचे विषय देत. पहिली सात मंडे साहित्याच्या दृष्टीने 
ऋर्वेदाला जास्त बनुरुष आहेत. या प्रमाणे नंतरच्या वेदांच्या विषयांचा समवे 
शेवटच्या तीन मंडलात होतो हे तात्पयं. 


वेद बोलिला अनंत / ४०६ 


वरील मत अद्या सर्वमान्य क्षालेले नाही, आठव्या मंडलाचे मुख्य ऋषी 
काण्व प्रगाथ हे आटेत. यजुर्वेदातील काण्व संहिता प्रसिद्ध आहे. परंतु प्रस्तुत 
मंडलाचे काण्व है ते ऋषी नून त्या संहितेचा विषयी वेगढा आहे. मंत्र पण 
वेगछे आहेत. आघ्वे मंडल व ही संहिता या दोन्ही मध्ये सुसंगति दालवणारा एक 
मव यजुवेदातत आहे. = 

“ ऋचं वातं प्रपद्ये, मनो यजुः प्रपचे, साम प्राणापानौ" (३६, १) 

ऋबेदातील ऋचांना साहित्याच्या दृष्टीनेही प्रतिष्ठा आहे. यजुवेदात 
मनोष्यापाराच्या संदर्भात मानसदास्त्रीय भूमिका मांडलेलो आटे. सामवेद 
प्रा्णाना भाधारभूत, अक्षा संगीत-सामाचे निरुपण करतो. 

आठव्या मंडलातील ऋषी व ऋचा यांच्याविपयी अभ्यास करताना मानवी 
मनोग्यापाराविषयी वरेच संकेत व मानसरास्त्राच्या अभ्यासाविषयीच्या पति 
सूचना याविषयौ पुष्क माहिती धिक्ते. कित्येक ऋषींची नावे देखील त्या दृष्टीने 
सूचक आहेत. उदा. विदवमना,. मन्‌, वश, समाद, मत्स्य, त्रिशोक ही नावे मनो- 
विदक्ेषगानमक अहितः तसेच मन, मति, सुमना, धीति, सुमति वगैरे शब्दातुन 
वेगवेगठचा मानसिक अवस्थांचाहौ निर्देश होतो, त्याचप्रमाणे ९व्या मंडलात 
पवमान सोमाच्या पावमानी ऋचति सामवेदाच्या गीति स्तुतिच्या पद्धतीचे दर्शन 
होते. 

१ ते ७ मानसरोवरातील हंस 

वर निदेशे केला आहे त्याभ्रमाणे माठव्या मंडलातील मानसशस्वराकडे 
पहाता मनोभूमिकाच्या वर बराच प्रकाश पडतो.या मंडलाचे ऋषि कण्व कवि 
आहेत. ते मनीषी ब क्रत द्रष्टे आहेत. त्यांचे मन सरोवरासारखे स्वच्छ, स्फटिका 
सारखे नित आहि. वान्याच्या हल्क्यादया लहरीने जलाश्चयावर तरंग उठतात, 
लहान सहान कचरा पडला तरी तो लगेच दिसून येतो, त्या सरोवरात विहार 
करणारे हं पण शुद्ध चाराच खाणारे असतात, तशा ऋषींच्या या कथा आहत, 

मानसर शास्त्रीय भूमिका मांडताना आदव्या मंडलाला मानसरोवराची 
उपमा दिष्टी तर त्यातील मंत्रदरष्टे ऋषि हेत्या सरोवरातील हंस आहेत. त्यांच्या 
विविध सूक्ता ठच्‌ केली फलश्ति व निरुपण पद्धति त्यांच्या स्वतःच्या शुद्ध 
सात्विक, निम मनावर विकारांच्या आक्रमणा आघौच होणारे त्यांचे शमन-या 
सवचि सुंदर प्रतिविव या कथात अ।ढन्ते. 

या मंडलातं दिसून येणारी मानसदास्वाची मांडणी म्हणजे आदजं जीवन 
सिद्धांताना वेदसंगत करण्याचा मौलिक प्रयल जहे 


४०७ | वेद बोलला अनैत 


गोग, सांख्य, वेदान्त, नीति, सदावार वगैरे ताहिवक भूमिङेवर आपले 
जीवन सिद्धांत मांडकेके भेत. त्यांच्या मूका्ली वेरदाची आदर्शं भावना अहे. ती 
भावना या मंडलात रूपक कथांच्या दवारे व्यक्त ज्ञालेली आहे. 

यासात कथांमध्ये क्रो, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर वसंगया सात 
मनोविकारांच्या दोषांचे शमन करण्याचे उपाय, बोधपर सूचन असून बृहद्‌ देवता 
अनुक्रमणी वगैरे प्रधी प्रमाणेही जरर वाटलो तेथे घेतली आहेत. 


८ : मनोरथाचे मागं 

नतत्र रथाः, न रथयोगा. न पन्यानो भवन्ति 1 

अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथद्च सृजते ॥ (दृहेदारण्यक उपनिषद्‌) 

या प्रमाणाच्या आधारे मनाने रचछेल्या मनोरथा चौ गति आल्ेखष्याचा 
प्रयत्न या कथानकात कोलेका आहे. 

यजुर्वेद (३४, ३) शिवसंकल्प सूक्तात मनाच्या चार भूमिका सांगितल्या 
आहेत. १) प्रजञान-बाहघमन, २} चेतस्‌-आंतर मन, ३) धृति-मुप्त मन. 
४) अमृत ज्योति दिग्य-उत्तम मन. याक्थनाशी तुलना केली तर जठव्या 
मंडलातील ऋषीनी वेगवेगढचा मनोभूमिकेवरून भाषी आदं भावना दिव्य 
दृष्टीने व्यक्त केली भाहै. 


नववे मंडल : सूते ११४, मंत्र ११०८, ऋषि ८७ 

या मंडलात सात रषींच्या परिवारांचा निदेश आहे. त्यात, अंगिरस ६७, 
काण्व ६, कादयप ९, वंदवामित्र ६. भागव २, भारद्व'ज ३ व वसिष्ठ परिवारातील 
११ ऋषि आहेत. त्यािवाय वेगवेगके ३२ ऋषि आहेत, 

ऋषि व सूक्ते यांचा परस्पर संव पुदीलप्रमाणे आहे : हिरण्यस्तूप आंगिरस 
नुमेध, प्रभूवसु, रहूगण, वृहन्मति व पवित्र या प्रत्येक्राची दोन, अयास्य व ऊचश्य 
यांच्या तीन तीन व इतर आंगिरसाची, ३३ सूपे आहेत. 

काण्व पारवारातील मेध्यातिथी ३, पर्वत, नारद व शेषः प्रत्येकी १, काद्यप 
परिवारातील अतित काद्यप २० (देवल काद्यपासह्‌ विकल्पने ) अवत्सार कादयप 
८, कड्यप मारीच ५, कादयप रेभसून्‌ २, दोन काश्यपौ अप्सरा १, निधृवि कारयप 
१ याप्रमाणे एकंदर ३७ सूक्ते आहेत. वैश्वामित्रे परिवाराच्या चार सूक्तात 
वैश्वामित्र गाथिन व प्रजापतीचा समावेल आहे. 

कवि भागव ८, जमदग्नि भागव २ (आंशिक) एक वेकत्पिक व एक स्वत॑त्र 
सक्त. भरद्वाज बार्हस्पत्य वगैरे नऊ ऋषीचा योग॒ ६७ च्या सूक्तात .भादतो, 


वेद बोला अनैत । ४०८ 


९७ सूवतात दहा वसिष्ठ, १ पराशर शातय, व एक कुत्स आंगिरस, व बाकीच्या 
३३ ऋरषीचौ २८ सूते आहेत. 

नव्या मंडछाचा एक मात्र देव सोम अहि. व्या दृष्टीने दैवत संहितैचा हा 
आदं नमूना अहि, छदांची रचनाही व्थवस्वित आहे. गायत्री १-६७ जगती 
६८-८६, त्रिष्टूप ८७-९७ अनुष्टुप ९८-१०१ उष्णिग १०२-१०६ प्रगाथ 
१०७- ०८ व मिश्र छंद १०९-११४ ही सूक्त सामगानास योग्य आदत. घ, एव, 
एष अशा एक सारख्या पदानी त्यांचा आरंभ केलेला आहे. 

९ सोमरसाचे पान. 

ऋग्वेद संहितेतील सूक्तां ची संख्या पहाता इन्दर व अग्नि नंतर सोपाचे स्थान 
अहे. त्या खेरीज सोमासाढी एक स्वतंत्र मंडलही आदे. सामवेदात अग्न, इनदर व 
सोम यारी तीन कांडे पूर्वाधिक संहितेत दिलेली भहेत. यजुर्वेदात अग्निहोत्र, इष्टि 
वसौम या तीन प्रकृति यज्ञाचे अग्नि, इंदव सोम हे मख्य देव असल्पाचा निर्देश 
आहे. अथवंवेदातही हाच क्रम ठेवलेला आहे. ^ 

वेदसाहित्याच्या अभ्यासकाच्या दृष्टीने ह्‌ निदंश महत्वाचा आहे. यज्ञयाग 
हा केन्द्र स्थानी अभून सोमाचे सवन, इन्द्राच हवन, व अग्नीने यजन ही प्रचीन 
पष्दति होती ती लुप्त ज्ञाल्यानंतर त्या विधोतील. रस्ये व त्या मागच्था भाव~ 
नाही नाहीशा होत गेल्या. प्रत्येक यज्ञहा विराट सजंनाचे प्रतीक असून जे पिंडी 
ते ब्रह्मांडी या रितीने मंत्राचा अथं लावतांना भौतिक, दैविक व॒ भात्मिक संबंध 
जोडण्याची प्रधा पण एकक्षारखी राहिलेली दिसत नाही. 

या छिकाणी नव्या मंडलातील सूक्ताच्या आधारे घोमाची कथा दिली धाह 
सोम म्हणजे काय, सोमवेल कोठे असते, सोभ व चंद्र यांचा संबंध, सोम व शरी- 
राचा संदंध या विषयी आजवर विद्धानांनौ जे सशोधन व चर्चां केली आहे त्यातील 
काह मृ सारांशलूपाने षुढील प्रमाणे आहित. 

अमरकोश (१३) : चंद्र, चंद्रमा, कलानिधी, सुधांश्‌, द्विजराज मृगां 
वगैरे वीस नवात सोम हे नाव पण आहे. अथि सोम व चंद्र पर्यायवाची आरै, 
ऋग्वेदा तील ऋचांत व ब्राह्मण ग्र॑थांत पण ही सवं नीवे अदित. 

निरक्त (११, २,२) गौषधि : सोम : सुनोतेः । यदेनम्‌ अभिषुण्वन्ति | 
अशी व्युत्पत्ति. महि. सोम ओषधि आदे, यज्ञासाठो अभिषवण, सु सवन कर्न 
ऋत्विज तिचा रस काढतात. 

“ फार पूर्वी सोम स्वर्गति होता, त्यानंतर त्याला पृथ्वीभ्रर आणक्ते भसा 
उल्लेख वारंवार केलेखा आहे. सोम ही ओषधी उंच पवंत शिखरावर हिरब्यागार 
फर्द्रूप जागौ मन्ते. कदाचित म्दणूनही तिला स्वर्गीय वनस्पती म्हटले अवे, 
परंतु तिलाच चद्र-सोमही म्हटलेले आहे. व चौध्या स्वधामात नक्षवरांचा अधिपति 


वेद्‌ वोखिला अनैत / ४०९. 


म्हणून वणन केलेले आदे. तसेच योग प्रक्रियेच्या संदर्माति मानवाच्या मस्तकात 
शिरोभागौ वसणारे शांत तत्व असाही अवं त्यातून निवतो. 

सोमहे स्वर्गीय दिव्य अमृत आहे. व देवते प्राशन करतात (९,१०६८) 
सोमरस हा सुरेसारखा मादक नसून वीयंवधंक, बलदायी, तीव्र भाणि स्वादिष्ट 
असे पेय आदे, दिवः पीयूषम्‌ उत सोमम्‌ दन्द्राय पातवे (९,५१,२) स्वादुः किलायं 
मधुमान्‌ उतायं तीव्रः किलायम्‌ रसवान्‌ उतायम्‌ । (६,४७,१) 

सोमरस कादण्याच्या प्रक्रियेस अभिषवण व विधिपूर्वं काढल्या सोम~ 
रसास ‹ सूत " अथवा * अभिषूत ' म्हटलेले महि. तो गाठण्याच्या गाद्रण्यास 
दशापवित्र असे नाव असून त्यातून गाढला जाणारा सोम पवभानसोभवत्या. 
सोमाचो स्तुति गाणाव्यः त्या पावमानी ऋचा. 

ही प्रक्रीया बरोबर समजून धेतल्यास पवमान सोमाच्या सवं सूक्ताचा अथं 
सहज समजण्यासारला जहे. परंतु त्याची वारंवार ज्ञालेली पुनसक्ति वेदसाहि- 
त्याच्या अभ्यासकांना व संशोधकांना पिष्टपेषणासारलौ वाटते. 

खरे पहाता या वव म्दृणजे कवि व मनोषी ऋषींच्या अंतरीच्या भावना. 
व उर्भचि निरपण आहे. निसर्गत अगणित स्त आहेत व॒ जौवनात रोज अनेक 
घटना घडत असतात त्यातून सामान्य लोक वोघ्र कषा घेऊ शकतील ? परंतु 
भावनालील कविहृदय साध्या घटनातुन श्वा सामान्य वस्तूतन ईहवरौ संकेताचा 
अनुभव करण्यास समर्थं असते. लहान लहान प्रतिकातून कवीना विराट शक्तीचा 
साक्षात्कार होत असतो व्या अनुभवांचे व्ण॑न करताना क्रित्येकदा शब्दांची भांडारे 
उणी पडतात तयापि त्यांची रचना, शली, छद, शब्दावली सामान्य अर्थापुरती 
मर्यादित रहात नाही त्यांतून वेगवेगले अथं निषतात. 

सोमाविषयीच्या ऋचा म्हणजे आपं दर्शनाचा उत्तम नमूना आहे 
आमुर्वेदात सोमाविषयीनचे उल्लेख पाहिले अषता सोम ही उत्तम, बलवर्धक उत्साह 
प्रक अशौ अमृततुल्य वनपती आदे, सुश्रुत संहितेत सोम चोवीस प्रकारचे भस- 
ल्याचा उल्टेख आदे परंतु मूढ सोम एकच भदै. ( एकतः खलु भगवान्‌ सोमः 
स्थाननामाकृति वीरयविशेषं : चतुविशतिधा भिद्यते (सुश्रुतः अध्याय २९) 

सौमवेलीला पररा पाने अपतात शुध्द पक्षात रोज एक पान फुटते.व 
कृष्णपक्षात एक एकं परान रोज गछते, दर अमावास्येला त्तिच्यावर एुकही पान 
अरत नाही (सुधुत ब. २९) 


१० आजिविकेचे प्रेरक बट 0 
नवव्या मंडशरातील शोवटची तीन सूक्ते (११२, १३, १४) यांच्या आधारे 

बृह्‌ देवता (६,१३७) मधे एक कथा दिलेली आहे त्यांत इंद्र ऋषीना तुम्ही दुष्का- 

त्रात कोणत्या उपायाने जगलात ?" असता प्रदन विचारतो. चषि उत्तर देतात, 


४९० / वेद्‌ वोखिला अनंत 


“ कला कौशल्याची अनेक साधने उपजीविकेखाठी उपयुक्त आहेत. शकट 
गाडी, शाकिनी भाजीपात्याची वाडी, गोधन पञुवालन, चेती, वाहुन न जाणारे 
जलाशय, वन, समुद्र, पवंत व राजा ही सवं साधने उपयुक्त आहेत. त्यांच्या आधारे 
आम्ही जीवन निर्वाह चाक्वला. 

शकटं शाक्रिनी गावः कृषिः अस्पदनं वनम्‌ | 

समृद्रः प्रवंतो राजा एवं जीवामहे वयम्‌ ॥ 

या सूक्तात ‹ इन्द्राय इंदो परिस्रव " हे पालृपद ऽत्येक ऋवेच्या शेवटी 
येते, पं. सातवकेकरजी देवत संहितेत सोमाविषयौ लिहितात, 

“या मध्ये वर्णेन केलेला सोम, इदु, हा कलानिधी आहे. कलाकार आहे 
71 & (7805 अवगत भसलेला ¦ ^11}51) सहज उपजिविका करू शकतो. 

हि कारागिर केवछ पोटभरू नाद्रीत. परंतु समाजात काराभिराचे स्थान फार 
वरचे आहे. मंवदरष्टे ऋषि व कवि आनंदाने तौ कामे स्वीकारता. 

श्रद्धा, भक्ति, सरव जौवन, साधेपणा या गुणांनी कलाकारांचे जीवन उत्त 
होते हे रहस्य पण या सुक्तांत दडकलेला उपदेशच आहे हे लक्षात ठेवण्यासारे भाद 
दकम मंडल. सुक्त १९१ मंत्र : १७५४ ऋषि २३७४. 

दहाव्या मंडढाची १ ते १२९ सूवते महासुक्ते असून बाकचौ ६२ कषुर सूक्ते 
आहेत. या मंडलाची रचना पहिल्या मंडलासारलीच दिसून येते, दोन ते आठ या 
मंडलात क्रमानूसार गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वासिष्ठ, 
प्रगाथ काण्व वगैरे एकेका ऋषिची सूक्ते आहेत. नवव्या मंडलात ऋषि अनेक 
आहेत, परण देव मात्र एकच पवमान सोम आहे. 

दहाव्या मंडकाच्या महासूक्तांचा व कुर सुक्तांचा मुख्य छंद त्रिष्टूप आहे. 
काही सुक्तात व्रिष्टुपाबरोबरच जगती छंदही जोडकलेला अहे. बाकौच्या सूक्तात 
गायत्रो, अनृष्टुप, पवित, विराट बृहतो वगैरे छंद आहेत, 

वेगवेगढ्चा कुलगोत्र परिवारातील ऋषि या मंडलात ‹ आढकठतात. जो 
ऋचा रचे तो छषि. चेत ज्याचे व्णंन केले असेर तो देव ' अक्षी सामान्य 
ग्याख्या आहे. त्या व्याख्येनूसार यातील वरीच सूक्ते संवाद रूपाने रश्रलेली भेत. 

दुसन्या मडलात सवंसाधारणपणे ज्या ऋषींची नावे भआढटतातत त्यांचीच 
नावे या मंडातही भाढतात. त्याशिवाय देवांची नावे पण ऋषीच्यातच येतात, 
यम-यमी, इन्र इन्द्राणी, सूर्य सूर्या, बृहस्पति, अग्नि, परमेष्ठी प्रजापति, अग्निल 
या देवता दहाव्या मंडलात ऋचा गाणारे ऋषि क्षलेल्या दिसून येतात, 

कित्येक भाववाचक नामे, जड पदार्थाचौ नावे पण या ऋषीष्या यादीत 
समाविष्ट ज्ञरो दिसतात. त्यामुठे अग्नि, इन्र, वरुण, बृहस्पति, विश्वकर्मा 


वेद बोला अनेत / ४९१ 


विर्वेदेव, मरुत, अभ्विनीकुमार वर्गरे देवी स्तुति या मंडछ्रात आह. त्या शिवाय 
मन्यु, शद्धा, जौव, आत्मा, मन ही. नामे, तसेच नदयांची नावे, ग्रावा, पाषाण, अक्ष 
फासे, मंड्क-वेदूक सपं, वेगवेगढया ओषधी, ददूधण-खिल्ठा ही नावे देवांच्या 
यादीत आहेत. 

या मंडढातील ऋषिपरिवारांचे निर्ण याप्रमाणे करता येईल. 

परिवार ऋषि सूक्त परिवार ऋषि . सूक्त 


अंगिरस १४ १७ यामायन ७ ७ 
वैल्य , ४ ४ जेन ११ २० 
आग्नेय ३ ३ कार्यप ष्‌ ३ 
गौपायन ३ ॥1 कौत्स २ १ 
प्रजापति, ९ १५ काक्षीवत ४ ५ 
सौयं 1 1 यम-यमी र्‌ ३ 
भारब्दाज ५ ४ मानव र्‌ हे 
भागव ५ ६ सपं 1 ४ 
वंदवामित्र॒ ४ 1 वातरदान ७ १ 
भौवन # रे शाणं ४ ५ 
`भाथवंण र २ वामदेव्य २ ३ 
वातायन र्‌ र ब्राह्म २ २ 


या परिवारातीलया ऋरषीच्या सूक्ताशिवाय ३५ ऋषि स्वतंत्र असून 
त्यांनी ७८ सूक्ते रचली आदेत. यमी, सूर्या, खाविवरी वागांमुणी, श्रद्धा उवंश्ी, 
पौलोमी, घोषा, मुद्गलानी वैरे स्त्रीयांनी रचलेली प्रेरणादायक सूकतेही या 
मंडलात आदित. 

ऋग्वेदाच्या दहाग्या मंडकातील वरीच सूक्ते व अथरवंवेदातील सूक्ते यांच्यात 
खूप साम्य आढठते. ते पहाता अआठव्या मंडलात यजु्वेदातील सुक्ताशी साम्य 
असलेली सूक्ते व नवभ्या मंडलातील सामवेदातत्यासारखी सूक्ते हे साग्य ध्यानात 
येते. या मंडलातील सवच सूक्ताचे सार ठेख प्रस्तुत पुस्तकात देणे शक्य ज्ञाले , 
नाही. "हा लोक भाणि परलोकं ' तसेच नारी तुं नारायणी ' है सारछलेख 
विषयानुरप देण्याचा प्रयत्न केला भहे. 

दहाव्या मंडनात येणारी प्रसिद्ध सूक्ते, सूयं (३७) ज्ञान (७१) पुरुष 
(९०) हिरण्यगभभं (१२१) भाववृत्त (१२९) सविता (१४९) ही सवं सूक्ते 
दाशंनिक दृष्टीने महत्वाची आहेत. त्यांचे माजेखन या ठीकाणी होऊ शकलेले 
नाही. सुरवातीच्या सक्तां च्या विषय सूचौत परलोक आणि पितर यांच्या विषयी 
काही स्पष्ट उत्टेख व सूचने भिठतात, 


४१२./ वेद बोला अनंत 


मरणानंतरच्या दले विषयी कोठलेच स्पष्ट मंतव्य ` देणे शक्य नाही, स्थूल 
देहाचे काय करावे? प्रेतावर कोठले संस्कार करावे? प्रेत ही ` संज्ञा कोठवर 
मानावौ ? “पितर! ही संज्ञा केव्हा मिठते ? सूक्ष्म मन वगैरे; जाणि जीवात्म्याच्या 
गतीचे काय ? यमरोक, पितृलोक म्हणजे क।य ? हे सारे प्रन मनात उद्‌भवतात, 
ऋग्वेद व अथवंवेदात कित्येक मंतव्ये स्पष्ट आणि निरिचत आहेत. त्या शिवाय 
या लोकात राहून दीर्घावृष्य कंट्न, कर्तव्यकमं पार पाडून माणसाने सफढ सिध्दि 
पराप्त करावयास हृवौ या विषयी पण स्पष्ट मत व्यक्त केलेले अहे. 

ऋम्बेद संहितेत स्वी ऋषींची बरीच सूक्ते आहेत. विज्ञेषतः दहाग्या 
मंडकातील स्त्री्यानी जीवनाचा जौ अलख घेतलेला आहे तो एक आगठाच 
आकृतिवंघ उमटवून जातो. म्हणून 'नारीतू नारायणी "या प्रकरणातत्या 
ऋचा संकलित करणे योग्य वाटले 
३२: हा लोक आणि परलोक 

१) पापाची टोचणी : 

त्रिशिरा विश्वरूप, अन्न सोम आणि सुरापान -करीत असल्याचे वणन 
अलंकारिकं आहे. येथे देवदानव व मानव यांचा समन्वय साधकेला. गाहे. 
विक्वरूपाचा पिता सुर आहे. ऋषि आदे. माता अयुरकन्या अहे. भसुराची भगिनी 
आहे. विद्र स्वतः मानव जहे. म्हणून त्याच्यात गुणही आहेत भणि अवगृणही 
आहेत. तौ ऋषि आहे. पण पापाला तो वश्च होतो. तैथे त्याची शविति कमी पडते. 

त्रित, कवा त्रित आप्त्य म्हणा ही एकच व्यक्ति आहे. सायण भाष्या 
(१, १०५, १८) मधे एकत, द्वित जाणि त्रित अश्ञा तीन वंधूचा निदे भह. 
पारश्ली लोकांच्या अवेस्तामे ^ थित ' याचे वणन एक मनुष्य म्हणून केलेले भाहे. 
त्यात ^ भभ्रव्य ' शब्द अपप्ट्यचाच पर्यायं अदि. त्याने मानवासाठी आाहोम-सोम. 
रस बनवला त्रित ह्‌ यूनानी शब्द “त्रितो ' यां बन्दाचा पथा आहे. 

२) भाऊ बहीण : 

खूप प्राचीन काठठौ आर्याची वस्ती यमुना नदीच्या किनान्यापासून मिसर 
देशातील नीरू नदी पर्यंत व॒ क्यप सागरा (कंर्पियन समुद्र) पर्यंत पसरकेली 
होती. भिसर देशःतील लोक आजही “ आयं ' समजले जातात. परंतु देशोदेशीचे 
रोतरिवाज, आहार व्यवहार बदलत जातात. त्याचवरोषर मान्यता व मूल्ये 
यांच्यातही फरक पडतो. मिसर देशाचा राजा फरोफ याने स्वतःच्या बहिणीशी 
विवाह केला होता. त्यानंतरदवी राजकुलात ती परंपरा चालत होती, इतर प्रजेत 
अजूनही चलत भावंडाची ग्ने खावण्याची प्त आहि. 

ऋगवेदाच्या या सूक्तात भाऊ व बहीण यांचा रगनाचा स्पष्ट निषेशच भाहे. 
यमहा ऋषि अधन मं्र्रष्टा बाहे. तर यमी हो देलील मंत्रद्ंन करणारी, 


वेद्‌ बोला अनंत / ४९१३ 


यमाला साह्यमूत होणारी ऋषि आहे. या संवादालेरीज पूराणातून यमूना व यम 
यांच्या प्रेमाच्या कथा आल्या आहेत. 
३) आदि माता पिताः 

सूर्यं विवस्वानापासुन सरण्युच्या हिकाणी यम व यमी ही जोडी व अशिवनी 
कुमारांचा जन्म ताला. व छायेला त्याच्यापासून मनु हा पुत्र ज्ञाला. पुराणातील 
वणंनाप्रमाणे विवस्वान सूर्याला संज्ञा व छाया अला दोन बायका होत्या. संजेला 
ववस्वत श्राध्ददेव मनू, यम आणि यमी अशी मुले ज्ञाली व छायेने सावि मनु 
व शनि अज्ञा दोन मृलांना जन्म दिला. 

४) यमराजाच्या भेटीस : 

दहा्या मंडलाच्या १३५ व्या सूक्ताचा ऋषि कुमार यामायन आहे. सायण 
भाष्यात या छषिला कुमार नचिकेता म्हटले आहे. त्याची कथा ~ तैतरीय' 
ब्राह्मण (३, ११.८) व कठोपनिपदात विस्ताराने दिली आहे. या भंडलात यम 
षकुमार यांचा सुंदर मधुर संवाद अहे. ॥ 

५) श्रष्दांजलि : 

५६ व्या सूक्तात ऋषि वृददुकथ वामदेव्याने आपल्या मृतपुत्राच्था आत्म्याला 
चिरशाति मिदठावी व स्थूल देह मूढ तत्वात मिसद्ून जावा या प्रकारची भावनां 
या सुक्तात प्रगट केली माहे. मृतात्म्याखा दिलेल्या श्रष्दांजलिचा हा एक उत्तम 
नमुना गाहे. 

६) मुत्यूला आब्हान : 

५७ ते ६० या सूक्ताचे ऋषि चार बंधु, सुध्‌, श्रुतवंधू व विप्रवंधु है गोपा> 
गरन ऋषि म्हणून गोले जातात. त्यांचौ माता गोषा ही अगत्स्य ऋषीचौ बहीणं 
हे गोपायन राजा बसामतिचे पुरोहित होते. त्यांच्या जागी राजाने किरात व 
आक्रति नावाच्या राक्षसांना आपले पुरोहित नेमले. त्या राक्षसान मायेते सुवंधूचे 
प्राण हरण केले. परंतु त्याच्या तिघा भावरांनी अमीची प्राथना करून त्याला प्रत 
सजीवन केले. ही कथा जैमिनीय ब्राह्मण, पंचविश ब्रह्मण, . सर्वानुक्रमणि व सायन 
भाष्यातही अकेली आहे. 

३३ नारी तु नारायणी. 
१) प्रेमठ पुत्रवधू : 

२७-२८-२९ या तीन सूक्तांचे ऋषि इन्र पतर वसुक्र आहेत. २८ व्या सूक्ता 
वसुक्र-इनद्र संवाद आह पहिल्या मंत्रात वसुक्र पल्नीला यज्ञात ॒ज्ञाटेल्या देवांच्या 
दंनात इद्र न दिसल्याने तिने विचारले आहे. ' ममेदह श्वशुरो नाजगाम / अरे 
भजून मामंजी नाही अलि?" 


४१४ / वेदं बोलला अनंत 


२) जुगाव्याची पत्नी : 

३० ते ३४ या पाच सूक्तांचे ऋषि कवष, माता इलूषाचे पृत्र आदेत. जुगारी 
माणसाच्या बायकाची अवदशा पाहून त्यांचे मन कवले व त्यानी जुगाव्याला 
शेती करण्यास।ी परोपरीने सांगितले आहे. 

“ मक्षमा दीव्यः कुषिमित कृषस्व (ग्‌ १०-३४) १३) बावारे जुगार नको 
खलू शेती कर. 

३) कायाकल्प : 

३९-४० या दोन सूक्तांचौ ऋषि घोषा हो कक्षीवान ऋर्षिची पुत्री भदे, 
सायण भाष्यात (१, ११७.७) तिला ब्रह्मवादिनी म्हट्लेले आदेः तिच्या अंगावर 
कोड होते म्हणून तिचे लगन क्लाले नव्हते. वृष्दापकाठी भरिवनौ कृ मारांच्या कृपेने 
तिच्या कायेला नव यौवन प्राप्त ज्ञाले ' अमाजुरदिचद्‌ भवथो युवं भगः (१,०३९, 
३) दुरमागी वृध्द घोषेला नवयौवन दिले. 

४) वीर पत्राची कामना 

४८ ते ५० या तीन सूक्तांचा ऋषि विकूंठेचा पुव आदे. येथे सायणाने 
केलेली व्याख्या “ यस्य वाक्यं स ऋषिः । जो बोकल्तो तो ऋषि व “या तेनोच्यते 
सा देवतां ' ज्याच्या विषयी बोलले जाति तो देव-या सूक्ताच्या बाबतीत स्मरते, 
या सूव्तांचा देव इंद्र आहे. आणि ऋषिही इद्र आहे. माता विङकंठेची कामना पूणं 
करण्यासाठी इन्र स्वतःच तिचा वौर पुत्र क्षटेला आहे. 


५) कछग्नाच्या मांडवात 

८५ व्या सूक्ताची ऋषि आहे सूर्या, सायणभाष्यात सां गितल्याप्रमाणे पहिल्या 
पाच त्ृ्ांचा देव आहे सोम. त्यानंतरच्या अकरा ऋचात सूर्या स्वतःच्या विवाहाचे 
वणेन करते. रोषटच्या नऊ मंत्रात वधुवराना शुभ आशीवदि दिलेले हेत. वैदिक 
लग्नविधीत या सृक्तातील मंत्रांना फार महत्व आहे. 
& संकटकाढठी साहच 

१०२ या सुक्ताचा ऋषि आहे मृद्गल भाग्यंदव. निरक्तःत (९-२३) सांगि- 
तल्या प्रमाणे मूद्गल भाम्यंश्व ऋषींनी गाडाला बैल आणि द्ुधणखिला जोडून 
युध्द करून त्यात विजय मिकवला. (१०-१०२-६) मृद्गलाची पत्ती व्यावेकी 
व्याच सारथ्य करीत होती. तिका इन्द्राने साह केले. तिची स्तुति भकराव्या 
च्टचेत अहे. 
७ स्त्रीचौ प्रेरणा ८ गुप्तचर वेशात स्त्री. 

८५ व्या सूक्तात उवंशी पुरुरवा संवाद आहे. व १०८ व्या सूक्तात सरमा - 


वेद वोछिला अनंत / ४१५ 


पणि संवाद अदे. है दोन्ही संवाद फार प्रसिध्द आहेत. महानाटचाी भूमिका 
ल्यातून मिढण्याघ्ारली आहे. स्वरी पुरुषाचौ प्रणामृति होऊन त्याला विजयी करते 
ती गुप्त हेराचे काम कर्न राष्टराची सेवा करै या प्रकारे स्त्री जौवनाची आगण्ठी 
भव्यता या सुक्तात व्यक्त केली आहे. 


९ मनव वाणी यांचा सेढ 

१०९ थ्या सृक्ताची ऋषि जह ह ब्रह्मजाया ब्रह्मा, वृहस्पतौची पत्नी. तिलाच 
वाणी सावित्री म्हटलेले आहे. यज्ञात जुहू हे पात्राचे नाव आहे सायण भाष्यत 
म्हटल्याप्रमाणे ब्रह्मा यज्ञ करीत, असता. जुहूकशून काही प्रमाद घडला,. म्हणून 
बरहम्याने तिला टाकली, देवांनी केलेल्या स्तूतिते तो शांत श्लालाव त्याने तिचा 
परत स्वीकार केला; याप्रमाणे या दुष्टातातून मन व वाणी यांचा सुमे दाखवला 
आहे. 
१०. राष्टराची प्रभावक शविति : 

१२५ ग्या सुक्ताची वाग्‌ ही अंभृण ऋषींची कन्या आहे. आठ ऋचति है 
सक्त. देवी सुवत म्हणून प्रसिध्द आहे. (परिशिष्ट २) 

राष्ट्रीय भावना जागृत करण्याची प्रेरणा या सुक्तात आहे. राष्टराचे मृख्य 
भ्ररक बठ वाणी जहि, वाणीच्या प्रभावाने राष्टृशक्ति आगृत होते, राष्ट्र संघटित 
होते. राष्टराची मूरतीं वडवली जाते. 
११. जीवनाची आधारशिला ः 

१५१ व्या सुक्ताची ऋषि श्रद्धा कामायनी अहे. पाच ऋचे हे सूक्त 
सरढ, सोपे कंठस्थ करण्याजोगे आहे. (परिशिष्ठ २) “श्र्दया विन्दते वसु 'घ्द्ध- 
नेच सवं काही भिम्ते. 
१२. वेद मातेची शिकवण : 

सूक्त १९१ - संहितेचे हे अंतिम सूक्त आहे. ऋषि सं वनन अंगिरसानी ते 
रचलेरे आहे, (परिशिष्ठ २) सं हितेला वेदमाता म्हणून संबोध्रन करून संवनन 
ऋषींच्याद्रारे विश्वातील मानवांचे संवटन कर्न, परस्पर संवाद साधून, मनाने 
एक होऊन सरवाचि कल्याण साधण्याची शिकरवण देऊन वेदमातेने सवं संहितेचे 
सार सांगून स्वाना शुभाशिर्वाद दिलेले आहेत. 
विद्येचे चार प्रकार : एेतरेय ब्राह्मण 

प्राचीन परिपाठोप्रमाणे वेदाच्या स्वरूपातमंत्र व ॒त्राह्मणांचा समावेश 
होतो. वेदाच्या चार संहिता मंत्र भागात येतात. वेदाच्या मूढ ऋचात “ब्रह्म 
एकवचन आणि बहुवचन मंत्र या.अ्वनि रूढ आदत. या ब्रह्य मंत्राचे विवेचनते 


वेद वोखिखा अनंत / ४१६ 


"ब्राह्मण › म्हटले जाते त्या ब्राह्मण ग्रंथात् तीन प्टकार आढकतात, विधि ब्राह्मण, 
आरण्यक आणि उपनिषद. वेदाच्या प्रत्येक शाषेत मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
आणि उपनिषद दहे चारो प्रकार आढतात. 

साधारणतः अशी मान्यता आहे की विच्याकालात विदार्य मत्र संहितांचे 
शरत्रण करून स्वाध्याय -प्राठ करीत. गृहस्थ कालात यज्ञ याग वर्गरे कमं एरक्रियात 
ब्राह्मण ्रंथातील विधौविधानाचा उपयोग होई वानप्रस्थामधे साधी सरढ साधने 
चालवून घेण्यासाठी आरण्यके मागंदशंनं करीत व जीवनाच्या अंतिम कालाच्या 
खंडात त्याचे निःश्रेयस साधण्यासाठी उपनिषदि ज्ञान आवदयक मानले जाई, 
याप्रमाणे चार आश्रमांच्या'व्यवभ्येत वेदवा या चार प्रकारांनी विनिमय केठेला 
दिसून येतो महाभाष्यकार भगवान पतंजलि विेच्या चार प्रकारचा उपयोग 
पुढीलप्रमाणे दाखवरतात १) स्वाध्यायकाल २ ) प्रवचनकाल ३) आगमकाल 
४) व्यवहारकाल. 

यात स्वाध्याय हा फार महत्वाचा अहे. विद्याया अ्रहणश्षक्ती प्रर करण्या- 
साठी वेदाचते पठण, पाठ्ण व श्रवण हौ मरय साधने आहेत. विद्या पाठ करण्यात 
जष्े अशौ मन्यता होती. “श्रुति ' श्रवणपरंपरेचीच प्रतिष्ठा आदे. श्रवण केल्याने 
वेदा प्रत्यक्ष दशन होते. श्रवण आणि स्वाध्याय पाठ चालू राहित्याने 
स्वाध्यायकाठात क्च विद्येचे संस्कार दृढ होऊन ती जन्माची शिदोरी होन 
राही. पायाभूत वलण देणान्या शिक्षणाचे हेच मूढ स्वस्प आहे, जीवनाना हा 
प्रारंभ आहे. 

स्वाध्याय कालानंतरचा परवचनकाल, तो स्वाध्यायाशीच जोडकलेला आहे. 
“स्त्राध्वाय व प्टवचन यात प्रमाद नाही ' स्वाध्यायात श्रवण भाहे तर प्टवचनात 
मनन अहे श्रवणानंतर मनन करणे तितकेच अगत्याचे आहे याप्रमाणे मंत्र ब्राह्मण 
एकमेका सहित चालणार अ!हेत. संहिता हा स्वाध्यायाचा भाग होतो. त्याच्या 
वरील प्रवचनशपाने निरूपण केले ब्राह्मण ग्रंथ मननाचे साधन होतात. हे प्रवचन 
क्रिवा मनन म्हणा ये तीन प्रकार आहेत. मंत्रा यज्ञधागादि क्रियांसाठी उप~ 
योग व त्यास'ठी आवरक ती सवं माहिती ज्या ब्राह्मण ग्रंथात आहे त्यांना विधी- 
बराह्मण ग्रंथ म्हणतात ब्राह्मणांचाच दुसरा प्रकार आरण्यक. त्यात उपासनेला व 
भावनेला प्राधान्य दिरेले आहे. ब्रह्य णाचा तिसरा प्रकार आहे उपनिषद, त्यात 
आत्मज्ञानाच्या रहस्या विवेचन आहे. श्रवण व मननानंततरच्या ध्यानासाठी 
त्यांचा उपयोग होतो. बृहदारण्यक उपनिषदात हे स्पष्ट सांगितले आहे. 

आहमा वा. अरे द्ष्टभ्यः । श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः । 

“ आतप्यातर दशंन केले पाहिजे ' हू सिष्दांत वाक्य आहे. त्याचे श्रवण, मनन 
अआणिष्ष्ान साधन वाक्याप्रमाणे आहेत. खरे पहाता हे चारही विभाग वेगे 


४१७ / वेद वोिला अनंत 


काढता येण्यासारले नाहीत. स्वाध्याय चालू असताना परवचनही होत असते च. 


आगमकालात समज्‌ लागते व व्यवहार कालात आत्मदशंनाची दवारे खुली होतात. 


वेदामधे हे दोन्ही प्टक।रचे विभाग दिसतात, ऋग्वेद संहिता हा मंत्र प्रय 
आहे. व्याचेच एतरेय ब्राह्मण, एतरेय आरण्यक व एतरेय उपनिषद प्रसिध्द आहे. 
वाजसनीय शात यजुर्वेद संहितेच्या मंतरभागात ईशावास्य उपनिषद आहे म्हणून 
त्यास मंत्रोपनिषद म्हटले आहे शतपथ त्राह्यणाच्या शेवटच्या अध्यायाना 
बृहदारण्यक उपनिषद म्हणतात. 


चार वेदांच्या संहितात सवं मिदयून एकूण वीस हजार मंत्र आहेत. बाकोच्या 
तीन विभागात भाष्य विवेचनाचे एंशी हजार मंत्र अशो गणना करुन एकंदर वेद 
मंत्र एक लाख आहेत असे प्राचीन परिपाठानुसार मानले जति. 


“ एकविकषतिधा बाहवृच्यम्‌ । एकशतमध्व्ु ज्ञाखाः । सहस्तरवर््मा सामवेदः । 
नवधायवंणः । 


प्राचीन परिपाठाप्रमाणे ऋगेदाच्या एकवीस, यजुवेदाच्या एकशे एकः 
सामवेदाच्या हजार व अर्थवेदाच्या नऊ शाखा महेत असे मानतात. परंतु अ।ज 
चारी वेदांच्या अकरा संहिता, सोद्ा ब्राह्मण ग्रय व सात आरण्यक ग्रथ भिठतात. 
उपनिषदा ग्य स्वतंत्र, वेग प्सिष्द ्ठेले आहेत त्यापैकी दहा वारा उप 


निषदे मुख्य मानली जातात. त्यातील ईशावास्य हे मंत्रोपनिषद म्हटले जाते. 
कारण ते, यजुर्वेद संहितेत चाढीसाव्या अध्यायाच्या रुपात आहे. तसेच छांदोग्य 
व॒ शतपथ ब्राह्मणाचा एक भाग, छांदोग्य व बृहदारण्यक उपनिषदे म्हणून रुज्‌. 
केलेकी भदेत. ऋग्बेदाचे दोन ब्राह्मण ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. शाखायन शालेचे 
कौषीतकि व शक्त शाखेव एुतरेष, व्याचवरोबर कौषीतकि आरण्यक व उपनिषद, 
तसेच एेतरेय आरण्यक व उपनिषदही आहे. याप्रमाणे प्रत्येक वेद मंत्रसंहिता, 
बराह्मण, आरण्यक व उपनिषद अशाः चार भागात असलेला आढकतो. आङइवलायन 
गृह्यसूत्राच्या तर्पणात शांखायन व एेतरेयाची नावे आलेली आहेत. 


कौषीतकि ब्राह्मण, ह्यालाच शांखायन पण म्हणतात. कृषीतक ऋषीचा पुत्र 
कौषीतकि हा याचा मुख्य उपदेशक, मंतरद्ष्टा आहे- त्याचे तीस अध्यायं आहेत 
आणि अमिनो, दं, पौणंमास, चातुर्मास्य वगैरे होम व इष्ट्या सुचना व 
मुख्यत्वे सोमयागाच्या विधिविधानाचे प्रयोग व सपक कथा वरे यात आहे" यज्ञ 
हे एक प्रतीक मानक तर विदवातील सवं प्रत्रियाचे दशन यज्ञत होऊ शकते. 
यज्ञाच्या क्रियाकांडाततच केवछ गुरफटून न॒ जाता त्यामागते रहस्य जाणणान्या 


वेद्‌ बोकिखछा अनंत / ४१८ 


याज्िकास ब्रह्मज्ञान होऊन थोरवी प्राप्त होते. अदाप्रकारचे सूचन या ग्र॑थाच्या 
अभ्यासातुन साररूपाने मिकते. 


फेतसेय ब्राह्मण : वरील ब्राह्मण ग्रथातील विषयांचे विशद वर्णन था ग्र॑धात 
आहे. त्याचा दरष्टा महिदास एतरेय याचा उ्लेल ‹ एतत्‌ ह स्म वं तद्‌ विद्वानाह 
महिदास एतरेयः। (एत. आरण्यक १-८-२) भसा केलेला जहे. त्याच्या दीर्षा- 
युष्याला सोमयागाच्या तीन सवनांशी गुफताना छोदोग्य उपनिषद (५, १, ६,७) 
मधे म्हटर आहे.' ते (एतरेय) एकशो सोषा व्षाचे होते. त्यातील चोवीस वेः 
बालपण ~ प्रातःसवन चव्वेचाठीस वषं माध्यंदिन सवन. ते यौवन. शेवटचौ अट्टे 
चा्ीस वषे ही सायंसवनाची ~ वाधंक्याची वषं होत. 

एेतरेथ ब्राह्मणाची सुरुवात याप्रमाणे आहे ~ 

“ अभ्निवं देवानामवमो, विष्णुः परमः । तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः । 

(ए. त्रा, १,२, १) 

सोमथागाला अग्नष्टोम म्हणतात, त्याच्या सुरुवातीस यज मानाला यज्ञाची 
दीक्षा देण्यात येते. त्यासाठी दीक्षणीया इष्टि याग करावा असे सांगितले भह. 
या इष्टिभघे अग्तिव विष्ण्‌ है मुख्य इष्ट देव आहे. त्यांच्यासाठी पुरोडाश, हवि 
अकरा कपालात (पात्रात) तयार करावयाचा असतो. त्याला आग्ना वैष्णव पुरोडाश 
म्हणतात, आता अगि हा पृथ्वीचा देव अहि. म्हणून त्याला देवात अवम-म्हणजे 
आद्य किवा लालचा देव म्हटले आहे. विष्णु हा भादित्य रूपाने आकादाचा देव 
अहे. म्हणुन त्याला परम- म्हणजे शेवटचा किवा वरचा देव म्हटले भद. दुसरे 
वायु वैरे देव आकाश व पृथ्वौ यांच्या मधल्या भागात वसणारे आदेत. ऋ्वेद 
संहितेचा ्रारं्र अग्नसूक्ताने होतो व पहिल्या मंडलाच्या बावीसाव्या सूक्ताती 
शेवटच्या सहा ऋचति विष्णुची स्तुति आहे. या दोन्ीच्या मधल्या सुक्तात वायु, 
इन्द्र, मरुत व विश्वेदेवा वणंन आहे. याप्रमाणे ऋगवेद संहितेचा रम दाखवतांनां 
पण ब्राह्मणाची व्याख्या उपयोगी ठरते. 

एतरेय ब्राह्मणात लहान लहान आख्याने बरीच आहेत. त्यापैकी सौपणं 
आख्यान एक मोठे अहे त्यात सोम स्वर्गातून पृथ्वीवर आणल्याचे सुंदर वर्णन 
आहे. त्यातील उल्लेलाप्रमाणे गायत्री. त्िष्टुप भाणि जगती है तीनच मस्य छंद 
अहत. दुसरे छंद या तीन छंदाचेच भाग महेत. पूर्वी हे तीनही छंद चार चार 
अक्षरंचच होते. जगती व त्रिष्टुप शोभ आणण्याकषाठी स्वर्गात गेले तेव्हा जग- 
तीची तीन व त्रिष्टुपाचे एकं अक्षर तिकडेच रादि. जगती ओकक्षरा आणि 
्रिष्टुप तीन अक्षराचा ्षाला. गायत्रीने स्वर्गातुन सोमही आणला व छंदाची 
चार अक्षरेही परत आणली. म्हणून गायत्रीची आठ अक्षरे श्ञाली. गायत्रीने 


चेद बोचिर{ अनंत / ४१९ 


आपली आउ त्रष्टूपाला दिर. तेव्हा त्रिष्टुप अकरा अक्षरांचा ज्ञाला, व्रिष्टुपाची 
अक्ररा अक्षरे जगतीला मिन्ठारी. त्यामूठे जगती छंद वारा अक्षराचान्नाला 
(एत ३२२) 1 
शुनःशेपाचे आब्यानं या ठिकाणी आहि. तितके विस्तृत इतर कोठेही नाही. 
या कथैचे मूढ ऋग्वेदाच्या पदिल्या मंडलाच्या २४ ते ३० या सात सूवतात आहे. 
शुनःशोपाचे नाव त्यातील तीन ऋचांत आरेले आहे. शुनः शेपो यमहृद्‌ गृभीतः 
(१, २, ४, १२) शुनः शेषो ह्यहद गृभीतः (१, २, ४, १३) शूनरिचच्छेपं निहितं 
सहवृरस्तराद (५,२; ७) 
शुनःशेप जो वरूण पागांनी बांधला होता त्याने वरूणाला आवाहन केले. 
ऋर्वेदाच्या पहिल्या मंडकाच्या ९७ वे नवव्या मंडलाच्या दहा कऋरचाचाः ऋषि 
शुनःशेप, अहि. या चात अग्नि, दद्र, सविता, वरूण, सोम्‌ आदि देवाची स्तुती 
केलेली आहे..या आख्यानात या देवांचा व त्या स्तुतीचा उल्टेख अलेला आदे. 
‹ऋमवेदिक् कीजन्डज्‌ थ्रू दी भेजेस्‌ ' ( ड. हरियप्पा, पूणे ) या ग्रथात या 
आद्यानाबदहृल म्हटले आहे- ' शुनःशेपाला वरूण पाशातून मिढ्धाटेत्या मुक्तीत 
वैदिक तथ्य आहे. एेतरेय ब्राह्यणारिवाय -सरवानुक्रमणी, शां खायन, श्रौतसूत्र, हरि- 
वंश, भागवत वगैरे ग्रंथातही हे आख्यान अलेले आहे. शुनः म्हणजे सुलाचा शेप 
म्हणजे स्तंभ. ‹ पिलर आफ हें पिनेस ' असा अथं डँ. हरियप्पांनी केलेला भाद. 
काही विवेचकानी या आख्यानाच्या माधारे शऋग्वेद काढी नरमेध प्रचलित 
अपल्पाचा तकं केटेला आहे. परंतु एेतरेय ब्राह्मणात -(२-८) नरमेधाचा स्पष्ट 
निषेध केत्याचा उल्टेल महे. कथेचा जो विस्तार आहे त्यावूनही नरमेध 
अपंभवच दालव्रटेला दिसतो. वरुण-पाश हे अल्ंकारिक रूपक असून त्याचे 
अध्यात्मिक रहस्य समजून वेण्यासाठी शुन.शेपाच्या मूढच्या ऋचा वाचाव्या 
लागतील. 
मुख्य देव रुपात अग्नि :- 
अग्तवे सर्वा देवताः (एत. १, १} अम्नेर्वा एतः सर्वारतन्वो यदेताः 
(६-४) अग्नि हा खरे सर्वं देवांचे प्रत्यक्ष रुप आहे, स्वं देव॒ आत, अग्नित्रीच 
वेगवेगढ्ठी अंगे आहेत. 
याप्रमाणे सुरवातीस सांगून पुढे म्हटले आहे, “ अग्नीच्या प्रज्वलनाच्या 
विविध क्रिया आहेत त्यात वेगवेगढधा देवांचा अंतर्भाव होतो जसे अग्नीचे 
१ प्रज्वलनं म्दणजेच वायु आहे. त्याचग्रमाणे विभाजित होऊन प्रज्वलनं म्हणजे 
इद्र व वागु आहि. प्रज्वलितं ज्वालांचे लाली वर होणे हे उध्वषं भाणि निहषं 
म्हणजेच . मैत्रावरूण आहेत. ज्या दोन अरंजीच्या मंथनातुन अग्नि प्रगटतो 


वेद बोदला यनंत /४२० 


ते मंथन म्दूणजे अदिवनीकरुमार व उच्चरवाचे ब-व- ध्वनी करीत पेटणे हे 
इदरस्वरुप आहे. एक अपुनही अनेक ज्वालातून प्रगटणारा अग्नि म्हणजेच ` 
विश्वेदेव अहे, स्पष्ट, सतेज तेवणारा अग्नि हे सारस्वतरूप आहे (तरेय त्रा. 
३-४) याप्रमाणे जग्निच्या अंशरूपे देवाचे वणंन केलेले आहे. 

अग्नि सह सोम : वेदिक यागात सोमयाग हा मुख्य भह, स्मृ तेय 
ब्राह्यणात सोमयागाचेच वणंन आहे. छग्वेदात अग्नि व इद्र यांच्या नंतर सोमाचे 
स्थान गहे. यज्ञाची मृख्य तत्वे दोन: पहिला अग्नि व दुसरा सोम. असे ब्राह्मणात 
म्हटले आहे. त्यात सांगितकञे आहे की अम्ति व सोम हे यज्ञाचे दोन डोठे आहेत. 
चक्षुषी एवाग्नीषोमौ (२-६) ऋग्वेदात (१, ९, ३, ५) म्हटले आह. अग्नि 


„ सोभ तुम्ही दोषे मिरून परिश्रम करता म्हणून तर आकाशात प्रकाशयुवत 


पदार्थं ठेवण्यात आले आहेत. 

सोमाचे वणंन वाचताना एक गोष्ट निरिचतपणे जाणवते की सोमतत्व 
अखिल ब्रह्मांडाला व्पापून राहिलेले आहे. अमरत्व व प्रकाश देण्याचा धमं हे वोन 
दिभ्य गुण त्याच्या ठायी आहित म्हणून सोमाल पण अग्नि प्रमाणेच सर्वाः देवताः 
(२:३) . म्हटले आहे. सौम. अमर आहे व स्वयंप्रकाशित पण आहे ` अमृत 
म्हणण्याचे कारण स्याचा कधी ताश्च होत नाही. रसरूपाने सोम॒ सवं पदार्थाच्या 
स्काणौी वास करीत असतो. अग्निरा सोमाची आहति दि्धी तरी त्यामुदे त्याचा 
नाद होत नाही. तेच त्याचे भमरतेव आटे आहे. 

ओौषधी-वनप्पति असेही सोमाचे वर्णन अनेक स्किाणी आदे. यज्ञासारी 
सोम विकत आणला जातो (१, .१२) त्याला दगडी पाटथावर बाटतात (३,४०) 
सोमपानाचे महत्त्व पण परोपरीने वणन केले आहे (७, ३४) 

अग्नि-होत्राचे रहस्यः 

एते ब्राह्मणात्त (२५, ६, ७) अग्निहोत्रे वणेन करताना प्रजापतीने 
निमणि केलेल्या सवं पदाथि साररूप असे ॐकाराचे बणंन केलेले भाहै. रिवय 
चारी वेदचिः ऋत्विज त्यांकी कामे व अथवं वेदाना ज्ञाता जो ब्रह्मा त्याच्या 
वि्ेष उत्तरदायित्वाचे स्पष्ट दिग्दशंन केलेले आहे 

स ऋचैव हौत्रमकरोत्‌ यजुषा आध्वम्‌ साम्नोद्‌गीथम्‌ । तदेतत्‌ 

त्रय्यं विद्याये शुकं, तेन ब्रह्यत्वमकरोत्‌ (ए. ब्रा. २५, ७, ३, २) 

स्या प्रजापतीने -गबेदाच्या ऋचांचा वंध जोडन होत्याच्या कर्माना शस्त्र- 
शंसनाशी जोडले, यजुवेदाच्या मंत्राना जोढून अध्व्ुच्या कामास यज्ञाच्या मृख्य 
कामाशी जोडले. आणि सामवेदाच्या गीतांना उद्‌गात्याच्या उदगी दानाशी जोडले. 
या तीन विद्या म्हणजेवेदाचौ शंली आहे. ऋचा, यज्‌ आणि साम या तीनही विद्या 
घेऊन प्रजापतिने अथववेदाच्या ब्रह्म मं्ात त्याची क्माशी सांगड घालून ब्रह्ाचे 
तटस्थ साक्षीकमं त्यावरोबरच जोड्न दिले. 944 


वेद बोला अनेत ४२१ 


परिशिष्ट २ 
ऋर्वेदातौल काह सूक्ते 


ऋर्वेदाची दहा मंडले आहेत. प्रव्येक मंडलाचा प्रारंभ अगिनिच्या स्तुतीने 
होतो. त्यानंतर इन्द्राच सूक्ते येतात. पवमान सोमाच्या सूक्तांचे एक स्वतंत्र 
मंडलच (९वे मंडल) आदे. त्यादिवाय प्रत्येक मंडकाच्या सुरुवातीसही सोमाची 
सूक्ते आहेत, त्था दृष्टीने पहता अग्नि, इन्दर आणि सोम हे मख्य देव, यज्ञाच्या 
परक्रियेच्या क्रमाने त्यांचा क्रम लावलेला दिसतो. तो अन्‌सरत्याप सामवेदात 
अग्निचौ सूक्ते आग्नेय, इन्द्राची सूक्ते एन्द्र भणि सोमाची, विहोषतः पावमान 
सोमाचो तीन कांडात संकलित केलेली आदेत त्यानंतर यजुर्वेदात यज्ञक्रमाप्रमाणे 
दशंपूणं मासेष्टि, अग्निहोत्र आणि सोमयागाचे इष्ट देव इन्द्र, अग्नि व पवमान 
सोम अहित. तसेच अथवंवेदात पण अग्नि, इन्द्र व सोम हाच क्रम ठेवलेला महे. 
व्याविषयी शतपय ब्राद्यणात (१, ६, ३, २०-२२) म्हटले आहे. 

“ सर्वं देवांना दिल्या जाणान्या बाहूतींचा आघार अग्नि अहे. सोम सवं 
देवांना दिली जाणारी आहति भदै. इन्द्र हा सवं देवात श्रेष्ठ आह, याप्रमाणे हे 
तीन देव मख्यत्वे एक रूप आटेन. 

स हागििरवाच “ मय्येव वः सर्वेभ्यो जुह्वतु तद्‌ वो ऽहं मयि अभजामि ' 
इति । तस्मादगनौ सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुहवति । तस्मादाहुः- “ अग्निः सर्वाः देवताः ' 
इति । ६ 

त्या अग्निने सांगितले, ' तुम्ही माक््यात होम करा. मी सवं देवाना भाग 
देतो म्हणूत सवं देवांस्ाठी अग्निस आहूति देतात. म्दणून ब्रह्मवादी सांगतात को, 
“अग्नि हा सवं देवरूप महे. ~ 

अथ ह सोम उवाच, “मामेव वः सर्वेभ्यो जुह्वतु तद्‌ वोऽहं मथि 
आभजामि ' इति । तस्मात्‌ सोमं सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुृवति । तस्मादाहुः “ सोमः 
सर्वा देवताः ' इति 

त्यानंतर सोमाने सांगितले, ' तुम्ही सर्व दे गंच्यासाठी मला आहूति या. मी 
सवं देवांना भाग देतो. म्हणून सवं देवांना दैण्याची माहृति सोमास दिली जाति. 
म्हणून ब्रह्मवादी सागतात, ' सोम हे सवं देवाचे स्वरूप आहे. " 

अथ यदिनरेः र्वे देवाः तस्थानाः तस्मादाहुः “ इन्द्रःसर्वा देवता इन्द्रज्येष्ठा 
देवा ' इति । एतद्घ वै देवाः त्रेघकदेवत्या अभवन्‌ । 


वेद्‌ बोलिला अनेत / ४२२ 


त्यानंतर सर्व देव इद्राच्या ठिकाणी वसतात म्हणून ब्रह्मवादी म्हणतात की 
दरहि सवं देवांचे स्वरुप आहे. देवांच्यामषे इन्दर श्रेष्ठ आहे. याप्रमाणे अग्नि, 
सोमव इन्द्रं तीन देव एक देवरूप असून मख्य आहेत. 

वेदाचि संकलन करताना यज्ञ पद्धति समजून घेतल्यास्, वेदांचे विषय 
समजण्यास्र सोपे, सरक होतील. अर्थात यज्ञ पद्धति ही खडी होऊन गेली व मवान्‌ 
संघाना पेक्षा मंत्राची प्रक्रियाच मख्य मानी जाऊ लागली. त्यामृे मंत्राच्या 
अर्थाकिडे दुलंक्ष ज्ञाले, म्हणूनच निसक्तकाराना म्हणावे लागले की ‹ वेदाध्ययन 
कन जर त्याचा अथं कछला नसेल तर त्यांना स्याणु-जड' थडासारखा म्हणावे 
लागेल. ज्याना रव्याचा अथं कछतो त्यांचे कल्याण होति, ज्ञानामूते त्यांची पापे 
घृतली जातात, त्याना परम स्वगं सुखाची प्रप्ती होते. 


निरुक्त कार देवाची व्याख्या करताना म्हणतात, 

अग्निः कस्मात्‌ अग्रणीभंवति अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते अंगं नयति । याला अग्ति 
का म्हटले? कारण तो आपणा सर्वाचा अग्रेसर आहे. त्याला यज्ञात सवेप्रथम 
बोलावले जति. तो ज्याग्यात प्रवेशतो त्याला स्वतःचे रप देतो. 

इद्रः रां दृणाति इन्दवे द्रवति, इषे भूतानि, प्राणान्‌ समेधन्‌, ददं करणात्‌, 
इदं दशनात्‌ ददति वा। 

तो इद्र भहे-जो अन्नवीज-हरा-फोडणारा आहे. जो सोमरस वहायला 
लावतो. जौ सर्वं भूताना चेतना देतो, जो प्राणाना प्रकाशित करतो, जोया 
जगताची रचना करतो, जो विइवाकड़े पहातो व एेशवयं प्राप्त करून घेतो. 

ओषधिः सोमः सुनोतेः यद्‌ एनाम अभिषुष्वंत। 

सोम ही ओौषधि आदह. ती वादून, पिद्कून त्यातून रस काढतात, 

यत्‌ ते सोमं दिवि ज्योतिः है सोम, वुष्ही माकाशातील दिष्य ज्योति 
आहात. 

सोमो नूनमेष तद्‌ देवानाम्‌ अन्नम्‌ । सोम हे देवचि प्रत्न आहे. (मैत्रायणी 
संहिता) 

सोम है अन्न आहे. अग्नि, तसेच इद्र हि अन्नाद आहेत. सोम यागत त्या 
सोमरसाचे पान करून देव अमर होतात. 

विडी ते ब्रह्माडी या दृष्टीने पाहिल्यास शरीरात वाणी हा अग्नि आहे प्राण 
द्र असून रस हा सोम भदे. माधि भौतिक अगति पृथ्वीच्या ठिकाणी, इद्र अंत 
रिक्षात व सोम स्वर्गति असतो. अग्नि हा यज्ञाचा पुरोहित आहे. इर देव अहि. व 
सोम अन्न असून देखील अग्ति व इद्र याच्या सारखाच चेननवंत देव आहे. चार 


४२३ / वेद्‌ बोक्टा अनंत 


वेदातील वीस हजार मंत्रापैको इद्राचे मंत्र चार हजार, अग्नीचे तीन हजार व 
सोमाचे बारा एकसष्ठ मंत्र आहेत. 


अग्नीची कार्ये 

(ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल. प्रथम सूक्त. ऋषि मधुच्छंदावेशवामिव्र देव 
अग्नि. छंदः गायत्री } 

या पहिल्या सूक्ताच्या नऊ ऋचा महेत. यज्ञ कायात त्यांच्या तीन ऋची 
एकेक अशा तीन तुचांची नियुक्ति केली जाते. होमयाग।च्या पहाटे, पक्षीही जागे 
होण्याआधी प्रातरनुवाक शस्त्र गातात त्याचे मुख्य देव अग्नि, अद्ििनीकुमार 
आणि उषा आहेत. सका होर्ईपयंत गाण्याच्या सुक्तांच्या क्रमात ऋग्वेदातील 
बन्याच सूक्तांचा समावेश होतो. पहिल्या मंत्रात अग्निला यज्ञाचा पुरोहित देव 
आणि ऋत्विज होता, तसेच रमणीय धन साधने व रत्ने धारण करणारा म्हणून ` 
संबोधले भहेः त्याचग्रमाणे दुसन्या व तिसन्या मंव्रात पुरोहित रूपाने चौध्या 
मंत्रात देव भागि ऋत्विज रूपान, पाचव्यात होता आणि सहाव्या मंत्रात रल्नधातम्‌ 
रूपाने त्याचे वर्णन कर्न दोवटच्या तृचेत अग्िच्या प्रभावाच वर्णन केलेले आहे. 
याप्रमाणे संगति लावल्यास अर्थं समजून घेणे षोपे व सरव होते. 

“ अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥१॥ 

“जो यज्ञाचा पुरोहित, इष्टदेव, ऋत्विज, होता अणि रत्नधारण करण्यात 
उत्तम अशा त्या अग्नीची आम्ही स्तुति करोत आहो. 

अग्नि हा यज्ञाचा पुरोहित आहे त्याचप्रमाणे तो देवांना यज्ञाप्ताटी बोलावून 
आणतो, म्हणून अनेक ऋषि त्याची स्तुति करतात, 

"अग्निः पूर्वेभिक्रंषिभि रीड नूतनैरुत । स देवान्‌ एह वक्षति ॥ २॥" 

पूर्वीच्या अनेक ऋषीनी, त्याचप्रमाणे नव्या ऋषोनीही त्या प्रसिद्ध अग्नीची 
स्तुति केली आहे. तो अग्नि आमच्या यज्ञात इन्द्रादि देवांना बहन करून आणतो. 
अथात ज्याप्रमाणे अति्ीन। रथात बसवून बोलावून आणावे त्य प्रमाणे अग्नि 
इन्द्रादि देवाना बोलावून आणतो. याभ्रमाणे इद्र वगैरे देवांचे आवाहन करताना 
अग्निला पुडे करतात. 

अग्नि जसा देवांचा पुरोहित आहे तसाच यजमानाचा पोषणकर्ता पण आहे. 

“ अग्निना रयिमदनवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३॥ 

अग्नीची स्तुति करून त्यास यज्ञात दोदावून हवि दिल्यास तो अग्नि यज- 


 मानाला धन साघने देतो. जे दिवसे दिवस त्याचे पोषण करतात, यश वाढवतात 


वेद बोलिला अनैत । ५२४ 


त्यास उत्तम भ्रकारचे वौरपूत्र प्राप्त होतात, ` यज्ञ।चे पुरोहित आवां 

असतात ते यजमानाचे हित साघतात परंतु देवांचे हित स।धण्याचा मविकार 
त्यांना नपतो पण अग्नि पुरोहित होऊन देव आणि यजमान उभयति हित 
साधत्तो. शिवाय तो यज्ञाचा इष्टदेव होऊन टद, सोमं वगैरे देवांच्या बरोबर 
आहृतिही स्वीकारतो 

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विदवतः परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति ॥ ४॥ 

खरोखरोच है मग्निदेव, ज्या यज्ञात तुम्ही सत्ताधीश देव असता, सर्वं 
बाजूस तुमा प्रभाव पडतो. तो यज्ञ॒ देवांना प्रसन्न करण्यासाठी त्याच्याकटे, 
जाऊन पचतो. कारण या प्रकारचा यज्ञहा अध्वर, एक विेष मागं भह, 
ज्यात कोठल्याही प्रकारची हिसा होत नाही व जेये कोरल्याही प्रकारवे भयर 
नसते (शशा त्या यज्ञात) अग्नि पुरोहित आहे. ऋत्विज आहे, देव आहे; विशेष 
करून होता आहे जो देवाना बोलावून यज्ञात स्वतः त्यांच्या बरोवर स्थान पेतो, 

अन्तर्होता कविक्रतुः सत्यः चित्रश्रवस्तम: । देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ ५॥ 

अग्नि, जो देव अहि तो यज्ञात आहुती. षेष्यासाठी ` इतर देवाच्यापरह येऊन 
पोचतो. इतकेच नाहौ तर अग्नि हा होत्ताही अहे. तो इतर देवाना बोलावून 
आणतो. तो कविक्रतु है. म्हणजे त्याचे प्रत्येक कमं व॒ संकल्प कविभ्रमाणेच 
करंतिकारक असतो, तो स्वतः सत्याचा प्रतिष्ठापकं असून त्याचे विशेष यश सर्वत्र 
पसरलेले आहे. 

अग्नि, जौ पुरोहित आहे, देव आहे. तो यजमानाचा फार प्रिय असा स्वजन 
आहे. तो यजमानाच्या कलत्याणासाठी सदा सावधान असतो. 

यद्‌ अंग दाशुषे त्वम्‌ अग्ने भद्रं करिष्यसि । 

तव इत्‌ तत्‌ सत्यमंगिरः ॥ ६ ॥ 

हे अंग प्रियजन अग्नि, अंगार रूपानि यज्ञात प्रगट होणाच्या अंगिरा, तू 
खरोखरीच सत्यावर निष्ठा ठेवणारा आहेस. म्हणून तुम्हाला हवि देणाया यज~ 
मानाचे तुम्ही सूप कल्याण करावे. 

अग्नि केवत यज्ञाच्यः वेढीच प्रगट होतो असे नाही. तो तर सदाच जागृत 
असतो. दिवसचे दिवश्च, सकाठ-संध्याकाक त्याची उषाक्तना करतात. त्याविषयी 
म्हटले आहे, 

उप त्वा दिवेदिवे दोषावस्तर धिया वयम्‌ । नमो भरन्त एमसि ॥ ७॥ 

। हे भग्नि देव, सकाठी, संध्याकाठी दिवसे दिवस भाम्ही तुमच्याकड 

समजपुवंक येतो. तसेच तुमच्या प्राथनेची वचने नमस्कारपूवंक उच्चारतो, अर्थात्‌ 
तुमचे अनुष्ठान करण्यात आमच्या समयाचे साफल्य कड्न घेतो. 


४२५ / वेद बोलिला अनंत 


उया अग्निची उपासना सर्वंजण करतात तो अग्नि सर्वत्र विराजमान आहे. 
यजमानाच्या अगनिशाठेतही तो त्याचप्रमाणे वृदधिगत होतो. 

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवम्‌ । वधंमानं स्वे मे ॥८॥ 

मम्हौ यजमान ज्या अग्नीस प्राप्त कल्न घेतो तो अग्नि अध्वरयज्ञात 
विराजमान होतो. तो ऋत व ऋजुतेचा रक्षक आदे. तो वारंवार प्रदीप्त होतो 
तसेच सर्वाच्या धरातही तो वाढत रहातो. अग्नि हा स्वयंप्रकाली आहे तथापि 
यजमानाकडून त्यास जाहतिची इच्छा असते. त्याचप्रमाणे ज्ञानरूप अग्नि स्वयं - 
भ्रकादित भसला तरी अज्ञान दुर करणाव्या पुक्वार्थाची अवेक्षा तो ज्ञानान्नि ठेवतो. 

अग्निह्‌ प्रियजन आहे. तसेच तो पालक पिता म्हणून उत्तम प्रकारौ 
भेट ही देतो त्याविषवी म्हटले आहे- 

“ स नः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव । घचस्वा नः स्वस्तये ॥ ९॥ 

ज्याप्रमाणे पिता दुरदेशाहून येताना पुत्रासाठी उत्तम भेट वस्तु आणतो 
त्याचभ्रमाणे है अग्निदेव, तुम्ही आमच्यासाठी उत्तमोत्तम भेटी भाणणारे ब्हावि व 
आमच्या स्वस्ति-सुलासाठी तत्पर असावि 


इद्राचे पराक्रम 

( प्रथम मंडल सुत ३२. ऋचा १५ ऋषि हिरण्यस्तुप आंगिरस. 

देव. इन्द्र छंदः व्रिष्टुप.) 

वेदात इनद्राला देवांचा राजा म्हटलेले आदे, ष्याचा पराक्रम वर्णेन करणारी 
हीः जी गाथा अहे तिला इतिहास म्हणता पेण्याप्ारखे आदे. इन्द हा म्यत्वे 
आंतरिक्षाचा देव आहि. वायु, पजंन्य, वौच आणि जल त्याला वश भदित. भद्लात 
जन्मरेला वृत्र आंतरिक्षांतील जल अश्वून वला, सगठीकडे अंव।र पडला. देवही 
आकु व्याकु होऊन गे. अशावेी इन्द्र व षेऊन वृत्रावर आक्रमण करतो. 
त्या दोघाचे तुमुल युद जुपते. वृत्राची माता दन्‌ त्याला वाचवण्यासाढो मधे पडते व 
त्याला आपल्या विशाल काये खारी ्ाकून षते. तरीही इन्दर खालून प्रहार कर्न 
वृत्राचा संहार करतो. 

इद्रे पराक्रम याहूनही विदोष आहेत. तो स्वर्गाचा देव असून सुयं व उषा 
याना प्रकाश देणारा आदे, पृथ्वीवर तो अग्नीला समिद्ध करणारा देव महे, 
त्याच्या सेनेत ४९ मदत. आदेत. जड व चेतन चराचरावर त्याचा प्रभाव भदै. तो 
राजा आदे, तो भगवान आहे. सवंग्यापक अपा ईरवर आदे. तो यज्ञास येतो व 
आहति स्वीकारतो. विशेषतः सोमरस त्याला अत्यंत. प्रिय आदे. व्याम त्याचा 
उत्साह अनेक पटीने वाढतो. येये त्याची निवडक सूक्ते दिली आहेत. 


वेद्‌ बोदििला अनंत / ४२६ 


इद्रस्य नु वीर्याणि प्रवेचं यानि चक्रार प्रथमानि वचर । 

अहन्नहिम्‌ अनु जपस्ततदं प्रवक्षणा अभिनत्‌ पवतानाम्‌ ।१॥ 

वच्नध्रारण करण्ान्या इंद्राने जे विशेष पराक्रम केठे त्या विषयी आम्ही 
सांगत बहो. त्याने अदहिला मारून टक्के. त्यानंतर पाणी (जे अडवले होते) 
मुक्त करून पर्वा पर्वातीक-पवंत् मेषातील जलप्रवाह भेदन टाकले. 

अहन्‌ अहि पवते शिश्ियाणं त्वष्टास्मे वज्रं स्वयं ततक्ष । 

वाश्रा हव पेनवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रम्‌ अव जग्मू रापः ॥२॥ 

पर्वापर्वातील मेष मंडक्ात लपलेत्या अषिला त्याने मारून टाकले, देवांचा 
कारागीर त्वष्टा यने त्याच्यासाठी तीक्ष्ण ब्र निर्माण केले होते. दुपारी 
चरावयाब गेलेल्या गायी गोकषादेतील वासररांचौ आठवण होताच कू रणातून त्यांच्या 
कंडे धाव परेतात त्या प्रमाणे अंतरिक्षातील जल वेगाने सम्‌द्राकडे धाव्‌ लामके, 

वृषायमाणो अवृणीत सोमं तरिकद्रुकेषु मपिवरत्‌ सुतस्य । 

आ सायकं मघवादत्त वचम्‌ अहननेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ।।३॥ 

ज्या प्रमाणे एवादा श्रेष्ठ वृषम्र उत्साह भरित होतो ता इद सोमरसाने 
आनंदित होतो. तीन कदरुक सोमयाग, ज्योति, गौ आणि आयु मध्ये तयार ज्ञालेत्या 
सोमरसाच्या अंशत्रे तो पान करतो. मवम, यज्ञात निमंत्रित केलेलातो 
मघवा इद्र, सायक-सज्ज केलेले वच धेतन प्रथम मेषाचा (महि-वृत्र) नाश 
करतो. ( प्रथम मेघ याचा अर्थं येथे मेष भंडढात प्रवम जन्मलेला आहे ) 

यदिद अहन्‌ प्रथमजामहीनाम्‌ मात्‌ मायिना अमिनः प्रोत मायाः । 

आत्‌ सूयं जनयन्‌ द्याम्‌ उषासं तादीत्ना शत्रं न किला विवित्से ॥ ४॥ 

हे इद्र प्रथम मेषात जन्मलेल्था अहिछा तुम्दी मारून टाकले. त्यामुके 
मायावी अगुरांची माया दुर होऊन त्यांचा नाश क्राला. व तुम्ही अंधःकार दूर 
केला. सूयं व उषःकाली प्रकाशित माकाश्च प्रगट केरेत. अंधार जाऊन प्रकाश 
फाकल्यावर एकह शत्रू वाकी उरला नाही, 

अहन्‌ वृत्रं वृत्रतरं व्यसं दरो वेण महता वधेन । 

स्कन्धासीव कुलिशेना विवृक्णा अहिः शयत उपपृक्‌. पृथिव्याः ॥ ५ ॥ 

आकाशात अंधाराचे आवरण पसरवणाव्या अनेक वृक्ष राक्षसांच्या अग्रणी 
वृत्राचा प्रचंड प्रहार करणान्या वच्राने नश्च केला. वृक्षाच्या फां! तोडाव्या तसे 
त्याचे हात धडापासून तुदटून पडताच तो निराधार होऊन पृथ्वीवर कोसत्रला. 

अयोद्ेव दुमद आहि जुट वे महावीरं तुव्रिाधं ऋजीषम्‌ । 

नातारीद्‌ जस्य समृति बधाना सं रजानाः पिपिष इद्रशतुः ।।६॥ 


४२७ ( वेद्‌ गोलिला अनत 


आपृत्यासारा कोणी यौद्धाच नाही, अल्ला मदाने वृत्र इन्द्राला युदधाचे 
आन्हान देत होता. अनेक शवरंचा नाग करणारा इन्द्र महावीर आहे. तो छऋजिषः 
श्रुचा रसकस ॒शोषून घेणारा आहे. त्याने ज्या शत्रूंचा नाश केला त्याच्या 
पासंगास वृत्र लागला नसता. याप्रमाणे इंद्र ज्याचा शत्रू आहे तो वृत्र गतप्राण 
होऊन नदीत पडली त्यामूे नदीचे जल छिन्न भिन्न होऊन गेले. 

अपाद्‌ अस्तो अपृतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमधि स्तानौ जधान 

वृष्णो वधिः प्रतिमानं बुभूषन्पुरुत्रा वृत्रो अरयद्‌ व्यस्तः ॥ ७ ॥ 

वच्राने ज्याचे हातपाय तुटून गेले आहैत असा वृत्र इ्द्राशी युद्ध करीत 
होता. त्याच्या पवंतासारख्या विशाल स्कंधावर इन्द्राने वलराचे प्रहार केले. 
नपृंसकाने वीराभ्रमाणे पराक्रम करण्यास निवावि तसा हा वृत्र युदधास उभा राहिला 
होता. परंतु सारे शरीर छिन्न भिन्न होऊन तो जमिनीवर कोसदयून पडला होता. 

नदं न भिन्लममूया शयानं मनो वहाणा अति यन्त्यापः । 

यारिचद्‌ वृत्रो महिना पयं तिष्ठत्तासामर्हिः यत्सुतः शीवंमूव ॥ ८ ॥ 

ज्याप्रमाणे पावसाछचात पर अलल्या नदीषे किनारे कोसठतात त्याप्रमाणे 
खाली पटलत्या वृत्राच्या शरी रावरून पाण्याचे लोट वाहू लागले, ते वृद्य माणसाचे 
मन हरण करणारे होते. वृत्र॒ जेव्हा आपल्या पराक्रमाने जगत होता ता मेष' 
त्याच्या पायाखाली दवून होते, जे जलौ त्याच्या पावलाखाो होति ते आता 
स्वतःला पाय नसूनही त्याचे शरीर त्‌डवीत ओलांड्न जात होते. 

नीचावया अभवद्‌ वृत्रपुत्रा इन्द्रो जस्या अव वधर्‌ जभार । 

उत्तरा सुः अधरः पुत्र आसीदानुः शये सह वत्सा न घेनुः ॥ ९॥ 

वत्राची माता दनु हिने वृत्राला स्वतःच्या अंगाखाी क्षाकून घेतले व 
वज्राघात पासून दुर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परेतु इद्राने मातेच्या अंगालाली 
लपलेल्या वृत्रावर खान प्रहार केले. त्यी माता वर होती व पुत्र साली 
होता. कामधेनूने आपल्या वासराला ंगाखारी सुरक्षित घेऊन क्लोपवे त्याप्रमाणे 
वृत्राच्या मातेने त्याला कवटटून वेतले होते. 

अतिष्ठन्तीनामनिवेश्ञनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ 1 

वृत्रस्य निष्यं विचरन्ति आपो दघं तम आशयदिदर शत्रुः ॥ १० ॥ 

जेब्हा पत्र मरण पावला तेन्हा त्याचे शरीर पाण्याखारी लपे होते. ते 
जौघ कोठी न धांबता, नअडखक्ता वाह ` लागले होते. यापूर्वी इद्राच्या 
त्रुनी घोर अंधःकार पसरवलां होता. 


चेद्‌ बोल्लिला अनंत / ४२८ 


दासपत्नी : अहिगोपा अतिष्ठन्‌ निरुद्धा आपः पणिनेव गावः । 

अपां बिलमपि हितं यदासीत्‌ वृत्रं जघन्वान्‌ अप तद्ववार ।११॥ 

ज्याप्रमाणे पणीनी गाईंना गृहेमघे कोले होते त्याचप्रमाणे जल्देवर्ताना 
वृघ्राने रोधले होते, व्यामूे तर तो दास वृत्र त्यांना आपल्या आधीन ठेवत होता. 
तो येथे त्याच रक्षण करीत होता. याप्रमाणे जलदेवतांची वहाती दवारे वुत्राने 
रोधून ठेवक्ली होती. न्या वृत्राला मारून इनद्राने जल्देवींना मुक्त केले. 

अङ्ग्यो वारो भभवस्तदिन्द्र सुकेयत्व। प्रत्यहन्देव एकः । 

अजयो गा अजया: शूर सोममवासृजः सतवे सप्त सिधून्‌ 1 १२॥ 

हे शूरवीर इन्द्र, दिव्य पराक्रमी, एकाकी पडलेत्या वुत्राने तुमच्या वच्रावर 
पहिला प्रहार केला तो माशी उडवण्यासाढठी केठेल्या चामराच्या लागण्याइतका 
क्षुल्लक वाटला. तुम्ही गायी जिकून षेतत्या. तुम्ही एकटथाने सोमही जिकून 
घेतला. सात सात न्यच प्रवाह तुम्ही मूक्त, षढलक वहाते केल. 

नास्म विदयुत्नतन्यतुः सिषेच न यां मिहमकिरद्‌ घ।दुनिच । 

इन्द्रश्च यद्युयुधाते अर्च उतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥ १३॥ 

वुतराने इनदरावर प्रहार करण्यासाठी विचत्‌ शक्ति सोडली. पण ती इनद्रापरयेत 
पोचलीच नाही. व्याचप्रमाणे मेवगर्ज॑ना व मेघर्विचन यांचीही गत क्षाली. इन्र 
आणि भदहि-वृत्र याच्यातील तुमुल युद्धात वृवराने रचली माया कामास भाला 
नाही. र 

अहर्यातारं कमपदय इन्द्र हदि यत्ते जघ्नुषो भीरगच्छत्‌ । 

नव च नवति च स्रवन्तीः श्येनो न भीतो अतरो रजांसि ॥ १४॥ 

हि इन्द्र तुमच्यावर प्रहार करणाव्या वृत्रास मारून टाकल्यावर पण तुमच्या 
मनात आशंका होती की तो मेला की नाही ? पण॒ तुम्ही आजवर तुमच्याशिवाय 
दुसरा योद्धाच कोठे पाहा होता ? भयभीत श्येन दुर दुर उडून जावा तसे 
तुम्ही नध्याण्णव नर्ाच्या पार निघून गेरात, 

इन्द्रो यापो ऽ वसितस्य राजा शमस्य च श्ंगिणो वच्रवाहुः । 

सेदु शजा क्षयति चषंणोनाम्‌ अरान्न नेमिः प्रि ता बभूव ॥ १५॥ 

ज्याच्या हाती वज्र॒ आहे असा हा इन्दर सवं जड-चेतन पदार्थाचा राजा 
जादे. तो शत, शिगे असत्या पाठीव परशुचा पालक आहे सवं प्रजाजनाचा तो 
राजा असून तो त्याच्यातच बास करतो. चक्राच्या धरीला ज्याप्रमाणे सर्वं आस 
जोडले असतात व तै एका नदर भोवती फिरते त्याप्रमाणे चराचर विद्व 
इ्द्राभोवती फिरते, 


४९९। वेद्‌ बोकिला अनेत 


पवमान सोम 


( नववे मंडल. सूक्त ९६ ऋचः २४ षिः दिवोदासाचा पुत्र प्रत्न. 

देव-पवमान सोम. छंदः व्रिष्टुप.) 

सोम ही दिव्य भौषधि आहे. त्या वीची पाने वाटून, घोटून, पिद्रून तो 
रस गाद्यून पात्रात भरावयाचा याप्रचयेक क्रियेबरोवर ती करीत असता मव 
म्हटले जातात. त्यामुे त्यात दिव्य चेतना संचरते. सोमवल्लीचौ पाने घोटून 
त्यांचा रस काढला की तो सुत सोम होतो. व्याला छोकरीच्या गद्रण्यातुन गाठला 
की त्याचा एकेक चमकणारा विदु म्हणजे एकेक इंदु-अं होतो. गाठला जाणारा 
सोमरस बाहू लागतो. पात्रात्त भरला जातो. तो पवमान सोम. तो दिव्य अमृत 
रस इन्द्रा प्रिय आहे. त्याच्या सेवनाने इनद्राचा उत्साह वाढतो व तौ महा- 
पराक्रमी होतो. इतकेच नाही परण पवमान सोम स्वतः इन्द्रासारलाच एक पराक्रमी 
देव असून तो युद्धात शत्रून जिकून विजयी होतो. त्या सोमाचे हे सूक्त  महत्वाचे 
आदे. 

प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गब्य-नेति हपंते अस्य सेना 1 

भद्रान्‌ कृण्वन्‌ इनदर हवान्‌ साखिभ्य आ सामो वस्त्रा रभसानि वत्ते ॥१॥ 

सेनेच्या आघाडीवरचा शूर वीर सोम शबून हरण केलेल्या गायी परत 
आणण्याची इच्छा करीत जहे. तो युद्धात रथाच्याही पढे वावतो ( ते पाहुन ) 
त्याची सेना दर्षभरित होते, इन्द्राला आवाहन करण्यासाठी म्हणण्यात येणारी 
कल्याणकारी सुवते तो सफठ करतो व आपल्यावर प्रेम करणान्या प्रियजनांच्या 
साठी दध दहौ वगैरे उपकरणे ग्रहण करून वेगवान होतो. 

संमस्य हरं हरयो मूजंति अदवहचं रितं नमोभिः । 

आं तिष्ठति रथमिन्द्रस्य संखा विव्दान्‌ एना सुमति याति अच्छं ॥२॥ 

स्वतःच्या वोटानी पाटधावर वाटून सोमरस काढणारे छत्विज हिरव्यागार 
सोमरसाला अभिषूत करतात. वायुवेगाचा घोडा संग्रामात रथाला जौला कौ 
जसा वेगाने घावतौ त्याप्रमाणे शु संस्कारयुक्त होण्यासाठी सोमरस गाकरण्यातुन 
वेगाने उतर कागतो, त्यानंतर पवमान होऊन इन्द्रसखा पवमान सोम चेतनवंत 
्ाज्ञ हौऊन स्तुति करणाव्या ऋत्विजाच्थाकंडे येतो. 

स नो दैवं देवताते पवस्व महे सोम प्सरस इन्द्रपानः 1 

कृण्वन्‌ अपो वर्षयन चयामृतेमामुरोरा नो वरिवस्या पुनानः ॥ ३ 

हे सोमदेध, वुम्दौ पवमान होऊन इचि प्रिय पेय रूप वेता तसेच दैवानी 
विस्तृत केलेल्या यज्ञात इन्द्राच पेय होण्यासाठी पात्रात्‌ स्थिर रहाता. तुम्ही 


वेद बोलिला अनंत / ४३० 


अंतरिक्षात जल निर्माण करता, तसेच दयुलोकात व पृथ्वीवर पाऊस पाडता, तुम्ही 
पवमान होऊन त्विजाना घन साधन देता, 

अजौतये अहतये पवस्व स्वस्तये सवं तातये बृहते 1 

तदुशन्ति विद्व इमे सखायः तदहं विमि पवमान सोम ॥ ४॥ 1 

/ हे पवमान सोम, तुम्ही आमच्या विस्तृत सोमयागात आम्ही शत्रूकडून 

जिकले जाणार नाही अववा आमचा नाश होणार नाही अशा प्रकारे पवमान 
व्हावे. आमचा विस्तृत सोमयाग कल्याणकारी होवो. विद्वातील स्तुति करणारे 
सर्वं मित्रजन तुमच्या रक्षणाची आशा ठेवतात. म्हणून आम्ही त्या पवमान 
सोमाच्या प्राप्तीची इच्छा करीत आहोत. 

सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 

जनिता अग्नेजंनिता सू्ंस्य जनिता इन्द्रस्य जनिता उत विष्णोः ॥ ५॥ 

पवमान होणारा सोम हा मतीचा जन्मदाता जाह. द्यावा पृथिवीचा निर्माता 
आहे. अग्नि व सूयं यांचा निर्माता आहे इन्र व विष्णूचा जनयिता भह. 

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाम्‌ ऋषिविश्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 

श्येनो गृध्राणां स्वधितिवंनानां सोमः पवित्रं अत्येति रेमन्‌ ॥ ६॥ 

देवांनी जेब्हा सृष्टीच्या निर्माण कालो सोमयाग केला तेष्हा सोम ब्रह्मा 
क्षा होते. सोम क्रन्त द्रष्टा आहे. मृग जनात तो महिष आहे, बलवानात राजा 
आणि पक्षाच्यात प्रशस्य श्येन आहे. वनातील वृक्षान छेदणान्या कुद्हाडीसारला 


सोम तीक्ष्ण मानल। जातो. 
प्रावीविपद्‌ वाच उमि न िवुगिरः सोमः पवमानो मनीषाः । 


अन्तः पश्यन्‌ वुजना इमा अवराणि अतिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ।॥ ७॥ 

हा पवमान सोम रुचिकर वाणीका प्रणा देतो. ज्याप्रमाणे प्रवाह [बद 
वहाणास्या न्या जठतरंगाना प्रेरक बसतात त्य्रमाणे सोम वाणीचा प्क भा. 
कामना तृप्त करणारा हा सोम अंतरीचे गुपित जाणणारा आहे. हल्क्या प्रकारच्या 
शव्रूनी घरेरटेल्या गायींची स्थाने जाणणान्या वृषभासारला सोम अंतरात प्रवेश 
करतो. 

स मत्सरः पृत्सु वन्वन्‌ अवातः सहस्ररेता भभि वाजमषं । 

इद््राय इन्दो पवमानो मनीषी अंशोः ऊर्मिम्‌ ईस्य गा इषण्यन्‌ | ८॥ 

उत्साह प्रेरक मसा हा सोम रणांगणात चौफेर युद्ध करतो. वायूप्रमाणेच 
याच्या वेगासही कोणी डव शकत नाही. सहस्वरवारानी बहाणारा सोम शत्रूच्या 


बलास पुरून उरतो. हे इनदर सोम, तुम्ही पवमान होऊन शब्दाना प्रेरणा देता. त्या 
इन्द्रास, सोमाच्या अबु किरणासा प्रेरणा चा. 


४३१ (वेद्‌ बोकिला अनंत 


परि प्रियः कलशे देववात इंद्राय सोमो रण्यो मदाय । 

सहस्त्रधारः शतवाज इंदुर्वाजी न सप्तिः समना जिगाति ॥९॥ 

प्रिय देवाच्यासाटी गतिमान होणारा रमणीय सोम इद्राचा उत्साह 
वाढवण्यासाठी हजार धारातुन शेकडो चमक्ते चंदर होऊन पात्रातून वहात राहो. 
वेगवान घोडा संग्रमाकडे धाव घेतो त्या प्रमाणे योद्धा सोमासह गत्िमान होतो. 

स पूर्व्यो वसुवित्‌ जायमानो मृजानो अप्ु दुदुहानो अद्रौ । 

बभिक्षस्तिपा भुवनस्य राजा विदद्‌ गातुं ब्रह्मणे पूयमानः ॥१०॥ 

पूर्वीच्या ऋषीनी ज्या सोमाला अभिपुत केला आहे, जो वसु-वसविण्यास 
योग्य वस्तूंचा जाणकार असून धनलाभ करून देणारा आहे, जौ रत्री भरून 
ठेवञेल्या वसतीवरीच्या जलाने शुद्ध होतो, जो पाटचावर वाटला.जाति असता, 
दूधासारखा स्तरव्‌ लागतो, मित्रच शव्या दविसेपासून जो रक्षण करतो, भणि 
सवं लोकांचा जो राजा आहं तो सोम ब्रह्मकमसाठी पवित्र होऊन यजमानास 
उत्तम मागं दाखवतो. 

त्वया हि नः पितरः सोम पूरवे कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः। 

वन्वन्‌ अवातः परिधीन्‌ अपोणुं वीरेभिः अदवेः मघवा भवा नः॥११॥ 

ह पवमान सोम, अंगिरा कुलातोल पूर्वीचे ऋषि तुमच्या साह्याने अग्निष्टोमा 
सारखे सोम याग चांगल्या प्रकारे करू शकले. आमचे पुरातन पितर कर्मं करण्यात 
कुशल होते. वीर अद्वांच्यासह तुम्ही आमचे मघवा होऊन रहा. 

। यथा मपवथा मनवे वयोधा अमित्रहा वरिवोविद्‌ हविष्मान्‌ । 

एवा पवस्व द्रविणं दधान इद्रे संतिष्ठ जनय नायुघानि ।॥।१२॥ 

हे पवमान सोम तुम्ही प्रथम मनुराजासाठी अन्नघ्चारक, त्याच्या शत्रुचे 
विनाशक, धनलाभ करून देणारे पवमान गतिशील क्षाला होता, त्याच प्रमाणे 
, आम्हालाही धन साधने देऊन पवमान व्हा, त्याच प्रमाणे आम्ही दिकेली आहति 
स्वीकारन हट्ाच्या साह्याला जा. त्याची भागधे तेजक्वी करा. 

पवस्व सोम मधुमान्‌ ऋतावा अपो वसानो अधि सानो अव्ये । 

अव द्रोणानि घृतवान्ति सीद मदिन्तमौ मत्सर इन्द्रपानः ।।१३॥ 

हे पवमान सोम वुम्ही मघुर रसाने पूं, ऋतवान व सदाचारी महात. 
वसतीवरीच्या पाण्याबरोबर एकधना नावाच्या पात्रात सभर होऊन गाछणौत 
तुम्ही उसढ्रता व तेधूनच पवमान होता, 
त्याचप्रमाणे तुम्दौ उत्साह प्रेरक होऊन इद्ासाठी सिदध केटेत्या जल पानाच्या 
द्रोण कलशात वास करता. 


वेद बोलिला अनंत / ४३२ 


चष्ट दिवः शतधारः पवस्व सहस्रसा वाजयुदेववीतौ 1 

सं सिधृभिः कलदो वावशानः समुस्वियाभिः . प्रतिरन्‌ न आयुः ॥ १४॥ 

हे सोम तुम्ही अंतरिक्षातील जलाचा ज्तधारानी वर्षाव करा. ज्या सोम- 
यागांत यजमान देवाना हवि देतात त्या यजमानाना सहस्व धारानी घन चया. त्या 
यजमानासाठी बन्नाचौ कामना ठेवणान्या देवा, तुम्ही बसतीवरीच्या जलातून 
द्रोणकलशात भरून रहा. गाईचे दूष, तुप दही वगेरेत वास करन आमचे आयुष्य 
चाढवा, 

एष स्य सोमो मतिभिः पूनानौ अत्यो न वाजी तरति इत्‌ आरातीः । 

पयो न दुग्धं अदितेः इषिरम्‌ उस इव गातुः सुयमो न वोढा । १५॥ 

हा प्रसिद्ध सोम मरिच्या आधारे पवमान, शुद्ध आणि गतिशील ्षाला 
आहे. हा गतिमान अख्वाभ्रमाणे संग्रामात शवला पार कर्न जातो. ज्याप्रमाणे अदिती 
कामधेनूते दूब काठल्थाने ती शुद्ध होते त्याप्रमाणे सोम रस काढल्याने शुद्ध होतो, 
कशिवाय विस्तृत मार्गावर सवं प्रकारचा भार वहागारे घोडे वक्ष होऊन रहातात 
तसा सोम ऋत्विजाना वश्च होञन राहातो. , 

स्वायुधः सोतृभिः पूयमानो अभ्यपं गृह्यं चार नाम 

अभि वाजं सप्तिरिव श्रवस्या अभि वायुम्‌ अभि गा देव सोम ॥ १६॥ 

हे पवमान सोभ, ज्याच्याकडे सोमादा पवमान करण्यासाठी वाटण्याची, 
गाढण्याचौ दहा साघने असतात त्या ऋत्विजानी शुद्ध, पवमान केले सोम गृप्त 
रहस्यमय रसने परिषणं होऊन वेगवान अश्व चंदी खाण्यासाठी धाव षेतो 
त्याप्रमाणे तुम्हौ अभिषुत सोम, प्राण चेतना धेडन अ,मच्या पशुं च्या संनिध या. 

शि जज्ञानं हयतं मृजन्ति शुम्भन्ति बनहि मरुतो गणेन । 

कविरगोभिः काव्येना किः सन्‌ सोमः पवित्रमव्येत्ि रेभन्‌ । १७॥ 

नवजात बाल्काप्रमाणे अभिषु क्षाटेल्या या हिरव्या सोमरसाला मर्त 
पवन शुद्ध करतो. शुद्ध रसात वहाणान्या सोमाला सात सात मरत शौभवतात, 
करतद्रष्ट्ा कविश्रमाणे काव्यासारला मधुर शब्द करीत स्तुतिवचना सहित सोम 


पवमान होतो. 
ऋषिमना य ऋषिक्कत्‌ स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवोः कवीनाम्‌ । 


तृतीयं धाम महिषः सिषासन्‌ सोमो विराजमन्‌ राजति ष्टुप्‌ ॥ १८॥ 

ज्याचे मनव ल्प ऋषिसारखे आहे असा हा पवमान सोम स्वर्गातुन वहात 
आहे. ऋत्विज हजार परीनी याची स्तृत्ति करीत आहेत असा हा पवमान सोम 
माहे. तो महान असूच पूजनीय आहे. तीसव्या युलोकाच्या धामातुन नहात अपता 
जी स्ठुति होते त्यमु विशेष प्रसन्न होऊन तो इ्द्राला प्रकाश देतो. 


४३२ / वेद्‌ बोखिला अनंत 


चमूषत्‌ श्येनः शक्रुनो विभृत्वा गोविन्द दरप्स आयुधानि विभ्रत्‌ । 

आपाभूमि सचमानः समुद्रं तुरीयं घाम महिषा विवक्ति ।। १९॥ 

जो सोम बाटण्यासाठी पाटधावर ठेवलेला गाहे, जो उयेन पक्षासारला 
शवतीने विहार करतो, जो यजमानाला गायौ मिढवून देतो, जो रसरूप होऊन 
यज्ञाची आयुध धारण करतो, जो सोम सागराला शोभवत्तो तो महान पूज्य सोम 
सूर्यं लोकापासून चौथ्या धामात, अर्थात्‌ चंद्र लोकात रहातो. 

मर्यो न शु्रः तन्वं मूजाना अत्यो न सृत्वा सनये धनानाम्‌ । 

वृषेव यूथा परि कोशमषेन्‌ कनिक्रदत चम्बोः आ विवेश ॥ २०॥ 

हा सोम शुड दैदिप्यमान होऊन मानवाप्रमागे वसतीवरीच्या ,जलाने स्नान 
करतो, यजमानाला घनसाघने भिलवून देण्यासाठी तो वेगाने घाव घेतो. वृषा 
वल जसा गायींच्या कठढपात हुंबरतो तसा गादरण्यातुन द्रोण कलशात पडताना 
सोम मधुर शब्द करतो व नंतर तो द्रोण, कलश आणि एकधना पात्रात प्रवेश 
करतो. 

पवस्व इन्दो पवमानो महोभिः कनिक्रदत्‌ परि वाराणि बषं । 

क्रीलन चम्वोः आ विश पूयमान इन्द्रं ते रसो मदिरो ममत्त्‌ ॥२१॥ 

ह इंद्र सोम, पूज्य ऋत्विज पवमान शुद्ध करतात तेन्हा तुम्ही गाढणीतुन 
वाह लागता. मधुर शव्द करीत शुद्ध होऊन वहात चमू पात्रात तुम्ही खेत 
खेठत प्रवेश करता. तुमचा तो उत्साहप्रेरक सोमरस इनद्रास प्रसन्न करो, 

प्रास्य धारा बृहतीः भसुग्रन्‌ अक्तो गोभिः कलशान्‌ आ विवेश 

साम कृण्वन्‌ सामन्यो विपदिच क्रन्दन्‌ एति अभित्‌ स्यं जामिम्‌ ॥२२॥ 

सोमरसाच्या मोठाल्या धारा अरभिषुत होऊन शुद्ध होत आहेत. सोम गार्ईचे 
दूध, तुष, दही वैरेत मिसलून द्रोण कलशात भवेश करतो. साम गान करणारा 
कुश उद्गाता मधर सामगानाने देवाना प्रसन्न करतो त्या्रमाणे हा सोमरस 
गाढणीतून कलशात पडताना मधुर शव्द करतो. तो जणु स्वतःच सामगायक 
होऊन सामगान रचतो. प्रियतम भ्रियेला भेटावा तश्चा उत्कटतेने तो कलशात 
प्रवेश करतो. 

अपघ्नन्‌ एषि पवमान शनरन्‌ प्रियां न जारो अभिगीत इन्दुः । 

सीदन्‌ वनेषु शकुनो न पत्वा सोमः पूनानः कलशेषु सत्ता ॥२३॥ 

हे पवमान सोम, ऋत्विज तुमची स्तुति करतात तेव्हा तुम्ही द्रोणकलशात 
इन्दु स्पाने स्रवता, ज्याप्रमाणे प्रियकर आपल्या जाया त्रास देव्या शवूशौ 
सामना करतो त्याप्रमाणेच शत्रंशी कषुजून त्याचा संहार करूनं तुम्ही द्रौण कलश्ात 


वेद्‌ बोटिला अनेत (४२३४ 


वेश करता, ज्याप्रमाणे वनात उडणारे पक्षी वृकषावर निवास करतात, त्याप्रमाणे 
सगछ्ठीकडे'गति कलन, शुद्ध होऊन तुम्ही द्रोण कललात वास करता. 
' आ ते रुकः पवमानस्य घम योषेव यम्ति सुदुघाः सुवाराः 1 

हरिरानीतः पुरवारो अप्तु अचिक्रदत्‌ कलले देवयूनाम्‌ ।। २४ ॥ 

माता ज्याप्रमाणे बानराला दुध पाजते व्यप्रमाणे है सोम तुम्ही पवमान 
होता, तेग्हा यजमानाच्या इच्छा पूणं करणान्या रसधारा दैदीप्यमान होऊन द्रोण 
कलशा पडतात, वाटला गेल्यामरे भभिपृत क्षाठेला हा सोमरस ऋत्विजाना भनेक 
परीनी श्रिय आहे. वसतीवरीच्या जलात मिसढून. देवरूप ॒ध।रण करण्याच्या 
इच्छेने यजमानाच्या द्रोण कलशात तो सोम मधुर लब्द करीत प्रवेशतो. 


पृरष सुक्त 
(छेद दशम मंडल : ९० वे सूक्त ऋचा १६) 

सहस्त्ररीरषा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ । 

स भूमि विश्वतो वृत्वात्यततिष्ठद्‌ दर्शागृलम्‌ ॥ १ ॥ 

सवं प्राण्याचा समष्टिरप ब्रह्मांड देह आह. त्या देहातील विराट पुरुषास्‌ 
जार मस्तके, हनार नेत्र ब हजार चरणं आहित, तो पुरुष सवं भूमीसं व्यापून 
दशदिशांच्याहुन एक एक अंगृली मोठा असा महे. 

पुष एवेदं सनं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 

है वमान जगत जे आहे ते, भूतकालात ते जे होते ते व भविष्यकालात 
ते जसे होणार आहे ते सवं या पृरुषातत सामवे महे. ठो अमृत तत्वाचा स्वामी 
भसुन भन्नाने बृद्धि प्रवणारा महे. 4 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांदच पूरुषः । 

पादो ऽ स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 11 ३ 11 

त्रिकाल व्यापी पूरुष हा त्याचा मर्यादित महिमा भसून तो स्वतः त्याहून 

रच मोठा आहे. या विद्वातील सवं प्राणी त्याच्या एका चरणात सामावलेलं 

अआादेत. त्याचे वाकीचे चरण अविनाशी अमृतं स्याने निजग्रकाशित्त आकाशात रोष 
रूपाने भरून राहिलेले आहेत, 

त्रिपदृष्वं उदैत्‌ रुषः पादो ऽ स्येहा भवत्‌ पूनः 1 

ततो विष्व व्यक्रामत्‌ सादानानशने भि ॥ ४।। 

ज्याचे तीन चरण शेषं आहेत असा तो विराट पुरुष स्वतःच्या प्रकार 
भकाल्लात उंच उंच रहात. त्याचा जो एक चरण ब्रम्हांडात ्रगट होतो त्यात 
सर्व चरारचराला व्यापून ठो एकटा राहिले आहे. 


४३५ / वेद गलिा नेत 


तस्माद्‌ विराछजायत विराजो अधि पुरषः 1 

स जातो अत्यस्च्ित परचाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 

त्या आविपुल्वातून त्रम्हांडरूप समष्टि पुरुष जन्म चेतो. म्हणून त्या 
ब्रम्हांडास विराट म्हणतात. त्या विराट देहाची रचना क्न त्यात निवास॒ कर 
णाच्या चेतन पुरुषाला जादयपुरुष जीवात्मा म्हटले आहे. तो जन्मताच, देव, मनुष्य , 
पशु, पक्षी सवच रपे व्यापून टाकतो. याप्रमाणे व्याने स्वतःच्या निवासापाठी प्रथम 
्रम्हांडाची रचना केली व नंतर चेतनवती जौव सृष्टि निर्माण केली. 

.यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तो अस्यासीदाञ्यं ग्रीष्म इष्मः शरदढविः ॥ & ॥ 

वर द्वकत्या क्रमाप्रमाणे सर्वं शरीरे निमौण केल्यावर वाकीच्या सृष्टीच्या 
सचनेसाठी दुषरी द्रव्ये नसल्यान पर्षाला हविद्रव्ये देऊन सृष्टि रचना सपी 
यज्ञाचा विस्तार देवानी केला. त्याकाढी वसंतछतु धृत, ग्रीष्म इघन व दरद ऋतु 
हवि पाने निर्माण केला. प 

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। - 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयरच ये ॥ ७ ॥ 

सृष्ट सूजनाच्या आधी जन्मलेलया पुरुषाला यज्ञरूप वनवून व्याला गज्ञाचा 
पशु समजुन यज्ञस्यानी असलेल्या यूपाला-वधस्तंभाला बांधून देवानी त्याला 
अभिषेक केला तसेच प्रजापति वगरेनी यजञपुर्षाच्या योगाने यज्ञाची रचना केली. 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवं हृतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । 

पशून्‌ तान्‌ चकते वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥। € ।। 

आदिपुरुष स्वतः यज्ञरुप होऊन सवं आहुति रपी तोच क्ल, त्यातून 
दधिमिधित वृत निमौण क्ले, त्याचप्रमाणे वायु ज्याचा अधिष्ठाता देव आहेते 
पशु निमौणस्नाङे. वनातील वन्य पशु हिसक शाले व वस्तोत र्ाणारे ते पाठीव 


पशु क्षाले. 
तस्माद्‌, यज्ञात्‌ सर्वहृत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 


छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तमादजायत ॥ ९॥। 
सवं आहृति सुप यज्ञपुरुषा पासून ऋचा, साम गान, सर्वचछ्ंदव यजु प्रगट 


तस्मादद्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। 

गावो ह्‌ जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः ॥१०॥। 

सवं आहति रप यजञपुरुषापासून अद्वारे पलु जन्मले. तसेच गायो, 
शेकचा, मेंढा वरे पशु पण निमोण कञाले. 


वेद्‌ बोलिला अनंत ४३६ 


यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्थकल्पयन्‌। 

मखं किमस्य कौ बाह का उ पादा उच्येते ॥११।॥ 

प्रजापततिच्या प्राणरुप देवांनी जेष्हा संकल्पाने विराट पुरुषाची कल्पना 
करून त्याची रचना केली तेव्हा त्याचे किती विभाग केके? त्या पुरुषाचे मुख 
कोणते ? हात, पाय, चरणं वगैरे कसे होते ? 

ब्राह्मणो ऽ स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्धः कृतः । 

उरु तदस्य यद्‌ वश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥ १२ ॥ 

त्या सर्वहुत यज्ञ पुरुषाच्या विराट देहात ब्राह्मण मूख रुपाने, क्षत्रिय त्याचे 
चाह, वैय पाय (मांडधा) व शूद्र (चरण) शूपात सामाववकते आहेत. 

चन्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो मजायत । , 

मखा दिन्द्र दचग्निश्च प्राणाद्‌, वायु रजायत ॥ १३ ॥ 

त्याचश्रमाणे देवही त्याच्यापासूनच निमौण कञाले. मनापासून चमा 
गे्रातुन सूं, मृखातून इद व अग्नि आणि प्राणातुन वानु निमण स्षाला, 

नाभ्या आसीदन्तरिक्नं शीर्ष्णो द्यौः समवतंत । 

पदभ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोकान्‌ अकल्पयन्‌ ॥ १४॥ 

देवानी त्या आदिपुरषाच्या नाभीपासून अंतरिक्ष रचले, भस्तकातुन दिव्य 
स्वगं लोक निर्माण कैला. चरणापासून भूमि व कानातून दिला याप्रमाणे देवानी 
चेगवेगच्छघा लोकांची कल्पना केली 

सप्तास्यासन्‌ परिषयस्त्िः सप्तसमिधः कृताः 

देवा यद्‌ यज्ञं तन्वाना अवध्नन्‌ पुरषं पशुम्‌ ॥ १५ 1 

देवानी ज्या यज्ञाचा संकल्प केला होता त्या यज्ञात इष्टि आहवनीय 
यज्ञाच्या तीन परिधी, उत्तर वेदिच्या तोन व भादित्य रुपाची एक परिधी लागते 
त्यासाठी सात चछंदानी या परिधी तयार केल्या. जसे बारा माहने, पाच क्रतु, 
तीन खोक व एकवीस . आदित्य त्याप्रमाणे यज्ञाला एकवीस समिषा लागतात 
त्यांची रचना की. याप्रमाणे देव॒ यज्ञाचा विस्तार करीत अशता विराट 
पूरुषालाच यज्ञ परु कल्पून यूपावर वांधघीत होते. अथौत त्या विराट पृरषाने 
भात्माहृति देऊन या सवं लोकांची रचना केली. 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवं साध्याः सन्ति देवाः 1 १६॥ 

सवं देवान त्या यज्ञ पुरपाची कल्पना कड्न जीवन यज्ञाचे यजन केले होते, 
विश्वाचौ धारणा ज्या प्रथम रहस्य धर्मावर क्षार त्याची याप्रमाणे स्थापना केली 


४३७/ वेद्‌ धोलिला अनंत 


५ 


होतौ. युगानु युगाचे देव ज्याच्या ठायौ वसत॒ आहेत तेथे परमपुदषःचा महिमा 
गाणारे उपासक, भक्तजन वास करतात. 

ऋगेदाच्या दहाव्या मंडलात ९० व्या सुक्ताचे ऋषि नारायण देवः पुरुष. 
छंदः पहिल्या १५ ऋचा अनुष्टुप व १६ व्या छऋचेचा त्रिष्टूप छंद आहि. ' परुष 
सूवतत ' म्हणून हे सूक्त फार प्रसिद्ध आहे. यजुवेदाच्ा एकतिसाव्या अध्यायात हेच 
ऋषि, देव व मंत्र असलेले सूक्त आहे. मंव्राच्या क्रमात व काही शब्दात थोडासा 
बदल आहे. जसे पहिल्या ऋचेत ‹ विश्वतो वृत्वा ' एेवजौ * सर्वतः स्पूत्वा ' ११व्ा 
तऋषेचत ‹ मुख किमस्य कौ वाहू ' एेवजी “मुखं किमस्यासित्‌ कि बाह " आहे. 
यथै ६ वौ ऋचा आहे ती तेथे १४ वी, ७ वौ आहे ती ९ वी आहे त्यमू मेथे 
८, ९, १० या क्रमाने आक्ेल्याः ऋचा यजु्ेदात ६, ७, ८ या क्रमाने येतात, 

्रहवेदातील चछचा आणि यजुवेदाच्या मंव्ात अर्थं॑ाबण्याची रीत पण 
क्रिया करण्याच्या दृष्टीने जरा वेगढ्ी आहे असे दिसून येते. सोमवेदातही ऋरवेदाच्या 
पाच त्वा सहस्रशीर्षा ° तरि पादध्वं ° पुष ० तावानस्य महिमा ° ततो विराड ° 
या क्रमाने आरण्यक कांडाच्ा सहाव्या अध्यायाच्या चौध्या संडात पेतलेल्या 
दिसतात. तसेच अथवंवेदात पंघरा क्वा १९ व्या कांडाच्या सहाव्या सूक्तात 
“ जगद्‌ बीज पुर ' या शीर्षकालाली वेतरेत्या आहेत. सोढव्या ऋतषेच्या एेवजी 
मूर्ध्नो देवस्य हा मंत्र आहे. यात पाठ भेदही आढकतात, जसे 'तरिपादृष्वं उदेत " 
एेवजी त्रिभीः पद्भिद्यामरोहत्‌ ' हा मंत्र आहे. ' बहिषि प्रौक्षन्‌ ' एेवजी "प्रावृषा 
परौक्षन ' तस्माद्‌ विरा ऽ जायत" एवजी बिराऽग्रे समभवद्‌" हे पाठ लक्षात 
येण्यासारखे आहेत. 

पुरुषसूवताच्या सोढा मंत्र प्रमाणे पूजनाचे सोढा प्रकार, णोडषोपचार पूजन 
व अभिषेक करतात, रोजच्या नित्यपाठातही या सूक्ताचा समावेश होतो 

राष्टृशक्ति सूक्त 

(दहावे मंडल, सूक्त १२५ वे. व्वा ८ ऋषि : वांगाभूणी, देव : मात्मा, 
छेद : त्रष्टूप. दुसरी ऋचा जगती.) 

सायाणाचार्यानी सांगितके आहे, " वाणी नावाची ब्रह्मविदुपि या सूक्तात 
आत्मभावाचौ स्तुति करीत आटे, सवंगत परमत्म्याश्ौ ती स्वतः एकषपता 
अनुभवीत अल्यामृषे सवं जगताच्य। रुपाने, सवच अधिष्ठान मी स्वतः सर्व॑ूप 
आहे अशा भावाने ती स्वतःच स्वतःची स्तुति करीत जहे. 

श्रीमद्‌ भगवद्गीतेमे श्रीकृष्ण स्वतःला सवरत परमात्मा म्हणून स्वतःचा 
परिचय क्न देतो, ' म सर्वाचा प्रभव आह, म्हणजे मी सवरप होतो (१०-८) 


वेद्‌ बोलिला अनत / ४३८ 


" मौ सवे यज्ञांचा भोक्ता व प्रभू आहे (९-२४) असे सांगून भगवान ष्ण 
अर्जुनाला जहृपुरुषाचे दशन करितात, त्याप्रमाणे या वंदिक सुक्तात बहंशक्तीचे 
दर्शन करविके आहे 

अहं खद्रोभिः वसुमिदचरामि । अहमादित्यैरत विदवदेवैः । 

" अहं मित्रावरुणोभा विभमि। अहुमिन्द्राग्नौ अहमदिवनोभा । 

या सुक्ताची ऋषि वाणी विदवरुप राष्टरभावाचा अनुभव करणारी सदरोभिः-भकरा 
सद्राच्या भावान, वमुभिः- आठ वसंच्या भावाने- वावरते आहे. मी वारा 
आदित्य, उत आणि अनेक विश्वगत देवाच्या भावाने मित्र व वरुण या देवाच्या 
भावाने, मी इद्र व अग्नि तसेच उभय अशिवनीकूमार या सर्वाना एक विदवषूप- 
भावाने आत्मभाव जागृत श्षाल्याने मी एका राष्टरास्र वारण करते. 

रषषट्राच्या रक्षणासाटो आपली दिव्य शवित देणान्या देवात मृच्यत्वे अकरा 
रुद्र, आठ वसु, वारा आदिध्य, व विविध विश्वेदेव हेत. त्या सर्वाच्य।त आत्म. 
भावाने राष्टराचे संरक्षण करण्याची भावना जागृत करून मी स्वतः राष्टृरवतीच 
त्या त्या देवाच्या दारे सवव संचार करते. त्याचप्रमाणे दिवसाचा देव मित्र व 
रात्रीचा देव वरुण. मासाच्या दोन पक्षाचे दोन देव इद्रवअग्निव ऋतु ऋतुचे 
देव अदिवनीकमार या सर्वाना मी राषटरभावनेने धारण करते. राषटराचे रक्षण 
सकरा, संध्याका अहोरात्र, गुक्छ-ङष्ण पक्ष व संवत्सरच्या सवं ऋतुंत सरवकाठ 
उहावे म्हणून मी त्या देवतांच्या रूपात कालालाही धारण करते. 

अहं सोममाहनसं विभि । अहं त्वष्टारमृत पूषणं भगम्‌ 1 

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते । सुप्रान्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 

आहनसम्‌ -खलवत््यात कुटून रस खूपाने तयार केठेले सोम, त्याला, 
स्वष्टारम्‌ -देवांचा कारागीर त्वष्टा, ` त्याला, शिवाय पषण -पुषादेवाला. भगम्‌- 
भगदेवाला, हविष्मते-यज्ञयागादि परोपकाराच्या कामात हविद्रव्य साधन सामृग्री 
तयार करण्यास, सुप्ा्ये-ती द्रव्ये उत्तम प्रकारे उपयोगात जाणणान्यास, सुन्वते 
सोमरस तयार करणारास, यजमानाय -यज्ञ कायं करणारासाढी द्रविणंदधामि-फल 
धारण करते. 

राष्टरहितासाठी जो मूर सोमरस तयार केरावयाचा आहे, जो राष्ट्रीय जीवनात्‌ 

अमी रसाचे सिचन करतो, तो जीवनरस मी धारण करते. शिवाय राष्टरातील 
कारागीर, त्वष्टा, पूषा, भग ठे समाजाची सेवा करणारे देव, त्थांनाही मी धारण 
करते. राष्ट सेवेसाठी जे यजमान व सेवक सिद्ध होतात त्याच्यातील काही साधने 
सज्ज करतात, काही ती साधने सेवा करणा्याकडे पोचवतात तर काही रष्टय 


४३९ / वेद भोलिखा अनैत 


जीवनात जीवन रखच्या अमृताचे सिचन करतात. हे सवंच राष्टूहित करणारे 
यजमान आहेत. त्याच्या सत्कायचि उत्तम फल त्यांना मिद्ठावे म्हणून मी राष्ट 
भावने त्या फलचूप द्रव्याला वारण करते. 
अहं राष्ट संगमनी वसूनाम्‌ । चिकितुषौ प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तंमा देवा व्यदधुः पुरुत्रा । भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌ ॥३॥ 
राषटरी-राष्ट्‌ भावाने जागृत ज्ञाकेटी शक्तौची भावना, वसूनाम्‌-विविध 
साधन सामुग्र, संगमनी - गोधा करणारी. चिकितुषि-प्रत्यक्ष पनि रनु होणारी" 
यज्ञियानाम्‌ यज्ञ परोपकार करण्यासाठी तयार क्षाटेल्या सेवकातील, प्रथमा- 
पिल. तात्य प्रकारे प्रसिद्ध. मा-मला, देवा-देवानी. पुरुत्रा-परोपरीने भूरि 
स्थात्राम्‌-पदा्ाति रहाणारी, भूरि - आवेश यन्तीम-चेतना रंषाने अनेकात प्रवेश 
करणारी. व्यदुः-केली आहे. ५ 
मी स्वतःच राष्टराचं संरक्षण करणारी राषटृशक्ति आहे, विविध प्रकारच्या 
योग्य वरस्तु जमविण्याची शक्ति माशच्यात आहे, ही राष्टशक्ति अदृश्य रहात नाही. 
पण तिचे प्रत्यक्ष दशंन एकेका व्यक्तीत होत रहाते. राष्टराच्या यज्ञ-परोपकाराच्या 
भावनेत काया वाचा मनाने सेवा करून, सेवा त्रत धारण करणान्या सवं व्यक्तीना 
जोढणान्यात ही राष्टृशवितत प्रथम आहे. अग्रेसर आदे. या शक्तीष परोक्ष रितीने 
चेतना देणारे देव, इन्द्र, अग्नि, सोम, वसु, ददर, आदित्य, विश्वेदेव, वगैरे राष्ट 
शवतस मत्ता व चेतन देत रहातात. राष्टराच्या स्थूल भौतिक पदाथोत ही शवित 
सत्ता रुपाने तसे सवं प्राण्यात व माणसात ती चेतना रुपाने वसत असते. म्हणून 
सवं देव स्थूल षदा्थीतील सत्ता व जिवंत १दाथातील चेतना राष्टरास व्यापक 
परोपकारी कायोसाठी सक्रीय बनवतात. ( 
मया सा अन्नमत्ति यो विपड्यति । यः प्राणिति य इं शर णोद्युक्तम्‌ 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति । श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥ 
यः जो अन्नमत्ति-अन्न खातो, य: विपरश्यति-जो पहातो. यः प्राणिति-जो' 
प्राण षेतो, यः ई उक्तम श्रुणोति-जो सांगितकेले एकतो, मया-माह्या प्रेरणेने 
“ माम्‌-अमन्तवः ~ राषटरशक्ती च्या भावातील माश्षया चेतनेस जे मानीत नाहीत ते 
उपक्षियन्ति-नाश पावतात. श्रृत-विद्धान शरुधि-जेक श्रद्धि-वम्‌-शरद्धने मिद्वता 
येते ते वदामि-सांगते. 
या विइवभ्रावनेने राष्टरातोल जी जी व्यक्ति शरीर पोषणासाठी मन्न भक्षण 
करते. मनाच्या संतोषाप्ाठी ज्ञानाचे दशन करते, जीवन वारणेसाठी श्वासो - 
इवास घेते, वेदान सांगितलेरे भात्मशांतिसाठी कते. या प्रकारच्या सवं स्थूल, 


वेद बोलला अनत / ४४० 


सुक्ष्म किया प्रक्रियाची प्रेरणा माश्यातुनच जागत असते, राष्टृशक्ितिचे पोषण, 
संतोष व शातीचे कायं करणान्या माली हौ प्रक्रिया अद्रय रुपाने चालकलेटी मसते 
त्यामुदे कित्येक स्थूलं दृष्टीने पहाणारे चितक माक्ली राष्टरव्यापक शक्ति जाण्‌ 
शकत नाहीत आणि या राष्टृशक्तीचा निषेध करीत रहातात. असे उथछर दृष्टीचे 
ज्ञानी लोक स्वतःचा नाश करून घेतात. म्हणून है बहुश्रुत विदधाना तू या लोकांचे 
एक्‌ नको. परेतु मौ तुला जे रहस्य सुकम .रितीने सागते आहे ते नीट देकून षे 
जिच्याबर निरंतर श्वद्धा ठेवावी अशो एक राष्टभावनाच काय तौ अहि. त्या 
राषटरभावनेनूसार मौ रा्टृशक्ति कायं करीत असते. त्यातील शृप्त रहस्ये मौ 
तुला सांगते. 

अहमेव स्वयमिदं वदामि । जुष्टं देवेभिरंत मानुषेभिः । 

यं कामये तं तम्र कृणामि । तं ब्राह्मणं तमूषि ते सूमेधाम्‌ ॥ ५॥ 

अहम्‌ एवं स्वयं- मी स्वतःच वदामि~ सांगते देवेभिः उत मानुषेभिः। 

देव आणि मानर्वाच्याकडून जुष्टम्‌ जतन केले यम्‌ कामये जे भला प्रिय 
आहेत. तम्‌ तम्‌ त्याला त्याला उग्रम-उग्न ब्रह्माणम्‌ ब्रह्म. ऋषिम्‌-ऋषि, सुमेषाम्‌- 
बुद्धिशाली कृणोमि~करते 

विश्व भावनेला पोषक अशा राषटरसंधाछा देवानी सकष्मरीतीने व मानवान 
स्थूल रीतीने जतन कर आहे, म्हणून राष्ट्रा संरक्षण दोन्ही प्रकारे होते भाले 
आहे. मी है रहस्य जाणते म्हणूनच हे गुपित मी स्वतःच तुका सांगते आहे, सरे 
म्हणजे जी रष्टृमावना मराह््या ठिकाणी चेतनशक्ति सपान जागृत क्षाली आह. 
तिच्याच पर रणेच्या जोरावर मी वेगवैगढथा कामना वो्ठगीत लाह, माद्या या 
कामना मी स्वतः पूणं करीत नादी. परंतु या राषटरतील संरक्षण कार्यात उत्वाह 
असणान्याना उग्र-उत्साहयुक्त कड्न ज्या व्यक्ति ब्रह्याप्र माणे रष्टर सजेनाचे काम 
करीत असतील त्यान। मी ब्रह्मा बनवते. ज्या व्यक्ति ऋषीच्याप्रमाणे क्रत करीत 
असतील त्यांना ऋषी व ज्ञानविज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणान्थाना विज्ञानी 
बनवते (व त्याच्या द्वरे त्या कामनांची पूर्ती करवून घेते). 

अहं शदराय धतरा तनोमि । ब्रह्यद्विषे शरवे हन्तगां उ | 

अहं जनाय समदं कृणोमि । अहं चावापृथिवी जा विवेश ।॥ ६॥ 

ख्दाय- दरासाठी, धनुः - धनुष्य अतिनेमि- चढवते. ब्रहमद्वषे-व्यापक 
राष्टरभावनेचा द्वेष करणाव्यां साठी. शरवे -हिसक, हन्तवे -मारण्यास्ाठी. जनाय-यज- 
मानासाठी. राष्टृसेवकराच्यासाठी. समदम्‌ संग्रामः कृणोभि-कस्ते. चावापृयिवी- 
आकाल आणि भूमी, भाविवेश-अंतर्यामीच्या रुपात प्रवेश करते, 


४४१८ वेद्‌ वोलिका अनंत 


जेवा जेन्हा राष्टराच्या व्यापक विदवभावनेल अनुसरून परोपकाराची कामे 
होत असतात तेना त्या राष्टरष्चा नाश करण्यासाठी शत्रू पण उभे रहातात. या 
प्रकारच्या स्वार्थी व विवभावनेचा द्वेष करणाव्या शवंचा संहार करण्यापराठी मी 
स्वतःच द्द्राप्रमाणे कल्याणकायं करणारना प्रेरणा देऊन धनुष्य सज्ज कर्न 
शत्रव संहार करते या प्रमाणे सेवाभावी कायंकर््यां सेवकाना मीच युदधसंगरामास 
पाठवते. खरे म्हणजे माज्ली विद्वभावना सवं व्यापक अंतर्यामी रुपाने आकादा- 
पासून पाताढापर्यत सवं व्यापून राहिलेली आहे. 

अहं सुवे पितरमस्य मू । मम योनिरप्स्वन्तः समूद्रे। 

तत्तो वि तिष्ठे भुवनानु विद्वा । उताम्‌ चां वध्मं णोप स्पृशामि ॥ 

मस्य-या राष्टूच्या. मूरघन-मस्तक, पितरम्‌ -पितारप आकाशाला. सुवे-जन्म 
देते. अष्ठु-जलाच्या. तन्मात्रात समुद्रे अन्तः। कारणरुप समुद्राच्या मात, मम 
योनिः-मा्ञे उत्पत्तौ स्थान. ततः-व्यामूक्. भवना विश्वा-सरवं भूवनात. अनुप्रवेश 
करून. वित्िष्ठे-रहःते. उत अम्‌ चाम-ङिवाय त्या आकाशास. व्म॑णा-कारण 
देहान. उपस्पृशामि -स्पक्शं करते. 

राषटरात व्यापक वि्वभावना जागवण्याचे मुख्य कारण एकच आहे. ते 
म्हणजे या सवं विदवपदार्थाचे मूक उत्पत्ती स्थान एकच महासागर आहे. अर्थात 
देश प्रेशाच्या विभागाप्रमाणे सागराची वेगवेगद्ठी नावे असली तरी त्याचे पाणी 
सगढीकडे सारसेच आहे. त्याप्रमाणे राष्ट वेगवेगी दिसरी तरी त्यांच्या मृढादी 
स्वाभाविक असणारी एेक्यभावना जोपरसत्यास सर्व राष्ट्र एक विश्वरूप होतात, 
या सर्व राष्टरचे शिरछत्र-आध)र, उत्तमांग मस्तकासारखे जे आकाश, त्या आकाश 
'पित्यालाही मी स्वतःच विदवभावनेला अनुसरून निर्माण करीत आहे. एकाच 
मातापित्याची संताने ज्या प्रमाणे भावंडे, मित्र होऊन एकमेकांचे रक्षण करतात 
त्याच विद्वभावनेच्या मू का रणामुे विदवातल सर्वं प्रणी टिकून रहात आहेत 
राष्टराच्या विदवर्प देहाने ही राष्टृशव्ति उंच आकाशाका जाऊन भिडते व सकठ 
विश्वं व्यापून रहात. 

अहमेव वात इव प्रवामि । मारभमाणा भूवनानि विश्वा 1 

परा दिवा पर एना पृथिव्या । एतावती महिना संवभूव ॥८॥ 

विद्वा भुवनानि -सवे लोकाना आरभमाणा-आरंभ करणारी. वात इव- 
वायु प्रमाणे. अहम्‌ एव-मी स्वतः प्रवामि-प्रवृत्त होते. . दिवा पर-भकाशाच्यः 
परलिकडे. एना पृथिव्या-या पृथ्वौच्या वर, महिना-पृथ्वीतुन एतावती -एवढया 
परिणामौ संवभूव-ज्ञाले अहे. 


एक 9 


वेद्‌ षोलिला अनैत | ४४२ 


राष्ट्रा र्टरना विदवभावनेचे अनुदान देणारी मी स्वतः राष्टृशव्ित 
विरवातील सवं पदार्थाच्या विविध प्रवृत्तीचा प्रारंभ करणारी मोच आहे. स्वयं्रेरित 
वायु ज्याभ्रमाणे विहार करतो त्या प्रमाणे मी स्वतः स्वयंसंचाक्ित प्रवृत्ति होऊन 
सगछछठीकडे पोचते. य्रमाणे माद्या स्वयंभू सहन प्रेरणा शक्तीचा मूल स्त्रोत हाच 
परमकारण कप व्यापक परमात्मा आहे. जो स्वतः आकाश व पृथ्वी याच्यापर्‌ 
आहे. मी राष्टृशक्ति विर्व भावनेच्या प्रेरणेचा प्रसार करतेतो त्या मूढ कारणा- 
च्याच चेतनेचा व प्ररणेचा महिमा आदे. अर्थात राष्ट शक्तीच्या रुपाने मी प्रत्यक्ष 
कायं करते परंतु त्याचे मूढ कारण राष्ट्रा राषटरात मित्र भावना जागवणारे ते परम 
तत्वच आहे, त्याच्या छत्र छायेखाली सकल विदव एका घरटचात रहाणान्या पक्षा 
प्रमाणे सुरक्षित रहात. 

श्रद्धा सुक्त 

(दहावे मंडल. सूक्त १५१. ऋचा ५ ऋषि श्रद्धा. देव श्नद्धा छंद अनुष्टुप) 

भगवद्‌ गीतेत (१७-३) म्हटत्या प्रमाणे श्रद्धा हीच मानवाचौ खरी संपत्ति 
आणि मू संभूति आहे. जलौ ज्याची श्रद्धा तशी त्याची सिद्धी, श्रद्धा धरत्‌-सत्य 
व धा-धारण कर. अशी दोन पदे आहेत. अर्थात मूढ सत्याला अनुसरन जे जीवन 
जगत्तात ते श्रद्धा-पुरुष सफलता प्राप्त करून घेतात. या सूक्ताच्या ऋषि श्रद्धा 
कामायनी, जीवनाच्या भावना रुपाने आपल्या अंतरात श्वद्धेची ज्योत जागवून 
आपल्या जीवनाला सिद्धीचे दान देतात 
ती श्रद्धयाग्निः समिष्यते श्रद्धया हूयते हविः । 

श्षद्धां भगस्य मूर्ध॑नि वचना वेदयामसि ॥१॥ 

श्रद्धया: जीवनातील अभिलाषेचा एक प्रकार, तिच्या आघारे अग्नि समिध्यते- 
अग्नि प्रज्वलित होतो. हविः हृयते - हत द्रव्य देवाना दिले जाते. भगस्य-भाग्याचा 


-मूधं नि-मस्तकातील वचसा-शद्ानी वेदयामसि-आम्ही जाहीर करतो. 


खरोलरीच या श्रद्धेमुठे, विश्वासाम जड, वाक्या काटक्यात अग्नि 
प्रगटतो व प्रतिदिन प्रज्वलित होवो. बाकी जडाचा व चेतनाचा एरवी संबंधच 
कराय ? श्रद्धा जागते तेव्हाच यजमान देवाच्यासाठी हवि देतो. बाकी अग्नित टाकले 
तर ते जदधन त्याचा नाद होई असा अविरवास मनात असल्यास काय होर ? 
खरोखरीच आपल्या सर्वाच्या भाग्याच्या दिरीही श्रद्धाच आदे. स्तुतिवचनात 
आपल्याला तिचे दर्दन होते व आपण ते इतरे प्रगट करतो. (जाहीर करतो) 

प्रियं शरद्धे ददतः प्रिय श्रद्धे दिदासतः । 

प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृषि ॥ २॥ 


४४३ वेद । बोकिटा अनत 


श्दधे-श्रदेच्या देवतेस संबोधन ददतः - हविचे दान करणात्या यजमानाचे 
प्रियम्‌-प्रिय (इच्छा-ग्रेय-कल्याण) दिदघतः-दान देण्याची इच्छा असणा्या 
यजमागाचे भोजेषु-कम प्रमाणे फढ भोगणाव्यांच्यात यज्वसु -यज्ञदि परोपकाराची 
कामे करणान्या यजमानात इदं मे -माज्ञे उदितम्‌ सांगितलेले कृषि- करा. 

ह श्रद्धाख्प देवी, जी श्रद्धा्ौल माणसे परोपकाराची कामे करण्यासाठी 
धन साधनाचे दान देतात, त्यांची प्रिय कामे तुम्ही करावी. जी माणसे केल्या 
कमौची फठे चांगल्या प्रकारे भोगतात व जे चांगल्या कारमाच्या द्रा दान देण्याची 
इच्छा करतात त्यांचे तुम्ही प्रिय करा. यज्ञयागादि चागली कामे करणाराचे तुम्ही 
भे करा. हे देवी तुमच्या विषयीचे माजन श्रद्धायुक्त वचन तुम्हाला श्रिय वाटो. 

यथा देवा असुरेषु श्रद्धामूत्रेषु चक्रिरे । 

एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ॥ ३ ॥ 

यथा-अ्यप्रमाणे देवा इन्द्र वरे देव उगरषु असुरेषु-उग्र स्वभावच्या असुरात. 
शरद्धा चक्रिरे-धद्धा ठेवतात. एवम्‌ अस्माकम्‌ -त्याप्रमाणे आमचे, 

ज्याप्रमाणे इन्द्रादि देव उग्र स्वभावाच्या असुरांच्या विषयी स्वतःच्या मनात 
दृढ श्रद्धा ठेवतात कौ या करूर असुरान रणसग्रामात आम्ही निरिचत मार ' त्याच 
भरमाणे कमौप्रमाणे फक भोगणारे व परोपकारी कामे करणारे सफ़ल होतात या 
प्रकारच्या आमच्या श्रद्धायुक्त व्चनाना तुम प्रिय माना (ती खरी करा.) 

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 

श्रद्धां हृदयाकूत्यः श्रद्धया विन्दते वसु ॥ ४॥ 

देवाः-देकं यजमानाः-परोपकारी कामे करणारी माणसे. वायु गोपा-वायुला 
रक्षक बनवृून स्वतःचे रक्षण करून वेणारे. श्रद्धाम्‌ उपासते श्रदधेला देवौ मानून 
उपासना करणारे. हृदय्या-आकूत्या-हूदयाच्या संकल्प रुप भावनेने, विन्दते मिव. 
तात वमु-धन, 

दिव्य परोपकारी कामे करणारे देव ज्याप्रमाणे श्रद्धेचो उपासना करतात, 
त्या देवाचे रक्षण अंतयोमी वायु मातरिश्वा करतो. स्या अंतयोमी वायुचे रक्षण 
जे भिठवतात्त व यज्ञादि परोपकाराचरी कामे करतात ते मानव श्वदधा देवीच्ती 
स्तुति प्रार्थना करतात. दयादयु माणसे हदयातील भावनांच्या सहकार्यान श्रदेवे 
जतन करतत वत्या श्रद्धेच्या वद्धावर माणसे घन, साघन वगैरे लाभ प्राप्त 
कर्न घेतात. 

श्रद्धां प्रातहवामहै श्रद्धा मध्यंदिनं परि । 

शरदां सूर्यस्य निम्रुचि श्वदधे श्रद्धापयेह नः ॥ ५ ॥ 


वेद्‌ बोचिला अनंत / ४४४ 


भरातः-पहाटे हवामहे बोलावतो. मध्यंदिनं परि-दुपारच्या वेढी सूयेस्य 
निम्नूचि-सुयं माबहरण्याच्या बेटी श्रदधापय इह न: आम्हाला या कर्मावर श्रष्दां 
ठेवणारे करा. 
` ज्याप्रमाणे सोमयागी सका संध्याकाठ सोमाचे सवन करतात, ज्याप्रमाणे 
अग्निहोत्री सकाठी, दुपारी व संध्याकाठी त्रिकाल संध्या करतात, त्याचप्रमाणे 
परोपकारी कामे कडू इच्छिणारी आम्ही शरष्दारीर माणसे पण आमच्या हृदयौची 
आवना पोषणाय श्रष्देला सकाढी आवाहन करतो. दुपारी आवाहन करतो 
आणि त्याच श्रष्देस सूर्यं मावछण्वाच्या वेढीही आवाहन करतो. हे ध्ष्दा देवौ, 
आमची सवं काये विदवासपूर्वंक करीत रहाण्यासादी आमच्या हृदयात दढ श्रष्दा 


असो. 


अधमण सुक्त 
(दहावे मंडल : सूक्त १९०, ऋचा ३, ऋषिः अघमषंण मधृच्छंदाचा 
पत्र. देवः भाववृत्त, छंदः अनृष्टप) 
भगवदगीतेत (१८,५) सांगितले आहे, “ यज्ञ, दान व॒ तपर ही तीन कम 
त्यज्‌ नयेत, कारण ती कर्मे मानवास शुध करून परोपकारास जोडतात. या 
सक्तात उत्तम तप करून प्रजापतीने सत्वगृण निर्माण केले व त्याच्या द्वार 
संवत्सर काल, स्य, चंद, आकाश तसेच पृथ्वी व अंतरिक्ष असे वरंरोवय निर्माण 
केले-त्यचि वर्णन केले आहे. ` या ऋचातून सृष्टि सजंनाच्या प्रारंभ काठाचे 
वास्तविक दशन होते. आत्मज्ञानी या दर्शतनाने शत, सदाचार व सत्वगुण ब्रात 
करून घेऊन जोवनात ते प्रगट करतात. त्यामूके पाप-अघ मषंण-दूर होते ह 
सूक्त संध्येच्या नित्यपाठात आहे. 
ऋतं च सत्यं चाभीदधात्‌ तपसो ऽ ध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समृद्वा अणवः ॥ १॥ 


अभिदवात्‌-अभितप्त चारी प्रकारच्या तपाच्या आचरणानि तप्त तपस्य 
सृष्टीच्या कारणाच निरीक्षण करण्याच्या धीराने ऋतम -सदाचार व सत्यं -सत्य 
च सदाचार दोन्ही मध्यजायत-प्रगट क्ञाले आहेत. ततः-म्हणून रात्रौ भजायत- 
रान्नी सारला अव्यक्त काल निर्माण ज्ञाला. अणवः समृद्रः-तरंग जल असलेला 


सागर. 
ब्रह्म परमात्मा, जो स्वयं प्रकाशमान आहे व्याने प्रजापति सूपाने सुल्वातौस 


निरीक्षण केले व ' मला सृष्टीचे सरन करावयाचे आहे ' या भावनेने त्याने उग्र 


४४५ / वेद्‌ बोला मनेत 


तप केले. त्माच्या प्रतापाने ऋत-सदाचार व सत्यया दोन्ही गु्णांची निमितौ 
क्षाली. त्यामुेच रत्रीसारखा अव्यक्त काढ व तरल समुद्रासारख्या जगताचे 
कारणरूप असे अव्यक्त्प प्रगट क्षा आहे 

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 

अहोरात्राणि विदधत्‌ विश्वस्य मिषतो वशी ॥ २ ।। 

अ्णेवात्‌ समुद्रात -अव्यक्त कारण स्वरुपाने. संवत्सरः व्यक्त वषं, अजायत- 
क्षाले आहे. अहोरात्राणि-दिवस आणि रात्र. विदधत्‌-उनविरे. मिषतः-क्षणाने 
चिदवस्य-विदवाचा. वशी-वश करणारा स्वामी. 

परब्रह्म परमात्मा जो स्वयंप्रकाश आहे तो विदवाततील सवं पदार्थाचा व 
पढ, कला, घटका, वार, पक्ष, मास, वषं वगैरे कालाचा स्वामी भटे. याप्रमाणे 
प्रजापतीने अव्यक्त समृद्रासारख्या कारणातुन व्यक्त वषं-काल प्रगट केला आहे 
तसे रात्र-दिवस याप्रमाणे गणना करून वष्र रचना केटी आहे. 

सूर्याचंद्र मसौ धाता यथ।पूवं मकल्पयत्‌ । 

दिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः॥ ३॥ 

घाता-जादि प्रजापतीने. यथापूर्वम्‌ - पूवीं सृष्टी होती त्याप्रमाणे, सूरयाचिर 
मसौ -सूयं चंदर वगेरे दिव्य पदार्थापासून आरंभ करन. अकल्पयत्‌-संकत्प क्न 
निर्माण केले. अथ जाणि स्वःदिवम्‌-सुख देणान्या भआकाज्ञाला. 

परब्रह्म परमात्मा स्वयंप्रकाश्लौ आहे. त्यानेच आदि -प्रजापती रपाने या 
मुगातील सृष्टी सृजन केले. ज्यात सूर्यं व चंदर दोन्ही प्रारंभीचे पदाथं गसन 
ञआाचिनाश्ी आहेत. त्याच प्रमाणे धात्याने पृथ्वी, अंतरिक्ष, व सुखदायक असे आकाश 
निमीण केके अहे. 

संज्ञान : राष्टर्‌-हित दशंविणारे सूक्त 

(दहावे मंडल सूक्त १९१. ऋचा ४. ऋषी : संवनन. देव संज्ञान. छंद 
अनुष्टुप) 

ऋ्वेद संहितेचे हे शेवटचे सूक्त आहे. पहिल्या सूक्तात अग्निचौ स्तुती 
कल) होती. तो अग्नि स्वतः एका राष्टराला वक्षवण्यास् समर्थं, उत्तम रतन आहे. 
क्षिवाय नीतिमंजरीमध्ये वंधु- मित्रराज्य, मेधा-विवेक वित्त, यश, ब्रह्म-विशाल 
मन, वेद, खाणीतील रत्न, भग-भाग्य आणि ऋत-सत्य ही राष्टराच्या धारणे, रत्ने 
आहेत असे म्हटले महेत. दाष्टराला या नवरत्नची परास्ति अग्नि सारख्या प्रतापी क 
तेजस्वी राष्ट पुल्षाद्रारा होते. म्हणून पहिल्या ऋचेत त्या राष्टरपुरषाची, मग्तिची 


वेद बोलिला अनत / ४४६ 


स्तुति करून रष्टरातीट स्वाना खेीभेकठने, एकने रहाण्याच। उपदेश केला आहे. 
आणि शेवटच्या ऋषेत साक्षात वेदमतेने प्रजाजनांना शुभाशिकाद दिलेले आहेत. 

या संज्ञान सुक्तात राष्टराचे उत्तम संविधान दालवकेे आहे. या संविधा- 
नाच्या पालनाने राषटराचे सवं श्रकारे उत्तम हित साधवा येण्यासारसे भाहै. 

संषमिद्‌ युवसे वृषन्नग्ने निदवान्ययं आ । 

इद्स्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर ॥१॥ 

वृषन्‌-कामना पूणं करणारा अग्ने-अग्रणी अय -शवेष्ठ. संसम्‌ हत्‌-सवं 
चाजूनी. विस्वानी-सवं प्राण्याना यूवसे-एकत्र करतात. इछठस्पदे-वाणौच्या स्थानी 
शोभणारा समभिध्यसे-वाढता सः ते नः आमचे वसुनि-वसवण्यास् योग्य आ भर 
आणाः 

नित्य निरंतर प्रज्वक्ित ज्ञाठेला अग्नि ज्या प्रमाणे यजमानाची सरवे कामना 
पूणं करतो त्याच प्रमाणे प्रजाजनांकड्न आदर सत्कार पावका राषटराचा अग्रणी 
नेता सवं प्रकरे श्रेष्ठ असून प्रजाजनांच्या सर्वं कामना तो पणं । करतो. त्याशिवाष 
तो प्रजाजनांची योग्य स्थानी नियूनितत करतो. त्या राष्टरपुरुषाची प्राथंना करताना 
सुरुवातीच्या ऋहषेत म्हटले आदे, हे वृषन्‌, अग्नि, हे प्रशंसक, वाणीस्थानी 
शोभणास्या राष्ट्र पुरुषा, तुम्ही सवंशरेष्ठ आहात. तुग्ही नित्य निरंतर विकसित 
रहा. आम्ही तुमची स्तुति करीत आहो. तुम्ही आमच्यासाठी नवरले घेऊन या. 

संगच्छघ्वम्‌ सं वदध्वम्‌ सरं वो मनांसि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथापूव संजानाना उपासते ॥२॥ 

संगच्छघ्वम्‌-तुम्दी सवं एकत्र या संवदघ्वम्‌ एक वाणी उच्वारा. व 
मनासि संजानाताम्‌-तुमच्ी मने एकाच प्रकारचा बोध भिक्रवोत. यथा पूवे-ज्या 
प्रमाणे पूर्वीच्या कठी भागम्‌-जापञपला भाग. संजानाना बोध प्राप्त क्न 
चेणारा उपासते-जतन करतात , उपासना करतात: 

स्तुति प्रायंनन प्रसन्न क्षाेल्या राष्ट्र पुरुषान, एकमेकांशी सस्य व संगनमत 
करून राष्ट संघटन करण्यासाठी आपत्याकंडे आलेल्या प्रजाजनांना आदश 
संत्रिघानाची ङपरेषा आलून देताना सांगितले 

हे र्टराच्या दितवितक प्रजाज्नानो तुम्ही सवं मिदून, संघ रचून 

परस्पराची कायं करीत रहा. तुम्ही सर्बाती सभा-समिती रचून एकमताने 
प्रत्ता्वाचा उच्चार करावा. त्याच प्रमाणे परस्पराच्या मनोभावात एक्य 
आणून मनातील -लिवसंकत्पांचा निणंय च्यावा. या संदर्भात मी तुम्हाला 


४४७ / वेद्‌ बोला अनंत 


पूर्वीच्या काढ देवंन रचलेल्या संविधानाची आठवण कर्न देतो. त्यानीही याच 
्रमाणे (एेक्याच्या मागीने ) उत्तम ज्ञान संज्ञान भिवन दिव्य राष्टराचे संगोपन 
केले होत. 

समानो मंत्रः सभितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ ॥ 

समानं मंत्रमभि मंतरये वः समानेन बो हविषा जुहोमि ॥। २॥ 

समानः मं्-- सारली मंत्रणा-विचारणा. समानी समितिः- सारौ विषय 
विचारिणी समानं मनः-संघटनेसाठी सारव्या-एका विचराची मने. एषाम्‌-या 
जनांच्या चित्तम्‌-बृद्धिचौ चेतना. अभिमंवये-मी मंव्रणेला संमत मानतो. बः 
तुमच्या. समानेन हविषा-सारल्या हत दरवयानी जुहोमि -हौम करतौ. 

जेना राष्टराचे.प्रजानन परस्पर भेटून, एकत्र जमून विचार विनिमय करतात, 
मंत्रणा कत्यानंतर सवं संमतीने `विषय वि्वारिणी समितीचौ रचना करतात, त्या 
समितीत सोबधान चित्ताने सारखे मनन. करून वृद्धिपूरवंक राष्टराच्या हिताच्या 
गोष्टीचा विचार, करतात तेन्हा व्याच ` अग्रणीः राष्टरपुरुष प्रजाजनांशी एकमत 
होऊन राष्टरहिताची विचारणा करून, त्या प्रजाजनाच्या कनं समान धन 
साध्नाचा, हविं दरव्याचा स्वीकार कन रषष्टृहिताची, परोपकाराची कामे करतो. 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।। ४ ॥ 

वः-तुमची. आकूतिः-भावना. अभिप्रायः हृदयानि हदये, अतःकरणे. सुसद 
असति-उत्तम दिता सहित -“ साहित्य ^ असोत. 

राषटराचे संविधान रचून विदा उत्तम कारये करणान्या, राषटृषुख्षाला व 
व्या राषटराच्या प्रजाजनांना ऋषेद संहितेच्या या अंतिम ऋचे सहित-हितावरोवर 
‹ ाहित्या ' ची भावना उवून संहितेच्या रूपाने वेदमातेने शुभारिवाद देताना 
म्हटले आदे, < 

हे राष्ट पुरुष, आणि प्रजाजनानो, तुम्हा सर्वावे अभिप्राय व तुमचे संकल्प 
सारख्या प्रकारे, सर्वाचे हित करणारे असोत. तसेच तुम्हा सर्वांची हृदये परस्परा- 
विषयीची सख्य भावनेचे जतन करोत. तुम्ही सवं प्रजाजन अन्य रटरच्या प्रजाज- 
नाच्यासह्‌, एकत्र बसून हितकारी ~+साहित्य ' गोष्टी कराव्या त्या योगाने त्याच्याशी 
पंण तुमची मने जोडली जावोत. एकरप होवोत. 
न श्रमाचे स्तोद्र. श्रम हीच श्रौ ! एेतरेय ब्राह्मण 

राजकुमार रोदिताला अरप्वाच्या मागोावर देवराज्‌ इद्र वृद ब्राह्मणाच्या 

वेषाने भेट तेब्हा त्यांनी राजक्रुमायला श्रमाचा मदमा वणन करताना सांगितले, 


ज ~ 


वेद बोकिखा अनंत । ४४८ 


“ नाना श्रान्ताय श्रीरस्ति ' इति रोहितः शुश्रूम। 

पापो नृषद्‌ -वरा जन इन्द्र इत्‌ चरतः सला, चरैवेति. ।। १॥ 

खरोखरीच कोणत्याही प्रकारे श्रम न करणाराला श्री कधी लाभत नाही. दै 
रोहिता, जो श्वम करतो त्यालाच श्री भिठते, असे आम्ही एेकले आहे. इतर सव 
प्रकारे माणूल कितीही शरेष्ठ असला तरी तो जर श्रम करीत नसे तर तो माणसात 
निद्य नृषद्‌-म्हणजे तुच्छ पामर, पापरुप आदि. प्रेष्ठ परमेश्वर जो इन्द्र पोटी 
नेहमी हिडत्या फिरत्या, क।म. करत्या माणसाशीच सख्य करतो, बसून राहणाग्या 
आन्शाशी नाही. म्हणून सांगतो तु हिडत रहा. चालत रहा. 

पुष्पिण्यौ चरतो जङ्घे भूष्णुरात्मा फलग्रहिः । 

शेते अस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हतः, चरेवेति ।। २॥ 

वृक्ष जसा मोठा होऊन फकाफुलानी शोभतो तसा हिडता फिरता माणूस, 
त्याचे पाय हृष्टपुष्ट होतात. त्याचा मध्य-देह-आत्मा विकसित होतो. त्याला 
आरोग्यरुपी फल प्राप्त होते. श्रम करणा्या माणसाची सवं पापे मार्गावर चार्ता 
चालता श्रमाम्‌े ना पावतात व गढ्रून पडतात. म्हणून हि कुमार तू चालत रहा. 

आस्ते भग आसीनस्य ऊध्वं स्तिष्ठति तिष्ठतः । 

शते निपद्यमानस्य चरेति चरतो भगः चरेवेति ॥ ३ ॥ 

जो भासीन असतो, बसून रहातो त्याचे भग-भाग्यही बसून राते, जौ 
आ्रस टाकून उद्चोगासाढठी उद्युक्त होतो, त्याचे भागयही त्याच्यावरोवर उदन 
उभे रहाते. कामकाज केल्याशिवाय जो गादीवर लोढल राहतो, त्याचे भाग्यही 
ज्ञोपून जाते ब जो देशोदेशी यात्रा करीत हिडतो, फिरतो त्याचे भाग्यही दिवसै- 
दिवस वुद्धिगत होते. म्हणून तु चारत रहा. फिरत रहा. 

कलिः शयाना भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 

उत्तिष्ठन्‌ त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरत्‌-चरेवेति ॥ ४ ॥ 

कलि, द्वापर, वेता आणि सत्यही जशी चार युगे भाहेत, त्याप्रमाणे 
माणसाच्या जीवनातही चार युगे आहेत. जो शोपून रहातो स्याचा काठ क्षोपेतच 
निघून जातो. व्यामुके कचियुगाघ्रमाणे त्याचा पापांचा संग्रह सार्त जातो.जो 
श्षोपेतुन उठतो पण घर सोड्न बाहेर निघत नाही, त्याच्या जीवना दपर युग 
सुर होते. पाप व पण्य समसमान होते. बाहेर पडष्यासाठी तयार ज्ञालल्या माणसाचे 
त्रेता युग उगवते, पुष्याचे तीन भाग व पापाचा एकच माग उरतो व जो कामासाटी 
बाहेर पडतो चालत, श्रम करतो त्याच्या पावलोपावी कृतयुग निमाण होते. 
केलेल्या पुष्या फल (कृत) त्याला प्राप्त होते. म्हणून सांगतो, तु फिरत रहा. 


४४९. / वेद बोलला अंत 


चरन्‌ वं मधु विन्दति चरन्‌ स्वादुम्‌ उदुम्बरम्‌ । 

सूरस्य परय श्रेमाणं यो न तन्यते चरत्‌, चरंवेति। 

निरंतर हिडत फिरत रहातो त्याला मघासारखी मधुर फले लाभतात, 
स्वादिष्ट उंवराच्या. फल्रासारखी श्रमाची फठे भिक्त रहातात, हे कुमार, या 
सूर्याच्या सौभाग्वश्रीचा महिमा परहा तर खरा ! हा सुं विशाल आकाशात सतत 
भ्रमण करतो, क्षणाचाही माठ्स तो कधी करीत नाही. धम आणि श्री यांचा 
सुं हा, पर्क्ष जिवता जागता नमूना हि. व्यावख्न बोध घे आणि बालत रहा. 
चालत रहा. (देत. ३३,३,१४) 


वेद्‌ बोलिला अनंत / ४५* 


